“बिहारी-सतसई चा 


मराठो अनुवाद 


'रसलोना' 


अनुवादक--राजा बढ़े 





महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्क्ृती मंडत्ठ, मुंबई 


प्रथमावृत्तो : जून, १९८३ 


(() प्रकाशकाधीन 


शअकाशक 


सचिव 


_हाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्क्ृती मंडल 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ० रे २ 


मुद्रक | 


शासकीय सध्यवर्ती मुद्रणालूय' 
चर्नीरोड, मुंबई ४०० ००४ 


किसत ४० रुपये क्‍ 











हक लि 2 पाल टीवी कक मलिक कक ली जिष्क हक इक 


रसिका ! 


बिहारिचा वागूविलास हा श्ञारदीय आल्हाद । 
वीणारव वागीश्वरी छेडित मंजुनिनाद ।॥ 
मायबोलिचा बोल हा अमृतास दे साद । 

अशी मराठी मोहनी रससय हा पडसाद ॥। 


रचिता रसना रंगली दब्दांकित हा छंद । 
भावविभावन लोभवी करिते सानस घुन्द ॥। 
ललित रम्य कविताक्ृती, प्रणयी सुखसंवाद । 
रुचेल रुचिरा हा तुला रसिका, रसानुवाद ॥॥ 


---राजा बढे 








हा ऋू+. लअ “परिकिय ८... ५ है 


निवेदन 


मराठी भाषेला आणि साहित्याला आधुनिक ज्ञानविज्ञानाच्या व आधुनिक 
सांस्कृतिक मूल्यांच्या आविष्काराचे सामर्थ्य प्राप्त व्हावे, आधुनिक शास्त्रे, 
ज्ञानविज्ञाने, तंत्र आणि अभियांव्रिकी त्याचप्रमाणे भारतीय प्राचीन संस्कृती, 
इतिहास, कला इत्यादी विषयांत मराठी भाषेला विद्यापीठाच्या स्तरावर ज्ञानदान 
करण्याचे सामथ्ये प्राप्त ब्हावें, विविध विद्या व कछाविषयक उत्कृष्ट ग्रंथांची 
निर्मिती करून मराठी भाषेला जागतिक उच्च स्थान मिल्ठव॒न द्यावे या उद्देशाने 
महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्क्रती मंडव्ठाने बहुविध वाहुमयीन कार्यक्रम आखला 
असून तो व्यवस्थितपणे कार्यवाहीत आणण्याकरिता विश्वकोश समिती, इतिहास 
समिती, भाषांतर समिती, विज्ञान समिती, मराठी वाझहूमयकोश समिती 
मराठी शब्दकोश समिती, रलितकला समिती, प्रकाशन समिती आदी समित्या 
स्थापन केल्या आहेत 


२. ललितकला समितीच्या कार्यक्रमात, मंडछ्ााच्या वहुविध वाडुमयीन 
कार्यक्रास अधिक संस्क्ृतिप्रवण करण्यासाठी ललितकलाविषयक नाट्य, 
नृत्य, वाद्य, चित्र, मूर्ती व गायन या विषयांचे संशोधन, विवरण व इतिहास 
यांचा अंतर्भाव आहे. या कार्यक्रमात कला व कलासंबंध विषयांवर मूलभूत 
संशोधन करून लिहिलेले ग्रंथ, संगीत व संगीतशास्त्र, नाटक व नाटचशास्त्र, 
नृत्य व शिल्प इत्यादीवरील प्रमाणभूत जुन्या ग्रंथांची भाषांतरे, विविध कलूांचा 
इतिहास, कलाकारांची चरित्रे इत्यादी वाहझृममयाच्या प्रकाशनाबरोबरच संस्कृत 
व मराठीतर अन्य भारतीय भाषांतील तसेच पश्चिमी व अन्य परदेशी भाषांतील 
ललितकलाविषयक अभिजात वाहझुमय मराठीत भाषांतरित करून प्रकाशित 
करण्याचा कार्यक्रम अंतर्भूत आहे. या कलांचा वाह्मयाच्याद्वारे मराठी वाचकांस 
संक्षेपाने व विस्ताराने परिचय करून देणे हा मंडल्ठाचा महत्त्वाचा उद्देश 
आहे. | 


दोन द निवेदन 





३. या योजनेखाली मंडछाने के. के. नारायण काढ्े यांनी अनुवादित केलेले 
स्तानिस्लावस्कीचे ' अभिनय साधना , श्री. श्री. ह. देशपांडे यांनी अनुवादित 
केलेले कोपलंडचे ' संगीत व कल्पकता “, कै. डॉ. श्री. ना. रातंजनकर यांनी 
लिहिलेले ' पं. विष्णु नारायण भातखंडे ', प्रा. र. पं. कंगले अनुवादित “ रस-भाव- 
विचार ' व  दशरूपक विधान” (भरत नाट्यशास्त्र रससिद्धांतविषयक 
अध्याय ६ व ७ आणि नाटचशास्त्रविषयक अध्याय १८ व १९ ची भाषांतरे ), 
श्री. श्री. ह. देशपांडे अनुवादित  महाराष्ट्राचे संगीतातील कार्य ' श्री. बा. गं. 
आचरेकर लिखित भारतीय संगीत व संगीतशास्त्र ', डॉ. गो. के. भट अनुवादित 
विशाखदत्तचे मुद्राराक्षस ,, डॉ. शं. अ. टेंकशे लिखित ' रागवर्गीकरण ', शार्डग- 
देवाचे ' संगीत रत्नाकर *, स्तानिस्लावस्कीचे '8छ7ाए 8 (फ्रद्माहरणं० ! 
व स्टेविन्स्कीचे * ?0०708 ० ४प्र४० ” ही पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. 
भरतमुनीचे संगीतशास्त्र (भरत नाठ्यशास्त्रातील संगीतविषयक अध्याय 
२८), नंदिकेश्वराचे 'अभिनयदर्पण ', भामहाचे ' काव्यालंकार ', आनंद- 
वर्धनाचे  ध्वन्यालोक *, दंडीचे  काव्यादर्श ', कवि हालाची “गाथासप्तशती ', 
कवि बिहारीची 'सतसई ', जयदेव कवीचे “गीतगोविंदम ', भरत के. अय्यर 
यांचे &2४0704८थव ' इत्यादी ग्रंथांची भाषांतरे मंडक्ाच्यावतीने कमाने 
प्रकाशित व्हावयाची आहेत. याशिवाय, श्री. पावेतीकुमार संपादित 
“तंजावूर नृत्य प्रबंध ', डॉ. भा. कृ. आपटे संपादित “०7४8 
फेशा शांत ,, डॉ. सौ. श्यामला बनारसे लिखित “ सांगीतिक 
मानसशास्त्राची मूलतत्वे , डॉ. श्री. व्यं. गोखले यांचे हिंदुस्थानी संगीतातील 
लय आणि ताल विचार * इत्यादी ग्रंथही लवकरच मंड्ठाच्यावतीने प्रकाशित 
होणार आहेत. 


४. मंडढ्ठाने स्वतः प्रकाशित केलेल्या व करावयाच्या ललितकलाविषयक 
ग्रंथांखेरीज तज्ज्ञ लेखक व कलाकार आणि कलासंस्था यांना कछाविषयक 
संशोधनासाठी व प्रकाशनासाठी अनुदानेही मंडल्ठानें दिली आहेत. श्री. ह. वि. 
दात्ये यांची ' गायनी कढा *, श्री. निखिल घोष यांचे “ रागताछाची मूलतत्वे 
व अभिनय स्वरलेखन पद्धती ” (इंग्रजीत व मराठीत ), प्रा. अशोक दा. रानडे 
यांचे संगीताचे सौंदयंशास्त्र ', पंडित वात्मकृष्ण कपिलेश्वरी यांचे “ श्रुतिस्वर- 


निवेदन तीन 


मम आम अमल हब दल रन लक 8 62% 6 हज शनलिनिकिम की लिन वश य िक। 42५ 
दर्शन व स्वरप्रकाश ', डॉ. ना. ग. जोशी यांचे ' मराठी छंदोरचनेचा विकास *, 
श्री. वा. र. देवधर यांनी लिहिलेले “कै. विष्णु दिगंबर पलस्कर यांचे चरित्न ', 
व 'थोर संगीतकार ', इहत्यादी म्रंथांच्या प्रकाशनाकरिता मंडछाने सुयोग्य 
अनुदाने दिली आहेत. गांधव महाविद्याल्याच्या “संगीत कलाविहार ' या 
मासिकालाही गेली अनेक वर्ष मंडछाचे अनुदान दिले जात आहे. 


५. संगीत विषयांतील संशोधनाच्या संदर्भात, महाविद्यालय, मुंबई येथील 
भौतिकी विभागामध्ये मंडब्ठाच्या अनुदानाने संगीत-ध्वनि-विज्ञानाचे मौलिक 
संशोधन झाले आहे. त्यामधून व्यावहारिक उपयोगाच्या दृष्टीने लक्षणीय 
अशी माहिती व वाद्य मित्धू न शकल्यामुद्ठे ते कार्य आता स्थगित केले आहे. 
तानसेन म्युझिक अँकेडेमी, मुंबई या संस्थेला स्वयंचलित “सूरमंडल ” तयार 
करण्यासाठी मंडछाने अनुदान दिले आहे. श्री. वा. दा. मोहिते, सांगली यांना 
४८ श्रूतिवर आधारलेल्या सप्तकाची बाजाची पेटी तयार करण्यासाठीही 
अनुदान दिले आहे. डॉ. ह. वि. मोडक, आस्तव विभाग, वाडिया महाविद्यालय, 
पुणे यांना दक्षिण भारतातील देवढ्ांतील स्तंभांमधून निघणान्या संगीतसुरांच्या 
संशोधनाकरिताही अनुदान दिले असून त्यांची ध्वनिमुद्रिते तयार झाली आहेत . 
दण्डतारारहित तंबोरा तयार करण्याचा प्रयत्न के. डॉ. श्री. ब. निभोरकर, 
अमरावती यांनी काही वर्ष केला. त्याकरिताही मंडछाने अनुदान दिले होते . 
एकंदरीत संशोधनाच्या प्रयत्नातृन प्रायोगिक उपयुक्ततेच्या दृष्टीने लक्षणीय 
यश प्राप्त झालेले नाही है येथे नमूद केले पाहिजे. परंतु संशोधनाचे प्रयत्न सतत 
चालले पाहिजेत व त्याकरिता उत्तेजनही दिले पाहिजे म्हणून मंडछ सतत 
प्रयत्नशील आहे. जे. ग्रिफिथ्स या इंग्लिश संशोधक-कलावेत्त्याने अजिठा येथील 
चित्रांचा संग्रह काही वर्षापूर्वी प्रसिद्ध केला. अजिठा येथील चित्रकला ही भारता- 
तील प्राचीन चित्रकलेचा एक वेभवशाली भाग आहे. या चितरसंग्रहाने पुन- 
मुद्रण करून ते प्रकाशित करण्याची कार्यवाही देखी मंडल्ठातफ चालू आहे. 


६. महाकवी विहारी हा राजस्थानचा थोर कबवी १७ व्या शतकात होऊन 
गेला. मिर्सा राजे जयसिंग यांच्या दरबारी राजकवीचा मान त्यांना होता. 
त्यांनी रचलेली 'सतसई ” बिहारी की सतसई  म्हणून हिंदी साहित्यात 





चार निवेदन 


सुविख्यात आहे. आजवर हिदीमध्ये _ सतसई  चे भाष्य व रसचर्चाही बरीच 
झालेली आहे. हा रीतीकालीन कवी; याची सर्व कविता श्रृंगाररसप्रधान असून 
ऋतुवर्णन आणि नायकनायिकांच्या प्रेमभावांचे चित्रण त्यांनी मोठया रसाकपणे 
केलेले आहे. भकक्‍ती आणि नीतीचे माहात्म्यही त्यांनी सांगितले आहे. केवत् 
७०० दोह्यांचा एक ग्रंथ लिहुन महाकवी पदवी पावलेला हिंदी भाषेतील हा 
पहिलाच कवी असेल. व्यंजना हे याच्या काव्याचे मुख्य वेशिष्टय आहे. 
भाषेच्या माधुयासाठी आणि शब्दांच्या चपखलू निवडीसाठी यांनी अनेक 
बोलभाषांचा आश्रय घेतला आहे. त्यांच्या कवितेत संस्कृत, पाली, अपश्रंश, 
अवधी, ब्रज, बुन्देलखंडी या भाषांतील शब्द मुक्तपण्ण वावरताना दिसतात. 
दोह्यासाठी दोन ओढीच्या चिमुकुल्या छंदात या कवीने रसभावांचे समुद्र 
गोठवून ठेवले आहेत. या अमोल ग्रंथाच्या अनुवादाने मराठी साहित्यात एक 
महत्त्वाची भर पडणार आहे. या ग्रंथाचा कवी श्री. राजा बढ़े यांनी केलेला 
' रसलीना हा अनुवाद मूकछची रसवत्ता मुठ्गीच हरवीत नाही. प्रस्तुत ग्रंथ 
मराठी वाचकांना सादर करण्यास मंडव्ठास आनंद होत आहे. 


. ७. सुप्रसिद्ध पंडित श्रीनाथ द्विवेदी यांनी कवी बिहारी यांच्या काछच्या 
सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितीचे दिग्दशन, त्यांच्या काव्यग्रंथाचे मध्ययूगीन 
हिंदी साहित्यातील स्थान, काव्यातील प्रमुख रस, शेली, ऋतुवर्णन या संबंधीचा 
आढावा घेणारी प्रदीध प्रस्तावता या अनुवादास लिहिल्यावहुल त्यांचा मी 
मंडछाच्यावतीने आभारी आहे. 


यशोधन डॉ. सुरेंद्र बारलिगे 
मुंबई ४०० ००१ ह अध्यक्ष, क्‍ 
६ जून, १९८३ महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल्ल. 


“बिहारी सतसई ” रसानवाद, “रसलीता 


दिशा संकेत 


हिंदी साहित्याची पाश्वेभुमी 


महाकवि बिहारी विरचित 'सतसई या काव्याचा परामर्ष घेताना हिंदी साहित्यात 
त्या संबंधात बरेच मंथन झाले आहे. त्याच्या केवत्ठ संक्षिप्त माहितीसाठी व वागू- 
विलासासाठी त्यासंबंधीच्या इतिहासाचे एक त्रोटक चित्र रेखादीत आहे. सतसईकार 
बिहारीच्या पूर्वीची परिस्थिती व त्या वातावरणात निर्माण झालेले साहित्य याते 
यथार्थ दर्शन घडल्यासः ' सतसई ' चे आकलन सुलभ होऊं शकेल. 


आचार्य रामचंद्र शुक्लजींनी हिंदी साहित्य इतिहासाचे विभाजन फारच मननपूर्वक 
केलेले आहे. आम्ही येथे त्यांच्याच भूमिकेकडे अंगुलीनिर्देश करूं इच्छितो. 


सम्राट हर्षवर्धनानंतर भारत वर्षाची' संघशक्‍ती लहान छहान राज्य खंडांत विभाजित 
झाली. प्रत्येक राजा स्वतःछा सम्राट समजू छागछा. रमणीसाठी रणकंदने सुरू होऊन 
रणांगणे गाजू छागली. आपापसातील लढ्चामुछे शक्‍ती क्षीण झाली व याचवेढी 
यवनांची आक्रमणे सुरू झाली. यात्र कालखंडाला वीरगाथा कार असे संबोधण्यात आले. 
याच काठ्ठत राजदरबारांत चारण कवोींना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. जव्टजब्वत्या लेखणी 
बरोबरच तव्ठपत्या तरबारी फिरविण्याचे कसबही त्यांच्या अंगी होते. शापवाणी 
व चापपाणी या दोन्‍्ही आयुधांनी ते सुसज्ज असत. आणि आपल्या वाणीचा आणि 
खड्गाचा चमत्कार ते रणांगणावर दाखवीत. याच युगात  रासो यश ग्रंथाची निर्मिती 
झाली. तरवारींची खणखण व कंकणाची किणकिण याचा मधुर गुंजारव या ग्रंथात 
निनादित झाला आहे. पृथ्वीराज रासो या ग्रंथात वीर आणि श्रृंगार या दोन 
रसांचा अदभुत संगम झाला आहिे. 


मोंगल शासन स्थिर झाले. शाही दरबारातीरू वातावरण बदलले. हिंदी कवींची 
प्रतिष्श ओसरली. धर्म, संस्कृति आणि राजनीति यांचा त्िकोण सिद्ध झाछा आणि 
त्याच्या सर्वबाजूनी संघर्ष निर्माण झाला. परिस्थिती अशी काही बदरूली की भारतीय 
कविता कामिनीला साधुसंतांच्या कुटिरांचा आश्रय घ्यावा छागलछा. याच कालखंडाला 
भक्तिकारू हे नामाभिधान प्राप्त झाले. कबीर, सूरदास, तुलसीदास इत्यादि कवींनी 
भक्‍तीची सरस ज्ञानगंगा प्रवाहित केली. “ रामचरितमानस्त व 'सूरसागर ” या अमर 
साहित्याची रचना याच कालात झाली. यद्यपि वीरगाथाकारू किवा भक्तिकाल याचे 
विवेचन या ठिकाणी अग्रस्तुत असले तरी धर्मरक्षणासाठी कोदंडधारो रामकृष्णाचे आवाहन 
करण्याचा हा काठ होता असे अवश्य स्हटले पाहिजे. श्रीरामचंद्राने आपल्या बाहुबलाने 
राक्षसांचा निःपात करून रामराज्याची स्थापना केली आणि श्रीकृष्णानें आपल्या युक्‍ति, 
शक्ति इ. मुत्सदह्वेगिरीने असुरांचा विनाश केछा तसेच आपल्या मनमोहक लीला विजासांनी 
जनजीवनाला मानसिक शांतता प्रदान केली व त्यांच्या जीवनात चैतन्यही पेरले. 


सहा दिशा संकेत 





परतु ज्या काठात श्रस्तुत बिहारी सतूसई चे शिल्प निर्माण झाले. त्या काव्ातीरू 
राजनैतिक, आथिक आणि सामाजिक स्थिती अगदी भिन्न होती. मोगछांचे शासन 
सुदुढ झाले होते. कोठे कोणी डोके वर काढले तर ते चेचून काढले जात असे. या 
अशा लहान सहान लडायां व्यतिरिक्त दुसरा कुठलाही प्रबल संघर्ष नव्हता. त्यांच्या 
दरबारात विलासाची छयलूट चाल होतो. सुरा, सुंदरी आणि संगीत यांचे मनोरंजक 
वातावरण दरबारी दिमाखात गाजत होते. राजांच्या तलवारी निष्प्रभ होऊन मखमली 
म्यानात गंजत पडल्या होत्या. रजपूतांच्या प्रतिष्ठेते शरणागत्ती पत्करली होती. 
पराजित मनोवृत्ति एकतर अंतर्मंख होऊन बसते अगर विद्रोही बनते. किवा आपली 
गेलेली प्रतिष्ठा टिकविण्यासाठीं विजेत्याची हांजीहांजी करू छागते. या ठाकुर लोकांत 
विद्रोह करण्याचे सामर्थ्य वब्हते आणि. साहसही नबव्हते. विजेत्यांचे अनुगमन करणे 
हेच त्यांना सुलभ वाटले. त्यामुठे हास्यविलासी रंगेलपणाचा प्रभाव त्यांच्याही दरबारांत 
पडला.. पुन्हा एकदा कंवींना या राजदरबारात जाण्याचा सुयोग आला. आपल्या 
दुर्बल मनोवृत्तीच्या व विलासी आश्रयदात्याच्या रंजनासाठी कविवृंद श्रृंगाराच्या 
नांवाखाली श्रृंगाराचीच भ्रष्ट चेब्टा करू लछागले. त्यांची रसिकता स्वर सुटली. या 
कालखंडाला, श्रृंगारकाल (काहींच्या मते रीतिकाछू) म्हटले जाते. बिहारी या श्रृंगार- 
कालाती रूच प्रतिनिधी कवी गणले जातात. 


श्रृंगा रकालाच्या आर्थिक स्थितीचे अनुमान सहज करता येईल. त्या काछ्ी फक्‍त 
शासक आपएणि प्रजा हे दोनच वर्ग समाजात होते. राजा हाच कर्तुमृअकर्तुम होता. 
विलासी राजांच्या विलास सामूग्रीचा सर्वे भार प्रजेछाच सोसावा लागत असे. 
राजमहालाच्या चार भितीबाहेर डोकावण्यास कवींना वेढ नब्हता व त्यांना तशी 
आवश्यकताही' नव्हती. समाज जीवनाशी त्या कवींचा संपर्कच तुटला होता. ते या 
विलासी वातावरणातच मग्न होते. त्यामुत्ठे प्रजेच्या सुखदुःखाची, त्रासाची त्यांना 
तमा नव्हती. मग त्यांची गास्हाणी कोण ऐकणार व त्यांच्या जखमांवर मल्मपढ्ी 
तरी कोण करणार ? श्रृंगारकालातील साहित्यात तत्कालीन समाजाचे जे चित्र 
प्रतिबिबित झाले आहे त्यावहून त्या कालातील स्वैरशअंगार अभिसाराची मुक्त 
मोकछीक असणारा तो समाज असावा तरी कसा याची कल्पता करताच सन हादरते- 
अस्वस्थ होते. श्रृंगारकालांतीलू बहुतेक सर्व साहित्यरचना राजदरबारातच लिहिल्या 
गेल्या आहेत. त्या रचना रीतिबद्ध तशाच रीतिसिद्ध व रीतिमुक्तही आहेत- रीतिमुक्त 
कवी धनानंद होत. त्यांचा या प्रसंगाशी संबंध नाही. बब्हंशी था काछखंडात जो कवी 
रौोतिग्रंथ (लक्षण व उदाहरणासहित) छिहित नसे तो कवीच गणला जात नसे. आणि याच 
कारणामुके आचारय शुक्‍्छजीनी या काछखंडाला रीतिकाल म्हणून संबोधिले आहे. 


बिहारीने काव्याला नवीन वछण छावले. त्यांनी कोणत्याही रीतिप्रंथाची रचना 
कली नाही. परंतु, बिहारी सतूसई” छंदशास्त्राच्या स्व प्रवृत्तीची एक वैशिष्ठ्पूर्ण 
पण आगल्औीच रचना मानली जाते. कवी बिहारीनी नायिकाभेदावर कोणताही 
ग्रंथ लिहिला नाही. पण सतसईतील सर्व दोहें नायिका भेदाचीच उदाहरणे आहेत. 
श्रृंगाराच्या या प्रवृत्तीची भूमिका भक्तिकालातच तयार झाली होती. प्राकृत व 
अपभ्रंश या भाषेतील रचनेमध्ये जे वास्तव समाजजीवनचित्न अंकित केले आहे ते 
कृष्णभकतांच्या साहित्यात खपू शकले नाही. कारण त्यांचा संबंध सर्वताधारण लछौकिक 


दिशा संकेत सात 





ज॑ंनजीवनाशी होता, आणि यांचा सामान्य जीवनापासून दूर श्रीकृष्णाच्या अलौकिक 
प्रेमाशी जुब्दलेला होता 


श्रृंगरकालातील कवि, कृष्णभक्त कंवींच्या काव्याने प्रभावित झाले. सूरदास तसेच 
कृष्ण संप्रदायातील इतर कवींनी राधाकृष्ण आणि अनेकानेक गोपींबरोबर केलेल्या 
रासलीलांची रचना आपल्या काव्यांतून केली. याचाच परिणाम श्रंगारासाठी ए 
विशाल अन्‌ विस्तृत भूमिका आपोीआपच निर्माण झाली. या कवींनी नायिकाभेद 
कल्पून परकीया प्रेमाचा प्रकार चवीने आविष्कारछा व त्याला राधा कृष्णाच्या 
प्रेमभक्तीचा परिवेष दिला. त्यांचे म्हणणे असे की--- 


आगे के सुकवबि रीझि हूँ तों कविताई 
नतु राधिका कन्हाई सुमरिन को बहानो है 


(राधा कृष्णाच्या स्मरणाच्या ढोंगाखाली ही शंगारिक रचना करण्यातच हे कवि 
गंग झाले ) 

या प्रमाण श्रृंगारकालात नायक व नाथिका, राधा व कृष्णाच्या स्वरूपात रेखिल्या 
गेल्या. विचारपूर्वक पाहिले तर विद्यापति आदि कवींनी राधाकृष्णाल्ा देवत्वपदावरून 
पदच्युत करूत भूतलावरीरू जनसामान्यात आणून उभे केले. त्यांनी राधाकृष्ण हे 
भक्‍तीचे नव्हे तर श्रृंगाराचेच देवत मानले. वीर काव्यांत श्रृंगाराची अमूप सरस 
रचना झाली आहे. प्रत्येक युगात शंगार कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात अस्वित्वात 
होताच पण श्रृंगार काव्यांत तो आपतल्या प्रबल वेगाने दश्यमान झाला 


थोडक्यात श्रृंगार काव्याची हीच पाश्वभमि आहे आणि त्यातीलच महाकवि बिहारो 
बहुचाचत रोतिसिद्ध कवी म्हणन वाखाणले गेले आ 


कवी बिहारीचा जोवनवत्तांत 


बिहारीचा जन्म ग्वाल्हेर येथे झाला. जनम ग्वालियर जानिये' खंड बंदेले बाल 
तरुनाई आई सुधर मथूरा बसि ससुराछ॥| काहीं समीक्षक हा दोहा बिहारीचाच 
आहे असे मानतात. काहींचा त्याला विरोध आहे. त्यांच्या जीवनाशी सुपरिचित 
असणान्या दुसच्या व्यक्तीने हा दोहा छिहिला असण्याचाही संभव नाकारता येत 
नाही. यांच्या वडिलांचे नाव  केशवराय होते या बाबतीतहीं मतभेद आहेत. एक 
वग हिन्दी प्रसिद्ध कवो केशवदासांनाच यांचे पिता मानतों तर दुसरा वर्ग केशवदास 
है त्यांचे गुरु असावेत असे मानतो. हे कांही जरी असले तरी बिहारीचे बडील 
केशव ' या नावानेच ओछखले जात व ते कवीही होते हे निश्चित. कदाचित त्यांना 
विशेष प्रसिद्धी मिठाली नसावी एवढेच म्हणता येईल 


“असती 'च्या “ठाकुर” कवीने बिहारीच्या पत्नीलाही कवियत्नी ठरविण्याचा खप 
प्रयत्त केला आहे. पण या गोष्टींची चर्चा दुसन्‍्या कोणीही केलेली नाही 

बिहारी धौम्य गोत्री घरवारी माथर चौबे होते. त्यांचा जन्म वि. सं. १६५२ 
ई. सन १५९५ मध्ये झाला. त्यांगा एक भाऊ व बहीण होती. जेव्हा बिहारी ७-८ 
वर्षाचे होते तेव्हां त्यांचे वडीरू ग्वाल्हेर सोडन ओडछांला गेले. तिथेच बिहारीना 


* हिन्दी साहित्यांत, प्राचीन कवींच्या बाबतीत असे अनेक भ्रम आहेत. जन्म, स्थिती, 
स्थान, मातापित्याची नांवे तसेच रचनेसंबंधीही संदेह व्यक्त केला गेला आहे. 


आठ दिशा संकेत 








हिंदीचे प्रसिद्ध कवी केशवदास  यांच्या सान्निध्याचा लाभ झाला. बिहारीनी त्यांच्या- 
कड्नच मार्गेद्शन घेऊन काव्यग्रंथांचे अध्ययन केले. “ओडछा ' जवकछच “गुडौ” गावात 
महात्मा नरसिह दासजी रहात होते. बिहारीनी त्यांच्याकड्न संस्क्ृत प्राकृत ग्रंथाची 
संथा घेतली व अध्ययन केले. 


काही दिवसानंतर  ओडछा चे महाराज इंद्रजीतर्सिह यांचे वैभव॑ ओसरले व 
बिहारीचे बडील ही ओडछा सोड्न वुंदावन येथे गेले. तिथे बिहारीनी संगीतशास्त्राचा 
अभ्यास केला. आणि त्थाच' वेछी मथुरेला त्यांच्यः विवाहाचा योग जुछून आला. 
बिहारी आपल्या सासुरवाडीकाच राहू लागले. सासुरवाडीत रहाणान्या घरजावयाच्या 
अनुभवाचे सटीक वर्णन “बिहारी सतसई 'त सापडते. 


आवत जात न जनियत्‌ तेजहि तजि सियरानु 
घरहें जँवाई लौं घटथौ, खरौ पूस-दिन मान्‌ ' 
वि. स. १७१ 


त्याच काछात (सं. १६७५) शाहजादा शाहजहाँ वृंदावनला गेला होता. त्याने 
महात्मा नरहरिदासांचे दर्शन घेतले. शाहजहाँसमोर महात्माजींनी कवी बिहारीची 
फार प्रशंसा केली. होतकरू बिहारीची योग्यता पाहन शहाजहाँने त्यांनगा आम्य्यास 
येऊन रहावयास सांगितले. बिहारी आम्चाला जाऊन राहू छागलछे. तिथे त्यांना 
उर्दू व फारसीचे अध्ययन करण्याची संधी मितछाली. त्यांनी अब्दुलरहीम खानखानाची 
भेट घेतली. त्यांच्या गौरवपर कांही दोहेही लिहिले. बिहारीच्या कवित्वशक्तीवर 
प्रसन्न होऊन खानखानांनी त्यांना भरपूर पुरस्कार दिला. 


वि. सं. १६७७ मध्ये शाही दरबार भरला. त्या उत्सवात भारतातील पुष्ककछ 
राजे महाराजे सम्मिलित झाले होते. बिहारीना आपल्या प्रतिभेचा चमत्कार दाखविण्याची 
सुवर्ण संधी छाभली. कित्येक राजांनी त्यांना वार्थिक वृत्ति देण्याची घोषणा केली. 
सं. १६७७ मध्ये नूरजहाँच्या कुटिल नीतिमुत्े बादशहा जहाँगीर आणि शहाजादा शाहजहाँ 
यांच्यात मनोमालिन्य निर्माण झाले. त्यामुत्े तो आगन्यापासूत दूर राहु छागछा आणि त्याचे 
अश्वित बिहारी यांचीही स्थिती त्यामुत्ठे अस्थिर झाली. आता त्यांना इतर राजा महाराजाकडे 
जाणे येणे भाग पडले. ते आम्यालाही मधून मधून जात असत. सं. १६९२ मध्ये जेव्हा बिहारी 
आग्च्याला गेले तेव्हा त्यांगा कछ॒ले की आमेर'चे महाराजा जयसिंग आपल्या नूतन राणी- 
वर मुग्ध होऊन राजमहालाच्या बाहेरही पडत नाहीत. राजकारभार देखील पहाणे त्यांनी 
सोड्‌्न दिले आहे. आदेश असा होता की रंगात भंग करणाराची मुलछीदेखीरू गय केली जाणार 
नाही. यामुद्ठे प्रधान व महाराणी चौहानी हे फार बेचैन झाले होते. बिहारी तिथे पोहचले. त्यांनी 
आपला समाचार महाराजांना पोहचविण्याचा पुष्कक प्रयत्न केला, पण दाद छागेना. शेवटी 





जम करि-मूँह-तरहरी परयो यह धरहरि चितलाव। 
विषय तृषा परिहरि नरहरि के गून गाव।। 

श्री नरहरि तर नाह कौ दीनी बाँह गहाई । 

सगुन आगरें, आगरे रहत आइ सुख पाइ ।। 


पत्रिका-भाग ८ अंक १ पृष्ठ ११८ 


ह 








दिशा संकेत नऊ 


८ नमन मन नस रन र तन कम न कनन3रिनी न “तरल लए 


माह्तिणीकरवी निम्न दोहा महाराजापर्यत पोहचविष्यात ते कसे तरी सफल झाले. 


: नहिं पराग, नहि मधुर मधु, नहि विकासू इहि काल । 
अली, कली ही से बंध्यो, आगे कौन हवाल ' ॥| वि.स. ३८ 


महाराज हा दोहा वाचून शुद्धीवर आले आपणि प्रसन्न मनाने बाहेर आढछे. त्यांनी 
पुरस्कार देकन बिहारीचा खूप गौरव केला. “अशा प्रकारची कविता आपण नित्य 
ऐकवाल तर प्रत्येक दोह्याछा एक मोहर याप्रमाणें आपणाला पारितोषिक देण्यात 
येईल”. (माया मते हे मानधन फारच कमी होते) असे महाराजांनी बिहारीना अभि- 
वचन दिले. महाराणी चौहानीने प्रसन्न होऊन ' काली पहाडी हा गाव त्यांना इनाम दिला. 
त्यावेषठली चौहानी राणी गर्भवती होती. थोड्याच दिवसांत राजकुमार राजसिंहाचा जन्म 
झाला. त्याप्रीत्यथ आनंदोत्सव सोहका साजरा करण्यात आला. था प्रसंगी बिहारीनी 
बरेच दोहे रचले' आणि अगणित पुरस्कार प्राप्त केला. बिहारी ही एक रसिक 
व्यक्ति होती. ही रसिकता नागरी स्वरूपाची होती. साधारण ग्रामीण जीवनाशी वत्यांच्या 
वृत्तीचा मेठ बसत नव्हता. इतर नागरिकांप्रमाणे त्यांचा स्वभावही विनोदी असावा ; 
तरी सुद्धा नागरी जीवनातील कटु अनुभवांची नोंदही त्यांती सतसईतील दोह्यामधून 
घेतलेली आहे. असे अनेक दोहे सतसईत वाचायला मित्तात. 


 “आमेर” चा निरोप घेतल्यानंतर फिरत फिरत बिहारी आपले दीक्षा गुरु महात्मा 
नरसिंहदास यांना भेटायला वुंदावनला गेले. काही समीक्षकाँच्या मते बिहारीनी जोधपुर 
व “बुंदी ' येथेही स्थरांतर केले असावे, परंतु या संबंधी काही प्रमाण मित्धत 
नाही. आपली वा्िक वृत्ति घेण्यासाठी ते तिकडे जाणे अशक्य मात्र नाही. आपले जीवना- 
तील अंतिम दिवस मात्र त्यांनी बुंदावगातच घालविले आणि तिथेच वि. सं. १७२१ 
मध्ये त्यांनी देह ठेवला. क्‍ 
८ सतसईचा ' प्रत्येक दोहा तजेलदार मोत्याप्रमाणे आपला पृथगात्मक अभाव वैशिष्ठ्चपूर्ण 
रीतीने प्रगट करतो आणि एका सूत्रात ओवल्याप्रमाणे त्यांची  मुक्तामाछही बनून जाते. कवीने 
' सतसई ” मध्ये प्रेम आणि भक्ति यांचा अपूर्व मे घातलेला आहे. 'सतसई मोंगलकालीन 
ऐंश्वर्य संपन्न विलासी रचना आहे. ललित कलांना विकसित व्हायला जितकी संधी मोंगलकालात 
मिव्ठाली तेवढी पुढे कधीच लाभली नाही. मोंगल बादशहांत ललित कलेबद्दल मनस्वी प्रेम होते. 
राज्यांत विद्रोह होण्याचा प्रश्नच नव्हता. सर्वेत्न शांतीचे साम्राज्य नांदत होते. चेन व 
ख्यालीखुशालीतच प्रजाही निमग्न होती. धर्माच्या दृष्टीनेही अकबरापासून शहाजहांनपर्यंतचा 
काल विशेष वाईट नब्ह॒ता. त्यावेछुच्या कवींनीही धर्माला विशेष उदार बनविण्याचा प्रयत्न 
केला. प्रजेछा आपल्या धर्माबाबत पूर्ण स्वातंत्य छाभले होते. बिहारी सतसई च्या 
या कालयूगीन वातावरणात झालेले काव्यटजनही विचार करण्यासारखे आहे. थोडा 
प्रबंधकाव्याखेरीज जे काही लिहिले गेले ते मुक्तक काव्य आहे. 'सतसई ची देखील 
मुक्तक काव्यातच गणना होते.  मुक्तक काव्यात पूर्वापार संबंधाची काही आवश्यकता 
नसते आणि अर्थवोध सहजपणे होऊ शकतो. जो कवी प्रसंगोचित भावनांचे प्रगटीकरण सहज 
सुलभतेने करील, तो तितकाच सफल मुक्तककार होईल. 





3 कप किक मकर मम तक कम 
९ सतसईनंत्र त्यांची कोणतीच रचना उपलब्ध नाही. संभवत : उर्वेरित आयुष्य[ात बिहारी 
केवल्ठ हरिनामस्मरणात निमग्न राहिले असावेत. 


श्र ााआूणणथूुंुणईण 23223 0303. 7 3 


द्ह्म दिशा संकेत 





“ बिहारी सतसई ” आणि त्याची परंपरा 


वीरगाथा कालापासून आधुनिक युगापर्यत हिंदी काव्याचे सांगोपांग सूल्यांकन केले तर 
दहा बारा ग्रंथ असे मिठठतीछ की ज्यांना सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ म्हणून नामाभिधान देता येईल. “ पृथ्वी- 
राज रासो , प्मावत , 'रामचरित मानस“, 'सूर सागर ', रामचंद्रिका ', बिहारी 
सतसई *, उद्धव शतक *,  कामायनी *, प्रियप्रवास, साकेत, तुलसीदास आणि दीपशिखा 
यांत अधिकतर कथाकाव्ये आहेत. कथाकाव्यात, जीवनाची विविधता, मनोभावाची सखोलता, 
कल्पना विलास, आणि रूपसौंदर्य आदि गुणांचे सूक्ष्म चित्न रंगविष्याची अनुकूल संधी लाभते. 
आणि याचमुक्ठे कथाकाव्यांचे लेखन करणाच्या कवींना काव्य जगतात वरिष्ठ स्थान सहजगत्या 
मिलते. सुक्तककारही आपल्या गाथामध्ये एकसूत्रता आणण्याचा सफल प्रयत्न करतो. 
त्यालाही वरिष्ठ दर्जा प्राप्त होतो. कथाकार कवीश्रमाणेच मुक्तक कवींनाही तीच मान्यता 
मिलते. (बिहारी सतूसई' चे हेच वेैशिष्टय होय.) द 


संस्कृतमधील अमरू शतका ' च्या प्रसिद्धीचे हेच रहस्य आहे. “बिहारी सतसई 'च्या 
छोकप्रियतेवे रहस्य देखी यातच सामावले आहे. बिहारीच्या काव्यात आणखी एक 
विशेषता आढ्व्ठते. आणि ती ही की बिहारींनी सतसईत आलंबनाच्या कोमल आणि 
मधुर चित्रांचे सुरम्य रेखाटन केले आहे. 


_सतसई त श्रृंगार, भक्ति, सूक्ति, विनोद, नायिकाभेद, अलंकार, ध्वनि, रसादि शब्द 
शक्‍्तींची साहित्यिक उपादाने,. ही सर्व शोधल्यास मिदछ्ू शकतीरू. 'सतसई 'त संभोगवर्णन 
जितके रसाढू आणि सफल झाले जहे तेवढे विप्रलुंभ नसावेसे वाटते. विप्रलभ श्रृंगारा- 
साठी जी मनोदशा हवी असते तिचा आढ् त्यांत दिसत नाही. बिहारी त्यापासून पूर्ण 
वंचित झालेले दिसतात. सतसई त जेथे वियोगवर्णन आले आहे त्या ठिकाणी 
बहुधा अतिशयोक्‍तीच्या चमत्कारांची रेलचेल दिसून येते, ह्यांचे हेच कारण असावे. 
संयोग आणि वियोगी जीवनाच्या स्थितीचा प्रत्ययकारी अनुभव कवि भुक्तभोगी असल्या- 
शिवाय येणे शक्‍्य नाहो; आणि ती अभिव्यक्ति प्रभावकारीही होऊ शकत नाही. 
परंतु बिहारीने विरहाला मीलनाचे पूर्णत्व प्राप्त करूत दिले आहे. ही सुद्धा बिहारींची 
एक विशेषताच मानली जाईल. 


बिहारीने ज्या प्रेमाचे वर्णन _ सतसई 'त केले आहे ते देखीलू कमी विलक्षण नाही- 
 वीरगाथा ” काछात नायिका तलवार गाजविणात्या वीर पुरुषावर प्रेम करीत असत. 
संत कवीचे प्रेम निराकार परब्रह्मावर होते. सूफी कवींनी लछौकिक प्रेमाछाच पारछौकिक 
बनविले---सूर, तुलसी आदि भक्त कवींनी सगुण साकार भगवंताच्या चरणी प्रेमपूजा वाहिली. 
श्रृंगारकालातील प्रेम पूर्णपणे नायक नायिकेच्या परस्पर परिपूर्तीसाठीच गायिले गेले. 
परंतु बिहारीची प्रेमविव्हछ नायिका, भय, काज, संकोच इत्यादि सात्विक भावांनी मंडित 
झाली आहे. यामुक्रेच बिहारीनी रंगविलेले प्रेमगप्रसंग इतर कवींपेक्षा आग॒क्ले वाठतात. 


बिहारी सतसई त भक्‍तीचे वर्णन देखीरू आहे. पण ते केवक् मनोदशेचे तत्कालिक चित्रण 
वाटते. बिहारी तत्कालीन कुठल्याही भक्तिवादात शिरले नाहीत. ते अनुरागाचे कवी होते. 
विराग त्यांच्या चित्तवत्तीला मानवत नव्हता. भक्‍तकविसारखी पावनता, कोमल कातरता, 
आणि दीन भावनांचा अविष्कार, “ सतसईत ” कुठेच दिसून येत नाही. 


_सतसई त निसर्गवर्णनही आगढथा प्रकाराने केले आहे. त्या संबंधीची चर्चा पुढे प्रसंगानुसार 
केली जाईरू. भावनेच्या आहारी न जाता कवी जेव्हा जीवनाच्या कटु अनुभवांचे वर्णन करतो, 





दिशा संकेत अकरा 





तेव्हा जनहित त्याचे लक्ष्य बनते. अशा रचना सृक्तींच्या श्रेणीत येतात.  सतसई त अशा 
दोह्यांची वानवा नाही- 


“सीत न नीत गलितु हो, जो धनु धरिय जोरि। 
खाए खरचे जो जुरे, तो जोरिय करोरि ॥॥ वि. स. ४८१ 


( अर्थ उपाशी राहुनी युक्त न ती तडजोड 
संभाठुनि संसार तो जुछ॒वी छाख करोड ') रसलीना ४८१ 


केसे छोटे नरन्‌ ते सरत बडन्‌ के काम । 
मढीो दसो जातु क्यों, कहि चहें मो चास ।॥ थि- स. १३१ 


(करू शकेना सान ते, जें थोरांचे काम । ) 
मढेल कसी दुंदुभी लाऊनी ऊंदिर चाम र. लो. १३२॥। 


बडे न हुजे गुनत बिनु बिरद बडाई पाई। 
कहत धतुरे सों कबक गहनौ गढयों न जाई ॥ वि.स.१९१ 


(गुणाविना नच थोरवी , असुनी केव नांव । 
कनक नाम धत्त्र घे, घडति न डाग जडाव || रसछीना १९१) 


कनकु कनक तें सौगुनी सादकता अधिकाई 
उहि खाएं बोौराइ जग इहि पातें ही बौराइ 
(शतपट कनकाहून ते मादक सुवर्णप्रेम 
माजवि गिठ्तां धत्तुरा, केवव्ठ मिव्ठता हैम रसलिना १९२) 


(सतसईतील मूक दोह्यांच्या अवतरणासोबतच, श्री. बढे यांनी केलेला यथार्थ रसानुवादही 
उद्धृत करीत आहोत. त्यावरून 'रसलीना' तील रसग्रहणाची कल्पना वाचकांना येऊ शकेल. ) 


असे कितीतरी दोहे सतसईत मिछ्ू शकतात. बिहारी सतसईत ७१० दोहे संकलित केलेले 
आहेत. या श्रृंगारप्रधान ग्रंथांत अनेक सामान्य प्रवृत्तोही ग्रथित केल्या आहेत. या ग्रंथातील 
भावप्रतिमा जितक्या सुगठित व मनोरम आहेत, तेवढेच काव्यकला शिल्पह्दी अप्रतीम आहे. 


आता आपण सतसईच्या परंपरेचाही थोडक्यात विचार करू या. अपभ्रंश साहित्यात 
'दृहा' छंद महत्त्वपूर्ण मानला गेला आहे. पण हिंदी साहित्यात दोहा छंदाला खास असे महत्त्व 
नाही. संस्कृत साहित्यात शतक सप्तशती अथवा सप्त शतिका असल्या रचनांची प्राचीन परंपरा 
आहे. सातशे दोह्यांची एकसंध रचनापद्धती हिंदी कवींनी संस्क्ृत साहित्यातृन उचलली आहे. 
संस्कृत आणि प्राक्ृतात संख्येच्या आधारावर जे ग्रंथ निर्माण केले गेले आहेत त्यांची 
संख्या अल्प नाही. जाजं प्रियर्सनने पंचशिका, शतक आणि सप्तशती ग्रंथाच्री मोजदाद करताना 
ती संख्या ३२१ इतकी आहे असे सांगितले आहे. प्रस्तुत प्रसंगी या सूचनाफलकाच्या 
चर्चेची आवश्यकता नाही. पण या सूचीमुल्ठे संख्यावाचक ग्रंथांच्री परंपरा प्राचीन आहे एवढे 
निश्चित कल्ठते. प्राकृत भाषेत लिहिलेली गाथा सप्तशती ' या परंपरेचा आद्य ग्रंथ होय. या 


! “बिहारी की सतूसई  पदह्मसिह शर्मा-पृष्ठ ७१. 
 सतसई सपाक--शामसुंदर गुप्त, पृष्ठ ४. 








बारा दिशा संकेत 





ग्रंथापासूनच या परंपरेचा प्रारंभ मानछा जातो. गाथा सप्तशतीं चा संग्रह सातवाहनाने 
' केला आहे. ज्याला हाल ' कवी म्हणूनही निर्देशिले जाते. या संबंधीही पुष्कठच मतभेद निर्माण 
झाले आहेत. मराठीचे प्रसिद्ध साहित्य इतिहास संशोधक श्री. स. आ. जोगल्ेकर यांनी गाथा 
सप्तशतीची विस्तृत प्रस्तावना लिहिली आहे. त्यांनी प्रत्येक गाथेचे प्रामाणिक विवरणही केले 
आहे. त्यांनी सातवाहन अर्थात कवि हाल यानेच हा ग्रंथ संकलित केला आहे है मान्य केले आहे. 
डॉ. द्विभुवनर्सिह आपल्या  दरबारी संस्कृत हिंदी मुक्तक ' या ग्रंथात हाल यानेच गाथा 
सप्तशती संकलित केली हे अविछिन्नपणे सांगितले आहे. या वादविवादात न पडता 
सतसईची परंपरा विकसित करणाच्या या आदिग्रंथाच्री चर्चा आपणाला या ठिकाणी जास्त 
उपयुक्त होईल व अधिक ओऔचित्यपूर्ण वाटेल. 


प्राकृत गाथा सप्तशती 


गाथा सप्तशतीचा संग्रह सातवाहनाने केला आहे. सातवाहनाचेच दुसरे तनाव “हाल ” होते. 
गाथा सप्तशतीची पाश्वेभूमी तत्कालीन छोकजीवनावर आधारलेली आहे. या ग्रंथात त्या 
काछच्या समाजजीवनाचे चित्र रेखाटले आहे. याची भाषा महाराष्ट्रीय प्राकृत आहे. विप्रलंभ 
श्रृंगार, दैनंदिन जीवतातील सजीवता, नैसगिक प्रवृत्तीची दृश्य चलतूचित्रे, ग्रामीण जीवनातील 
माया, मोह, मत्सरादि व्याभिचारी भाव भावनांचे मनोहारी छीछा विलास, इत्यादींचे सजीव 
तसेच मौलिक वर्णन, यात या गाथांचे विशेषत्व दिसून येते. यातीलू श्रृंगार जनजीवनाशी 
संबंधित आहे. हा ग्रंथ केवठ सतसईच्या परंपरेला प्रमाणभूत नसून श्रृंगारात लौकिक सतसई- 
काराने अनेक प्रकारे प्रेरणा धारण केली आहे. महाकवी कालिदासावरही गाथा जीवनाची 
यथार्थ प्रतिष्ठापना करण्यासही कारणीभूत झाला आहे. या ग्रंथापासून सप्तशतीचा प्रभाव 
झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. या ग्रंथाला आदर्श मानून दोन प्रकारच्या सतसई लिहिल्या गेल्या 
आहेत. पहिली भक्‍ती आणि सूक्तिप्रधान रचना व दुसरी श्रृंगारप्रधान रचना. 


कीथने या प्रंथाचा रचनाकाल इ.स. दा पूर्व २०० हा मानला आहे. प्रियसनने इ.स.चे ५ वे शतक 
सांगितले आहे. पण या कालछाला पंडित संशोधकांनी अप्रमाणित ठरविले आहे. संशोधनाच्या 
आधारे गाथा सप्तशती पहिल्या शतकातच रचली गेली असे निश्चितपणे मान्य करण्यात आले. 


आर्या सप्तशती 


सतसईच्या परंपरेत गोवध॑नाचार्याच्या “आर्या सप्तशती या ग्रंथाच्या रचनेमुत्ठे एक 
नवीन दिशा दृग्गोचर झाली. या आर्या सप्तशतीचा रचना काछ १२ वे शतक मानले गेले 
आहे. गोवर्धनाचार्य, बंगालचा राजा लक्ष्मणसेन यांच्या दरबारी राजकवी नियुक्त होते. या 
रचनेवरही गाथा सप्तशतीचा अधिक प्रभाव दिसून येतो. हे त्यांनी स्वत:च मान्य केले आहे. 
आर्या छंदात लिहिलेल्या सप्तशतीतील वर्ण्य वस्तू संख्या आणि श्रृंगारप्रधान अभिव्यंजनाची 
निवड गाथा सप्तशतीनुसारच केलेली आढव्ठते. या दोन सप्तशतींच्या मध्यकालात इ.स. ८५० 
च्या जवत्वपास प्रसिद्ध अमरू शतकांची रचना झांली. अमरू कवीच्या श्रृंगारात अद्भुत 
रसप्रवाह संमीलित झालेले दिसून येतात. परंतु गाथा व आर्या सप्तशतीमध्ये एक पारंपारिक 
क्रम आढतो म्हणून सतसईच्या परंपरेत या ग्रंथांना विशेष महत्त्व आहे. 


* लालचंद्रिका--संपादक जा अब्राहम ग्रियर्सेव (भूमिका) . 





दिशा संकेत तेरा 





तुलसी सतसई 


हिंदी साहित्यात 'सतसई ' या प्रकाराचा प्रारंभ तुलसी सतसई ” व “ रहीम सतसई ' 
या ग्रंथांपांसून झाला आहे. वि.सं. १६४२ हा तुलसी सतसईचा रचनाकाल मानलछा गेला आहे. 
ही सतसई सात भागांत विभागलेली आहे. पहिल्या भागात भक्‍तीचे निरूपण केले असून 
दुसन्‍्यात उपासना व पराभक्‍तीचे विवरण आहे. तिसन्यात रामभजन व चवशथ्या विभागात 
आत्मबोधाची व्याख्या केली आहे. पाचव्यात कर्म सिद्धांत व सहाव्यात ज्ञानसिद्धांताचे निरूपण 
आहे व सातव्यात राजनीतीचे वर्णन केले आहे. एक्‌ण तुलसीचा अंतहेंत्‌ नीति व उपदेशप्रधान 
आहे. याला ' सूक्तिप्रधान सतसई ' म्हटले तरीही चालण्यासारखे आहे. 


रहीम सतसई 


रहीम सतसई ही तुलसी सतसईच्या समकालीन आहे. पण ही सतसई अपूर्णावस्थेत आढलते. 
तुलसी सतसईप्रमाणेच यातही नीतिबोध व उपदेश यांना प्राधान्य दिलेले आहे. रहिमने 
स्वानुभवाच्या आधारावर याची रचना केलेली आहे. तुलसी ज्ञानाचा महिमा गातात. ते 
मर्यादावादी आहेत आणि रहिमने सदाचाराला महत्त्व दिले आहे. नीति आणि अनुभव सूक्ति- 
स्वरूपात व्यक्त करण्यात रहीम फार कुशल होते. दोन्‍्हीचा सुंदर मेव्ठ घालून रहिमने हा सूक्ति- 
संग्रह रचला आहे. 


सतिराम सतसई 


“मतिराम सतसई' व “बिहारी सतसई' हे ग्रंथशी समकालीन आहेत. मतिराम सतसई ' 
ही रचना प्रासंगिक किवा परिस्थिती विशेष घटनांवर आधारलेली नाही आणि मोहरांच्या 
लोभानेह्टी लिहिलेली नाही.  मतिरामने ” समयानुकूल आपल्या उन्मत्त क्षणांचा मुक्त भाव- 
निर्देश त्यात कुशलतेने, गोवला आहे. आणि त्यामुक्ठेच त्यांच्या दोह्यात सहृदयता, सरसता आणि 
मनोहारी भाष्याचा हृदयंगम संगम झाला आहे. याचा रचनाकाल वि.सं. १६९० च्या आसपास 
मानला जातो. “ मतिराम सतसई ' त त्यांच्याच ' रसराज व ' ललितरूलाम या ग्रंथांतील 
अधिकांश दोहे संकलित केले असा लोकापवाद आहे. बिहारी आणि मतिराम यांच्या सतसईची 
तुलना केली तर बिहारीचे दोहे काव्याच्या दृष्टीने अधिक समृद्ध आहेत है सिद्ध होईल. मति- 
रामने आपल्या विभिन्न ग्रंथांच्या रचनेतच आपल्या सात्या प्रतिभाशक्तीचा व्यय केला पण 
बिहारीने आपली सारी शक्‍्ती सतसईतच केंद्रित केली. ' बिहारी सतसई * च्या प्रसिद्धी नंतर 
इतर हिंदी कवींमध्ये जणु चढाओढ सुरू झाली आणि तिचा आदर्श ठेऊन अनेक रचना प्रसृत 
केल्या. (१) रसनिधि सतसई (रचना काल सं. १६६० ते सं. १७१७ च्या दरम्यान), वृन्द 
सतसई ' (रचना सं. १८६१), ' राम सतसई ' (रचना काल सं. १८६० ते १८८० पर्यत), 
“ विक्रम सतसई ' (रचना सं. १८३९ ते सं. १८८६ पर्यत) या सर्वे अ्रंथांवर बिहारीचा 
प्रभाव पडलेला आहे. 

बिहारीनी आपल्या पूव॑वर्ती संस्कृत, प्राकृत आणि: हिंदीपासून प्रेरणा घेतली आहे. पण 
फक्त श्रृंगारप्रधान काव्याचाच प्रभाव त्यांच्या मनोवृत्तीत अधिक दिसून आला. जरी 
बिहारीनी गाथा सप्तशती, अमरू शतक आणि आर्या सप्तशतीचे अनुकरण केले तरीही त्यांच्या 
मौलिक अभिव्यक्तीचे तेज काही आगलछ्ठेच आहे. 


सतसईच्या परंपरेचे अध्ययन केल्यानंतर ही परंपरा अखंड, सुदी्ध आणि सुदृढ असल्याची 
साक्ष पटते. “ मुक्तक ” काव्यात दोहा व आर्या छंद हाच विशेषत्वाने वापरला आहे. आणि 


चोदा दिशा संकेत 





तोच अतिशय युक्त वाटतो. सतसईच्या परंपरेत विशेषत: तीनच ग्रंथांना बहुमान्य ता मिढाली : 
ग्राकृतांतील गाथा सप्तशती, संस्कृतमधले अमरू शतक व आर्या सप्तशती ' आणि 
हिंदीतील बिहारी सतसई . हे ग्रंथ काव्यातील निकधषावर उजकून निधालेले आहेत. या 
ग्रंथांमध्ये श्रृंगार भावनेला जेवढा वाव मिठाला तेवढा भक्तीभावनेलाही मित्गू शकला नाही. 
' रसाछता ' है एकमेव त्यांच्या लोकप्रियतेचे कारण म्हणता येईल. 


बिहारी सतसईवरील टीका 

बिहारी सतसईच्या संबंधित टीकांचा क्रम जवठछजवढ् पंधरा सोढ्ा वर्षानंतर सुरू झाला. 
सतसई इतकी लोकप्रिय झाली की,. वाचक वर्ग विभिन्न दृष्टिकोतातून तिचा रसास्वाद 
धेण्यावरच थांबला नाही तर तिच्यावर विविध प्रकारे टीकाग्रंथांची रचनाहीं करू लागला. 
हिंदी अथवा हिंदीच्या अन्य उपभाषांच्या व्यतिरिक्त संस्कृत, फारसी, उर्दू आणि गृ जराथी 
इत्यादी भाषांसध्ये गद्य व पद्य दोन्ही रूपांत सतसईवरील टीकांचा प्रसार होऊ राग छा. या 
टीकाग्रंथातील काहींचा नामनिर्देशव केवव्ठ सांपडतों पण काही मात्र प्रकाशित झाल्या आहेत. 
त्यांचा सामान्य परिचय देणे आवश्यक वाटते. 


(१) क्ृष्णलालची ठीका 
बिहारी सतसईवरील ही पहिली टीका मानली जाते. हिच्या उपसंहारात निम्नलिखित 
दोहा दिलेला आहे. 


' संबत, ग्रह ससि जलधि, छिति, छह वासर चन्द । 
चैत्र मास परव-कष्ण मैं पूरत आनंद कन्द ॥। ' 


काही टीकाकार या दोह्याला सतसईच्या समाप्तिया सूचक मानतात. पण इतर अधिकांश 
टीकेत हा दोहा सापडत नाही. म्हणूनच हा दोहा कृष्णलालच्या टीकेच्या समाप्तिचा असावा 
असे बाटते. त्याच्या अनुसार हा काल सं. १७१९ चेत्र कृष्ण ६ म्हणजे ३१ मार्च १६६२ इ.स. 
हा ठरतो. हिच्या आधीची' कोणतीच टीका उपलब्ध नसल्यामुत्ठे कृष्णलाल्च्या टीकेलाच 
सतसईवरील पहिया टीकाग्रंथाचे भाग्य प्राप्त झाले. हिच्या शेवटी आणखी एक दोहा दिलेला 
आहे. । 

' ग्रथम देववानी हुती कूनी नरबानी कौन । 

छाल बिहारी कृत कथा पढें सो होय प्रबीन ।। 
प्रथम संस्कृतमध्ये नंतर ब्रजभाषेत ही रचना झाली आहे. छाल कवी म्हणतात जो हिचे पठण 


करील तो साहित्य प्रवीण होईल. बिहारीच्या पुत्राचे नाव कृष्ण कवी असावे अशी बदंता आहे. 
त्यांनी कवित्त व स्वैय्यात टीका लिहिली आहे. या टीकेची जयपुरी मिश्रित क्रज भाषा आहे. 


| &८५०७०३-ड ८-8 पल ५8 रस 'पाननवूली फनिनननत-लननमन सकल ननन+-मम>« 





| ७ कमा ७२०->नमक 3 पन्‍पहाक्‍त+-».3५७५334 ५कनभनमपर सम उसके" क-कलतक “तापमान प्रणन+-ननमाकी (मनकअया+ समय >मक अालाभका फाररनम-न्‍»नाममपतन्‍न-9 २+न४कमकाए पलक हनतममपाथनद-फना+ अनञमलपण फल ललपरला गामकरालक एफाकक पाए १०७कहननक 





* हा परिचय “ कविवर बिहारी ”, “ बिहारी की वागूविभूति “, “मिश्रबंधु विनोद 
आणि “ बिहारी विहार ” यामधून उद्धत केला आहे. 

* ग्रह ९ ससि १ जलूाधें ७ छिति १. अंकानाम्‌ वामतोगति : --१७१९. 

१ बिहारीना संतान नव्हते--त्यांनी आपला पुतण्या निरंजन याल्‍ह्वा दत्तक थबेतले होते. 
अशीही आख्यायिका आहे. 








दिशा संकेत पंधरा 


हिचा अर्थही सामान्य श्रेणीचा आहे. याँत शब्दालंकार, ध्वनि इत्यादीचे संकेत मिकत नाहीत- 
एका दोह्याचा अर्थ पहा. द ' 

'पारयों सोरु सुहाग कौ इन बिन ही पिय नेह। 

उन दौहीं अखियाँ कक के अलसों हीं देह ॥ वि. र. ६६२ 
' मुख्धा स्वाधीन पतिका-सखी सखीशी संवाद करते। ' ' हे सखी, इन राधिका बिनाही भरतार 
सौ नेह सुहाग कौ सोर पारयो हैं । सो कैसैक नायका के अलसोही देह करने ते नायक दोनु हीं 
आँखियाँ करि कै देखि सो चित्त चढी | 

नयनि जागरण रालिमा, आत्ठसलेले देह । 

धूर्त सवति या दाविती नसतांही पतिस्नेह ॥ ६६२ ।--रसलीना 


(२) मानसिहाची टीका 

ही टीका उदयपूरच्या विजय गछ या ग्रामनिवासी कवि मानसिगची आहे. ते उदयपूरचे 
महाराज राजसिह ह्यांचे दरबारी कवि होते. या टीकेची रचना वि.सं. १७३४-३५ च्या 
मध्यकाली झाली असावी असे मानले जाते. ही टीका देखील साधारण श्रेणीचीच आहे. दोह्याचे 
अर्थ अशुद्ध आणि अग्राह्म आहेत. उपरोक्त दोह्याचा अर्थ कसा केला तो पहाण्यांसारखा आहे. 
: पंडिता नायिका श्री राधाज्‌ श्रीकृष्णजू सों कहैं है । पारयो सोरू इन बिन इन पिय के नेह 
बिनु ही हमारौ ब्रजमंडल में यों ही झूठौ ही सुहाग कौ सोर पसारयो है । इन दौहीं के अलसों 


इन दोनु अँखियाँ देखें ही को सुहाग है । अर के अलसौंही नींद भरी देह के हमारे घर आइ 
सोवन कौ सुहाग ह इत्यथ: 


(३) अनवर चंद्रिका 
शुभकरण व कमलूनयन नावाच्या दोन कवबींनी मिव्हून हा टीका ग्रंथ लिहिला आहे. अनव रखाँ 
दिल्‍लीचे सामंत होते. त्यांच्या आग्रहाने ही टीका लिहिली गेली आहे. हिचा रचनाकाल 
सं. १७७१ हा आहे. हिच्या रचनेच्या संबंधात खालील दोहा लिहिला आहे. 

' जु है बिहारी सतसया मैं कवि-रीति-विलास । 

सो अब अनवर-चंद्रिका सब को करे प्रकास ।। 
ही टीका १६ भागांत छिहिली आहे. यांत वक्‍ताबोधब्य, संदर्भ, अलंकार ध्वनि आंदि कथन 
करण्याचा प्रयत्न करण्यात आरा आहे. पण दोह्मांचा अर्थ विशद करण्याचा अधिक प्रयत्त 
केला गेला नाहो. तरी ध्वनिभेदात्या जाणिवेने प्रसंग समजण्यास सहास्य मिलते. पूर्वोक्त 
दोह्याचा त्यांनी दिलेला अर्थ पहा. ' जौ याही नायिका की सखी की उक्ती है तौ याही कौं झूठी 
कहति है। ताकि आगे कहते हैँ यह कि कोऊ टोके नहीं । जौ सौति की के बाकी सखी की उक्ति 
होइ तौ अमर्थ ईर्षा संचारो | विभावना अलंकार प्रथम भेद. 


(४) क्रृष्ण कविचो कवित्तबंध टीका 

था टीकेचा रचनाकाल सं. १७८२ हा आहे. यांत सतसईचा अर्थ समजावून देण्याचा प्रयत्न 
दिसून येतो. ही छंदबद्ध टीका असली तरीही यांत नायिकाभेद वर्णिलिला आहे. पूर्वोक्‍्त 
दोह्यांच्या आधी खालीलप्रमाणे भूमिका छिहिलेली आहे. . 


(नर । अक्षर ३३ । गुरू १५, लघु १८। ) 





सोच्ठा दिशा संकेत 





यह नायिका सौति कौ अलसवलित देखि अरू रसमसी आँखि देखि सखी सों काकु ध्वनि 
कहति हैं। अन्य संभोग-दुःखिता होइ। जो सखी नायिका सां कह तो रिस निवारन होइ। 


या दोह्याच्या आशयाने पुढील कवित्त छंद रचला आहे. क्‍ 
. सें करि आँखि उनींदी करी अध उनत सो मुख बोल उचारयो 
 बारहि बार जम्हाइ के यों ही खरो तन आरस के ढर ढारयो ॥। 
झठि जतावलि है सुख सेन जगी यह जामिनि जामिनि चारयो । 
देखि तौ प्रीतम की बिन प्रीति सुहाग कौ सोर कितौ इंहि वारयौ ।। 
(५) साहित्य चंद्रिका 
ही कर्ण ” कवीची रचना आहे--हिचा रचना काल संवत्‌ १७९४ वि. आहे 


(६) अमर चंद्रिका 


ही टीका केशव कवीचे प्रसिद्ध टीकाकार सुरति मिश्र यांनी लछिहिली आहे--जोधपूर 
येथील महाराज अभयसिहचे सचिव भण्डारी नाडुछा अमरचंदा यांच्या आदेशानुसार ही 
लिहिली गेली. हिचा रचनाकाल वि. सं. १७९४ आहे 

(७) रसचंद्रिका द 


१९ व्या शतकातील ही पहिली टीका होय. नरवरगढचे महाराजा छत्नसिह यांच्या आदेशा- 
वरून'  ईसवी खाँ ' याने ही टीका लिहिली आहे. यांत दोह्यांचा अथ स्पष्ट करण्याचा स्तुत्य 
प्रयत्न केला गेला आहे. अकारादि क्रमाने दोह्याची मांडणी करणे हे या टीकेचे वशिष्टय होय 


(८) हरि प्रकाश टीका 


संवत्‌ १८३४ मध्ये हरिचरण दासाने ही रचना केली आहे. हिच्या संबंधात रत्नाकरजी लिहितात 
“ यांची सतसईवरील टीका फारच उत्तम व अर्थजिज्ञासूकरिता अतिशय उपयोगी आहे 


(९) प्रताप चंद्रिका टीका 

जयपुर नरेश महाराजा प्रतापसिहाचे आश्रित मनिराम यांनी अनुमानतः से. १८५० च्या 
सुमारास  प्रतापचंद्रिका ' हा टीका ग्रंथ लिहिला. यांत अथबोध असून नसल्यासारखा आहे 
(१०) सतसेया वर्णार्थ अथवा देवकीनंदन टोका 

रचना काल सं. १८६१. बाबू देवकोनन्दनसिहाला प्रसन्न करण्यासाठी' ठाकुर कवीने ही टीका 
लिहिली आहे 

(११) रणछोडजींची टीका 

गजराथमधील रणछोडजी दीवान यांनी ही टीका लिहिली आहे. हिचा रचना काल 
उपलब्ध नाही 

(१२) छाल चंद्रिका टोका 


फोर्ट विलियम कॉलेजचे हिंदीचे अध्यापक श्री. 'लल्लजीलाल' यांनी ही लालूचंद्रिका 
टीका लिहिली आहे. ही सामान्य जनांच्या बोलीभाषेत रचली आहे. हिची भूमिका ग्रियसेन 
साहेबांनी लिहिली आहे. है संस्करण उपलब्ध नाही. याशिवाय आणखी' काही टीका ग्रंथ 


दिशा संकेत सतरा 


पा 3 3 नल न नर भी मसलन न अप पट मन न लनना पान नी लत 7 पलपल पिता लता ततता न नित तक: नल एक 


आहढ्ल्टन येतात. त्यांची केवकछ चर्चाच मिश्र बंधु विनोद मध्ये वाचायला मित्ठते. त्या विशेष 


5 


महत्त्वपूर्ण नसाव्यात अशी शकक्‍्यता बाटते. 


(१३) नवाब जुल्फिकार अली यांची टीका. क्‍ रा 
ही कुंडलियो छंदबद्ध रचना असून रचना काल वि.सं. १९०३ मानलेला आहे. ही विशेष 
उल्लेखनीय नाही- 
(१४) रसकोमुदी टीका ः 
ही छंदबद्ध टीका श्री. जानकी प्रसादजी उपनाम “रसिकेश ' यांनी वि.सं. १९२६ मध्ये लिहिली. 
हिची छंदरचना महत्त्वपूर्ण आहे. यात बिहारीच्या केवछ ३१६ दोह्यांचाच परामषष घेतला आहे. 
(१५) प्रभुदयाल पाण्डे यांची टीका 

हिचे प्रकाशन सं. १९५३ मध्ये झाले. हिंची भाषा परिमाजित आहे. ही हिंदी खडी बोलीतील 
पहिली टीका समजली जाते. हिच्यात अन्वय, सरलार्थ आणि शब्दांची व्युत्पत्तीही दिलेली आहिे. 
(१६) पं. अम्बिका दत्त व्यासांची टीका 

रचना कार वि. सं. १९४८. 


(१७) भावार्थ प्रकाशिका टीका 


प्रकाशन वि. सं. १९६०. ही टीका विद्यावारिधी पं. ज्वालाप्रसाद मिश्र यांनी लिहिली 
आहे. 


(१८) बाबा सुमेर सिहाची टीका द 
हिची निर्मिती बहुधा वि. सं. १९५५-६० च्या दरम्यान मानली गेली आहे- 


(१९) संजीवनी भाष्य 


हे भाष्य पंडित पदह्मसिह शर्मा यांनी केले आहे. हयात दोन विभाग आहेत. पहिल्या विभागात 
सतसईची समीक्षा आहे. आणि इतर कवींशी बिहारींची तुलना केलेली आहे. दुसन्‍्या विभागात 
सतसईवरील टीका आहे. या भाष्याचे प्रथम प्रकाशन वि. सं. १९७५ मध्ये झाले आणि 
द्वितीय संस्करण वि. सं. १९७९ मध्ये प्रसिद्ध झाले. या संजीवनी भाष्याला हिंदी साहित्य- 
संमेलनाने १,२०० रुपयांचे मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्रदान केले आहे. 


(२०) बिहारी बोधिनी 


ही लाला भगवान दीन उपनाम दीन यांनी' लिहिली आहे. हिचा रचना काल 
वि. सं. १९७८ हा आहे. ही शुद्ध हिंदी खडीबोलीत लिहिली आहे. ही टीका महत्त्वाची 
मानली गेली आहे. 


(२१) रामवक्ष बेनीपुरीची टीका 
हिचे प्रकाशन सं. १९८२ मध्ये झाले, विद्यार्थ्यॉकरिता ही उपयुक्त गणली गेली आहे. 


अठरा दिशा संकेत 





(२२) बिहारी रत्नाकर 


हा ग्रंथ वि. सं. १९८३ मध्ये प्रकाशित झालहा. हाथवे रचनाकार बाबू 
जगन्नाथदास रत्नाकर यांनी फार परिश्रमाने या ग्रंथाची रचना केली. त्यांना 
याबाबतीत मूछ सतसईच्या प्रतिसाठी बरेच संशोधन कार्यही करावे लागले. यात 
संशोधनाची सामग्रीही दिलेली आहे. दोह्यांचा क्रम लावन पाठ निर्णय करण्यात 
त्यांना सतत २२ वर्षे श्रम करावे लागले. ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण टीका असून अधिकृत 
म्हणन सर्वमान्य झालेली आहे. यात शब्दार्थ, अवतरण आपणि भावार्थ दिला गेला आहे. शेवटी 
अकारादि क्रमाने सूचि व सात अन्य टीकांचे प्रसंग दिल्यामुलले हा ग्रंथ अत्यंत उपयुक्त 
म्हणन सिद्ध झाला आहे. जे दोहे बिहारीकृत असणे संदेहपूर्ण वाटले त्यांचे संकलन परिशिष्टात 
केले आहे. ही टीका अत्यंत प्रामाणिक गणली गेली आहे 


विसाव्या शतकात लिहिलेल्या अन्य टीकाही प्रत्ययास येतात. ईश्वरीप्रसाद कायस्थाची 
टीका, सरदार कवींची टीका, गदाधराची टीका, अयोध्या प्रसादांची टीका इत्यादी आणखीही 
काही टीकाकारांची नावे सापडतात. हिंदी खेरीज अन्य भाषांमध्येही सतसईवरीछक टीका 
आढब्ठतात. 


(१) संस्कृत गद्य टीका 


या टीकेच्या संदर्भात “बिहारी विहार” च्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे - “या अपूब 
टीकेच्या रचनाकाराचे नाव सुरुवातीपासून शेवटपर्यत ग्रंथात कुठेच आढवब्ठत नाही.' 


(२) आर्यागुंफ टीका 
सतसई दोह्यांचा, आर्याछंदात केलेछा हा संस्क्ृत अनुवाद आहे. हिचे रचनाकार पं. हरि- 
प्रसादजी हे आहेत. ते काशी येथीर राजश्नी चेतसिहाचे प्रधान कवी पंडित होते. ही 
रचना सं. १८३७ मध्ये झाली. एक उदाहरण षपहा-- 

* मेरी भवबाधा हरो, राधा नागर सोइ । 

जा तन को झाँई परे स्यामु हरित द्यति होइ ॥ १॥ * 


सा राधा भवबाधा विविधामपहरतु नागरिकी । 
यस्यास्तनु तनुकान्त्या कान्त : श्यामो हरिभेवति ।। 


(३) शंगार सप्तशती टीका 


पें. प्रमानंद भट्ट यांनी सं. १९२५ मध्ये ही रचना केली. यात प्रथम संस्कृतानुवाद 
सरत भाषेत केला आहे, नंतर हिंदी अन॒वाद आणि त्यानंतर संस्कृत गद्यात विस्तृत 
टीका अशी वेशिष्ट्यपर्ण रचना योजिली आहे 


(४) जोशी आनंदी लाल यांची फारसोी टीका 


हिचा रचना कार सन १८९३ असा आहे व टीकेचे नाव सफरंगें सतसई ' ठेवले आहे 
उरदमध्ये दोन टीका आढ्छतात. पहिली 'गुलूदस्तार बिहारी आणि दुसरी “गलजारे 
बिहारी .. पहिलीचे रचनाकार मुंशी देवीप्रसाद कायस्थ प्रीतम हे आहेत. उर्दमधील शेर 
या रचनेंप्रमाणेंच सतसईच्या दोह्यांचा शेर या काव्यप्रकारात अनुवाद केला आहे 
एका दोह्यासाठी एकच शेर त्यांनी योजला आहे हे यांचे वेशिष्टय म्हणता येईल 





लॉक टी जज जिकीट लीक + क्षन पड 22 ०. 


दिशा संकेत एकोणीस 


हयात हिंदीच्या तत्सम आणि तद्भव शब्दांचे प्रयोग केले गेले आहेत. हिची रचना 
सं. १९६० मध्ये झाली. 


(५) भावार्थ प्रकाशिका--गुजराथी टीका 


गुजराथी भाषेचे प्रसिद्ध कवि श्री. सविता वारायण व गणपति नारायण दाांनी सं. १९६९ 
मध्ये या ग्रंथाची रचना केली. ही टीका देखील महत्त्वपूर्ण मानली जाते. 


या प्रमाणे बिहारी सत्सई” वरीर टीकांचा परिवार समृद्ध आहे. 


बिहारींचे वाकचातुर्ये 
कविवर बिहारींनी आपल्या सतसईत भावरमणीयता व अर्थगौरव यावर जेवढा भर 
दिला आहे तेवढा ताद सौंदर्यावर दिलेला नाही. काव्याचे गांभीर्य सुरक्षित राहील 
इतपतच नादसौंदये त्यांनी उपयोजिले आहे. बिहारीच्या मनोवृत्तीत उद्भावनांची एवडी 
प्रबल शकक्‍्ती होती आणि भाषेवर त्यांचा एवढा अधिकार होता, की शब्द त्या भावनेवर 
हिंदोछुत असत. म्हणूनच दोहा छंद त्यांनी सराईतपणें आणि सफलतेने वापरला. हे माझे 
विवेचन जास्त स्पष्ट करण्याकरिता विभिन्न कवी शायरांच्या त्याच प्रसंगावरील 
रचनेची उदाहरणे उद्धृत करतो. बिहारीचा एक दोहा असा आहे. 

४ लिखन बैठी जाकी सबीगही गहि गरब गरूर। 

भये न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर ॥ ३४७॥। 


याच भावनेवर जौक साहेब लिहितात--- 


शक्ल तो देखो मुसब्बिर खींचेगा तसवीरे यार, 
आपही तस्बीर उसको देखकर हो जायगा | 


याच आशयावर मस्रहफीही छिहितात-- 


न हो महसूस जो किसशै तरह नकशेमें ठोक उतरे, 
शबीहे यार खिचवाई कमर बिगडी दहन बिगडा । 


बिहारीचे दोहे व उर्दू शायरांचे शेर यात भावसाम्य दिसून येते. पण अर्थ आशयाचा 
वैभवाचा विचार केला तर बिहारीची व्यापक भूमिका आणि अर्थगौरव आगद्ठाच 
दिसून येतो. 


चित्रकार (मुसव्विर) प्रियतमेचे चित्र काढू शकेल याबहलूचा संदेह जौक साहेबाच्या 
मनात दिसून येतो. त्याचा विश्वास त्यांना वाठत नाही असे वाटते. 'चित्रकारच तिला 
पाहुन चित्रासारखा बनेल ही भीति त्यांच्या मतात आहे. जौकच्या कथनात वाकूप्रचार 
वापरण्याची कुशलता दिसून येते. मसहबी साहेबाने प्रियतमेचे चित्र (शबी हे यार) 
काढण्याची चित्रकाराला संधि तर दिली आहे, पण प्रत्यक्ष चित्नात मात्र कमर बिघडली 
व चेहराही बिघडला. कारण चित्रकाराला तशी अनुभूतीच आली नाहीं. (कारण फारसी 
आणि उर्दू काव्यात प्रियतमा बिनचेहत्याची व कंबर विरहित असते). चित्रकाराचा त्यांत 
मुलीच दोष नाही. बिहारी हीच भावना निराव्या तच्हेने प्रगट करतात- ते म्हणतात, 
“ जगातल्या प्रसिद्ध चित्रकारांनी तिचे चित्र रेखाटण्यासाठी एकदा का अनेकदा प्रयत्न 
केला. चित्र काढण्यासाठी ते मोठया गर्वाने तिच्यासमोर बसले. पण तिच्या 


वीस दिशा संकेत 


नवनवोन्मेषी सौंदर्याने भारावून ते तिचे पूर्ण चित्र रेखाट शकले नाहीत. जौक आणि 
मसहफीने चित्र न बनवण्याचरी कारणे दिली आहेत. बिहारीनी याबाबतीत मौन धरले आहे 
कदाचित त्याची असंख्य कारणे अस शकतीलर. म्हणनच या दोह्यात त्याचे कारण न देता 
ते आपल्या रसिक वाचकांच्या कल्पनेवर व विवेकशक्तीवर सोपवितात ! आणि हेच 
त्याचे संयर्मित वाकचातुर्य यातच दिसून येते आणि ते इतर कवी शायरांपेक्षा वेगछे 
वाटतात. हीच भावना श्रृंगार सतसई मध्ये कशी रंगविली आहे. ती पाहू या. 


सगरब गरब खींचें सदा चतुर चितेरे आय। 
पर बाकी बांकी अदा नेक न खींची जाय । 


यात नायिकेचे (बांकी अदा) श्रृंगारिक हावभाव चित्र बनविण्यात अडथक्ा आणतात 
रसलीनेत हेच चित्र श्री. राजा बढे यांनी किती यथार्थपणे अन॒वादित केले आहे हे देखील 
पाहण्यासारखे आहे 


क्षणा क्षणाला वाढते, नवतीचे लावण्य 
तन कांती मनमोहिनी, पाहन वाटे धन्य 
गवंगणी जगतातले, सजले चत्रसजाण 
चित्रकुशलता थांबली, गला तो अभिमान 
वर्णवे न वरवर्णिनी, सौंदर्याचे गृढ़ 
चित्र राहि अपुरेच ते, चित्रकार दिद्वमूढ ” (रसलीना ). 


बिहारीच्या वागूचातुर्याचे एक आणखी उदाहरण देऊन हे प्रकरण समाप्त करू इच्छितो. 


दोठि परोसिन ईठि हौ कहें जु गहें सयान। 
सब संदेसे कहि कह्ों मुसकाहठ में मानु॥ ३८३ ॥ 


हा दोहा वाचून कवीछा काय म्हणायचे आहे हे सहसा लक्षात येत नाही. पण नायिका 
भेदाची परंपरा जाणणान्या रसिक वाचकांना सहज उलगडा होऊ शकेल की, ही शेजारीण 
दुसरी कोणी नसून नायिकेची सवत असावी. तीच आज धीट होऊन आणि इठि म्हणजे हितैषिणी 
बनून नायिकेकडे येऊन निरोप सांगते की तू आपल्या पतीला सांग की माझ््या घरी आज कुणी 
नसल्यामुठे माझ अडलेल एक काम त्यांनी केलं तर माइ्यावर फार कृपा होईल. ” पति 
घरी आत्यानंतर नायिका शेजारणीचा निरोप त्याला हसत हसत सांगते. पर्यायाने शेजारणीवर 
आपकजलं प्रेम आहे हे मी जाणते हे आपल्या मंदस्मिताने ती सूचित करते. आपला क्रोधही तिने 
उपहासात्मक मंदस्मितात परिणत केला आहे. 

रसलीना म्हणते-- 


* कुणीच नाहीं ग घरीं, एकलीच मी आज। 

करितिल माझें काज का सखे तुझे पतिराज 

ओकछ्खन संकेत तो, प्रीतीचा परिवेष 

हासत सांगे प्रियकरा, शेजीचा संदेश ॥| र. छी. ॥| ३८३॥। 


बिहारीच्या काव्यप्रतिभेचे हे अनोखे सामर्थ्य आहे. सत्सई अशा प्रकारच्या उदाहरणांनी 
ओतप्रोत भरलेली आहे. बिहारीचे शब्दप्रयोग, शब्दमैत्री, वर्णमैत्री, वर्णवत्त आणि अर्थगौरव, 





|अकममन«स» ३८ आपस ५७७७४४४७७४७७७४/७७७४/७७७शशशआश रण नंगा ाआक भा “सम ब अपार माााआ आस 


हे अन्यसंभोग दुःखिता नायिकेचे मनोभाव आहेत. 








दिशा संकेत एकवीस 


यामुक्ठे त्यांचे काव्य उच्च श्रेणीचे बनले आहे. ज्याच्या काव्यावर इतकी विशद व सर्वांगीण 
चर्चा झाली असा भाग्यवान कवी हिन्दी साहित्यात बिहारीशिवाय दुसरा नाही 


ऋतु वर्णन आणि निसगग चित्र 


श्रंगार-काल ही सामंतयुगाची देणगी आहे. सामंतांच्या मैफलीत कवी कलाकारांचा 
आदर अवश्य राखला जात होता. पण जे त्यांची दूषित सौंदर्यप्रियता व अस्वस्थ विलासी 
मनोवत्तीची जिज्ञासा शमवीत त्यांना बहुमान मित्ठे. बिहारी देखीर राजा जयर्सिहाचे दरबारी 
कवी होते. त्यांचे काव्य जनजीवनासाठी नव्हे तर राजामहाराजांच्या मनोर॑जनासाठीच 
लिहिले गेले आणि मोहरांच्या मोछाने विकले गेले. त्यामुढे या कविकडन योजनाबद्ध 
ऋतुवर्णन अथवा निसर्गवर्णनाची अपेक्षा करणे चुकीचे ठरले असते आणि पुन्हा मुक्तक 
काव्यात व दोह्यासारख्या लघुछंदात प्रबंधाप्रमाणे विस्तृत ऋतुवर्णनाला जागा नसते. तरी पण 
निसर्ग नानाविध रूपाने मानवी जीवनाछा प्रभावित करीत आहछा आहे. बिहारीही त्याढा 
अपवाद नाहीत. आपल्या आश्रयदात्याच्या राजमहालाच्या परिसरात, वन, उपवन, पशु 
पक्षी, पुष्करणी, तडाग इ. आपल्या बंदिनी दृष्टितृन जेवडा निसगें पाहु शकत होते, तेवढे 
निसर्गवर्णन त्यांच्या काव्यात अगत्याने आले आहे. निम्तर्गाच्या उन्मुक्त वातावरणात विहार 
करायला त्यांना वेठठच नव्हता व तशी त्यांना आवश्यकताही वाटली नसावी. म्हणूनच बिहारी 
सतसईत जे काही प्रकृति वर्णन आले आहे ते एकतर आल्डम्बन रूपात अथवा उद्दीपनरूपात 
विशद्ध प्रकृतिवर्णन अभावानेच मिल्ठते. परंतु परंपरागत ऋतुवर्गन आणि निसगचित्र कुठे 
कुठे आढ्वब्ठन येते 


निसर्गा्चें आलम्बनरूप संश्लिष्ट चित्र 

“छकि रसार-सोरभ सने मधुर साधवी गंध ॥ 

ठौर ठौर झौंरत झपत भोंर झोंर मधु अंध ॥ ४९६॥ (वि. स. 
(रसाल-मंजिरि गंध घे, माधवि मुकुलः मरंद । 

पिउनि फिरति मदधुंद ते, झुकति झुलत मिलिद---रसल्कीना-४९६ ) 


या दोह्यात वसंताच्या सौम्यश्रीचे मोहक आणि सजीव चित्र रेखाटलेले आहे. निसर्गाचे 
मादक सौंदर्य, वास्तववादी रूपविधान आणि वासंतिक वेभवाची अपूर्व अभिव्यक्ती करण्यात 
कलाकार पूर्ण यशस्वी झाला आहे. या लहानशा छंदात श्रृंगारप्रिय बातावरण तर निर्माण 
झाले आहेच, पण त्याच्या अनषंगाने निसर्गाशी बिहारीचा रागात्मक संबंधही व्यक्त झालेला 


आहे. नायिकाभेदानसार मानिनी नायिकेचा मान खंडित करण्याचा सखीचा प्रयत्नही त्यात 
लक्षित होतो 


श्रृंगरकालीन सौंदर्यप्रियतेछा अनुरूप अशा निसगंवर्णनावरोबरच कवीच्या संवेदन- 
शीलतेचे एक चित्र पहा :-- 
कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाघ। 
जगतु तपोवन सो कियो, दोरघ-दाघ निदाघ।॥ ४८९॥॥ 
वसति विकल एकत्र ते, अहि, मयूर, मृग वाघ । 
बने तपोवन जगत हे, येता ग्रीष्म निदाघ | रसलीना ।। ४८९ ॥। 


ग्रीष्म ऋतुच्या प्रखरतेमुले व्याकुछ झालेले पशु, पक्षी आपले जेमनस्यथ विसरून एकत्र 
जमले आहेत. अशा स्थितीत कवीला हे जग तपोवनाप्रमाणे भासते 


् 
द 
* 


बावीस दिशा संकेत 








आता पावसाचे आलूम्बन रूप पहा :--- 


पावस घन अंधियार मही रह्यो भेद नाहिं आनु। 
रात द्यौस जान्यों परतु लखि चकई चकवानु ॥ ४८६॥ 


गगनी घत अंधार हा, धुंवाधार बरसात | 
चक्रवाकयुग आरवे, कल्ून ये दिनरात ।। रसलीना ।। ४८६ ॥ 
प्रीष्म आणि वर्षाऋतुवर्णनात कवीचे सूक्ष्म निरीक्षण अवश्य प्रगट झाले आहे. पण 
निसर्गाच्या प्रती कोमल भावनांचा अभावही स्पष्टपणे जाणवतो. 
तरीपण बिहारी चमत्कारी क॒वी होते. त्यांनी जेथे निसगाचि चेतन स्वरूप अंकित केले 
आहे ते अद्वितीय आहे. एका शरद ऋतुचे हे चित्र पहा :-- 
 अरुत-सरोरुह-कर-बरन, दृगखंजव, मख चंद। 
समय आइ सुन्दरि सरद, काहि न करति अनंद | ४८७॥। 
अरुण कंज कर चरण युगें दुगखंजन मुखचंद्र 
शारदीय सुरसुन्दरी, देत अमित आनंद || रसलीना ।। ४८७ || 
| आरक्‍्त कमलाप्रमाणे जिचे करचरण आहेत आणि खंजन पक्षाप्रमाणे जिचे डोढ्े आहेत, 
चंद्राप्रमाणे जिचे मुख आहे अशी शरदसुंदरी येताच कुणाल आनंदित करणार ताही ! | 


आलहूम्बन स्वरूपात शारदीय सौंदर्य कवीला संवेदनशील बनवते. उल्हास आणि आनंद 
त्याच्या मनांत ओसंड्न वहातो. निसर्गातीलू मानवीय संवेदनांनी कवीचे निसर्गाबरोबर 
तादात्म्य होते. 
मानवीय क्रियाकलापाच्या धरातल्‍छावर बिहारीनी काढलेले अलौकिक चित्र पहा :-- 
: रूपठी पुहुप-पराग-पट, सनी स्वेद सकरंद। 
आवति नारि नवोढ़ लॉ, सुखद वायु गति मंद ॥ ३९२॥ सतसई 
सुमपरागपट लेउनी, दंवबिंदु मकरंद 
येत लहर नवोढेपरी, टाकित पद गति मंद ।! रसलीना ।। ३९२ ।। 
* गोप अथाइन तें उठे, मोरज छायी गेल । 
चलि-लिलि आब अभिसाकोी, भली संझौखें सेल '॥ १७६७ 
कुणी न बघती' सुनी ओसरी, गेले ग गोपाछ । 
सहलीला ही वेढ चांगली गोरज सायंकात ।। 
गोहन परते मागृुती-विसावते गोकृूलछ । 
डोछे कुणिही रोखितां-सहज उडते धूछ ॥। रसलीना || १७६ |। 
कौन सुने कासों कहाँ, सुरति बिसारी नाह। 
बदाबदी ज्यों लेत है, ए बदरा बदराह॥ ६३॥ 
सांग कुणाछा कसे सखे, मरा विसरले नाथ । 
भरले काल्ठे मेघ हे जीव घेइ बरसात || रसलीना ।। ६३ ।॥। 


पहिलया दोह्यात रूपक आणि उपमा यांच्या संयोगाने कवीची चेतना मधुरतर आणि 
सुंदरतर बनतेच, पण त्याचबरोबर मानवी प्रवृत्तीच्या वर्णनात ' नवोढा ' (नववध ) है उपमान 


१४एए9शशशशशशशशशशश#्राश्शे८े्नन्रणशशश9999ल्‍७७७७७ए७७७७७७७७एश्रर७एरशननण्ाभआाआणाााााथामममकाआ ५५ आआ ३ इबइ ३ त॒_ नल आस 2 





दिशा संकेत तेवीस 





वायूच्या कोमल स्पर्शाची जाणीव करून देते, तशीच कविग्रतिभेचा प्रत्ययही आणून देते. दुसत्या 
दोह्यात दूती अभिसारिकेला म्हणते अग संध्याकाकू झाली असून गोधलीची वेछ झाली 
आहे-प्रियकराछा भेटायछा संधिकालच चालून आरा आहे बच ! * 


तिसा दोह्यात नायिकेला प्रियकराप्रमाणेच काले मेघ देखील निष्ठुर भासतात, यांत 


आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही. तुलसीदासासारख्या मर्यादावादी कवीचा मर्यादा पुरुषोत्तम 
रामही व्याकुछ होऊन म्हणतात ' घन घमण्ड गजेत नभ घोरा । पियाबिन डरपत मन मोरा ।। ' 


मर्यादित रूपरेखेच्या सीमेत विस्तृत विवेचनाछा जागा नसते. इथे थोडक्यात एवढेच 
तांगता येईल की, बिहारीचा अनुभव जीवनब्यापी होता. त्यांनी राजमहालातील नायक 
नायिकांच्या कामक्रीडा निरीक्षणावरच भर दिला नाही, तर तत्कालीन सामाजिक विशेषतेचेह्दी 
गहन अध्ययन केले होते. जिथे त्यांना कट्सत्य सांगण्याचा प्रसंग आला तिथे त्यांनी निसर्गाच्या 
संश्लिष्ट चित्राची उभा रणी केली आहे. बिहारी पार्थिव सौंदर्याचे उपासक असले तरी निसगंही 
त्यांना अपरिचित नब्हता. 


बिहारीची रसज्ञता 


सत्सईच्या या विवेचनांत- रसांचे शास्त्रीय विवरण अभिप्रेत नाही.' या संबंधात आचार्य 
रामचंद्र शुक्ल लिहितात, “ मुक्तकांत प्रबंध काव्याप्रमाणे रसप्रवाह अपेक्षित नसतोच. 
प्रबंधात कथाप्रसंगाच्या प्रवाहात-वाचक वाहवत जातों आणि अंतःकरणाल एक स्थायी- 
भाव निर्माण होतो. यातत्त रससिचनाचा शिडकाव मनालछा मोहरून टाकतो आणि हृदयकलिका 
क्षणकाल उमलन उठते. ” साहित्याचा कुणीही अभ्यासक शुक्लूजीच्या या मताशी सहमत 
होईल. प्रबंध काव्यात कथाप्रवाहाबरोबरच रसविलासाकरिताही पृष्कठूच वाव असतो 
आणि विविध रसांची सुष्टि निर्माण केली जाऊ शकते. मुक्तकाच्या अल्पशा परिमितीत 
मात्र हे संभवत नाही. बिहारोंचे मुक्तछंद तर अतिशय रूघुकाय आहेत.- त्यांच्या दोह्यात 
रसमीमांसेचा. शोध्ष घेणे सुजाणतेचे होणार नाही. 


_ बिंहारींची मूह प्रवत्तीच श्रृंगारिक आहे. ते रूपसौंदर्याचे पारखी आगण प्रेमाचे उपासक 
होते. भक्तीचे काही दोहे त्यांनी रचले खरे पण त्यामुल्ठे त्यांची भक्तकवींत गणना करणे 
अन्यायाचे होईल. श्रृंगाराचा स्थायी भाव रति अथवा प्रेम आहे. बिहारीनी त्याचीच साधना 
केली आहे. जेथे रूपसौंदर्याच्रा अभाव नव्हता, मंद श्वासोश्वासाने जेथीलू वातावरण सुगंधित 
झाले होते असे विलासी दरबारी वातावरण त्यांच्या कविमनाला लाभलेले होते. तेव्हा 
त्यांच्या चित्तवृत्ती श्रृंगाररसाने फुल्न आल्यास नवल नाही. | 


आम्ही पूर्वीच निवेदित केले आहे की बिहारी हे संयोगाचे कवि आहेत. वियोग त्यांना 
विशेष मानवत नाही, पण या दोन्‍्हींची मूह प्रेरणा प्रेमच असते. बिहारीसमोर कालिदास व 
तुलसीदास यांच्या स्वकीया प्रेमाचा आदर्श होताच. पण सूरदासांचा प्रेमादर्श त्यांच्य। मनों- 
वृत्तीला जास्त पोषक होता. सूरदासाने राधाक्ृष्ण व क्ृष्ण गोपीच्या रासलीलातून प्रेमाचे 
प्रांगण अधिक विस्तृत केले. सूरच्या श्रृंगारवर्णनाबहुल आचार्य रामचंद्र गुप्त सारखे उदार 
समीक्षकही तक्रार करतात. “ समाजावर होणाच्या परिणामांचों या छोकांना खंत नसते. 
आपल्या भगवत्प्रेमाच्या पुष्टीसाठी ज्या श्रृंगारमय लोकोत्तर छटांनी आणि आत्मोत्सर्गाच्या 








* हिंदी साहित्याचा इतिहास: 





चोवीस दिश्वा: संकेत 
कल अमल मल आम न लीला दस तन मिलन मिल िि न कक कसम शिनद किक 
अभिव्यंजनांनी त्यांनी जनतेला रसोन्मत्त केले आहे, त्याचा लौकिक॑ स्थुलदृष्टी' ठेवणान्या 
विषयवासनासक्त जीवावर कसा. प्रभाव पडेल याची जाण त्यांनी ठेविली नाही. ज्या राधा- 
कृष्णाच्या प्रेमाला या भकतांनी आपल्या गूढातिगूढ मधुराभक्तीचा विषय बनविले, तेच घेऊन 
नंतरच्या कवींती श्रृंगाराच्या उन्‍्मादका री उक्तींनी हिंदी काव्याला भारून टाकले.” * 
शुब्लजीच्या या अभिप्रायांतून दोन गोष्टी दिसून येतात. पहिली ही की त्यांनी क्ृष्णभक्तीत 
श्रृंगाराच्या अतिरेकी वर्णनाला कल्याणकारी मानले नाही आणि दुसरी-श्रृंगा रकालांतील 
विकासी वर्णनांचे उत्तरदायित्व त्यांवी क्ृष्णभक्तकवीवरच टाकले आहे. 


. - ऊष्णभक्तकवींनी राधा-कृष्णाच्या प्रेमाचा अंगिकार केला. श्रृंगारकाल/तील कवींनी 
दोन पावले पुढे टाकून साधारण नायक-नायिकावर राधाक्ृष्णाचा रंग चढविला. श्रृंगारकालात 
राधाक्ृष्णाच्या प्रेमभक्तीवर रंगेल दरबारी दरवडा घातला गेला आणि हेच ते विलासी 
दरबारी प्रेम ठरले आणि बिहारीच्या श्रृंगा राचा हाच स्थायीभाव होता. 


बिहारीच्या संयोगवर्णन[त मनोभावनांचा उन्‍्माद आहे पण तिथेच प्रेमाच्या कोमलतंतूची 
नादवीणाही झंकारते. संयोगाची वृत्ती पार्थिव असते आणि प्रियतमेची प्रत्येक वस्तु प्रिय 
असते. बिहारीनी परंपरागत वर्णनाहुन अगदी आगछलय्याच प्रकारे आपली मुक्तक रचना 
केली आहे आणि तीच रसिकांना भुरव्ठ पाडते. 


 उड़ति गुड़ी लखी छाल को, अँगना अँगना माँह। 

बोरी लो दोरी फिरति, छुवति छबीली छाँह॥ ३७३॥ 

बघत अंगना प्रियकरा उडवित उंच पतंग । 

घडे अंगणीं सावडी उडता स्वैर बिहंग ।। 

पतंगछाया पाहुती, विसरूनि सारे भान । 

घरायास ते धावते प्रेमी हृदय अजाण ॥ रसलीना ।। ३७३ ॥। 


या इवल्याशा दोह्यात रछज्ञ बिहारीनी किती मजेशीर भावाभिव्यकी केली आहे. नायक 
पतंग उडवीत आहे. त्या पतंगाची सावली नायिकेच्या अंगणात पडते. त्या छायेलाच स्पर्श 
करण्यासाठी ती अंगणात इकड्न तिकडे धावत आहे. इथे त्या पतंगाची छाया हा आलम्बन 
विभाव आहे आणि त्याला स्पश करून नायिका संयोगसौख्य भोग पहाते. | 


एक नाथिका आपल्या प्रियकराच्या चितनात इतकी निमग्न आहे की ती स्वतः:छाच नायक 
समजू लछागली आणि स्वतःच्याच रूपावर मोहित झाली. नायक तिच्या रूपावर ज्याश्रमाणे 
मोहित होईल तीच भूमिका ती स्वत: आरशात पाहन बठविते व मुंग्ध होते. 


' पिय के ध्यान गही गही, रही वही है नारि। 
आपु आपुही आरसी, लखि रीझति रिझवारि॥ ५८३ ॥ 


आलिहि होई भंगि ती-घे भ्रमराचा ध्यास 
स्वयंच रमणी रमण हो रमवी दर्पण भास---रसलीना ।। ५८३ ।। 


उपर्युक्त उदाहरणांनीच बिहारीची रसज्ञता स्पष्ट होत असली तरी आणखी काही उदाहरणे 
देण्याचा मोह अनावर होतो. द | 


(कलर कममममााक कमर, 


* भ्रमरगीत सार-भूमिका. 


0604७ अस्ए 2 26] ने करे बोस 2: 5 35 (कक 209 के 5 के 


जब ऑन निकल छत 
लक 20 00333 22205 2 52322 00005 22250: 


दिशा संकेत पंचवीस 


वचन विनोद :-- 
का बतरस लाछूच लाल की, मुरली धरो लुकाइ। 
सोंह करें भौंहनु हँसे, देन कहे नटि जाइ॥ ४७२ ।। 
आतुर बोलायास ती, मुरलि ठेवि रूपवून । 
शपथ घेत, भिवई हसे, नटत वे मुरकन ।। 
मला कशाला मागतां, असून अपुली चूक बे 
असेल मेली कुठें तरी-मछा नसे ठाऊक ॥| रसलीना ४७२ ।। 
गोचारण :--- उन हरकी हँसि के इते, इन सौंपी मुसकाई। द 
नेन मिले, सन सिलि गये, दोऊं सिलावत गाइ ॥ १२८३ 
गोधन घेउनि तो निधे चारावया वनांत । द 
गाय आपुली घालते चतुरा ती कव्ठपांत ।। 
अडवी, हांसत सोंपवी, ती ही मुरकत मान । 
नैना नैन, मिनली मनें, सहज घडे गोदान ।। रसलीना ।। १ २८ ।॥। 


नयन चातुरी :-- 
.... कहत, नठत, रीझ्त, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात। 
भरे भोौन में करत हैं। नैननु हों सब बात॥ ३२॥ 
नदुनी लाजत हासती, चिडति, खुलूति, हो मेत्ठ । 
कठछत न कल्ठतां बोलती, रमति गमति किति वेढछ ।। 
प्रीतीची दुगभाषणें-घेति परस्पर झेल । 
लोकादेखत चालतो, हा डोल्थचांचा खेव्ठ ।। रसलीना ।। ३२ ।। 


संयोगाच्या' सात्विक कंपनाचे आणखी एक उदाहरण पहा :-- 
कियो जू चिब॒क उठाइ कं, कम्पित कर भरतार। 
टेढी ये टेढी फिरति टेढें तिछक लिखार॥ ५१८॥ 
धरूनि हनू कर कम्पिता छाबी कुंकुमरेख । रे 
दावित दिमाख वाकडा, मिरवी लूछाटलेख ।। रसलीना ।। ५१८ ॥। 


आता विप्रलंभात बिहारीची रसज्ञ कविप्रतिभा कशी प्रत्ययास येते है पहाणे देखीलू उचित 
होईल. बिहारीनी विरहवर्णनांत करूणरसाचा स्वीकार विशेष केला नाही. त्यांनी पूर्वराग व 
प्रवास वर्णन यांचेच चित्र रेखाटले आहे. बिहारी फार सूज्ञ कवी होते. विरहवर्णनांत प्रवासाला 
त्यांनी फार महत्त्व दिलेले आहे याचे कारण प्रवासात विरहाला अनुकूल असा वाव मिव्ठतो. 
पण बिहारीचे विरहवर्णन चमत्कारपूर्ण अतिशयोक्तिने भारलेले आहे. त्यामुत्टे वाचकांचे मन 
दिह्ट्मूढ होऊन जाते. इथे एक दोन उदाहरणे देऊन मी है विवरण स्पष्ट करतो. 


इत आवति चलि जाति उत, चली छ-सातक हाथ । 

चढी हिडोरे से रहे । छगी उसासनु साथ ॥ ३१७॥ 

सातपावलें इकड॒नि तिकडे, झुकता खाई झोल । के 
विरहकृशा ती श्वासकम्पिता, डुलतो तनुहिंदोल ।। रसलीना ।। ३१७।। 


बाणाणणणणणछछ७छछकणपाूऋमम सी 5 


सव्वीय दिशा संकेत 





नायिका विरहवेदनेमुत्ठे इतकी अशक्त झाली आहे की, श्वास ओढतेवेब्ठी 32 सके पावले मागे 
ओढली जाते आणि सोडवतेवेढी तेवढीच पुढे सरते. मागे पुढे जाणान्या हिंदोक॒थासारखी तिची 
स्थिती झाली आहे. 

आडें दे आले बसन जाडे हुं की राति। 

साहस करके सनेहू बस, सखी सबे ढिग जाति ॥ २८३ ॥ 
थंडीच दिवस असले तरी ती ओलीच वस्त्रे नेसते तरी तिचा विरहदाह शमत नाही. तिच्या 
सख्या स्तेहवश तिला भेटायछा आल्या तरी त्यांनाही विरह धग लागू नये म्हणन ओस्या 
वसनाच्या आडच रहावे लागते. 

आऔंधाई सीसी सु लखि विरह बरनि बिललात । 

बुचही सूखि गुलाबि गो छींटो छुई न गात ॥ २१७ ॥। 

विरहानल तिज पोछवी विकल दीन असहाय । 

शमवायाते दाह तो केले शीत उपाय ।। 

गुलाबजल ते सिचिता तत्ठमढछते ती काय । 

शिवे न देहा थेंब ही, धगेच जल्लुनी जाय ।। रसलीना ।। २१७ ॥। 


. नायिकेचे शरीर विरहतापाने जत्त आहे. तिच्या सख्या शीतोपचार करीत आहेत. गूलाब- 
जलाची बाटलीच तिच्या अंगावर उलटी करतात पण त्यांचा एक थेंबही तिच्या देहापर्य॑त 
पोचत नाही. विरहधगेने मधेच जकन जातो. 


याछा कुठल्या प्रकारचा विप्ररुंभ मानता येईल! --पण त्यांत वास्तव दर्शन व स्वाभाविक 
वर्णन मात्र झाले आहे. 
' कर के मीड़े कुसुम लो, गई बिरह कुम्हिलाइ । 
सदा समीपिनि -सखिन्‌ हैँ, नीठि पिछानी जाइ॥ ५१६ ॥ सतसई 
करि चुरल्या कुसुमापरी कोमजली विरहांत । 
ओव्खखती न सख्या तिछा, समीप असुनि घरांत | रसलीना ।॥५१६॥। 
 विरह वेदनेमुठे नायिकेची दशा चुरगढछल्या, कोमेजल्या कुसुमासारखी झालेली आहे. 
तिच्या समीप सतत असणात्या मैद्विणी देखील तिछा ओछखू शकत नाहीत. ” 
विहारीनी विरहाला मीलनातच पूर्ण॑त्व प्रदान केले हेच त्यांचे मोठे वेशिष्टच आहे. 
' बिछुरे जिये, सकोच ईहि, बोलत बनत न बैन । 
दोऊ दोरि लगे हियें, किये रूजों हें नेन ॥ ५७८ ॥ सतसई 
विरही, जगतांहि भेटती, संकोचें धरि मौन। 
मोनमिठीच परस्परा, मारिति रूज्जित नन ।। रसलोना ।। ५७८ ॥। 
परदेशांत गेलेला नायक जेव्हां आपल्या प्रियतमेला भेटतो तेब्हां प्रेमाधिक्यामुत्ठे किवा विरहांत 
आपण जगलो या जाणीवेने, दोधेही संकोचून मौन धरतात, लाजतात आणि मौनमिठीत 
निमग्न होतात. असे मनोहारी भावांचे सुंदर वर्णन बिहारीसारखा प्रतिभासंपन्न कवीच करूं 
शकतो. जरी बिहारोंनी विरहवर्णनात अतिशयोक्तीचा वापर केला असलछा तरी संयोगात 
भ्रेमाच्या विभिन्न भावनांचा हृदयंगम संगम साधला आहे. मनोदर्शांच्या रमणीय छटांचे 
मनोहारी चित्रण डोछचयासमोर उभे केले आहे. द 








दिशा संकेत संत्तावीस 

नल मम मम मम का सनक मद मम व लक कपल मदद कमल रन विन किक 2४ 6 6 

बिहारी सतूसईत ” काही दोहे भक्तीभावनेवरही आधारित आहेत. पण 

बिहारी भकतांप्रमाणे संसारातृन विरक्‍्त होऊन भगवंताची भक्‍ती करूं शकछे नाहीत आणि 

भगवतभकक्‍्ताप्रमाणे परमात्मा भेटीची व्याकुछताही त्यांच्या मनात उदभवली नाही, म्हणून 

त्याच्यावर कुठल्याही संप्रदायाचा आरोप लावता येणार नाही. भिन्न भिन्न संप्रदायवादाचा 
अस्विकार करताना ते म्हणतात---- जा 


अपने अपने मत लगें वादि मचावत सौर । 

ज्यों त्यां सबही सेइबो एक नन्‍्दकिसोर।॥ ५८१ ॥ सतसई 
देता द्वैत उपासना, भिन्न भिन्न सिद्धांत । 

मतामतांचा गलबला दर्शनीय वेदांत ।। 

उपास्य देवत वेगले--पूजित भावफुलोर । 

सवाभूतीं सारखा एकच नंदकिशोर || रसकछीना ।। ५८१ ॥। 


बिहारी इतर भकक्‍तांप्रमाणे दीन भाव दश्शवीत नाहीत. 


“ करो कुबत जग कुटिलता, तजौ न दीनदयाल। 

ढुखी होहुगे सरल हिय, बसत ल्िभंगीलाल ॥ ४२५॥ सतसई 

कपटी मी निदा जगी होवो दीनदयाल । 

सरल हृदयि वसणे तुम्हां कठिण त्रिभंगीलाल ।। रसलीना ।। ४२५ ॥। 


. जग माझी निंदा करीत राहो, मी माझी कुटिक्ता सोडणार नाही कारण मी जर 
कुटिलता सोडली तर माझे हृदय सरब्) बनेल. आणि तुम्ही तर त्रिभंगीलाल आहात. (तीन 
ठिकाणी वक्रता धारण केलेले). तेब्हा माइ्या सरब्ठ हृदयांत वास करणे तुम्हाला अतिशय 
कठीण जाईल. त्यापेक्षा कुटिल रहाणेच योग्य नव्हे का ? ” 

कबीराप्रमाणे बिहारीनीही ढोंगी भक्तावर कठोर प्रहार केले आहेत. 

/ जपमाला, छापे, तिलक, सरे न एकौ कामु । 

मन काँच नाच व॒था, साँचे राचे रामु॥ १४१॥ सतसई 

 वथाच नाचे लेउनी गंध टिका जपमाछ ! । 
राम मिलेना दांभिका--भक्‍ता मिलछ्ठे कृपाछ ॥। रसलीना ।। १४१ || 


वस्तुत: बिहारी हे लहरी कवी होते. जे ज्यावे्ठी अंत:करणात स्फुरले ते त्यांनी मनमोहक रीतीने 
काव्यातून अभिव्यक्त केले. ते जरी भक्त वसले तरो मनांत उन्मक्॒न आछेल्या भावभावना' 
त्यांनी निर्भयतेने शब्दात गुंफल्या. ते खत्या अर्थाने कलाकार कवी होते; आणि कलावंत कवी 
कुठल्याही एक संप्रदायाचा नसतो. त्याची दृष्टि सर्वत्र सौंदर्य हेरित असते. सत्यं शिवं सुंदरम्‌ 
हा त्यांचा दंडक असतो. 


सतसईवरील पूर्ववर्ती प्रभाव क्‍ 

कोणत्याही कवीवर त्याच्या पूर्ववर्ती कवींचा जसा प्रभाव पडतो तसाच समकालीन 
कवींचा देखीलू पडल्याशिवाय रहात नाही. म्हणूनच कुणाही कवीची, नितांत मौलिक कवी 
म्हणून गणना करणे कितपत उचित आहे, हे सांगणे कठिण आहे. मात्र व्यर्थंच कीस काढणाच्या 
समीक्षकांची धिटाई वेगव्ठी आहे. | 


अठ्रावीस दिशा संकेत 





कवीच्या मनोवत्तीप्रमाणेच अनुकूल प्रतिकूल भावभावनेचे प्रभाव त्याच्या मनावर होत 
असतात आणि तो आपसल्या प्रतिभेने ते संस्कारित करून, आपल्याला अनुरूप बनवन काव्यांत 
मांडतो. याला बिहारी तरी कसे अपवाद ठरतील ! बिहारी आपल्या पूर्ववर्ती कवीच्या काव्यां- 
तील भावानुभावाने प्रभावित झाले असले तरी त्यांनी त्यांचे अंधानुकरण मात्र केले नाही 
त्यांनी भिन्न भावना संगोपित व संस्कारित करून आपल्था मनोभूमिकेनुसा र त्यांना सुसंस्कृत रूप 
दिले व रसिकांना आपल्या काव्यांतून मनोहारी दर्शन घडविले. बिहारीचा प्रसिद्ध दोहा पहा--- 


नह पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास इहि काल। 
अली कली ही सो बँध्यो, आगे कौन हवाल ॥ ४३॥ 
'नच होय विकास अजून पुरा, फुलले न पराग तिला पुरते । 
रसकेर्सार ना मधुगंध भरे, उलली नच पाककछि कोष रिते ।॥। 
तरिही कलिकेवर भाव्ठनिया, अलि गंजित फेर धरी भवती । 
कार्मांध जना सुचते न दुजे, पुढती मग होइल काय गती ।। ४३ ।। रसलीना 


हाच भाव प्रकट करणारी गाथा--गाथासप्तशतीमधे मिल्ठते 


 जाब ण कोस विकास पावइ ईसीस मालई कलिअ । 
मअरन्द पाण लोहिल्ल मर तावच्चिअ मलेसि ।। ५-४४ ॥। 


याचाच सस्कतानवाद :-+- 


यावन्न कोश विकास प्राप्त्नोतीषं-माछती कछिका । 

मकरन्दपानलोभयुक्त भ्रमर तावदेव मर्दयसि ।। ४.४४ ॥। 

' मधुमालतिची की कोवछी, ओलवि तिजसी ओस । 

उलली नच रे पराग फुलले, भरका नच मधुकोष ।। 

मरंद प्याया होसि उतावित्ठ, उचित न लंपट भ्रमरा । 

चुरगाक्॒नि पाकत्ठी निष्ट्रा, चुंबिसि नाजुक अधरा ॥ ' शेफालिका ।। ४.४४ || 


यांतील भाव असा आहे की अजून मालती कलिकेच्या कोषात रस भरला नाही 
पाकठयांचो' उमलही पुरती झाली नाही, तिचा पूर्ण विकास झालेला नाही तरीही मकरंदाचा 
आस्वाद घेण्यासाठी हपापलेल्या भ्रमरा : तिचे निर्देयषणाने त्‌ मर्दन करतो आहेस. “ 


एक दसरा दोहा पहा :--- 


कंजनयनि मंजन किये बेठी ब्योरति बार। 

कच-अंगुरो बिच दीठि दे, चितवति नंदकुमार ॥ ७८॥ सतसई 
स्तात मंगला राधिका, कंजनयनि भयभीत । 
बसे उन्हांतच अंगणीं, घनकुंतल सुकवीत 
करी बहाणा कामिनी, सारित कचसंभार । 
करांगुलीतुनि पाहते, हढ्ंच नंदकुमार ।। ७८ ।| --रसलीना 


याला मित्ठती जुब्ती सप्तशतीतील आर्या पहा. 


 चिकुरविसारणतियंकनतकण्ठी विमुखवृत्तिरपि बाला । 
त्वमपि मंगुलिकल्पित कचावकाशा विछोकयति ।। २३१ ।॥। आ. स. 





दिशा संकेत एकोणतीस 





' केस सावरण्याच्या मिषाने आपली मान तिरपी करून नायिका अधोमुख अशी पाठ वाकबून 
बसली आहे; व केस सावरतांना हृत्शच बोटांच्या फटीतुन नंदकुमाराकड बघत आहे 
एक असेच उदाहरण अमरूशतकातील उद्धृत करतो. 

शन्‍्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किचिच्छनै, 

निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निवण्य पत्युमुंखम्‌ । 

विश्वब्ध॑ परि चुंब्य जातपुलकामालोक्य' गण्डस्थली, 

लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ।। ८२ ॥। 


आता हाच भाव प्रगट करण्यात बिहारीचे कौशल्य पहा. 


* में सिसहा सो यो समुझ्िि मुंहें चुम्यो ढिंग जाइ। 

हँसो, खिस्पानी गल गह्यों रही गरे लिपटाइ ॥| ६४२ ॥--सतसई 
चुंबियलें मुख मी सखे, बघुनि छागलछी झोप । 

हसले ते, मी लाजलें, पत्ठांत जिरला कोप ।। 

मिस्किल ग॒ किति बाइ ते--मलरा न कछला भास । 

लाज लपविली मिठीत मी, गढ्ठथात ये करपाश ।। ६४२ ।।---रसलोना 


याप्रमाणे सतसईचे अनेक दोहे--गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरूशतक यातील 
मुक्तकांशी मित्ठते जुब्॑ते आहेत. परंतु बिहारीनी त्यांतील भाव आत्मसात करून आपल्या 
शैलीने अभिव्यक्ति केलेली आहे. या ठिकाणी आम्हाला अभिव्यक्तीच्या दृष्टीने बिहारीची 
श्रेष्ठता सिद्ध करायची नसून, बिहारीनी पूर्वसूरीपासून जे काही उचलले, ज्या भाव प्रभावाने 
त्याना प्रेरित केले, त्याच भावना त्यांनी त्याच तोलाने व लालित्यपूर्ण पद्धतीने कशा सादर 
केल्या आहेत है वाचकांच्या नजरेस आणून द्यावयाचे आहे. 


येथे समकालीन कवीसंबंधी चर्चा केल्यास अनावश्यक विस्तार वाढेल. बिहारी एक विलक्षण 
प्रतिभासंपन्न कवी होते, हेच आम्हाल येथे सुचवायचे आहे. प्रभावाच्री गोष्ट गौण असते. 
अभिव्यक्तीलाच कलेमध्ये खरे महत्व प्राप्त होते. 


सतसईची छंद योजना 


सतसई ही पूर्णपर्ण दोहा छंदात रचलेली आहे. श्रृंगारकालातील बहुतेक सर्व कवींनी, 
कवित्त, स्वय्या, घनाक्षरी इत्यादी छंदांचा आधार घेतला आहे आणि त्या सर्वे कवींनी एक ना 
एक लक्षणग्रंथहशी लिहिला आहे. पण बिहारीनी कुठछाच लक्षणग्रंथ लिहिला नाही; आणि 
दोह्याशिवाय इतर छंदांचा उपयोगही केला नाही. सतसईत एकदा सोरठ छंद दिसून येतो. 
पण तो अपवादात्मक म्हणावा छागेल. आणि तो छंदही दोह्याच्या निकटवर्ती आहे. मुक्तकात 
दोहा छंद सर्वात लहान आकाराचा असतो. दोहा अधे-सम-मात्रिक आहे. पहिलया आणि 
तिसच्या चरणात १३-१३ व दुसच्या व चवथ्या चरणांत ११-११ मात्रा असतात. अत्पाक्षरांत 
व्यापक अर्थाच्रे संयोजन करणे हे दोह्याचे वेशिष्ठय असते. बिहारीसारखा रसज्ञ कवी या 
छंदात सराईतपणे लिठ शकतो. मग त्याला इतर छंदांचे काय होय! दोह्यात रूप, भाव, 
चेष्टितांचे समन्वित चित्र रेखाटण्याला कौशल्य लागते. बिहारीनी आपले सर्व सामथ्य दोह्यांच्या 
रचनेत ओतले आहे आपि प्रभावपूर्ण भावचित्रे रंगविण्यासाठी वस्तु-व्यापाराचीही चोखंदक्पणे 
त्यांनी निवड केलेली आहे. आपल्या कलात्मक चेतनेसंबंधी रसिकांना बिहारीनी म्हटले आहे. 


तीस दिशा संकेत 





४ तंत्नी, -नाद, कवित्त-रस, सरस राग; रति रंग। 

अनबूडे, बूडे तिरे, जें बूडे सब अंग ॥ ९४॥ ---सतसई 

सरस राग संगीत ते तंत्री नाद तरंग । 

रसिता कविता कामिनी, अनुरागी रति रंग ॥। 

पुनवेची रस कौमुदी, चंद्रकलेचा संग । 

सर्वांगी बुडता तरे, बुडती न भिजता अंग ॥। ९४॥। --रसलीना 


कलेच्या दृष्टीने विहारीं च्या दोह्यात कसलीही उणीव दिसत नाही. कलात्मक सुक्ष्मता, भावात्मक 
पोत आणि चित्रमय व ध्वनिसं्बवाधित भाषाविलास हा बिहारीचा खास विशेष आहे. त्यामुक्ेच 
बिहारी इतर कवीहून अनन्यसाधारण ठरले आहेत. ह्याच वैशिष्ठ्यांमुठे खालील दोहा 
सतसईसंबंधी लिहिछा गेला असावा. 


४ सतसैय्या के दोहरे जन नावक के तीर। 
देखत को छोटे रूगें धाव करें गंभीर ॥। 


याचाच मराठी अनुवाद असा. 


सतसईचे दोहरे, तीक्ष्ण विलक्षण बाण । 
घाव करिति गंभीर ते दिसती जरी छहान | -+-श्री. बढ़े 


: ज्याप्रमाणे नक्वीतृव सोडलेले वाण दिसण्यात लहात असले तरी घाव मात्र खोल करतात. 
तद्वतच सतसईचे दोहे लह्दान असले तरी आपली स्मृति अढछ ठेऊन जातात. त्यांची ही किमया 
खालील एका उदाहरणावरून कढ्हून येईल. 

“दूग उरझंत, टूटत कुटुम, जुरत चतुर-चित प्रीति। 

परति गाँठि दुरजन हियें, दई नई यह रीति ॥| ३६३ ।।--सतसई 

भेटति दृग, तुटत कुटुंब, चतुर चित्त जुछवीत । 

दुजेन हृदयी अढीं पड - ही प्रीतीची रीत ।| ३६३ ।--रसलीना 


या इवल्याशा छंदात अनेक स्थितींचे वर्णन केलेले आहे. दोह्याचा आकार, परिवेधाची विल- 

क्षणता व प्रेमाची व्यापक परिभाषा ही पाहण्यासारखी आहे. प्रेमात नेत्न गुंततात, पण कृटुंब 

तुटते (त्यांचा संबंध सुटतो ) सरस ह॒दयांच्या प्रेमाने स्नेहगाठी जुब्ठतात पण दुष्टांच्या हृदयात 

मात्र गाठ उठते: गुंतगारे एक आणि तुटणारे दुसरेच--एकाची स्नेहगाठ पडते तर दुसत्याच्या 

हृदयात अढी पडते---थोड्या व मोजक्या शद्वात केवढह़ा मोठा आशय भरला गेला आहे पहा. 
दोह्याच्या या वैशिष्टयासंबंधी _ रहीम जी म्हणतात, 


' दीरघ दोहा अरथ के आखर थोरे माहि । 
ज्यों रहीम नट कुंडली सिमिट कूद चढि जाहि ।। 


अल्पाक्षरात व्यापक अर्थ सामावून घेणे हे शब्दसामर्थ्यावर व दोहा छंदाच्या समाहार शक्तीवर 
अवलंबून आहे. बिहारीच्या दोह्यात हे शक्तिसामर्थ्य परिपृर्णतेने दिसून येते. 
सतसईची भाषा 


गोकुछातीकू गोरसावर पोसलेली आणि मनमोहन कुृष्णाच्या छीलांनी अलूकृत झालेली 
ब्रजभाषा काव्याच्या एका विशाल युगाला समृद्ध आणि सरस बनवीत आहे. अवधचे महाकवि 





हो छा. >ब्वीए-धिलि न 2 नल... 


दिशा संकेत | एकतीस 


महात्मा तुलसीदासही ब्रिजभाषेचा मोह टाल्हू शकले नाहीत. सूरदास तर ब्रजभाषेचे रससिद्ध 
कवि आहेत. सूरदासांचे सर्वेच साहित्य ब्रजभाषेच्रा गौरव वाढवीत आहे. भक्तिकालापासून 
श्ंगारकालापर्यत आणि आधुनिक यगाच्या प्रारंभाषयय॑त काव्यसाहित्य प्रांतावर ब्रिज भाषेचे 
एकछत्नी साम्राज्य विद्यमान होते. आम्हाला येथे बिहारीच्या भाषेवर विचार करावयाचा आहे 
परंतु येथेही सूरपूर्वदेखील ब्रिजभाषेचे अस्तित्व अबाधित होते, हा संकेतही लक्षात भ्यायला 
हवा. पण त्याचे विवरण येथे विशेष महत्त्वाचे नाही. म्हणनच अगोदर बिहारीच्या भाषेचा व 
रचनाशलीचा स्तर विचारात घेतला पाहिजे 


बिहारी चित्रमयी भाषेचे कुशल कलावंत कवी आहेत. ध्वनि हा त्यांच्या कवितेचा प्राण आहे 
त्यांना आपल्या शब्दशक्तीची प्रेपुर जाण होती. आणि शब्दगंधाचे ते पारखी होते. आणि 
महणनच एवढ्याशा टीचभर दोहाछंदात संश्लिष्ट चित्र ते सहजतेने रंगव्‌ शकले. हे एक 
चलचित्र निरखण्यासारखे आहे 


भौंह ऊंचे ,आँचरु उलूटि, मौरि मोरि सु हु, मोरि। 
नीठि नीठि भीतर गई, दीठि दीठि सों जोरि ॥ २४२ ॥--सतसई 


भिवई अंचावनि बचे, मजसी सखि सानंद । 

अंचछ उडवनि दाविते, त्रिवलि, उदर, कटिबंध ।। 

लचकत मुरडत मान, ती थबके क्षण दारांत । 

दष्टी दष्टिस भेटवी, पाय निघेना आंत ।। 

हंसीचा थे डौलही, स्मित उमटे ओठांत । 

लाउनिया चटका उरि, वीज पछाली आंत ।। २४२ ।।--रसलीना 


भिवई अंच करणे, बहाणा करून पदर हटविणे, मागे वल्वन पहाणें, नेत्रपल्लवी करणे व इच्छा 
नसताही पंटकन घरात निघन जाणे, इत्यादि शब्दांच्या संयोगाने विविध भावयुकत एक 
गतिशील चित्र एका फटकास्यात निर्माण झाले आहे 


दुसरे एक स्थिरचित्रण पहा-- क्‍ 
बतरस-लालच लालको, मुरली धरो लुकाई। 
सोहें करे सहन हॉभों, देन कहें, नटि जाँइ ॥ ४७२ ॥--संतसई 


या चित्रात रसिक नायिका आपल्या प्रियकराला अधिक वेल्पर्यत थांबव इच्छित आहे. यासाठी 
व त्याने बोलावे म्हणन त्याची बासरी ती लपवन ठेवते. प्रियकर शपथ घेऊन ती मागतो, ती 
हसते, देते म्हणते, पण अखेर नकार दशविते' 


. तसेच हे एक ध्वनिचित्र पहा--- 
रनित भंग-घंटावली, झरति दान मधनीरु ॥। 
मंद मंद आवत चल्यो, कजर कंज समीरु॥ ३८८ ॥--सतस ई 


--किणति भंग घंटावली, गठत मधुर मकरंद । 
वसंत कंजसमीर हा कूजर चाले मंद ॥| ३८८ ॥॥--रसलीना 


कवी ' वसंतऋतुच्या सुखद वायूचे वर्णन करीत ध्वनि संकेताने हृत्तीचे चित्र डोछ्यासमोर उभे 
करितो 


बत्तीस दिशा संकेत 





ब्रजभाषेत समास पद्धतीची अधिक संयोजना अशोभनीय वाटते. रूपसौंदर्य अथवा स्तुतीच्या 
संदर्भात कवीने समासपद्धतीच्या शब्दावलीचा प्रयोग केलेला आहे. ब्रिजभाषेला अनुरूप्प न 
अनुकूल अशा लहान लहान समासांचे काव्यात नियोजन करून त्यांनी भाषेला ओज आएणः 
आणि अलंक॒त करून तिचे वैभव वाढविले. त्यांच्या भाषेमुक्ठे कधी गतिविरोध निर्माण झाल्दा 
ताही किवा अर्थवाधाही उत्पन्न झाली नाही. उलट ती अधिक अथसुरूभ व सुंदर झाली.- 


' विकेसित-नववल्ली-कुसुम-निकसित परिमल पाई ।। १७५ ॥। 
वरीलप्रमाणे कुठेकुठे सामासिक शब्द आले आहेत पण त्यामुत्ठे अर्थथोधाला अडथका होत नाहछी - 
शब्द द्राक्षारसाप्रमाणे ओठावर सहज विरघढ्ठतात व अर्थ सुलभतेने कब्ठतो. 


' समरस-समर-सकोच- बस-बिबस-न ठिक ठहराइ ॥ ५२७ ॥ 
छाक्षणिक शब्द विन्यासाचे उदाहरण पहा. 
'आंँखिनु आँखि रूगी रहे, आँखें छागति नाहि॥ ६२ ॥ 


बिहारीनी ब्रिज भाषेतील शब्दांखरीज अरबी आणि फारसी शब्दांचा प्रयोग आपल्या 

काव्यात बराच केला आहे. द 
फारसी शब्द :-खूनी (दो. ३२५) खुस्याल (दो. ३२५) ताफता (दो. ७०) चसमा (दो. १*४०- 
१५१) चोगान (दो. १७८) सिरताज (दो. ४) छाहगीर (दो. २३१). 


अशा प्रकारचे कित्येक शब्द दाखविता येतील. 


अरबी शब्द :-इजाफा (दो २) रकम (दो. २२०) हमामु (दो २८१ ) हवाल (दो. ३८ ) 
मौज (दो. ८०) आदि. पण आज हे शब्द भाषेत रुढ़ झाले आहेत- 


बिहारी सतूसईत चार शब्द असे आहेत की, त्या कालापयत कृण्याही कवीने या शब्दांचा 
वापर केला नव्हता. आमिर (दो. २२०--अत्याचारी शासक ) सबी (दो. ३२४९-चित्र ) अकस 
(दो. ४१९--दृष्मनी किवा वैर) सबील (दो ६५४--उपाय ) है चारी शब्द अरबीच आहेल- 


भाषेच्या संबंधी. बिहारीनी शब्दांची तोडमोड करून, त्यांनी अत्याधिक प्रयोग केले अस्त 
त्याच्यावर आरोप करण्यात येतो. पण हे सर्व त्यांना शब्द छंदात बसविण्यासादठी 
त्या अनुरोधाने करावे लागले, जसे समर साठी समर, ज्यौं-ज्यौं साठी जज्यौं, कै के साथी 
कक इत्यादि. पण हे दोष इतर साहित्यिक गुणांनी झाकले गेले आहेत. 


बिहारीच्या भाषेचा शास्त्रीय दृष्टीने विचार केल्यास त्यासाठी एक स्वतंत्र व विस्तार- 
पूर्वक ग्रंथथ लिहावा छागेल. त्यांची भाषा साहित्यिक, वाक्यरचना डौलदार या 
व्यवस्थित आणि शब्दप्रयोग व्यकरणशुद्ध आहेत. वाक्यरचनेची सुयोग्य बांधणी 
आणि सांकेतिक शब्दप्रयोगाचे सौष्ठव त्यांच्या काव्यसंहितित जागोजागी दृष्टीस पडते. या 
शिवाय प्रसंगानुरूप त्यांची भाषा शब्दांची निवड़ करून आपले स्वरूपही बदल्ठत 
असते. शुद्ध ब्रजभाषेचा प्रयोग फारच थोडद्या कवींनी केला आहे. सूरदासांचीही शुद्ध त्रजभाषा 
नाही. बिहारीची भाषा कांही अंशी परिमारजित ब्रजभाषा म्हणता येईल. पण तिचे साहित्यिक 
स्वरूपच जास्त प्रभावी आहे. 


श्रृंगारकालीन कविमध्ये शुद्ध ब्रजभाषेचा फक्‍्त" घनानंद या कवीनेच आपल्या काव्यातूस 
सुयोग्य उपयोग केलेला दिसतो. त्यांच्या भाषेतील सरसता गोकुलातील गोरसावरच पुष्ट 





दिशा संकेत तेहतीस 





झालेली आहे. तुह कौन सी पारी पढे हो लछा, मन लेहु पं देहु छेटा कब ही. 
घनानंदाची ही निर्दषिता व भाषेची सफाई त्यांच्या संपूर्ण काव्यातुन आढक्न येईल. 


आपल्या काव्याभिव्यक्तीला अनुकूल असलेल्या अवगत भाषांतील शद्गांचा बिहारीनी 
निःसंकोच वापर केलेला आहे. पण त्यामुक्े भाषेचे माधुयं वाढ़न तिछा नाविन्यच 
प्राप्त झालेले दिसते. अरबी व फारसीतील शब्दांची उदाहरणे आपण पाहिली आहेतच. 
आता शेजारी प्रचलित असलेल्या' भाषांच्या शब्दांचा त्यांनी कसा उपयोग केला ते 
आपण पाहू या. बिहारीनी अवध्ी (पूरबी) भाषेतील आपल्या भावाभिव्यक्तीला अनुकूल 
अशा शब्दांची निवड करून त्यांनी काव्य प्रवाह्मत समरस करून टाकले आहे. 


* स्तन मन, नयन नितंब को बर्डी इजाफा कीस ' किया 

“ पिय तिथ सो हँसि के कह्यौं, लखे दिठौना दीन 
येथे कोन व दोन ” या शब्दांचा प्रयोग यमकासाठी केला आहे. कारण ब्रजमध्ये ' कीन्हौ ' 
वा कीनो दीन्हौ वा दिनौ' असा शब्दप्रयोग केला जातो. मग या शब्द परिवर्तना- 
मुते बिहारीनी आपल्या शब्दमत्रीछा तडा छाग न देता भाषेची सरसता वद्धिगत 
केली आहे. कांही ठिकाणी 'कियौ” च्या ऐवजी किय” चा उपयोग पदपंक्तीत 
केलेला आढ्कतो जसे--- 


' मनु ससि सेखर को अकस, किय सेखर सत चंद। 
बुन्देठखंडी शद्वासाठी खंड बुंदेले बाल” योजगणे पर्याप्त वाटेल. बिहारीच्या भाषेत 
लखबी  करबी पायबी' इ. प्रयोग अधिकतर आढकतो. बुंदेलीतील 'स्यौ' या 
अव्ययाचा प्रयोगही त्यांनी बराच केला आहे. गीधे” वबीघे चाला' इ. शब्दांना 
त्यांनी भावनेनुरूप, वर्णवस्तुशी सुसंवादित केले आहे. 


_ श्रृंगारकालातील बहुतेक सर्वेच कवी शब्दसंगतीच्या बाबतीत बरेच चोखंदत् 
होते. अनुप्रासयुक्त रचनेचा त्यांना हव्यास होता. बिहारीनी अनुप्रासाबरोबरच अनुकूल 
ध्वनि निर्माण करण्यात सुयश मितल्वविले व तो प्रयोग त्यांनी फार सफलतेने केला. 


सामर्थ्यशील कवी सुसंगत शद्वसंहितेची मांडणी कुशलतेने करतो. युक्त शद्वाची नवीन 
निर्मिती करतो, कारण भाषेची क्षमता सीमित असते. यासाठीच आपल्या भावाभिव्यक्ती- 
साठी कवीला अनेक साधनांचा उपयोग करावा रागतो. कधो कधी अभिव्यक्तीसाठी व 
भाषेला सक्षम बनविण्यासाठी कवीछा नवीन शब्दांची निर्मितोही करावी लागते ; त्यामुत्ठे 
पंडितांच्या व समीक्षकांच्या क्षोभालाही त्यास बढी पडावे लागते. बिहारी देखील यारा 
अपवाद नब्हते. 


अनुवादक आणि अनुवाद 


महाकवी बिहारीच्या छोकप्रिय सत्सई या अमर काव्याचा छायानुवाद वा रसानुवाद आणि 
तोही त्याच दोहा छंदात गुंफणे, ही एक साहित्याच्या दृष्टीने गौरवपूर्ण घटना होय. बिहारीनी 
आपल्या या रचनेत जीवनाचे रहस्य लपविलेले नाही उलट ते उघडपणे मांडले आहे. हेच 
यातील गूढ तत्त्व आहे. आणि म्हणनच सूज्ञ व रसज्ञ वाचक त्यांत रमतों व अमर्याद आनंदाचा 
अनुभव लुटतो. याच कारणांमुत्ठे सतसई वारंवार वाचण्याची इच्छा होते. सतसईवर बहुविध 


चौतीस दिशा संकेत 





अमल फनननपाभा- अकसर 


टीका रचल्या गेल्या त्याचेही हेच रहस्य होय. या काव्याच्या सुषमेनेच कविवर्य श्री. राजा 
बढे यांताही अनुवादाकरिता प्रेरित केले असावे. या कार्याकरता कवीछा किती आत्मचितन 
करावे लागले असेल व किती श्रम ध्यावे लागले असतील, याचे अनुमान करणे काही 
लोकांना सहज वाटेल, मी मात्र हें पाहन अतिशय विस्मित झालो आहे. खडीबोलीतील 
हिन्दी काव्याचा मराठी अनुवाद काही सीमेपर्यत सरछ मानता येईल. पण बिहारीची ती 
साहित्यिक ब्रजभाषा, जीत अनेक बोलीभाषेतील शब्द वेषांतर करून समरस ज्ाले 
आहेत त्यांच्याशी एकरूप होऊन, समजून घेऊन छायानुवाद करणे, अत्यंत सामथ्यंवान, 
ब्रतिभासंपन्न कलावंत कवीच करू शकेल. त्यात पुन्हा ब्रजभाषा ही 'शौरसेवी 'च्या निकटची 
तर मराठी प्राकृत भाषेच्या जवछची. असे असूनही मराठी भाषेतील श्री. बढे यांचा हा 
अनुवाद इतका स्वाभाविक, सरस, व यथार्थ वठला आहे की, वाचकाला सहसा मूत्) काव्य 
व त्याचा अनुवाद यांतील अंतर जाणवणार नाही. सफल अनुवादाची हीच कसोटी होय अजशी 
भाझी धारणा आहदे. द 


बिहारीची कला, चित्रविधान, ध्वनिसंचय आणि प्रेमप्रसंग इतके गुंतागुंतीचे आहेत की 
सहसा ते आत्मसात होत नाहीत- त्यासाठी मनाका एकाग्र करावे लागते. कविवर 
श्री. राजा बढे यांनी किती मनोयोगाने हे सर्वे आत्मसात केले असेल आणि यथार्थ अभिव्यक्ती- 
साठी मराठी भाषेच्या मूछ प्रकृतीच्या मुशीत ओतून त्यांचा आविप्कार करण्यासाटी 
कशी गहन समाधी छावावी लछागली असेल त्यांता. या त्यांच्या साधनेचा विचार करता मी 
केवछ चकित होतो. मती दिद्वमृढ होते. 


भाषेची प्रकृति, शैली, शब्दगंध, अर्थवोध, भावतत्त्व व उच्चारणाची भिन्नता प्रत्येक भाषेत 
आढकते. म्हणूनच अनुवादकाला दोन्ही भाषांवर पूर्ण अधिकार प्राप्त झाल्याशिवाय एवडेच 
नव्हे तर त्यातील मर्म कलल्याशिवाय, सफल अनुवाद करणे शकय नाही. श्री. बढेजींचा 
हिंदीवर केवत्ठ स्वाभाविक अधिकारच नाही, तर त्यातील मर्म कब्ण्याची पूर्ण क्षमता त्यांच्या 
ठिकाणी आहे. ते मूलतः नागपूरनिवासी आहेत; आणि लहानपणापासून हिंदीच्या संपर्कात 
रहाण्याची त्यांता संधी मिल्ठाली आहे. हिंदीचे प्रसिद्ध साहित्यकार त्यांचे घनिष्ठ मित्र आहेत. 
पद्मावतकार मलिक मोहम्मद जायसी पासून ते कविवर नरेन्द्र शर्मा यांच्या साहित्यावर 
अधिकारवाणीने चर्चा करण्याची क्षमता त्यांनी प्राप्त केली आहे. त्यांच्या हिंदी साहित्य 
अध्ययनाचे हेच प्रमाण होय. 


मराठी साहित्याविषयी माझे ज्ञान त्यामानाने अल्पच म्हणता येईल. मराठी साहित्यावर 
साधिकार चर्चा करण्याची योग्यता मी अजूनपर्यत अर्जित करू शकलों नसलों तरी महा 
काव्याची अतिशय ओढ असल्यामुत्ठे, संरस रचनेतील मर्म मी जाणू शकतो. श्री. बढे यांच्या 
भावगीतांनी मरा विशेषरीतीने आकर्षित केले. माझिया माहेरा जा, रे पाखरा है गीत 
मल अतिशय आवडले. असे वाटते की समग्र 'मेघदूत ' एकवर्ट्न या भावगीतात ते पूर्ण 
सरसतेने बहरून उठले आहे. तेच शिल्प आणि तीच मनोभूमि, पण एक फार मोठे अंतरही 
दिसून येते. मेघद्तातील यक्ष विरहवेदनांती एवढा व्याकुछठ आहे की जड आणि चेतन 
यांतील ज्ञान त्याला होत नाही. तो जड मेघाद्वारे आपल्या प्रियेला संदेश पाठबीत आहे. पण 
भावगीताची भूमिकाच वेगछ्ठी आहे. त्याचा दूत जिवंत विहंग आहे. एक छाडकी लेक, जी 
आपल्या सासुरवाडीला आहे. ती एका पक्षाद्विरे आपल्या आईला निरोप धाडीत आहे. 
तिल्‍ा एक वहिनी आहे आणि भाऊ पण. भारतीय संस्क्ृतीचे किती पवित्र चित्र या भावगीतात 





अजय ५ #नज बन... 2 5... 


दिशा संकेत पस्तीस 





उमटले आहे. आणि त्यातीरू भावना किती ह॒ल्ववारपणे हाताव्ठल्या हे पाहण्यासारखे आहें. 
“चांदणे शिपीव जाशी या .त्यांच्या आणखी एका भावगीताचा मी निर्देश करतों. 
आणि तो यासाठी नब्हे की ते गीत मछा आवडले, तर त्यातील निसर्गाच्रा कोमल स्वर 
मनाला छेड़न जातो. आणखी एक आठवण ताजी आहे. ती आठवंताच माझे मन 
आनंदाने भरून जाते. गेंट वे ऑफ इंडिया च्या परिसरात उभारलेल्या शिवछत्नपतींच्या 
पुतछ्यासमोर कवि बढ़े रचित “जय जय जय शिवराया या गीताछा हजारोंच्या 
जमावाने एका स्वरात प्रतिसाद दिला. तसे पाहिले तर 'शिवराय छत्नपती झाले हे 
शिवछत्पतींच्या राज्यारोहणाते गीत कमी का यशदायी झाले ? 


या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेच्या संदर्भात मी श्री. राजा बढे यांज्या निवासस्थानी गेलो. 
त्यांना खोदून खोदून प्रश्त विचारले तेव्हा मी अधिकच वेचेन झालो. मछा कतले की या 
६० वर्षाच्या बाल ब्रह्मचान्याचें ( माश्चिया माहेरा जा , क्रांतिमाला *, हसले मनि चांदणे  इ. 
काव्यसंग्रह आणि एक नाटक, “ अशी गंमत आहे” एबढेच प्रकाशित साहित्य आहें. 
मी मोठया गंभीरतेने त्यांना विचारले 'आणखी अप्रकाशित रचना किती आहेत ? त्यांनी 
हसत म्ह॒टले पुष्कछ ' आणि त्यांची मुखमुद्रा गंभीर अन्‌ मौन झाडी. 


मी विचार करू छामलो. या कलावंत कवीची एवढी थोर योग्यता असूनही मराठी 
साहित्यिकात ते इतके नजरेआड कसे राहिले ? आजचे युग जाहिरातबाजीचे आहे पण या 
तपस्वी कवीने आत्मप्रचार व गठ्बाजीपासून स्वतःछा अलिप्त ठेवकछे. स्वप्रसिद्धीसाटी 
त्यांनी काहीही प्रयत्न केले नाहीत, हेच त्याचे कारण असाबे. तथापि मी हे विश्वासपूर्वक 
सांगू शकतो की जर श्री. बढे यांचे साहित्य अप्रकाशित व काछोखातच राहिले तर मराठी 
भाषिक रसिक वाचक एका सरस काव्याला वंचित होतील-. 


मी मोठया संकोचाने त्यांना विचारके. “ आपण गृहस्थीजीवन कां स्वीकारल नाही ? 
त्यावेछ्ली त्यांच्या मुखावर स्वाभिमान प्रदीप्त झालेला दिसका. त्यांती सांगितले मरा 
या गोष्ठीचा विचार करायछा वेत्लच मिठाला नाही. कॉलेज जीवनातच अशी कोटुबिक 
परिस्थिती निर्माण झाली की कुटुंबाची जबाबदारी माह्या खांद्यावर येऊन पडली. मीच 
आपल्या कृटुंबात सज्ञान होतो. सारी भावंडे छहान होती. नंतर आपत्या अपंग धाकटया 
बहिणीकडे संकेत करून ते म्हणालके- ही ताईच आमच्या कुटुंबासाठी झिजली. तिचा त्याग 
फार मोठा आहे. तिच्यामुल्ेच सारी भावंडे छागी लागछी. तिने आपले जीवनच 
कुटुंबाच्या चरितार्थाकरिता समपित केले आहे. तरीही आमच्या कुटुंबात जें आपण पहाल 
ते याच ताईच्या त्यागाचे आणि तपस्थेचे फल आहे. बंधु द्विवेदी ती फार छांबछचक कहाणी 
आहे आणि आपसल्या या प्रस्तुत विषयाशी तिच्ाा कांही संबंधही नाही. 


आता एक अंतिम प्रश्न मी विचारू इच्छितो '. त्यांची मौन स्वीकृती पाहन मी विचारले, 
' आपण हिंदी संबंधीचा आपला दृष्टिकोण सांगा, आणि बिहारी सतसईकडे आपण कसे काय 
आकर्षित झालात ? ' श्री. बढे यांता पान खाण्याची इच्छा झाली. त्यांनी पानाचे 
साहित्य जब ओढून म्हटले, आपण एक नाही दोन प्रश्न विचाररे आहेत. मीही 
थोडक्यात उत्तर देतों. मला वाटठते की हिंदीला दुर्वाच्री उपमा देणे अतिशय उचित होईल-. 
ज्याप्रमाणे दुर्वा कितीही तुडविली जाबो, तिछा कितीही अवरोध येवो, ती सदा मुखरितच' 
रहाते. हरछीचे मूठ अमर असते. तशीच हिंदी आहे. जितका ज्या प्रदेशाचा तिछा अधिक 





छ्त्तीस दिशा संकेत 


विरोध झाला तशी ती जास्तच विकसित झाली आहे. तसे मी हिंदीला राष्ट्रभाषेच्या रूपात 
नव्हे, तर एका सरस व प्रगल्भ भाषेच्या रूपात ग्रहण केले. राजनीतीत झूताचे फासे कसे 
फेकले जातात हे आपण जाणताच. 


आता राहिली बिहारी सतसईची गोष्ट. बिहारीबहल विद्यार्थीदशेत असतानाच मला 
ओढ लागली होती. त्याबहल माश्या हिंदी स्नेही मित्रांकडन बरेच कछले होते. कछत न कलत 
सतसईबदलचा माझ्ा व्यासंग वाढला. तीवर मी इतका मुग्ध झालो की केव्हातरी याचा 
अन॒वाद करावा ही इच्छा जागृत झाली. बिहारी रत्नाकर' ची जी प्रत मजजवढछ आहे व आज- . 
पर्यत ती मी जपून ठेवली आहे. ती मी माझ्या एका कॉलिज मित्राकड़न लांबविली आहे. ही 
पहा माझ्या उशाशी नेहमीच असते. “ त्यांनी मला पुस्तक काढून दाखविले आणि आम्ही 
दोघेही खदखदून हस लागलो. 


या वयस्क कवीचे व्यक्तिमत्वही कमी आकर्षक नाही. गौरवर्ण, ऊंच शरीरयष्टी, विशाल, 
उन्नत ललाट, भूरी भिवई, रेखीव नासिका, गंभीर सलील नेत्र आणि झब्बा, धोतर व कोल्हापुरी 
चप्पल, हा त्यांचा साधा वेष. या सर्वे वैशिष्टयांसह कविवर्य बढ़े, आपल्या मंदगतीने येताना 
दुरूनच ओछख्‌ येतात. स्मितमुद्रा व विनोदी स्वभावामुक्के नवीन पिढीतील लोकही त्यांचे 
मित्र बनले आहेत. त्यांचा दिवाणखाना पेशवेकालीन बैठकीची आठवण करून देतो व 
तीमधील मांडणीची कलापूर्ण रंगसंगती त्यांच्या सुरूचो संपन्नतेची साक्ष पटविते 


तरुण वयातच बिहारी सतसई  मध्ये विहार करणान्या या कवीने आपल्या जीवनाच्या 
उतरत्या काव्ठात, पूर्वीचा संकल्प सिद्ध केला आहे. रसलीना या नामाभिधानाने 
सतसईचा रसानवाद त्यांनी रसिकांना सादर केला आहे.- ही त्यांची तपस्या आशि 
कठोर परिश्रम पाहुन मरा आश्चर्य वाटले. सतसईच्या अनेक टीका झालेल्या आहेत 
भविष्यातही कदाचित होतील, परंतु सुरम्य व सुललित अनुवादाचे पहिले श्रेय 
श्री. बढे यांच्या _ रसलीना ” लाच मिल्ठेल यामध्ये शंका नाही. अनुवादप्रधान टीकांची 
चर्चा झाली पण शुद्ध रसानुवाद आजवर कुठल्याच भाषेत झाला नाही. तो प्रथमच मराठी 
भाषेत करून श्री. बढ़े यांनी श्रेय तर संपादन केलेच पण मराठीचीही प्रतिष्ठा वाढविली 
आहे. त्यांचे हें उदाहरण भविष्यकात्ठात अन्य भाषीय साहित्यिकांनाही प्रेरित करील असा 
विश्वास वाटतों 


भाषात्मक संयोजनात बहुतेक तथाकथित मठाथीशांच्या मुखांतूत ऐकायला मिद्ठते 
साहित्यिक दवीघवी मुत्ठे, मराठीतील श्रेष्ठ साहित्याचे हिदीत व हिदीतील श्रेष्ठ साहित्याचे 
मराठीत अनुवाद व्हायला पाहिजेत. परंतु असे रचनात्मक कार्य करायला सरसावणारा फारच 
विरव्ठा. मराठीचे सुप्रसिद्ध कवी श्री. राजा बढे यांनी कठोर परिश्रमाने ही उक्‍्ती केवत् 
साकारच केली नाही तर एक आदईशंही प्रस्थापित केला. अनू एक आव्हानही दिले आहे. जेव्हा 
हिन्दीतील कवी, कलावंत या दिशेने सक्रीय होतील तेव्हा या स्तुत्य प्रयत्नांचा वास्तविक 
गौरव होईल. 


या रसानवादातील काही वेशिष्ठ्यें 


रसलीना या शीषेकाने अलंकृत होऊन _ बिहारी सतसई मराठी साहित्यात अवतीण् 
होत आहे. आणि त्याबरोबरच दोहा छन्‍्दही प्रथमच प्रयोगात येत आहे. रसलीना दोहा 
छंदातच रचली गेली आहे. 





7४ कट जकपअशीलिक न आदत 


दिशा संकेत सदतीस 





दोहा छंद अधेसममात्रिक छंद आहे. _ रसलछीना तील हा दोहा छन्‍्द पहा : 


बा हे पा का शाह ते हे 32. ॥: ॥. है.7] 
भवबाधा हरिराधिके ।छबिछायाअभिराम। 
॥॥]॥ $8॥ | 5 ॥| 5 इ।4__ ४8]॥ 


तनुकांतीप्रतिबिम्बता।हो यहरितचघुंतिशाम।॥। 


या छंद रचनेतही प्रथम आणि तृतिय चरणात १३ मात्रा असून द्वितीय व चतुर्थ चरणात 
११ मात्रा आहेत. तसेच दोहा छंदात जी भावाची घडण, रंगीन शब्दरचनेचे लालित्य 
व कंपनांच्या अभिव्यक्तिचे औचित्य, जसे सतसईत आहे---तेच  रसलीना च्या दोह्यातून 
ओततप्रोत विद्यमान आहे. बिहरींनी ज्या साक्षेपाने रचना केली आहे त्या साक्षेपाशी हा कवीही 
समरस झालेला आहे, याचा प्रत्यय येतो. श्री. बढे यांवे हे असाधारण कौशल्य आहे आणि याच 
सायुज्यतेमुछे ते सतसईचा अनुपम अनुवाद करण्यास समर्थ झाले आहेत. 


गद्य साहित्याचा अनुवाद अपेक्षाकृत सरब होऊ शकतो. परंतु काव्यात भावभावनांची 
गुंतागुंत व कल्पनेची भरारी असते, म्हणूनच बिम्बविधात करणात्या शब्दांचा अनुवाद करणे 
फार कठीण असते. मी येथे एक उदाहरण देऊन  रसलीना ' काव्य छायानुवाद व सफल 
छायानुवाद कसा आहे हे सिद्ध करू इच्छितो. 


प्रथम बिहारीचा दोहा घेऊ. 


“आऔंधाई सीसी सुलाखे, बिरह बरनि बिललात। 
बीजहि सूखि गुलाब गौ छीटौं छुई न गात॥ २१७ ॥--संतसई 


श्री. बढेजींचा अनुवाद : 


“ विरहानल तिज पोछवी, विकल दीन असहाय ! ! 
शमवायाते दाह तो केले, शीत उपाय ।। २१७ ॥--रसढीना 


जर हा अनुवाद केवछ भावानुवाद असता तर याचे रूप कांही आगल्ेच झाले 
असते. आणि येथेच बिहारीच्या चमत्कारपूर्ण अतिशयोक्‍्तीचा आश्रय घ्यावा छागला 
असता. पण अनुवादक प्रथम दोटह्यांचा संदर्भ देकन आपल्या वाचकांना सचेत 
करतो आणि अतिशयोकक्‍्त चमत्कारापासून तो अलिप्त रहातो.  रसछीना च्या 
रचनेत भावांचे संतुलन तर झाले आहेच पण अर्थगौरवही समर्थपणे सांभाछला आहे. 
मसला हे अत्यंत स्वाभाविक वाटते. कारण बिहारीने राजमहालत व राजे रजवाड्यांच्या 
सान्निध्यात जे सौख्य उपभोगिले, जी चैन केली, विछासी जीवनाचे नाना रंग ढंग अवलोकन 
केले, ते या विसाव्या शतकत कूठ्न आढकणार ? श्री. बढे हे नावाने राजा असले तरी ते 
आपल्या मानसिक साम्राज्याचे. श्री. राजा बढे हे विसाव्या शतकांतील जागृत कबवी आहेत. 
त्यामुछे त्यांच्या अभिव्यक्तीत असा फरक पडणे माश्या दृष्टीने अग॒दी स्वाभाविक वाटते. 


बिहारीचे सतसईतील श्रृंगारिक दोहे हे नायिकाभेदावर रचलेले आहेत. _ सतसई है कांही 
एक सलल्‍ूग सूसंगत कथाकावब्य नव्हे की ज्यात वर्ष्यवस्तूचा प्रसंगानुरूप कलाविकास साधला 
आहे. त्यांतील प्रत्येक दोह्याची पाश्व॑भूमि वेगवेगव्ठी आहे. ती जर वाचकाला अवगत झाली 
नाही तर त्यातील अर्थ समजूनही रसास्वाद घेण्याचा आनंद त्यास उपभोगता येणार नाही. 
श्री. बढे यांनी सतसईवर रचलेल्या अनेक टीकाग्रंथाचे, व्यासंगी व मर्मग्राही परिशीलन करून, 





अडतीस दिशा संकेत 





प्रत्येक दोह्यातील नायिकेची परिस्थिती, प्रसंग व भाव भावना जाणुन घेतल्या आहेत व प्रत्येक 
दोह्याची पाश्वेभूमी गद्यात कथन केछी आहे हे या अनुवादाचे आगे वैशिष्टय होय. यामुल्ठे 
प्रियकरावर अनुरकत झालेली पूर्वानुरागिणी, सुरतामुठे गवित झालेली अंकुरितयोवना, 
मदिरापानाने धुंद झालेली मदालसा, विरहानें तत्मत्णारी, उत्कंठिता, विरहिणी इ. 
भिन्नभिन्न नायिकांचे-परिस्थिती सापेक्ष यथातथ्य केलेले भावदर्शन-ही सर्वे रम्यचित्रणे 
त्यांच्या अनुबादात यथाथतेन शद्वांकित केलेली आढ्ब्तात. 


श्रृंगररसाचा स्थायीभाव “ रति* होय. त्यामुत्ठे या काव्यात जी श्रृंगार चेष्टिते विविध 

रूपांनी प्रगठ होतात त्यांचे नेटके अर्थगर्भरूप रसानुवादात प्रतिबिबित झालेले आढल्ठते. 

“४ चमकति चंचर नयन ते, विरल ओढणी आंत। 

सुरसरिता जलि खेढछते मीन युगुल मौनांत ।---रसछी ना 

ओठ हासती कोपता, पापणीत ये पाप ।. 
मुकामार हा मोहवी शापातही उःशाप |। 

शिवे न अशिवा आसवे, शीवीत शीतल राग। 

मिठती लोभी नैन ते दिठींत ये अनुराग ।। ४६८ ॥--रसलीना 
बिहारीनी शब्दछालित्याने नायिकेच्या हावभावांचे व अंगविक्षेपांचे जे रमणीय क्रीडाचित् 
रेखाटले आहे त्या सर्व मनोंवृत्तीचे श्री. बढे यांनी, त्यातील सौंदर्य, नादमाधुये, तरल 
कोरीव संवेदना टिपून घेऊन कशा रेखीब व युक्त शब्दयोजनेने वर्णन केलेले आहे त्याचे 
प्रत्यंतर वरीरू काव्यपंक्तीत दिसून येईल. 


बिहारीनी अनुप्रासयुक्त शब्दांची जशी योजना केली आहे तशीच श्री. बढे यांनी अर्थलधन 
चिल्रमयी भाषेची रचना करून मूठ काव्यातील रसास्वाद मराठी रसिकासमोर ठेवछा आहे. 
या रसानुवादात अशी अनेक खेब्ठकर, खोडकर व सुरूचिर भावचित्रे रंगविली आहेत; 
ती वाचताना एक चलचित्नच रसिक वाचकांच्या मन:चक्षपुढे उछंगडले जाते. आणि त्यातील 
नादमाधुर्ययुकत हव्दुवार शब्दकाघव मनाला भुरक् पाडते. 


अनुरक्‍तांचा संयोग आणि वियोग या श्रृंगाररसाच्या नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. वब्हंशी 
संयोगामुल्ठे उत्तान श्रृंगार व वियोगात विप्ररुभ श्रृंगाराची गुंफपष केली जाते. पण 
सतसईमध्ये संयोग वियोगाची सांगड मोठया नाविन्यपूर्ण व रलित शब्दबंधाने घातलेली 
दिसून येईल. त्यामुछे विरहव्याकुछ झालेल्या नायकाकड़े चोरून टाकलेला दृष्टिक्षेप, 
ती मूक आमंत्रणे, नायिकांच्या मुखावरील भाव, नेद्नपल्लवी, कटिविश्रम इ. अंगप्रत्यंगाच्या 
मनोवेधक श्रृंगारिक हालचाली व चेष्टिते विविध रूपांनी प्रगट होतात. त्यांचे नेटके 
अर्थगर्भ रूपनाट्य रसानुवादात प्रतिबिबित झाले आहे. उदाहरणादाखरू ४६८ ह्या 
दोह्याचा वरील अनुवाद पहा. 


बिहारीनी शब्दछालित्याने नायिकेच्या अंगविक्षेपाच्रे केलेले भावरम्य क्रीडाचित्न अनु- 
बादातही तेवढ्याच बहारीने वठविलेले दिसूत येईल. मूछरचनेतील भावाविष्करण मराठीतील 
क्रियावाचक अनुयुक्त शब्दयोजना, नादमाधु्य, रचनेचा तोल व ताछातील तरल-संवेदना 
इत्यादींचा सुसंबद्ध मेढ घालून यथार्थ रसानुवाद केलेला आहे. तो परिपूर्णतेने यावा 
म्हणून उपरोक्त दोह्याचा थोडा विस्तारही केला आहे. त्यामुठे मनोभूमिका कब्धून ते 
चित्र ठसठशीतपणे रसिकासमोर उभे राहते. | 





>एॉ ली ऑशअ्यीिजकी थे वद्ालण पा 


दिशा संकेत एकोणचाल्ठीस 





तसेच बिहारींनी आपल्या दोह्यात जे वर्णन रेखाठले आहे त्याचा श्री. बढे यांनी 
कुठेही संक्षेप केला नाही की अपलाप केछा नाही. तसेच कल्पनांची भर वा भेसव्ठ 
करून अवास्तव विस्तारही केला नाही. असे करण्यात श्री. बढे यांनी दाखविलेछा संयम 
व मर्मग्राही दृष्टी जशी स्पृहणीय आहे, त्याचप्रमाणे मराठी शब्दशक्तीचा योग्य ठिकाणी 
अचूक उपयोग करूनत रचना करण्याचे त्यांचे आगढ्े तंत्रकौशल्यही दिसून येते. 


कवी बिहारीनी आपल्या मुक्तकांता शीर्षके दिलेली नाहीत. परंतु श्री. बढ़े यांनी 
रसानुवादात प्रत्येक कणिका अगर मुक्तकाला ती दिलेली आहेत. जसे “मीछन संकेत 
'गुंतागुंत' प्रेमसमेट' 'लाजरी घिटाई' नर्नदीप्ति' चुरचुरते सौंदर्य" तेच बाई ग तेच' वाकडी- 
वाट, इत्यादी. त्यामुल्े काव्यातीलू मध्यवर्ती कल्पनेचा वाचकांना जसा बोध होतो तसेच 
प्रत्येक मुक्तकाची पाश्वेभूमि दिल्यामुत्ठे स्थल, काछ, व प्रसंग परिस्थितीचेही ज्ञान होते 
व काव्याचा रसस्वाद घेण्यास वाचकांची मसवोभूमिका तयार होते: 


जसा एखादा कुशलरू चित्नकार आपल्या कुंचल्याने प्रतिमेतील हावभाव रंगसंगती साधून 
प्रगट करती तद्वतच श्री. बढे यांनी या रसानुवादात शब्दगंध व वेचक नादमय शब्द संहि- 
तेने व अर्थमाधुर्याने विनटलेली चलचित्ने, स्थितिचित्रे व नाट्यचित्रेही रंगविली आहेत. 
आंगिक हावभावाच्या व विध्रमाच्या वारीकसारिक मनोरम छटा दाखविणारी भावचित्रेह्द 
या अनुवादात दिसून येतील. यातीलू वानगीदाखलू काही उदाहरण पहा. 


कृतल बंध :-- 
पीत गौर पाठीवरी, सुटले केस मुलाम। 
सुटते चित्त जगांतुनी सुटते जीवित काम ॥ 
बांधित विचरूमी जई, सावे नंच आतनंद। 
नजर बांधतो नीलिमा-कुंतल वेणी बंध ॥ ५७३ ॥--रसलीना 
“ छूटे छुटावत जगत तैं, सटकारे, सुकुमार 
मनु बाँधत बेनी-बँधे नीछ, छबीले बार / ।। ५७३ ।।--सतसई 


नटपुतढी :-- 
सुंदर तनु ती रंगश, यायक चतुर अनंग । 
नटपुतव्ठी नयनांतली, शिकवी नवरसरंग ॥ 
मुर्दश नतेनि रंगवी, पारंगत रसभाव । ' 
नयनलास्य गति चंचला, अनंत ललित विभाव ॥ २८४ ॥--रसलीना 
“ सब अँग करि राखी सुधर नाइक नेह सिखाइ। 
सजुत लेति अनंत गति पुतरी पातुर-राइ ॥। २८४ ॥--सतसई 


सदनादे विधान :- 
पीत गौर उरु गौरवी, लुशित कांति वरदान । 
पथुल जघनयुग गोजिर, रदनावे विधान।। 
नवतीचे लावण्य ते, झुरती कदलीकंद। 
पाहुनिया तरुणा जना, गुप्त होष आनंद ॥ २१० ॥--रसलीना 
“ जंघ जुगुल लोइन निरे, करे सनौ विधि मैन । 
केलि-तरुन दुख देन ए, केलि तरुन-सुख देन ” ।। २१० ॥--सतसई 


चाव्टीस 





दिशा संकेत 


पिन निननन-- 3 न न जनम नियम नितिन भ एच" ताज की एएए 


सिताक्षरी :--- 


पदनन्‍्धास २---- 


हृदय पत्निके वरी कोरिला, अलक्ष प्रीतीलेख | 

विरह आंच लागतां दिसे, मिताक्षरांत सुरेख ॥| ४५७। (--रसलीना 
छतौ नेहु कागर हियै, भई लखाइ न टाँकु। 

विरह-तचै उचच्यौ सु अब सेंहुड कैसा आँकु ।--सतसई 


मंद मंद पदसंजिरी, रुणुंझुणं पायल बोल। 

पायघडी पसरीत, ये अरुण रंग हिंदोल। 

उचलनि टाकित चालता, एक एक पाऊल। 

बंधुजीव फुलबवी फुछे, ठायि ठायि अनुकूलछ॥ ४९० ॥-- रसलीता 
पग पग मग अगसन परत चरन-अरुन दुति झूलि । 

ठौर ठौर लखियत उठे दुपहरिया से फूलि।॥| ४९०।।--सतसई 


घायाव्ठ शिकारी :-- 


नेत्विलोक :--- 


लाज रूगास :---- 


नको, नको5 ते 5:- 


लोचन सायक हे सखे, करिति विषम संचार । 
शिकार हो घायाव्ठ ती, शिकारीहि बेजार ॥ ३५०। ।--रसलीना 


“अलि, इन लोइन-सरतु, कौ खरो विषम संचारु। 
लगें लगाएँ एक से, दुट्ेन करत सुमारु ।। ४५० ॥। --सतसई 


दीठी दीठ ती भेटता, वर्षत अमृत अंश । 

विरहीं आठव देइ ग, सहस््र वुश्चिक दंश ।। ६१५॥। ---रसलीना 
'जे तब होत दिखादिखी भई अमी इक आँक । 

दग तिरीछी डीठि अब, ही बीछी कौ डाँक ।। ६१५ ॥--सतसई 


लाज लगाम न झानिती, करिती खेंचा्खेच । 

मुजोर नयन तुरंग हे, ओढ घेति तिकडेच॥ ६१०॥॥ --रसलीना 
' छाज लगाम न मानहीं , नैना मो बस नाहि । 

ए मूँहजोर तुरंग ज्यौं, ऐंचत हूं चलि जांहि ।। ६१० ॥--सतसई 


ध+ 
कि 


की 


भिवई भिववित वाकडी , वदनी ऊहूं ऊंहूँ बोल। 

डोछे भिडवित, ओढता हात देतसे झोल ॥ 

पेत जब तो हब्हू हूं, सोडविता मणिबंध। 

“ भला न अवडें, जा नको, भलता सलता छंद ॥॥ ६८३ ॥--रसलीना 


भौंहनु त्रासति, मुँह नटति, आँखिनु सो लूपटाति। 
ऐंचि छुडावति कर, दूँची आगे आवति जाति ॥। ६८३ ।।--सतसई 





>.४. &.. “ >38०.#विकिक के *.. « 


दिशा संकेत एकचाव्ठीस 


अचानक भेंट :---- 


एकटीच वटबिटपीं भटकत, बिकट वाटिका दाट। 

निकट कितो तरि कछे न कांही भूल भुलावण वाट। 

लटकत वटपारंदी गंतवि 'बेली विटप लपेट। 

झुकत झतव्ठकतो मुकूठ, सावरित नटवर देई भेट ॥ १६२ ॥--रसलीना 


“ छूटकि छटकि लटकतु चलतु, डटतु मुकुट की छाॉह। 
चटक-भन्‍्यौ नटु मिलि गयौ, अटक भटक-बट माँह ।। १६२ ॥--सतसई 


अशी कितीतरी उदाहरणे या रसलीनामधून देता येतील. पण तो मोह मी आवरता घेतो. 
श्री. बढे यांनी बिहारीच्या सतसईचा, त्यांच्या परिमार्जित क्रजभाषेचा “रसलीना 
रसानवाद मराठी भाषेत केलेला आहे. त्या भाषेतील नैन (नयन), रैन (रात्र) पैन, 
उलहना, बनवारी सुनमुन, चुनरी आदि शब्दांचा प्रयोगही त्यांनी आपल्या काव्यांत केलेला 
आहे. पण हे शब्द आता सर्वेत्र परिचित आहेत. अभिजात संगीत गायनाच्या चीजांमध्षृ- 
हे शब्द आलेले आहेत एवढेच नव्हे तर मराठी छावणी वाइमयातही या शब्दांचा बराच वापर 
झालेला आहे. तेव्हा या शब्दांच्या योजनेमुत्ठे सुविय्य वाचकाला रसास्वाद घेण्यास मुकठ्ठीच 
अडथढा येणार नाही याची खाती वाटते. उलट या शब्दयोजनेमुत्ठे भाषेची रसवत्ता, जडण- 
घडण व सौंदर्य वाढलेलेच दिसून येईल 


श्री. राजाभाऊ बढे यांनी सतसईचा ' रसलीना नामक जो रसानवाद केला आहे 
त्याचे माक्या अल्पमतीप्रमाणे समीक्षण केले आहे. या रसानवादाच्या काव्यरचनेचा 
पोत रसयुकत शब्दगुंफेमुत्ठे रेशभासारखा मृदुमुलायम झालेला आहे. त्याचप्रमाणे विविध 
अर्थालंकारामुठे त्याचे अंग भर्जरी व लालित्यपूर्ण व आशयघन शैलीमुले गर्भश्रीमंती 
थाटाचे झाले आहे. बिहारी कवींनी शब्दांची जी आतषबाजी केली, तोच शब्दविन्यास 
व अर्थलाघव श्री. बढे यांनी रसानुवादात प्रगट केल्याचा आढक वाचकांना येईल. 

श्री. बढे यांच्या शब्दांना मोत्यांचे तेज आहे तर अर्थगर्भ रचनेत चंद्रज्योतीचे सौंदर्य आहे 
या रचनेत सहजस्फते लयबद्धता येऊन, लय व ताल यांच्या तरल संवेदनांचा प्रत्यय येतो 
त्याचप्रमाणे कलासंपत्न साहित्यस्पंदने जागृत करण्याचे विलोभनीय वंशिष्ट्य या 
अनुवादात प्रतीत होते. ज्याप्रमाणे बिहारीची सतसई अनेकवेव्ठा वाचूनही वाचकांची 
तृष्णा शमत नाही, त्याचप्रमाणे ' रसछीना ” चा आस्वाद घेतानाही रसिकांना अनुभव 
येईछ असा मरा विश्वास वाटतो. 


सरतेशेवटी महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक मंडछाने, मला प्रस्तावना लिहावयाला 
सांगून माझा जो गौरव केला, त्याबद्दल सांस्कृतिक मंडछाचा मी अतिशय ऋणी आहे 
मंडछठाचे मी मनःपूर्वकं आभार मानतो. बिहारी काव्याचे समीक्षण करणान्या 
लेखकांचाही मी अत्यंत आभारी आहे 


मृत्ठ हिंदी प्रस्तावना लेखक 
श्री. श्रीनाथ द्विवेदी 
मराठी अनुवाद 
श्री. राजदेरकर, में. द. 


१ 


राधास्तुति 


हे 


यौबन उदारता 


३ 


योवनागस 





रसलोना 


मेरी भव-जाधा हरौ राधा नागरि सोइ। 

जा तन की झाँई परे स्थामु हरित-दुति होइ॥ १॥। 

या सप्तशतीचा संकल्प सिद्ध व्हावा म्हणून महाकबि बिहारी, 
राधाकृष्णाची मंगरूभावे प्रार्थना करतो. या सप्तशतीतृन, राधामाधव 
लीलारसश्रृंगारच विशेषत्वानें ग्रथित केला आहे. स्वकुल सांग्रदाया- 
प्रमाणे राधिकेलाच अग्नेसरत्व देऊन स्तुती करीत आहे, “हे राधिके, 
मा या भवबाधेतृत मुक्त कर. तुझ्या सूंदर देहाची पीतगौर 
आभा अंगावर पडताच नीलकलेवर शामदेखील हरित होतो. तसेच 
माझे कप्मल म्हणजे पाप तुझ्या झुतीने हरित कर. ” 

भवबाधा हरि राधिके, छबि छाया अभिराम । ह 

तनुकांति प्रतिबिबिता, होय हरितद्युति शाम ॥। १॥। 


१०4 जद 


अपने अँग के जानि के जोबन-नृपति प्रबीन । 
स्तन, मन, नैन, नितंब को बडी इजाफा कीन ।। २ ॥। 
मुश्धेचा यौवनविकास पाहुन, मोहित झालेछा नायक स्वत:शीच 
म्हणतो, “ हा यौवननपति उदार असछा तरी आपपरभाव त्याच्या 
ठिकाणीही दिसून येतोच. आपल्या अंगचे जाणून, स्तन, मन, नयन 
व नितंब या कुटुंबियांना केवढा प्रदेश बहाल केछ), ते बचा तरी. ” 
जाणुनि अपुल्या अंगचे यौवननूपति उदार। 
स्तन, सन, नयन, नितंब, या देत वतन विस्तार ॥। २ ॥। 

जौ है 


अर तें टरत न बर-परे, दई मरक मनु मैन। 
होडा होडी बढि चले चितु, चतुराइ नन ॥। ३॥। 


नवयौवना नायिकेच्या सौंदर्यविकासावर अनुरक्‍त झालेला नायक 
प्रशंसेने स्वगत म्हणतो, “ यौवनागमामुत्यं, हिच्या सॉंदर्यदेहांतून 
उत्साह कसा ओसंडतो आहे. चित्त, चातुर्य व डोछे यांनी जणु 
हेट्वाद धरला आहे. पैज छावछी आहे की, मदनाची मर्जी कुणा- 
वर अधिक दिसून येते. आणि अधिक उन्माद कुणाला दिलेला आहे 
याचे प्रात्यक्षिकच ते करीत आहेत. ” 


चित्त चातुरी लाविती पैज नयन हटवाद। 
अधिक कुणातें गौरवी सदन चढवि उन्माद ॥। ३ ॥॥ 


जौ जः 


वशीकरण 


ष्‌ 


मीनचा शनी 


कर्णगल्य 


रसलीना 


औरै-ओप कनीनिकनु गनी घनी-सिरताज। 
मनीं धनी के नेह की बनीं छनीं पट लाज ॥। ४ ॥। 





नवयौवना नायिकेच्या नयनांचें व त्यांतील उज्वल तेजांचे, सखी 
कोतुक करीत तिला उत्साहित करते, “अग॒तुझ्या डोल््यांतील 
तेजाच स्नेहाकषंण कांही वेगढंच आहे. पापणीच्या पडच्याआड 
लपलेल्या कनीनिका म्हणजे प्रियकराला आकर्षित करणारे वशीकरण 
मणीच आहेतसं वाटत॑. * 


झतक्कक आगछ्ठी लोचनीं कनीनिकेचे वेज । 
लाज लपविते पापणी, वशीकरण-मणि तेज ।॥। ४ ॥॥। 


१३ # 


सनि-कज्जल चख-झख-लगन उपजोौ सुदिन सनेंह । 
क्यों न नृपति है भोगव लहि सुदेसु सबु देह ॥ ५॥। 


“ सखे, तुझ्या काजछ लावलेल्या काठ्याभोर डोढछ्यांत जणु शनी 
आणि मीन या दोन ग्रहराशींची' यूतीच झालेली दिसते. डोल्ठेभेटीत 
मीनेचा शनी, प्रेम उदित करून, हृदयावर अधिकार गाजवतों असं 
भविष्य सांगत॑. “ 


' 
है 
ैढ 
| 
|! 
| 
। 
, 
| 
! 
$ 


काजद्ठ कलित लोचनीं, शनी मीन युति चार । 
स्नेह उदित दुग सीलनीं, ये तनुवरि अधिकार ॥॥ ५॥। 


१७४ | 


सालती है नटसाल सी, क्यों हूँ निकसति नांहि। 
मनमथ-नेजा-नोक सी खुभीखुभी जिय माँहि ॥ ६॥। 


नायिकेच्या कानांतील कुंडडावर भाछलेला नायक, मोठया चतुराईन॑ 
दूतीला तिची भेट करून द्यायला सुचवितो. “तिच्या कानांतील 
कुंडल, कामदेवाच्या भालशुलाप्रमाणं माइझया हृदयांत सारखे सलत 
आहेत डर 


सदन भालफल शल्य तें कर्ण विभूषित ड्ल । 
सलतो सल तो या उरीं निधे न निधतां शूल ॥। ६ ॥॥ 


जद 4 


.. यौवन चंद्रिका 


सुवर्णा 


.' भत्तलोचना 


रसलीना ३ 


जुब॒ति जोन्ह मैं मिलि गई, नैंक न होति लखाई।' 
सौंधे के डोरें लगी अली चली सँग जाइ ॥। ७ ॥। 


शुक्लाभिसारिकासौंदर्य सुगंधाची महती तिच्या सख्या गात आहेत, 
/ त्या युवतीची गोरतनुकांती चांदण्यात इतकी एकजीव झाली आहे की 
ती वेगढी म्हणून दिसतच नाही. तिच्या अंगसुगंधाला भाक्न, तिची 
भूृंग सखी मागोमाग जाताना दिसते, म्हणूनच तिचं अस्तित्व कल्ून येत॑. 


दिसे न योवन चंद्रिका, चांदण्यात सित अंग । 
गंधरेणं वलयासवें, जाय अली तिज संग ॥॥ ७ ॥॥ 


१०६ ज् 


हाँ रीझी, लखिं रीझि हो छबिंहि छबीले लाल । 
सोनजुही सी होति, दुति-मिलत मालती माल ॥ ८ ॥। 


दूती नायिकेच्या अंग्रकांतीच॑ वर्णन करून नायकाची मिलनोत्कंठा 
जागविते. “ मी तर बाई तिच्यावर अगदी मोहन ग्रेले. तिच्या सुवर्ण 
कांतीमुठ गठछ्चातील मालती मांठ ही सोनजुई सारखी भासते. 


पीत गोर तनुकांतिनें मोहित मी ब्रिजलाल । 
सोनजुई परी भासते गढां मालती भातठठ ।। ८ ॥। 
भर १०४ 


बहके, सब जिय की कहत, ठौरु कुठौरु लखें न । 
छिन और, छिन और से, ए छबि-छाके नैन ॥ ९ ॥। 


दूती नायिकेला सांगते,  तूं आपले प्रेमोन्मत्त डोले नीट सांभाक बरं, लोक 
काय म्हणतील याचा नीट विचार कर." त्यावर ती म्हणते, “" मी काय 
करूं ग, रूप वारुणी पिऊन हे मेले इतके धुंद झाले आहेत, की मनांत 
असेल नसेल ते सारखे बरव्ठत असतात. काछ वे देखील बघत नाहींत. 


रूप वारुणी प्राशितां, धुंद जाहले नेन । 
फाठ वेढ ना पाहती सांगति, सन बेचेन ।। ९ ॥। 


फ्रद ज्र 








१० 


काँतिविवत)ं 


११ 


ग्जेद्रतारक 


१२ 


छायास्परशें 


रसलीना 





फिरि फिरि चितु उत हीं रहतु, टटी लाज को लाव। 
अंग-अंग-छबि-झौंर में भयौ भौर की नाव ॥ १० ॥। 


पूर्वानुरागिणी नायिका आपल्या सखीला आपली स्नेहदशा सांगते. 
४ सखे, प्रियकराच्या अंगकांतिवलूयाच्या भोवन्यांत सांपडलेल्या नावे- 
सारखी माझी स्थिती झाली आहे. लज्जेचा दोर तुटल्यामुद्यं, माझी 
मानसनौका या कांतिविवर्तात गिरक्या घेत आहे. 


लाज सुटे, मन भोवतीं फिरे, चित्त घे धांव 
कांति विवर्तो सांपडे शीडाविण ही नाव ॥। १० ॥॥ 


१ जे 


नीकी दई अनाकनी, फीकी परी गुहारि। 
तज्यौ मनौ तारन-बिरदु बारक बारनु तारि ॥ ११॥। 


भक्‍ताची उपरोधिक मागणी, ८ हे गजेंद्रतारक प्रभो, माझी करुण हांक 
तुझ्या कानीं नाही का आली ! की गजेंद्रतारक हे आपले ब्रीदच तूं पार 
विसरलास !” 


ऐकतांहि नच ऐकिली, कानों पडे न हांक । 
* गर्जेद्रतारक ' बिरुद हें सोडिलोस का भाक ॥। ११ ॥। 
रै ॒ मै 


चितई ललचोंहें चखनु डटि घूँघट-पट माँह । 
छल सा चली छवाइ के छिनकु छबीली छाँह ॥ १२ ॥। 


त्याला बघताच नायिकेने केलेले प्रेमदशेंक हावभाव व चेष्टिते पाहुन 
नायक मुग्ध झाला. तो स्वगत म्हणतो, “ ओढणी बाजूला सारून तिन 
धीटपणानं डोछ्याला डोछा भिडवला. आणि लछालस नजरेनं माझ्याकडे 
पाहिलं, आणि क्षणांत माक्या पावछावर आपली पडछाया पाड़ून, 
वंदन करून ती निधन गेली.' 


पदर सारुनो पाहती लोचन लालस धीट । 
जाता स्पशित पाउलें पडछायेनें नीठ ।॥ १२ ॥॥ 


१३ 


नयनपरिहास 


१४ 


कर्णंजप 


१५ 


दुःखानंद 





रसलीना ५ 





जोग-जुगति सिखए सबे मनो महामुनि मैन । 
चाहत पिय-अट्ठितता काननु सेवत नैन ॥ १३ ॥॥ 


नवयौवना मुम्धेचे सौंदयं व डोछ्यातील चमक पाहुन, सख्या तिचा 
परिहास करतात. “ हे तुझे नयन, योगी बनून काननचारी झाले आहेत. 
मदनरूपी महामुनीकड्न त्यांना गुरुमंत्र मितालेला दिसतो. त्यामुत्ठे 
जात सायुज्यता, समाधि अद्गैती तपप्रयोग त्यांनगा अवगत झालेले 
आहेत. 


कानन चारो जाणती नयन, महासुनि योग । 
अद्ठेती सायुज्यता साधित प्रीति प्रयोग ॥। १३ ॥॥ 


ज १० 


खरी पातरी कान की, कौन बहाऊ बानि । 
आक-कली न रली करें अली, अली, जिय जानि ॥। १४ ॥। 


मध्या नायिकेला प्रियकर अन्यस्त्रीरत आहे हे कछ्ठतांच ती रागावते, 
सखी तिला समजाविते, 'अग, तू कुणाच काय ऐकतेस ! हे हरूके कान 
फार घातक असतात. रसिक भ्रमर रुईच्या फूलावर कधी भाल्ठेल का ? ” 


उगाच संशय हा सखे, घातक हलके कान । 
भुले न मंदारा अली, करी न मिलिद गान ॥। १४ ॥॥ 


१० १४ 


पिय-बिछरन को खुसह दुखु, हरषु जात त्यौसार। 
दुरजोधन लों देखियति तजत प्रान इहि बार ॥ १५॥ 


नायिका मुग्धा असताना, माहेरी जाताना विरह दुःख तिला विशेष 
जाणवत नसेल पण आता मध्या झाल्यावर व संसाराची चव कछल्यानंतर 
माहेरी जाताना आनंदाबरोबर वियोग दुःखही जाणवतं, एकाच वेत्ठी हर्ष 
व खेद मनात उद्भवतात. या तिच्या दोलाचल मनस्थितीचं सखी वर्णन 
करते. _ माहेरी जाताना तिच्या डोछ्यात आसूं व ओठांत हासूं उमटले 
आहेत, आनंद व दुःखाची समा साधली भाहे. दुर्योधनाच्या प्राण 
त्यागाच्या वेब्ठची स्थितीच ती अनुभविते.” 


सुखदुःखाच्या मीलनों विकल होति असहाय । 
सुयोधनासह प्राण हे जातां निश्चल काय ।। १५ ॥॥ 


रु 0३ 


१६ 


विरल वबसना 


१३ 


चखिबुक-खब्ठी 


१८ 


लावण्य-लवण 


रसलीना 





झीनें पट में झलमली झलकति ओप अपार । 
सुरतरू की मन सिध में लसति सपल्‍लव डार ॥। १६ ॥। 


विरल वसनांतून फूट्न बाहेर पडणारी नायिकेची तनुकांती पाहुन मोहित 
झालेला नायक स्वगत म्हणतों, "या श्वेत विरल वसनांतून हिची सुंदर 
देहकांति परावतित होऊन विलसते आहे. जणु काय कल्पवक्षाची डहाकछच 
सपल्‍लव आकाशगंगेत जलक्रीडा' करीत आहे 


विरल वसन तनुकांति तो, झिलमिल झक्के अंग । 
सुरतरु पल्‍्लव डोलवी, मानस सिधु तरंग ॥॥ १६ ।॥ 


फ १०४ 


डारे ठोडी-गाड, गहि नेन-बटोही, मारि। 
चिलक-चाँध में रुप-ठग, हॉसी-फाँसी डारि ॥॥ १७ ॥। 


नायकाचो दृष्टि तिच्या अंगांगावरून शोभा पहात फिरत असतां हन- 
वटीज्या खठीत कोसव्ठली. शोभाधिकयामुक्ठें तिला तिथून निघावसें वाटत 
नाहीं- डोब्यांचा हा अपघात नायक स्वताच सांगतो. - या सौंदर्य 
ठगांनी आपल्या झलकीनं अंध करून या माहझ्या भटक्या नयन वाटसरांना 
हन॒वटीच्या खब्हीत दाबन आणि हास्याचा गढठफास घालन लटलं ते 
बिचारे त्या खछीतच पड़न राहिले. बेहोशानं त्यांना बाहेरच निघता 


येईना 2 


चिब्र॒ुक खब्ठीतच सांपडे, नेत्रपथिक बेभान । 
हास फांस घाली गढ्ां, रूपचोर घे प्राण ।। १७ ॥। 


रा । १ 


कीने हँ कोरिक जतन अब कहि काढे कौन । 
मो मन सोहन-रुपु मिलि पानी में को लौनु ॥ १८॥ 


सखीची शिकवण एकन नांयिका म्हणते,  सखे, मोहनाचं लावण्यरूप 


माया मनीं मानसीं लवणासारखं मिसक्न गेल आहे. कितीही यत्न केला 
तरी पाण्यांतून छवणं बेगढ्ठं कसं काढतां येईल ? 


मनमोहन लावण्य तें लवण मानसों होय । 
कसें ग राहिल वेगढें सीलनि सित्ठतां तोय ॥॥ १८ ॥। 


१३३ हर जैट 





य++ ाकंगक़ 


6 6 २०9३ 


>+>- --> जी >कललहा 46 





१६ 


संदेशगोपन 


२० 


बेसर 


२१. 


गणधीर 





रसलीना ७ 





लग्यो सुमनु हवे, है सफलु, आतप-रोसु निवारि | 
बारी, बारो आपनी सींचि सुददयता-बारि ॥। १९॥॥ 


नायक आज या ठिकाणी येणार, पण अजून आला नाहीं. वेत् टल्लल्यामुद्ठं 
नाईका रुष्ट झाली. उद्देगान॑ं वाटिकेत ती भटकत आहे. तिच्या मैत्रिणी 


 तिथे आहेत एबढ््यात दुती परत येऊन माह्िणीला संबोधून म्हणते, 


“ है माठिणी, जलसिचन करून ओलाव्यानं बाग टवटवीत राखलीस तर 
तुझी सुमनकामना सफल होईल व वाटिका फूलांनी बहरेल. 


सुमन सफल हो कामना, वाटिकेतलें फल । 
जलसिचन करि साह्ठिणी काल असें अनुकूछ ॥॥ १९॥। 


जै ३३ 


अजो तययौना हीं रह्मयो श्रुति सेवत इक-रंग । 
नाक-बास बेसरि लक्यौ बसि मुकुतनु के संग ।। २० ॥॥ 


कवी नासिकेतील बेसरीचं वर्णन करताना सत्संग।ची प्रशंसा करतो. 
/ आजवर कानांच्या सहवासात राहुन कुंडडल अधोगतच राहिले. पण 
नाकाच्या सहवासानं बेसर मानधन बनली. ती नाकवासी झाली. नाक 
हे देहाचे भूषण, तयाचे सांन्रिध्य म्हणजे बेसरीचा गौरवच म्हणायचा. 
श्रुतिवेदादी ऐक्नही मानवाची अधोगति टब्ठली नाही. पण जीवन- 
मुक्ताच्या सहवासाने अधमाचाही उद्धार झाला. 


श्रुति भूषण ताटंक तें होय अधोगत मान । 
नाकामधली चोफुली सहवासें घे मान १३ २० ॥ 


ज्रै १०४ 


जम-करि-मुंह-तर हरि पन्‍्यौ, इहि धर हरि चित लाउ । 
विषय-तृषा पारहरि अ्जों नरहरि के गुन गाउं ॥ २१ ॥॥ 


कवीचे मनोगत;  यमरूपी हत्तीच्या पुढ्यात तूं पडलेला आहेस. वेड्ा 
मना, त्या नरहरीचे स्मरण कर, विषयवासना सोड, तोच तुला या 
भवसागरांतून पार करील. 


कावठ्ठनाग, सुर्खि तूं सदा, नरहरिगणि धरि धोर । 


परि हरि विषय तृषा मना, पार करिल भवतीर ॥॥ २१॥। 


ज्र है. 





'रसलीना 





हर 


पलनु पीक, अंजनु अधर, धरे महावरू भाल। 
आजु मिले, सु भली करी; भले बने हौ लाल ॥ २२॥ 


भले! भले! ब्रिजलाल प्रोढ्दा धीरा नायिकेची उकती नायकाप्रत : * पापण्यांना पानांचा पीक 


२३ 


अनुदान 


र्ड 


बहाणा 


लागलेला आहे. ओठांना काजछ शोभते आहे. भालाला आल्त्याची 
खुलावट, अहाहा ! ब्रिजलाछ, आज तुमच ध्यान किती मोहक नि सुंदर 
दिसते म्हणन सांग (7 


पानपीक पापणीवरी, भालि महावर लाल । 
अधरों अंजन लागलें, भले भले ब्रिजलाल ॥॥ २२ ॥। 


७३ १०३ 


लाज-गरब-आलस-उमग-भरे नेन मुसकात। 
राति-रमी रति देति कहि और प्रभा प्रभात ॥ २३ ॥। 


सखी प्रातःकाली नायिकेच्या नेत्नांची विचित्र तत्हा पाहुन रात्रीच्या 
विपरीत रतीच॑ रहस्य ओक्खून म्हणते, “ लाज, आस, गव॑ आणि 
ओत्सुक्य इत्यादि भावांची रंगसभाच, तुझ्या डोछ्यांत भरलेली दिसते. 
आणि ते सारे रात्रीच्या अनुदानाची चर्चा करीत आहेत.” 


लाज मदाल्‍लूस लोचनों, प्रीतिभाव, अभिमान । 
हंसत सांगती नेत्र हैं, रात्रीचें अनुदान ।। २३ ॥। 


१०३ ञ्रै 


पति रति की बतियाँ कहीं, सखी लखी मुसकाइ । 
के के सबे टलाटलों, अलीं चलीं सुख पाइ ॥ २४ ॥। 


नायक व नायिका रंगमहालात विनोद करीत आहेत. तिथे तिच्या सख्याही 
उपस्थित आहेत. त्यावेव्ठी बोलता बोलता नायक हलठ्ूच रति-इच्छा 
सूचित करतो. नायिका स्मित संमति देते व मैत्रिणीकडे पहाते. समंजस 
संख्या बहाणा करून एक एक तिथून निघून जातात. 


सखी सहेली देखतां बोलति मन रिश्नवीत ॥ 

पति रति सुचवी पाहुनी ह॒ल्ठंच तिला खुणवोत ।। 

चतुर मेत्रिणी जाणती अनुसूचित इंगित । 

जाति बहाणे सांगुनी, गालि हसूं खुलवीत ॥। २४ ।। 
न ६०६ 














श्र 


उवंशी 


२६ 


लंपटा 


२७ 


नासिका वेध 


रसलीना ्‌ 


तो पर वारों उरबसी, सुनि राधिके सुजान । 
तू मोहन कें उर बसी है उरबसी-समान ॥ २५ ॥। 


श्रीकृष्ण अन्य गोपीकडे गेलेला पाहुन राधा रुसवा धरते. सखी समजावीत 
तिला म्हणते, “ अग राधे तू इतकी सुंदर आहेस, की इंद्राची अप्सरा 
उवंशी देखील तुझ्यावरून ओवाह्ून टाकावी. मोहनाच्या मनांत तू 
उरभूषण म्हणन बसली आहेस. 


ओवाछ्ठिल गे उ्वेशी, तुजवर अपुलें प्राण । 
उरीं वससि त्‌ राधिके, उवंशीच कीं जाण ।। २५ ॥॥। 


१ १०३ 


कुच-गिरि चढि, अति थकित हैं, चली डीठि मुँह-चाड । 
फिरि न टरी, परिये रही, गिरी चिबुक की गाड ॥ २६ ॥। 





नायिकेच सौंदर्यनिरीक्षण करताना तिच्या हनुवटीवरील खढ्लीला 

भाठलेला नायक स्वगत म्हणतो, “ कुचशल चढ़्न दृष्टी शिणली, तिचं 

पाऊल पुढेच पडेना तरी ती मुखमोहनी मुद्धं तिकडे वव्ठली. पण अनाव- क्‍ 
धानानं चिबुकखत्ठीत जाऊन साठवलछी. आणि अति थकल्यामुद्ठं तिथून क्‍ 
मुब्ठीसुद्धा हलली नाही-' 


चढत दृष्टि कुच शल ती, वर्दान वे ये शीण । 
हनू खब्ठीतच कोसव्ठें, लीलंगत रसलीन ॥ 
खितल्ठलली तशीच राहि शोभा पाहत द्वाड । 
लोकरीतिची लूपटा नसेच कसली चाड ॥॥ २६॥। 


नै १3 


बेधक अनियारे नयन, बेधत करि न निषेधु । 
बरबट बेधतु मोहियोँ तो नासा कौ बेधु ॥ २७ ॥ 


नायिकेच्या सर्वाँग सौंदर्यावर मोहित झालेला नायक म्हणतो, “ तुझे 
नयनबाण अति तीब्र तर आहेतच, आणि हृदयभेद करण हे त्याचं सहज 
कर्म, पण तुझी विधली गेलेली नासिकादेखील, माझं हृदय वेधून टाकते. 


नेत्रबाण अति तीक्ष्ण ते, सहज वेधिती प्राण । 
विधियली ती नासिका, विधित हृदय अजाण ॥॥ २७॥। 


जर रा 


रसलीना 





र्८ 


दिठोणा 


सानापमान 


कठपुतव्डी 


लोनें मुहँ दीठि न लगे, यों कहि दीनो ईंठि। 
दूनी है लागन लगी, दियें दिठोना, दीठि ॥ २८॥ 


दृष्ट लागू नये म्हणून छाविलेलं गालबोट, मुखाची शोभा अधिक वाढवतं. 
नायक परिहासानं म्हणतों, / तुला दीठ लागू नये म्हणून सखीन॑ तुझ्या 


गालावर हा दिठोणा छावलाय खरा, पण त्यामुद्ठ॑ दृष्टी मात्र दुपटीन॑ 


लागते. 


गालि दिठोणा लाबवि ती, कधीं न रागो दीठ । 
दृष्टि, दुपटी लागते ते सोंदर्ये अवीट ॥॥ २८॥ 


३३ १०३ 


चितवनी रूखे दगनु की, हाँसी-बिनु मुसकानि । 
मान जनायो मानिनी, जानि लियो पिय, जानि ॥ २९ ॥। 


मानिनीन केलेल्या अविर्भावावरून, तिचा अभिमान कल्ून स्मित करणान्या 


प्रियकराची अवस्था सखी सांगते, “ नायिकेचा रुक्ष दृष्टिक्षेप व विनोदा- 


वाचून आलेल हसू पाहुन, ती मानिनी रागेजली आहे हे त्याला कहलं.' 


दृष्टित ये उपहास, तियेच्या ओठावर स्मितहास । 

भासे चित्त उदास, प्रेमव्ठा सोडि कोरडे श्वास ॥। 

अस्वागत हे खास ओछछखो कठोर प्रिय परिहास । 

मानिनिचा अभिमान जाणनी साजण करी निवास ॥॥ २९ ॥। 


ऋ १५ 


सब ही त्यों समुहाति छिनु, चलति सबनु दे पीठि। 
वाही त्यों ठहराति यह, कबिलनवी लों दीठि ॥ ३० ॥ 


परकीया नायिकेची दृष्टि इतस्तता फिरून अखेर उपपतीवरच स्थिरावते 
हे लक्षात येताव सखी तिला म्हणते, / तुझी दृष्टि सर्वे सभाजनांना 
न्याहढून पुढे जाते आणि परत मांगे वत्हन त्याच व्यक्तीवर थांबते. 
कठपुतक्ली थांबते न अगदी तशीच, त्यामुत्ठ ' चित्तचोर कोण ' ते अचूक 
ओब्ठखता येत॑. 


दृष्टिचें फुलपाखरू, उडत फिरे भवताल। 

परतुनि येत बिसावते पसरित मायाजाव्ठ ॥ 
सभाजनीं ती पाहते, परते तयासमोर । 
कठपुततवीपरि थांबली, पाहुनिया सनचोर ॥॥ ३० ॥॥ 


फ है 





३१ 


प्रभ परिक्षा 


३३ 


समेट 


रसलीना ११ 





कौन भाँति रहि है बिरदु अब देखिवी, मुरारि। 
बीधे सोसों आइ के गीधे गीधहि तारि।॥ ३१॥ 


भक्‍ताची उक्ति :--* है मुरारि, आता तुमच्या परिक्षेच्री वेछ आलेली 
आहे. तुमच्या ब्रीदाचा तुम्हाला पडताढा द्यायचा आहे. तुम्ही संपाति- 
सारख्या पतित गृध्राचा उद्धार केला पण त्याच्याहुन मी तर जास्तच 
पतित आहे. आतां बचूं या परीक्षा ! 


सी पापी प्रभु पाहुं द्ञा, कसें पात्ठतां ब्रीद । 
गुश्न संपाती तारिला, मी तर अधिक पतीत ॥॥ ३१ ॥॥ 


्र जैर 


कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात । 
भरे भौनमें करत हैं नैनुन हीं सब बात ॥। ३२ ॥। 


नायक नायिकेच्या चतुर नेत्रपल्लवीचं वर्णन सखी करते, “ सर्वे आप्तजन 
भोवती असताना ते परस्पर डोछ्यांनीच बोलतात, आपले अभिप्राय 
'कछवितात, हसतात काय नि नटतात काय. कधी रागवतात तर कधी 
रमतात आणि एकत्र येजन आनंदित होतात. या साच्या खेत्ठांची 
जमलेल्यांना चाह देखीछ नसते.' 


नदुनी लाजत हासती, चिडति खुलूति हो मेव्ठ । 
कव्ठत न कछ्ठत बोलती. रमति गमति किति वेत्ठ ॥॥ 
प्रीतीची दुगभाषणें, घेत परस्पार झेल । 
लोकांदेखत चालतो हा डोल्यांचा खेद ॥॥ ३२ ।। 


फ् है 


वाही की चित चटपटी, धरत अटपटे पाइ । 
लपट बुझावत बिरह की कपट भरेऊ आइ ॥ ३३ ॥॥ 


उत्तमा खंडिता नायिका नायकाला म्हणते, / जिथं रात्रभर तुम्ही होता, 
तिथंच परत जाप्याची उत्सकता तुमच्या मनात आहे. म्हणूनच तुमची 
पावल् नीट पडत नाहीत. तुमच कपट मी पुरेपुर ओछखते, तरीही तुम्ही 
त्या अपराधासह मछा प्रिय आहात. तुमच्या केवत दर्शन सुखानं मी 
सारं दुःख विसरून जाते. 


आतुर मिलनि कां पुन्हां ओढ घेति है पाय । 

जिथें कंठिली रात ही तिर्थेंवर मन तें जाय ।। 

विरह अनल हा विज्वविते तुझी प्रिया उरभेट ॥ 
कपट कठ्ठे रे राजसा, करिते तरिहि समेट ॥ ३३ ॥॥ 


जै १०४ 


१२ 


रसलीना 


ला न - न पि+-न पेन + के 3२० +++ तनमन नमन >> लत 5 मनन लत न नल तिलत नल ललित लत त कल 5305. 


३४ लखि गुरुनन-बिच कमल सौं सीसु छुवायो स्याम। 


बिबसंकेत 


श्५ 


रंगसंभ्यम 


् 


चित्त चोर 


हरि-सनमुख करि आरसी हियें लगाई बाम ॥ ३४॥। 


नायक नायिकेची प्रेमचेष्टा सखी सखीला सांगते, 'राधीकेला वडीर 
मंडल्ठीत बसलेली पाहुन, शामसुंदराने हातातील कमलपत्न डोक्याला 
लावलं व आपला लीन प्रणाम सूचित केला. नायिकेनं तो भाव उमजून, 
आरशात शामसुंदराचं प्रतिबिब झेलल व तिनं तो आरसा हृदयाशी 
लावला. आणि पुन्हा दर्पणात सूर्यबिब पाडून ते कुचयूग्मांत धरलू. याचा 
संकेत अर्थ असा की सूर्य अस्ताचलीस जातांच भेट घेता येईल. 


आप्त स्वजना संगति पाहि प्रियेतें शाम । 

कमल पुष्प शिरि ठेउनी सुचवी लीन प्रणाम ॥॥ 

करिचें दर्पण बिब तो धरि पुढती अभिराम । 

कवढ्ठीं हृदयीं राधिका प्रतिबिबित घतशाम ॥॥ ३४ ॥॥ 


जैर ञ्र 


पाइ महावरू देंन को नाइनि बेठी आइ। 
फिरि फिरि, जानि महावरी, एडी मिडति जाइ ॥ ३५॥। 


सखी दासीचा परिहास करीत नायिकेच्या टांचेच्या छालीची प्रशंसा 
करते, “ पायाछा महावर (आह्ठता) छावायला दासी येजऊन बसली. पण 
नायिकेच्या टाचाच इतक्या छाल की महावरवटी वेगढी दिसेना. ती 
महावर समजून टांचच दाबीत होती. 


पायि महावर रंगवटी लावित सखी उगाच । 
रंगसंध्रमीं चोछ॒ते लाल लाल टांच ॥॥ ३५॥। 


१० १०६ 


तोहीं निरमोही, लग्यो मो ही इहेँ सुभाउ । 
अनआएं आवे नहीं, आएं आवतु, आउ ॥॥ ३६ ॥ 


उपपती नायकाला नायिकेचे उपहास पत्र, :--- _ है कठोरा, माझं मन 
तुझ्यात इतक गुंतलं आहें की, तू गेलास म्हणजे तुझ्या मागोमाग ते येत॑ 
आणि परत आहास की तुझ्याबरोबरच परत येत॑ं, तोपयंत माझं चित्तच 
ठिकाणावर नसतं. 


चित्त न येथें जिवलगा, तुझिया मांगे जाय । 
छायेपरि तें धावतें सोडिते न ती काय ।। 

तूं येतां नच, येइना, तुझ्याविना असहाय । 

येतां, येइल परतुनी तुझेंच धरुनी पाय ॥। ३६ ॥॥। 


३ जद 





३७ 


रूपतषार्ता 


३८ 


अकालभोग 


३५ 


पाऊसझड 


रसलीना १३ 


नेह न, नैननु को कछ उपजी बडी बलाइ। 
नोर-भरे नितप्रति रहें, तऊ न प्यास बुझाइ ॥। ३७ ॥। 


पूर्वानुरागिणी नायिका आपल्या डोव्ठ्यांची दर्शनाभिकाषा कथन करते. 
“ सखे हा स्नेह नव्हे ग, माझे डोछे सदाच पाण्यानं भरले असले तरी 
त्यांची दर्शन तृषा शमत नाही.” 


स्नेह न नयनों राजसा कासाविस हैं प्राण । 
पिउनि आसवें सारखी सिटें न रूप तहान ।। ३७ १॥ 


जौ २ 


नहिं परागु, नहिं मधुर मधु, नहिं बिकासु इहि काल । 
अलो, कली ही सौं बंध्यो, आगें कौन हवाल ॥| ३८ ॥। 


भ्रमराच्या रुपकानं कवी प्रणयासक्त जीवांना उपदेश करतो. . अजून 
जिला पराग आले नाहीत, रस भरला नाही, रंग धरला नाही, अशा 
कलिकेवर आसकत होऊन मृढा भ्रमरा ! तिच्या भोवती फेर धरितोस, 
गंजारवाने मोह घालतोस ! आजच ही कथा तर पुढ़े काय होणार है 
दिसतंच आहे.' 


नच फूलले सुमप्रागही नव भरता मधुकोष । 
भ््रमर कल्ठीवर भाव्ठला होय खुब्ठा बेहोष ॥॥ 
उलली ना ती पाकछ्ी, थरथरते मृदू काय । 
मिठी सुटेना आज ही, पुढें कव्ठेना काय ॥। २३८ ॥। 


भर ६०४ 


लाल, तुम्हारे बिरह की अगनि अनूप, अपार । 
सरसे बरसे नीर हूँ, झर हूँ मिटे न झार ॥ ३९ ॥ 


दूती नायकाला नायिकेची हृदय व्यथा कथन करते. हे सुभग, तुमच्या 
विरहाची ज्वाला इतकी विलक्षण आहे की पाऊस पाण्यात ती अधिकच 
वाढते आणि उन्हाव्ठझद्ठीतही मिटत नाही. 


बरसाती सर वाढवी तव विरहाग्नि अपार । 
उन्हाव्व झत्ठ ही तापवी अधिकच ग्रीष्स दुपार ॥॥ ३९ ६॥ 


ज्ै ञै 


डा मान-ममराययय्‌_].]॒. फलकाानननमममभ्म्न््ब्ब््््््न्न्ल्छ्कन 


१४ रसलीनता 
हक दमन लिन मल क न शशिशिलिर नकवी निज कक अल वजह __+77 ६४४४७ ७४४४४४४४४99॥ 27 
दुलहिया की बढ़े ज्यौँ ज्यों जोवन-जोति । 
द् ० त्यों सां त्यें सबें बदन मलिन दुति हमप्नति ॥ ४० ॥॥ 


योवन ज्योति नवयौवना मुग्धेच्या मैत्रिणींचा आपसातील आमोद प्रमोद या न्‌व- 
परिणिता मुग्धेच्या देहावर जसजशी यौवन कांती चढून उज्बलता येत 
आहे, तसतसे सवतीच्या मुखावरील तेज मलीन होत आहे. 


यौवन ज्योती वाढती अंग अंग उजब्ठीत । 
सवतमुखीं ये म्लानता भरता रंग कछींत ॥। ४० ॥। 


ज १4 


४१ जगतु जनायौ जिहिं सकलु, सो हरि जान्यौ नाँहि। 
ज्योँ आँखिनु सबु देखिये, आँखि न देखी जाँहि॥ ४१ ॥। 


दृगपरोस कुणा आत्मज्ञानियाची स्वगत उक्ति, “ ज्या परमेश्वराच्या कृपेन॑ सार 
जग आपल्याला दिसत॑ं त्याच प्रभूछला आपण मात्र पाहु शकत नाही. 
ज्या डोछ्ांनी सर्व जग पहाता येत॑ ते डोल्छे स्‍्वत:छाच पाहू शकत नाहीत. 


जग जाणवि जो आपण! तो न पाहिला ईश । 
दग बधती जग भोवतोीं ते दुग होति परीस ॥॥ ४१ ॥॥ 


ज़ै १०३ 


४२ मंगल बिदु सुरंगु, मुखु ससि, केसरि-आड गुरू। 
इक नारी लहि संगु, रसमय किय लोचन जगत ॥ ४२ ॥। 


संगल-गुरु-चंद्रयुती नायिकेच्या भालावर कुंकुमबिदी व आडवी केशरगंधचिरी पाहुन 
नायकाचे डोछे अनुरागमय होतात. छारू बिदुचा मंगल आणि मुखरुपी 
चंद्र आडव्या केशरगंधचिरीचा बृहस्पती, या तिन्ही ग्रहांच्या युतीन 
ती सुंदरी माक््या लोचनांना रसमय बनविते. ” 


मंगल गरु ग्रह॒ चंद्र युति भालावरति सुरेख । 
विधि रेखित ललिताक्षरें शुभ भाग्याचा लेख ॥। 
झाले लोचन जगत हे रसमय प्रणय मिलिंद । 


हृतकमलों घे कोंडुनी चाखित सोख्य मरंद ॥॥ ४२ ॥॥ 


भै ज 





डरे 


गालबोट 


है. है. 


सखि संभ्रम 


प्‌ 


नरसृगया 





> एकल आती, पके कक. 


रसलीना १५ 


पिय तिय सी हँसि के कहो, लखें दिठौना दीन । 
चंदमुखी, मुखर्चदु तें भलौ चंद-समु कीन ॥॥ ४३ ।॥ 


सखी सखीला म्हणते, / तायिकेने गालबोट छावलेले बधून प्रियकर 


. हसत म्हणतो, / हे चंद्रमुखी हे गालबोट आपल्या मुखचंद्राल्या लाऊन तू 


हुबेहब चंद्राची प्रतिकृतीच उठवलीस. “ 


गालबोट तें पाहुनो प्रिय बोले स्मित हांस । 
चंद्रमुखी मुखचंद्र करी चंद्र/्चा उपहास ।। ४३ ॥॥। 


री १०६ 


कौंहर सी एडीनु को लाली देखि सुभाइ। 


पाइ महावरू देइ को, आपु भई बे-पाइ ।॥। ४४ ॥। 


सखी सखीला सांगते,  इंद्रायणीच्या फठासारख्या छालहूसुरंग टाचा 
पाहुन सखीला महावर रंग छावताना संभ्रम पडला. ती तशीच हात 
आखडून बसली. 


इंद्रायणी फलापरो पाउल लाल सुरंग । 
कसें महावर लावणे होय सहचरो गुंग ।। ४४ ।॥ 


१७३ १३२ 


खेलन सिखए, अलि भर्लें चतुर अहेरी मार। 
कानन चारी नैन-मृग नागर नरनु सिकार ॥ ४५॥। 


नायिकेची अंतरंगिनी सखी, तिन॑ आपल्या नयन कटाक्षानं धायाल केल 
है जाणून परिहासात्मक बोलते.  सखे कामदेवासारख्या चत्‌र शिका- 
प्यानं तुझ्या या काननचारी मृगांना मृगया करण्यात चांगलच तरबेज 
केलय. नागरजनांची मृगया ते सहजच लीलेनें आणि कुशलतेने करतात. “ 


खेव्ठवि शिकवी लक्षिता चतुर शिकारो मार । 
काननचारी नेनमृगा नरसगया सविकार ॥। ४५ ॥। 


है... जै 


रसलीना 





४८६ रससिंगार-मंजन्‌ किए, कंजनु भंजनु दैन। 
अंजनु रंजनु हूँ बिना खंजनु गंजनु, नैन ॥ ४६॥। 


तिचे डोछे श्रृंगाररसांत अवगाहन करीत यथोचित हावभावांचा आविष्कार 
करणारे तिच डोकछे आपल्या विमलतेनं कमकछालाही लाजवितात. आणि 
स्वाभाविक असणाच्या काजछकोरीनं अंजन न लावताही खंजन पक्षाचा 
गवे हरण करतात. 


कंज भंजना लोचनें साधित रसश्रृंगार । 
नयनांजन ना लाबविता करिती खंजनहार ॥॥ ४६॥। 


ज ज्र 


४७ साजें मोहन-मोह कों, मोही करत कुचन। 
कहा करा, उलटे परे टोने लाने नेन ॥। ४७ ॥। 


जादूदोणापूर्वानुरागिणी नायिकेचे सखीशी हिंतगूज / सखे, मोहनाछा मोहनी 
घालताना मी आपल्या नयनांत जादू भरली पण त्याचा परिणाम मात्र 
उलट झाला. माझी जादू माझ्यावरच उलटली अन्‌ मीच मोहनाला 
भावले. 


मीठ मोहरी घालतां घरते जादूटोणा । 

मोह घालितां मोहना मीच मोहिले कोणा । 
जादुगार हे नेन सखे करिति कसे गारुड । 

काय करुं भी बाइ ग घेती उलटा सूड ॥। ४७॥ 


१० है 


४८ याके उर और कछ लगी बिरह को लाइ। 
पजर नोर गुलाब कें, पिय को बात बुझाइ ॥| ४८ ॥। 


शीतल आग विरहिणी नायिकेची मनस्थिती सखी इतरांना सांगते.  तिच्या हृदयाला 
विरहाची कांहीं विछक्षणच आग लागली आहे. गुलाबपाणी शिपलं तर 
ती अधिकच भडकते. पण प्रियकराचं नांव काढताच शमते. 


लोक विलक्षण बाइ ग ही विरहाचो आग । 
गुलाब जल तें चेतवी, विश्लवी प्रियानुराग । 

अंग अंग इंगठ्ठासदें जब्ठतो माझा गांव । 

शमतो श्रवण ये जसे गोड प्रियार्चे नांव ॥। ४८ ॥। 


४९ 


अवेद्ठ चेष्ठित 


प्‌ 0 


नेन शिकारो 


५१ 


देव भोग 





रसलीना १७ 


कहा लेहुगे खेल पें, तजो अटपटी बात । 


नेक हँसोंहीं हैं भई भौंहें, सौहें खात ।॥ ४९ ॥॥ 


मानिनी नायिका रागेजली आहे. सखी तिछा शपथा घालन समजाविते 
ती शांत झाली असता नायक पुन्हा सवती्च नांव घेती. पण सखी मोठा 
खेव्ठकरपणानं त्याचं वचन उडवन लावते व त्याला सचेत करते 
असा अवेढी खेव्ठ कसला करता ती बिचारी आतांच कुठे शांत झाली 
आहे. मिठाचा खडा टाकन जमत आलिल दूध उगाच का नासवतां ? ” 


तिला कशाला चिडवितां करिता काय कुचाढी । 
आधिच ती रागेजली चढती भिवय । 

आण घालुनी आणसले, जरा कुठें ये हास । 

कव्ठोंत दंबबिदूच तो दिसे लोभला आस । 

थट्टा तरि सूचते कशी दूध लागते नास । 

लाजेला ये लालिमा, नकाच काजठ फासू ॥॥ ४९ ॥। 


्रैः १० 


डारी सारी नील की ओट अचक चकें न । 
मो मन-सग करवर गहें अहे ! अहेरी नेन ॥ ५० ॥॥ 


नायक नायिकेचे प्रियाराधन करतो “ प्रिये तुझे कबंर नयन, चित्त्यासा रखे 
नील वस्त्राच्या पालवीमागे दडन, अचानक, व अचक माया मनो- 
मगावर झेप घेतात 


नीलांबर तें साजिरें लावण्याचें झाड । 

निव्ठी पालवी झाकुनी तरुशाखेच्या आड । 
चित्यापरि घें नेमका अचक दृष्टि क्षेप । 

नन शिकारो घेति हे मनोमगावर झेप ॥॥ ५० १ 


४ १०५ 


दीरघ सास न लेहि दुख, सुख साईं हि न भलि। 
दइ दइ क्‍यों करतु हैं, दई दई सु कब॒लि ॥। ५१॥। 


कुणा विपत्तीग्रस्ताला त्याचा मित्र धीर देतो. या संकटात सापडल्यानंतर 
केवद्ठ देव दैव” करून उपयोगी नाहीं. देवानेच दिलेला हा भोग धैर्याने 
सहन कर. उसासे सोडीत बसू नकोस देवावर विश्वास ठेव. 

“देव देव ” करिसी वथा देवच देई भोग । 

लांब उसासे सोडिसी भाग्याचा हा योग ।। 

आशेनें हरव्ठं नको निराशेत निश्वास । 

सुख दुःखांतहि संयमी ठेवि चित्ति निश्वास ॥॥ ५१॥ 


जु ०६ 


हे 


रसलीना 


ता 9 | २ _३_२॒२[--++--++++++++3)3-++++++ैै7:|प| 


ह 


स्वयं दृतिका 


रे 


डोलयांचे पारणे 


ण्ढ 


ज्वालामुखी 


बैठि रही अति सघन बन, पेठि सदन-तन मॉँहि । 
देखि दुपहरी जेंठ की छाँहों चाहति छोह ॥ ५२ ॥। 


पूर्वानुरागिणी, स्वयंदूतिका नायिका नायकाला म्हणते, ' अशा भयंकर 
उन्हात आपण कुठे निघालात ! या घरात येऊन थोडा विसावा घ्या. 
जेष्ठातील दुपारची सावली देखीछ आडोसा शोधते, सघन कांतारात 
लपते किवा तरुतली घेर घालन बसते. छपराखाली भितीच्या कुशीत 
शिरते, आणि वाटेवरून चालताना पाय धरून राहते. ” 


भर दुपारची सावली पडते ना बाहर । 

अंग चोरुनी घेतसे तरुभोव्ती घेर । 
परसांतिल छपरातलीं भींतीच्या उदरांत । 
लपते येऊनि सानुली मायेच्या पदरात ॥ 
माध्यान्ही माथ्यावरी येतांना रविराय । 
भीतीने वाटेबरी, छाया धरिते पाय ॥। ५२ ॥। 


१७३ १० 


हा हा! बदन उधघारि, दुग सफल करें सबु कोइ । 
रोज सरोजनु के परे, हँसी ससी की होइ ॥ ५३ ॥ 


खंडिता नायिकेने नायकाछा पाहुन उदासिनता दाखविष्यासाठी घुंघट 
ओढ्त घेतला आहे. चार डोछ्यांची नजरानजर झाल्यावर तिचा राग 
ओसरेल या कल्पनेन॑ सखी तिच्या स्वरूपाची प्रशंसा करीत घुंघट काढ- 
प्याला प्रवृत्त करते.  सखे, आपला मुखचंद्र असा झाकू नकोस. आमच्या 
डोछबांचे पारणे तरी फिट्‌ दे. तुला अशी अश्राविरहित पहाताना चंद्राचा 
देखील माज उतरेल. चंद्रकांत पाझरू छागेल. ' 


हूं हूं, झाकूं नकीस ग सख्ति अपुला मुखचंद्र । 

फिट दे बाई पारणें, सरोज नयनानंद ॥। 

अभ्रारिविरहित पाहतां सरंष ती नाराज । 

सहज सखे उतरील ग त्या चंद्राचा माज ॥ ५३ ॥। 
हि १०४ 


होमति सुखु, करि कासना तुर्माह मिलन की, लाल। क्‍ 
ज्वालमुखी सी जरति लखि लगनि अगनि की ज्वाल ॥। ५४ ॥। 


पूर्वानुरागिणीची विरहव्यथा, सखी नायकाछा सांगते. / हैं ब्रिजलाल, 
अनुरागरूपी अग्नीची ज्वालामुखीसारखी ज्वाला प्रज्वलित झालेली 
पाहून, तुमच्या भेटीची कामनाच ती त्यात हवन करते आहे. 


ज्वालामुखिपरि भासते अनुरागातरी आग । 
धरि ती सीलूत कासना हवन करी सुख त्याग ॥॥ ५४ ॥। 


फ्रै १०४ 


णु५ 


सायाविनी सांज 


व्यथेद्ी कथा 


उडता पतंग 


प्‌ 


५७ 


रसलीना १९ 


सायक स॒ म, मायक नयन, रंगे न्रिविध रंग गात । 
झखो बिलखि दुरि जात जल, लखिं जलजात लजात ॥५५॥। 


दृति नायकाछा संकेतस्थव्ठी नेण्यासाठी म्हणते, “ सायंकाव्ठसारखे 


. मायावी व त्रिविध रंगांनी रंगलेले तिचे डोछ्ठे पाहुन, त्या सरोवरांतील 
. कमले देखील लाजली आणि मीन असूये दु:ःखित होऊन पाण्यांत रूपले.” 


संध्ये सम सायादी लिविध रंगि नयन ने । 
दूरजलीं लपति मीन, संकोचित कमल मिटे ॥। ५५॥। 


ज 2३ 


मरी डरी कि टरी बिथा, कहा खरी, चलि चाहि । 
रही कराहि कराहि अति, अब मुह आहि न आहि ॥॥५६॥। 


प्रोषितपतिका नायिकेच्या निशचेष्ट परिस्थितीच वर्णन सखी करते, 
“अग तू इथं अशी उभी कां आहेस, चल जरा लौकर. ती निष्प्राण झाली 
की तिची व्यथा पार मिटली ते बघ. कण्हता कणष्हता ती एकदम 
थांबडी, अनू आता तर हाय हाय' असे दुःखीत उद्गारही तिच्या 
मुखातून निघत नाहीत-* 


काय कथ्‌ ग॒ तिची व्यथा, पहा तूच करि घाइ । 
मरणीं मरतां मिटली हाय ' नि श्वासहि नाहि ॥ ५६ ॥॥। 


जै १७३ 


कहा भयो जो बीछरे, मो मनु तोमन-साथ । 
उडी जाउ कितहूँ, नऊ गुडी उडाइक-हाथ ।॥५७॥। 


गणिका नायिका गायनासाठी परदेशी गेली आहे. तिथून ती आपल्या 
यजमानाला लिहिते 'यावेव्ठी आपण दूर दूर असलो तरी काय झाले ! 
माझं॑ मन तर तुमच्यातच गुंतून राहिल आहे. आपण वाटेल तेब्हां 
ओढून धरू शकता! पतंग अंतराष्ठात वाठेल तसा उडाला तरी तो 
विवश असतो- दोरा उडविणान्याच्या हातीच असतो. तो केव्हाही 
उतरवून त्याला जवद्ठ घेऊ शकती.'' 


सख्या पतंगापरी उडे मी दूर जरी सनचोरा । 
ओढायातें परी खालती तुझिया हातों दोरा ॥। ५७ ॥॥ 


० है 


श्‌्प 


रसलीना 


ा///औ/ए जझअईढककफकफफफफ' इइ॒ृल्‍घणल्‍:मिथ्फ्फ--_-न्‍_ततहतहतहतहतह#हहह8क्‍हक्‍ठ. ॒॒॒॒॒ 


५८ 


मेयन मारिती मृठ 


६६ 


५९ 


क्‍ गुण महिमा 


६० 


पहिलें पत्र 


लखि, लोने लोइननु के कोइनु, होइ न आजु । 


_कौनु गरीबु निवाजिबौ, कित तृठ्यो रतिराजू ॥ ५८ ॥ 


कुलटा नायिकेच्या नयनकडात कामदेवाची झलक व उपपतीला भेटण्याची 

उत्सुकता पाहुन, सखी परिहासानं म्हणते, “ आज तु््या डोलयांत 
उत्कंठेची आगरढीच चमक दिसते, ज्याच्यावर तुझी कृपादृष्टी वल्ठली, 
असा तो भाग्यवान कोण आहे बरं ! कुणावर हें लावप्य लुटविणार 
आहेस ?.” 


कोणासाठीं मदनिके छावण्यायी लंठ। 
भाग्यवंत तो कोण ग, नयन मारितो मूठ ॥ ५८ ॥ 
्रर १०३ 


सीतलताडरु सुबास कौ घट़े न महिमा-मूरू । 
पीनस वारें जौ तज्यां सोरा जानि कपूरु ॥ ५९॥ 


_कविची प्रास्ताविक उक्ति, “ अरसिकाने गुणांचे चीज केले नाही, तरी 


गुणवंताचा अनादर होत नाही, किवा त्याचा महिमा कमी होत नाही, 


पिलन्स रोग्यानं कापराचा सोरा म्हणून त्याग केला तरी कापराची 


शीतलछता व सुगंध नाहीसा होत नाही.” . 


गुणमहिला नच हो कमी अनांदरे गुण अंध । 
पिन्नस रोग्यातें जसा सोरा, कापुर गंध ॥। ५९॥ 


24 श्रैट 


कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेसु लजात। 
कहि है सबु तेरी हियो मेरे हिय की बात ॥। ६० ॥। 


प्रोषित पतिकेने प्रियकराला पत्नातृन विरहवृत्तांत कथन केला. पण ते 


अपुरे वाटून कल्पना येण्यासाठी एक दोहा तिने लिहिला, “ या टीचभर 


हे 


कागदावर माझी विरह व्यथा कशी कव्ठवू! लिहितानाही लाज बाठते. 


_अश्वू लिह देत नाहीत- हात सारखा थरथरतो. काही सूचतच नाही- 


एवढंच लिहिते-माझ्मन॑ हृदय तुमच्याजवक्ठच असल्यामुक्ठे माझे मनोभाव 
तुम्ही त्याछाच विचारून ते गूज ऐकल घ्या.” 


सनिचे सन लाजत मो लिहितांना पत्र प्रिया । 

जाणाया मन माझें पुसर्णें अपुल्या हृदया ॥॥ 

देह इथें एकलाच तुजजबत्ठी हृदय रिघे। 

तूंच सांग तूंच बोल, हितगूज तें ऐकुनि घे ।। ६० ॥॥ 
ज्रैर औ- 


,७ «हक < कय्फट न. ऋडयकम्वाहपा-3 


६१ 


खोटे बिरुद 


६९ 


आठव 


दर 


काठ्ठे मेघ 


रसलीना द २१ 





बंधु भए का दिन के, को तारयौ, रघुराइ । 
तूठे तृठे फिरत हौ झूठे बिरद कहाइ ॥। ६१ ॥॥ 


भगवंताजबक भक्‍ताची मागणी, है प्रभो रामचंद्रा, तुम्ही कुठल्या दिनाचे 
बंध झालां, कुठल्या पतिताला तुम्ही तारलूत ! कीं ज्यामुद्ठं दीनबंधू 
म्हणून तुम्ही खोर्ट बिरुद मिरवितां ! वास्तविक खरा पतित व दीन तर 
मीच आहे. “ 


कोण बंधु ते तारले दीनबंध रघुनाथ । 
बिरुद खोटें म्रिदितां, पतित खरा मी नाथ ॥॥ ६१॥। 


फ्र है 


जब जब वै सुधि कीजिये, तब तब सब सुधि जाँहि । 
आंखिनु आंखि लगी रहें, आँखें छागति नाँहि ॥ ६२ ॥। 


वियोगिनी नायिका आपली दशा सखीला सांगते, प्रियकरा, तुझी 
आठवण येताच मी देहभान विसरते. तुझ्याकड डोछे लागले असल्यामुत्ठे 


हे डोछेच लागत नाहीत . . .माझी नीजच हरवली. ” 


तुज आठवितां विसरते प्रिया सुटे अवधान ॥ 
डोछे नर हे लागतो, तुझे छागलें ध्यान ॥ 

दृष्ठि तर्ठते, बाहते आसवांत काव्ठीज । 

सिटते ना ही पापणी, हारवली रे नीज ॥॥ ६२ ॥। 


१०४ १०४ 


कौन सुने, कासों कहाँ, सुरति बिसारी नाह । 
बदाबदी ज्यो लेत हैं ए बदरा बदराह्‌ ॥| ६३ ॥॥ 


प्रोषित पतिका नायिका सखीला म्हणते, " सखे प्रियकर मरा विसरले, 
हे मी कुणाला कसं सांगू ! त्यांतून ही बरसात छागली. काछे मेघ 


भरून आले आहेत ! आता कस होईछ ग माझं. 


सांगु कुणाला कसे सखे, महा विसरले नाथ । 
भरले काठ्ठे मेघ हे, जीव घेई बरसात ।॥ ६३ ॥। 


ह७॥ ्ः 


२२ 


रसलीना 





द्द्ड 


खुपरी प्रीत 


द५ 


सायाजाल 


पद 


फितुर डोछे 


में हो जान्यो, लोइननु जुरत बढि है जोति। 
को हो जानतु, दीठि को दीठि किरकिदी होति ॥ ६४ ॥ 


पूर्वानुरागात नायक वा नायिकेचे स्वगत बोल, “मला वाटलं दृष्टभेट 
झाली म्हणजे दृष्टि आनंदित होईल, हृदय फुलन येईल, पण झाल उलटंच. 
दृष्टभेट झाली आणि आता डोकढ्े आल्यासारखे डोछबातून सारखी 
आसवंच गढछतात आणि हृदय दुःखानं भरून येत॑. ” 


घडतां डोठ्ठे भेट ही फुलते मन सुखबित । 

येती भरुनी आसवे खुपते नयनीं प्रीत ॥॥ 

जुछ्वी पहिली प्रीत ही नवनजरांचा वेध । 

सखे अखेरी ती ठरे जीव फुलांचा मेघ ।। ६४ ॥। 


भर भर 


गहकि, गाँसु और गहे, रहे अधकहे बैन । 
देखि खिसोंहँँ पिय-नयन किए रिसों हैं नैन ।॥ ६५ ॥ 
नायक श्रातःकाछी नायिकेकडे आला. नायिका प्रीतीन उचंबत्धन 


त्याच्याशी बोलू छागली. पण एकाकी त्याच्या डोछचरातील लाली बघुन 
संशयाने तिने भिवया चढवल्या, त्यामुछे तीचे बोल मधेच तुटले. ” 


. येतर उमा्ठा, आवरी अधरों आतूर बोल । 


हसूं पाह॒तां लोचनीं, रोबें नेत्र अबोल ॥ 

चेष्टेनें रागेजली, छाल जहाले गाल । 

संशय येई मानसीं कछले मायाजाल ॥। 

पाहुनि लाली लोचनों भिवई चढली ऊंच । 
बोथटले स्मरबाणही सरला प्रतिप्रपंच ।। ६५ ॥ 


ज भर 


में तोसों कवा कह्यों, तू जिन इन्हें पत्याइ । 
लगालगी करि लोइननु उर मैं लाई लाइ ॥ ६६ ॥। 


पूर्वानुरागात विकल झालेली नायिका आपली विकलता सखीला सांगते. 
सखी त्यावर म्हणते, अग मी तुला कितीदा बजावलं की, या घरातील 
फितुरावर, चोरावर मुत्ठी देखीलू विश्वास ठेऊ नकोस. हे मेले फितुर 
डोछेच चोराला चोरवाट दाखवून घर लुटवतात, घरात घेतात अन 
घरधन्याला फशी पाडतात. तरी तू माझं ऐकल नाहींस. आता काय ! ” 


* ठेऊं नको विश्वास सुद्धीं ” ग, सखी तिहा समजावी । 

हेर घरांतिल फितुर डोछे, करिती लावालाबी । 

चित्तचोर तो घरांत घेतो, जाग बाई ग जाग । 

गुपित सनांतील सांगूनि चोरा घरा लाबितो आग ।। ६६ ॥। 


६०8 है ४ 


६७ 


शरसधान 


६८ 


वत्ति विसर 


दर 


दोपशिखा 


का नननुनुुुनुन्ुुइत__नन(॥ुुतुुऋु__नुनततुनु_ुुुु .&&ऋ&ाऋ&ः&#& ७0४ रन 


रसलीना २३ 





बर जीते सर मैन के, ऐसे देखे में न । 
हरिनीके नेनातु तें, हरि नीके ए नैन ॥ ६७ ॥। 


सखी नायकाजवछ नायिकेच्या डोछ्यांची प्रशंसा करते. “ हे हरी, हिचे 


डोछ्ठे हरिणनयनांहुनही विलक्षण प्रभावी आहेत. त्यांनी मन्‍्मथ बाणांनाही 
 हरवल आहे. जिकून त्याचा शरधिच हस्तगत केला आहे. मी असे मोहक 


पण घातकी डोछे कधी कुठेच पाहिले नाहीत ”. 


विलोल सुंदर मदनातेही जिकिति जे लडिवाले । 
सहज हरिति हरिप्राण विधुनी मनोम॒गीचे डोल्ठे ॥| ६७ ।॥॥ 


नर १०४ 


थोरे ही गुन रीझते, बिसराई वह बानि। 
तूम हूँ, कान्ह, मनौ भए आजकालिह के दानि ॥ ६८ ॥॥ 


कवी श्रीकृष्णाला व्यंगोक्‍्तीन॑ आपल्या काठ्ठांतीलः दातारांची गुण- 
ग्राहकता सांगतो. “ हे कृष्णा, पहिले तर तुम्ही अल्पगुणावरही मोहित 
होत होता, पण आतां मात्र ती वृत्ति विसरलात असं दिसत॑ ! तुम्ही 
एवढे उदार असूनही, आजच्या दानश्रासा रखे क्ृपण कसे बनलात ? ” 


अल्प गुणावर भाठनी, केलें कौोतुक मान । 
वृत्ति विसरला आज ती दाते कृपण समान ।। ६८ ।॥ 


१०४ ञ 


अंग-अंग-नग जगमगत दीपसिखा सी देह । 
दिया बढाऐं हूँ रहै बडो उज्यारौं गेह ॥ ६९ ॥॥ 


सखी नायकाजवढ नायिकेच्या रूपाची प्रशंसा करते. “ तिच्या अंगावरील 
अलंकारांची झगमग दीपशिखेभोवती असणात्या तेजोवलूयासारखी 
भासते. अंधारातही तिच॑ घर उजछलेल दिसत॑. 


अंग अंग नग झगमगे दीपशिखेपरि देह । 
दोप विक्षवितां उजठ्ठते अंधारातहि गेह ।॥ ६९ ॥॥ 


जौ हल 


४ 


रसलीना 





90 


मोरपंखी 


प्‌ 


जगरीत 


3२ 


विसंगती 


छटी न सिसुता की झलक, झलक्यो जोबनु अंग । 
दीपति देह दुहनु मिलि दिपति ताफता रंग ॥। ७० ॥॥ 


नायिकेच्या वयसंधीचे वर्णन सखी करते, “अजूनही तिच्या अंगी अल्लड 
खेठकरपणाची झांक आहेच आणि नुकतीच यौवनछटाही दगोचर होऊ 
लागली आहे. शैशवाची सांज शोभा आणि यौवनाची उषा अरुणिमा 
यांचा मनोहर संगम, या वयसंधिकाली शैशव सीमेवर दिसून येतो. 
ही मोरपंखी शोभा अवर्णनीय आहे. 


शेशव शोभा ती उरे, येई यौवन रंग । 
मोरपंखि धेई छटा रंग मिलनीं अंग ।। ७० ॥ 


भर ०३ 


कब को टेरतु दीन रट, होत न स्याम सहाइ। 
तुम हूँ लागी जगत-गुरू जग-नाइक, जग-बाड ॥ ७१ ॥ 


कवीचे आवाहन. “हे प्रभो, मी तुझ्या वांवानं कधीचा बाहतो आहे. माशझ्ी 
हाक तुझ्या कानी नाही का आली ? की हे जगनन्‍नायका, आजच्या 
जगाच्या चालीरीतींचा तुझ्यावरही प्रभाव पडला आहे ! ” 


किति हाकारुं मोहना, घेसि न कारे धाव । 
जगज्ञायका तुजबवरी जगताचाच प्रभाव ।। ७१॥। 


जर ६०4 


सकुचि न रहिये, स्यास, सुनि ए सत्तरों हैं बेन । 
देत रचाँहोँं चित कहे नेह-नचों हैं नैन ॥ ७२ ॥। 


नायिकेची समजूत घारताना नायकाने हात टेकले. निराशेनं तो निघून 
जाईल या भीतीनं सखी विनोद करून त्याचा उत्साह वाढविते. “ तिची 
ही कठोर वचन तुम्ही मनावर घेऊ नका. आणि संकोचित होऊ नका. 
है नाटक सारं छटक॑ आहे. तिचे डोछे बधा कसे मनातल्या मनांत 


हसताहेत ते ! ” 


कंठ बच लटके मोहना होऊं नका बैचेन । 
राग नसे अनुराग हा सांगति चंचल नैन ।॥ ७२ ॥॥ 
६० ञैः 





3३२ 


पंचांग तिथी 


४ 


अग्निदिव्य 


3५ 


मीलनमोह 


रसलीना २५ 





पत्ना हीं तिथि पाइये वा घर के चहूं पास । 


: नितप्रति पृन्योहि रहे आनन-ओप-उजास ॥ ७३ ।॥। 


नायिकेच्या। मुखचंद्राची प्रशंसा सखी नायकाजवत्ठ करते. _तिथी एक तर 
पंचांगावरून कव्ठते किवा चंद्रोदयावरून. पण तिच्या घराच्या आसपास 
मुख चंद्रामुछे सदाच पौणिमा नांदत असल्यामुत्ठे तिथे पंचांग पाहुनच 
तिथी सांगावी लागते. 


नांदतसे नित पौणिसा, इंदुवदन विकास । 
पंचांगातुनि तिथी कछे घरानिकट लोकांस ॥॥ ७३ ॥। 


४ जः 


बसि सकोच-दसबदन-बस साँचु दिखावति बाल । 
सियलों सोधति तिय तनहिं लगनि-अगनि की ज्वाल ॥॥ ७४ ॥॥ 


सखी सांगते, “आजवर संकोचामुकं ती तुम्हाला भेटू शकली नाही, 
आणि आपजलं प्रेम तिन॑ मनातल्या मनात झांकून' ठेवलं. पण वृद्धिगत 
होऊ लागल्यामुत्ठे संकोचानं ते दाबून ठेवणं अशक्य झालेल आहे. उलट 
विरहाग्नीनं ती संतप्त झाली असल्यान॑ है तिचं प्रेम उचघर्ड पडलं. संकोच- 
रूपी दशवदनाच्या विवशतेन ती हतबलर झाली. आपल्या देहाला 
विरहाग्नीत जाछून घेऊन ती जानकीप्रमाणेच अग्निदिव्य करीत आहे. 
संकोचाच प्रायश्चित घेत आहे. या शुद्धिनच तिच तुमच्यावरील प्रेम 
सिद्ध होत- 


अशोकवरनि हा विवश करो दशवदनी संकोच । 
विरह अनल जाव्ठीत जानकी जीवन शुधि घे शोच ॥। ७४ ॥॥। 


ज्रैर १७४ 


जो न जुगति पिय मिलन की, धूरि मुकति-मुह दीन । 
जौ लहिये संग सजन, तौ धरक नरक हूँ की न ॥। ७५ ॥। 


गोपिका उद्धवाला सांगतात, प्रिय मोहनाच्या मीलनाची युक्‍ती 
आम्हाला सांग. तुझी मुक्‍्ती आम्हाला नको. त्याची भेट हीच आमची 
मुक्ती. त्यांच्या सहवासात नरक देखील आम्हाला स्वर्गंतुल्य वाटेल.' 


नको मुक्ति रे उद्धवा, युक्ति तुझी बहुसाल । 

शामल सुंदर लाडका भेटवि रे ब्रिजलाल ।॥ 
नरकपुरी प्रिय तो अम्हा सजणासर विकराल । 
मोहन सोहच सुक्ति ही कोमल बंध मुणाल ।॥ ७५ ॥॥। 


हा है 


२६ 


'रसलीना 


लाभ प+++++त+त+त++त-+++तत-+_______ढ_.......६फ. .............ैै 


७६ 


चमक, तमक, हाँसी, ससक, ससक, झपट, लपटानि । 
ए जिहि रति, सो रति मुकति ; और मुकति अति हानि ॥ ७६ ॥ 


कुणी कामी रतिप्रशंसा करीत आहे. “ ज्या रतिसुखात चमक दमक आहे, 
तीच रति परमानंददायिनी होय, आणि अशी मुक्तरती नसली तर 
तो विनाश समजावा. ” 


लूपट झेप चमक झमक अधरि मधुर हासे । 
मुक्त मनें रति विरतां शर्यानि स्व भासे ॥। 


._ रात छछत तव्ठमढछ॒ता--चुरता तनु चुरगढछता । 


33. 


:  संतरलेला गू्ठ 


सुकतां रति होत हानि, मुक्ति सिल्ठे रति फलता ।। 

कुंजर रति झूंज सजे टोचता पराणी । 

हिसक ससक, लूपट, झपट उंहूं कुंहूं कुंहँ वाणी ॥॥ ७६ ॥॥ 
ऋ नर 


'मोहूं सों तजि मोह दग चले लागि उहि गैल । 
छिनकु छाइ छबि-गुर-डरी छले छबीलें छैल ॥। ७७ ॥ 


पूर्वानुरागिणी नायिका सखीला म्हणते, “ छबिरूपी मंतरलेल्या गुछाची 


चटक लाऊन, त्या बांके छेल विहारीनं, माझ्या डोछ्यांना आपल्या नादी 


लावल. आता त्याची पाठ ते सोडीत नाहीत. ” 


3८ 


सस्‍्नातमंगला 


गोड रूप छबि पाहतां संतरलेला गृठ । . 
चटावली ही लोचनें चाखुनि घेतो भूल ॥। 

दारि घरो छायेपरी तुझिया मागोसाग । 
ससेमिरा हा पाठिशी लछागे जागोजाग ॥॥ ७७॥ 


है ज्र 


कंज-नयनि मंजनु किए, बैठी ब्यौरति बार। 
कच-अंगुरी-बिच दीठि दे, चितवति नंदकुमार ॥ ७८ ॥ 


_नायिकेची प्रणयलीला सखी सखीला सांगते, “ती कंजनयनी राधिका 


न्हाऊन उन्हात आपले केस सुकवीत बसली होती. केस सावरण्याच्या 
मिषानं हल्दूच बोटांच्या फटीतून तिन॑ नंदकुमाराकडे पाहिल. ” 


स्‍्नात मंगला राधिका, कंजनर्यान भयभीत । 

बसे उन्हांतच अंगणी घनकुंतल सुकबीत ।॥। 

करी बहाणा कासिनी सारित कचसंभार । 

करांगुलीतुन पाहते ह॒ल्ठेंच नंदकुसार ।। ७८ ॥। 
१७३ 0३ 





3९ 


हातचे कंकण 


लक्षदान 


<१7 


दुःखाचा आहेर 


हब्ने के नलिग्न कल ता । 
अल काम आता 


रसलीना २७ 


पावक सो नयननु लगे जावकु लाग्यौं भाल | 
मुकुरु होहगे नेक में, मुकुक बिलोकौ, लाल ॥ ७९॥ 


प्रियकराच्या भालावर महावररंग लछागलेला पाहुन नायिका म्हणते, 


: हि प्रियकरा, तुझ्या भालाला लागलेले महावर, माझ्या डोल्डयांना 


अग्निसारखा चटका लावतं. जरा आरशांत बचा, नाहीतर पुसल्यावर 
नाही म्हणाल ! 


भालि सहावर लागले खूण उसटली लाल । 

खुपते नयनां माझिया जव्ठती अनल ज्वाल ॥॥ 
मुरकत मुरकत हासतां मुकुर पहा ब्रिजलाल । 

हात कंकणा आरसा नह्हते कांहि महणाल ॥| ७९ ॥ 


१३ ः 


रहति न रन, जयसाहि-मुख लखि, लाखनु की फौज । 
जाँचि निराखरऊं चले ले लाखनु की मौज ॥। ८० ॥ 


कवी राजा जयसिंहाची युद्धकुशछता व दानशूरता याचा गौरव करतो, 
“ जयसिंह समोर येताच, रणांगणात लक्षावधी सेनासमूहही जाग्यावर 
ठरत नाही आपणि मूर्खानाही त्याच्या ओऔदार्यामुक्े लक्षावधी होनांची 
प्राप्ती होते. 


जर्यासहाच्या सन्मुख न ठरे छाखांची सेना । 
उदारता दे निरक्षराही लाख, मागतांना ॥॥ ८० ॥। 


१४ जरैर 


दियौ, सु सीस चढाइ ले आछी भाँति अएरि। 
जापें सुखु चाहतु लियौ, ताके दुखहिं न फेरि ॥| ८१॥। 


कुणा विपत्तीग्रस्ताछा सज्जनाचा उपदेश- दिवानं दिलेल्या सुखदु:खाचा 
तूं विनम्नतेनं अंगिकार कर. ज्याच्यापासून तुला सुख पाहिजे आहे 
त्यानं दिलेल दुःखही तू हसतमुखाने सहन कर. 


देत सौख्य वा दुःख ही प्रभ, नको अव्हेर । 
सु्खें अंगिकारी मना दुःखाचाही अहेर ॥॥ ८१५ 


ज भर 





रा कानककनमकअनमौभ््ग््भ््व्ग्भ्भ्भ्भ्न्वन्६्न नर 


२८ रसलीना 
पटल 2 + 3 “मी जम किलर लक तप / 867 # 5 मल न कक क कलीलिरि सी लश्कर न्शशक मिल 
८४२ तरिवन-कनकु कपोल-दुति बिच बीच हीं बिकान । 
लाल लाल चामकति चुनीं चौका-चीन्ह-समान ॥। ८२ ॥ 


रददंश अन्यसंभोगदु:खिता नायिका, नायकाकड़्न परत आडेल्या दूतीच्या 
गालावर दातांची मंडलाकृति वठलेली पाहुन चतुराइनं व व्यंगार्थान॑ं 
तिची भलावण करीत म्हणते, “तुझ्या कानातीलछ सुवर्णवेलीचं सोने, 
तुझ्या ग्राढाच्या कांतीशी एकजीव ज्ञाल्यामुछं मधुन मधुन नुसत्याच 
दात रोवलेल्या खुणासारखं वाटतं. अर्थात तो दंतत्रण नव्हे म्हणा ! ” 


कुंडल द्युति ती लीन हो सहज सुवर्णी गाल | 
रदनदंश तो भासतो, चिन्ह उमठलें छाल ॥॥ ८२ ॥। 
प्र १०६ 


८३ भोहि दयौ, मेरो भयौ, रहतु जु मिलि जिय साथ । 
सो मनु बाँधि न सौंपिये, पिय, सौतिनि के हाथ ॥ ८३ ॥ 


गुंतागुंत सपत्नीवर नायकाचे प्रेम आहे हे जाणून नायिका त्याल म्हणते, 
_राजसा ! मला दिलेलं आपलं मन, दुसच्या कुणालाही देऊं नका. कारण 
माझही मन त्यात गुंतछेल आहे. या ओढाताणीत माझ््याच गछचाला 
फास बसेल.” 


मला दिले मन राजसा देतां अन्य कुणास । 

माझेंही मन गुंतलें तेह पडे जीवास ।॥। 

ओढ तुझी तिकड़े जरी, गुरफटला रे श्वास । 
ओढाताणित या अशा लाउ नको गछफांस ।। ८३॥ 


रे 0२ 


८४ कुँजभवनु तंजि भवन को चलिये नंदकिसोर। 
फूलति कली गुलाब की, चटकाहट चहुँ ओर ।। ८४॥ 


चटक पहाट उपपतीने परकीयेबरोबर राक्नरभर कुंजात विहार केला आणि पहाट 
झाली तरी तिछा मिठीत घेऊन तो पहुडला आहे. नायिका कुललाजेच्या 
भीतीन॑ं, त्याला पहाट झाल्याचं जाणवून लौकर बाहेर पडायला विनविते, 
'आतां पहाट झाली पहा, बाहेर चांगलच चटकलं आहे, कुंजातून बाहेर 
पडायलछा ह॒व॑. गुलाबाच्या कछया फूछताना पाकलयांचा चुटचुट आवाज 
येत आहे. जणू चुटक्या वाजवून आटपा म्हणन सुचवीत आहे आणि 
मलाही घरी परतायची चुटपुट छागलछी आहे. 


सोड सिठी यदुनंदना, झाली पहा पहाट। 

जाऊ या सदनों सख्यः, मोड नका वहिवाट ।। 
किलबिलती बध्च कोटरों मंजुल खंजन गात। 
चुटचुटती कलिका कशा उलतांना कुंजांत।। ८४॥ 


०३ १० 





रसलीना क्‍ २९ 


शनि अनलन 45००9 नल करन न+>9+०5५++++०+०- न ८२+-+-++३८-+०- ४99 + लेन + 3 कल ++-२++ 3 +++--++०-२००००२४६-२२-- ५-3 + 


<८ प्‌ 


पंजरकीर 


८४ 


चंद्रताप 


अनंग चोर 


कहति न देवर की कुबत कुल-तिय कलह डराति। 


_पंजर-गत संजार-ढिग सुक ज्यों सृकति जाति ॥ ८५ ॥। 


सखी सखीला सांगते, अग ती बिचारी कुलवधु, कुलकलहाला भिऊन 
दीरानं केलेले चाछे पतीछा सांगत नाही. त्यामुद् त्याला जास्तच अवसान 
चढत॑ आणि ती बिचारी मनातल्या मनात जछते. अगदी मांजरासमोर 


'ठेवलेल्या पिजन्यातल्या पोपटासारखी तिची गत. दिवसेंदिवस बिचारी 


कृश होत आहे." 


कुलकलहा भिउनी वध्‌ उदास सनि दिलगीर। 

पतिला नच ती सांगते छकतो लंपट दीर॥। 

मांजर समोर सारखें, जणुं कीं पंजर कीर। 

कृश होई ती कोमरा, रतंदिन अवधीर॥॥ ८५॥। 
१4 ०३ 


ओरे भाँति भए ब ए चौसरु, चंदन चंदु । 
पति-बिनु अति पारतु विपति मारतु मारुतु मंदु ॥ ८६ ॥। 


विरहाने पीडित नायिकेचा ताप, चंदन, गजरे, चांदणी सहल इ. शीतो- 
पचाराने शसव्‌ बघते, त्यावेढीं नायिका म्हणते, 'सखे, ही चंदनउटी, 
मोगन्यांचे गजरे, चांदण्यावे सस्‍्तातन, हे सारे उपचार माझे बैरी झाले 
आहेत ग. हे सारे सौख्याएऐवजी संतापच देतात आणि मंदपवन तर 
साझ्या प्राणावरच उठला आहे. 


चंदन गजरे सोगर! घंद्र देतते ताप। 
पति विरही अति दुरित ये, मंदपवन हो शाप ॥ ८६॥॥ 
£०॥ ६०६ 


चलन न पावतु निगम-मगु जगु, उपज्यौ अति त्ासु । 
कुच-उतंग गिरिव गह्ौ मैना मैनु सवासु ॥ ८७ ॥ 


नायिकेच्या कामोद्वीपक कुचांची शो भा आठवीत नायक स्वगत उद्गारतो, 
या कुचरूपीं उत्तुग शैछ शिखरावर अनंगचोरांचा सदैव निवास आहे. 
त्यामुठे वाटसरांना सोठा घोर छागला आहे. जग काही सरतव्ठमार्गानें 
जाऊ शकंत नाही. वहिवाटीच्या बाटेवरच हे या ठगांच॑ संकट आल्या- 
मुछंच ती वाट बिकट ठरली (आणि वाकडी वाट धरणं प्राप्त झालं. ) ” 


कुच उसुंग गिरीवरी अनंग घातक चोर। 

बिकट बाट बहिवाधिची बाठसराना घोर।। 
कुचलाबवे तरि तया कसे, बनले धीट मुजोर। 
निकट जाउनी व्हायदें चोरावरती मोर ॥॥ ८७॥। 


ज्रैट कः 


३० 


3 सकल अपन लेक रस सपन पल कलम गशि गत पल ले टला न्‍ नकल 


आँंतर दर्शन 


छबीली 


<< 


८ ९, 


कप्रगौरी 


रसलीना 





त्विबली, नाभि दिखाइ, कर सिर ढकि सकुचि, समाहि । 
गली, अली की औट के, चली भली बिधि चाहि ॥ ८८ ॥॥ 


तायकाला बचताच नायिकेने जी मतमोहक हालचाल केली आणि आपलें 
प्रेम प्रगट केल, ती आठवूव नायक म्हणतों, 'मला समोर पाहून व संकोच 
वाटलासे दाखबून तिन॑ डोकद्यावर पदर घेण्याच्या मिषान हात ऊचावन, 


आपले मंदोदर, त्रिवली व निम्ननाभि आदिदचे आंतरदर्शन घडवीत 
व सखीच्या चोरून माश््याकडे पहात गल्लीतून पसार झाली.. 


लोकलाज लटकीच ती दावित सखि संकोच । 

झांकित सुख पदरांतली, सन्पुख बचधर्ता तोच।। 

ब्िवली सुंदर नाभि ती दिसे उचलतां हात। 

चुकवित नजर सहेलिची चोझनियां पहात ॥ 

आंतर दर्शन गोजिरें घडवुनियां निर्मिर्धात। 

शिरलो बिजली ती जशी वाकड्याच वछगांत।॥ ८८ ॥) 
ै * १4 


देखत बुरे कपूर ज्यों उप जाइ जिन, लाल। 
छिन छिन जाति परी खरी छीन छबीली बाल ।॥ ८९ ॥॥ 


नायिका विरहक्षीण झाल्याचं सखी वर्णन करते, हे ब्रिजलाल तुड्या 


विरहात ती दिवसेंदिवस इतकी क्षीण होत आहे की एखाददिवशी ती 
छबीली कापरासारखी भुरंकन उडून जाईल.. 


दिसंदीस ती क्षीण होतसे विरहानें त्रिजलाला। 
कापरायरी जाइल उड़नी क्षणों छबीली बाला॥॥ ८९॥। 


१०4 है 


हँसि, उतारि हिय तैं, दई तुम जु तिहिं दिना, छाल । 


. .राखति प्रान कपूर ज्यों वहे चुहुटिनी-माल ॥॥ ९० ॥ 


दूती नायकाला सांगते, “ब्रिजलाल, त्या दिवशी तुम्ही आपल्या कंठातील 
लवंगमाला, मोठचा प्रेमाने हसून तिछा दिलीत. ती मात्ठ तिच्या हृदयाला 
कापरासारखी जपते. 


आठवतो का दिन तो, हांसतव दिलीत रूवंगमाला। 

तिजला अपुल्या कंठामधली काढुनिया ब्रिजलाला।॥। 
जाइल उड्नो आजंदानें कापरापरी काया। 

जपते रुछ॒तां तिचिया हृदया तीच माछ यदुराया।॥ ९० ॥। 


है है. 





लय का 2कफक लए का । ४ 


रसलीना ३१५ 





९१ 


लक्षित शाम 


९२ 


 अगस्ताचो कढ्ठी 


९३ 


रानगोरी 


कोऊ कोरिक संग्रहो, कोऊ लाख हजार । 
मो संपति जद॒पति सदा विपति-बिदारनहार ।॥। ९१ ॥। 


कुणा समाधानी भकताची उकती, “ मला लक्ष नको नि दशलक्ष नको. 
ही संपत्ती घेऊन' मी काय करूं ? केवढ्ठ तुझ्या चरणाकडे माझे सदैव रलक्ष 
रहावे हीच माझी मनीया आहे. हे संकटविमोचन शाम, एवडीच माझ्यावर 
कृपा कर ! ” 


लक्ष कोटि धनसंपदा नकोच तें सुखधाम । 
लक्ष लागलें श्रीपदी संकट मोचन शाम ॥॥ ९१॥ 


है भर 


ट्वैज-सुधादीधित-कला वह लिखि, दीठि लगाइ । 
सनो अकास-अगस्तिया एके कली लखाइ ॥॥ ९२॥ 


नायक व नायिकेने शरदातल्या शुक्ल द्वितियेला चंद्रास्तकाली मीलनसंकेत 
ठरविला आहे. अगस्तवृक्ष हे संकेतस्थान ! आज तो दिवस उगवलछा. 
नायिका वडीलधात्या मंडछीत बसलेली आहे. चंद्रास्ताची वेछ झाली. 
सखी तिला तिथे येऊन संकेताची चतुराईनं आठवण करून देते. 


गगन अगस्ताची कछी पहिला येत फुलोर। 
अस्तार्चालि शरदांतली रम्य बिजेची कोर।॥ ९२॥॥ 


है. ४ ६०४ 


गदरानें तन गोरटी, ऐपन-आड लिलार। 
हठ्यो दे, इठलाइ, दग करे गँवारि सुवार ॥ ९३ ॥ 


कुणा ग्रामीण तरुणीछा, मुरकताना पाहून नायक स्वगत म्हणतो, “ती 
भरदार तनुयौवना, रासवट नट्मोगरी, छकाटावर आडवी चिरी रेखून, 
आपल्या डोछयांनी हासत मुरडत हृदयाचा अचूक ठाव घेते. ” 


गोरटी तरणीताढीं रानटी नटमोगरी । 

कुंकवाची चिरी भाव्ठी, ठेवी हात कटीवरी ॥। 
सुरके लचखके, फिरके भोवतीं रानभिगरी । 

नेमका घाव घालोनी करी घायाद् सुंदरी ॥॥ ९३ ॥॥ 


है 0५ फ्रै 


३२ 





रसलीना 





९४ 


रससर्न 


हर 


विषथ मनोरथ 


कद 


झाकाझाक 


तंतब्ी-नाद, कबित्त-रस, सरस राग, रति-रंग । 
अनबूडे बूढे, तरे जे बूडे सब अंग ॥ ९४ ॥। 


संगीत, काव्यरस आणि रमणीरतिरंग यात सव्वस्वाने बुडले तेंच खरे 
तरले. आणि जे झ्यांत बुडाले नाहीत, वरवरच तरंगले तेच खरोखर 


बुडले. 


सरख राग, संगीत, तें तंत्री नाद तरंग । 
रसिता कविता कामिनी, अनुरागी रतिरंग ॥॥ 


पुनवेची रसकौमुदी चंद्रकलेचा संग । 
सर्वागीं बुडता तरे, बुडति, ले शिजतां अंग ॥ ९४ ।॥। 
ज् नर 


सहज सचिक्कन, स्याम-रुचि, सुचि, सुगंध, सुकुमार । 
गनतु न मनु पथु अपथु, लखि बिथुरे, सुथरे बार ॥ ९५॥। 


तायिकेच्या रेशमी कुंतहावर भाकछलेला नायक .नित्य कर्तेव्य विसरून 
तिच्या भेटीच्या चितेत आहे. है पाहुन त्याचा निकटवर्ती मित्र त्याला 
समजावतो. त्या उपदेशावर नायक म्हणतो, “निसर्गत:च स्विग्ध, 
कोमल, काठेभोर आणि कुटिल पण अमर अशा सुगंधित केशपाशात 
माझं मन गुंतून पडलं आहे. मनोरथ पथ अपथ याचा विचारच करीत 
नाही. केवछ धावत सुटतो. 


शाम तरल शुचि कुंतला स्निग्ध गंध अरुवार । 
पथ विपथ न सनोरथा, बघता कच सुकुमार ॥ ९५ ॥॥ 


१० ञ्ै 


सुदृति दुराई दुरति नहि, प्रगट करति रति-रूप। 
छूट पीक, औरे उठी लाली ओठ अनूष ॥ ९६॥। 


नायकाने नायिकेचे अधरपान केले. त्यामुठे ओठावर लाली चढली. 
तिने तो रक्तिमा तांबुल पानाने झाकली. पण तांबुलरस पुसल्यावर 
चुंबनलाली प्रगट झाली. ते पाहुन व तिची रतिरृक्षित करून सखी म्हणते, 
“४ सखे, मूछची तुझ्या ओठांची रक्तिमा तांबुलरसाने का झाकणार आहे?! 
तो पुसल्यावर देखील, तुझ्या ओठावर आगीच लाली विरूसते आहे. 


चुंबन लाली ना लपे, पुसत्ां तांबुल पाक । 
पडेल उघडी बाइ ग, अधरों झाकाझाक ॥१ ९६॥। 


१०५ ३५ 





२ #हमफिजाहिए ३४३० शव हल 
जज अप मिककलिए का | ३, पु 


रसलीना हे ३ 


लि +++5+++त+++5+-++__+_न्‍ननन्‍ह__..ट"..00..0000000ह0फैक्‍8क्‍.. | *$*“$#/$ 


९७ 


मदन गुलेल 


९८ 


हिरवी डहाक 


९९ 


रूपल॒टी 


वेई गडि गाड़ें परों उपट्यो हारु हियें न । 
आन्यो मोरि सतंगु मनु मारि गुरेरनु मैन ॥ ९७ ।॥। 
नायकाच्या वक्षस्थली, हारातीरू मोत्यांचे गोल ठसे उमटले आहेत, 
ते लक्षूनन खंडिता नायिका म्हणते, “प्रियकरा, असे संकोचित होऊ नका. 
तुमच्या वक्षावर वठलेली ती मोत्यांची निर्गण माक्त नव्हे हो, आपल्या 
सारख्या मत्तमतंगजाला मदनानं गलोलछ मारून' इकडे वृत्ववून आणलं 
त्या गलोल गोटबांची ती चिन्हं आहेत.” 
सोत्यांची ती मात निर्गुणी, वठला उरि मणिल्लेल । 
भमतगमन वव्ठबीत आणि हा झारित सदन गुलेल ॥॥ ९७ ॥। 

१०७६ ज्रैर 


नेंक न झुरसी बिरह-झर नेह-लता कुम्हिलाति । 
नित नित होति हरी हरी, खरी झालरति जाति ॥ ९८ ॥। 


सखी नायकाला नायिकेच्या दरदिनी वृद्धिगत होणाच्या प्रीतीच॑ वर्णन 
करून सांगते, 'ती प्रेमछता विरहानं करपली असली तरी कोमेजली 
नाही. प्रीतपालवीनं तिची डहाछ नेहमी हिरवीगार असते. ” 


प्रेमठता विरही जत्ठे, कोमजते न जिव्हार । 
फूटे नव्हाढी पालबी डहाछ हिरबीयार ॥। ९८॥ 
जर है 


हेरि हिंडौरें गगन तें परी परी सी टूटि। 

धरी धाइ पिय बीच हीं, करी खरी रस लूटि ॥ ९९ ॥ 

नवोढा नायिका सखीसमवेत हिंदोछ्चरावर झोके घेत आहे. अचानक 
नायक तिथे येतो. त्या बरोबर ती संकोचानं तिथन पद काढण्याच्या 
निर्ित्तानं हिंदोव्द्यावरून खाली उडी घेते. प्रियतम, त्वरित धांवून 
तिला अलगद वरचेवर झेलतो आणि आलिगन देत भुईवर उभी करतो. 
हा वृत्तांत सखी सख्याना सांगते, “अग, आम्ही बागेत, जांभछी झुल्यावर 
ऊंच ऊंच झोके घेत होतो. तेवढ्यात तिचा प्रियकर अचानक तिथे आला. 
सेंकोचानं तिनं उंच चढविलेल्या हिंदोछग्यावरूनच खाली उडी घेतली. 
पण त्यानं धाऊन तिला मधोमधच झेलली. ती चंद्रकोरीसारखी करूली 
आपणि त्यानं साह्सूदयणे घट्ट आलिगनाचा आनंद लुटून, त्या भिव्नीका 
पड़ूं न देता, सरव्ठ उभी केलो.” 


प्रियास अवचित पाहुतां, लाजता, दृष्ठिक्षेप । 

भेघझुल्याहुनि अपूसरा घेइ खालती झेप ॥। 

सांवरि आवरि धाउनी, मधेच धरिला झेल । 

भुजांतरी कवत्ठी तिला, खूप साधला खेल ॥॥ 

साव्ठसुद पण पहु! पुन्हां, घेइ संकर्टी धांव । 

कह न देई तो कूणा रूपलुटोची हाव ।॥॥ ९९१॥ 
जर १3२ 





३४ 


१०० 


दंतद्यति 


च्छ 


१०१ 


कविकुलकीति 


१७५५ 


सुबर्ण देहिनी 





रसलीना 





नैंक हँसोँहीं बानि तजि, लख्यौ परतु मुहँ नीठि । 
चौका-चमकनि-चौंध में परति चौंधि सी दीठि ॥| १०० ॥ 


नायकाच्या अपराध शंकेमुत्ठे रुष्ट झालेली नायिका उपहासाने हसत 
हसत आपला राग व्यक्त करते. त्यामुत्े नायकाचे डोछे संकुचित होतात. 
हे पाहुन सखी नायिकेला सावरण्याचा प्रयत्न करते. सखे, तुझं हे 
सदैव हसणं सोड्न दे. त्यामुछं भछूताच विपर्यास होतो. या तुझ्या दंत- 
झृतिमुद्ं बधणाच्याचे डोछे दिपतात आणि तुझा चेहराही त्यांना नीट 
बघता येत नाही. है जरा लक्षात घे. 


हसूं नको ग अशी सदा, सोड तुझी ही खोड । 
दंतद्युति दिषवौल ग होइल ना हिरसोड ॥॥ 
दृष्टीसंध्रम हा सखे करील जोड विजोड । 
चकोरासही रुचेल ना रूपचांदणें गोड ॥॥ १०० ॥॥ 


नर १० 


प्रगट भये द्विजराज-कुल, सुबस बसे ब्रज आइ । 
मेरे हरो कलेस सब, केशव केसवराइ ॥ १०१॥ 


कवी श्री केशव भगवानाचे रूपक आपले पिताश्री केशवराय यांच्याशी 
करून दुःख हरणाची प्रार्थना करतो, हे द्विजकुलोत्पन्न चंद्रवंशीय 
ब्रिजवासी केशवराय, माझे क्लेश हरण करा . 


केशव केशवराय हे चंद्रबंशि द्विजराज । 
माझे क्लेश हरी तसा केशव तो ब्रिजराज ॥ १०१४ 


१०४ जद 


केसरि के सरि क्यों सके, चंपकु कितकु अनूपु । 
गात-रूपु लखि जात दुरि जातरूप को रूपु ॥| १०२ ॥ 


नायिकेच्या गौरांगाचं वर्णन सखी नायकाजवछ करते. तिच्या गौरांगाची 
बरोबरी केशर करूँ शकणार नाही. चंपक फिका पडेल. तिच्या सुवर्ण- 
कांती पुढे जातरूप देखील झांकोछवते. 


सुवर्णमय देहिनी पाहुनी, सुवर्ण चंपक झुरे । 

जातरूप सौंदर्य फिक हो, कोषीं केसर विरे ॥॥ 

केशरास नच, स्वर्णचंपका तिची न येई सरी । 

जातरूपही उणे पाहतां सुवर्ण तनु गोजिरी ॥। १०२ ॥॥ 
न ज् 


१०३ 


सकर ध्वज 


भ्रूभंग 


१०५ 





रसलोना ३५ 





मकराकृति गोपाल कें सोहत कुंडल कान । 
धरयों मनौ हिय-धर समरु, ज्यौढी लसत निसान ॥। १०३ ॥। 


सखी नायकाकडे जाऊन आलेली आहे. नायिकेच्या सौंदर्यवर्णनाचा 
प्रभाव नायकावर पड़्न तो काममोहित झाल्याचे सखी नाथिकेला सांगते 
सखे, गोयालाच्या कानांतीरू मकराक्ृति कुंडल थरथरत होते, जणुं 
काय कामदेवानं त्याच्या हृदया्ं अधिराज्य जिकून घेतलं आणि 
त्याच्या विजयाचा मकरध्वज कानांच्या देवडीवर फडफडत होता. 


मुकुंद कानों डोलती मकरकुंडलें आज । 

सकरध्वज देवडीवरो, समर ह॒दि करि अधिराज ॥। १०३॥ 
कंजनयन दल कंपिता उलता भ्रमत मिलिद । 

थरथरती ती कुंडलें मोहित होइ मुकुंद ।। 

जिकुनि सनन्‍्मथ गाजवी हृदयावर अधिराज । 

मकरध्वज देवडीवरी, फडफडतो स्मरसाज ॥ १०३॥ 


भर ७६ 


खोरि-पनिच, भूकुटी-धनुषु बधिकु समरु, तजि कानि। 


हनतु तरुन-मृग तिलक-सर सुरक-भाल भरि तानि ॥ १०४ ॥ 


नायिकेचा क्षुकुटिभंग पाहुन नायक मोहित होतो. “आडव्या भ्रुकुटि- 
धनुष्याचा कंकर ओढ़न हा कामरूप शिकारी, सूक्ष्म भालतिलकाच्या 
चंद्राकंती बाणानं तरुण मनोमृगांची पारध करतो आहे. ” 


कुंकु आडवे कंकर श्रूधनु खेचित लक्षावधो । 
तरुणमृगातें, तिलक भाल शर, विधित स्मरपारधी ।॥ १०४ ॥। 


फरै ० 


नोको लसतु लिलार पर टीकौ जरितु जराइ। 
छबिहि बढ़ावतु रबि मनौ ससि-मंडल में आइ ॥। १०५ ॥ 


: रवि चंद्र युति नायिकेच्या भालावरील जडावबिंदीची शोभा पाहुन मोहित झालेला 


नायक स्वगत म्हणतो, “ तिच्या ललाटावर जडावबिदी इतकी सुंदर 
दिसते, की जणु काय, चंद्रमंडलावर येऊन सूर्येच तिची शोभा वाढवीत 


आहे उ 7 


भालावरती जडावबिदी खुले चांदण्या रातों । 
चंद्रसंडल्ठों रवि वाढवि कीं विधुवबिबाची कांती ।। 
जडावबिदी शोभली भाली लाबवित नार । 


रवि येई विधुमंडक्लि वाढ॒वि कांति अपार ॥ १०५ ॥। 


०६ १०4 


३२६ 





१०७ 


किती ग समजावू्‌ ! 


१०८ 


रागाविर्भाव 


रसलीना 


लसतु सेत सारी-ढप्यौ, तरल तरयोना कान । द 
परयोौ मनो सुरसरि-सलिल रबि प्रतिबिबु बिहान ॥ १०६ ॥ 


नायथिकेच्या कानांतीरू ताटंक (दागिना) दाखविण्याचे मिषाने, सखी 
नायिकेचा तनुकंप सूचित करते. “तिच्या कानांतील ताटंक कंपित तनुमुद्ें 
डोलत आहे. तो तिच्या शुश्र पदरांतून गंगेच्या पाण्यातील, प्रभातसूर्य 
प्रतिबिबाप्रमाणे तरब्ठतो आहे. 


कानीं कुंडल झाकलें, डुले क्षौम वसनांत । 
भानुबिब को तरल तें, सुरसरिता सलिलांत ॥ १०६॥। 


१०4 ०२ 


हम हारीं के क॑ हहा, पाइनु पारयो प्यौरु। 
लेहु कहा अजहूँ किए तेह-तरेरयो त्यौर ॥॥ १०७ ॥ 


सखि, नायिकेचा राग ओसरण्यासाठी म्हणते-” आम्ही हां हां म्हणून 
त्याला थोपविलं अन्‌ समजुतीन॑ तुझ्या पायी पडायछा लावल्ं, पण तुझा 
हट्ट आपला कायमच ! अशा रागानं भिवया चढवून तुला काय हवंय ! 

तो इथून निघून जावा, अशी का तुझी इच्छा आहे ! ” 


समजाउनि आणले तयाला, तुझिया पडला पायीं । 
“हां हां ' करितां तुला सारखें अम्ही हारलो बाई ॥॥ 


. परिही ताठा तुझा सरेना, रोष तयावर वाया । 


अभिमानें चढवोनी भिवया, लावतेस परताया ॥॥| १०७ ॥॥। 
्र जौ 


सतर भौंह, रूखे बचन, करितो कठिण मनु नीठि। 
कहा करों है जाति हरि हेरि हँसोंहीं डीठि ॥| १०८ ॥। 


सखीनें नायिकेला मान कसा धरावा, यासंबंधी शिकवण दिली. पण 
प्रियकराला पहातांच तिला हसूं आल व तिचा अविर्भाव कांही टिकला 
नाहीं. आपल्या या विवशतेचा वृत्तांत नायिका सखीला सांगते, " सखे, तूं 
सांगितल्याप्रमाणे सगढं केले बघ, भिवया काय चढवल्या, लटक्या रागाचा 


. आव काय आणला, डोछे उदासीन केले, कटुवचनं उच्चारून दूर सरून 


बसले, पण हें सार व्यर्थ गेल. हे डोछेच घातकी मेले बधतांच हसत सुटले, 
आणि त्यांनी माझा सारा अविर्भाव लटका पाडला-” 


हृदय कठिण, झ्रूवक्रता, रुक्षवचन कटु भाव । 

यौवन ताठा दाउनी रूटका आणित आव ॥ 

हुरहरते तरि अंतरों, सोसत अपुला जाच । 

काय करूं ग॒ दृष्टि ही, हसे तथा बधघताच ॥। १०८ ॥॥ 


१० फ्रर 





रसलीना ३७ 


____  र>#>_र_ऊ<_ऋ_ऋ|+||_|_|_|_ | इू[रट 0 _्च््ुे ंंजज-त_+++____+ै 7“ 


१०६९ 


चंद्रसाउली 


११७० 


-  विरह बेदना 


१११ 


गवेकठोर 


वाहि लखें लोइन लगे कौन जुबति की जोति । 
जाके तन की छाँह-ढिग जोन्ह छाँह सी होति ॥ १०९ ॥ 


सखी नायिकेच्या तनुद्युतीची नायकाजवछ प्रशंसा करते-- तिच्या 
अंगकांतीची तुलनाच होऊ शकत नाही- ढुसरी कुणी रमणीही तिची 
बरोबरी करू शकत नाही. तिच्या युतिमुर्ं चांदर्ण देखील तिच्या 
पडछायेसारखं वादतं- * 


तुले न युवती अन्य ती, अंगकांति अभिराम । 
पडछायेपरि चांदर्ण तिचिया निकटों शास ॥॥ १०९ ॥॥। 


न अं 


कहा कहाँ वाकी दसा, हरि प्राननु के ईस । 


बिरह-ज्वाल जरिबो लखें मरिबो भई असीस ॥ ११० ॥ 


सखी, नायकाला, नायिकेची विरहवेदना कछविते- 

“हे प्राणेश, तिची विरहदशा मी काय सांगू! विरहज्वालेने तिला 
जिवंत जत्ठतांना पाहुन, मरणानंच तिची सुटका झाली तर बरं असं 
वाटत॑- 


काय दशा सांग तिची हे हरि प्राणाधार | 
विरहें मरणीं मारता सानिल ती उपकार ॥ ११०॥। 


१७१ 2६ 


जेती संपति कृपन के, तेती सूमति जोर । 
बढत जात ज्यों ज्यौं उरज, त्याँ त्याँ होत कठोर ॥ १११ ॥॥ 


कविची प्रास्ताविक उक्ति 'कृपणाजवद्) जेवढी संपत्ती जास्त, तेवढीच 
कठोरताही वाढत जाते. उरोज जसजसे वाढत जातात तसतसे अधिकच 
कठोर होत असतात. 


कृपण संपदा वाढता अधिकाधिक ये जोर । 
उरज जसजसे वाढती अधिकच होति कठोर ॥॥ १११॥॥ 


जौ १०५ 


३८ 





११२ 


जोवनवंती 


११३ 


तांबुलपी ' 


१4४ 


द उत्कंठिता 


रसलीना 





ज्यों ज्यों जोबन-जेठ दिन कुचमिति अति अधिकाति । 


त्यों त्याँ छिन छिन कटि-छपा छीन परति नित जाति ॥ ११२ ॥ 


नायथिकेच्या शरीरावरील यौवनागमाची मधुर चाहुल व सौंदयंशोभा 
सखी नायकाला सांगते- जसजशी यौवनरूपी जेष्ठमासात कुचरूपी 
दिनाची सीमा वाढत जाते, तशी तशी कटिरूपी रैन क्षणाक्षणाला 
संकुचित होते ” (इकडे कुचविस्तार तिकडे कटिसंकोच ) . 


जेष्ठ यौवन दिनापरी कुच सीमा विस्तार । 
आकुंचित कटि रन हो क्षण क्षण क्षीणाधार ॥ ११२॥। 


१०३ ज्रट 


तेह-तरेसे त्यौस करि कत करियत हग लोल । 
लीक नहीं यह पीक की, श्रुतिमनि झलक कपोल ॥। ११३ ॥ 


पहाटेच नायक नायिकेकडे आला आहे. अनवधानानं, त्याच्या गालावर 
लागलेला तांबुलपीक न पुसता राहिला आहे. तो पाहुन नायिका रागावते. 
पण चतुर सखी ते सावरून घेण्यासाठी व नायकाल्‍ा सूचित करण्यासाठी 
म्हणते, " अग भिवया चढ्वून एवंढी रागवतेस कशाला ? त्यांच्या 
कपोलछावर तो काही तांबुलूपीक नव्हे वेडे. कानातील' रालूमण्याची 
झांक गालावर पडली आहे. तिच्यावर रागवष्यात काय अर्थ? ” 


रागे भिवई चढविसी, हारवलाच हरीख। 
संशय बाई तो तुझा, चंचल नयनीं तीख ॥॥ 


झांक पडे झांकले न तें कानांतिल माणीक। 


गालावरती कबडसा, नव्हेच तांबुल पीक ॥ ११३ ॥ 
डर जद 


नेंक न जानी परति, यौं परयौ बिरह तनु छामु । 
उठति दियें लॉ नाँदि, हरि, लिये तिहारों नामु ॥ ११४ ।। 


दूती, नायकाछा, नायिकेचा विरह निवेदित करिते---- 

_विरहामुल्ठे ती इतकी क्षीण झालेली आहे की, ती सहजपणे दिसून 
देखील येत नाही; निर्जीव भासते. पण तुमर्च नांव कानी पडताच, 
विजेच्या शलाकेसारखी तेजाछून उठते. ” 


विरहाने अति क्षीण ती, दिसे न दुब्ठा देह। 
तुझे नांव परि ऐकतां ज्योतिर्सय हो गेह ॥। ११४॥ 
भर ज़ैट 





११५ 


कुठे कंठिली रात 


११६ 


स्वप्नरंजन 


११७ 


वब्ठणाचे पाणी 


जाल राम उन 49 5 5 


रसलीना रु 





नभ-लाली चाली निसा, चटकाली धुनि कीन । 
रति पाली, आली, अनत आए बनमाली न ॥ ११५ ॥ 


उत्कंठिता नायिका सखीला म्हणते, “ सखे, पहाटेच्या काछोखात 


. अरुणलालीची कोवछी छटा दिस्‌ लागली. चिमण्यांची किलबिल सुरू 


झाली. पण वनमाली अजून आले नाहीत. मला वाटतं त्यांनी कुठंतरी 
अन्य रमणीसह ही रात्र घालविली असावी. ” 


नभलाली चाहते निशा, चिव चिव वनक्‌ंजांत । 
क्षितिजावर अरुणिमा उठे, झुंजुंमुंजं येइ प्रभात ॥॥ 

ये न अजुनि वनमाली सखे, सरली सारी रात । 

अन्य कुणा रमणीशी गमे रभला रतिरंगात ॥ ११५॥। 


ञ्रैर भर 


सोवत सपने स्यामधनु मिलिहिलि हरत बियोगु । 
तब हीं टरि कित हूँ गई, नींदौ नींदनु जोगु ॥ ११६ ॥ 


नायिकेने नायकाला स्वप्नात पाहिले, आणि तेवढ्यातच तिची नीज 
चाव्ठवली. मध्येच सौख्यात अस। बिब्बा घारूणान्या नीजेला ती म्हणते, 
अंग, स्वप्नात त्यांची भेट झाल्यामुत्ठे, मी माझे वियोग दुःख विसरले. 
केवढा आनंद झाला होता मला ! पण मेली ही नीज जन्माची दुष्ट नि 
अवखढ ! ऐनबजेलढी ती पढाली, अन्‌ माझें डोछे उघडले ! दुष्ट मेली ! 
आता मी तिला म्हणू तरी काय ? आपलरूच नशीब खोटं ! ” 


आलिगन बंँधनांत मी, स्वप्न पाहिला शाम । 
कुरवाछ्ित हन्‌ शांतवी विरह काम सुख धाम ॥॥ 
ऐनवबेव्ठि पापणीतुनी पछते मेली नीज। 

पदराने पुसते पुन्हां छछता डोछे भीज ॥॥ ११६॥। 


जि १३३ 


संपति केस, सुदेस नर नवत, दुहुनि इक बानि । 
विभव सतर कुच, नीच नर, नरम विभव की हानि ॥ ११७ ॥॥ 


कविची प्रास्ताविक उक्ति- “ श्रेष्ठपद प्राप्त झाल्यावरही, कुलूबंत 


-आणि कुंतल विनम्रतेनंच रहातात. पण तीच श्रेष्ठता कुचांना आणि 


तीचाना प्राप्त झाली, तर ते अधिकच ताठर बनतात. पण विभवकाल 
संपल्ा कीं त्यांना कोणी विचारीत नाही---ते आपोआप नरम पडतात-” 


वेभवांतही लोन हो कुंतल केश कुलीन । 
ताठरती कुच, नीच ही-सरता होती दीन ।॥ ११७ ॥। 
ज ज् 


४०0 





रसलीना 





११८ 


वणवा 


११९५ 


रसोषधि 


१२० 


विषसज्वर 


कहत सबे कबि कमल से, मो मत नैन परवानु । 
नतरुक कत इन बिय लूगत उपजतु बिरह-कृसानु ॥ ११८ ॥। 


पूर्वानुरागात नायिका सखीला सांगते, “ सर्वच कवी, क्रमरांची नयनांना 


- उपमा देतात. पण मल वाठतं ते खरे वज्रपाषाणच आहेत. म्हणुनच 


नजरानजरांची टक्कर झाल्यावर ठिणगी उडते आणि विरहवणव्यानं 
सारा देह पेट्न उठतो. ” | 


कमलापरोी ती लोचने-देती कवि उपमान । 

गमती मजला नेत्र ते कठिण बज्ञपाषाण ॥॥ 

दृष्टी दृष्टिस लागतां टिणगी उडते जाण। 

योवन मदनासहित हे सहज पेटते राव ॥। 

वाढवि वणवा वाहूती समीर निस्संदेह । 

अश्रृंनीहि विश्ले न तो आंतुनी जछतों देह ॥॥ ११८ ॥। 


3४ ३३ 


हरि हरि ! बरि बरि उठति है, करि करि थकी उपाइ । 
वाको जुरु, बलि बंद, जौ तो रस जाइ तु जाइ ॥ ११९ ॥। 


सखी, नायकाल्‍हा नायिकेची विरहव्यथा कथन करते- “हाय ! हाय, 
हरि, हरि करीत ती क्षणाक्षणाला तछमकत उठते. माझे तर सारे उपाय 
थकले-काही गण नाही. हे वैद्यराज आता आपण तिला सांभाव्ठा, मी 
तुमचे पाय धरते. तिल प्रीतीरस पाजताच ती खास बरी होईल आणि 
ती रसोषधि तुमच्यावाचून तिरा कोण देणार ? तेव्हा चला. आता घाई 
करा.” 


हाय, हाय, असहाय ती, थकले सर्बे उपाय | 

उठते बसते, तछमत्ठे कोमजली म॒दु काय ॥॥ 

सखि साझी ती वाचवा, धरिते तुमचे पाय। 

प्रीती रस तिज पाजुनी, धावुनिया कविराय ॥ ११९॥। 


ऋः जद 


यह बिनसतु नगु राखि क॑ जगत बड़ो जसु लेह । 
जरी विषम जुर जाइये आइ सुद्रसनु देह ॥ १२० ॥ .* 


विरहिणी नायिकेची दशा, सखी पत्रद्वारे नायकाला कृव्ठविते, “ हे 


कांतिहीन, मलीन होऊ पहाणार  स्त्रीरत्न वांचवून आपल्या पदरी यश 
घ्या. आपल्या सुदर्शनानं तिचा हा विषमज्वर सहज उतरेल ” 


विबमज्वर उतरेल तो-जरी सुदर्शन द्याल। 
वाचविणें स्क्री रत्न हैं तब हातों ब्रिजलाल ॥॥ १२० ॥। 


जरट ० 


१२१ 


आगल्ठी रीत 


१२२ 


प्रीति निर्माल्य 


१२३ 


प्रेममुद्रिका 





रसलीना ४१ 


या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहिं कोइ । 
ज्यों ज्यों बड़े, स्थाम रंग, त्यों त्याँ उज्जल होइ ॥ १२१ ॥ 


एका भकक्‍त्ताची उक्ति- या अनुरागी हृदयाची रीत कांही आगल्ठीच 
आहे. शामरंगांत रंगताच ते अधिकच उज्वल होत॑ं.” 


प्रणयिजनांच्या अनुरागाची कढ्े न कांहीं रीत । 
शामरंगि रंगतां चित्त हें उज्बल होय पुनीत ॥ १२१ ॥। 


्र १३२ 


बिय सोतिनु देखत दई अपने हिय तें, लाल । 
फिरति सबनु में डहडही उहें मरगजी माल ॥ १२२॥ 


प्रेमणविता नायिकेची ऐट, तिचा तोरा सखी नायकाछा सांगते-हे 
सुभग, अन्य सवतींना पाहून, तुम्ही तिछा दिलेला हार, मोठा दिमाखान 
त्याच्यासमोर ग्ठांत घालन॑ मिरविते आहे. 


सवतीतें पाहुनी, दिलेला हृदयावरला हार । 
प्रफुल्ल बदनें निर्माल्थाचा मिरवोी ती उपहार ॥| १२२॥। 


१०६ ़ै 


छला छबीले छाल को नवल नेंह लहि नासि। 
चबति चाहति, लाइ उर पहिरति, धरति उतारि॥ १२३ ॥ 


पूर्वानुरागिणी नायिकेच्या प्रेमदशेच वर्णन सख्या आपसात करीत आहत. 
“प्रियकराच्या प्रेमाची साक्षी, ती भेटअंगठी तिछा छाभताच, ती कुठं ठेऊं 
नि कुठं नाहीं, असं तिला झालंय. तिचं चुंबन घेत ती हृदयाशी काय धरते ! 
पुन्हा पुन्हा तिच्याकडे बघते-कुणी चोरून बधतील या भीतीन॑ संकोचून 
बोटातून काढून पोटी खोचून ठेवते. पण तिच्या या कृतीमुछंच मनात 
असलेल प्रेम उघर्ड पडत॑ं. हे तिछा काही कछत नाहीं. 


भेटीची अंगठी तिच्या अंगुलीत अरुवार । 
चुंबित लावी हृदयास ती बघुनी वारंबार ॥। 


संकोचित कुणि पाहतां, कादुनि घे निमिषांत । 
पोटों खोचुनि ठेविते-लपे न प्रीति सनांत ॥॥ १२३ ॥। 


जर 


६ 


१२४ 


. .... विरही हंसी . 


१२५ 


अतृप्त कामना 


१२६ 


गोरस चोर 





 रसलीना 


नित संसो हंसौ बचतु, मनौ सु इहि अनुमानु । क्‍ 
विरह-अगिनि-लपटनु सकतु झपटि न मीचु-सचानु ॥ १२४ ॥। 


सखी नायकारा नायिकेचा विरह निवेदित करते- विरहामुदं, आतां 
मरते कीं मग, अशी केविलवाणी तिची स्थिती झालेली आहे. तिचा 


'प्राणहंंस, काछ्ठससाण्याच्या पकडीतून अलगद निसटतो. श्वास अजून 


चाल आहे. काछ पक्षी टपून बसलेला आहे-पण विरह॒ज्वाला धगधगत 
असल्यामुढें-ससाण्याला त्या हंसीवर झेप घेतां येत नाहीं.' 


मरणों मरते मोहना, तुझा छागला ध्यास । 
प्राणहंस तो तठमठ्े, अजन चालतो श्वास ॥ 
विरहज्वाला पोछती, घालि सारखी खेप । 
काछससाणा घेइना हंसीवरती झेप ॥॥ १२४ ॥॥ 


३ ज्ै 


-थाकी जतन अनेक करि, नेंक न छाड॒ति गैल । 


करी खरी दुबरी सु लगि तेरी चाह चुरैल॥ १२५॥ 


सखी नायकाला नायिकेचा विरह जाणवते, तुझ्याबहुरूच्या अभिलाषेन 
तिला अगदी दुर्बंड करून टाकर्ं आहे. तीच तिला सारखी छत्ठते आहे. 
कितीही यत्न केले तरी तुझी कामना तिला सोडीत नाहीं.” 


टब्ठे न टछतां ही बला, अबला दुर्बल हाय । 
तुझी कामना सोडिना थकले सर्वे उपाय ॥ १२५ ॥। 
( सोडी न आस चुडेल ती थकले सर्वे उपाय ) 


ज्रर ज्रट 


लाज गहौ, बेकाज कत घेरि रहे, घर जाँहि। 
गोरसु चाहत फिरत हौ, गोरसु चाहत नांहि ॥। १२६ ॥। 


स्वयंदूतिका नायिका श्लेषवचनानं आपका अभिप्राय प्रियकराला 
कृव्ठविते. सोबतच्या गौछणींना वाटतं ती त्याठा चांगली खडसावत 
आहे, 'अहो आम्हाला असे वाटेवर का अडविता ? तुम्हाला ह॒वं 
असलेल दहिदुधाचं दान तर आम्ही अगोदरच दिल आहे. जरा थोडी 
लाज धरा. गरती नारींना असं अडवर्ण बरं नव्हे. मनाची नाही' तरी 
जनाची असू दया. आम्हाला घरी जाऊ द्या. तुम्हाला गोरस हवा असला 
तर तो घरी मिल्ेल-असा भररस्त्यावर नब्हे ! ” 


वाट अडवितां कां अशी, नसतां कांहीं काज । 

चोरुनि गोरस मागशी, धरी जनांची लाज ॥। 

सांजवेत सरतांच ही, देइन सदनीं आज । 

सिछेल घरि धारोष्ण ही गोरस तो रसराज ।। १२६ ॥॥ 


प्र १३३ 





१२७ 


सीलन संकेत 


१२८ 


गोदान 


१२९ 


पुरुषाथित 





रसलीना क्‍ ४३ 





धाम घरीक निवारिय, कलित ललित अलिपुंज । 
जमुना-तीर तमाल-तरु-मिलित मालतीपुंज ॥| १२७ ॥। 
स्वयंदृतिका नायिका आपल्या वचनचातुरीन संकेतस्थान सुचवीत, 
प्रियकराला तिकडे भेटायलछा सांगते. यमुनातीरीं तमालतरूच्या 
गई छायेजवछ, भ्रमरगंजित अशा मालतीकुंजात ही दुपारची वेद् 
विश्वांतिला चांगली आहे ” द 
उन्हातले विश्वांतिस्थल तें, यमुनातट कांतार । 
तमालतरू अलिगिति छाया, कठछ्े न ग्रीष्म दुपार ।॥ 
सुमनसंग गुंजारव मंजुल करिलोलप अलि पुंज । 
सुकुल उमल बोलावित जवब्ठी मालति सीलून कुंज ।। १२७ ॥। 
जर फरै 


उन हरकी हेसि के, इते इन सौंपी मुसकाइ । 
नेन मिलें मन सिलि गए दोऊ, मिलवत गाइ ॥ १२८ ॥। 
नायक सकाठ्ीी आपल्या गायी वनात चरायला घेऊन निघाला. नायिकेने 
आपली गायही त्या कछपात घातली. त्याचवेव्ठी दोघांची दुष्टभेट 
झाली आणि मनात मन मिनले. सखी सखीला सांगते, नायकाने 
हसतच कंछपात गाय घालताना तिरा अडवले व तिनेही मुरकत मुरकत 
हसून आपली गाय कछपात घातली. या मेव्ठातच डोछेभेट घडली आणि 
गोदान साधल.* 
गोधन घेउनि तो निधे चारावया वनांत । 
गाय आपुली घालते जतुरा ती कव्ठपांत ॥॥ 
अडवी हांसत सोपबी ती ही मुरकत सान । 
नेना नेन, मिनली सनें, सहज घडे गोदास ॥। १२८ ॥। 

३ १७६ 


परयो जोरु, विपरित रति रुपी सुरत-रन-धीर । 
करति कुलाहलु किकिनी, गह्मों मौन मंजीर ॥| १२९ ॥। 
रंगमहलातील सख्या किकिणी नादावरून, प्रौढा नायिकेच्या विपरीत 
रतिचे अनुमान करीत, आपसात बोलत आहेत,-'मंजीर पुल्लिगी' 
असल्यामुछे नायकाचा पक्ष धारण करून, नायकाच्या वरचढ वृत्तीला 
सहाजिकच उत्तेजना देती. पण आज कसा मुका मैंद बनला आहे. 
आणि ही किकिणी, नांयिकेच्या पक्षाची पण नेहमी दबून बसल्यामुत्ठे 
मुकी व अबोल असणारी आज आनंदानं कोलाहरू करीत आहे. 
यावरून वाटतं नायिकेचा प्रतिद्वंदीजोड खाली निपचीत पडला असून 
ती सुरतरणधीरा त्याव्यावर मात करीत आहे. ” 
झाले ग॒ विपरीत हे वरी सुरत रणधीर । 
कोलाहल करि किक्षिणी, मौन होति मंजीर ।। 
स्तंभित होती पाहतां काय उलटलें द्वंद । 
पडे बांधला सुंद तो वरचढ हो उपसुंद ॥ १२९ ॥। 

जौ जे 


४४ रसलीना 


४ पाभक्‍उते्थपप/प्पफन---+-_ब".0..0म || | 


१३० बिनति रति विपरित की करी परसि पिय पाइ । 
हँसि, अनबोलें हों दियो उतरु, दियौ बताइ ॥ १३० ॥ 


मूक संयति सखी सखीलरा सांगते--“प्रियकराने तिचे पाय धरून विपरीत रतीची 
विनंती केली. तिने, काही न बोलतां, दिव्याकडे वक्तन हल्डच फुंकर 
घालूत दीप मारूविलछा-” 


बिनवी प्रियतम बहुपरी होउनि पदीं विनीत । 
रति विपरीत करावया नयनांनी खुणवीत ॥। 


बाहुपाशीं ओढ़नी प्रियेस घेइ समीप । 
हसे हल्/ंच न बोलतां, शर्यानि मालूवी दीप ।। १३० ॥॥ 


भर र्ऱर 


१३१ कैसे छोटे नरनु तैं सरत बडनु के काम । 
मढ़यो दमामों जातु क्यों, कहि चूहे कें चाम ॥ १३१॥ 


थोर ते थोर॒कवीची प्रास्ताविक उक्लि-“छोटथा माणसाकड्न मोठी काम कशी पार 
पडणार ? उंदराच्या चामडद्यानं नमारा कसा मढवितां येईल ?” 


करुं शकेना सान ते, जें थोरांचें काम । 
सढेल कसी दुंदुभी लाउनि उंदिर्वाम ।। १३१॥ 


१०३ भर 


१३२ सकत न तुब ताते बचन मो रस को रसु खोड । 
खिन खिन औटे खीर छा खरो सवादिल होइ ॥ १३२॥ हि 


आटीब दूध सकाछी, अपराधी नायकाछा पाहृन प्रेयसी त्याला परुष वचनांनी ताडते. 
शठ नायक गोड बोलूत, तिचा राग शांतविष्याचा प्रयत्न करतो-... , 
तुझे हे तापलेले बोल, माझया प्रेमानंदाचा स्वाद अधिकच वाढवीत 
. भहेत. प्रतिक्षणी कढ़त असलेल्या आटीव दुधाचा स्वाद आणखीच मधुर 
व रुचकर होत जातो.” 


राग तुझा नित वाढवी अधिक प्रीतिचा स्वाद । 
पढ पढछ आदुनि दूध, दे अमुतमय आस्वाद ॥। १३२॥ 


१०४ ० 





१३३ 


कांचनगोरी 


१३४ 


पहिली रात 


१२५ 


लवथवती तुर 


'रसलीना ४५ 





कहि, लहि कौनु सके दुरी सौनजाइ में जाइ। 
तन की सहज सुबास बन देती जौ न बताई ॥॥ १३३ ॥॥ 


सखी, नायिकेच्या गौरवर्णाचं व तिच्या अंगसुगंधाचं रसमय वर्णन 
करोत नायकाची अभिलाषा चेतविते. / ती सोनजाईत रूपली असता 
वेगढठी दिसत नाही. फक्‍त अंगसुगंधावरून, ती तिथे असावी, असं 
वाटत॑ . 


सोनजाइतुनि सोनसत्ठी, दिसे न लूपले अंग । 
सहज परी तन॒गंध तो कछवि आगढ्ठा रंग ॥। १३३ ॥॥ 


फ््‌ ३ 


चाले की बातें चली, सुनत सखिनु के टोल। 
गोऐं हूँ लोइन हँसत, बिहँसत जात कपोल ॥| १३४ ॥। 


नायिका अनूढा, परकीया, मुदिता आहे. ज्याच्यावर तिच प्रेम होत॑ 
त्याच्याशी तिचा विषाह झाला नाही. आज तिची पहिली मीलूनरात आहे. 
तो तिच्या श्वशुरगृह्ाजवछच रहातो. त्याछा भेटायछा मिक्केल या 
आशेने ती सासरी जायछा उत्सुक आहे, पण माहेर सोडतानाही तिला 
वाईट वाटतंच. आनंदाचं हंस या दुःखापेक्षा अधिक आहे-ते गालावर 
उमटतं. हे पाहुन सखी म्हणते- सासरी जायच॑ आहे, हे कव्ठताच, 
प्रियकर भेटीच्या आतुरतेचा आनंद महेरच्या ताटातुटीच्या दुःखावर 
मात करून गालावर उमटतोच. ती दाबते-पण दबत नाही “. 


सखी सहेलींचा थवा, कुजबुजतो परसांत । 
चिडवित, आज कनी अमुच्चो आली मीलन रात ॥॥ 
आनंदोत्सुक तो मर्नी, अधरि हसूं छपवीत । 

परि बाई गालावरी रंगवि लाज गुपीत ॥॥ १३४ ॥॥ 


| श 


सनु सृक्‍यो, बीत्यों बनो, ऊखौ लई उखारि। 

हरी हरी अरहरि अज्यों, धरि धरहरि जिय नारि ॥| १३५ ॥। 

अनुशयाना नायिकेला सखी धीर देते- सखे, शेतातछा सोनताग सुकला, 
कापसाचे दिवसही सरले. ऊस होता लूपायला, पण त्याचीही तोड 
झाली. तरी तू घाबरू नकोस, धीर धर ! अजूनही पलीकडल्या शेतात, 
नुकतीच फुलावर आलेली हिरवी त्र उंच माथ्याने लवथवते आहे ”. 


सोनताग सुकला ग बाई, सरला बघ कापुस । 
लपवायाला उंच वाढला तोहि तोडला ऊस ॥। 

धीर धरी तरि देत दिलासा होउं नको आतूर । 

येत फुलावर रूवथवते ती अजुनी हिरबी तुर ॥ १३५॥। 


ज ् 


डे 





१३६ 


लपवा ती अंगठी 


१३७ 


रात्रीच्या खुणा 


१३८ 


उध्वस्त 
संकेतस्थल 
(कापुसबेंच ) 


रसलीना 





आए आपु, भली करी, मेटन मान-मनोर। 
दूरि करो यह, देखि है छला छिगुनिया-छोर ॥ १३६ ॥। 
नायिका अपराधी भ्रियकरावर रागवलेली आहे. तिची समजूत घालण्या- 
करिता तो आला असताना, सखी त्याच्या बोटात अन्य स्त्रीची अंगठी 
बघून हल्ूच म्हणते, / कृपया ती अंगठी करांगछी बोटातून काढूव छूपवा, 
नाहीतर तिचा राग आणखी भडकेल. फार बरं केलंत, तुम्ही आलात ते, 
मी स्वागत करते तुम, पण ती अंगठी अगोदर रूपवा, ती आणखी आग 
लावील “. 
स्वागत हो आलात तें, तिचा घालवा राग । 
लपवाबी ती अंगठी, उगाच लावील आग ।। 
मान मुरड अभिमान तो हराल जरि चातुरी । 
करांगब्ीवरली घुदी तिला न सुदिता करी ॥ १३६ ॥। 

५ १०४ 


मेरे बुझ्त बात तू कत बहरावति, बाल। 

जग जानी बिपरीत रति लखि बिदुली पिय-भाल ॥। १३७ ॥॥ 

दंपतीनी रूपपरिवर्तन करून, रात्री विपरीत रतीचा आस्वाद घेतला. 
नायकाने सर्व श्रृंगार उतरून ठेवला. पण भालावर बिंदी मात्र तशीच 
राहिली. सखी ते बघून नाभिकेची चेष्टा करते, “अग सख्रे, मी तुला 
एवढं विचारते तर अशी उडवाउडव का करतेस ! प्रियकराच्या भाला- 
वरील बिदीनं, जगाला सांगायचं ते सारं सांगितर्ू बरं का! असला 
विपरीत प्रकार रूपून रहायचा नाही ”. 

लपविलास कितिही जरी अपुला रात बिलास । 

भालावरली बिदुली, सांगे सर्व जगास ॥। 

कछली बर का बाइ ग तुमची आतुर प्रीत । 

भालि उसटली ती चिरी, रति केली विपरीत ॥ १३७॥ 


१० १०४ 


फिरि फिरि बिलखी ह्‌ लखति, फिरि फिरि लेति उसासु। 
साईं! सिर-कच-सेत लौं बीत्यौं चुनति कपासु ॥॥ १३८॥ 
अनुशयाना नायिकेचे संकेतस्थछ कापसाच्या शेतात आहे. कापसाचा 
तिसरा वेचा झाल्यावर कपाशी कापली जाईल व तिचे संकेतस्थल उध्वस्त 
होईल. त्यामुछं तिछा फार वाईट वाटतं. तिच्या या दुःखाचं॑ वर्णन तिची 


सखी आपल्या मैँत्रिणीजवछ करून खेद प्रदर्शित करते, “ कपाशीचा 


शेवटला वेचा करताना, ती लांब उसासे सोडीत आहे. आता कापणीत शेत 
उजाड होणार-ब हे संकेतस्थल मिटणार, या कल्पनेनं ती दुःखित आहे “. 
टाकि उसासा, श्वास घे, दुःख अंतरीं तेंच । 
पुरे होय ती कापणी, तिसरी कापुसबेंच । 
हाय अभागो लंचते जसे पांढरे केंस । 
उरे न जागा सौलना-कुठे भराबी शेंज ॥ १३८॥। 

०६ 2३ 











रसलीना ४७ 


ाजजहं्िेैप)ें्रपैप७प७प७हनफ" पफपे---+-+--.ततह॥ह॥ै..00ु.....08ह8हुलुहुुन ॒#॒#औ#॥#॥_#_#_॥ःः 


१३९ 


पापणीतले चोर 


१४० 


अंध अंतक 


१४१ 


भक्तिदंभ 


डगकु डगति सी चलि, ठठ॒कि चितई, चली निहारि। 
लिए जाति चितु चोरदी वहै गोरठटी नारि॥॥ १३९॥ 


नायक दूतीजवछ नायिकेच्या हावभावाचं वर्णव करीत आपकलें प्रेम प्रगट 
करतो-- “ हंसीसारख्या डौलदार चालीनं डगमग डोलत ती किचित्‌ 
थबकली. वाकड्ा नजरेनं माह्याकडे बधत, ती चित्तचोरटी बघता 
बघता माझं चित्त चोरून नेत आहे ”. 


डगसगती उर चालता, थबकत निरखित नार । 
चित्तचोरटी गोरटी, दे बिजली चटकार ॥। १३९ ॥ 


भर १७३ 
करी बिरह ऐसी, तऊ गैल न छाडतु नींचु । 
दीनें हुँ चसमा चखनु चाहै लहै न मीचु ।| १४० ॥ 


सखी नायिकेची विरहदशा तायकाछा विदित करते, “ विरहाने ती 
इतकी क्षीण व दुर्बंछ झाली आहे की चाह्ठिशी लाविली तरी ती मृत्यूला 


दिसनार नाही. हा नीच विरह मात्र तिची पाठ मुब्ठीच सोडित नाही. 


सारखा तिला छठ्तो “. 


चाह्ठिशीतुनी अंतका दिसे न दुबव्ठा देह । 
विरह नीच हा सोडिना पाठ तिची तें गेह ।। १४० ॥। 


भर १०६ 


जपमाला, छापे, तितछक सरे न एकौ कामु । 
मन-काँचे नाचे बुथा, साँचै रॉचे रामु ॥ १४१॥ 


दांभिक भक्तावर कविचा कोरडा-“जपमाठ्ठा, तप्तमुद्रा, टिछा लाऊन 
का कधी प्रभू प्रसन्‍न होतो ! या वरवरच्या उपचारांनी राम मिछत 
नाही. अंतरंगानं राम रमतो ”. 


वथाच नाचे घेउनी दंभ टिका जपमाछ । 

राम सिल्ठेता दांभिका, भक्‍ता मिल्ठे कृपा ॥॥ 

(कांचेपरि प्रतिबिब ते-मनि क्षण भंगुर रूप । 

सांच्यातुनि ओतिल्या हुदीं मूति बसे अपरूप ) ॥ १४१॥ 


ज् १०४ 


रसलीना 


3 35 < कक कर मर प फ  प से पट पट नि 


१४२ 


चतुर दूति 


१४३ 
निछी मोरणी 


१४४ 


विरजण 


जौ वाके तन की दसा देख्यों चाहत आपु। 
तौ बलि, नेंक बिलोकिय चलि अचकोा, चुपचापु ॥ १४२ ॥॥। 


प्रोषितपतिका नायिकेची दूति, तिच्या विरहव्याकुलतेच॑ वर्णन करून 
तायकाला तिच्याकडे येण्याला उद्युक्त करते. ती म्हणते- जर माशझ्यावर 
तुमचा विश्वास नसेल, आणि, तिची विकलावस्था तुम्हाला पहायची 
असेल तर हकच अगदी गुपचुप माइ्याबरोबर चला. तिला तुमची चाहल 
लागता कामा नये. कारण तुम्ही आल्याची 8226 होताच ती प्रफुल्छित 
होईल” आणि माझं म्हणणं तुम्हाला खो वाटेल. तेव्हा त्वरित चला 
आणि पडताढा पहा - 
काय सांगु मी तिददी दशा, तो विरहाचा ताप । 
कछूं व देताना तिला चला पहा चुपचाप ॥। 
जपुन टाका पाउलें-म्हणाल खोटी हल । 
प्रफुल्लिता होइल ती, लागतांच चाहूल ॥। १४२ ॥॥ 

है १० 


जटित नीलमनि जगमगति सीके सुहाई नाँक। 
मनौ अली चंपक-कली बसि रसु लेतु निर्साक ॥ १४३ ॥। 


नायिकेच्या नासिकेतील निछा मोरणीचं नायक कौतुक करीत म्हणतो, 
“ तिच्या चाफेकछीसारख्या सुंदर नासिकेवर नीलमण्याची मोरणी 
किती छान शोभते. तिची चमक पाहुन, चंपकाकडे कधी न झुकणारा 
भ्रमर, आज लोभून रसलोल्पतेने त्या चंपककलिकेवर बसला आहे असं 
वाटत॑ “. 


नौली मोरणी, नासिका रेखिव, झाक सुरंग । 
चांपेकक्िवरि निशंक कीं बसे नील रसभुंग ॥॥ १४३ ४ 


भर रू 


फेर कछक करि पौरि तें, फिरि, चितई मुसकाइ | 
आईं जावनु लेन, जिय नेहें चली जमाइ॥ १४४ ॥। 


नायक आपल्या मनमोहक शेजारणीच्या प्रणयवेष्टिताने अनुरक्त 
होऊन स्वतःशीच म्हणतो, पडवीतून बाहेर पडताना तिन॑ मांगे वक्वन 
पाहिलं, डोछे हसत बोलले, “दही जमवायला विरजण मागायलरा मी 
आले होते ” पण विरजण माझ््या मनात पडर्ूं आणि प्रेम जमवून ती 
निघून गेली | 

* विसरलेच ग विरजण न्याया ” परते लाजत लीन । 

पहात माझ्याकडे पुटपुटें लोभस शेजारीण ।॥ 

पडलें विरजण मनांत माह्या जसून आले दही । 

चटावली ही सनी चोरटो डोछे आकुनि पिइ ॥ १४४ ॥ 


् कह 








१४५ 


अंगण 


१४६ 


सेघमल्हार 


१४७ 


खेजन चाप 


्ाओं न बन दे ल्‍्ढा 
। पक, हट 27 3 ग 2५ "2 आम. 
नि करिए कला - व ०; 


रसलीना ४९ 


जद॒पि तेज रोहाल-बल पलकौ लगी न बार । 
तो ग्वेंड़ी घर कौ भयोौ पेंडो कोस हजार ॥| १४५॥ 


नायक परदेशाहून परतला आहे. गांवसीमेवर पोचताच भेटीची' उत्कंठा 
इतकी' वाढली कीं घराचं अंगण शेकडो कोस अंतराचं आहे असं त्याला 
वाटलं. नायिकेला तो आपसल्या प्रेमाधिक्याची जाणीव देत आहे, “ प्रिये, 
इतक्या लांबून घोड्यावरून शीघ्रगतीनं यायला मरा पढाचा देखीरल 
अवधि लागला नाही, .पण अंगण ओहांडताना मात्र शेकडो कोसांचं 
अंतर कापावं लागल 


वायुगती हा पोंचवी वारु धरीं हो तोष । 
अंगण परि हें वाटलें दूर शेकडों कोस ॥॥ १४५ ॥॥ 
है ह ०४ 


पूस-मास सुनि सखिनु पें साईं चलत सवारु। 
गहि कर बीन प्रबीन तिय राग्यो रागु मलारु ॥| १४६॥ 


प्रौढा प्रवत्स्य प्रेयसी, प्रियाच्या परदेशगमनाला संगीत अडसर घालण्याचा 
प्रयत्न करते. सखी इतर सख्यांना सांगते,  पौषाच्या पहाटेला पती 
दूरदेशी जाणार या कल्पनेने सकाछीच उठन ती मेघमल्हार आब्ठवीत 
बसली. (अकाल धुंवाधार पाऊस पडला तर त्याचं जाणं लांबेल ही 
आंतरिक इच्छा ! ) 


कललें जातिल ते उद्या पहाट होता दूर । 
तो पोषातिल प्रीतिचा वियोग दिन ये ऋर ।। 


येवो अडवाया तरी पाउस धंवाधार । 
घेडनि' वीणा ती बसे आव्ठवीत मल्हार ।॥। १४६ १॥ 


फ्र है अ 


बन-तन कों, निकसत, लसत हँसत हँसत, इत आइ। 
दग-खंजन गहि ले चल्यो, चितवन-चैंपु लगाई ॥॥१४७ ॥ 


नायिका आपल्या दाराशी आली. नायक हसत हसत तिकड़नच वनात 
जायला निघतो.- त्याच्या त्या लाघवी दष्टिक्षेपानं ती त्याच्याकडे 
आकर्षित झाली व मागोमाग जायहा निधघाली. सखी तिलरा अडवन 
विचारते, “अग, तू निधालीस कुठं ? ” त्यावर ती उत्तरते, ' सखे, मी काय 
करू ग ! तो इकड़न हसत हसत आला. माझे दगखंजन फडफडे लागले 
त्यानं आपल्या मोहक धजरेच्या पाशान त्यांचे पंख बांधले आणि पापणीचा 
चाप लाऊन, त्यांना आपल्या मागोमाग वनात ओढ़्न नेत आहे “. 


पायरीवरो आपुल्या, आले मी बाहेर । 
मला पाहुनी हासती ते डोल्यांचे हेर ॥| १४७ ॥ 


०३ १०५ 





केक 7 


5 न फल सन 5 कप सन त ज>र रतन फल ++ल-+ नल सरल लम्बी तिलक नर तप नन्‍टग टन 


१४८ मरनु भलौ बरु बिरह तैं, यह निहचय करि जोइ । 


मरन मिटे दुखु एक कौ, विरह दुहुँ दुखु होइ ॥ १४८॥ 


परस्परानुरकत प्रेमीजीवांच्या भेटी गाठी तुटल्या. विरहाने आंतल्याआत 
तछमकत असता नायिकेचा अंत होतो. त्याचे सुहृद नायकाचे समाधान 
करतात. “विरह दुःखात सारं आयुष्य घालविण्यापेक्षा या दुःखातून 
तिची छवकर सुठका झाली यातच तूं समाधान मान. दोघापेकीं एकतरी 
सुखी होऊ दे. आणि ती तुझी कोमलांगी प्रिया सदैव दुःखांत राहिल्‍्यापेक्षा 
तिच्या मरणसौख्यात तूही सुखी हो - 


विरह दुःख हैं साहिना, येई मरणा कौंव । 
दोघामधुनी होऊं दे सुखी एकतारि जीव ॥ १४८ ॥ 


६०4 जै 


हरषि न बोली, लखि ललनु, निरखि अमिलु सेंग साथु । क्‍ 
आँखिनु ही मैं हँसि, धरयो सींस हियें धरि हाथु ॥ १४५॥ 


सखी सखीजवछ क्रियाविदग्धा तायिकेच्या भावनांचं वर्णन करते. 
४ नायक अमित्र मंडढीच्या मेछात बसला असता, ती मोठदया चतुराईन॑ 
व सूचकतेनं, काही न बोलता, डोछचांनी हसत आपल्या हृदयावर हात 
ठेऊन, व तोच शिरी घेऊन आपकली प्रीतिमान्यता त्याला कल्ववते. 


तया पाहतां अनोछखी त्या मित्रांच्या सेढांत । 

न बोलतांही नयन हासती उरीं ठेबिते हात ॥ 

संकेतानें लाउनि हृदया शिरीं घेतसे तोच ॥॥ 

सहजपणें ती चतुरा देई तया प्रीतिच्दी पोंच ।॥ १४९ ॥॥ 


भर १७४ 


को जाने, है है कहा ; ब्रज उपजी अति आगि। 
मन लागे नेननु लगें, चले न मग लगि लछागि॥ १५०॥ 


पूर्वानुरागिणी नायिका विरहतापाने संतप्त होऊन अंतरंगिनी सखीला 
म्हणते, “ कोण जाणे काय होइल ते, या वुंदावनात आज वेगढ्ठाच वणवा 
पेटला आहे. अगोदर डोछे जल्तात आणि मग मानस-सरोवरालाही 
आग छागते, त्याची धग सोसवत नाही ग ! 


कढ्े न होइल काय तें, त्रजा लागली आग । 
नयनालागी, जीवालागी, वणवा जागोजाग ॥। १५० ॥। 


१०६ ० 





अप मी ककिआज ता गा 


रसलीना ५१ 


१५१ 


लघु उदारता 


पृ५२ 


जलकेलि 


१५३ 


लोचनलाली 


धरु धरु डोलत दीन है, जनु जनु जाचतु जाइ । 
दियें लोस-चसमा चखनु लघु पुनि बड़ी लखाइ ॥ १५१॥ 


लोभनिदा: कवीची उकती,  लोभी माणूस दारोदार याचना करतो. 
लोभाचा चष्मा लावल्यामुत्ठे, त्याला लघुपुरुषही भारी उदार वाठतो. “* 


लोभी दावित दीनता फिरतो दारोदार । 
लोभ-चाह्ठिसी लाविता, रूघृता दिसे उदार ॥॥ १५१॥। 


प्र जे 


ले चुभकी चलि जाति जित जित जल-केलि अधीर | 
कोजत केसरि-नौर से तित तित के सरि-नीर ॥ १५२ ॥। 


जलक्रीडा करीत असलेल्या नायिकेकडे दूति नायकाचं हरक्ष वेधते. 
व तिच्या अंगप्रत्यंगाचं व गौरवर्णाचं कौतुक करते, “ती बघा, ती 
सुवर्णईंसी जलक्रीडा करीत आहे. ज्या ज्या बाजूला ती डुबकी घेते 
तिथरलं तिथलू सरितेच॑ पाणी, तिज्या अंगकांतीमुछं केशरी रंगाचं 
वादत॑ 


 घे डबकी, जलकेलि ती करितां कांपित तीर । 


तनुकांतीनें केशरी हो सरितेचे नीर ।। १५२ ॥। 


जलकेलि करो सरितेत सखी, करती जलकापित जात जशी । 

उरि कुंभ तरंगवि काय वरी, लूहरीवर वाहत घेइ उशी ॥। 

चुबके जठ्ठ, पाठ पन्हातछ भरे, तरि घे डुबकी वध्ठबीत कुशी । 

वलयांतुनि ये वर कंजमुखी, उडवोत तुषार मिलिद जशी । 

कचकुंतल गुंफियलें सलिलों, जर्लबिदु सरांतुनि मोतिलरी । 

तनुकांति प्रभा जल गोरवबिते, सरिता जणुं केशरि रंग बरी ॥। १५२ ॥॥ 
ै भर 


छिरके नाह नबोढ-दग कर-पिचकी-जल-जोर । 
रोचन-रँग-लाली भई बिय-तिय-लोचन कोर ॥। १५३ ॥। 


सर्खि संवाद- जलक्रीडा करताना प्रियकराने आपल्या ओजटढोींनं 
प्रियतमेच्या डोल्ठयांत पाण्याची पिचकारी मारली. पण त्यामुछं इतर 
रमणीचेच डोल्ठे लाल झाले ! ” 


नयन नवोढेचे भरी, कर पिचकारी मारि । 
होती लोचन लाल ते बघता दुसनच्या नारि ॥ १५३ ॥ 


जैर और. 


रा 


१५४ 


नयनझुंज 


 प५ष५ 


विपरीत रती' 


१५६ 


गुणप्रशंसा 


| 
। 


रसलीना 


कहाँ लडैते दुग करे, परे लाल बेहाल । 
कहूँ मुरली, कहूँ पीतपट, कहूँ मुकुट, बनमाल ॥ १५४ ॥॥ 


. नायिकेच्या नेत्नकटाक्षानं घायाद् झालेल्या नायकाचं वर्णन दूती आपल्या 


सखीजवछ करते.  सखे, तू आपल्या डोछ्यांना भारीच लाडावून ठेवलं 
आहेस. अन भांडखोर तरी किती ! बघ त्यांती काय प्रकार केला तो ! 
उगाचच बिचान्या मोहताशी रूुढत घेतली, आणि त्याचे केवढे हाल 
केलेत ! पीतांबर एकीकडे, वनमाला दुसरीकडे, कुठे मुरली, कुठे मुगुट, 
अशा बेभान स्थितीत कदंबातढी बिचारा घायाकछ होऊन पडला आहे.* 


लाडवले डोल्े तुझे, प्रियास करि घायाव्ठ । 
कुठें घुरलि ती, पीतपट, मुकुट, कुठे वनमाव्ठ ॥ १५४ ॥॥ 


ज्र १०4 


राधा हरि, हरि राधिका बनि आए संकेत । 
दंपति रति-बिपरित-सुखु सहज सुरतहूँ लेत ॥ १५५ ॥। 


राधामाधवाच्या रसलीलेतील' विपरीत रतीचं वर्णन, सखी, सखीजवत् 
करते, “ राधा, कृष्णाचा वेष धारण करून, ती कृष्ण बनली, आणि 
राधेची वेषभूषा करून कृष्ण बनले राधा. दोघेही संकेतस्थव्ी भेट्न 
विपरीत रतीचा आनंद लुटीत आहेत. ” 


राधा हरि हो, हरी राधिका, सजुनि ठरे संकेत । 
दंपति रति विपरोत ती सहज सुरत सुख घेत ॥ १५५॥। 


१७१ १०३ 


चलत पाइ निगुनी गुनी धनु मनि-मुत्तिय माल । 
भेंट होत जयसाहि सों भागु चाहियतु भाल ॥ १५६॥ 


गुणहीन व गुणवंत या दोधानांही उपहार देणानव्या जयसिहाज्या 


औदार्याचा गौरव. 


गुणहीनाही धन मिह्ठे, गृगास मोक्तिक सात्ठ । 
भाग्य अभाग्याचें खुले-दे जह॒सिह नुपाव्ठ ॥ १५६ ॥॥ 


१०३ 3 





“«अ जार रीज पाक 7 किक 5 री? सका सह! कैकन->« का 


५५७७८ ७७ 32 0, 





१५७ 


निलाजरे 


१५८ 


मेले लोभी 


१५९ 
त्रिपादभूसि 


रसलीना ५३ 





जसु अपजसु देखत नहीं देखत साँवल-गात । 
कहाँ करों, लालच-भरे चपल नेन चलि जात ॥ १५७ ॥। 

नायिका श्रीकृष्णाकडे सारखी पहात आहे. “ कुलूवधूनं परपुरुषाकडे 
असं एकटक बचघ्‌ नये. असं सखी तिला सांगते. त्यावर नायिका उत्तरते, 


. काय करूं ग, हे डोव्ठे मेले भारीच लालसी, शामसुंदराला पहाताच 


त्यांचं भानंच नाहीसं होतं. कीति अपकीतिची' पर्वा न करता सारखे 
त्याव्या मागोमाग फिरतात - 


काय करूं ग सांवब्शा सनसमोहन अभिराम । 

चंचल सन हैं धांवतें पाहुताच घनश्याम ।। 

बाई भारिच ऊरालसी, मनिलाजरे हे नेन । 

फिरती मागोमाग ते होउनिया बेचेन ।॥ १५७ ।। 
जे रे 


नख-सिख-रुप भरे खरे, तौ माँगत मुसकानि। 
तजत न लोचन लॉलची ए ललचोहीं बानि ॥ १५८ ॥॥ 
नायिका उभी राहुन सारखी तायकाला बघते आहे. सखी म्हणते, . अग, 
एकदा पाहून पुरे नाही का झालं ? चल आता निघ्‌ या”. त्यावर तो 
महणते “थांब ग जरा. माश््याकडे एकदा पाहुन ते हसले की जाऊया.- 
माझे हे डोब्ठे त्यांचे नखशिखान्त सौंदर्य प्यायले खरे, पण मेले हावरे 
त्यांच्या मधुस्मिताची अजूब वाट पहात आहेत- ते काय आपला लोभी 
स्वभाव जन्मात सोडणार आहेत ? ” 
प्याले ग ललशिखान्त मी सखे सावत्ठे रूप । 
पहावया स्मित एकदां गालीं, सौख्य अप १ 
अडले हैं डोछे तिथें कसा आवरू क्षोभ 
अति लोभी ही लोचनें सुटे न यांचा लोभ ॥॥ १५८ ॥॥ 

जै ... है 


छे छिगुनी पहुँचौ गिलत अति दीनता दिखाइ। 
बलि बावन कौ ब्यांतु सुनि को, बलि तुम्हें पत्याइ ॥ १५९ ॥ 
नायिकेच्या गुणरुपावर मुग्ध झालेला नायक, तिची भेट घडव्‌न आणण्या- 
साठी दूतीला विनवितो..त्यावर त्याची चेष्टा करीत दूती म्हणते, 'भकेच 
आहात की हो तुम्ही ! बोट दिल की मनगट धरायला तयार  या- 
बाबतीत तुम पाऊल सदाच पुढ़े ! बलिराजाच्या उदारतेचा फायदा 
घेऊन बटुवामनानं त्रिपादभूमि बठ्ठकावली. मग तुमचा तरी विश्वास 
कोण धरील ? तुमचंही धोरण तेच ! 
दिली करांगलि धरितसा मनगट भरी न रोत । 
पहिलें पाउल टाकुनी बटू ल्रिपद जिकीत ॥॥ 
बढ्ठी देत, विश्वासता, घेत बढी, भूदान । 
बटु वामन बहु धूर्त ती, मुति दिसे जरि सान ॥॥ १५९॥। 

१०॥ जद 


ज्ढ 


१६० 


दोन जुग़ारी 


१६१ 


अँतर्याभिन 


१९२ 


अचानक भेंट 


93338 3235 | 


रसलीना 





नेना नेंक न मानहीं, कितो कह्यौँ समुझाइ । 
तनु मनु हारे हूँ हँसें, तिन सो कहा बसाइ ॥॥ १६० ॥। 


पूर्वानुरागिणी नायिका, नायकाला पाहून मंदस्मित करते. “ परपुरुषाकडे 
पाहुन असं हसू नये / असे सखीने सुचविताच, ती आपली प्रेमविवशता 
प्रगट करीत उत्तरते, " अग या डोव्ठ्यांना मी कित्ती सांगते, समजावते, 
पण यांना नीती अनीतीची मुछीदेखील चाड नाही. बिलकूछ ऐकत नाही 
माझं. पक्के मेले जुगारी आहेत. तनमन पणाला लाऊन जुगार खेछतात 
आणि हरल्यानंतरही हसतच रहातात ! तन आणि मन माझं जात॑ ! 

त्यांना काय : दुसच्याच्या जीवावर खेछणारे मेले हे जुगारी. अगदीच 
बेशरम आहेत “. 


ऐंकती न ही लोचने, कठ्ठे न दृष्टीकोन । 
तन मन हरता हासती, खुब्ठे जगारी दोन ॥॥ १६० ॥॥ 
है] १०५ 


मोहन-मूरति स्याम की अति अद्भुत गति जोइ । 
बसतु सु चित-अंतर, तऊ प्रतिबिबितु जग होइ ॥॥ १६१ ।॥ 


शामसुंदराचे स्वरूप मनोमनी भरलेल्या भर्क्ताचे उद्गार, “ मनमोहन 
माझ्या मनोमनी वसत असला तरी अखिल जगातही मलरा तोच भरलेला 
दिसतो “. | 


मोहन सूर्ती सुंदरा तेजोसय अखिलंब । 
बसे अंतरी रूप तें जगति पडे प्रतिबिब ॥॥ १६१ ॥॥। 


भर । १३३ 


लटकि लटकि लटकतु चलतु, डटतु मुकट की छाँह । 
चटक-भरयो नट मिलि गयो अटक भटक-बट मांह ॥ १६२ ॥। 


राधेला श्रीकृष्णासह भांडीर वनातूत बाहेर पडताना सख्यांनी पाहिलं. 
प्रिय भेटीत घरी यायला विलंब हागला. राधा सारवासारव करीत 
गौप्य गोपनाचा प्रयत्त करते. “अग त्या भांडीर वनाच्या चक्रव्यूहात 
मी सापडले. कुठे वाटच दिसेना, कित्ती भटकले. भीती वाटली, काय 
करावं, काही सुचेना, अगदीं रंडकुंडीला आले. पण अखेर दैवानंच खैर 
केली. आणि शामसुंदराची माझी भेट झाली. त्यांनीच मा त्या घनदाट 
वनातून वाट दाखवून, बाहेर आणले. त्यांचे उपकार कसे फेड्‌ ! ” 


एकटीच बट बिट॒पी भटकतं बिकट वाटिका दाठ । 
बिकट कितोी, तरि फछे न काही भूल भुलावण वाट ॥॥ 
लटकत बट पारंबी गुंतवि बेली विटप लपेट । 


.झुकत झलकतो मुकुट सावरित नटवर देई भेट ॥ १६२ ॥॥ 


१७३ जैर 





१६३ 


प्रियागम 


१६४ 


विरहकातर 


१९५ 


कंवारशीव 


रसलीना ५५ 
मलिन देह, वेइ बसन, मलिन बिरह के रूप । 
पिय-आगम ओरे चढ़ी आनन ओप अनूप ॥ १६३ ॥ 


'प्रियकर येणार ' ही वार्ता ककताच विरहिणीची काया हर्षाने प्रफ्ल्लित 
झाली. अंगांगावर नव्या कांतीची झब्ठाढी दिसू लागली. मुखम्लानता 
विरली. अंगावरील मलछीन वसनही खुलून उठले. 


तनु स्‍लान मलिन वसन नेसलोी विराणी । 

कुंतल निस्नेह तसे, दिसत दीनवाणी ॥। 

प्रियकर येतांच परो कांति खुले देहीं । 
रोमांचित अंग अंग मोहर मन मोही ।। १६३ ॥। 


१० १०३ 


रंगराती रातें हियें प्रियतम लिखी बनाइ। 
पाती काती बिरह को छाती रही लगाइ ॥। १६४ ॥॥ 


'परत येणार' हैं वाक्य असलेले प्रियकराने प्रेमपत्र वाचल्यानंतर तिच्या 
सुखातुर व वेभान स्थितीच॑ सखी वर्णन करते, / प्रियकराचं पत्र हातीं 
पडताच ती सुखावली. आगमनाची वार्ता वात्रताव तिचा आनंद 
गगनात मावेना. ती पत्रिका, विरह कातरून टाकणारी कातरच तिला 
वाटली. 


प्रेमपत्न तें उरी छावते सिटदुनी लोचन पात । 
कातर ती हो विरहु फातरी, येत चांदणी रात ॥। १६४ ॥॥ 
भर है 


लाल, अलौकिक लरिंकई लखि लखि सखी का । 
आज कालिह में देखियतु उर उकर्सोही भाँति ॥|१६५ ॥॥ 


कंवारशीव ओलछांई पहाणारी, अंकुरित योवना नायिकेज्या मखमली 
अंगावरीद ऊर उम्बल, ती नवी नबव्हाढली, सखी नायकाला सांगते, 
“प्रिजलाल, तिचरा अल्लडपणा पाहून मैत्रिणीनाही हेवा वाटतो. आजकाल 
तिच्या मखमली देहावर जरतार गंफली जात आहे. वक्षस्थवद्वी कमल 
कव्ठयांची उमऊ दिसू छागली आहे. ती मधून मधून थरथरत्या हातांनी 
संकोचून आपले वक्ष चाचपते व या सवलाईन मोहरते. 


बघुनी अल्लडता खिची करिता बेडेचार । 

बे बादतां सेलिणी करूं बघती! अनुकार ॥। 

कुंबार सीमा संपता अशांत उमले ऊर । 

चाचपते उर आपुले जागे मानते हुर हर ॥॥ १६५ ॥। 


है ७१ हा 





१६६ बिलखी डभकोंहं चखनु तिय लखि, गवनु बराइ। 
पिय गहबरि आएं गर राखी लगाइ ॥ १६६॥। 


कंठालिगन नायकाला सोड़्न जाताना पाहृन प्रेयसीचे डोछे भरून आले. कंठ दाटून 
:... आला. तिची शोकाकुल परिस्थिती पाहुन॑ नायकाला गहिवर आला 
व तिला त्याने घट आलिगन दिले. द 


तिचिया नथनीं आसवें दाट्नि गेई कंठ । 

गहिवर येई जिवलूगा, आलिगित आकेंठ ॥। 
निधता प्रवास संपषी ही प्रीतिची कीर्त । 
उल्लंघील कसा पुढें प्रयाग संगम तीर्थ ॥ १६६ ॥। 


न्‍र फरै 


१६७ प्रतिबिबित जयसाहि-दुति दीपति द्रपन-धाम। 
सबु जगु जीतन को करो काय-ब्यूह मनु काम ॥ १६७ ॥। 


कायव्यूह राजा जयसिव्हाने बांधलेल्या शीशमहालाचे व राजसौंदर्यातें कविक्ृत 
वर्णन- त्या दर्षण धामांत, राजा. जयसिंगाची अनेक सौंदर्य बिबे 
भरलेली दिसतात. जणूं काय जग जिंकायला काम देवाने हा सौंदर्याचा 
' कायव्यूह 'च रचिला आहे. 


नपति छबी प्रतिब्िबवी अयणित दपणधाग । 
जग जिकायाते जण  कायब्यूह  रचि काम ॥। १६७ ॥। 


भर फैः 


१६८ बाल, कहा लाली भई लोइन-कोइनु माँह । 
लाल, तुम्हारे दगनु की परी दगनु में छांह ॥ १६८ ॥ 


प्रत्युतर प्रभातसमयी नायक नायिकेच्या घरी आला आहे. अन्य ठिकाणी रात्नीचे 
: क्रेलेले जागरण लालबुंद त्याच्या डोढछ्चात अजून तरंगते आहे. ती लाली 
बघताच नायिकेचे डोछेही क्रोधाने छा होतात. तरी' तो शठकपटनाटकी 
तिचे डोछे छालबुंद होण्याचे कारण विचारतो. “ प्रिये ! तुझे डोछे असे 
लाल का ग दिसतात ? ” ती त्वरित उत्तर देते,  प्रियकरा, ती छाछी 
नव्हे हो, तुमच्या डोछुभांची अरुणिमाच माश्या डोढ्चांत प्रतिबिबित 
झालेली आहे ! 


प्र.-कां ग तुझे डोछे असे आज भासती छाल । 
उ.-- प्रतिबिबच नयनांतले अपुल्या तें ब्रिजलाल  ॥।| १६८ ॥ 
कर है 





हे कै गम (ललार: यकाफ कल | फल  - २ 52 4 52720 ७8 "5 8 270 0० उपक उप 
ने कर्िललकान जाओ ० ० 9... का ६ 


: रसलीना ्‌छ 


___॒॒॒_  ॒॒[  ३ृठउ$३इउइ_[_ज_ज्न््््रि्पपपपभप।प। 


१६९ 


' निशिजाग 


१७० 


. काम बिव्ह्द 


१७१ 


धरजावाई 


तरुन कोकनद-बरनबर भए अरून निसि जागि। 
वाही के अनुराग दग रहे मनोौ अनुरागि ॥ १६९ ॥ 


 प्रौढ़ा खंडिता अधीरा नायिकेचे चतुर बोल--* रात्रीच्या जागरणामुल्ठे 


रक्‍तकमलासारखे झालेले डोत्ठे किती सुंदर दिसताहेत. रातोत्पलाच्या 
अनुरागाची अरूण शोभाच उमटलेली भासते. 


रक्‍त कमल नयनीं फुले, अरुणराग निशिजाग । 
उमटे हा तब लोचनी रागिणिचा अनुराग ॥॥ 
घालविली सारी निशा काल कुठें ब्नरिजराज 
जागरण!'ची रक्तिमा नयनीं दिसते आज ॥। १६९ ॥। 


१2३ ज्रैर 


तजतु अठान न, हठ परयौ सठमति, आठौ जाम । 
भयो बामु वा बास को रहै कामु बेकाम ॥ १७० ॥। 


दूती, प्रियकराला नायिकेच्या विरहव्यथेचरी व कामविव्हलतेची कथा 
सांगते, “ दिनरात अपराधाविना- काम तिचा छछ्छ करतो जाहे. त्या 
दुष्टानं तिचा प्राण घेण्याची प्रतिज्ञाच केली आहेसे वाटत॑. 


छत्ठतो तिजसी सारखा अपराधाविण काम । 

आठो प्रहरी चालवी निष्कारण संग्राम ॥। 

बाई भारिच दुष्ट हा बसे मांडणी ठाण । 

दावि वाकडी वाट ही हटवादी घें प्राण ॥। १७० ॥ 


जै - जै 


आवत जात न जनियतु, तेजहि तजि सियरानु। 
धरहूँ जँवाई लौं धट्यौ खरौ पूस-दिन-मानु ॥ १७१ ॥ 


पौष्य मासातील दिवस हा लहान असतो. त्या दिवसाची तुलना कवी 
घरजावायाशी करतो. “ या पौष्य मासांतील दिनमान घर जावायाच्या 
मानाप्रमाणेच कमी झालेले दिसते. आता आपली उग्रता सोडून तो 
अगदी थंड पडलेला आहे . क्‍ 


पुसे न कोणी येता जातां कांहि न उरला मान । 
कतिरांहीन घरजावाया परि पौष्यातील दिनमान ॥। १७१॥। 


है ९७ 











5 द शक  अ३3333003233:20::022:3 , /7]| 


प्८ द रसलीना 
न न न नम 
१३७२ चेलत चलत लो ले चलें सब सुख संग लगाई । 
ग्रीषम-वासर सिसिर-निसि प्यौ मो पास बसाइ ॥। १७२ ॥ 


ऋर शिशिर नायक परदेशी जायला निघाला- विरह व्याकुल नायिकेची' सखी तिची 
समजूत घालून धीर देते. त्यावर ती म्हणते, बाई ग ते गेलेत खरे पण 
जाता जाता ही शिशिररात व ग्रीष्मदिवस मरा छक्लायला ठेऊन गेलेत. 
त्यांची छछृणा मी कशी ग सहन करू.” 


संगे घेउनि सर्व सु्खें ही जिबवलग जाई दूर । 
ग्रीष्म दिवस अन्‌ शिशिर रात ही ठेऊनि मागे कर । १७२ ।। 
१24 १०६ 


१७३ बेसरि-मोती-दुति-झलक परी ओठ पर आइ। 
चूनो होइ न चतुर तिय, क्‍यों पट-पों छयो जाइ ॥॥ १७३ ॥ 


संश्रमिता यौवनागमाने नायिकेच्या देहावर नवे तेज आले आहे. या विमलकांतीची 
झकाक्क तिला सर्वांगी सजविते. नाकातील बेसरमोत्याचे तेजकिरण 
तिच्या ओठावर पडल्यामुकेे, तिला सारखा ओठाला चुना लागल्याचा 
भास होतो. ती तीनतीनदां हातानं पुसते. पण तो पुसता पुसत नाही. 
ही तिची संभ्रमित स्थिती पाहुन, सखी परिहास करीत म्हणते, “ अग, 
तुझ्या ओठावर बेसरमोत्याचं किरणबिंब पडलं आहे तो काही चुना 
नेव्हे. मारे पदरानं पुसतेस ती ! तो पुसणार आहे वाटतं ! ” 


अधरीं तुझिया बेसर मोती-झाक, नव्हे ग चुना । 
पदरानें पुसतेस सारखी चोरुनि चोरुनि पुन्हा ॥ १७३ ॥। 


न ञ 


१७४ चितु बितु बचतु न, हरत हठि लालन-दग बरजोर। 
सावधान के बटपरा ए, जागत के चोर ॥। १७४॥ 


जागृत चोर॒पूर्वानुरागिणी नायिका दूतीला प्रियकराच्या डोछय्ाचे गान्हाणे सांगते- 
 अभ त्यांचे डोछे सावध डाकू आणि जागृत चोर आहेत. त्यांच्यापासून 
. माझं चित्तथन बचावर्ण अगदो अशक्य आहे ”. 


जीव जागवुनि घालती, खतुराईनें चोर । 
सावधपणि हा दरवडा, नेत्र दरबडेखोर ।॥ 

कसे चित्तधन वाचवं दग ते बह बलजोर । 

सावध करनी चोरती जागृतीतले चोर ॥॥ १७४ ॥ 


2३ 2 


१७५ 


बरी सौरभ 


१७६ 


संधिकाल 


१७७ 


लक्षवेध 





रसलीना | ५९ 





बिकसित-नवमल्ली-कुसुम-निकसित परिमल पाइ। 
परसि पजारति बिरहि-हिय बरसि रहे की बाइ ॥ १७५॥। 


वर्षाकालीं नव मल्लिकेचा गंध लुटून वहाणारा बैरी गंधवाह, विरही 
हृदयांची जाछ॒पोछ करतो. नायिकासखिसंवाद-.. सखे नवमल्लिकेचा 
गंध लुटून वहाणान्या पहिल्या पाऊसधारांनी भिजलेला हा पवन, आपल्या 
स्पर्शानं माझ॑ हृदय पोछतो जिवलगाची आठवण देऊन जीव जाछतो 
आहे गे ! ” 


विकसित नव मालतिचा परिमह्, पहिली पाउसधार । 
सिचित जाव्ठी विरही हृदया समीर गंध तुषार ॥। १७५ ॥। 


ज्रै है 2३ 


गोप अथाइनु तैं उठे, गोरज छाई गैल । 
चलि, बलि, अलि, अभिसार की भली सँझौखें सेल ॥॥ १७६ ॥॥ 


प्रियभेटीसाठी संध्यासमय अभिसाराला अनुकूछ असल्याचे दूती नायिकेला 
सूचित करते. “ अग, ओसरीवर आता कुृणीच वाही. गोप केव्हाच उठन 
गेले आहेत. संध्या देखीलू गोरज धूलीनं धूसर झालेली आहे. यावेत्ठीं 
अभिसारानिमित्त सहलीला निधण्याची उत्तम संधी आहे. चल, घाई कर. 


सखे, ही संधी दवड़्‌ नकोस ! ” 


कुणी न बघती, सुनी ओसरी गेले ग॒ गोपाव्ठ । 

सहलोला ही वेब्ठ चांगली गोरज सायंकाव्ठ । 

मोहन परते मागुती विसावते गोकठ्ठ । 

डोछे कुणिही रोखितां सहजच उडते धूबछ ।॥ १७६ ॥॥ 
ह०॥ फरैर 


पहुँचति डटि रन-सुमट लॉ, रोकि सकें सब नांहि। 
लाखनु हूँ की भीर में आँखि उहीं चलि जाँहि ॥ १७७ ॥। 


नायिकेच्या नेत्र कटाक्षाकडे लक्ष वेधित दूती म्हणते, “ रणांगणात चढाई 
करणातन्या वीरासारखे, तुझे डोछे, नेमका वेध घेऊन, लक्षावधी लोकातून 
आपला प्रतिदंद्वी हुड॒कून त्यावर प्रहार करतात, कुणीही त्यांना अडव्‌ 
शकत नाही. 


लक्षावधि सेन्यांत घुसोनी जाय जसा रणधीर । 

कृुणी न अडवी, डोछे गाठति लक्ष्य आपुर्े नीट ॥ 
लोकादेखत लक्षवेध तो व्यूह मोड़नी चाल । 

येत पुढें कोब्ही घिठाई हतबल हो रखवाल ॥॥ १७७ ।। 


4 जै 


६० 


रसलीना 





१७८ 


कंदुकगोल 


१७९ 


उन्मादिता 


१८० 


सरस सुमिल चित-तुरंग की करि करि अमित उठान्‌। 
गोइ निवाहें जितिये खेलि प्रेम-चौगान ।। १७८ ॥। 


सखी नाथिकेला शिकवण देते. “ वेडे, प्रेम कधी रूपून रहात नाही, ते 
स्वागांनी बडबडत असतं. [पोलो खेत्ठावरीरू रूपक) तुझा चित्तवारू 
असा ठायीच उडवून काय उपयोग ? पुढे चार करून मैदान मारायला 
हवं. तुझ्या उठावणीला अडविण्याची कुणाची टाप आहे है तरी बच ! ” 
सरस चित्त अनुराग तुरग तो करित उठावण वेंध । 
टोलबीत ने खेठ चातुरी चकवित चुकवित गेंद ॥॥ 
देत नजर कधि लपबुनि छेंडुनि घेई तिरका झोल । 
सहज जिकिते प्रेमखेल्ठ ती मारुनि कंदुक गोल ॥॥ १७८ ॥ 

ऋ फरै 


हँसि हँसि हेरतिनवल तिय मद के मद उम्रदाति । 
बलकि बलकि बोलति बबन, ललकि लल्ूकि लपटाति ॥ १७९ ॥ 


सेत्रिणींनी तिछा मदिरा पाजून नायकाकडे नेली. त्या मदिराधुंदीत तिनें 
केलेले प्रीतीचे चाल्े दूती सख्यांना सांगते. “ मदिरेच्या धुंदीत तिन॑ काय 
काय चाछे केलेत म्हणून सांगू ! झुकत डोलत, बोललछी' काय' ! बरबछली 
काय, पदराची आठवण नाहो. लछाजेला वाव नाही, हसण्याला मर्यादा 
नाही. अगदी साखब्ठीची सुटली होती. अशी बेभाव तिची दशा. आणि 
अखेर तर तिन॑ कहर केला. सगव्ठयांदेखत नायकाछा अशी कडकड़्न 
मिठी मारलठी की काही पुसू नका ! ” 

पिउनो भदिरा उन्मादित ती झुलत झुके मदधुंद । 

हसत हसत बोलते-बरकते विस्कटला कचबंध । 

पदर उड़े उर उघडे घाया सुछीं भीति संकोच । 

कधून सारी सिठी प्रियांते दबे दुधारी खोच ।॥ १७९ ॥॥ 


१०4 # 


सिलि चंदन-बेंदी रही गौरें मुंह न लखाइ। 
ज्यों ज्यों मद-छाली चढ़े, त्याँ त्योँ उघरति जाइ ॥ १८० ॥ 


सदिर सौंदर्य नायिकेच्या गौरांगावर मदिरा पिऊन चढलेल्या छालीची दूती नायका- 


जवढछ प्रशंसा करते. व ही धुंद मीलन संधी साधायला उत्तेजित करते. 
आलेली घडी दवडू नका हा तिचा संदेश, “ तिच्या मुखावर लावलेली 
चंदनाची विदी गौरवर्णात मिसक्ून गेल्यासारखी' भासते, पण जशी' जशी 
मदिरेची धुंदी चढत जाते, तशी तशी आलेल्या लाढीमुद्ं ती बिदी उमट्न 
दिसते.” 


गोर सुखावर घंदन बिदीं दिसेन चचित भालों । 
निखरून येई चढें जसजशी मधुर मदिरेची छाली ॥। १८० ॥। 


है है 


साका१दालतपशिकररलवननान क वन्‍टाधि जज पक जाए हाट 


१८१ 


._ अनंतरूप 


१८२ 


प्रिय आठव 


१८३ 


रतिसुख गविता 


वियिििििनीनिीनिनन लय कि किक शिििशविीशिििीशिडिकििशिअसिशषििय लि डिक क्रय / - रा नि शा 


रसलीना | ६१ 


में समुझ निरधार, यह जगु काँचो कॉच सौ। 
एके रुपु अपार प्रतिबिबित लखियतु जहाँ ॥ १८१ 


अद्वेतवाद्याचे मनोगत “माझा असा निर्धारित सिद्धांत आहे की जग हे 
कांच भिगासारखे आहे. प्रभूचे एकच रूप अनंतरूपांनी वस्तृवस्तृतून 
दुगोचर होते. 


कांच, भिग सम भासे जग हें असत्य क्षणभंगर । 
अनंत रुपें ग्रतिबिबित हो एकरुप अंक्र ॥ १८१॥ 
का ०३ 


जहाँ जहाँ ठाढ़ी लख्यौ स्थामु सुभि-गसरमौरु । 
बिन हूं उन छिनु गहि रहतु दगनु अजों वह ठोरु ॥ १८२ ॥ 


श्रीकृष्ण गोकुछ सोड़न मथुरेला गेरे. गोपगोपषिकांना हा वियोग असह्य 
झाला असला तरी दु:ःखात सुख म्हणून श्रीकृष्ण सहवासाने रमणीय 
झालेली स्मृतिस्थरे त्यांनगा अधिकच प्रिय वाटतात. त्याच्या आठवणीतच 
ते मनाच समाधान करतात. 


अज़ुनी नयना सुखबिती कुंज पुलिन स्मृति धाम । 
जिथे खेलला सावव्शा सममोहन अभिरास ॥॥ १८२ ॥॥ 


१ ज्रर 


रँगी सुरत-रँग, पिय-हियें लगी जगी सब राति । 
पड पेंड पर ठठकि के, ऐंड-भरी ऐंडाति ॥ १८३ ॥ 


रतिकेली नंतर, प्रेम गविता नाथिकेची चेष्टा मैत्रिणी आपसात करतात. 
“/ प्रियकराच्या मिठीत रात्रभर जागरणात रमलेली नायिका, सवती- 
समोर मारे मुरकत कशी मिरवते पहा तरी. “ 


सुरत रंभि रंगली अंगना, अंग अंग सुखसाथ । 

आवलीता ती भिठीत जिवलूग जागरणाची रात ३ 

वशीकरण साधलें, मनाशी आठवीत रति भेंट । 

गर्वभरें ठुमकले दावित सबतीतें ती ऐंट ॥| १८३ ॥। 
ज् ०३ 





द्र 


; 


१८४ 


शपथ सांगतो 


१८५ 


नज़र चोर 


१८६ 


नखलेसा 


रसलीना 


लालन, लहि पाऐं दुरे चोरी सौंह करें न। 
सीस-चढ़े पनिहा प्रगट कहें पुकार नैन ॥। १८४ ॥। 


नायक अन्य स्त्रीकड्न सकाछी परत आहछा आहे. व तो शपथेवर आपला 
अपराध लपविण्याचा प्रयत्त करतो आहे. पण त्याच्या डोछ्य्यातील लाली 
छपत नाही. त्याचे समर्थन ऐक्‌न नायिका म्हणते, “अहो, शपथ खाऊन का 
कुठ चोरी लपणार आहे ? तुमचे डोछेच, काय सांगायचं ते ओरड्न 
सांगताहेत की. 


आण घालिता लपे न चोरी, हे अंतरिचें हेर । 
नयन सांगती ओरड्न ते काय आंत बाहेर ॥॥ १८४ ॥। 


०३ १०४ 


तुरत सुरत कैसे दुरत, मुरत नैन-जुरि निठि। 
डॉडी दे गुन रावरे कहति कनौडी डिठि॥ १८५॥ 


प्रोढ खंडिता अधीरा नायिकेनं केलेली प्रियकराची पुष्पपूजा. “ नुकतंच 
कार्य संपलेल दिसतंय, डोछ्याछा काही डोढ्शा देता येत नाही. नजर 
कावरी बावरी दिसते. चुकून नजरानजर जाली तर डोल्ठे खाली झुकतात. 
ही तुमची चुकवाचुकवीच आंतर्ू गुपित बडबडते.” ग 


सुरत सांगते सुरत ही सरली ती नृकतीच । 

नजर चुकविते चोरटी नजरा नजर न तीच ॥। 

चुकून मिद्धतां टाव्दते, करश्ति नयन संकोच । 

देति दवंडी पिदुनिया अपराधाची पोंच ॥। १८५ ॥ 
ज् हैः 


मरकत-भाजन-सलिल-गत इंदुकछा के बेख । 
झींन झगा में झलमले स्पामगात-नखरेख ॥ १८६॥। 


अन्य स्त्रीशी केलेल्या रतिसमरांत नायकाच्या वक्षस्थलावर नखक्षत 
उमटठले आहे. ते पाहून खंडिता नायिका म्हणते, “ पाण्यानं भरलेल्या 
नील पात्नात चंद्रकलेच॑ प्रतिविब पडावं तसं या शामवक्षावर उमटलेली 
नखरेखा चंद्रकलेच्या डौलानं मिरवीत मरा व्यथित करते. ” 


नील्सरीं प्रतिबिबली चंद्रकलेची रेख । 
शास तनुबवर उमटला नखलेखा आलेख ।॥ १८६ ॥॥ 


हे १०४ 


हु पधा कक ला हा ं कैट 


१८७ 


भाव विरोध 


१८८ 


कंचुकीौलक्षणा 


१८९ 


रंगसंगति 


रसलीना ६३ 





बालमु बारें सौति के सुनि परनारि-बिहार । 
भो रसु अनरसु, रिस रली, रीझ खीझ इक बार ॥॥ १८७ ॥। 


सवतीकडे न जाता, परकीयेकडे रात्र कंठिली हे कल्ठताच नायिकेच्या 
मनात उठलेले परस्पर विरोधी भावतरंग दती इतर सख्यांना सांगते 

नायक सवतीकडे न गेल्यामुल्े पक्ृभर ती आनंदित होते. पण पत्ात 
परकीयेच्या विचारानं दुःखित होते. क्षणात रोष उत्पन्न होऊन त्याच्या 
उपहासाला ती प्रवृत्त होते. असूया, आनंद, दुःख, कोप, चीड, उपहास 
या सव॑ भावना एकाच वेतठ्ी मनात नाच लागतात. ” 


सवतीकडे न कंठिली, परनारीसह रात । 

सुखी होय ती कामिनी, अशी ऐकतां सात ॥॥ 

असुया दुखवी, हासवी, उपजे भाव विरोध । 

राग, हे, उपहास तो चीड खेद उपरोध ॥॥ १८७ 


भर प्र 


दुरत न कुच बिच कंचकी, चपरी, सारी सेत । 
कवि-आकन के अरथ हौँ प्रगटि दिखाई देत ॥ १८८ ॥। 


अंकुरित नायिकेचा, हल्ठुं हल्ठुं होगरा कंचुकीउर दूती सखींना सांगते 
अग आता पांढन्या साडीतृन दिसायचं ते दिसतंच, कंचुकी तीकडे 
पडतेयसं वाटत॑. “ 


प्रगट पहाताना दिसे कुचकंचुकी उभार । 
कवि अक्षर लक्षणेपरी कवि अर्थ संभार ॥ १८८ ॥॥ 


कै जैर 


भई जु छबि तन बसन मिलि, बरनि सके सु न बेन । 
ग-ओप आंगी आँग आँगी, दरी दुरे न॥ १८९ ॥ 


केशरी काचोछी व वसन नेसलेल्या गौरवर्णी नायिकेच वर्णन सखी करते 

अग तिचा म॒तब्ठचाच लछाऊहंगोरा रंग, अन अंगावर केशरी साडी व 
त्याच रंगाची काचोढ्ी त्या गोजिरीनं घातल्या न घातल्या सारखीच 
वाटते. ” 


तनुकांतीत विलीन हो आंभरणांचा रंग । 
वसनविहीनच भासते सखिचे सुंदर अंग ॥। 

आभरणोें ती तंग, रंग हो तनकांतीत विलीन । 

अंग गोर कुच्मंडत्ठ सुंदर भासे कुंचुकहीन ॥। १८९ 


और . १०६ 








ँ-झजम्मनन्न्न्न्म्कन्मनन जज ण८<.ोमआ न ली 


६४ रसलीना 
कल अनन्त नल बल कवर सनम नस पड पर ++ कर ८7 
१९० सोन जुही सी जगमगति अँग अँग जोबन-जोति । 
सुरँग, कसूभी कंचुको दुरंग देह-दुति होति ॥। १९० ॥ 


कुसुंबी काचोढी सखी, नायिकेच्या यौवन सौंदर्याची नायकाच्या मनावर मोहिनी धाल्ते. 
कुसुंबी कांचोछी अंगात घातल्यामुद तो रंग तनुद्यतीची कुसूंबी झाक 
यांचा मनोहर संगम मनारा भुरछ पाडतो ” 


सोनजुईपरि अंग झव्ठाले सुंदर यौवन ज्योत । 
कुसुंब रंगी लाल कंचुकी पडे दुरंगी झोत ॥। १९० ॥ 
भर औ 


१९१ बडे न हज गुननु बिन बिरद-बडाई पाइ । 
कहत धरे सों कनकु, गहनौ गठटयों न जाइ ॥ १९१ ॥। 


वर्ण धत्तूर कविची प्रास्ताविक उक्ती, _नुसत्या नावाच्या मोठेपणानं अंगी गुण बाणत 
नाहीत. धोतच्याला कनक म्हटलं तरी त्याचे दागिने घडत नाहीत. ” 


गुणाविना नच थोरवी, असुनी केवछ नांव । 
कनक नाम धत्त्र घे घडति न डाग जडाव ॥| १९१॥ 


भर १०६ 


१९२ -कनकु कनक तें सौगुनौ मादकता अधिकाइ। 
उहि खाऐं बाराइ, इहिं पाएँ हीं बौराइ ॥ १९२॥ 


मादक सुवर्ण कविची उक्ती, “ धन किंवा सुवर्ण यांची धुंदी धोतच्यापेक्षा शतपटीनं 
अधिक असते. त्यामुद्ं माणूस' जास्त उन्मत्त बनतो. धोतरा चाखून 


माणूस धुंद होत असला तर सुवर्ण केवक् पहाताच त्याला शतपटीनं 
धघुंदी चढते. “ 


शतपट कटकाहून तें मादक सुवर्ण प्रेम । । 
ग्रिछ्ततां माजवि धत्तुरा, धुंदवि बघतां हेम ।। १९२ ॥ 


जौ ज् | 


कष्कटुड:एक पार अम्य बषुचछ 


3 लक 


१९३ 


सज्जा-रज्जु 


१९४ 


प्रीत भिगरी 


१९५ 


लोभो दलाल 





रसलीना ६५ 





डीठि बरत बॉँधी अटन, चढि धावत न डरात । 
इतहि उतहिं चित दुहुनु के नट लाँ आवत जात ॥ १९३ ॥ 


नायक व नायिका अमोर समोर असलेल्या आपल्या घरांच्या सज्जावरून 
एकमेकाकडे तजर लाबीत आहेत. परस्पर हृदयांची अंतरावरूत देवाण- 
घंवाण चाल आह. दोरीवरून इकड्न तिकडे चालणान्या डोंबान्या- 
प्रमाणं त्यांची मन नजरेच्या बांधल्य। दोरावरून, कसबी नटाप्रमार्ण 
तोल सांभादठून इकडून तिकडे फिरत आहेत: 


सज्जावरूनी बांधला दो नजरांचा दोर । 
इकडुनि तिकडे धांवते सन हैं मौन सुजोर ॥। 

रज्जुवरुनी चालतां चित्त नटापरि धीट । 

घडता डोछे भेट ती बंध ताणले नीट ॥॥ १९३ ॥ 


फ्र १०३ 


झटकि चढति उतरति अठा, नेंक न थाकति देह। 
भई रहति नट कौ बटा अटकी नागर-नह ॥॥ १९४॥। 


नायक खाली कुठेतरी उभा आहे. नायिका त्याला पाहण्यासाठी तिन- 
तिनदा गच्चीवर येते. तिची ही चढउतर सखी भिंगरीच्या रूपकानं 
सांगते, " पटकन ती गच्चीवर येते, डोकवते, पुन्हा खाली जाते. सारखी 
तिची चढउतार चाल आहे. बिचारीला थकवा देखील येत नाही. हातातील 
गोफाला गुंडाल्ठत्या उलगडत्या भिगरीसारखी ती खालीवर फिरत आहे. ” 


येइ न थकवा, घालित फेरे गच्चीवर सारखी । 
प्रेम रज्जुवर भिगरीपरी चढत उतरते सखी ॥॥ १९४॥ 


है ः 


लोभ-लगे हरि-रूप के करी सांटी जरि, जाइ। 
हाँ इन बंची बीच हीं लोइन बडी बलाइ ॥ १९५॥ 


पू्वनुरागिणी नायिकेचे सखीशी हितगुज, “ अग, माझे डोलछे अगदी 
एखाद्या लोभी दलालासारखे आहेत. शामसुंदराच्या रूपाला भाकछ्न 
मला न विचारता माझं चित्त व मन त्यांनी परस्परच विकन टाकलूं." 


हरिरूपातें मोहनी लोभी नयन दलाल । द 
विकलें ग बाई मला दिला परस्पर माल ॥। १९५॥ 


हु ज् 





द्द 


हल्‍हणणएएएशएएएएशशननना 


रसलीना 





* १5९६ 


गव्हाद्ली नागीण 


१९७ 


द्राक्षासव 


१९८ 


संगीन,संगर 


चिलक, चिकनई, चतक सौं लफति सटक लाॉं आइ। 
नारि सलोनी सांवरी नागिनि लों डसि जाइ ॥ १९६ ॥। 


[नायक कुणा सावल्या सुंदरीवर मोहित झाला आहे. तिला 
दाखवीत तो दूतीला म्हणतो, “/ ती सावव्ठी सुकुमारी, नागिणीसारखी 
सठ्सक्कत येऊन, हसत मुरकत मरा दंश करून, बिजली सारखी झटकन 
निघन गेली. “] 


नितल अंग, सब्ठसव्ठते बिजली, नागिण रंग गव्हाद्व । 
डसे जिव्हारी, हसे सुरकुनी, जाय करुनि घायाव्ठ ॥१९६॥॥ 


१०३ भर 


तोरस-राच्यों आनू-बस कहाँ कुटिल-मति क्र। 
जीभ निबोौरी क्‍यों लगे, बोरी, चाखि अँगूर ॥ १९७ ॥ 


[नायक अन्य स्त्रीवर अनुरक्त आहे. हे कछताच, नायिका रुष्ट झालेली 
आहे सखी तिची प्रशंसा करीत समजत घालते. “सखे लोक उगाच 
कानात जहर ओततात, त्यांचं काय ऐकतेस ? एकदा मधुर द्वाक्षांची 
चव घेतल्यावर कुणी कडु निबोली चाखील का ? वेडी आहेस तू अगदी.”] 


ऐकू तको ग सखे कुणादें खोटें लाटें कांहीं । 

उगाच कानीं जहर ओतती, भले न बचवे त्याहीं ।। 
रुचे न रसिका वरवरलू तो निबोनीचा न्र । 

चवी चाखतां एकदांच हें टंचमधुर अंग्र ॥ १९७॥ 


र्रः है 


जुरे दुहुनु के दग झमकि, रुके न झीनें चीर । 
हलकी फोज हरोल ज्यों परे गोल पर भीर ॥ १९८ ॥ 


[नाथकाछा बघताच, नायिकेनं मुखावरूत ओढणी घेतली. पण ती विरल 
असल्यामुत्ठे, नायकाची नजर, तो भेदून आत तिच्या डोछथांशी लढत 
घेत आहे. हे नयनसंगर सखी सखींता सांगते. “ तिने मुखावर घेतलेली 
विरछ ओढणी भेदून दोघांचेही डोछे बालेकिल्ल्यांतच परस्परांना भिडले. 
बालेकिल्ल्याची कोवछी रक्षक सेना गारद झाली. आता मुख्य सेनेवरच 
सारा भार पडलछा. त्यांनी या हातघाईच्या चढाईत परस्पर संगिनी 
रोखल्या. आणि चार डोल्दचांचे संगीन समर सुरू झाले, ”] 


भिडती सेनासंघ संगरी नाजुक चम्‌ विजोड । 

फोड्नि घुंघट गोट, अधाडी सेता करी बिमोड । 

रोखिति नेनानेन, संगिनी, खणा खणी दृगमोड । 

अर्ध्या झुकल्या, अर्ध्या मिटल्या पापणीत तडजोड ॥॥ १९८॥ 


है जर 


१९५९५ 


. केशर किजल 


२०० 


उलटा फासा 


२०१ 


प्रेस-प्रयाग 





रसलीना ६७ 


केसर केसरि-कुसुम के रहे अंग लपटाइ । 
लगे जानि नख अनखुली कत बोलति अनखाइ ॥ १९९ ॥॥ 


| सखी खंडिता नायिकेचा भ्रमनिरास करून, तिचा रोष घालविते 
“ बाई ग त्यांच्या अंगावर त्या नखांच्या खणा नव्हेत. उटी लावताना 
ते केशर पराग चिकटले आहेत. तूं उगाच का त्याच्यावर कोपतेस ? | 


केशर रंगी, अंगि तयाच्या तूंच लाविलो उठी । 

संदेहानें बघसी कां ग देह छठा गोरटी ॥। 

अंगि चिकटले चुकार चुरलें केशर कूसुम पंराग । 

जखम नखाची नव्हेच बाई, वथाच धरिसी राग ॥॥ १९९ ॥ 


४ | 


दग मिहचन सृग-लोचनी भस्यौ, उलटि भुज, बाँहय । 
जानि गई तिय नाथ के हाथ परस हीं हाथ ॥ २००॥। 


नायक पाठीमागन येऊन नकव्ठत नायिकेचे डोछे झाकतो. ती तो करस्पश 


_ओव्ठखूनही हात तसेच राह देते. उलट आपल्या वाहुने त्याला उलटे 


कंवटात्ठतं. सखीवचन, / त्या मगनयनीच डोछ्ठे प्रियकरान मागन हक्कच 
झाकले. तिनं अचूक ओव्ठखलं, व उलट बाहुंनी त्याला आलिगन देऊन 
पुढ झुकवर्ल॑ व आपल्या अंगावर ओढ़ून घेतल 


हक्कच येउनि मागुती नयन झाकितो नाथ । 

सहज ओढ्ठखी स्पशेता दोन कुणाचे हात ॥ 

तसेच कवव्ठो ती तयां उलठटे भुजबंधात । 

अंग अंग घे दाबुनी धरिते उत्संगांत ॥। २०० ४ 
१०५ भर 


तजि तोरथ, हरि, राधिका, तन-दुति करि अनराग । 
जिहि ब्रज-केलि-निकुंज-मग पणग पग होतु प्रयाग ॥॥ २०१ ॥। 


कविची वृंदावनासंबंधीची प्रेमभावना---- 
मना, तीथंयात्रा सोड्न तू कृष्णराधेच ध्यान कर. गोकुछ वुंदावनात 
जा. तिथे, जिथे जिथे राधाक्ृष्णानी प्रेमविहार केला, ती ती स्थव्ठे 
त्यांच्या चिरंतन प्रेमामुके प्रयागच बनले आहे. पावलोपावली तुछा 
प्रयाग यात्रा घडेल 


नको तोथथे हरि राधिका तन द्युति वरि अनुराग । 
ब्नजकुल केलि-निकुंजि या पर्दि प्रेमप्रयाग ॥। २०१ ॥। 


१०३ १०४ 





द्‌८ 


ियनाााधााान कट, ीोभीगमम2कमपनण;भभ 


रसलीना 





२०२ 


है 2 


२०३ 


अपुरी हौस 


२०४ 


बकुल मा 


खिन खिन में खटकति सु हिय, खरी भीर में जात । 
कहि जु चली, अनहींचिते, ओठनु, हीं बिच बात ॥| २०२॥ 


(नायिकेने प्रियकराला गर्दीत पाहिडे. ती सखीच्या कानात कुजबुजताना 
नायकाचे ह्क्ष तिकडे वेधले. तिच्या ओठांची हाल्चाल थांबली. पण ही 
गोष्ट नायकाच्या मनारा बोचली. तो सखी ला म्हणतो, “ गर्दीतृन जाताना 
तिने माझ्याकडे चोरून पाहिले अन्‌ मैत्रिणीच्या कानात काहीतरी 
पुटपुटली. ती पुटपुटच माझ्या मनात सारखी खटकते आहे. “) 


गर्दी मधुनी पाहिलें-न पाहतांहि अबोल । 
सखिच्या स्कंधीं चाचपे, सहजच झुकवी तोल ॥॥ 
खुणावीत नजरेतुनी, हक्ुंच हलती ओठ । 

पुटपुट ती उरि टोचतें उपहासाचें बोट ॥। २०२ ॥। 


१०॥ ०३ 


अजों न आए सहज रंग बिरह-दूबरें गात । 
अब हीं कहा चलाइयति, ललन, चलन की बात ॥ २०३ ॥ 


प्रियकर नुकताच परदेशातून परत आला आणि तो लौकरच परत 


'जाणार. त्याने परत जाऊ नये म्हणून सखी त्याला विनविते. “ वियोगा- 


नंतर पहिली भेट होते न होते, तो पुन्हा परत जायचे हे उचित नब्हे. अहो 
अजून पुरता रंग भरला नाही. हौस फिटली नाही. मिठी पडली नाही तोच 
तोड़न निधायच्चं ! इतके काहो कठिण होता. ” 


विरहानंतर ती घडे, पहिली वहिली भेट । 

मिठी तोड़नी का पुन्हां परतायाचें थेट ॥॥ 

अलि न अजुनी टवटवी, चढला पुरता रंग । 

होस न पुरली ती पुरी, नच धरिले हो अंग ॥। २०३ ॥। 


१३३ 0३ 


अपने कर गृहि आपु हठि हिय पहिराई छाल । 
नोल सिरी और चढी बौलसिरी की माल ॥। २०४ ॥। 


वनविहार करताना नायकाने आपल्या हाताने गूंफून बकुछीची मात् 
नायिकेच्या गढ्ययात घातली. या प्रेमोपहाराने ती अधिकच फुलन 
उठली, तिच्या तनुकांतीच॑ वर्णन सखी करते. “ आपल्या हातानं गुंफलेली 
बकुछमाछ तिच्या गढबात घालताच ती मोहरछी, तिच॑ तनुसौंदये 
अधिकच खुलून दिसते.” 


बकुल मात्ठ घाली गढ्ठां स्वकरें गुंफूनी नाथ । 
कांति खुलाबी अधिक ती नवराई नवजात ॥। २०४ ॥। 


१०५ है 





२०५ 


अस्थिरा 


बावरी 


२०७ 


निशाभिसार 


24 २४० 455 2 बा ४ आय 30 2: श्र 


रसलीना ६९ 





नई लगनि, कुल की सकुच बिकल भई अकुलाइ | 
दुहँ ओर एची फिरति, फिरकी लॉ दिन जाइ ॥ २०५॥। 


पूर्वानुरागिणी नायिकेची अवस्था सखी सखीला सांगते. “ नायिकेची 
प्रीति आणि कुलरीति यांच्या ओढाताणीत तिची फिरकीग्रमाण गति 
झालेली आहे. दिनरात्र ती अस्थिर आहे. ” 


. नवा प्रणय अनुराग तो विकल करी कुल राज । 


फिरकीपरि दिन ओढिते, चित्त गरगरे आज ॥॥ 
रुचे न तनश्युंगारही फला फरलांचा साज । 
दोहिकडे सन धांवते--सुचे न कांहीं काज ॥॥ २०५ ॥॥ 


जद ऋ्रर 


इत तें उत, उत तें इते, छिनु न कह ठहराति । 
जक न परति, चकरी भई फिरि आवति फिरि जाति ॥| २०६ ॥। 


पूर्वानुरागिणीची दशनोत्क॑ंठा सखी सांगते, ' चकरीसारखी, प्रियदर्शना- 
साठटी इकड़्न तिकडे ती' सारखी फिरत आहे. ” 


इथुनि तिथें ती तिथुनि इथें पल ना स्थिर हे पाय । 
चढे उतरते भिगरी तशीच गति असहाय ॥॥ २०६ ॥। 


१०३ १०२ 


निसि अंधियारी नील पट पहिरि, चडी पिय-गेह । 
कहौ, दुराइ क्‍यों दुरे दीपसिखा सी देह ॥॥ २०७ ॥॥ 


अंधेच्या रात्री दिसू नये म्हणूत नायिकेने निशाभिसार केला आहे. पण 
सखी मार्गात बरोबर ओछखते. ती म्हणते, / रात्रीची रंगसंगती साधन 
तू निव्ाा अभिसार केला आहेस खरा, पण वेडे तुझी दीपकव्ठीसारखी 
अंगकांती का कुठे छपणार आहे. ती अंधारातच उजलकन दिसते ” 


निशाक्सांतीं नीलूवसन नेसुनी निघालिस गेह । 
सोडनि, कसी लपविशील ग दीपशिखेपरि देह ॥। २०७ ।। 


जद ०4 





ब््म्न्क्म्न््न्ग्न्नय्६्ज्न्न््ज्ज्ज््न्न्न्न््न््ष्षष्षषगप 


रसलीना 





२०८ 


सुर-मार 


२०९ 


शरणागत 


२१० 


मदनाचें विधान 


रहो ढीठ ढाढसु गहँ ससहरि गयो न सुरू। 
मुरयों न मनु मुरवानु चभि, भौ चूरनु चपि, चुरू । २०८ ॥ 


प्रेयसी च्या पायातील पैंजण झार ऐकन मोहित झालेला प्रियकर दूतीला 
म्हणतो, _ माझ मन तिच्या पायातील पैजणातच गुंतून राहिल. पैंजणांच्या 
मंजुल स्व॒रांचा मार खात, त्या आघातानं तिथेच चर झालं. पण तिचे 


पाय सोडले नाहींत-' 


दोन पावलावरी बांधलें, मन हें झालें चर । 
चर चूर हो पेंजण घातें, तरी न होई दूर ॥॥ 
सुरासुरों तो घुंगरमारा करिते पायल झार । 
धीर धरोनी तरी साहते सुरांतले हे वार ।। २०८ ।। 


ज्रर १३२ 


सोहत अँगुठा पाइ के अनवदु जरयो जराइ। 
जीत्यों तरिवन-दुति, सुढरि परयौ तरनि मन पाइ ॥ २०९॥ 


नायिकेच्या पायांतील अंगठबावरील अनवट (जोडवें) शोभेचं सखी 
वर्णन करते. “ तिच्या पायातील अंगठबात अनवट इतक॑ शोभून दिसतं की 
जणु काय त्या ताटंक (अनवट) दुतीमुकछं हतप्रभ होऊन सूर्यदेखील 
तिच्या चरणी शरण आला आहे.” 


अनवट जडितें अंगठा, उतरे तो रवि काय । 
द्युतिकिरणीं तरणीं ढब्छे धरी तरुणीचे पाय ॥। २०९ ॥॥ 


१०४ ्र 


जेंघ जुगल लोइन निरे करे मनौ बिधि मैन । 
केलि-तरुनु दुख देन ए, केलि तरुन-सुख दैन ॥॥ २१० ॥ 


प्रेयसीच्या मुदुल मनोहर जघनांची नायक स्वगत प्रसंसा करतो. “ते 


 जघन इतके सुंदर आहेत की ते बघून कदलीकंदानाही तिचा हेवा वाटावा 


व हे मदनाचे विधान बघून तरुण आनंदित व्हावेत ”. 


पीत गोर उरु गौरवी, लशित कांति वरदान । 
पृथुल-जधन-युग गोजिरें मदनाचें विधान ।। 
नवतीचें लावण्प तें झुरती कदली कंद । 

पाहुनिया तरुणा जना गुप्त होय आनंद ।॥ २१० ॥। 


है १३४ 


«>> माय ध न न्‍ ल्‍्त | 
है हल अकिसाशिनक 5 ॥ 7 





रसलीना ७१ 





२११ रहो पकरि पाटी सु रिस भरे भोंह, चितु, नैन । 


स्वप्न दिठीं 


१९२ 


पदमंजीर 


२१३ 


रूपसिध 


लखि सपने तिय ऑन-रत जगतहु लगत हियेँ न ॥ २११॥ 


त्या सुभगेनं स्वप्नात प्रियकराला अन्य मिठीत बघताच, ती रागावून 
त्याच्यापासून दूर झाली. ही मात दूती सखीला सांगते, “ स्वप्नदिठीत 
प्रियकराला अन्य मिठीत पहाताच, जागृतीतही ती त्याजपासून दूर 
सरकली व रागाने भिवया चढवून, बाजूस वतन पलंगाची गात घट्ट 
धरून पड़न राहिली “. 


प्रिया पाहते प्रियकरा मिटल्या स्वप्न दिठींत । 
रतिरंगीं रंगला सखा पड़नी अन्य मिठींत ॥॥ 

कोपें चढवी भीवया, धरूनो मंचक गात । 

पाठ फिरवि एकौकडे पहुडे छोटुनि हात ॥| २११॥। 


है १० 


किय हाइलु चित-चाइ लगि, बजि पाइल तुव पाइ। 
पुनि सुनि सुनि मुँह-मधुर धुनि क्यों न छालु ललचाइ ॥ २१२ ॥। 


सखी म्हणते, “/ सुभगे, केवढछ तुझ्या पायातील मंजिराच्या ध्वनीन तो 
एवढा चाव्वलछा आहे, तर तुझे मंजु बोल ऐकायला तो गृणग्राही किती 


अधीर झाला असेल याचा विचार कर ”. 


ढ़ 


हरवि भान, मन कयि लालारिन मंज़ुरू पदमंजीर । 
ऐकायातें मधुर बोल तव, किती ग बाइ अधीर ॥। २१२ ॥। 


जै प्र 


साहस सहसु, कोने जतन हजारु। 
लोइन-सिधु तन पैरि न पावत पारु॥ २१३ ॥ 


टूती प्रियकराच्या असीम सौंदर्या्र वर्णन नायिकेजवछ करते. “ छाख 
प्रयत्न करूनही त्याच्या रूप छावण्याचा अथांग सागर, हे डोलछे पार करू 
शकणार नाहीत “'. 


लावण्यांचें तुफान तें अथांग दर्या कांठ । 

तरंग ते हेलावतो, सौंदर्याच्ी छाट ॥॥ 

साहस केलें बाइ ग, कितिदां केला धीर । 

तरी न तरले नेन हे, रूर्पासधचे तीर ॥॥ २१३ ॥। 


१७३ १७४ 


अगर स्‍नन मम ोम._्म्म्स्‍््स्‍््ष््प 


छ२ रसलीना 


२१४ पट की ढिंग कत ढांपियति, सोभित सुभग सुबेष । 
हद रद छद छवि देति यह सद रदछद की रेख ।॥२१४।॥॥ 


भधुकंस प्रेयसीच्या ओठावर रददंश उंमटला आहे. ती कधी पदरानं, तर कधी 
ओठ दाबून ती लपव्‌ पहात आहे. सखी है बघृन तिचा परीहास करते. 
“अग ओठावरील ते प्रीतिचिन्ह अशी लपवतेस कां ! या रदनदंशामुद्ठं 
तर त्यांची शोभा अधिकच वाढली आहे. 


छबि सुंदर, अति सुभग तो परिसीमित रददंश । 
पदरानें कां झांकिसी अधरांचा सधुकंस ॥॥ २१४॥। 


१०४ ज्रै 


२१५ नाह गरजि नाहर-गरज, बोल सुनायों ठेरि। 
फंसी फौज में बंदि-बिच हँसी सबन्‌ तनु हेरि ।॥२१५॥। 


हरिगरजित सेनांच्या मध्ये बंदिनी असलेली शख्मिणी, श्रीकृष्णाची आव्हान गज॑ना 
ऐकन हित झाली. ती मनात म्हणते, " बधा ते आले, आता या रुख्मिणी छा 
बंदित कोण ठेऊ शकणार ! ही हरिणगर्जना ऐकन या कोल्झ्यांची तारांबछ 
उडेल “. या कल्पनेनं तिला हसूं आल. 


येतां ती हरि-गर्जितें, सिहाचा हुंकार । क्‍ 
कोल्ह्यांची कुइ थांबली, करितां वन संचार ।। 
सशापरी शिशुपाढ्ठ तो, पव्ठतो सेनाभार । क्‍ 
राजबंदिनी रुक्सिणी, हंसत करी सत्कार ॥ २१५ ॥। 


१३३४ ३३ 


२१६ बाल-बेलि सूखी सुखद इंहि रूखी रुख-धाम । 
फेरि डहडही कीजिये सुरस सींचि, घनस्याम ॥॥२१६॥। 


. उन्हाढ् झछ कलहान्तरिता नायिकेच्या सखीची उक्‍्ती, मानी नायकारा ती सुचविते, 
 अहो चतुर, आपल्या रुक्ष चेष्टेनं, ती सुकुमार वेल कोमेजून गेली आहे. 
तुमच्या हृदयाचा ओलावा मित्ठताच ती पुन्हा टवटवेल. करा न बिचारी- 

वर एवढी दया ! ”. ः 

उन्हाव्ठ झब्ठ बाला लता सुकवोी उतरे झील । ! 
जल सिचुनियां पालवी तिजसी हे घननील ॥। २१६ ।॥ 


जद १०४ 





'रसलीना ७३ 


ध्| आय आया आय अ के अपर. मन मल अमर जी नम मत नमन मम लिन किस श टिक मिशिशि कक 


२१७ 


विरहानल 


२१८ 


रूपवारुणी 


हे 


+ सगठं सगठं सांग ' 


ओधाइ सीसी, सुलखि बिरह-बरनि बिलुलात । 
बिच हीं सूखि गुलाबु गौ, छोटी छई न गात ॥ २१७॥। 


नायिकेच्या विरहतापांचं वर्णन दृती नायकाजवछ करते. “ विरहतापानं 
ती तत्ठमठते आहे. तिच्या जिवाची काहली झाली आहे. काही केल्या 
विज्ञत नाही. शीत उपाय म्हणून गुलाबपाणी अंगावर शिपताच, तुषार 
देहाला न लागता वरचेवरच जक्वन त्यांची वाफ होते ”. 


विरहानल तिज पोछ्वी, विकल दीन असहाय । 
शमवायातें दाहु तो केलें शीत उपाय । 
गुलाबजल तें सिचितां, तछमत्ठतें ती काय । 
शिवे न देहा थेंबही मर्धेंच जलुनी जाय ।। २१७ ॥। 


१०३ क्र 


तजी संक, सकुचति न चित बश्नत बाकु कुबाकु । 
दिन छिनदा छाकी रहति छटतु न छिनु छबि छाकु ॥ २१८ ॥ 


पूर्वानुरागातील नायिकेच्या प्रेमधुंदीची कथा मैत्रिणी आपसात सांगतात 
 तिन॑ लोकछाज अगदीच सोडली, बेपर्वा झाली आहे नुसती ! वागणं 
काय ! ते बोलणं काय ! सदाच प्रियकराच्या रूपाची वारुणी पिऊन त्या 
नशेतच ती धुंद असते ”. द 

लोकलाज नच भीतिही, उरला ना संकोच । 

धुंदीतच रातंदिनीं बरछे, उरे न पोच 

आसुसले डोछ्े सदा भेटवी हर्षनिधान । 

सुटे न सुटतां तें लिचें रूपवारूणी पान ॥॥ २१८ ॥॥ 


१३३ १७३ 


फिरि फिरि बश्चति, कहि कहा कह्मों साँवरे गात । 
कहा करत देखे, कहाँ ; अली, चली क्यों बात ।॥ २ १९ ॥ 


नायिका प्रियकरासंबंधी दूतिा अतिशय उत्कंठेनं विचारते, ही अधीर 


आतुरता एक सखी दुसरीला सांगते. “ पुन्हा:पुन्हा ती मरा विचारते, 


ते तुला कुठं भेटले ? काय करीत होते ? माझी आठवण काढली का ? 
अगदी एकटेच होते की दुसरं कुणी जब होत॑ ! काय म्हणाले ! अगदी 
सगढठं सगढ्ठं सांग ”. 
फिरुनि फिरुनि पुसते सखी, कुठें पाहिला शास । 
कुठे गुंतलें होते का ग, करीत कसलें काम ।॥॥ 
डोछे उडबुनि हंसले का ग, दिसला का अनुराग । 
साझ्या विषयों काय बोलले, अग॒दीं सम सांग ॥॥ २१९॥। 
३३ है. 


छ्डढ 





हणणणशणणनणणणणशननननफ 


'रसलीना 





९७ 


राजवाटदप 


श्री 


पतिततारक 


2 


शकुनवंती 


नव नागरि-तन-मलकु लहि जोबन-आमिर जौर। 
घटि बढ़े ते बढी घटि रकम करीं और की और ॥। २२० ॥ 


यौवनाला अधिकार मिह्ठाल्यानंतर, नपवतेनानं देहप्रातांत घड़न आलेल 
परिवर्तन. सत्तामदानं केलेल्या सुंदर अत्याचारांच वर्णन सखी दुसरी- 
जवछ करिते. यौवन नपतीला तिच्या संदर तनचा नवीन प्रांत मिठछताच 
त्याच्या सीमा सुटल्या व त्यानें अधिकार गाजवायला आरंभ केला 
सर्वांगी अदलाबदल करून टाकली. आधीच्या लहानांना मोठेपण मिछाल॑ 
आणि मोठे होते त्यांचा संकोच केला. असा अत्याचार माजविला. 


तनुप्रदेशीं गाजवी, यौवन नप अधिकार । 

घटवी गुरुता, गौरवी, रलूघृता करि बडिवार ॥। 

नितंब, स्तन नयना मिल्ठे मुलख वाढता घेर । 

कटि कुंचित, गति चंचला देइ घटित आहेर ॥॥२२०॥। 


१०4 १०५ 


कीज चित सोई, तरे जिहि पतितनु के साथ । 
भरे गन-ओऔगन-गनन गनों न, गोपीनाथ ॥२२१॥। 


भकक्‍त्ताची भगवंताला प्रार्थना, देवा माझें गुणावगुण लक्षात न घेता 
हे प्रभो ! मला तार. तूं पतिततारक आहेस आणि मी अतिपतित आहे 


अगणित गुण अवगुणास या गणा न गोपीनाथ । 
हृदय दया मम येउ दया पतिताते दया हात ।। २२१ ॥ 


१३३ १०४ 


मंगनेनी दग की फरक, उर-उछाह, तन-फल। 
बिन हों पिय-आगमस उम्रगि, पलटन लगी दकल ॥॥२२२॥ 


प्रियकराच्या आगमनाची शकूनवार्ता ऐकताच नायिकेच्या वेषभषा 
श्रंगाराची छगबग सखी सांगते. _ ती पहा मगनयनी, आज किती धांदल 
उडालीय तिची ! शुभशक्‌न झाल्यामुछं भेटीची उतावितछता तिल 
श्रृंगार देखील सुच्‌ देत नाहीं. _ डावा डोछा लवला, जघनबाहुंना स्फुरण 
आल. त्यामुद्ठ प्रियागमाची सूचनाच मिछाली असं वाट्न तिची तारांबछ 
उडाली. तिची लगबग सुरू झाली.” 


लवे पापणी धाग ती, म॒ग नयनीं हो धुंद । 

आनंदे मन मोहरे, लाज कपोली बंद ॥॥। 

वसन नेसतें रेशमी करिते सर्खि श्रृंगार । 

शकुन तनूचें सांगती, जिवलग अजि येणार ॥। २२२ ॥। 


१०४ १७१ 


२२३ 


पाऊल वाजले 


२२४ 


कदंब चोर 


6 383 


चंद्रताप 





रसलीना ७५ 





रहे बरोठे में मिलत पिऊ प्रानन के ईसु । 
आवत आवत की भई बिधि की घरी घरी सु ॥२२३।। 


दारात पाऊल वाजले. पण आपके प्राणाधार बाहेरच आप्तजनांशी 
व मित्रमंडठीशी बोलत उभे असलेले पाहुन, ती अधीरा आतल्या आत 
तव्ठमढ्ठते. पव्ठाचा विलंब तिची आतुरता अधिकाधिक वाढवितो. 


आले बाई वाजले पाऊल तें दारांत । 

ऊंबरठयावर थांबले बोलत परिवारात ॥। 

साहवे न हा अडथढ्ा, विलंब पव्ठ अवकाश । 
युगसम वाठे ती घडी आतुर त्या जीवास ॥॥ २२३ ॥॥ 


१० प्र 


रबि बंदौ कर जोए, ए सुनत स्याम के बैन । 
भए हँसों है सबन के अति अन खोँ है नैन ॥२२४।॥। 


गोपी वस्त्नहरण प्रसंगी श्रीकृष्णाच्या खटयाव्ठ पणाचं हे वर्णन. “ तुम्ही 
सर्वजणीनी हात ऊंचावून सूर्याछा नमस्कार केलात तरच तुमची ब्त्रे 
मी तुम्हाला परत देईन “. हें कृष्णाचे बोल ऐकन जल्ंतील त्या नग्न- 
गोपिकांच्या रागेजल्या डोछ्ांना हसू फुटलं. 


कराल जरि रविवंदना दोन्ही जोडुनि हात । 

देइन वसने ही तुम्हां ऊंचावीत भुजांत । 

नग्न उभ्या जलि गोपिका, ऐकुनिया हे बोल । 

कुपित कुमुदिनी लाजती हसती नयन विलोल ।॥ २२४ ॥॥ 


१०] १७६ 


हाँ हीं बौरी बिरह-बस, के बौरौ सब गाउँ। 
कहा जानि ए कहत है ससिहि सीतकर-नाउँ ॥॥२२५॥। 


विरहाने आधीच मी तत्ठमत्ठते आहे. त्यातुन ही चंद्रकिरणे मरा भाजून 


: काढीत आहेत. छोक या तापदायक चंद्राला शीतकर का म्हणतात हेच 


मला कल्ठत नाही. सार॑ं खोटं आहे ते ! ”. 


खुल्दचाच या पुरवासिनी पिउनि चांदणें धुंद । 
चंद्रकरें लोभाउनी, लुटती सौख्य स्वच्छंद ॥। 

झाले ग मो बावरी-हा कसला आनंद । 

विरहि जनांतें ताप दे शीतल कर हा चंद्र ॥ २२५ ।॥ 


७२ ६०४ 





बाइक ३___॒_॒___॒_ 


रसलीना 


नल नम  ा 
२२६ अनी बडी उमडी लखें आसिबाहक, भट भप। 


राजप्रशंसा 


२२७३ 


उरजखसखम 


२२८ 


हिंग व कापुर 


मंगल करि मान्यों हिये, भो मह मंगल रूप ॥२२६।। 


कवी, राजा जयसिहाच्या शौर्यात्री वाखाणणी करतो. “ असिधारी 
जयसिंहाने परचक्राची मंगल घडी आलेली पहाताच त्याचें मुखही 
मंगलग्रहासारखेच आरक्त झाले.” 


आलोी मंगल ही घडी रक्तवदन अनरुप । 
पाहुनियां परचक ते असिवाहक जयभूप ॥। २२६॥। 


१०३ १०४ 


सोवत, जागत, सु-पन-बस, रस, रिस, चैन, कचेन । 
सुरति स्थाम घन को, सुरति बिसरे हूँ बिसरे न ॥॥२२७॥। 


प्रोषित नायिका आपली स्मृतिदशा सखीला सांगते.  जागृतीत, स्वप्नात, 
रागात, अनुरागात, मीलनात, विरहात, शामसंदराची स्मति मला 


पत्भर देखील सोडीत नाहीं ग ! विसरू पहाते पण विसराचाच विसर 
पडतो ! 


शयत्ति, स्वप्नि जागेषणी नर्यात बसे अभिराम । 
अनुरागीं रागांतही बिसरं कशी रे शाम ।॥। 
सुखदुःखातहि आउवबे सखि ते लाडिक बोल । 

जपते जलमहि ती उरों आसवांतली ओल ।। २९७॥। 


१०४ प्र 


संगति सुमति न पावहीं परे कमति के धंध । 
राखों सेलि कप्र में, ही ग॒ न होइ सुगंध ॥२२८॥ 


कवीची स्वाभाविक उक्ती, “ दुर्जनाछा सज्जनसंगती लाभली तरी त्याचा 
स्वभावगुण जात नाही. कापराजवछ हिंग ठेवछा तरी त्याला सुगंध 
लाभ होत नाही 


सुमति न होई दुर्मति असो सुसंगति संग । 
पेत्ठवितां कापरासवें सुगंध घेह्ट न हिंग ।। २२८ ॥। 


रे हक 








4. 


श्ड्ृ१ 


शरद-पुम॒व 


ा।्ण 2 रे ह है ४75 


रसलीना ७७ 





बडे कहावत आप सौं, गरुवे गोपीनाथ । 
तो बदिहाँ, जो राखिहों हाथन लखिमन हाथ ॥। २२९ ॥। 


दूती नायिकेच्या कोमरू हातांच॑ वर्णन करीत गोपीनाथाशी पैज लावते 
त्याच्या मनात तिच्याविषयी रुची उत्पन्न करते. “ त्या चारुशीलेचे हात 
इतके नाजुक आणि सुंदर आहेत की कुणाचंही ते पाहन भान हरत॑. त्या 
हातातून तुम्ही आपले मन सोडविलंत तर गोपीनाथ, तुमचा निग्रहगर्व 
मी खरा मानीन ! ती सहजच तुम्हाला जिकील ! हवी तर आपली 
पेज ॥ ५ | 

पुरे जाहली थोरबी यवित गोपीनाथ । 

मानित सी तेव्हां सरी यशहि वशीकरणांत ॥ 

गोर रेशमी पाहतां तिचे सुलायम हात । 

गुंतवीरू मन पलल्‍लनी सहजच हातोहात ॥ 


सुटाल कसे सुंदरा पडता मद बंधांत । 
पेज लावते मोहना जरी जिफिला त्यांत ॥। २२९ ।॥। 


जैट १0१ 


कोौडा आँसु-बँद, कसि साँकर बरुनी सजल । 
कोने बदन निमंद, दगमलिंग डारे रहत ॥| २३० ॥। 


पूर्वातुराशिणी नायिका प्रियकराच्या ध्यानात मग्न आहे. तिच्या 
डोठ्चातून अश्नू आहेत. दूती नायकाला तिच्या दशेचं वर्णन करीत तिला 
अयाचित मलंग बनवून दान देणारा दाता बनण्यासाठी नायकाछा विनविते 

तिचे अयाचितासा रखे डोछे अश्रंच्या कवडद्यांच्या साखत्ठधांनी जखडले 
आहेत व निःचेष्ट पडली आहे.' 
कपद कडिचो साखब्ी आवछले असुबंध 
मलंग डोछे बांधनी पडे अश्वेतन अंध ॥॥ २३० ॥। 

ज १० 


उयो सरद-राका-ससी, करति क्यों न चित चेतु । 
मनो मदन छितिपाल को छाँहगीरू छबि देतु ॥ २३१॥। 


मानिनती नायिकेचा अभिमान दूर करण्यासाठी सखी तिरका म्हणते 
अग, शरब्पुनवेचा मधुचंद्र उग्बछा आहे आणि आपली छुत्नचामरं 
त्यान मदनाछा बहाल केलेली आहेत. तेव्हा त्याच्या दरबारात जाऊन 
त्या राजराजेश्वराला तुला नजराणा नको का द्यायला ! त्यानं चित्तावर 
अधिकार गाजवायछा सुरूवात केली तर तुझी पंचाइत होईल, म्हणत 
गते.' 
शरदपुनवमध्ुचंद्र हा करोत सनसकेत । 
मदनराजया आपुली छत्नचामरें देत ।। 
चित्त मंडव्ठावरी असा गाजवील अधिकार । 
नजराणा दे मानिती मान राजव्यवहार ।। २३१॥। 
भर जैः 





3८ 


रसलीना 





२३२ 


अढकछपद 


२३३ 


झोपेतील बीज 


२३४ 


तिमिरनिकेत 


ढरे ढार, तेहीं ढरत ; दूजें ढार ढर न । 
क्यों हुँ आनन आन सो नेना लागत ने न॥ २३२॥ 


_ नायक कुणा सुंदरीवर भाव्ठला आहे. त्याचा अंतरंगमित्र, ती अप्राप्य 


आहे, असे सांगून हा नाद सोड' म्हणन त्याला विनवितो. त्यावर त्याचे 
उत्तर, “ वेडया ! माझ्या मनात एकदा ती ठसल्यावर दूसरीवर मन 
जाईल तरी कसं ! माया चित्तात तिची जागा अट्छ आहे.” 


ढछलें मन हे एकदां ढक न चित्तनिधान । 
आढकछलें नयनास जें अढछ जाहलें जाण ।॥ २३२॥। 


2३ १३५ 


सोवत लखि मन मान धरि, ढिग सोयोौ प्यौ आइ । 
रही, सुपन की मिलनि मिलि, तिय हिय साँ लपटाइ ॥| २३३ ॥॥ 


नायिका रागारागानं झोपली आहे. नायक तिच्याजवछ हक्ंच बाजरा 
झोपतो. मधेच कामोद्दीपन झाल्यामुत्ठे ती त्याछा करकचन बिलगते 
पण आयपण झोपेतच आहोत हा भास निर्माण करते. त्यानं आपणाला 
जागव्‌न आपला राग काढावा ही मनीषा. सखी सांगते,  रागेजन ती 
झोपली खरी. पण मधेच जणु झोपेतच प्रियकराला मिठी मारून ती 
तशीच पडन राहिली 


राग रागे झोपली इकडे फिरव॒नि पाठ । 

हल्ठूंच येई मंचकी प्रियकर पाहुनि वाट ॥। 

जवव्ठी पहुंडे आणुनी, नयनी खोटी नीज । 
आलिगित हृदयेश्वरा झोपेमधली बीज ॥। २३३ ॥। 


१ प्र 


जोन्ह नहीं यह, तम॒ वहै, किए जु जगत निकेतु । 
हो उदे ससि के भयो मानहु ससहरि सेतु ॥| २३४ ॥। 


प्रोषित पतिका नायिकेला वियोगकाली सर्व जग अंधारमय भास लागत 
चांदणं देखील अंधाराचंच रूप आहे असं तिला वाटतं. ती सखीला म्हणते 
 सखे हे चांद्ण नव्हेच ग! या मेल्या अंधारानं सारं जगच आपलं 
निवासस्थान बनविल आहे. मछा वाटतं चंद्रोदय झाल्यामर्छं हा अंधारच 
भीतीनं पांढरा फटक पडलाय [ ” 


चंद्रोदय होतां भयें तमच होतसे श्वेत । 
नसे चांदर्ण हे गमे जग अंधारनिकेत ।॥ २३४॥। 


१4 १० 





रसलीना ७९ 


ाणडप- इकइअइडइडचडिपपहपफ/पैप+प+ााधपओ्पफप+--ततमतत3-___हततहतववव..तत...00ह0ह8हह88 2 


२३५ 


दान संतोष 


२३६ 


जातीची सुंदर 


२३७ 


गुंजमाल्ठ 


जात जात बितु होतु है ज्यों जिय में संतोष । 

होत होत जो होइ, तो होइ घरी में मोष ॥। २३५ ॥। 

धनलोभी पुरुषासंबंधी कवीची उक्ति. “ धनसंचय कमी झालछा तर 
ईशइच्छेनेच हे घडले म्हणून संतोष मानणे, किवा धन मिलविताना 
ईश्वर इच्छेनेच ते मिल्ठेल ही भावना ठेऊन संतोषी रहाण्यात काय 
हरकत आहे ! त्यामुछे तर सहजच मुक्ततिकाभ घडतो. मिल्विष्यात 
संतोष ब़ दानमुकतीत विशेष आनंद व्हावा, पण नेमक॑ हे उलटच घडतं ”. 


गेलें धन तें जाऊं दा, तोषवि हा धनशोष । 
मोक्षल्वाभ हो संचयों दानतृप्ति संतोष ॥। २३५॥। 


१० १५३ 


तन भूषन, अँजन दुगनु, पगनु महावर-रंग । 
नहिं सोभा को साजियतु, कहिबें हों कों अंग ॥ २३६ ॥। 


सखी नायिकेच्या स्वाभाविक सौंदर्याचं वर्णन करते, “ ती जात्याच 
एवढी सुंदर आहे की वरपांगी एवढ्या साजश्रंगाराची, अलंकारांची 
तिला मुठी आवश्यकताच वाटत नाही. मेंदी नको, काजछ नको 
की अंगराग नको, तशीच ती सुंदर दिसते ”. 


नको भूषणें, लोचनीं काजठ्ठ, मेहदी रंग । 
कांचनकांती सहज तो सुतन्‌ गौर सुरंग ॥| २३६॥। 


ज्रैर जर 


पाइ तरुनि-कुच-उच्चपद चिरम ठग्यों सब॒ गाऊँ। 
छुटें ठौरू रहिहै वहै, जु हो मोलु छबि नाउँ ॥ २३७ ॥ 


कृपात्नी मनुष्याला राजाने उच्चपद दिले. त्याला वेतनही भरपूर आहे. 
लोक त्यामुत्ठे त्याला सर्वंगुण संपन्न समजतात. गढछयचात पडलेली गुंजेची 
माठछ मोत्याच्या मोलानं मिरविते. स्थानश्रष्ट झाल्याबरोबर त्याचं 
महत्वही जात॑ व त्तो पूर्व पदावर येतो. कविची अन्योक्ती. “ तरुणी कुचावर 
लोक्त असल्यामु्ठे गुंजाची माठ्ठ, गुणवंतीच्या अभिमानानं स्वतःची 
अमोल रत्नांच्या मालिकेत गणना करते, तोच्यानं मिरवते. पण ती एकदा 
तुटून स्थान भ्रष्ट झालीं की ते गुण संपतात व गुंज ती गंजच ठरते.” 


क 


तरुणि कुचावर लोछते ती गुंजेची माह । 
सोठेपण सिठ्ठतांच हे विसरे अपुला कात्ठ ।। 
तोरा दावित फसवि, ते रत्नाचा अभिमान । 
तुटतां सुतच निर्गुणी उतरे सर्वे गुमान ।। २३७ ॥। 


१०६ ज्र 


२३८ 


युगुल्ल किशोर 


२३९ 


'सभाव्ठ ग॒ बाई 


४० 


उधड गपित 


मन न धरति भेरो कह्यो तूँ आपने सयान । 


१ शा 9७७७७. 


रसलीना 


नितप्रति एकत हीं रहत, बेस-बरन-सन-एक । 
चहियत जुलाल किसोर लखि लयन-जुंगल अनेक ॥ २३८ ॥ 


युगुल उपासक भकक्‍त्ताची उकती. “ नित्य प्रती एकत्र वसणारे. वय, रंग, 
रूप व अंतरंगाने एक असणान्या युगुलकिशोराची सौंदर्यशोभा या दोन 
डोछ्यात कशी सामावणार ? त्यासाठी नेत्रयुगुलेही अनंत हवीत.* 


एकलत्नित दिनरात ती, रूप वर्ण वय एक । 
युगुल किशोर सुदर्शना दगयुग देह अनेक ॥। २३८ ॥। 


रू ३ 


अहे, परनि परि प्रेम की पर हथ पारि न प्रान ॥ २३९ ॥। 


6४ 


नायिकेला सखीची शिकवण, “तू आपल्या शहाणपणाच्या घमेंडीत 
जाऊन माश्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करू नकोस. माझं ऐक तरी, मी तुला 
अगोदरच सावध करते. असल्या चोरटथया प्रेमात पड़न तू आपले प्राण 
परक्याच्या हवाली करू नकोस ! माझे अनुभवाचें बोल ऐक. 


तुझी चातुरी राह दे, ऐक देऊकनी कान । 

उगाच देशिर आपुले परकक्‍या हाती प्राण ॥। 

पडशिल जरी प्रेमांत या नुरेछ ठाव ठिकाण । 

डाका घालित चोरटे नीट मांडनी ठाण ॥॥ २३९१॥। 


2 जै 


नंख-रेखा सोड़ं नई, अलसोंहें सब गात । क्‍ 
सोहें होत न नैन ए तुम सोंहें कत खात ।॥ २४० ॥॥ 


खंडिता नायिकेचा प्रियकराला समज. आज देहावर अग॒दी नवे ओरखडें 
दिसताहेत. देह आतछसलेला, डोछे शिणलेले ! अशी नजर का चुकविता ! 
सगढ्ठं काही उघड उघड दिसतंय, उगाच शपथा कशाला घालता ! 
आपल्या पराक्रमाची चिन्ह सान्‍्या देहावर उमटली आहेत. अंग सत्य 
बडबडत॑ं, जीभ लटठक॑ बोलते." 


नवा नवा नख-लेख हा आलसलेला देह । 

नयन चुकविती छाजरे उरला नच संदेश ।। 

गुपित खुलें छपवायला उगा घालिता आण । 

अंग अंग तें बोलते बठलें प्रेमनिशाण ॥॥ २४० ॥॥ 
भर रद 





ह 5 परिक्ि ता हे नदी 7 हा नच्छी, » >> 7 | 


रसलीना “१ 


कल ता तचससचतत सतत -+तह५+प२०_त+++--++-_््ुनन>+++झ जन +-+०+.+> 3 


२४१ 


मुक्ति नको 


२४६८ 


प्रणयचेष्टित 


२४३ 


नयन गोपन 


हरि, किजति बिनती यहै तुमसों बार हजार । 
जिहि तिहिं भाँति डरयौ रहयौ परयौ रहौ दरबार ॥। २४१ ॥। 


सेवातत्पर व दर्शनोत्सुक भक्ताची श्रीक्ृष्णप्रार्थना. “ हे प्रभो, वृंदावन- 
वासी ! माझी आपल्या चरणी सहस्त्ररतवार विनंती आहे, की मरा 
आपण मुकती देऊक नका, पण आपल्या मंदिरात चिरंतन सेवेचा अधिकार 
मात्र मला दा ! 


नको मुक्ति सज साधवा विनति पदीं शतवार । 
राहू दे तब मंदिरीं सेवेचा अधिकार ॥। २४१ ॥॥ 


ऋ फ्रै 


भोँह उँचें, आँचरु उलंटि, मौरि मोरि, मुह मोरि । 
निठि नीठि भीतर गई, दीठि दीठि सौं जोरि ॥॥ २४२॥ 


नायिकेने आपल्या दारातून' नायकाकडे पाहुन केलेले हावभाव, तो 
आपल्या मित्नांचा सांगतो. “ भिवया ऊंचावून, तिन॑ हर्षोत्फुल्ल नजरेवं 
माश्याकडे पाहिल्‍लं, पदर खांद्यावर उलटा ठाकून त्विवलीचं व नाजुक 
कटिबंधाच दर्शन घडव्लं आणि रूचकत, मुरडत क्षणभर दारात थांबून 
जडपावलानं ती आत निधन गेली.” 


भिवई ऊंचाव॒नी बे मजसी सखि सानंद । 

अंचल उडवित दाविते, त्िवली, उदर, कटिबंध । 

लचकत मुरडत सान ती, थबके क्षण दारांत । 

दृष्टी दृष्टिस भेटवी-पाय निधेनां आंत ॥। २४२ ॥। 
१०४ फ्रै 


रस की सी रुख, ससि मुखी, हँसि हँसि बोलत बैन । 
गूढ सानु मन क्यों रहै भए बढ़-रँग नैन ॥| २४३ ॥। 


खेंडिता, धीरा नायिकेची मनधरणी, “ हे शशिमुखी, तू हसत हसत बोलूत 
आहेस' तरी तुझ्या मनातला रोष डोछ्यात दिसतो आहे. डोढ्छे इंद्र- 
गोपासारखे लाल सुरंग झाले आहेत, आणि गालही त्याछा साथ देत 
आहेत. तुझ्या मनातले गूढ कढ् दे तरी ! ” 


हसत शशिमुखी बोलते, प्रसन्न प्रणय रसांत । 
इंद्रगोप नयनीं दिसे प्रीत गुपित गालांत ॥॥ २४३ ॥। 


१ 0२ 








रसलीना 





२४४ 


ग्रीष्म दुपार 


२४५ 


धांदल 


२४६ 


गोडगुलेल 


जिहि निदाघ-दुपहर रहै भई माघ की राति । 
तिहि उसीर की रावटी खरी आवदी जाति ॥ २४४ ॥॥ 


दूती नायकाजवढ् नायिकेच्या विरहतापाचं वर्णन करते. शीत सुगंधित 
वा्वययाच्या पड्द्यात, ग्रीष्म दुपार देखील, माघामधल्या थंडीच्या 
रात्रीसारखी वाटठते. पण माश्नी सखी' तुझ्या विरहतापानं वालयाच्या 
पडद्यातही होरपछते आहे 


शीत सुगंधित झिरमिरी वात्ठ्याच्या पडद्यांत । 
ग्रीष्म दुपारहि भासते माघामधली रात ॥। 

विकल होय माझी सखी तत्ठमढ्ते रे आंत । 

ऊन झा वाब्ठाच दे नित तुझिया विरहांत ॥। २४४ ॥॥ 


३ १३३ 


रही दहेंडी ढिग धरी, भरी मथनिया बारि। 
फेरति करिं उलटी रई नई बिलोवन हारि ॥ २४५ ॥। 


नायिका ताक घुसव्गीत आहे. एवड्चात प्रियकर तिथे येतो. त्याला 
पहाताच तिची धांदल उडते. उलटी रवी धरून ती पाणीचर घुसद्ू 
छागते. लक्षात येताच लाजते व पुन्हा बावरते. 


दहि दुतली ठेवी तशी, घाई घाइ अधीर । 

घुसछे रवि उलटी धरी माथन भरले नोर ।॥। 

येतां अवचित कोण तें, पंजरि बोले कीर । 
दधिसंथन करि बावरी तुटती तिरपे तोर ।। २४५ | 


१७४ १७४ 


देवर-फूल-हने जु, सु सु उठे हरषि अँग फूलि। 
हँसि करति औषधि सखिनु देह-ददोरनु भूलि ॥॥ २४६ ॥। 


नायिका आपल्या दीरावर अनुरकतत आहे. दीरानं तिला फुल फेकून 
मारताच तिचं अंग अंग फूली फुल, सखीका वाटठलं हिच्या अंगावर 
दादरे उठले आहेत, तेव्हा काही तरीं औषध लावायला हव॑- ओषध 
लावताना ती मनातून हसत होती. एक चतुर सखी दुसरीला सांगते, 
“ अग मी सांगू का, तिच॑ धाकट्या दीराशीं गुप्तप्रेम चालू आहे. त्यान॑ 
तिला फुल फेकून मारली तिच्या नाजुक देहावर ददोरे उठले.. 


येत चोरटया पावलीं तिचा धाकला दोर । 

तिजवरती चतुराइनें सोडि फूलांचे तीर ।॥। 

फुलीं फुलाबें अंग तें-आठवि गोड गुलेल । 

हसे मनाशीं आपुल्या, औषध लावि फुलेल ॥२४६ ॥। 
३६ ह जैर 





रसलीना ८३ 





२४७ 


:  नयन झुंज 


२४८ 


शेत राखण 


२४९ 


नादिनी 


फूले फदकत ले फरी पल, कठाच्छ-करवार । 
करत बचावत बिय-नयन-पाइक धाइ हजार ॥| २४७ ।॥। 


चारचोघात बसलेल ते प्रेमीयुगुल परस्परांशी चोरटी लोचनलढत 
खेठत आहे. त्या लढतीची तिची संजयसखी वर्णन करते. “ दोघांच्याही 


 डोछ्यांचे पायदल्ठ शिपाई पापण्यांची ढाल व कठाक्षांची तरवार घेऊन 


समोरासमोर आले. आणि एकमेकावर वार करू छागले. चुकवून अडव्‌ 
छागले. असा घाव बचावाचा खेत भरसभेत चाल होता.” 


रोखुनिया दृगसंगिनी समरीं सैनिक नैन । 
परस्परांतें छेडिती टोचुनि चुकवित पैन ॥॥ 
कटाक्ष खर तलवार ती चालवि वारबार । 

ढाल अडवबिते पापणी सहज झेलिते वार ॥॥ 
कटि खाली कधि नेमके करि घावावर घाव ॥। 
वक्षांवरि सहजीं सख्ती झेलित घाव ॥॥ २४७ ।। 


् द र 


पहुला-हारु हियें लसें, सन की बेदी भाल । 
राखति खत खरे खरे खरे-उरोजनु बाल ॥ २४८ ॥ 


नायक कुणा ग्रामीण स्त्रीला शेत राखताना पहातो. तिच्या निरोगी व 
नेसगिक सौंदर्यावर मोहित होऊन तो स्वगत म्हणतो. “हृदयावर 
पोथमण्यांची मातठ्ठ घालून व भालावर सनटिकली लावलेली रानकिशोरी 
शेतात उभी राहुन आपल्या टोकदार उन्नत उरोजांचं शस्त्र घेऊन 
शेताची राखण करीत आहे.” (आणि केस त्या उरोजांचं. ) 


भालावर सन बिदुलो गढ्ठचांत गहुला हार । 
शेत राखते उभा उभो उभय उरोज उभार ॥। २४८ ॥॥ 
0३ जै 


लई साँह सी सुनन की, तजि मुरली, धुनि आन। 
किए रहति नित रातिदिनु कानन-लागे कान ॥ २४९॥ 


नायिकेच्या अनुरागाची स्थिती, दूती नायकाला कथन करते, “ जेव्हा- 
पासून आपल्या रसवती मुरलीचे मंजुस्वर तिने ऐकले, तेव्हापासून त्या 
स्व॒रांशिवाय दुसरा स्वर ऐकायचा नाही अशी जण्‌ काय तिने आण 
घेतली आहे. तिचे कान सदाच काननाकडेच लछागलेले असतात. ” 


मंजु सुरलिरव ऐकतां तेंच लागलें ध्यान । 

नको श्रर्वाण ध्वनि अन्य तो जणं घातली आण ॥। 

नाद घेतला एक तो रुचे न कोकिलगान । 

रातंदिन ती काननीं बसे लाऊनी कान ।॥ २४९ ॥। 
है ७३ हर 








7 
| 

06858 
है. 
4 
रा 
| स 
प्री । 
। # 
री 
है 
2 
है 
॥! 
!' 
रा 
१ 
हः 


। 
७ 
| 

। 

| 


८४ 


२५० 


कपठ नाटंकी 


२५१ 


प्रेम-पयोधी 


२५२ 


मन्सथ पाउले 





रसलीना 


बालन कि नमशिरििमिक किम अमशकि मल जी कली ली जनक बकाया अब ३५३०२ क अब 


तू मति माने मुकतई कियें कपट चित कोटि । 
जो गुनही तौ राखिये आँखिनु माँझ अगोटि ॥ २५० ॥ 


शठ नायक खंडिता नायिकेपासून आपला अपराध लपविष्यासांठी कपट 
नाटक करतो. त्यांचा वादसंवाद सखी सांगते, “ अतिशय कपटी आहात 
तुम्ही. अपराध झाकण्यासाठीं केलेलं कपट नाटक मला कतछत नाही होय ! 
तुमची अशी सुटका होईल असं समजू नका. _ 

४ बरं बुवा, आम्ही अपराधी आहोंत हे तुमच्याकरिता हव॑ तर कबूल 
करतो. मग त्यासादीं शिक्षा म्हणून, तूं आपल्या, डोक॒चांत मल बंद 
करून ठेव. आणि दोन्‍्ही भुजांनी करकचून मरा बांबून टाकं, मगर तर 
झाल. 2 


कपट पुरें सी जाणते--तुमच्े लटके बोल । 

होइ न सुटका सांगुनी अपराधी चंडोल॥॥ 

पटे न तुजसी मानिनी, बांधुनि भुजबंधांत । 

कर बंदी मज साजणी दोन सजल नेत्रांत ॥ २५० ॥। 


रू ् 


गिरि तें ऊँचे रसिक-मन बूडे जहाँ हजारु। क्‍ 
वहै सदा पसु नरन्‌ का प्रेम-पयोधि पगारु ॥ २५१॥। 


कविची स्वाभाविक उक्‍क्ती-या प्रेमप्योधीत ऊंच पर्वतासारखी रसिक मने 


बुडाली, पण तोच प्रेमसागर नरपशू सहज उल्लंघून जातात. 


बुडति शतावधि तुंगगिरी रसिक मनें हव्दुवार। 
सहज लंघितो नरपश्‌ प्रेमपयोधि अपार ॥ २५१ ॥। 


ज १०४ 


भावकु उभरोंहों भयौ, कछकु परयो भरू आइ। 
सीप-हरा के मिसि हियो निसदिन हेरत जाई ॥ २५२॥। 


ज्ञातयौवता नायिकेची कमनीय हालचाल सखी नायकालहा सांगते. 
“ती मुस्धा गढ्चातील शिपलाहार पहाण्यातच्या निमित्तानं वरवर 
येणान्या कोवछलय्या वक्षांकडे वारंवार पहाते, हल्दूच चांचपते, त्या 
उभारांची नवलाई तिला मुग्ध करते. / 


निरखि रातदिन ती उरी रम्य शिपला हार । 
अजाण मुग्धा या मिषें वक्षी येत उभार ॥। 

कशी कुठोनी लागली तिच्या मनों चाहुल । 
बललें कुंवार शिवेकडे मदनाचें पाऊल ॥। २५२ ।। 


है] १०६ 


२५३ 


अंधारो भेंट 


23 


आनंदमात 


530 8 


कांटेरी डहाछ 





रसलीना ८५ 


गली अंधेरी, साँकरी भौ भटभेरा आनि। 
परे पिछाने परसपर दोऊ परस-पिछाति ॥ २५३ ॥। 


अरूंद अंधान्या गललीत नायक नायिकेची अचानक धडक भेट झाली. 


पण परस्पर स्पर्शानं त्यांनीं एकमेकाला ओव्खखलं ही गोष्ट सखी सांगते, 


“ त्या अरुंद अंधाय्या बोलीतून दोधेही समोरून येत असता धडक 
भेट झाली. अंगाला अंग लछागतांच त्या परिचित स्पर्शान त्यांनीं 
एकमेकांना अचुक ओठछखल. “* 


अरुंद अंधारो दिसे बोलीमधलो वाट । 

धडक लागुनी भेटती जशी फुटावी छाट ॥॥ 
आणि अचानक जाणवबे परिचित पहिला स्पश । 
दिठीं दिसेना कांहिही मिठोंत मावे हे ॥। २०३ ।॥ 


१०४ १०५ 


कहि पठई जिय-भावती पिय आवन की बात। 
फूली आँगन मैं फिरे, आँग न आँग समात ॥| २५४ ॥। 


पतिच्या घरी येण्याचा सुखदायी संदेश ऐकताच नायिकेचा. आनंद 
गगनात मावेना, तिरा अंगण ठेंगणं झाल. 


साजण अजि येणार ही आनंदाची मात । 


फुलों फूले ती अंगणीं अंग अंग बहरात ॥॥ २५४ ।॥ 


६4 फ्रर 


जिन दिन देखे वे कुसुम, गईं सु बीति बहार । 
अब, अलि, रही गुलाब में, अपत कटीली डार ॥ २५५ ॥। 


विगत वैभव, गलित योवन व सुख विनाश यावरील ही अन्योक्ति--- 
/ है भ्रमरा, सुंदर सुगंधित पुष्पे या उजाड उद्यानात तुला दिसणार 
नाहीत. तो वसंतकाल आता संपछा, बहर ओसरला. ज्या गुल्ंबावर तु 
भाव्ठलास त्याची' काटेरी पर्णहीन डहातछ तेवढी उरली आहे. 


शोधित फिरसी कशास अमरा उगाच रानोमात्ठ । 
फूला फूलांचा बहर संपला, गेला वसंत काव्ठ ॥॥ 

तुझा लाडका गुलाब सुकला, उजाड झाला मात । 
उरली केवत्ठ पर्णहीन ही कांटेरीच डहावठ ॥। २५५॥। 


१2 ६ 





सी रसलीना 
७ न न न कक 
२५६ मैंबरजी के बार तूँ, इतकित लेति करोट । 
पँखुरी लगें गुलाब की परिहै गात खरोट ॥ २५६ ।। 


देहदहेज विश्रब्ध नवोढा नायिका, नायकाकंडून तोंड फिरवन बाजूस झोपली 
हे आहे. सखी हे बधून तिला भीती घालित, व देहाची प्रशंसा करीत तिला 
कड फिरवायला उद्युक्त करते. “संभाक गडें, तू एका बाजूस अगदीं 
कंडेला झोपली आहेस, तिकडे पसरलेल्या गुलाब पाक्था लागून तुझे 
गाल खरचटायचं. मग म्हणशील की मी सांगितलं नाही म्हणून ! 

सुचवते हो. तिकडे वछुलीस तर बरं : 


कड फिरवॉुनियां झोपशीं सोड॒नि अर्धो शेज । 

कुणी नसे या बाजुला द्याया देहदहेज ।॥ 

सांगुं किती ग मी तुला, उगाच करिसी हाल । 

कमल पाकढी लागुनो खरचटती है गाल ॥॥ २५६॥। 
१०४ ज 


२५७ नीचीौये नीची निपट दीठि कुही ला दौरि । 
उठि ऊँचे, नीचौ दयौ मनु कुलिंग झषि, झौरि ॥॥ २५७॥। 


लाजरी झेंप_ नायिकेची दृष्टि प्रियकराला पाहताच, खाली खाली झुकत, एकदम 
ससाण्यासारखी वर झेप घेऊन मनोविहंगावर झडप घालून पंख पाडीत 
पुन्हा खाली झुकते. ही झटापट तो दूतीला सांगतो.  मला पहाताच 
तिची दृष्टि खाली वक्कत अचानक वर उठली. व पढ्ात मनावर झडप 
घालून लगेच पुन्हा साव्ठसूदपण खाली पाहूं छागली. _ 


बिनयें खाली पाहूनी करो धूतें संक्षेप । 
उचलुनि वरती पापणी, घेइ अचानक झेप ॥। 
नजर झटापट लाजरी झडप घेतसे नाज । 

कुलिंग हे मन पाखरुं नेत ओढूनी बाज ॥| २५७॥। 


१० जे 


२५८  सूर उदित हूँ मुदित-मन, मुखु सुखमा की ओर । 
चिते रहत चहूँ ओर तें, निहचल चखनु, चकोर ॥ २५८ ॥॥ 


सखी मुखचंद्र सखी नायकाजवढ नायथिकेची मुखप्रशंसा करते. रविचा उदय झालावर 
ही चकोर त्या मुख चंद्राकडे एकटक पाहात चौफेर सुख लुटीत आहे. 


रवि येई उदया तरी, सखि सुखचंद्र चकोर । 
चाखित सुख चौफेर ते टक लाउनि चितचोर ॥॥ २५८॥। 


१५३ जद 





रसलीना ८७ 





२५९ 


पाणि परिणय 


२६० 


शशवश कालवीट 


२६१ 


सगुण दर्शन 


स्वेद-सलिलु, रोमांच-कुस गहि दुलही अरु नाथ ॥ 
दियो हियो सँग हाथ कें, हथलेये हों हाथ ॥| २५९ ॥ 


पाणिपरिणयात परस्परांचे हात हातात घेताच ते अनुरक्त झाले. ही 
घटना सखी सांगते, “ पाणिग्रहण-करताना करात कर गुंफताच, अंग 
रोमांचित झाले, त्याच हातांनी परस्पर हृदयदान केले. हे अंग रोमांच 
जणु कुश, स्वेददल आणि आनंदी आसवबं यांनीच दानाचा संकल्प 
सोडला. 


दिले हात हातात हो शुभमंगल अवधान । 
कुश पुलक जल आसवें करि हृदयाचें दान ॥। २५९ ॥। 


१७४ प्र 


दच्छिन पिय, है बाम-बस, बिसराई तिय आन। 
एक बावरि कें बिरह लागी बरष बिहान ॥ २६० ॥। 


सत्रीबहुल व अनेक पत्नी. असणारा नायक, शेजारणीवर अनुरक्त होऊन 
सान्यांनाच विसरला. तिच्या घरीच त्याच॑ं वास्तव्य आहे. पत्नी आपसात 
बोलतात, “ इतके चांगले .असूनही या कुलटेनं त्यांना नादी लावलं. 
आपणा साय्यांचाच त्यांना विसर पडला. अगदी शेजारी असूनही वर्ष 
वर्ष त्यांची भेट घडत नाही--असा हा जबछचा विरह सहन करावा 
लागतो. मोठी मायाविनी आहे मेली. ! ” 


काव्ठवीट तो सोडनी हरिणींचा संसार । 

शशबाला तो वश करी---जवछ तिचा शेजार ।। 
दिवस दिवस राही तिथें, सोडुनिया घरदार । 

घडे न दर्शन वर्षही, विरहि सदा अंधार ॥। २६० ॥। 


१०६ जी 


मोहूँ दीज मोषु, ज्यों अनेक अधमनु दियो । 
जो बाघ हो तोषु, तौ बाँधों अपने गुननु ॥ २६१ ॥ 


सगृण भकक्‍तीच्या उपासकाची भगवंताका विनवणी. “हे अधमोद्धारका 
प्रभो ! ज्याप्रमाणे तू कित्येक अधमांना मुक्त केलेस तसाच याही 
अधमाचा उद्धार कर. मला बांधून ठेवण्यातच जर तुला संतोष असेल तर, 
तुश्या सगुण भक्तीच्या बंधांनी मछा बांधून टाक. 


दिली मुक्ति अधमा किती, अधमाधम सी फार । 
सगुण भक्ति मज देइ वा गणीं निगुंणा तार ॥। २६१ ॥। 
जौ है 





८८ रसलीना 
कक 5 सका कस कल न रपट लत पति लक 
२६२ चितु तरसतु, मिलत न बनतु बसि परोस के बास । 
छाती फादी जाति सुनि टाटी-ओोठ उसास ॥ २६२ ॥। 

(धती आड नायक नायिका दोधेही शेजारी रहातात. दोन्ही घरात फक्‍त एकच 
भित आड आहे. त्या प्रेमी हृदयांच्या भेटी मात्र राजरोस घडत नाहीत. 
जव॒त असूनही ही ताटातूट. त्या हताश जीवांचे सुस्कारे मात्र भिती 
आड्न एकमेकांना ऐक्‌ ग्रेतात. पण भेटीची आस मिटत नाही. सखी सांगते, 
४ त्या विरह विकल हृदयांची चक्रवाकासारखी स्थिती झालेली आहे. 
निकट असूनही ही ताटातूट--कैवकछ सुस्कारे व हुंदके यांचीच देवघेव 
भितीआड्न चालू आहेः 
तिकडे भिती आड्नी ऐकुं येति निश्वास । 
विव्हल होई हृदय है, विकल प्रेम अभिलाष ॥। 
तगमगती मनिच्या सनीं, असुनी निकट निवास । 
तुटे न अंतर, अंतरें तुटती मिदे न आस ॥ २६२ ॥। 

१७६ १०३ 


२६३ जालरंध्र-मग अँगनु कौ कष्ठ उजास सो पाइ। 

पीठि दिऐ जगत्यौ रह्मो, डीठि झरोखें लाइ ॥ २६३ ॥। 

अपुरे दर्शन नायक नायिकेच्या शेजारी राहतों. तिच्या घरात जाल्ठीच्या झरोक्‍्यातून 
नायकाच्या घराची गच्ची दिसते. नायकाला त्या जाव्ठीतूनच तिचे 
अपुरे दर्शन घडले. ती जाछी उघडून बघेल या आशेवर तो रात्रभर 
बिछान्यावर लेट्न टक छावीत खिडकीकडे बघत राहिल. दूती नायिकेला 
म्हणते,  अग, तुझ्या झरोक्‍याच्या जाव्ठीतून तुझ्या गोरट्या अंगाची 
झत्ठक त्याला दिसली. तू जाली उघड्न बघशील या आशेवर ततमछत 
तो जागत राहिला. -किती प्रेम आहे बघ त्याचं तुझ्यावर. 
अंग कांतिची झव्ठक ती झरोक्‍्यातुनी येइ । 
जाव्ठीमधनी तें तुझें अपुरें दर्शन होई ॥ 
पाठ टेकुनी सारखा खिडकौकडे पहात । 
डोछें लाउनि घालवी जागरणांतच रात ॥ २६३ ॥। 

पैर ्ः 


२६४ परतिय-दोषु पुरान सुनि लखि मुलकी सुखदानि । 

कसु करि राखी मिश्र हूँ मुंह-आई मुसकानि ॥ २६४ ॥। 

पुराण-रंग पुराणात परस्त्रीगमन दोषाबहूल पुराणिक बुवा सांगत असता श्रोतृवृंदात 
बसलेली, पुराणिकाची सौख्यपात्रा साभिप्राय व्यंगार्थानें खुदकन हसली. 
बोवांनाही हसूं आलं. पण श्रोत्यांना तें कल्हू नये म्हणून त्यानी ओठ 
दाबून ते मिट्वून टाकलं. 
सांगति पुराण रंगुनी परकीया रतदोष । 
श्रोतृवदि कुणि परकिया खुदकन हसे सरोष ॥। 
लक्ष वेधिता मिश्रजी, दाबुनि अपुले ओठ । 
हस उमटलें लपविती वरती करुनी बोट ॥॥ २६४ !। 


१७ र्जः 





२६९५ 


तांबुल दान 


२६६ 


प्रिय विरह॒ ताप 


२६७ 


रंगसंगति 


जप के म्टट "सीट आदत पल 7 कि अप हक 5 
न कमकिकबल फल यान कप ना 


रसलीना ८९ 





सहित सनह, सकोच, सुख, स्वेद, कंप, मुसकानि । 
प्रान पानि करि आपने, पान धरे सो पानि ॥ २६७ ॥ 


नायक काही कामासाठीं नायिकेच्या दारी आला. शिष्टाचारानुसार 
त्याला पान देण्यासाठीं नायिका दारात आली. पान देताना तिचा 
अविर्भाव पाहुन तो मोहित झाला. हा प्रसंग तो दूतिला सांगतो. / मला 
पान देताना' तिच्या डोव्ठ्यात स्नेह, रलूज्जा, संकोच डोकावला. देह 
रोमांचांनी महिरला, घामानं चेहरा डंवरला. हातांना कंप सुटला होता. 
त्या कापन्या करान॑ तांबुकूदानाबरोबर, प्राणदानही केले. “ 


प्रीति, भीति, संकोच तो स्वेद, कंप, सुख भास । 
मुठींत घेउनि जीव ती येत करित स्मित हास ॥॥ 
वश करुनी अनुभाव हे जिकित पंचप्राण ॥. 
अंगूलि लाधव तें करी देतां तांबुल दान ॥॥ २६५ ॥। 


0३ श्र 


सोरें जतननु सिसिर-रितु सहि विरहिनि, तन-तापु । 
बसिबे को ग्रीषम-दिनन्‌ परयोौ परोसिनी पापु ॥ २६६ ॥। 


प्रोषितपतिका नायिकेची दूती नायकाछा तिचा विरह निवेदित करते. 
नायकाचं शेजारणीवर प्रेम होत॑ं. त्यामुद्ं त्या दोघात कलरूह उत्पन्न होऊन 
नायक परदेशी निधन गेला. नायिका आता विरहाने संतप्त झाली आहे. 
दृती नायकाछा सांगते. “ ती विरह ज्वालेनं होरपतछत आहे. शिशिरऋतु 
तर अतिशय तापदायक वाटतो. त्यात ग्रीष्म दुपारही जब येत आहे. 
शेजारच्या पापाचं फल ती भोगते आहे. 


विरह ज्वाल कराल तो शिशिर शीत उपचार । 


' ग्रीष्म साहुनी पाप हैं करी निकट शेजार ॥॥ २६६॥॥ 


जरै 2३ 


सोहतु संगु समान सौं, यह कहै सब लोग । 
पान-पीक ओठनु बने, काजर नेननु जोगु ॥। २६७ ॥। 


नायकाच्या ओठाला काजछ आणि डोक्थाला पानपीक लागलेला 
पाहुन नायिका उपहासानं म्हणते. सारे सज्जन म्हणतात की समान 
संगती साजून दिसते. तांबुल छाली ओठावरच' हवी आणि काजछ 
डोछचांनाच शोभतं. स्थल विपर्यास काही शोभून दिसत नाही. “ 


सुजन सांगती सर्वेही साजे संग समान । 
ओठीं तांबुल पीक तो नयनीं अंजन छान ॥। २६७ ॥॥। 


जद १० 


९० रसलीना 





+४४७७मंगंग की का पं कक रवि >> ५ ६ ७ जप हि] 


३६८ 6ूँ रहि, है ही, सखि, लखौं; चढि न अटा, बलि, बाल । 
सबहिनु बिनु हीं ससि-उदे दीजतु अरघु अकाल ॥ २६८ ॥। 


चंद्राविण चांद नायिकेनं चतुर्थीच व्रत धरलं आहे. चंद्रोदय बघण्यासाठी ती वारंवार 
गच्चीवर जाते. ती उपाशी असल्यामुले, तिला चढण्या उतरण्याचा तब्रास 
होऊ नये म्हणून सखी तिरा अडवित म्हणते.  अग, तू इथंच थांब, मी 
गच्चीवरून चंद्रोदय बघन येते. कृपा करूत तू जाऊ नकोस. चंद्रोदय न 
होताच लोकांना चांदणं पडल्याचा भास होईल. त्यांची दिशाभूल होईल. 
अकाल अध्ये देकन ते उपास सोडतील आणि त्याचर पाप तुझ्या माथी 
बसेल. 


थांब इथे ग जाऊं नको, सौधावरति उगीच । 

चंद्रोदय तो चवर्थिचा बधते जाउनि मीच ।। 

चंद्रावांचुनि चांद, जनास होइल भास । क्‍ 

देतिल अध्यं अकाल ते सोडितील उपवास ॥। २६८ ॥। 
१० ज्र 


२६९ दियो अरघु, नीचें चलौ, संकटु भानें जाइ। 
सुचिती है औरो सबे ससिहि बिलोबों, आइ ॥ २६९॥ 


: संकष्टीचें पारणं सखी म्हणते, / तू अध्य दिलंस, आतां गच्चीवरून खाली चल. संकणष्टी 
सोडायची आहे ना ! आणि इतर स्त्रियांनाही ते बरं होईल. त्यांचं संकट 
टछ्ेल. बिचान्या सुचित्तानं उपास सोडतील. तू इथं असलीस तर चंद्र 
कोणता. हा कीं तो, असा त्यांना संभ्रम पडायचा ! चल त्यांच्या पदरी 
पुण्य पड़ दे. 


अध्य दिलें चल जाऊं ग, चंद्र उदित गगनांत । 
सोडायातें पारणें सोधावरुनी आंत । 


फिट दे त्यांचें पारणें विलोकुनी शशिबिब ।॥ 
अमतिल रमणी पाहुनी हें सुंदर प्रतिबिब ॥। २६९ ।॥। 


न्‍ ्मः 


२७० ललित स्याम लीला, ललन, बढी चिबुक छबि दन | 
मधु-छाक्यों मधुकरू पस्यो मनो गुलाब-प्रसून ॥ २७० ॥ 


गोंदण नायिकेच्या हनुवटीवरील गोंदणाचं सखी नायकाजवत्ठ कौतुक करते, 
तिच्या इवल्या हनुवटीवरील गोंदण, इतक सुरेख आणि गोड दिसत॑ की 
जणु काय गुलाबाच्या पाकछीवर भ्रमर रस पिऊन धुंद झोपला आहे. 


गोंदण तें हनुव॒टीवरी गोंडस नील करंद । 
गुलाब कव्ठिवर भुंग को पहुडे पिउनि मरंद ॥। २७० ॥। 
३५ ७५ 


२७१ 


सारच सुंदर 


२७२ 


पथिक निवास 


२७३२ 


मुलखाचे लबाड 





रसलीना ९१ 





९0302 लगे बसे सुहाएँ ठाम । 
गोरे मुँह बंदी लसें अरुन, पीत, सित,स्याम ॥| २७१ ॥। 


कविची प्रास्ताविक उकती. “ योग्य स्थानी, योग्य वस्त्‌ सुशोभित दिसते. 
एवढेच नव्हे तर उत्तम जागी सामान्य वस्तूृही उठून दिसते. गौरमुखावर 
लाल, पांढरी, पिवव्ठी, निद्ती, कुठछीही बिंदी सुरेख दिसते. ” 

गोर मुखावर बिदुली, अरुण, पीत, सित, शाम । 

सोंदर्यासह्‌ सकलही दिसे रम्य अभिराम ॥। २७१॥। 


१0३ १०४ 


भए बटाऊ नेह तज़ि, बादि बकति बेकाज । 
अब, अलि, देत उराहनो अति उपजति उर लाज ॥| २७२ ॥ 


काही दिवसांपासून नायक फारच कमी वेछ घरात रहातो व इतर रम- 
णींच्या सान्निध्यात दीघ॑काछ घालवितो. सखी टोमणा मारते त्यावर 
पतीला ऐक्‌ जाईल अशा बेतानं नायिका उत्तरते. “अग, आता हे घर, 
धर्मशाढ्वा झाली आहे. पाहुण्यांनी थोडावेछ थांबावं, विसावा घ्यावा व 
निधून जावं, कुणीही उतरावं इथं. तू माझ्याशी उगाच वाद घालतेस! 
बोलन बोलून मछाच लाज वाटायलछा लागली आहे. कोडग्यांना त्याच॑ 
काय 7 2 , ४ 


सदन जाहलें हे सले आतां पथिक निवास । 

सलाच उपजे लाज ही, बोल॒नी बोल कुणास ।॥॥ 
घरचे झाले पाहुणें दोन घडीचा वास । 

झालें मन ही कोडगे किती करू उपहास ॥। २७२ ॥। 


१७२ १५ 


मानु करत बरजति न हाँ, उलटि दिवावति सौंह । 

करो रिसोहों जाहिगी सहज हँसोंहीं भाँह ॥| २७३ ॥॥ 

नायिका नायकासमोर मान धरू इच्छिते. सखी म्हणते, “ मान घ्यायलरा 
तुला मी कशाला अडव्‌ ? उलट मीच म्हणते की तू भरपुर मान घे, पण 
तुला है जुछेल का ? मारे भिवया वर चढवशील, मान फिरवशील, हे 
एकपरी जमेल, पण तुझे हे सदाचे हसरे डोक्ठे, या लबाडांना कसं 
आवरशील ! त्यांनाच नीट सांभाल. 

अडवुं कशाला मो तुला, खुशाल करि गे मान । 

शपथ उलट मी घालते, झुकवी तो अभिमान ॥। 

जुल्लेल कोपें चढवुनी भिवई साधुनि कोन । 

मुलखाचे परि हासरे लबाड डोव्ठे दोन ॥। 

आवर ग फसवे पुरे, कठ्ठे न वेछ अवेत्ठ । 

सिटुनि पापणी खेठ्तो नजरबंदिचा खेत्ठ ॥ २७३॥। 


जौ ०३ 





९२ रसलीना 
औझझ “ /[. ___॒_[[ _्न्‍्िफ--न-५+-े 
२७४  तिय-तिथि तरुन-किसोर-बय पुन्यकाल-सम दोनु 
काहूँ पुन्यनु पाइयतु बैस-संधि संक्रोनु ॥ २७४ ॥ 


संगस सीमा नायिकेची किशोरावस्था संपून ती नुकतीच तारुण्यात पदार्पण करते आहे. 
वयाचा हा संधिकाल सुखसंगमाला सुयोग्य अवसर आहे. असे सखी 
नायकाला सांगून, तिच्या भेटीला प्रवृत्त करते. / 


पुण्यप्रद ये पयतिथी रमभ्य संक्रमणकाल । 
शशवयौवनसंगमोी स्त्रीसुख सुसंधिकाल ॥॥ २७४ ॥॥। 


१३ हि. 


२७५ गनती गनिबे तें रहे, छत हुँ अछत-समान । 
अलि, अब ए तिथि औम लॉ परे रहा तन प्रान ॥| २७५ ।॥। 


अवस तिथी प्रोषित पतिका नायिका म्हणते, “ प्रियकराच्या वियोगात हे प्राण असून 
नसून सारखेच आहेत. जीवन्मृत असे जगण्यात काय अर्थ ? हटवादी- 
पणानं प्राण देहात राहिले तरी त्यांची स्थिती अवम तिथी सारखीच 
आहे. त्याल्ला कोणी गणीत नाहीं.” (अवम तिथी-जी तिथी सुर्योदयाच्या 
वेठी असते, तीच दिवसभर मानली जाते. सुर्योदयानंतर आलेल्या 
स्थितीला महत्त्व ताही, तिची गणना कुणी करीत नाही. तीच ही अवम 
तिथी ) ह गै) 


असुनी नसुनी सारखे अवम तिथी समान । 
सखि विरही देहांत या जीवन्मृत हे प्राण ॥॥ २७५ १ 


फ् नौ 


२७६ सब हँसत करतार दे नागरता के नावें । | 
गयौ गरबु गुन कौ सरबु गएं गँवारें गाँव ॥ २७६॥। 


गाजरपारखी कविची उकती. “ अरसिकात रहाणान्या गुणीजनांची कदर होत नाही. 
गांवगवार गुणांचीही हेटाछ॒णी करतात. नगरवासी गावंढ्छात गुण 
दाखवूं लागला की त्याचे हसे होते. 


टाछया पिटुनी उपहासानें हसती गांव गवार । 
गुणगर्वो या तगरवासिया देती धीट उतार ॥। २७६॥। 


है नर 








२७७ 


जब्ठली मेली प्रीत 


२३८ 


सबदत संताप 


२७९ 


कलहान्तरिता 


रसलीना ९३ 


जाति मरी बिछरी घरी जल-सफरी की रीति । 

खिन खिन होति खरी खरी, अरी, जरी यह प्रिती ॥॥ २७७ ॥। 

नायिका सखीला म्हणते, “ हे असल कसल ग प्रेम ! क्षणाक्षणाला ते 
गाढ होत जातं आणि आता तर अशी पाछी आलेली आहे, की मी रात्वें- 
दिवस मासव्ठीसारखी तत्ठमव्ठते--थोडा जरी त्यांचा वियोग झाला तर 
वेडयासारखी मी मरणी मरते--याचं त्यांना काय? यालाच का प्रेम 
म्हणतात ! जछल॑ मेल असल प्रेम ! ” 

मीनापरि सी तत्सछते ग, मरणीं मरते रीत । 

रातंदिन ती वाढत जाई जब्ठली मेली प्रीत ॥॥ २७७ ॥॥ 


६० है 


प्रिय-प्राननु की पाहरू, करति जतन अति आपु। 
जाकी दुसह दसा परयो सौतिनिह संतापु ॥| २७८ ॥। 


प्रोषित पतिका नायिकेची विरहृदशा दिवसेंदिवस असछ्य होत आहे 
नायकावर तिचे निरातिशय प्रेम आहे. ती गेली तर तोही जगणार नाही 
अशी लोकभावना आहे. त्यामुदं त्याच्या प्राणांची रक्षणकर्ती त्तीच आहे. 
त्यामुद्धं तिछा अधिक जपावं छागतं. सबतीचा संताप त्यामुलछं वाढतो. 
दुःसह विरहदशेतही ती पतीच्या प्राणाल्ला जपते, पण तिची ही दशा पाहुन 
सवतीचा संताप वाढतो. ” 

पति प्राणांची रक्षिता साही विरह बिलाप । 

पाहुनियां हो सबतिच्या अंगाचा संताप ॥। 

जपते विरहिदशेतही प्राणपतीचे प्राण । 

सवतीचा संताप हो पाहुनि सुटते भान ।॥ २७८ ॥। 


१०४ है ०४ 


अहे, कहे न कहा कह्मों तो सौ नंदकिसोर । 

बड बोली, बलि, होति कत बडे दगनु के जोर ॥। २७९ ॥। 

कलहान्तरितेचा नायकांवरीलू राग अजूनही गेला नाही. “ ते असे कपटी 
आहेत ” इ. लाखोली वहात ती सारखी बडबडते आहे. सखी घतिला सम- 
जावीत म्हणते, “ पण सी विचारते, एवढं घडल तरी काय ? काय 
बोलला तुला तो ? मला सांग तर खरी ! उलट तुझे हे टपोरे डोल्ठेच, 
भारी मूजोर अन्‌ बडबडे आहेत. तेच तुला फशी पाडतात. त्यांच्यावर 


. मुद्ठी देखील भरवंसा ठेऊ नकोस ! अग शामसुंदरानं तुला असं पाहिलं 


तर तो खदखदून हंसेरू. “ 

कां इतुकी रुसलीस ग, झाले लाल कपोल । 

काय बोलला तो तुला, कढ्ठु दे तरि ते बोल ॥॥ 

टपोर डोछे हे तुझे बडबड करिति मुजोर । 

पाडतील तुजला फशी हसेल नंदकिशोर ।। २७९ ॥| 
१०३ ७३ 








९४ 








२८० 


फाग 


२८१ 


निमज्जन धाम 


२८२ 


रक्‍्तकण्हेर 


रसलीना 
| 


दियौ जु पिय लखि चखनु मैं खेलत फाग-खियालु 
बाढत हूं अति पीर सु न काढत बनतु गुलालु ॥ २८० ॥। 


होरीचां रंग खेछताना नायकाने प्रियेच्या डोछ्यात गुलाल उधकछला. 
तिच्या डोछचात गुलाल गेल्यामुत्ठे ती डोछे चोछते. पण तो गुलाल 
त्याच्या मुठीतला असल्यामुक्ं त्रास सहन करीत तसाच राहू देते. 


खेलत फगवा खेव्ठिया, झोकत नयनि गुलाल । 

निघे न डोछे चोढितां गुंजेपरि ही लाल ॥॥ 

राहूं देई तशीच ती जरी होतसे आग । 

प्रियाकडे पाहतां उरों हसत रंगला फाग ॥। २८० ॥। 


जौ ० 


मैं तपाइ त्रयताप सौ राख्यों हियो हमामु। 
मति कबहुँक आएं यहाँ पुलकि पसीजे स्यामु | २८१ ॥ 


भक्ताची उक्ती- “मास्या हृदयाचे स्नानगृह तिविध तापांनी तापलेल॑ आहे. 
कधीं शामसुंदर हृदयात आलेच, तर पुलकित होऊन स्वेद बिदूंनी 
न्हातील आणि करुणादं होतील. 


तापत्रय हे तपविती हृदय निमज्जन धाम । 
येता मति हो पुलकिता स्नात शुचिर्भुत शाम ॥। २८१॥। 


प्र . +# 


बहकि बडाई आपनी कत राँचत मति-भूल । 
बिनु मधु मधुकर के हियें गडे न गुडहर, फूल ॥ २८२ ॥। 


कण्हेरीच्या फुलावर अन्योक्ती करून, ध्नाढ्यपतिहित पण गुणहीन 
व्यक्तीला उद्देशन कवी म्हणतो, _ हे कण्हेरी, वुथा मोठेपणाच्या, भिकार 
भपक्याच्या धुंदीत तूं रंगलेली आहेस खरी, पण सुवास आणि मधुरमरंदा- 
वाचून तुझ्याकडे मधुकर फिरकणार देखील नाही. 


गंध न सुमउद्दाम ही नौरस रक्‍्तकण्हेर । 
मोहि न मधुकर जर्वात्छ ये धरि न फेर चोफेर ॥ २८२ ।। 


ज्र - १०४ 





२८३ 


विरहकाहिली 


२८४ 


: नट पुतव्ठी 


२८५ 


माघातली झत्ठ 





रसलीना ४38 








आडे दे आले बसन जाडे हूँ की राति । 
साहसु कक सनेह-बस सखी सब ढिग जाति ॥। २८३ ॥। 


प्रोषितपतिका नायिकेची सखी तिची विरहाकुलता प्रियकराला सांगते, 
“ थंडीचे दिवस असूनही ती ओली बस्त्रे नेसते व पांघरते, तरी तिचा 


विरहदाह शमत नाही, सखींचा सहवास ही तिचा ताप निवव्‌ शकत 
नाही. 


ओलविली वसनेच घे असुनि हिवाल्ठी रात । 
निववि न सखि सहवास हो विरहताप देहात ॥ २८३ ॥ 


१० १७३ 


सब अँग करि राखी सुधर नाइक नेह सिखाइ । 
रसजुत लेति अनंत गति पुतरी पातुर-राइ ॥ २८४ ॥। 


नायकाला पाहुन नायिकेचे चंचल नेत्र, विविध भावनृत्य दाखवितात. ते 
निरखून सखी इतरांना सांगते, “सुंदर तनुच्या रंगभूमीवर, अनंगान॑ 
शिकवलेल्या नवरस नृत्याच्या, विविध लयछलित भाव गती, तिच्या 
चंचल नयनातील नट पुतव्ठग्या कुशलतेने दाखवीत आहेत.” 


सुंदर तनु ती रंगभ्‌, नायक चतुर अनंग । 

नटपुतत्ठी नयनांतली शिकवी नवरस रंग ॥॥ 

म्॒दंग नर्तेनि रंगवी पारंगत रस भाव । 

नयन लास्य गति चंचला अनंत ललित विभाव ॥। २८४ ॥। 
१०४ जौ 





सुनत पथिक-मुँह माह-निसि चलति लबें उहिं गाम । 
विनु बूझे, बिनु हीं कहे, जियति बिचारी बाम ॥ २८५ ॥॥ 





आपल्याच गावातून आलिल्या पथिकाच्या तोंड्न “त्या गावी रात्री 


माघातही उष्ण झक्ठछा चालतात ” हें ऐकताच आपली विरहिणी प्रेयसी 
जीवित असल्याची त्याला खात्नी पटते. 


येई झत्ठ माघांतही अंग कहाली होय । 

उन्हाव्ठाच तो भासतो कांहि न उरली सोय ॥। 

पथिक बोल हे सांगती, गांवांतिल अनुमान । 

जीवित अजुनी विरहिणी, सुठींत घेउनि प्राण ॥॥ २८५१ 


१०४ जौ 


९६... ऊ--उ्ि्र्र्उंधजीा-यजडज-ए7ः दर 


२८६ 


पर्यावसान 


२८७ 


मेंदीची लाली 


२८८ 


गृहप्रवेश 





रसलीना 


अनत बसे निसि की रिसनु उर बरि रही बिसेबि । 
तऊ लाज आई झुकत खरे लर्जों हैं देखि ॥॥ २८६॥। 


सखी वचन. “ नायक रात्री अन्यत्र राहिल्‍यामुछे नायिका आतल्या आत 
अतिशय रागवली. पण पती शरामिंदा झालेला दिसताच त्याछा बोलण्या- 
ऐवजी ती स्वतःच लाजली. 


हृदय जछे कब्ठतां तिला, कुठे कंठिली रात । 
बोलवे न कटु छाजते, बघुनी लज्जित नाथ ॥ २८६ ।) 


जद फै 


सुरंग महावरु सौति-पग निरखि रही अनखाइ । 
पिय-अँगुरिनु लाली लखें खरी उठी लगि लाइ ॥ २८७॥ 


अन्यसंभोगदु:खिता . नायिकेचा वृत्तांत सखी सांगते, . सवतीच्या 
पायाला कल्पूर्ण मेंदीचा छाल रंग लागलेला पाहुन, इरषने ती मनातल्या 
मनात दुःखित झाली. पंण प्रियकराच्या बोटालाही तीच लाली बधताच 
क्रोध ज्वाला भडकून उठली. 


पाय बघुनिया सवतीचे लाल मेंदिचा रंग । 

असुयेनें ती रंजली--अनुसूचित हो संग ।॥ 

प्रियकर अंगुलि लालिसा, पाहुनि होई लाल । 

आग आग हो अंगना अधिकच भडके ज्वाल ॥। २८७ ॥। 


है १०५ 


मानह मुँह-दिखरावनी दुलहिहीं करि अनुरागु। 
सासु सदनु, मनु ललन हूँ, सौतिनु दियो सुहागु ॥ २८८ ॥ 


शीलवंत नववधूचा गृहप्रवेश होताच सवव कुटुंबियांनी तिचे यथायोग्य 
स्वागत केले. सखी सखीला सांगते, “ ती नवपरिणिता घरात येताच, 
नायकानं आपलं मन, सासूनं सदन, आणि सवतीनी सोभाग्य तिच्या 
स्वाधीन केलं. सुन्मुख बधताच जणु काय एकाचवेव्ठी हे सर्वे तिला 
मिढ्ालं. 


गृह प्रवेश करिते वधू सुनमुख सुख अनुराग । 
सासु सदन दे, साजण सन, सवत देत सोभाग्य ॥ २८८ ३ 
१३ है 





२८९ 


ओढाछ मन 


२९० 


भली रीत 


२९१ 


रासमंडव्ठ 


जान काश िन पल दा पा जद: 


रसलीना ९७ 





कत सकुचत, निधरक फिरौ, रतियो खोरि तुम्हें न । 
कहा करा, जौ जाइ ए लगे लगोहें नैन ।। २८९ ॥ 


खंडिता नायिकेचा नायकावर गहजब. “ तुम्ही कशाला संकोचित होता ? 
तुम्ही बेधडक हिंडा. तुमचा त्यात मुठी देखील दोष नाहीं. हे दोन 
मोह लालची राग़ट चोर आहेत नं, तेच मेले आपल्या मनाछा आड वादे- 
वर ओढून नेतात. तुमचा काही जोर चालत नाही त्यांच्यापुढे ! त्याला 
तुम्ही तरी काय करणार ? ” 


हवी कशाला लाज ही, कशास हा संकोच । 

फिरा कुठे ही निश्चयें प्रीति मि्ठें घरपोच ।॥ 

दोष न इकडे तो सुब्ठीं--लोचन रहागट चोर । 

नेती ओदुनियां मना--चले न तुमचा जोर ॥। २८९ ॥॥ 


१७३ १०५ 


आप दियो मनु फेरि लै, पलटें दीनी पीठि। 
कौन चाल यह रावरी, लाल, लकावत दीठि ॥ २९०॥ 


परकीया नायिका नायकाला टोमणा मारते. “ मछा अगोदर दिलेल मन, 
परत घेऊन त्याबहुल आता मला पाठ दिलीत का ! भल्या माणसा ! 
नजर टाछून पक काढण्यांची ही नवी रीत शिकला तरी कुठे ? ” 


दिलें एकदां घेतलें मन हे दिलीत पाठ ॥ 
भली रोत शिकला कुठे नजर टाछता वाट ॥। २९०॥। 


१७३ फ्र 


गोपिनु सँग निसि सरद की रमत रसिकु रस-रास । 
लहा छेह अति गतिनु की सबनु लखे सब-पास ॥ २९१॥। 


श्रीकृष्णासह झालेल्या रासक्रीडेच वर्णव गोपिका आपसात करतात. 
' शरदाच्या चांदण्या राती, यमुनापुछिनावर गोपिकाहस रासमंडत्ठ धरले, 
द्रतलयगतिमुक्ठे शामसुंदर आपल्या निकटच आहे, असा प्रत्येक गोपांगनेला 
भास होत होता. “ 


पुनव रात शरदांतली, रमणींचा सुख संग ३॥ 
यसुनापुलिनी मधुबनी खेबठत हरि रसरंग । 

कटि निकटी श्रीरंग हा, दुतगति चालत रास । 
कलाचतुर, सकलांसही देत सुखद सहवास ॥॥ २९१॥। 


१३३ जो 


९८ रसलीना ल्‍ 
सा न >पन---+त+ अं सनम आलम न नननननतत चलता जता चलता आता त 
२९२ स्यथाम-सुरति करि राधिका, तकति तरनिजा-तीरु । 
अँसुवन करति तरोंस कौ खिनकु खरोंहों नीरु ॥| २९२ ॥। 


तुझा आठव उद्धव गोकुछातून परत आल्यानंतर श्रीकृष्णाला गोपिकांची विरहाकुल 
मनस्थिती कथन करतो. “ श्रीकृष्णा ! यमुनातिरी तुझ्या आठवणीनं 
विरह व्याकुल झालेली राधा अश्रू ढाढीत असता, जलात पडलेल्या 
आसवामुक्ठं यमुनेच॑ पाणी देखील खारट झालेल आहे. एवढंच नब्हे, 
तर गोकुब्ठात ठायी ठायी गोपगोपिकांच्या आसवांचे झरे फुटून, पथा- 
पथातून, तुडंब भरलेल्या नद्या वाहत आहेत. “ 


आठवते रे तुला राधिका, पाहूनि यमुनातीर । 
नयनांमधुनी झरति आंसवे खारठट होई नौर ॥॥ २९२ ॥। 


ऋै भर 


२९३ गोपिनु के अंसुवन भरी सदा असोस, अपार। 
डगर डगर ने है रही बगर बगर के बार ॥। २९३ ।॥। 


तुझा आठव  ठायीं ठायीं तुज आठविता अनंत फुटले झरे। 
डोछयांतुनि बाहती आसवें गोपगोपिका झुरे ॥॥ 
पथापथांतुनि गोकुढ्ांत या तुडुंब भरली नदी । 
जीवन वाही ओघ वाहता ओसरतो ना कधीं ॥। २९३ ॥। 


भर १७४ 


२९४ दुचितें चित हलति न चलति, हँसति न झुकति, बिचारि। 
लखत चित्र पिड लखि, चिते रही चित्र लॉ नारि ॥| २९४ ॥। 


चित्रमुति नायक चित्रशात्ठेत चित्रे पहात आहे. नायिकाही तिथे आलेली आहें. 
त्या चित्र प्रदर्शनात नायिकेचेही चित्र छागलेले आहे. नायक कुठल्या 
चित्राचं विशेष निरीक्षण करतो, या कुतुहलानं ती त्यांच्या मार्ग 
चित्रासारखी उभी राहून त्याच्या पहाण्याला पहात आहे. है दृश्य सखी 
सखीला सांगते, ' सखे मला विचार तर खरी ती अशी का उभी आहे ती* 
द्विविध चित्तानं ती हलत नाही की बोलत नाही. हसत नाही की चिडत 
नाही. नायकाला चित्र पहाताना ती चित्रमूर्तीसारखी एक टक, त्याच्या 
हावभावाकडे पहात आहे. 


हसे न बोले मुक ती, लागु दे न चाहुल । 

हालचाल ना कांहिही, वाजते न पाऊल ॥। 

चित्र पाहतां प्रियकरा चित्रमंदिरों नार । 

चित्रापरि ती रहाते द्विविध चित्त सुकुमार ॥ २९४॥। 


जै १०५ 


२९५ 


कृपण कृपा 


२९६ 


मनमोहिनी 


२९७ 


हरि-हर 


रसलीना ५९ 


कन देबो सॉप्यों ससुर, बहू थुरहथी जानि । 
रुप-रहचटें लगि लग्यौ माँगन सबु जगु आनि ॥ २९५ ॥। 


ही विनोदी उकती, क्रंपणाच्या उदारतेवरीरकू उपहास आहे. “ नव्या 
सुंदर सुनेचे आखूड हात बधून, अतिथींना अन्नदान देण्याचे पुण्य कार्ये 
त्या कृंपणाने तिच्यावर सोपविले. पण तिचे देखणे रूप पाहुन सारा 
गावच याचक बनला व मागणी करु लागला. 


आखडते कर सून ती, श्वशुर कृषण धनवान । 
अतिथी भिक्षा द्यावया सोपवि तिज कणदान ॥। 


रुप देखणें पाहुनी उलठा होय प्रयोग । 
भागे जग हे जोगवा, जुछ्वायातें योग ॥॥ २९५ ॥॥ 


१४ जैर 


निरखि नवोढा-नारि-तन छटत लरिकई-लेस । 
भो प्यारों प्रीतमु तियनु, मनहु चलत परदेस ॥| २९६॥॥। 


नवयौवना मुग्धेच्या मनमोहक सौंदर्याचं व कमनीय शोभेचं वर्णन 
सखी करते. / नव परिणितेचे शैशव सुट्न व यौवन प्रवेश होताना 


. पाहून सवतींना आपछा पती अधिकच प्रिय वाटू लागछा. जणू काय तो 


दूर देशी जातो आहे. 


निरखित शेशव जाय तें नवतुनी योवईनि चर । 
प्रिय ती अधिकच प्रियकरा, सोड्नि जाता दूर ॥॥ २९६॥। 


ज्र प्र 


प्रानप्रिया हिय में बसे, नखरेखा-ससि भाल । 
भलो दिखायो आइ यह हरि-हर-रुप रसाल ॥| २९७ ॥ 


खंडिता नायिका नायकाला म्हणते. * जशी विष्णच्या हृदयी रमा, 
तशीच तुमच्या हृदयात तुमची प्रियतमा बसली आहे. आणि भालावर 
शशिशेखराप्रमाणं नखरेखेची चंद्रकोर विछसते आहे. आज आपण महा 


आपकलूं हे हरिहर रूप दाखवून धन्य केलंत 


सनोरमा हृदयीं बसे, नखरेखा शशि भाल । 
भले शोभलें आज हें हरिहुर रुप रसाल ॥। २९७ ।। 


ज ज्रट 











१०० रसलीना 
२९८ तिय निय हिय जु लगी चलत पिय-नख-रेख-खरोौंट । 
सूखन देति न सरसई खोंटि खोंटि खत खोंट ।। २९८ ॥ 
ओली जखम कुंचमदंन करताना प्रियकराने केलेली नख जखम, त्याची नित्य आठवण 
ः म्हणून ती ओलीच ठेवते. खपली धरूं देत नाहीं. 
कुच चुरतां नख जखम ती, आठव प्रिय हृदयांत । 
ओलीच ठेवी सारखी खरडुनि ती दिनरात ॥। २९८ ॥ 
ज्र १०५ 
२९९ सघन कुंज, धन धन, तिमिरु, अधिक अँधेरी राति । 
तऊ न दुरिहै, स्थाम, वह दीपसिखा सी जाति ॥ २९९॥ 
दीपशिखा नायक दूतीलछा विनवून सांगतो, की अंधारी रात्न आहे. भेटीला योग्य 
अवसर आहे. तू तिछा अभिसार करून त्या वनकुंजात घेऊन ये.” दूती 
नायकाची आतुरता अधिक वाढविण्याकरिता तिच्या रूपाची प्रशंसा 
करीत त्याची प्रार्थना मोडून काढते. * रात्र काजछी आहे. कुंजात अंधार 
दाठला आहे हे जरी' खरं असलं, तरी शाम तिची' दीपशिखेसारखी 
तनुकांती सारी वाट उजछीत येईल. तेव्हा जगाला कह्ेलच ते कस 
लपवितां येईलू ? ” 
काजढछ काठ्ठी रात अंधेरी कुंज तिमिर घनदाट । 
शाम ! गोरतनु दीपशिखेपरि जातां उजछ्ठिल वाट ॥ २९९॥ 
१०५ १०४ 
३०० स्वार॒थु, सुकृतु न, श्रमु वथा; देखि, बिहंग, बिचारि। 
बाज, पराए पानि परि तू पच्छोनु न घरारि ॥ ३०० ॥ 
कुप्हाडीचा दांडा दुष्ट राज्यकर्त्याच्या गुलाम सेवकाला स्वजनघात करताना पाहून कवी 


म्हणतो, / हे ससाण्या जरा मनात विचार कर! तुझ्या हा हीन कृत्यानं 
तुला पुण्य लोभ तर नाहीच पण नुसतेच श्रम मात्र होतील. परवश 
होऊन तू स्वजनद्विजांचा नाश करू पहातोस, त्या तुला काय म्हणावे ! ” 


स्वार्थे, पुण्य नच श्रमच व॒था करी मनांत विचार । 
बाज, विह॒ंगा, स्वजन द्विजांचा विवश करिसि संहार ।। ३०० ॥। 


जै ज 





रसलीना १०१ 





३०१ 


' हृंदयि वसो गोपाल 


३०२ 


शामसुंदर 


३०३ 


संगदोष 


सीस-मुकुट, कटि-काछनी, कर-मुरली, उर-माल । 
इहि बानक मो सन सदा बसौ, बिहारी लाल ॥॥ ३०१ ॥। 


कवी आपकले उपास्य दैवत श्रीकृष्णाची गोपालमूर्ती, सदैव हृदयात राहो 
यास्तव प्रार्थना करतात. 


मोर मुकुट, कटि पीतांबर तें, करि मुरलो, वनमाव्ठ । 
रूप तुझें सुंदरा सदा या ह॒र्दाय वसो गोपाव्ठ ॥॥ ३०१ ॥। 


१० #- 


भुक्‌टी-मटकनि, पीतपट-चटक, लटकती चाल। 
चल चख चितवनि चोरि चितु लियौ बिहारी छाल ॥ ३०२ ॥ 


नायिका शामसुंदराला कुठेतरी वनात बघते. त्याच्या स्वरूप सौंदर्याचं 
वर्णन ती सखीजवछ करते. “भृगुटी मठक, पीतपटाची' झकक, ती 
चटक चाल, दृष्टीची चतुर फेक, असा तो चित्तचोर आनंदमूर्ती शाम- 
सुंदर, सखे आज मी वनात पाहिला. त्यानं माझ मनच चोरलं ”., 


भूगुटि भंग, कटि झब्ठक पीतपट, ती चटकीलो चाल । 
चतुर चितवनी चित्त चोरतो, सखे बिहारीलाल ॥। ३०२ ॥॥ 


१०४ १०४ 


संगति-दोषु लगे सबनु, कहे ति साँचे बैन । 
कुटिल-बंक-भ्रुव-संग भए कुटिल, बंक-गति नैन ॥ ३०३ ॥ 


नायिकेच्या नेत्नकटाक्षांनी घायाछ झालेला नायक सखीला सांगतो 
“ संगतीनं संगदोष लागतों हे वचन अगदी खरं आहे. कुटिक आणि 


वाकड्दया भिवयांच्या संसर्गानं डोछे देखील वाकडेपणा करतात ”. 


संगदोष सकलास हो, सत्यवचन हे जाण॑ । 
कुटिल भोवया सर्वे नयनही सोडि वांकडे बाण ॥॥ ३०३ ॥॥ 


जा हे 


१०९२ 





रसलीना 





३०४ जरी-कोर गौरें बदन बढी रवरी छबि, देखु। 


जरीक्षिनार 


३०५ 


करती कोर 


३०५६ 


नाकावर हसूं 


लसति मनौ बिजुरी किए सारद-ससि-परिवेषु ॥ ३ ०४ ॥ 


सखी नायकाला नायिकेची सौंद्यशोभा दाखवीत म्हणते, “बचा 
 तिच्या गौरमुखावरील पदराची जरी किनयार कशी शोभते आहे ! जणु 


काय, शरदाच्या चंद्रबिबाभोवती वीजच मंडलाकार झाली आहे ”. 


गौरसुखावर शोभते सुंदर जरी किनार । 
शारद इंद्भोवर्ती बीज मंडलाकार ॥॥ ३०४॥॥। 


है भर 


चितवनि भोरे भाइ की, गोरें मुँह मुसकानि । 


लागति लटकि, अली -गरैं, चित खटकति नित आनि ॥ ३०५ ॥। 


नायकाला पाहूत नायिकेने केलेले हावभाव, तो आपल्या अंतरंग मित्राला 


: सांगतो, “ तिची खेछकर वृत्ती, भाबडी दुष्टी, हलछूच स्मित करीत 


सखीच्या कानात कुजबुजताना केलेली कामनीय हालचाल, माझया 
मनाला भुरकछ पाडते . द 


मौरसुखी स्मित लोचनीं दृष्टि भावडी पोर । 


घालित कर सखिच्या गढा, गगनीं कलती कोर ॥। 
खुलतो झुलता झोक तो कुजबुजता कानांत । 


' चित्त चेतवी चारुता, मर्नांव मोलन रात ॥। ३०५ ॥। 


है. अर 


इहीं हैहीं मोती सुगथ तेँ, नथ, गरबि निर्साक । 


:; जिहि पहिरें जग-दुग प्रसति लसति हँसति सी नाक ॥ ३०६॥। 


_ नायिका नायकावर जराशी असंतुष्ट आहे. नायक तिच्या नथीकडे पहात 


स्वगत, पण तिला ऐक्‌ जाईल अशा बेतानं म्हणतो, . अग नथे ! तूं 


... या सुगर मोत्यांचा अभिमान नक्‍कीच उतरवछास ! तुझया मुद्ठं ती सुंदर 


नासिका हसते आहेसं वाटतं (नाकावरील राग) 


तजेल मोती झाक ती, नाकी नथ अरुवार । 


' , भासे हसते नासिका गर्वंभरे तनुसार ॥॥ ३०६॥। 


जरैं जं. 


रसलीना १०३ 





३०७ 


. घडठिका पात्ें 


३०८ 


जाकूं नकोस ग ! 


३०९ 


दुर्भम दुर्ग 


हरि-छबि-जल जब तें परे, तब तें छिनु बिछरे न । 
भरत ढरत, बूडत तरत रहत घरी लों नेन । ३०७ ॥ 


शामसुंदराच्या रूपसौंदर्यावर भाठलेल्या डोल्यांच्या आसक्तीचं वर्णन 
नायिका आपल्या सखीजवछ करते. 'सखे हे मीनाक्ष हरिरूप सौंदर्य 
जलात पडल्यापासून बाहेरच निघत नाहीत- सारखे अवगाहन करीत 
आहेत. घटिकापात्नाप्रमाणं तरतात पुन्हा बुडतात, पण तिथून दूर होत 
नाहीत “. | 


नयन मीन हरिरूपजलीं छहरति गे छबिच्र । 
बुडति तरति घटिकेपरी, होति न पत्ठही दूर ।। ३०७ ।॥ 


0०४ १७३ 


मार-सुमार-करी डरी मरी, मर्रीहि न मारि। 
सिंचि गुलाब घरी घरी, अरी, बरीहिं न वारि ॥ ३०८ ॥ 


प्रोषितपतिकानायिका विरह॒तप्त झाल्यामुतल्ठे, सखी तिच्या अंगावर 
गुलाब पाणी शिपडते. पण त्यामुत्ं तिची विरह ज्वाला अधिक भडकते, 
ती सखीला म्हणते “ कामदेवाच्या निुण प्रहारानं मी व्याकुछ झाले, 
मेले ग अगदीं ! त्यांत वर गुलाबपाणी शिपुन मरा जात्यू नकोस ! ”. 


जललें री, सेले सखे, सदन करी प्रहार । 
गुलाबजल शिपुनी पुन्हां जाछठुं नकोस जिव्हार ॥॥ ३०८ ॥॥ 
न्‍रर पी । 


क्यों हूँ सहबात न छगे, थाके भेद-उपाइ 
हठ-दढ-गढ-गढवे सु चलि लीजे सुरंग लगाइ ॥ ३०९॥ 


मानिनी नायिकेची सनधरणी करून हरलेली सखी या दुर्गेमदुर्गाच्या 
तटबंदौला नायकाछाच सुरूंग' लावायला सांगते. / संधी घड़न येणे 
कठीण आहे, उपाय हरले आता या तटबंदीला तुम्हीच सुरूंग लावला, 
तरच ही दुर्गेग गढी जिकिता येईल ”. 


समज पटे ना सुव्ठि तिचा न चले नीती भेद । 

येइ न संधी जुल्ठुलियां, थकली सर्व उमेद ॥॥ 

अजिक्य दूगेभदुर्ग हा हुटठातटात अभंग । 

पडेल तुम्ही लावता तटबंदीस सुरुंग ॥। ३०९ ॥॥। 
जैट र 





१०४ 


३१० 


लाजेचा मान 


३११ 


कंटकशल्य 


३१२ 


गुजसंकेत 





रसलीना 





तो ही को छटि मानु गो देखत हीं ब्रिज॒राज । 
रही धरिक लों मान सी मान करे की लाज ॥ ३१० ॥। 


नायिकेने मान धरला आहे. सखी चतुराईन बोलन त्याचा निरास करते. 
“अंग त्याला बधताच तुझा मान केव्हाच गढाला. तो गेल्यामुत्ठं वाटणारी 
लाजच अभिमान धरते आहे.-' 


अविर्भाव हा मानिनी, लटका तव अभिमान । 
लाजलीस ग सोहना बघतां झुकली मान ॥। ३२१० ॥॥ 


ज जै 


नए बिससियहि लखि नए दुरजन दुसह-सुभाइ । 
आटे परि प्राननु हरत काँटें लौं लगि पाई ॥॥ ३११ ॥। 


कविची प्रास्ताविक उत्तती. “ दुष्ट स्वभावीं दुर्जन नम्र झाले तरी त्यांच्या- 
वर विश्वास ठेवता कामा नये. पायी पडले तरी कांट्यासारखे बोचून 
प्राण घेतील ”. द 


दुर्जन धरितां पाय ही धरि न भरवसा जाण । 
लागतां कंटक पायीं बोचतां कासाविस हो प्राण ॥॥ ३११४ 


है ३ १०४ 


सखि, सोहति गोपाल के उर गुंजन की माल । 
बाहिर लसति मनौ पिए दावानल की ज्वाल ॥ ३१२ ॥। 


अनुशयाना नायिका गुंजनिकुंजात न आल्यामुल्ठे, त्या संकेतस्थलावरून 
निराशेने परत आलेला नायक, तिला सूचित करण्यासाठी, गुंजेची मात 
गछ्यात घालन तिच्या दारावरून जातो. ती सख्यांच्या घोत्क्यात 


 बसलेली आहे. श्रीकृष्णाला पाहुन ती सखीला म्हणते, हे बध सखे, 


शामसुंदराच्या गढछ्यात ती गुंजेची माठ कशी छान शोभते ती! जणु 
काय वनात दावानल गिल्न तो नृकताच आला आहे. आणि लाहू 
ज्वाला हृदयावर उसत्ठते आहे . 


कंठीं हरिच्या शोभते, गुंजगुंफिली मात्ठ । 

उरि दावानल ज्वाल कीं येत उफाछुनि लाल ॥। 
सखे पहा तरि श्रीहरी मंद मंद पदि येत । 

गुपित सांगते राधिका, गुंजकुंजसंकेत ॥॥। ३१२ ॥॥ 


भर जरै 


१३ 


क्षणसंयोग 


३१४ 


चकित, थकित 


३१५ 


काजलतीज 





रसलीना १०५ 





महिली, गरब न कीजिये समे-सहागहि पाइ। 
जिय की जीवनि जेंठ, सो माह न छाँह सहाइ ।। ३१३ ॥॥। 


कलहान्तरिता नायिकेकड्न नायक तिच्या सवतीकडे गेला. तेव्हा ती 
ताठा मिरवीत असता सखी तिला म्हणते.  अग वेडे क्षणाचं तात्पुरतं 
भाग्य उजलछल म्हणन' उगाच गये धरू नकोस. जेष्ठातली सावली जिवाला 
सुख देणारी असली तरी तीच छाया माघात हुडहुडी भरविते ” 


दोन घडीचें भाग्य हें, घडला प्रिय संयोग । 


' न धरी बेडे गर्व, हा केवव्ठ योगायोग ।॥। 


छाया ती जेष्ठांतली, शीतल रम्य निदाघ । 
भरवि जिवाला हुडहुडी छछते येतां माघ ॥। ३१३ ॥। 


भर ज्रैर 


हँसि, हँसाइ, उर लाइ उठि, कहि न रुखाहैं बैन । द 
जकित चकित है तकि रहे तकत तिलों छे नैन ॥ ३१४ ॥॥ 


खंडिता नायिकेला सखी सांगते, / सखे कट बोलन त्याला छक्क नकोस 
चकित आणि थकित असा तुझ्याकडे तो आशेनं बघत आहे. वक्रनजरेनं 
पाहू नकोस. प्रीतीनं त्याला आलिंगन दे ”.... 


हसुनी ओठों घालि मिठी, बोल नको कट बोला । 
चकित, थकित तो पाहतो, लोचनकुंचित लोल ॥॥ ३१४ ॥॥ 


र्ज १०६ 


तोज-परब सोौतिन सजे भषन बसन शरीर । 
सब मरगजे-मह करी इहीं मरगजें चीर ॥। ३१५ ॥। 


हरितालिकेचा सण आहे. रात्री नायकासह रत्यत्सवाचे जागरण 
नायिकेला घडले आहे.- म्हणून सकाछी आक्सलेली असल्यामुक्ठे तिने 
श्रृंगारसाज केला नाही. सणानिमित्त सवती नट्न थटन बसलया आहेत 
पण नायिकेचे भिजलेलें अन्‌ चुरलेले मलीन वस्त्र पाहुन त्यांच्या मुखावर 
म्लानता पसरली 


नटती लेउनि भृषणें, येतां काजब्ठतीज ।। 

सवति साज शिणगारिती, सरता जागर नीज ॥। 
धमजलें भिजले तिचें वसन तुटे मणिहार । 

समलीन मुख हो पाहुनी चुरलेला श्रृंगार ॥| ३१५ ॥॥ 


जौ ज्र 


१०६ 


- रसलीना 





३१६ 


. बाकडी मोड 


३१७ 


तनुहिदोल 


गढ-रचना, बरुनी, अलक, चितवनि, भोंह, कमान । 
आधु बेँकाईहीं चढे, तरुनि, तुरंगम, तान ॥। ३१६ ॥। 


नायिका नायकावर आंसक्त होऊन त्याच्या अधीन होऊ पहाते. त्यावेढी 
सखी तिला आत्मगौरंवाचें रक्षण करण्याची सूचना देते.  अग 
भुकुटी, दृष्टी, कुंतल, गढी, व धनुष्य याँच वढण सदा नागमोडी 


' असतं. तसंच घोडा, तरुणी व तान यांना खेचून धरल्याशिवाय ते पुढ़े 


ओढ घेत नाहींत ”. 


अलक, दृष्टि, भक्‌टी, गठी, यास वाकडी मोड । 
तुरग, तान, तरुणी, धन्‌ खेंचताच घे ओढ ॥। ३१६ ॥॥। 


१०६ तर 


इत आवति चलि, जाति उत चली, छसातक हाथ । 
चठी हिंडोरें सें रहै लगी उसासनु साथ ॥ ३१७ ॥ 


विरहाने कृश झालेल्या नायिकेची विकलता व श्वासोच्छवासाची प्रबलता 


सखी सांगते / ती तन्वंगी विरहाने क्षीण झाल्यामुले, चालताना आप- 
ल्याच श्वासोच्छवासाने इकड्न तिकडें हिदोछ्यासारखी डोलते “. 


येतां जातां इकड॒नि तिकडे, झुकतां खाई झोल । 
विरहकृशा ती श्वास कंपिता डुछतो तनुहिदोल ॥॥ ३१७ ॥। 


३३ भर 


डर न टरे, नींद न परे, हरे न काल-बिपाकु। 
छिनकु छाकि उछके न फिरि, खरौ बिषमु छबि-छाकु ॥॥ ३१८ ॥ 


पूर्वानुरागिणी नायिकेला आपल्या रूपाची एवढी धुंदी चढली आहे की 
ती स्वत:छा सांभावठ्ू शकत नाही. सखी आपसात बोलतात, “ सौंदर्याची 
मादकता एकदा चढली कीं ती उतरत नाहीं- भीतीछा भीत नाही. 
नीजेला शिवत नाही नीतीला डरत नाही. आक्ठानं मरत नाही “. 


उतरताहि ना उतरते रूपछंबीची धुंद । 
भय नीती नच नीज ये नयनी मन बेबंद ॥॥ ३१८ ॥॥ 


0३ ०३ 








३१९ 


विस्मित-स्मित 


३२० 


गवाक्ष-विहंग 





'रसलीना १०७ 





रसन कह्यो हठि रमन को रतिबिपरित-बिलास । 
चितई करि लोचन सतर, सलज, सरोस, सहास ॥ ३१९॥ 


सखी सखीलछा सांगते, “ प्रियकराने नायिकेला विपरीत रतीची' मागणी 
केली. विस्मयाने, ती डोछे मोठे करून, भीतीनं लाजत हसत, रागानं 
त्याच्याकडे पाहूं लागली ”. 


हट्ट धरी रतिरभण तो, सुचवि संग विपरीत । 
विस्मसित स्मित लोचनें करी सलूज कुपित भयभीत ।। ३१९ ॥॥ 


र्जः ६०३ 


ऐंचति सी चितवनि चिते भई ओट अलसाइ | 
फिरि उहझककनि कों मृगनयनि दुगनि लगनिया लाइ ॥ ३२० ॥ 


नायिकेच्या नेमकटाक्षानं विव्हल झालेला नायक, तिच्या खिडकीकडे 
आशेनं एकटक बघत' आहे. सखी मेत्रिणीछा सांगते “आपल्या टपोर 
डोछथान॑ माशझ्याकडे चोरून पहात, लालच दाखवीत व आत्ठस देत 


ती खिडकीमागे लपली आणि तो, खिडकीकडे डोछे लाऊन कधीचा 
खाली उभा आहे ”. 


' आकर्षित दगभोहिनी, लावित छालस आस । 


३२१ 


कारजे 


मदालस आतव्ठस देत ती अंगमोड करपाश ॥॥ 
नजर गुंतली ना तुटे मनांत गुंतागुंत । 
येइल का ती परलुनी-जाई छाउनि खंत ॥। ३२० ॥। 


१०४ १३ 


नर की अरु नल-नीर की गति एके करि जोड़ । 
जेतोौ नीचो है चले, देतो उँचों होइ ॥॥ ३२१ ॥। 


कविची प्रास्ताविक उकती, “ मानवगती व कारंजाची गती एकसारखी 
असते. जेवढा नम्न राहील तेवढाच तो उच्चपदी चढेल ”'. 


गति मनृजाची या जगीं कारंजापरि होथ । 
बिनम्र होता खालती उंच उडावे तोय ।। ३२१॥॥ 


१० १०॥ 


१०८ 


रसलीना 





३२२ 


शोभा-भार 


३२३ 


साशंक स्वागत 


३२४ 


नको ! नको, न 


भूषन-भारु सँभारिहै क्‍यों इहि तन सुकुमार । 
सूधे पाइ न धर परे सोभा हीं कें भार ॥ ३२२ ॥। 


रूपगविता नायिका, आपल्यां यौवनाच्या दिमाखात आहे. यौवन भारानं 
तिची चालही मंदावली आहे. आणि तिच्या ह॒त्हू हालचालीमुक्कं अभि- 
साराला उशीर होत आहे. सखी सांजश्रृंगार लौकर आटोपण्यासाठी घाई 
करायला सांगते. “ सखे हे अलंकार घालन तिच्या नाजुक देहाला 
किती भार होईल याचा विचार कर. अगोदरच या सौंदर्यशोभेचा तुला 
भार होतो तुझा तोल जातो, पावले वाकडी पडतात. त्यांत अलंकाराची 
भर कशाला ! तुला डोलपाछणा होईल अगदी ”. 


अलंकार हे घालतां होइल सखये भार। 

कशी साहशिल बाइ ग देह तुझा सुकुमार । 
शोभेचाही भार हो, सहे न जाई तोल ॥॥ 

पडति पाउलें वाकडी, ड्ले काय हिदोल ॥| ३२२ ॥। 


६०६ ज 


मुँह मिठासु, दृग चीकने, भौहें सरल सुभाइ । 
तऊ खरें आदर खरौ खिन खिन हियोौ सकाइ ॥ ३२३ ॥। 


प्रौढा सादरा धीरा नायिका पतिला अपराधी बघून त्याचा विशेष आदर 
करते. तिच्या या आदरतिथ्यामुत्ठे नायक साशंक होतो. तो म्हणतो, 
“४ भिवईची सरलता, ओठावर मधुस्मितयुक्त लाडिक बोल, नाचरे 
डोछे, इत्यादी भावाभिनय बघून माझ॑ मन साशंक होतं, मनात काही 
वेगछंच दिसतंय “. 


सरव्ठ भिवइ, सस्नेह नयन ते, ओठीं लाडिक बोल ॥ 
क्षण क्षण सन साशंक हो बघुनी भावविलोल ॥॥ ३२३ ॥॥ 


है १०४ 


जदपि नाहि नाहिं नहीं बदन लगी जक जाति। 
तदपि भोंह-हाँसि भरिनु हाँसो ये ठहराति ॥ ३२४॥। 


रतिक्रीडेसाठी प्रियकरानं नायिकेचा हात धरला आहे- ती सारखी नको, 
नको म्हणत, डोछयांनी अनुकुलता दर्शविते. सखी सांगते, . तोंडान 
सारखी नको, नको, नाही, नाही न उहुं उहुं चा जप चालला होता. 
पण डोछे अन्‌ भिवया मात्र हसून अनुकूलता दर्शवित होत्या “. 


 न्को, नको ना ' सारखी म्हणते धरितां हात । 
भिवया हासत वांछिती रतिसमराची रात ॥॥ ३२४॥। 


जौ ज 








३२५ 


प्रेमनगरी 


३२२९. 


शामारजनी 


३२७ 


कुंकुमकांति 


जन अकिशाणडत उन । 


रसलीना १०९ 





घुटत न पयतु छिनकु बसि, नह-नगर यह चाल । 
मारयो फिरि फिरि मारिये, खूनी फिरे खुस्याल ॥ ३२५॥। 


पूर्वानुरागिणी नायिका आपल्या सखीला प्रीतीची वहिवाट सांगते. 
* सखे, प्रेमनगरची रीतभात अगदीच विचित्न आणि बेबंद आहे बघ. 
तिथं वसती करणारानं सर्देव सावध असावं लागतं. एकदां तिथे वसती 
केली! की परत सोडता यायची नाही. चोरी, दरबडे हे तर नित्याचे 
प्रकार. मेलेल्याला मारण्याची मौजच तिथे सदा लुटली जाते. खुनी 
इसमाचा बहुमान व मरणाराला दंड, असा तिथल्या मदन नृपतीचा 
दंडक आहे. तेच या अंदाधुंदीचे प्रवर्तेक आहेत ”. 


बसती प्रेमनगरची रीत चोरटी चाल । 

धजे न सोडनि जावया मन झालें चवचाल ॥। 
मरणारा मरणों मरे, साहस मनन्‍्मथ घाव । 

फिरे खुनी तो मोकछ्ठा, टाकित उलठा डाव ॥। 

[ अहोरात्र तें गाजते, सन चोराचें नांव । 
अपकी्ती आनंदवी असे आगढ्ें गांव | ॥। ३२५ ॥। 


हि ् 


चुनरी स्थाम सतार नभ, मुँह ससि की उनहारि। 
नेहु दबावतु नींद लॉ निरखि निसा सी नारि॥ ३२६॥। 


नायकान कुणा प्रमदेला शामचुनरी (चंद्रकछा ) नेसलेल बघितलं तेव्हा- 
पासून त्याची शुद्धबुद्ध हरपछी. आपली ही स्थिती तो दृतीछा सांगतो. 
* तारांकित रजनीसारखी चंद्रकका नेसलेली, व मुखचंद्राचे चांदणे 
शिपीत जाणारी ती शामा पाहून माझी नीजच हरवली ”. 


चंद्रकव्ठा सखि नेसली, निव्ठावंतिचा साज । 
भान हरवि मुख चांदर्णें, नीज न येई आज ॥॥ ३२६ ॥। 
है जै 


कहत सब, बेदी दियें आँकु दसगुनो होतु । 

तिय-लिलार बंदी दियें अगिनितु बढ़तु उदोतु ॥| ३२७ ॥। 

कुंकुम भाली लावल्यामुक्ठे नायिकेचें मुखसौंदय दशगणी वाढलं. नायक 
स्वगत म्हृणतो, _ अंकावर शून्य ठेवरू तर त्याची संख्या दशगुणांनी 
वाढते हे सर्वपरिचितच आहे. पण तिन॑ भालावर कुंक्‌ लावल्यामुद्ठ 
तिच॑ सौंदर्य अगणित वाढलं ”. 


दशगुणि संख्या बाढवी बिंदु ठेविता अंक । 
भालि कुंकुम लाविता कांति चढ़े निःशंक ॥। ३२७ ॥। 


६ १०४ 








पिय पाती बिन हीं लिखी बाँची बिरह-बलाइ ॥ ३२८ ॥। 


प्रोषितपतिका नायिकेनं प्रियकराला पत्न पाठविलं, पण त्यात ती आपली 
दुःख विफलता पूर्णत्वानं लिह शकली नाही. पत्र लिहितानाच विरह- 
तापाची धग छागून कागद करपछा. आणि काजकमिश्रित अश्र्‌ त्यावर 


'पडल्यामुत्ठे तो भिजला. हें बधूत नायकाला तिच्या विरहव्यथेची पुरेपुर 


कल्पना आली. सखी सांगते,  विरह॒धगेनं॑ करपलेलं, काजक्ाच्या 
आसवानं भिजलेलं प्रियतमेन॑ लिहिलेल पत्र पाहुन त्याला तिच्या 


लिखित प्रियेचे वाचतो, नच लिहिलेली प्रीत ॥॥ ३२८ ॥॥ 


प्रोषितपतिका विरहाने कृश झाली तरी तिचं प्रेम सदेव हिरवं असतं, 


११० रसलीना 
३२८ तर झरसी, ऊपर गरी कज्जल-जल छिरकाइ। 
. कज्जल पत्रिका 
हृदयव्यथेचा मजकूर पूर्णपणे कछला “. 
विरहि करपली पत्निका काजछ जल मिजवीत । 
जद मर 
३२९ बिरह सुकाई देह, नेहु कियो अति डहडहौ । 
जैसे बरसें मेह जरे जवासो, जौ जम ॥ ३२९ ॥। 
जासबंद 
(प्रीत-जपा ) 


३३० 


मोनसक्की 


अधिकाधिक वाढतं; सखी नायकाला सांगते, " विरहानं तिचा देह सुकला 
असला, तरी तिची ग्रीती मात्र हरित भरित आहे. पावसाढी मेघवर्षावार्न 


जवासा गवत जब्हन जात॑ पण जासवंद हिरवागार होतो. तशीच आस- 


वांनी तिची प्रीति फुलते “. 


विरहें सुकली देहिनी, हरित भरित परि स्नेह । द 
जले जवासा जपा फुले, जेसा बरसत मेह ॥॥ ३२९ ॥। 
१७६ फः 


देखी सो न, जुही फिरति सोनजुही से अंग । 
दुति-लपटनु पट सेत हूँ करति बनोटी रंग ॥| ३३० ॥॥ 


नायक नायिकेच्या अंगकांतीचं वर्णन. करीतो. ती श्वेतवसन नेसूनही 


. सोनजुइसारखी भासते याच प्रात्यक्षिक तिछा दाखवतो, “ ती पहा 


माझी सखी शुश्रवसनातृन मिरवितांना तिच्या अंगकांतीची झलाल 
पड़न ती सोनजुईच की काय अस॑ वाटत॑ _. 


क्षोभवसन सित रंगवी सोनसढ्ी दें अंग । 
पीतगोौर तनुभोवतों झव्ठाछ सुंदर रंग ॥॥ ३३० ॥॥ 
डर १०६ 








३३१ 


मनोसरोज 


३३२ 


कपटचातुर्य 


३३३ 


'कांतिसौंदर्य 





#*- 5४ कि मनी ०९: अधिक के उन कडद हर ># 


रसलीना . १११ 





बढत बढत संपति-सलिल मन-सरोज बढि जाइ । 
घटत घटत सु न फिरि घटे, बरू समूल कुम्हिलाइ ॥। ३३१ ॥। 


 कविची प्रास्ताविक, उकती, “ संपत्तीरुपी सलिल वाढता वाढता मनरुपी 


कमलाचा विकास होतो. पण हल्यू हछू ते कमी होताच चिखल दृष्टीस 
पडतो. आणि कमरूही सुकून नाश पावते ”. 


सलिल संपदा संचयें, सनोसरोज विकास । 
सुकता सर कोमेजते सम पंकज माश ।॥ ३३११ 


है ० 


ह्याँ न चले, बलि, रावरी चतुराई को चाल । 
सनख हियें खिन-खिन नटत अनख बढावत, लाल ॥॥ ३३२ ॥॥ 


प्रोढा खंडिता अधीरा नायिकेचे प्रियकराला वागबाण, “ हे बचा आपली 
चतुराई दाखबून मरा राग आणु नका. महाभाग-आपसल्या वक्षावरील 
नखचंद्रकोर मी पाहिली आहे तेव्हा हे कपट कशाला ? ” 


अत दे अपुली चातुरी ओछखते सहाभाग । 
हृदय नखांकित दाउनी आणुं नका हो राग ।। ३३२ ॥। 


१०४ ०४ 


डीठि न परतु समान-दुति कनकु कनक से गात । 
भूषण कर करकस लगत परसि पिछाने जात ॥ ३३३ ॥। 


दूती नायकाजवछ नायिकेच्या कांतीची प्रशंसा करते. “ तिच्या अंगावरील 


सुवर्णालंकार देहकांतिमुत्ठे दिसून येत नाहीत. केवद्छ स्पर्शानं त्याच्या 
कठिणतेमुतेच ती भूषणे आहेतसं वाटतं ”. 


कांचन थुति तनु, कनक तें कछे न कांति स्नात । 
जाणवती करभूषणें कठोर धरिता हात ॥। ३३३ ॥। 


है १० 





११२ 


रसलीना 





३३४ 


अंगराग 


श्३५ 


कनकालंकार 


३३६ 


गुपित स्मित 


करतु मलिन आछी छबिहिं हरतु जु सहजु बिकासु। 
अंगरागु अंगनु लगे, ज्यों आरसी उसाँसु ॥ ३३४ ॥ 


“४ तिने अंगाला लाविलेली चंदन उटी (अंगराग ) तिची सौंदर्यकांती मलीन 
करते. नितक आरशावर उसासा उमटावा असं तिचं अंग भासतं ”. 


करि मलीन सुंदर छबि, हरुनी सहज विकास । 
उसासाच आरशावरी, अंगराग अंगास ॥ ३३४ ॥॥ 


नर 2५ 


पहिरि न भूषन कनक के, कहि आवत ईहि हेत । 
दरपन के से मोरचे, देह दिखाई देत ॥ ३३५॥। 


दूती नायिकेला शी घत्रगती अभिसार करण्याच्या इच्छेने, तिची सौंदयें 
प्रशंसा करीत भूषणाला दूषण देते. “ अग तुझ्या देहावर हे अलंकार 
म्हणजे आरस्पानी आरशाला पडलेले मोरचेच वाटतील “. 


कांचन तनुवरि शोभती नच कनकालंकार । 
आरस्पानी आरसा मोरचेच हे फार ॥॥ २३३५॥। 


जर जौ 


जदपि चवाइन्‌ चीकनी चलति चहूँ दिसि सेन । 
तऊ न छाडत दुहुनु के हँसी रसीले नेन ॥ ३३६ ॥ 


त्यांची प्रीती परस्पर माहित असली तरी' जनलोकात ते आपल्या गांवीही 
नाही अशा सावधतेनं परस्परांशी वागतात पण नजरभेटीत ते गूढ़ 
हस्‌ बाहेर फुटतंच, . जनलोकात अनोठख्यासारखं, पण नजर चोरून 
प्रीतिसंकेत करीत वागत असले तरी डोल्ठे भेट होताच गूढ परिचयाचे 
हस्‌ ओठातून बाहेर फुटतंच . 


लूपत छपत नित चालती अभित गुपित संकेत । 
नयन परस्पर भेंटतां, सहज स्मित नजरेत ॥। ३३६ ॥॥ 


है | ै 





रसलीना ११३ 


ीणभधभहपहजककसफककइैहइंडफड्:््््््कक्‍््नहतफ्--]ौ+_....ह......8ह.....8ह8ह8ह8हहहहहे8कऔअम२ के “|| 


२३३७ 


 उसाचे डोछ्ठे 


३३८ 


रंगब्रिवेणी 


३३९ 


आकठ पान 


अनरस हूँ रसु पाइयतु, 3 मेड रसीली-पास । 
जेसे साँठे की कठिन गाँठ्यों भरी मिठास ॥| ३३७ ॥॥ 


मानिनी नायिका मनधरणीनेही मानली नाही, तेव्हा नायक तिच्या घरून 
परत आला. दूती रागवलेल्या नायकाला पुन्हा परत तिच्याकडे न्‍न्यायला 
त्याची समजूत घालते. “ अहो, रसिकराज ! असं अरसिक होऊन कसं 
चालेल ! तिच्या डोछ्यातील रागाविर्भावातही अनुराग भरला आहे, 
तो आनंद आगढ्ठाच असतो. तो तुम्हाछा काही चाखतां आला नाही ! 
उसाची गाठ डोकछ्॒याजवत्ठ अतिशय गोड असते. हे तुम्हाला सांगायछा 
का हव॑ ? ” 


रागांतहि अनुराग ये, रसिका पडे न गांठ । 
डोव्ठयाजवढ्ठीं छागते गोड उसाची गांठ ॥। ३३७ ॥॥ 


१०४ १०४ 


गोरी छिगुनी, नखु अरुनु, छला स्यामु छबि देइ । 
लहत मुकति रति पलकु यह नैन व्रिबेनी से ।। ३३८ ॥ 


नायकाने, नायिकेच्या करांगव्ठीत नीछ मण्याची आंगठी पाहिली. तीवर 
आसकत होऊन तो नायिकेच्या सखीला म्हणतो, “ तिची गौर करांगढ्ठी, 
आरक्त नख, आणि निद्ठी अंगठी यांचं रमणीय रंगमीलून बघून माझे 


नेत्र धन्य झाले. या रंगत्रिवेणीत अवगाहन करतांच नेत्वांना रतिमुक्ती 
मिठाली ”. 


गोर अंगूली, नील अंगठी, अरुण नरवर ते पैन । 
व्रिवेणोंत या प्री तिसंगसीं पावन होती नैन ॥॥ ३३८ ॥। 


१०२ है ३ 


उर मानिक की उरबसी डटत घटतु हग-दागु । 
छलकतु बाहिर भरि मनो तिय-हिय कौ-अनुरागु ॥ ३३९ ॥। 


नायक भूषण, वसन विपयंय करून, अन्य स्त्रीशी रममाण झाला. सकाव्ठी 
घाईत प्रतताना वेष बदलछला पण कंठात माणिकमाक्त तशीच राहुन 
गेली. तो तसाच नायिकेकडे आला. खंडिता नायिका त्याछा पाहुन 
म्हणते, * अहाहा ! ग्य्यात माणकांची मात्ठ पाहुन माझे डोछे अगदी 
निवले, कित्ती सुंदर दिसते नाही ! जणु काय स्त्री प्रेमाचा कांठोकाठ 
भरलेला पेला आकंठ पिताना हे ओघढ्च कंठावर उतरले आहेत ”. 


कंठों माणिक हार तो पाहुनि लागे दीठ । 
सत्रीप्रीती आकंठ ती पीता झव्ठके धीट ।। ३३९॥ 


१0३ 2 






कट फिट पट कल कवि 2 /अ नी हलक 
52028 78 कक लोक -पमकेक+-सन जन 5०7 ८४२८+- अपर: “कक से ० ३ “डक 2: 

न 3५ ५४32 वन मेलकएर-र- मेड कननेन्‍के5 पड: के कक असकि७ ५०4 पैक 2लि+ पदक: "४४4६८ 

89" ीप न जम5 पेमस्देकाय के ४+६८:८० करकरिएल्‍कय २०० नकुसनपान ऊन न रन्‍र- नं कक 


कक ले सबवनिय देरी न्‍रिकरपबकट का <०९ ५ २+वफरदुसू- उप 





११४ ' 


रसलीना 


हम ज नल गला >>. _ज5>_3+>_ 77७49 


३४० 


जल झालर दीपिका 


३४१ 


नीच स्वभाव 


३४२ 


भाघनिदाघ 


सहज सेत पँच तोरिया पहिरत अति छबि होति । 
जल चादर के दीप लॉं जगमगाति तन-जोति ॥। ३४० ॥॥ 


तायिकेच्या सौंदर्याची स्तुती करीत दूती नायकाला भुरक पाडते. 
८ इवेत वसत परिधात करूत बसलेली माझी सखी किती सुंदर दिसते 
महणूत सांगूं ! जणुं काय जढाच्या झालरीतून दीपकलिका हगोचर 
व्हावी, तशी शुक्र वसनातून तिची अंगकांति झगमगताना दिसते ”. 


विरलवसन सित नेसतां रुपकांति जितकास । 
जल झालरीतली दीपिका झगमगते अभिरास ॥ ३४० ॥। 


०४ जौ 


कोरि जतन कोऊ करौ, पर न प्रकृतिहि बीचु । 
नल-बल जल ऊँचें चढे, अंत नीच कौ नीचु ॥ ३४१॥ 


नीच स्वभाव बदलता बदलत नाही- कोटी उपाय करूनही त्याचा उपयोग 
नाही. जछाचे कारंजे नलिकेच्या साह्माने उंच उडविले, तरी जढछाची 
धाव खालीच असते. पाणी नेहमीच उतार पहात॑ - 


करिता कोदि उपायही, सुटे न नीच स्वभाव । 
उड॒वि उंच जछ कारंजें, घेह खालती धाव ॥। ३४१॥। 


जैर है 0 


लगत सुभग सीतल किरन, निसि-सुख दिन अवगाहि । 
माह ससी-भ्रम सूर-त्यों रहति चकोरी चाहि ॥| ३४२ ॥॥ 


कवी माघ महिन्यातील तीब्रतापरहित सुखद रवीच वर्णन करतो. 
४ माघातील शीतल माध्यान्हामुछं, दिवसाच, रात्नीचं सौख्य अनुभवीत 
चकोरी चंद्र समजून रवी भोवतींच फेरे घालते '. 


शीतल किरणें कोवव्ठी दिन हा येता माघ । 

निशिसुख देई दिवसही सुभग निवांत निदाघ ॥। 

ऊन कोवबढें ते गमे, चंद्रिकाच चोफेर । 

रविभंवती विधुसंभ्रमें धरी चकोरी फेर ॥॥ ३४२ ॥। 


जरैर पर 














है 


३४३ 


तोडगा 


३४४ 


:  निवांसात जाऊन लपली. तिथून घिलछा कोण हुसकणार ? 


३४५ 


उच्छिष्ट 


रसलीना ११५ 
तपन-तेज़, तपु-ताप तपि, अतुल तुलाई माह । ...... 
सिसिर-सीतु क्यों हुँ न कटे बिनु लपटें तिय नाँह ॥ ३४३ ॥ 


मानिनी तायिकेला सखी सांगते, “ अग शिशिरऋतूची थंडी कशानंही 
जायची नाही- दुलई तोकडी पडते, उनन्‍्हात देखील हुडहुडी भरते. मग 
रात्री तर विचारू नकोस, राख उपाय केले तरी पुरुषाच्या आलिगन- 
उबशिवाय ती शमतच नाही 7... 


दुलई होई तोकडी, थंंडि न जाय उन्हांत । 
शिशिररातची हुडहुडी, आलिगन बंधांत (३ २४३ ॥॥ 


3 ज् 


रहे न सकी सब जगत में सिसिर-सीत के त्रास । 
गरम भाजि गढवे भई तिय-कुच अचल मवास ॥ ३४४ ॥। 


4206 ह संस सनम 88045 पक लक व्यक्तीची शिशिरऋतूसंबंधीची अभिव्यक्ती, /शिशि- 7“ 
राच्या थंडीला घाबरूनें ऊ पक्राएी- री कुत्चयुमतन्‍्यत-दुर्गेम गृढ़ 


शिशिरशीत भयभीत ती ऊब पढ्ठे हरि त्रास । 
कुचयुर्गि दुर्गेमदूग तो तिथे तिचा अधिवास ॥। रे४४॥॥ 


जर ह १3६ 





झुठे जानि न संग्रहे सन मुहँ-निकसे बेन । 
याही तैं मानहु किये बातनु को विधि नैन ॥। ३४५ ॥। 


कविची उक्‍ती, “ मनात एक आणि ओठात एक. वचनातला आणि 
वागण्यातला विरोध यात अभिप्रेत आहे. मनातले बोल डोव्ठ्यातून प्रगट 
होतात. “ मुखातून निधालेले बोल मनाला माहीत नाहीत. वचनाचा 
आणि मनाचा सदा विरोध असल्यामुत्ठे डोछेच मनाचे प्रतिनिधी आहेत. 
बोल ही केवकछ उच्चछिष्टे | जप 


2 आल ३2.5 


ओठावरले बोल ते उच्चछिष्टें नच वाद । क्‍ 
डोछ्े बोलति सत्य ते, मनांतील पडसाद १॥ ३४५ ॥ 


१०४ जौ 


११६ वेज ' 
ला अमल मम मो मल मल 5 टन मनलटी लक बी किम श कदम फीस कक 
३४६ सुधर-सौति-बस पिउ सुनत दुलहिनि दुगुन हुलास। 
लखी सखी तन दीठि करि सगरब, सलज सहास ॥। ३४६ ॥॥ 


रूपगधिता “ तो सवतीच्या आधीन असला तरी आपल्या रूपगुणानं मी त्याला सहज 
दे वश करीन * असं त्या रूपगविता नवपरिणितेला वाटतं. सखी सखीला 
सांगते, “ तुझा प्रियकर सुरेख सवतीच्या अर्ध्या वचनात आहे, असं 
सांगताच, त्या रूपगवितेनं आपल्या सर्वांगावर नजर फिरवीत-सख्याकडे 

पाहुन किचित्‌ स्मित केल ”. 


सुगुण सपत्नीलब्धपति, सांगत सखि तिज मात । 
सुदेहिनी गुणगविता, वध हसे अधरांत ॥। ३४६ ॥। 


१०५ हक 


३४७ लिखन बेठि जाकी सबी गहि गहि गरब गरूर । 
भए न केते जगत के चतुर चितेरे क्र ॥। ३४७ ॥। 


अपुरे,चित्र अंकुरितयौवना नायिकेची सखी नायकाला लिया बढत्या बहारीची, 
“7 ८ “नित्य नब्या सौंदु्णाची प्रंशसा करीत म्हणते. “ तिच्या क्षणाक्षणाला 
_- वाढणोन्या रूपसौंदर्याच वर्णन मी बापडी काय करणार ! एवढंच सांगते, 

मोठे मोठे चतुर चित्रकारही तिच्या सौंदर्यशोभा परिवतंनामुद्॑ तिच्या- 

पुर दिड्मूढ झाले. त्यांना तिच॑ चित्र काही पूर्ण करता आल नाही . 


>> लक 
बनता 


कषैणा क्षणाला वाढतें नवतीचें लावण्य । 
तन॒कांती सनसोहिनी पाहुनि वाटे धन्य ।। 


वर्णवे न वरवर्णिनी सौंदय॑चिं गूढ । 
चित्र राहि अपुरेच ते, चित्रकार दिहमुढ ।। ३४७॥। 
भर १०4 


र२े४८ दुनहाई सब टोल में रही जु सौति कहाइ । 
सु तें एंचि प्यौं आपु-त्याँ करी अदोखिल आइ ॥। ३४८॥। 


सायाविनो सखी नायिकेला म्हणते, “अग तुझी सवत चेटकीण आहे. असा गांवात 
गवगवा होता. तिन॑ त्याला आपल्या हातचं बाहुल बनवलरू असं लोक 
नहगत. पण आता तू आल्यावर तिच्यावरचा दोष पार निघून जाईल ”. 


सवत “ चेटकी ' ही तुझी गावकन्यांचा रोष । 
तूं येतां परि या घरी जाय तियेचा दोष ।। ३४८ ॥। 
जद ज 














३४९ 


विलक्षण-बाण 


३५० 


मला मारिते मृठ 


३५१ 


अर्क गौरव 


रसलौता ______]॒.॒]] सीना ./||_ ११७ 





दुगनु लगत, बेधत हियहिं, बिकल करत अँग आन | 
ए तेरे सब तें विषम ईछन-तीछन बान ॥॥ ३४९ ॥। 


नायिकेच्या नेत्रकटाक्षानं नायक विव्हल झाला. सखी नायिकेची 
उत्सुकता वाढ्वीत सांगते, “/ सखे, तुझे हे नयनबाण इतर सर्व बाणांहुन 
अतिशय तिक्ष्ण आणि विलक्षण आहेत. कारण ते छागतात डोछचाला, 
जखम होते हृदयाला, आणि विकल होतात सारी गात्न ” ! 


लागति लोचनि, विधिती हृदय, विकल तनु प्राण । 
तेढे नयन कटाक्ष ते तीक्षण विलक्षण बाण ॥॥ ३४९ ॥॥ 


१०॥ ज् 


पीठि दिये हों, नेंक मुरि, कर घूँघट-पट टारि । 
भरि, गुलाल की मूठि सा, गई मूठि सी मारि ॥। ३५० ॥ 


नायिकेने नायकावर ज्या भावनेनं गुलाल भरली मूठ मारली त्याचं 


वर्णन तो दृतीजवत्ठ करतो. “ पाठमोरी असता, तिनं अचानक किचित्‌ 
वल्ून व घुंगट बाजूछा सारून, गुलाल भरल्या मुठीनं जणुं काय मूठच 
मारली असं वाटतं ”. 


किचित्‌ सारुनि ओढणी, वल्लुनि दाविते लूट । 
गुलाल भरली मुठ ती, मला मारिते मुठ ॥॥ ३५० ॥। 


ज् १०३ 


गुनी गुनी सबकें कहें निगुनी गुनी न होतु । 
सुन्यो कहूँ तरु अरक तें अरक-समानु उदोतु ॥ ३५१ ॥। 


कविची स्वाभाविक उक्ती: निर्गुणी माणूस, “ गुणी गुणी ' म्हणून वाखा- 
णला तरी तो गुणी ठरत नाहीं. अवत्याभवत्यानी बढाईने वाखाणले तरी 
गुणहीन गुणवंत होत नाहीं. अकंतरूला अक॑ म्हटल तरी तो अर्का (सूये) 
सारखा प्रकाशमान होत नाही “. 


गुणी गुणी या गौरवें, निगुणी न गुणवंत । 
अर्क तरू नच हो कधीं अर्कापरि ्युतिमंत ।॥ ३५१ ॥। 


ज 2३ 


१4८ 


 रसलीना 


४४9४ लक्ष्य आर 


३५२ 


फाल्युन रंग 


३५३ 


नृत्यांगना 


३५४ 


.._शादाश्लेष 


छंटत मुठिनु सेंग हीं छुटी लोक-छाज, कुछ-चाल । 
लगे दुहुनु इक बेर ही चल चित, नैन गुलाल ॥| ३५२ |। 


कि 


फाल्गुनातील रंगखेत्ठात नायक नायिका परस्परानुरक्त झाले हा वत्तांत 
सखी सांगते. “गुलालमुठी परस्परावर उगारूत सुटताच त्यांची जन- 


_लज्जाही सुटली. दोघांच्या विचलित चित्तात आणि चंचल नयनात 
एकदमच रंग भरला ”. 


सुटे झाकली मूठ ती, लोकलाज कुल चाल । 
चलित चित्त नव युगुर तें फेकित नर्यान गुलाल ॥॥ ३५२॥। 


१३३ १०२ 


ज्यों ज्यों पदु झटकति, हठति हँसति, नचावति नैन । 
त्यों त्योँ निपट उदारहूँ फगुवा देत बने न ॥ ३५३ ॥ 


फागातील रंगमहोत्सवात, गणिका नाचत नाचत नायकासमोर येते व 
उपहार मागते. तिच्या छलित विश्रमानं दिहमृढ होऊन तिच्याकडे तो 
बघत रहातो. कबी वर्णन करतो, “ जो जो ती नृत्यांगना नाचत नाचत 
जवछ येते, नायकासमोर पदर झटकते, डोछे नाचवीत हसते तसा तसा 
तो भारल्यासारखा तिच्याकडे सारखा बघत रहातो. उपहार देण्याचे 
भानही त्याला रहात नाही. 


निकट येत, पट झटकत हासत हड्ट धरित नृतनार। 

नेन नाचवित, मागत, सुचवित होरीचा उपहार ॥। 

पाहि एक टक अंग अंग ते लबचिक नृत्यविहार । 

हाव भाव अति छलित चकित हो चलचित रसिक उदार ॥| ३५३ ॥ 


ज ०३ 


ज्यों ज्यों पावक-लपट सी तिय हिय साँ लूपटाति |. 
त्योँ त्यों छही गुलाब सें छतिया अति सियराति ॥| ३५४ ॥। 


स्त्ीआलिगनसौख्याचा अनुभव रसिक श्रृंगारिक पुरुष आपल्या मित्राला 
सांगतो, ” जसजशी ती अग्तिज्वाल्लेसारखी अंगना अंगाला बिलगते, 
तसतशी हृदयावर गुलाबजरू शिपीत चंद्रकछाच कवटाह्ित आहे असा 


सुखद आभास होतो. क्षणांत ती बिजलीची चंद्रकला होते. 


आलिगन दे जसजशी अग्निशराका वीज। 
शीत चंद्रिका ती जणूं उरी उगवती बीज ॥॥ ३५४ है 


औ । ण् 








रसलीना ः ११९ 


३५५ भाल-लाले बंदी-छए छुटे बार छबि देत । 
गह्मो राहु, अति आहु करि, मनु ससि सूर-समेत ॥ ३५५ ॥। 


. . रविचंद्रग्रहण नायिकेने स्नान केल्यावर भालावर सौभाग्य बिंदी लावली. पण केंस नीट 
; जि बांधले नसल्यामुछे काही चुकार केस भाव्ठावर रुछूत आहेत. या स्नात 
डा ...... मुखचंद्राची शोभा सखी नायकाला सांगते “/ तिचे भालावर आलेले करक् 
केस सौभाग्य बिदीवर पडले आहेत पण-त्यामुठे तिच्या मुखाची शोभा 
अधिकच वाढली. भालावरील छाल बिंदी आणि गौर मुखचंद्र पाहन, 
राहू एकाचवेल्ठी चंद्रसूर्याचा ग्रास करायला बंधतो आहे असं वाटतं “. 


बिदी कुंकुम रेखिलें न्हाली आज सुचेल 

चुकार कुंतल लोव्ठती भाली सुटलें सेल ॥॥ 

रवि बिबापरि बिदुली, झाकति कुंतलबंध । 

राहु ग्रासतो कीं जणूं एक समयि रविचंद्र ॥ ३५५ ॥। 
१०4 ०३ 


पप्सननाए उयक,* 


कक 
के जम 


३५६  तिय, कित कमनैती पढी, बिनु जिहि भौह-कमान । 
चल-चित बच्चें चुकति नहिं बंक बिलोकनि-बान ॥ ३५६ ॥। 


चापकला नायक नायिकेच्या कटाक्षबाणानं घायाक्क झाला. अवसर मसित्ताच 
तो तिला म्हणतो, . अहो शिकारी ! ही धनुविद्या आपण शिकला तरी 
कुठे ! ती भिवयांची तुटलेली कमान, तिला दोरी न छावताच ओढ़ून, 
अचूकपणे चलचित्तावर वाकडें बाण सोड्न घायाकछ करता !* तुमची ही 
रमणीय चापकलाच मोह पाडते “. 


चायकला शिकला कुठें, कंकर नसे कमाल । 
अचूक चलूचित हेरूनी सोडि वाकडा बाण ॥ ३५६ ॥। 
्ि १2 ऋ 


३५७ दुसह दुराज प्रजानु को क्‍यों न बढे दुख-दंदु । 
अधिक अँधरों जग करत मिलि मावस रबि-चंदु ॥॥ ३५७ ॥। 


द्विराज्य कविची द्विराज्यातील प्रजेच्या दुःखावरीलू उकती : “ द्विराज्याचा अंमल 
प्रजेछा अतिदू:ःसह कसा होणार नाहीं ! चंद्र आणि सूर्य एकाच राशीत 
आल्यावर जगांत अंधेर माजल्याशिवाय कसा राहील ? 


कुंडलीत एकत्र ये रविचंद्रावी रास । 

कसा चुकावा वाढता दीन प्रजेचा त्रास | 

द्विराज्य काजीं ये अभा माजवीत अंधेर । 

मंदाध सत्ताधीश ते जनास करिती और ॥॥ ३५७ ॥॥ 
भर ३३ 





१२० रसलीना 
हा आज जनम मजा की शीन कक न मनन कि दमकिविदिदि किन 
३५८ ललन-चलनु सुनि पलनु में अँसुवा झलके आइ। 
भई लखाइ न सखिनु हूं झुठें हीं जमहाइ ॥ ३५८ ॥ 


भावगोपन परकीया प्रवत्स्यपतिकानायिकेच्या चातुरीच॑ वर्णन कवी करतो, 
. नायक परदेशी जाणार हें कछताच नायिकेच्या डोब्ठ्यांत आसवे 
तरारली. पण तिने चतुरतेने चुटकी वाजवून खोटीच जांभई दिली आणि 
भावगोपन साधू. सख्यानाही तिची भावता उमगली नाहीं ”. 


उभे अश्न॒ ते लोचनीं, प्रियकर जातां दूर । 
उचंबत्ठुनि सन येतसे भरूस आला ऊर ॥। 

उगाच चुटकी वाजवी लटकि जांभई देत । 

कढ्ूं न देइ ती कुणा, दुःखित मन संकेत ।। ३५८॥ 


0 ६० 


३५९ कंचन तन-धन-बरन बर रहो रंगु मिलि रंग । 
जानी जाति सुबास हीं केसरि लाई अंग ।। ३५९॥ 


अँगसुगंध दूती नायिकेच्या गौरकांतिची व अंग सुगंधाची प्रशंसा करते. “ तिच्या 
कांचनतनूवर केशर रंग उटी दिसून येत नाही. आणि अंगसुगंधापुढं 
केशरगंधही फिका पडतो ”. 


कांचनतनु वरवणिनी चचित रमणी अंग । 
कठ्ठे न मित्तां वेगव्ठा सुगंध केशर रंग ।। ३५९॥। 
रू १०॥ 


२६० खरें अदब इठलाहटी, उर उपजावति त्ासु । 
दुसह संक बिस कौ करे जैसे सोंठि-मिठासु ॥ ३६० ॥। 


सुंठगोडवा नायिका स्वभावानेच चिडखोर व मानी आहे. पण आज ती नायकाचा 
अपराध विसरून मोठघा प्रेमानंच त्याचं स्वागत करते. हैं नायकाच्या 
लक्षात येऊन तो म्हणतो “ अंग गविते, आज तुझ्या या विनम्र वागणुकी- 
मुठ व प्रेमछ हावभावामुत्ठं, माइया मनाला बोचल्यासारखं होत॑ंय. सुंठेची 
माधुरी विषाची शंका आणते ”. 


सुंठ गोडवा चाखतां मन होई साशंक । 

हटवादी अभिमान हा करी न वश्चिक डंख ।। 
ओठावर स्मित हास तें नयनीं कोमल भाव। 

आदर करिशी आज हा सेवित मधुर स्वभाव ।। ३६० ।॥। 


१० ० 


३६९१ 


कपटभक्ति 


३२६२ 


कर्प्रमणिमाव्ठ 


२६३ 


प्रीतिची रीत 





रसलीना १२१ 





तो लगु या मन-सदन मैं हरि आवें किहिं बाट । 
बिकट जटे जौ लगु निपट खुटें न कपट-कपाट ॥ ३६१ ॥। 


हृदयात कपट ठेवून, स्वार्थासाठी भकतीचं ढोंग केल्यानं परमेश्वर प्रसन्न 
होणार नाही.- 


सन सदनी नच ये हरी, दिसे कुठे ना वाट । 
घट्ट लाविले जोवरी खुले न कपट कपाट ॥ ३६१॥॥ 


जट 


है कपूर मनिमय रही मिलि तन-दुति मुकतालि । 
छिन छिन खरी बिचच्छिनौ लखति छाइ तिनु आलि ॥ ३६२ ॥ 


तिच्या अंगकांतीमुद्ठं तिच्या गठ्यातील मोत्यांची मात केरवा मण्या- 
सारखी दिसते. त्यामुढं चतुर सखीही फसते. तृण छाऊन त्याच्या 
आक्ंणाची ती वारंबार परीक्षा घेते. ' 


अँगकांति द्युति भासवी, कंठि मुक्तामणी हार । 
कर्पुरमणि तृण छाउनी बघते वारंवार ॥। ३६२ ॥॥ 


१०+ ३ 


दग उरझत, टूटत कुट्म, जुरत चतुर-चित प्रिति । 
परति गांठि दुरजन हियें, दई, नई यह रीति ॥ ३६३ ॥। 


परकीया नायिका आपल्या मनातीरू तकंवितर्क सखीला सांगते. “ ही 
प्रीतिची रीत बघ कशी आहे ती ! व्यवहार सुरू करतात डोछे, आणि 
परिणामी होत॑ काय ? तर डोछे भेटतात, कुटुंब तुटतं, चतुरांची मने 
मिदठतात आणि दुर्जनांच्या मनात अढी बसते. 


भेंटति दृग ते, तुटत कुदुंब, चतुर चित्त जुब्दवीत । 
दुर्जन हृदयीं अढी पडे-ही प्रीतीची रीत ।॥ ३६३ ॥। 


जद जै 


१२२ 





रसलीना 





रेदृ४ट 


. लाडी गोडी 


शेए५ू 


आलिगमावशेष 


२६९५ 


जलशोघ 


नहिं नचाइ चितवति दगनु, नहिं बोलति मुसकाइ | कक 
ज्याँ ज्यों रुखी रुख करति त्यों त्याँ चितु चिकनाइ ॥ ३६४ ॥ 


प्रौढा धीरा नायिका अपराधी नायकाकडे उदासिन व्यवहार करीत 
आपला राग त्याछा जाणवते. शठ नायक तिल्ा प्रसन्न करण्याकरिता 
गोड गोड बोलतो.- “ हे प्रिये, तू आपले चंचल नेत्न नाचवीत माझ्याकडे 
बघत नाहीस, तुझ्या ओठावर स्मित देखील उमटत नाही. तृ जसजशी 
रुक्षतेन वागतेस तसतसं माझं मन प्रेमा्ं उचंबछन येत॑ ”. 


नजर नाचवित पाहसी, नच अधरीं स्मित हास । 
येत जशी मुर्खि रुक्षता, हृदयीं स्नेह विल्‍छास ।॥। ३६४ ॥॥ 


फ १०४ 


बैसीय जानी परति झगा ऊजरे माँह | 
मृगनेनी लपटत जु यह बेनी उपदी बाँह ॥ ३६५ ॥। 


खंडिता नायिका नायकाला म्हणते, / अहो रसिक भ्रमर, त्या मनरमणीला 
आलिगन दिल्यामुद्)ं तिचे ओले केस आपल्या अंगरख्यावर पुसले गेलेसं 
वाटतं. तिच्या वेणीबंधाचा ओला ठसा (व कुंकवाची चिरी ) स्पष्टपणे 
खांद्यावर वठलेके आहेत ”. 


स्तातकुंतला रमणिचे स्कंधी ओले केस । 
अंगरख्यावर उमटले अलिगन अवशेष ॥॥ ३६५ ॥। 


ऋ कर 


प्यासे दुपहर जेठ के फिरै सबै जलु सोधि। 
मरुधर पाइ सतीरु हीं मारु कहत पयोधि ।॥ ३६६ ॥॥ 


जी वस्तु दुर्मिठ्ठ आहे तिचा अल्पही लाभ झाला तरी ती महान वाटते. 
“ मरुदेशात जल दुर्मिछ्ठ ! कब जेष्टात जलशोधात एखादे कलिगडे ही लाभले 
तरी तृषाताना ते महान सिधूसारखे भासते ”. 


जेष्टातील दुपार ती सरुदेशीं अंगार । 

जरू शोधाया हिडती घेति परत माधार ॥॥ 

कुंठे दिसेना थेंब ही शमबायास तहान । 

कलिगडे ही लाभतां बानिति सिध्‌ महान ॥। ३२६६ ॥॥ 
१७३ ज्रैर 





२६७ 


पयोधी 


शेप्‌८ 


सदिरा धुंद 


३६९ 


चतुर मिलिद 


रसलीना १ 


की 
अी 8 । 


विषम वृषादित की तृषा जिये मतीरनु सोधि । 
अमित, अपार, अगाध-जलु मारो मूड पयोधि ॥| ३६७ ॥। 


कवीची उक्ती. “ सूर्याच्या ग्रखर तापाने तापलेल्या तपाताची तहान 
तरबूजानं भागली. त्याला जलाशयाचे काय होय ! तरबूजच त्याछा 
पयोधी वादेल “. 


प्रखर सूर्य संताप तो शमवायास तहान । 
जीवन हो तरबज ते नकोी पयोधि महान ॥॥ ३६७ १॥ 


है जरैर 


निपट लजीली नवल तिय बह॒कि बारुनी से३ । 
त्यों त्याँ अति मीठी लगति, ज्यों ज्यों ढीटयौ देह ॥ ३६८ ॥॥ 


नवोढा नायिकेछा मदिरा पाजलेली आहे. त्या नशाध्रंदीतल्या निर्ेज्ज पण 
सुंदर हावभावांच वर्णन दूती नायकाकडे करूत त्याछा तिचख्याकडे 
येण्याला प्रवत्त करते. . ती स्वभावलाजरी नव बाला मदिरा पिताच, 
धंदी चढ़न अधिकच धीट बनली. त्या धघिटाईतले मोहक हावभाव पाहन 
बघणाराला देखील धंदी चढते 


पीता मदिरा छाजरी, प्रमदा होई धीट। 
हावभाव धुंदीसले अधिकच गोड अवीट ॥॥ ३६८ ॥॥ 


६0३ जद 


सरस कुसुम मेंडरातु अलि, न झुकि झपदि लपटदातु । 
दरसत अति सुकुमारु तनु, परसत मन न॒पत्यातु ॥ ३६९ ३; 


मुग्धा नायिकेच्या भेटीला उत्सुक असगाच्या नायकाछा, सखी घाई न 
करण्याचे सुचवून त्याची उत्सुकता वाढविते, ती म्हणते, . अहो! सुकुमार 
कुसुमकलिकेवर भ्रमर एकदम झडप घालीत नाही. हल्ठ हत्ट्‌ गुंजराव करीत 
तिच्या भोवती फेर धरून तिचा केसर कोष हतल्ल॒वारपणे हस्तगत करतों . 


कुसुम मुकुल अलि गुंजनी फुलधि धरुनिया फेर । 
घेइ झेष नच रसिक तो कुस्कारि केसर घेर ।॥ ३६९ १ 


१ जद 





| 
|' 


१२४ क्‍ रसलीना 





३७० निरदय, नेह नयो निरखि भयौ जगत भयभीतु । 
यह न कहूँ अब ला सुनी, मरि मारिये जु मीतु ॥| ३७० ॥॥ 


निर्देय प्रोत॒ सखी मीलनातुर पण अभिमानी नायिकेला म्हणते,.“ निर्देये ! तुझा हा 
नवीनच प्रेमप्रकार पाहुन, सर्वे सखीमंडछ भयभीत झालेल आहे. 
आपण मरायचं अन्‌ दुसन्‍्याला मारायचं, ही रीत काही और आहे! ” 


पाहिलो न कधि ऐकिली नवीच निर्देय प्रीत । 
मरतां मरता मारणे रोत अशी विपरीत ।। ३७०॥। 


रु कै 


२७१ भजन कह्मो, तातें भज्यौं, भज्यो न एको बार । 
दूरि भजन जातें कहाँ, सी तें भज्यो; गँवार ।। ३७१ ॥ 


सतोधि:कार कुणी सज्जन भक्त आपल्याच मनाछा उपदेशित आहे. “ अरे वेड्या मना ! 
तू श्रीहरीची आराधना कर. तू माझं ऐकत नाहीस ! मूढा, विषयाच्या 
नादी छागून तू आपला जन्म व्यर्थ घालवशील. 


हरि भजनीं रत हो मना, बेद पुराणी गूढ । 
सोडी विषयीं वासना रमसी त्यांतच मृढ़ ।, ३७१॥ 


१०४ 2 


३७२ नेन लगे तिहि लगनि जु, न छटें हूँ प्रान । 
काम न आवत एक हूँ तेरे सेक सयान ।। ३७२ ॥॥ 


दर्शनलालसा परकीया पूर्वानुरागिणी नायिका सखीला सांगते, “ सखे तू कितीही 
सांगितलंस, तरी पालथ्या घागरीवर पाणी पडल्यासारखं आहे. तुझे 
सायास व्यर्थ आहेत. 'जीव जमत नाही, मन रमत नाही 'अशी माझी गत! 
डोछचात पंचप्राण उत्कंठेनं प्रियदर्शनासाठी जमले आहेत. आशा तुटत 
नाही, हौस फिटत नाही ! ” 


जीव न जाई जीवनों जिवा छागली आस । 
देशी धीर सखे किती व्यर्थ तुझे सायास ॥। 
आणुनि नयनीं प्राण हे पाहिन प्राणाधार । 
झाली घागर पालथी ओतिशी का जलधार ॥। ३७२ ॥। 


ज्रै जै 





2 धो क 


रसलीना १२५ 





३२७२ 


पतंगसावली 


३७४ 


उडता दृष्टिक्षेप 


३२७५ 


वाकडा तोर 





उडति गुडी लखि ललन को अँगना अँगना माँह । 
बौरी लो दौरी फिरति छुवति छबीली धाँह ॥ ३७३ ॥ 


सखी नायिकेबदल इतरांना सांगते, / प्रियकराने उडविलेल्या पतंगाची 
छाया तिच्या अंगणात पडली. त्या छायास्पर्शासाठी ती बावली, 
अंगणभर धावत तिच्या मागोमाग पत्ठत आहे 


. बघत अंगना प्रियकरा उडवित उंच पतंग । 


घड़े अंगणी सावली उडता स्वेर विहंग ॥। 
पतंग छाया पाहुनी, विसरुनि सारे भान । 
धरायास ते धावते प्रेमी हृदय अजाण ॥। ३७३ ॥। 


१७४ १७३ 


उँचें चिते सराहियतु गिरह कबतरु लेतु । 
झलकति दग, मुलकित बदनु, तनु पुलकित किहि हेतु ॥ ३७४ ॥। 


नायक आपल्या गच्चीवरून गिरेबाज कबूतर उडवीत आहे. नायिकैन॑ 
त्याला खालन पहाताच तिचं सर्वांग पुलकित झालं. सखीन॑ तिची ही 
स्थिती बधितली. तेव्हा ती आपली भावना लपविण्यासाठी दृष्टी अधिक 
उंच करून ती त्या कलाबाज कबुतराची प्रशंसा करते. पण चतुर सखी 
तिची ही मौज ओछखून म्हणते, / उंच दृष्टी करून तू त्या पलटी घेत, 
भरारी मारीत असलेल्या कबुतराला पाहून तुझ मन आनंदित झालं. 
कबुतराची थरथर उरी जाणवडी. दृष्टी संकुचित, देह पछकित अन्‌ 
अधरी स्मित उमटल ! धन्य भाग्य त्या कबुतराचे : 


“ गगनों ती बध अधांतरी कबूतराची झेप । 

“ तरीच हा सौधावरी उडठता दृष्दिक्षेप ॥॥ 

येइ तनवरी शिरशिरीं, ओठों स्मित अनुकूल । 
थरथरतांच कबूतरें ओढिशि उरीं दुकूल ॥। २३७४ ॥। 


१3 पद 


लागत कुटिल कटाच्छ-सर क्यों न होहि बेहाल । 

कढत जि हियहि दुसाल करि, तऊ रहते नटसाल ॥ ३७५ ॥। 

सखी नाथिकेच्या डोब्ययांची प्रशंसा करीत नायकाची दशा सांगते, 
“४ तुझ्या डोलचांतून सुटलेले हे वाकडे तीर लागताच तो अचेतन होऊन 
पडला. आणि है तीर असे विलक्षण, की हृदय आरपार भेंदूनही ते 
शल्य हृदयात सारखं सलत राहतं. 

असुनि वाकडे तीर, हे, जाती भेदुनि पार । 

दुभंगताही हृदय हे उरांत सलती खार ॥॥ ३७५॥। 


१०॥ १.6 





१२६ रसलीना _ रा 
| 
३७६ जनमु जलधि, पानिषु बिमलु, भौ जग आघु अपारु। 
रहै गुनी है गर-पन्‍्यो, भरें न मुकता-हारु ॥ ३७६ ॥। 


सुक्ताहार ॒सर्वंगुणसंपञ्न असा पुरुष, अपमान, अनादर सहन करीत त्या विंशिष्ट 
हे स्थावाला चिकटून बसलेला पाहुन कवी मुक्तांहांराची अन्योक्ती त्यालछा 
ऐकवितो, / जलूधी सारख्या थोर कुलात ज्याचा जन्म, पाणीदारपणा, 

सतेज कांती, विमरू स्वरूप आणि अमोरू भाग्य लाभले असताना 

आणि गुणात गुंफून गुणी ठरलेला हा मुक्ताह्मर, कुणाच्याही गछयात 

पड़न, आपला अनादर करवून घेतो. तो आपला मोठेपणा पार विसरतो.” 


जलधी मधुनी जन्म घे, विमल तेज निर्वेज। 

गुर्णी गुंफिला तो पहा विशाल हुृदयीं शेज ॥॥ 

तरी अभागी तो खरा साहि अनादर फार । 
गछी पडे धरुनी गढा अमोल मोतीहार ॥। ३७६॥।॥। 


ऋ । ्र 


३७७ गहे व नेको गुन-गरबु, हँसी सबै संसारु। 
कुच-उचपद-लालच रहै गरे परें हूँ हारू ॥ ३७७ ॥। 


भाय्यशाली ही उक्ती पहिल्या उक्तीचे उत्तरस्वरूप आहे. पहिल्यात त्याला लोलंगत 
ठरविले आहे त्याढ उत्तर. 'हा मुक्ताहार गढछ्यात पड़न' राहतो. तो 
देखील उच्चपदाच्या लालसेने. कुचावरून रुक्ायला मित्ठते हे त्याचे भाग्य. 
आपल्या गुणाचा गयव तो धरीत नाही. 
हेतु पुरस्सर पड़े गव्ठा गुंतुनि मोतीहार । 
उच्दपदाची हाऊसा धरुती कुचसंभार ।। 
भाग्यवंत तो खरा, खरा गुणी तया अभिमान । 
हँसे असुया पाहुनी भाग्याचें वरदान ।॥ ३७७ ॥। 


जे १३३ 


३७८ तच्यों आँच अब विरह की रहो प्रेम-रस भीजि । 
मेननु के मग जल बहै हियौ पसीजि पसीजि ॥| ३७८ ॥। 
अश्वुविश्ोष्नन दूती नायकाला नायिकेची विकरूस्थिती व अश्रुपाताचे निवेदन करते. 
_ श्रेमरसाने भरहेले व विरहतापाने कढलेले तिचे हृदय आसवांच्या 
अकंरूपाने डोछ्यांतून वहात आहे.” 


प्रेमरसें भरलें पुरे, तापवि.विरह अतर्क । 
हृदय नाहि नयनांतुनी सखिज्या आसव अर्क ॥। ३७८ ॥। 


१०३ न 








२७९ 


... « मुद्रादोष 


रसलीता १२७ 


छला परोसिनि हाथ ठें, छल करि लियौ, पिछानि । 
पियहि दिखायो लखि बिलरिि, रिस-सूचक मुसकानि ॥॥ ३७९ ॥ 


नायिकेने आपली अंगठी शेजारणीच्या बोटात बधितली. काही बहाणा 
करून तिने तिच्याजवल्व ती मागन घेतली. आणि प्रसंगानं रागात पण 


.;- हेसत चतुराइनं प्रियकरापुढे धरून त्याचं छक्ष तिकडे वेधलं 


. ३८० 


न भुजंगहार 


5 


हे दुष्टग्रहशांति 


. ब्ोटामधली अंगठी ओठ्खली लिसिषांत । 


करि बहाणा घेइ ती धरि शेजीचा हात ॥.... 
मुद्रांकित ती अंगुली बधतां हइसतो रोष ।... 
न बोलताही वेधले लक्ष, पतीचा दोष ॥॥ ३७९ ॥| 


है पा 


हठि, हितु करि प्रीतम-लियाो, किया ज॒ सौति सिगारु । 


अपने कर मोतिनु गुह्यो, भयो हरा हर-हारु ॥॥ ३८० ॥। 


- नायिकेने दिलेला मोतीहार हट्ट धरून परकीयेने त्याला मामितला. तो 


हार ती गढछचात घालन मिरविताना नायिकेने पहाताच, आपल्या 


. हृदयाला भुजंगच लपेटा घालीत आहे असं तिला वाटलं. 


प्रियाकड॒नि थें, परकिया हुट्ट करुति अनिवार । 
मोतिहार कंठांतला---करी साज शिणगार ॥॥ 

पाहुनि कंठी! सवतिच्या, स्वयें गुंफिली माव्ठ । 

गसे तिजसि को लपेटला भुजंग उरि विक्राठ्ठ ११ ३८० ११ 


जद फरद 


बसे बराई जासु तन, ताही कौ सनमान । 
भलोौ भलो कहि छोडिय, खोटें ग्रह जप, दान ॥। ३८१ ।! 


कवीची प्रास्ताविक उक्‍ती.  जगांत दुर्जनांचाच आदर होतो. सज्जनांना 


_ कुणीच विचारीत नाहीत. दुष्ट ग्रहाची शांती करण्यासाठी त्याला सुवर्ण 


दान द्यावं लागतं--तपाचरण कराव॑ लागत॑ 


भले भले ग्रह चांगले, नसे तयांना मान । 
दुष्टप्रह शांतीस ते जपतप सुबर्णेदाल ।॥ ३८१ ॥। 


फै है 


१२८ 


३८२ 


बिलग तथा घनदाट 
(विपक्षी झेल) 


३८३ 
शेजीचा संदेश 


३८४ 


विद्यल्लता 


रसलीना 
ााजज-+फफफ----व.न्‍000॥त || 


वे ठाढे, उमदाहु उत; जल न बुझे बडवागि । 
जाहो सौ लाग्यो हियौ, ताही के हिय लागि ॥ ३८२ ॥। 
नायक समोर उभा आहे. नायिका त्याच्याकडे पाहत हावभावाने प्रीति- 
संकेत करते. सखीला मिठी मारते. तिची सूचकता लक्षित करीत सखी 
म्हणते, " अग तो तर तिकडे उभा आहे. आणि लाजत, मुरकत तू मलाच 
मिठी मारतेस ! सागराच्या छाटा कवटाकून वडवानतछ विज्ञत नसतो. 
त्याला विपक्षीच हवा. त्याछाच जाऊन गाढ आलिंगन दे की! ” 
जिवलग तब तो तिथें उभा सखे पहा ग नीट । 
सिठो मारशी कां सला, वत्ठे चोरटी दोठ ।। 
उचंबढे प्रीती तुझो--कशि ग आग शमेल । 
विज्ववि न जल वडवानला, हवा विपक्षो झेल ।। ३८२॥। 

है ६०4 


ढीठि परोसिनि ईठि है कहे जु गये सयान॒ । 

सब संदेसे कहि कह्ों मुसकाहट में मानु ॥ ३८३ ॥। क्‍ 

नायिका अन्य संभोगदु:खिता आहे. नायकाची गुप्त प्रीती शेजारणीवर 
आहे. एक दिवस नायक घरी नसता शेजारीण तिच्याकडे आली. 
आणि तिछा विश्वासांत घेत, मोठया प्रेमानं म्हणाली. ( नायकाला 
गुप्तसकेत कछावा या हेतूनं) “ अगर, आज घरी मी एकटीच' आहे. 
माझं एक काम करायला तुझ्या पतिराजांना सांग ना !” तिचा मानस 
ओढखून नायिका हंसत उत्तरली, “ सांगेन अं, जरूर सांगेन ”. 

कुणीच नाहीं ग घरी, एकलीच मों आज । 

करितील माझे काज का सखे तुझे पतिराज ।। 


ओछ्ठखुनी संकेत तो, प्रीतीचा परिवेष । : 
हांसत सांगे प्रियकरा शेजीचा संदेश ।। ३८३ ।। 
ज् १०३ 


छिनकु चलति, ठठुकति छिनकु, भुज प्रीतम-गल डारि। 
चढी अटा, देखति घटा बिज्जु छटा सी नारि ॥॥ ३८४ ।॥। 


नायिका नायकासह रात्नी गच्चीवर गगनशोभा पहात इकडे तिकडे फिरत 
आहे. सखी दुसरीचं लक्ष वेधित म्हणते, “ ती बध चमक बिजली ! 
प्रियकर घनशामाच्या गल््यात हात घालून ठुमकत, ठुमकत मेघशोभा 
पहात आहे. अचानक वीज कडाडली आणि तिनं भीतीनं प्रियकराला 
घट्ट आलिगन दिल. भीती अन्‌ प्रीती कशी एकत्र नांदते बघ ”. 

प्रियासवे सोधावरी, घालुनि गव्ठचांत हात । 

थरकत ती सोदामिनी फिरते मौज पहात ॥। 

अंतराष्ठ भरले डुले शामलूघन नभमेघ । 

तव्ठपत जशि विद्युल्लता घालि प्रियाते बेंध ॥॥ ३८४ ॥॥ 


ज्रै है 





2 कम कं भपधनसक करन - उप 3 के 2५ जद आआ--+ “५५२०3 3 रन: सन्ााक+४ ०-3 
(नमन न०न 3० >नन--कथत-पानपलान-सोन--. जशय प्रमधतता:“ 


५8 8 यम या यो. >> , ऑटस पकरम 5 तीन 3 9 या न गा “| 





३८५ 
द्वितियेचा चंद्र 


हल 


कुचस्पशे 


३८७ 


मदिर मुरध 


रसलीना १२९ 





धनि यह द्वैन ; जहा लख्यो, तज्यों दृगनु दुख-दंदु । 

तुम भागनु पूरब उयो अहो ! अपूरब्‌ चंदु ॥। ३८५ ॥। 

कुणी परकौया पूर्वानुरागी नायकाच्या दर्शनभेटीसाठी विकल झाली आहे. 
तिची सखी शुद्ध द्वितियेची चंद्रकोर पहाण्यासाठी सौधावर आली. तो 
तिनें नायकाला आपल्या घराच्या गच्चीत पाहिले. ती लगोलग खाली 
येऊन परकीयेला सांगते. “ अग आजची द्वितिया अतिशय शुभसूचक आहे. 
तुझ भाग्य उजलछलं समज. आज पूर्वेला चंद्रोदय झालेला आहे. या पूर्वे- 
चंद्राचं अपूर्व दृश्य पहायछा सौधावर चल. तुझा ताप तो सहज हरण 
करील /ै) ॥॒ 

विरहताप शमवील ही आज बिजेची कोर ॥ 

चंद्र पाहतां धन्य हे होतिल नयन चकोर ।॥। 

सोधावरि सौभाग्य ये उधव्हीत सुख आनंद । 

पूर्व दिशेला उगवला अपूर्य तो मुखचंद्र ॥| ३८५ ॥॥ 


हा १० 


लरिका लेैये के मिसनु लंगरु मो ढिग आइ । 
गयो अचानक आँगुरी छाती छल छवाइ ॥ ३८६ ॥ 


क्रियाचतुर नायकाची चातुरी परकीया आपल्या सखीजवकछ करते. 
 माइ्या कडेवरील बाछ्ाला घेण्याच्या मिषानं तो जवब्ठ आछ आणि 
मोठथा कौतुकान त्याछा उचलून घेतांना माइ्या कुचयुगाला हक्कूंच 
अंगु लिस्पर्श केला. माझं सारं अंग मोहरून उठल॑ ”. 

कडेवरुनि माझ्या गडे मसला पाडनो भूल । 

करुनि बहाणा, कोौतुकें उचलनि घेई मल ।॥॥ 

स्पशित कुचयुगुला हल्हू, बोटाचो चाहुरू । 

मन माझे तें बाइ ग झालें हलके फूल ॥। ३८६॥। 


३३ जे 


ढीटदो दे बोलति, हँसति पोढ-बिलास अपोढ । 

त्यों त्याँ चलत न पिय-नयन छकए छकी नबोढ़ ॥॥ ३८७ ।॥। 

नववधूछा मदिरापान करवूत तिला बेधुंद केलेल आहे. त्यावेढ्ीं तिच्या 
प्रौढेसारख्या हाल्चाली व हावभाव पाहुन नायक मुग्ध झाला. सखी 
सखीला सांगते. “ ती पहा मदिरेनं बेहोष झालेली नववध्‌ ! ती जसजशी 
प्रोढेसारखी नटते, चाछे करीत हसते, बरछते, तसतसे प्रियकराचें नयन 
तिच्यावर अधिकच खिल्ठतात ”. 

मुर्धा ती मदिरा पिता, प्रोढेपरि हो धीट । 

सुग्ध नयन हो पाहुनी मधुरविल्ास अवीट ॥। ३८७ ॥ 


रू ज 


१३० 


३८८ 


कुजसमीर 


३८९ 


राक्ीची झुछुक 


३९० 


दक्षिण वारा 


रसलीना 


रनित भुंग-घंटावली झरित दान मधु-नीरु । 
मंद मंद आवतु चल्यो कुंजरु कुंज-समीरु ॥ ३८८ ॥। 





कबी सुखद वसंतवायूचं वर्णन करतो. / गुंजित भ्रमरांची घंटिकामाह 


 घालून सुममरंदस्त्राव करीत हा वर्संतातछा कुंजसमीर, कुंजरगतीनं मंद 
: मंद बहात आहे 


-. किणति भंग घंटावली, ग&त मधर सकरंद । 


दसंत कुंज समीर हा कुंजर चाले मंद ।॥। ३८८॥। 


ऋ जद 


रही रुकी क्‍यों हूँ सु चलि, आधिक राति पधारि। 


. हरति तापु सब धौस कौ उर लगि यारि बयारि | ३८९ ॥। 


की राजस्थानातील ग्रीष्म मध्यरात्री. वहाणान्या शीतरूवायुत्रं वर्णत - - --++८ 


क्रतो.  दिवसभर आपणि अर्ध्या रात्रींपर्यत वाट पाहुन नेमकी मध्य- 
रात्नी चोरपावछानं येणारी ही वाच्याची झुछठक हृदयाला लागून स्व 
दिवसाचा शीण घालवते. ” 


दिवसभरी रूपते कुठे, सरली अर्धी रात । 
निववाया उर ताप ये झुब्ठक वायुत्री आंत ॥। ३८९ ॥। 


६० ज् 


चव॒तु स्वेद मकरंद-कन, तरु-तरु तर बिरमाइ | 
आवतु दच्छिन देस तें थक्‍्यौं बटोही बाइ ॥| ३९० ॥ 


कंवी शीतल मंदसुगंधित मलूयानिलाचं वर्णन रूपकानं करतो.-- भरून 
आणलेला सुगंध लुटबीत मकरंदकणांचे दंवबिदृ उधकीत, धर्मेजलानें 
भिजलेला, दुरून आल्यामुत्ठे थकलेला तरुतछीं विसावा घेत, मंद मंद 
बहात आहे * 


ल॒टवित गंध मरंद लिघे, तरुतलि घे विश्ञाम । 
थकुनी मंद समीरण ये सोडुनि दक्षिण धाम ॥। ३९० ॥। 


जौ १०4 





३९१ 


प्रभूनावाची नांब 


३९२ 


समीर लहर 


२९३ 


चुरचरतें सोंदये 


रसलीना १३१ 
पतवारी माला पकरि, और न कछ उपाड । 
तरि संसार-पयोधि कों, हरि-नावें करि नाउ ॥॥ ३९१ ॥! 


भक्‍ताचे मनोगत. “ स्मरणीचे वल्हे करून प्रभुनामाच्या नांवेनेच हा 
भवसागर पार करता येईल. अन्य उपाय नाही “. 


स्मरणी करि पतवार ही, प्रभुनावांची नाव । 
भवसागर हा तरावया, दुजा नसे रे ठाव ॥। ३९१॥। 


भर जैर 


लपटी पुहुप-पराग-पट, सनी स्वेद मकरंद । 
आवति, नारि नबोढ लौं, सुखद वायु गति मंद ॥ ३९२ ॥। 


. कवी शीतल सुंगंधित मंद वायुला नवोढेच्या पदत्यासाची उपमा देऊन 


वर्णन करतो, पुष्प परागांचे वस्त्र नेसलेली, मरंदरूपी घर्मजलाने 
भिजलेली सुखद वायुच्री लहर, नवोढेसारखी मंद मंद पदे टाकीत येत 
आहे- 7 


सुमपरागपट लेउनी दंवबिदू सकरंद । 
पेत लहर नवोढेपरी टाकित पद गतिमंद ॥॥ ३९२ ॥। 


१३ १७४ 


ललन, सलोने अरु रहे अति सनेह साँ पागि। 
तनक कचाई देत दुख सूरन लॉ मुंह लागि ॥॥ ३९३ ॥। 


खंडिता नायिका नायकाछा म्हणते, “ प्रियकरा ! तुमच॑ सौंदर्य मन मोहतं, 
हृदय प्रितीनं, भारतं-पण तुझे कटू बोल गिल्ठतांना ते सुरणासारखे 
चुरचुरतात. 


सुंदर अति लावण्य तें स्‍्नेहभरित मन चूर । 
कद बच तें मुर्खि लागतां सुरणापरि चुरचर ॥॥ ३९३ ॥॥ 


हर भर 


१३२ 


रसलीना 


र्य्न्च्च््््््््््ऊ्ऊ्म््क्ाा-»आआ»आपइपँि/जप -््ाल्‍स्‍ज्ाणआदणथइइ्इ्:यधाधख:५भ:8७ै।जजजं/-ह-ह/9प-5++---+-+तत_ 


२९४ 


दुगसंबाद 


३९५५ 


प्रियप्रयाण 


२३९६ 


उज्जल चित्त 


न कर, न उरु, सब जग कहतु ; कत बिनु काज लजात । 
सोंहें कीजे नेन, जो साँची सों हैं खात ॥ ३९४ ॥ 


खंडिता नायकाला बोलते, “म्हणतात ना 'कर नाही त्याला डर कसली ' 
मग आपण जर अपराधी नाही तर विनाकारण लूज्जित का होता ! 
शपथ खायची असली तर चांगला डोछद्याछा डोछा भिडवून घ्या की ! ” 


चपापतां कां हो असे मनांत नसतां पाप । 

वरि उचला तो पापणी कब्ठेल आपोआप ॥ 

उगाच खोटी शपथ कां ! नसला जर अपराध । 
कर न तयाला डर नसे घडुं द्या दृगसंवाद ।। ३९४॥ 


१०६ ७३ 


रहि हैं चंचल मान ए, कहि, कौन की अगोट । 
ललन चलन की चित धरी, कल न पलनु की ओट ॥ ३९५ ॥ 


प्रवासाला जाणान्या प्रियकराच्या विरह कल्पनेने, नायिका सखीला 
म्हणते, “ सखे तूच सांग, हे चंचल प्राण या देहात कुणासाठीं ग रहातील ? 
ते प्रवासाला जाणार आहेत, त्यांच॑ प्रयाण तरी मी कशी अडवू ? सखे, 
हा विरह मी कसा साहू ग ! जरा दृष्टीपुढं दिसले नाहीत तर माझा जीव 
कासावीस होतो.---मग आता तर ते दूरदेशी जाणार ! ” 


कुणासाठि राहतील ग देहीं चंचल प्राण । 

दूर जायचें मानसीं अडर्वूं कशी प्रयाण ।॥ 

साहुं कशी सख्रि सांग ना हा विरहाचा जाच । 
चेन पडेना पत्ठभरी दृष्टि आड होतांच ॥। ३९५१ 


ऋ 5 ज्रै 


जो चाहत, चटक न घटे, मैलौ होइ न, मित्त । 
रज राजसु न छवाइ तो नह-चीकनों चित्त ॥| ३९६ ॥ 


कुणी अनुभवी सज्जन “ चित्त मलीन होऊ देऊ नका ” असा मित्राला 
उपदेश करतो, “ मित्रा, चित्त न चढछता ते उज्वलू रहावं॑ अशी तुझी 
अतीव इच्छा असली तर प्रेमी हृदयाशी स्नेह छावू नकोस-तेल लछागलेली 
वस्तु धुल्दीन॑ मलीन होते--हे लछक्षात असू दे ”. 


मित्रा जरि वांछिसी तुझें चित्त न होय मलीन । 
रजोगुणोीं सुख स्नेह तो, सोडि काम रसलीन ।। 
स्नेह कुणासी लागतां होई चित्त मलछ । 

बसे पहारे नित्य ही तेलावरती धूल ॥। ३९६ ॥॥ 


भर १० 


५ 220: 2 3 हक काए कि का नि जय आना, 


कअनकमतनमान"+७- काया न-त किक ननहअत---+* सता कम नम १3५0५ कल पनननप न न +"“० "नल नमन -2००९५०-०५०००+५- “तक इए 7 जरन्‍यीकला तारक ना 2०2०» ०५ 5 ५ कपक 


३९७ 


सखलाशी 


२३९८ 


नीज हरवली 


२९९ 


कतध्न 


रसलीना १३३ 


कोरि जतन कीजे, तऊ नागर-नेहु दुरे न । 
कहें देत चित चीकनो नई रुखाई नेन ।। ३९७ ॥। 


लक्षिता नायिका, मनात श्रीकृष्णावर प्रेम करिते. त्यामुल्ठे तिच्या 
वागण्या बोलण्यात प्रेमढठपणा आलेला आहे- आपली प्रीती लूपविण्या- 
साठी, तिने डोछयात उदास भाव आणला आहे- पण तिची मखलाशी 
ओव्खखून सखी म्हणते, “ गडे त्‌ृ कितीही यत्न केलेस, तरी हृदयातलू 
प्रेम लूपू शकत नाही. या रुक्ष नजरेतूनही प्रीतीचा पाझर बाहेर येतोच ! ” 


उदासीन या लोचनीं किती आणसी आवब । 
सखे लपेना हृदयिचा मोहन प्रेम प्रभाव ॥॥ ३९७ ॥ 


१3४ भर 


लाल, तुम्हारे रूप की, कहौ, रीति यह कौन । 
जासों छागत पलकु दृग छागत पलक पलौ न ॥ ३९८ ॥ 


पूर्वानुरागिणी नायिकेची सखी नायकाला तिची विकरूता व अनिद्रा 
या संबंधी सांगते  अहो सुभग, तुमच्या रूपसौंदर्याची किमया काय 
म्हणावी ! एकदा डोछयात भरल्यावर डोकेच मिट्‌ देत नाही, आणि 
मनाला चेन पड़ देत नाही. काय हा छ्छ ! 


शाम सुंदरा रूप तें बघतां चित्त ढब्ठे न । 
मिटतें ना सुक्ठि पापणी, पल न लागती नेन ॥। ३९८ ॥। ' 


१०४ प्र 


कालबूत दूती बिना जुरे न और उपाइ। 
फिरि ताक टारे बने पाक प्रेम-लदा३ ॥ ३९९ ॥॥ 


नायिकेनं प्रथम दूृतिला नायकाकडे पाठवून आपले प्रेम जुछवरं, आणि 
आता तिला ठाठनच दोघेही परस्पर भेटतात, सखी नायिकेला टोमणा 
मारते, “ जरूर होती तेव्हा मी हवे होते. आता काय ' गरज सरो नि वेद्य 
मारो और ३7 


दूती बाचुनि ना जुल्ठे, सखे परस्पर प्रेम । 
जुब्यतां , तिजला टाछठुण हाच अखेरीं नेम ॥॥ ३९९ ॥॥ 


है ०३ 


१३४ 





रसलीना 





४0०0 


पांचालीये छीर 


४०१ 


मनोगत 


४०२ 


पावसाछी आंच 


रह्यो ऐंचि, अंतु न लहै अवधि-दुसासनु बीरु । 
आली, बाढतु बिरहु ज्यों पंचाली को चीरु | ४०० ॥। 


नायक परदेशी गेलेला आहे. नायिका तो विरहकारू कसातरी कंठते. 
बेण्याचा अवधी, विरह हल हल्ठु हरण करतो. पण थोडे दिवस राहिले तरी 
तो अवधीच विरह अधिक वाढवितो असे तिला वाटते. “ हा दुःशासनरूपी 
अवधी विरह हरण करीत असला तरी तो विरह संपता संपत नाही. 
द्रौपदीच्या बस्त्राप्रमाणे तो वाढतच जातो ”. 


दुःशासन अवधीच हा ओढित विरह अधीर । 
बाढत जाई काल तो पांचालीचे चीर ॥॥ ४०० ।। 


१०३ | 


यह बरिया नहिं और की, ते करिया वह सोधि । 
पाहन-नाव चढाइ जिहि कीने पार पयोधि ॥। ४०१ ॥। 


भकक्‍ताची उकती “ मना ! अंतसमयी प्रभु रामचंद्राची आराधना 
कर : त्याच्या कृपेने पाषाण तरले व सेतृबरून कपिकुलही पार करून 
नेल तो श्रीराम तुलाही तारीलू ”. 


अंतसमयि थे नाव ते कर्णधार तो शोधि । 
तारि तरी पाषाण ते पार करीत परयोधि ॥॥ ४०१ ॥॥ 


१० भर 


पावक-झर तें मेह-झर दाहक दुसह बिसेखि। 
दहै देह वार्कें परस, याहि दगनु हीं देखि ॥। ४०२॥ 


प्रोषितपतिका नायिका सखीला म्हणते, सखे पावकज्वाला या पावसाच्या 
सरीपेक्षा अधिक शीतरू आहेत बघ. ज्वालांचा स्पर्श झाला तरच देह 
जेल, पण बरसात नुसती डोल्लयानं पाहिली तरी आग छावते! ”. 


पावक झक्त शीतरू गसे, पावससर दे आंच । 
देह जालते स्पर्शता, नेत्न झरे बघतांच ।॥ ४०२ ॥॥ 


१० ज्रट 


४०३ 


वनविहारिणी 


४० ८ 


इंद्रगोप 


४०५ 


भार-भय 


रसलीना १३५ 


चलित ललित, श्रम-स्वेद कम-कलित, अरुण मुख त न | 
वन-विहार थाकी तरुनि-खरे थकाए नेन ॥। ४०३ ॥। 


वनविहार करताना थकलेली, घामानं चिब झालेली नायिकेची देहलूता 
पाहुन, नायक त्या आदे सौंदर्याते मोहित होऊन तिच्या मुखाकडे एकटक 
पाहत राहिला. सखी सांगते, . ती वनविहारिणी, श्रमित हरिणी 
पहाताच तिच्या आरक्‍्त ललित, दंवबिदृभूषित मुखकमलावर, त्याचे 
रसिक नेत्र खिल्तन राहिले ”. 


बन विहार करिता थके, हरिणी ती सुकुमार । 
ललित स्वेदकण अरुण सुखी कलित चलित दुगमार ॥॥ ४०३ ॥। 


ज हि 


कुढंग कोप तजि रँग-रली करति जुबति जग, जोड़ । 
पावस, गढ न बात यह, बुढनु हूँ रंग होई ॥। ४०४ ॥ 


सानितीचा मानभंग करय्यासाठी सखी तिझा म्हणते, _ अग बरसातीत 
जरठांनासुद्धा प्रेमभावना उत्पन्न होते. मग तुझ्यासारख्या सौंदर्यवती 
युवतीनं असं अवघड़न बसण्यात काय अर्थ ! अग्निपुढे लोणी सहजच 
वितछतं. पावसाठयांत भले भले म्हातारे देखील रंगेल बनतात. (वीर- 
बाहुटे ) इंद्रगोपानाही अनुरागी रक्‍तवर्ण चढतो. मग तुझ्यासारख्या 
यौवनेची काय कथा ! हा अभिमान सोड, आणि वर्षाऋतुला सामोरी 
जा ॥ जैर 


गढ़ नसे हे बाई ग, जरा तरुण करि साथ । 

गोसावी ही रंगती येतां ही बरसात ॥॥ 

हिरवट येई झांक ती, पिवलछें जरि ते पान । 

जराहि नजरा रंगबी, विसरि वयाचे भान ।॥ ४०४ ॥। 


ऋर ह १३५ 


न जक धरत हरि हिय धरें, नाजुक कमला बाल । 
भजत, भार-भय-भीत है, धनु, चंदनु, बनमाल ।। ४०५ ॥। 


सखी नायिकेला नायकाचा विरह चतुरतेन जाणवते. “ अगर चंदनलेप, 
मोगरीचे हार, त्यांगा अगदी नकोसे झाले आहेत. तुझी सुकुमार छबी 
त्याच्या हृदयात असल्यामुछं, तिछा भार होऊ नये म्हणून तो हृदयावर 
हार धारण करीत नाही. तुला किती जपतात बच तरी ! ” 


लावि न चंदनलेप ही, घालि न उरि सुमहार । 
हृदय छबी सुकुमार ती, हांकित तुज ही भार ॥॥ ४०५ ॥॥ 


जे १७॥ 


१३६ 


रसलीना 





४०६ 


कंटकबोच 


४०७ 


प्रीतीचे शासन 


४0७८ 


निरोप घेताना 


नासा मोरि, नचाइ जे करी कका की साहे । 

काँटे सी कसके ति हिय गडी कटीली भोंह ॥ ४०६ ॥॥ 

नायकाने नाथिकेला एकांती गाठून तिची काही छेडछाड केली. त्यावर 
नायिका, नाक चढवृत व भिवया नाचवीत म्हणाली, “ देवा शप्पथ मला 
है असलं अगदीं आवडत'नाही ” पण केवछ हे वरवरच होतं. कारण 
तीही त्याच्यावर मोहित झालेलीच होती. त्यामुद्॑ तिच॑ अंग पुलकित 
झालं. तन्‌ कंपित झाली आणि भिवया कंटकित झाल्या. नायक दतीला 
सांगतो,  त्या तिच्या ताणून चढविलेल्या भिवया “ तुम्हाला शपथ आहे, 
असला अगोचरपणा मरा आवडत नाही हे बोलणंच मछा मुग्ध करतं. 
त्या टोचणान्या काटेरी भिवया माझ्या हृदयात खोल रुतृन बसत्या 
आहेत आणि अजूतही सलताहेत “. 

एकांतीं तिज छेडितां, चिड़नि उडविते नाक । 

* सोडा, मज हे नावडे ' बोले दावित धाक ॥। 

घेई शपथ ती चढवुनी भिवई मारित खोंच । 

तीच सले ग अजवरी हृदयी कंटक बोच ।॥। ४०६ ॥। 


भर १०४ 


क्यों बसिये, क्‍यों निबहियें निति नेह-पुर नाँहि । 

लगालगी लोइन करें, नाहक मन बाँधि जाँहि ॥॥ ४०७ ॥। 

पूर्वानुरागातीक नायिका सखीला सांगते. “ प्रेम नगरीत नीती न्यायाच 
शासनच नाढ़ी. अंधेर मातला आहे. तिथं राहुन कसं निभेल ? हे सराईत 
लोचन चोर उधड चोरी करतात आणि विचाच्या हृदयारा भुर्दड भरावा 
लागतो. त्यालाच बंदीत पडाब॑ छागतं. सारा उलटाच न्याय ! सज्जन 
दिलगीर आणि चोरटे खुशाल ! ” 

प्रीतनगरि भलतेच ग शासन, नीती न्याय । 

कठिण बाइ ग राहणें साहत हा अन्याय ॥। 

करिती चोरी लोचने-सराईत हे चोर । 

बंदिवान परि चित्त हो, असुनी परिचित थोर ॥। ४०७ ॥। 


मर १०; 


ललन-चलनु सुनि चुपु रहो, बोली आपु न ईठि। 

राख्यों गहि गाढें गरें मनौ गलगली डीठि ।। ४०८ ॥ 

नायक परदेशी जायका निधाला आहे व तो नायिकेचा निरोप घेतो. पण 
निरोप घेताना त्याचे डोछे डबडबून आले आहेत. नायिका मौन आहे. 
त्याच्या डोछ्चात पाणी आत्यामुक्ले तिचा कंठ दादून आला. कंठातून 
बोल फूटेना. 

बोलवे न तिज पाहते, घेता तिचा निरोप । 

डबडबले डोछेच ते गद्ठा धरित सुख लोप ।। ४०८ ॥। 


जा ० ॥ 








४०९ 


हितचितन 


४१० 


संध्यारुण 


४११ 


थोरवी 


८ नि (बहिन है, ले ५०: 2१८८8 38 जा में ० आम आ 
हि. शी ॥ ५०० 2८“ इन ी 


रसलीना १३७ 





अपनी गरजनु बोलियतु, कहा निहोरौ तोहि । 
तू प्यारो मो जीय को, मो ज्यौ प्यारों मोहि ।। ४०९ ॥। 


नायकाच्या अपराधावर रुष्ट होऊन नायिकेने मौन धरले. नायकाने 
बराच अनुनय विनय केल्यानंतर तिचा राग उतरलछा. त्यावर नायक 
तिचे आभार मानीत असता ती म्हणते. “ त्यांत आभार कसले मानायच 
खरं तर माझंच हित मी बघितर्ूं, कारण तुझ्याशी बोलल्याशिवाय 
माझा जीव रहात नाही. आणि माझा जीव मरा अतिशय प्रिय आहे. 
त्याच्या रक्षणासाठीच मला हे कराव॑ लागलं, तुमच्यासाठी नब्हेच ”. 


प्राणाते प्रिय तू सखा, प्रिय माझें मज प्राण । 
माझे हित मी पाहते, नव्हेच हे उपदान ॥॥ ४०९ ॥॥ 


१३ जद 


रह्यों चकितु चहुघाँ चिते चितु मेरौ मति भूलि । 
सूर उयें आए, रही दगन्‌ साँझ सी फूलि ॥॥ ४१० ॥॥ 


खंडिता नायिका नायकाला म्हणते “ तुम्ही आलात ते सूर्योदयाच्या वेठी 
पण तुमच्या डोछ्चांत मात्र (रात्र जागरणांची) सांज फूछली आहे 
त्यामुत्ठे मी संभ्रमित झाले आहे ! ही लाली अरुणाची की संध्येची 

एकाच वेठ्ीी दिसणारं हे संध्याउषेचं मीलन किती हृदयंगम आहे ! ” 


पहाटेस आलास तूं, नयनी फुलली सांज । 
संध्यारुण संगमात या, धन्य जाहली लाज ॥॥ ४१० ॥॥ 


प्र १०४ 


अति अगाधु, अति औथरो, नदी, कृप, सर बाई । 
सो ताको सागरु, जहाँ जाकी प्यास बुझाई ॥। ४११ ॥। 


कविची स्वाभाविक उक्ती, __ ज्याच्यामुत्ंं एखाद्याचं ध्येय. साध्य 
होतं---तोच त्याला सर्वस्व वाटतो. मग तो लहान असो की मोठा. तृषा- 
ताची तृषा, नदी, कप किवा सरोवराच्या पाण्यानं शमली तर ते त्याला 
अथांग सागरासारखे वाटल्यास नवरू नाही . 


तृषा जरयांची शमबिती, देउनि अपुले तोय । 
नदी, कुप सर, वापिका, अथांग सागर होय ॥॥ ४११ ॥॥ 


१० जर 





१३८ 'रसलीना 
अल मल ला आब जन मम अत ललिल कद नमन टन मिल न्‍ मशशिशिशि मय 
४१२ कपट सतर भौँहें करी, मुख अन्खोहैं बैन । 
सहज हसों हैं जानि के सौंहें करति न नैन ॥॥ ४१२ ॥। 


परिहास लीला नायिका लटकीच रुसली आहे. पण ती आपले हसरे डोछे नायकासमोर 
| करीत नाही. डोल्ठेभेट झाली की उसन॑ अवसान संपायचं. तिनं कपटानं 
भिवया चढविल्या, रागाचा अविर्भाव आणला, कटुबीलांची सरबत्ती 

केली. पण नजरेला नजर न देता. 


उंच चढवी भिवया सखी, ओठावरि कट्बोल । 
लपबी परि नच पाहता, हसरे नेत्र विलोल ॥। ४१२॥। 


१४ ० 


४१३ मानहु विधि तन-अच्छ छबि स्वच्छ राखिबैं काज । 
दग-पग-पोंछन को करे, भूषन पायंदाज ॥ ४१३ ।। 


दृष्टीचे पायपोस नायिकेच्या गौरवर्णाची सखी प्रशंसा करते. “ तिच्या देहाची शोभा अवर्ण- 
नीय आहे. ती नितछ आणि विमर अंगकांती पाहुन भानच हरपतं. तिच्या 
अंगावरील सुवर्ण अलंकार म्हणजे देहाच्या मृदु रेशमी गालिच्यावर 
चढताना भलीन दृष्टीसाठी पायपुसणेच ठेवले आहेत असं वाटतं ”. 


विमल निरंतर राखिती, तनुशोभा कमनीय । 
. पायपोस ते दृष्टिचे अलंकार रमणीय ॥॥ ४१३॥। 


ः २ 


४१४ बिरह-बिथा-मअल-परस-बिन बसियतु मो-मन-ताल। 
कष्ठ जानत जल-थंम-बिधि दुर्जोधन लौं, छाल ॥| ४१४ ॥ 


जलस्तंभन॒पूर्वानुरागिणी नायिकेनं प्रियकराच्या पत्नात खालील दोहा लिहिलेला 
आहे. प्रियकरा मरा वाटतं की दुर्योधनासारखा तुम्हाछाही जलस्तंभन- 
विधी अवगत असावा- एरवी विरहव्यथेनं भरलेल्या माझ्या मनात 
आणि आसवांनी भरलेल्या माइ्या डोछबांत तुमची मूर्ती अशी कोरडीच 
राहिली नसती. त्या व्यथेच्रा वा आसवांचा तुम्हाछा किचितसाही स्पर्श 
होत नाही ”. 


सुयोधनापरि जाणतां जलस्तंभन विधि, नाथ । 
विरहजलीं मम सानसीं, वसता होइ न घात ॥। 

मुत्ठी शिवेना ती व्यथा, अश्रुजलाशय आंत । 

तुम्ही कोरडे राजसा, उरे न प्रीति मनांत ।। ४१४॥। 


जद १७ 





ड्प्‌ष 


फसवे डोढ्ठे 


४१६ 


कठोणहूदया 


४१७ 


रूपचटक 


रसलीना १३९ 





रुख-रूखी मिस-रोष, मुख कहति रुखोंहें बैन । 
रूखे केसें होत ए नेह-चीकने नेन ॥। ४१५ ।! 


सखी नायिकेला महुणते, / तू आवब तर चांगलाच आणला आहेस ग ! 
आपण त्या गावचेच नाही अशा अलिप्तपणाने वागलीस--तरी तुझे डोल्डे 
सहमत दिसत नाहीत व्यांच्यातील स्नेह काही आठला नाही तो वाढताच 
दिसतोय “. 


कृतक कोप, सुखि रुक्षता, अधराबरि कट बोल । 
अनुरागी परि लोचने बोरूति बोल, अबोल ॥॥ ४१५ ॥। 


ऋ 2 


पति-रितु-ओगुन-गुन बढतु मान, माह को सीतु । 
जातु कठिन है अति मृदौ रवनी-सनु नवनीतु "। ४१६ ॥ 


मानिनी नायिकेची सखी नायकाला म्हणते, “ति्च रागवणं काही 
अच्यथा नाही. तुम्ही तस॑ कारणच दिलूय तिला. म्हणतात ना, पत्ती आणि 
ऋतु यांचे स्वाभाविक परिणाम सारखेच असतात. माघात अथंडीमुद्े 
कुठलाही पदार्थ घट्ट होतो. प्रेमही घट्ट होत॑ अन्‌ उपपतीच्या अवगुणानं 
नवनीतासारखं मृदु हृदयही कठीण बनत॑ ”. 


पति, ऋतु गुणावगुण सारखे---माध बाढवी शीत । 
पति अवशुण, रमणी सन करि कांठीण मृदु चचनीत ।॥। ४१६ ॥॥ 


2 भर 


त्यों त्यों प्यासेई रहत, ज्यों ज्यों पियत अघाइ । 
सगुन सीने रूप की जु न चरव-तृषा बुझाइ ॥। ४१७ ॥॥ 


नायिका नायकाकडे स्नेहपूर्ण नजरेनं वारंवार बघते. सखी तिला छोकाप- 
वादाच्या भीतीनंं तसं न करण्याविययी बजावते. त्यावर ती म्हणते, 
 सखे साश््या या डोछयांची तहानच विचित्र आहे ग. सारखे पीत असतात 
तरीही अतृप्तच, उलट प्याल्यानंतर त्यांची तृष अधिकच वाढते, त्यांना 
सगुण स्वरूपाची चटक लागली आहे ”. | 


अधाशीच सेली तृषा, पीता अधिकच होथ । 
लावि चटक दृष्टीस या सगुणरूप रस तोथ ॥॥ ४१७ ॥। 


है जैर 








१४० रसलीना 
४१८ अरुन-बरन तरुनि-चरन-अंग्री अति सुकुमार । 
चवत सुरंग रंग सी मनो चपि विधियन के भार ॥। ४१८ ॥। 
चरणांगुलि दूती नायकाजव, नायिकेच्या नाजुक छाल्सर पार्याच्या बोटांचं वर्णन 
करते, / त्या नवयौ वनेच्या पायांची बोटं, नाजुक प्राजक्ताच्या कछया- 
सारखी छालूसर आहेत. जण काय देहाचा सारा नाजुक भार पडल्यामुद्ठं 
दबलेल्या बोटांची टोक॑ छालसुरंग झा ली आहेत 
तरुणिचरणअंगूलीअरुणिमा, सुमकोमल अरुवार । 
ठिबकति रंग सुरंग बिदुकण, चेपित जंव तनुभार ॥॥ ४१८ ॥। 
ञ् १०२ 
४१९ मोर-मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंदनंद । 
मनु ससिसेखर की अकस किय सेखर सत चंद ॥॥ ४१९ ॥। 
चंद्रमेचक सखी मोरमुकुट धारी क्ृष्णाचं वर्णण करून, नायिकेच्या मनात अभिसा- 
राची अभिलाषा उत्पन्न करते. _ मोरमुकुट त्याच्या शिरावर इतका सुंदर 
दिसतो, जण काय कामदेवच शशिशेखराच्या इषेने, शतसहस्र चंद्रकला 
स्वशिरावर धारण करतो आहे 
मोरपिसावरि चंद्रकरमंडव्ठ धरी शिरीं अभिराम । 
शशिशेखर ईर्षायुत धरि शतचंद्र मनोहर शाम ॥॥ ४१९ ॥। 
ऋ ञ्रैट 
४२० अधर धरत हरि कें, परत ओठ-डीठि-पट-जोति । 
हरित बाँस की बॉसुरी इंद्रधनुष-र॑ंग होति ॥॥ ४२० ॥॥ 
इंद्रधनू-डुहिता श्रीकृष्णाछठा बासरी वाजवताना पाहुन सखी राधिकेजवछ त्याची 


प्रशंसा करीत त्याला भेटायला प्रवृत करते. _ हरिच्या हाती एक सामान्य 
हिरवी बासरीदेखील किती सुंदर दिसते. ओठांचा रक्तिमा, पीतपटाची 
झांक, नीरूनयनाची झत्ठक, या सर्व रंगमेछात त्यानं इंद्रधनष्यच करात 
घेतल्यासारखं वाटतं--सखे ! तूही गेलीस म्हणजे त्याच्या हाती 
तशीच रंगशीरू. ' हरिचा अधर रक्तिमा, डोछ्यातछा नीछिमा, आणि 
पीतांबराची पितत्ी झाक, याची रंगछाया बासरीच्या मूठ हिरबव्या 
रंगावर पडल्यामुल्ठे ती बासरी इंद्रधनुची दुहिताच वाटते 


नीलनयन अरुण अधर, पीतांबर मिलित ज्योति । 
अधरि धरी हरि बासरि वंशवेल हरित कांति ॥। 

नवल सखे, अधरि शेंज चेषित हरि अंग अंग । 
स्वराधिका कर्लंंकिसी धशित इंद्रधनुष्य रंग ॥॥ ४२० )॥। 


है. है. 


। 





४२१ 


सुखदुःखाचा साज 


४२२ 


लपंडाबव 


४२३ 


चोरबाट 


रसलीना १४१ 





तौ अनेक औगुन-भरिहिं चाहै याहि बलाइ। 
जौ पति संपति हूँ बिना जदुपति राखे जाइ ॥ ४२१ ॥। 
जगात केवत्ठ पत राखण्यासाठी किवा छलज्जा रक्षणासाठीच संपत्तीची 
आवश्यकता आहे. पण ईश्वरच आपली लाज राखण्यास तयार झाला तर 
संचयाचा मोह कोण करील ” 
नको संपदा अवगुणी सुखदुःखाचा हार । 
पत राखिल जरि श्रीहरि, कुणि न तिछा शिवणार ॥ ४२१॥॥ 
अं १०४ 


प्रीतम-दुग-सिहचत प्रिया पानि-परस -सुखु पाइ । 
जानि पछनि अजान लो नेंकु न होति जनाइ ॥ ४२२ ॥। 
नायिका मैत्रिणींच्या घोछक्यात आहे- नायक मागून येऊन हकूच तिचे 
डोछे झाकतो. नायिका हात चाचपीत स्पर्शानं कोण आहे ते बरोबर 
ओल्ठखते पण, हा सुखद स्पर्श तसाच रहावा म्हणूत्र ती वेड पांघरन न 
ओकछखल्याचा आव आणित हात तसेच राह देते. तिची चातुरी कुणालाही 
कली नाही. सखी सांगते, “ प्रियकराने डोछे झाकताच तिला परिचित 
स्पशें जाणवला पण न ओव्खखल्यावे दाखवित स्पर्शंसुखासाठी ते हात 
तसेच राह दिले. चतुर खरी ! 
प्रियतम डोव्ठे झाकिता चाचपुन निर्मिषांत । 
ठेवि सुखद करस्पश तो तसाच धरुनी हात ॥॥ 
ओव्ठखले पुरते मनी चतुरा करि अनुमान । 
ओठ्ठख देइ न जाणनी ओब्ठखता ही अजाण ॥॥ ४२२ ॥। 

१० १०३ 


देखो जागत वैसिये साॉँकर लगी कपाट । 

कित है आवतु, जातु भजि, कौजाने किहि बाट ॥॥ ४२३ ॥। 

नायिका नायकाला नेहमी स्वप्नात बघते, पण तिलरा भोक्ेपणानं 
वाटतं की रात्री तो खरंच जवछ येऊन झोपतो- पण सकाक्ठी बघते तो 
सारी दारं बंद असतात. ती आश्चर्यानं सखीछा सांगते, ' रात्नी दारं 
कडेकोट बंद करून मी झोपते पण कल्ेना कुठल्या चोरवाटेनं तो आत येतो 
ते! ”' आणि परत जातो तरी कसा ! कारण सकाढ्ठी सारी दारं बंद 
असतात. 

न के येति कुठनि कसे, दुसरी नसेच वाट । 

नीट लावते झोपतां सखये कडी कपाट ।॥ 

झोपति जव्ठी येउनी, उडते हे काव्ठीज । 

दिसे बंद ते दारही-चढ्ठतां माझी नोज ।॥। ४२३ ॥॥ 


ज्र १०६ 


आर क्कमकककककककाक्रकरकेक्ाकहकेेवे्ववे्कनकणथ्ोनत 


हक रसलीना 
ाशझणजज: कर. ैहै/हफञ़ऑ्सय़य़ऊऔयऊऊ_़ू[ू__ 
४२४ केरु उठाइ घूंघटु करत उल्लरत पट-गुँझरौट । 
सुख-मोर्टे लूटीं लठन लखि ललना की लौट ॥ ४२४ | 


अपांगदर्शन नायकाछा पहाताच नायिकेवं ओढणी घेण्यासाठी हात वर उचलला 
पण घाईन॑ पदर सरकून त्याला तिच्या आंतरभागाचं दर्शन घडल॑ असाव॑ 
या जाणीवेन छाजून ती पटकन पाठमोरी बढ्‌न आत पढाली ”. 


घेंता ती मुखि ओढणी, दिसे उचलता हात । 
मंदोदर उर अंग ते, बछति पाठ निमियांत | ४२४॥ 


डर भर 


४२५ करो कुबत जगु, कुटिलता तभों न, दीनदयाल । 
दुखी होहुगे सरल हिय बसत, व्रिभंगी छाल ॥। ४२५ ॥। 


ब्विभंगीलाल भक्‍्ताची भगवंताकडे मागणी “ है दीनदयाल प्रभो, श्रीकृष्ण, जग मरा 
काही म्हणो, मी आपली, कुटिल बक्रता सोडणार नाही. सरकछ राहून मी 
सर्वेस्वच गमावून बसेन. हे ल्विभंगीलाल तुम्ही माश्या सरक हृदयात कसे _ 
राहू शकारू ? तुम्हालाच त्रास होईल ? सरछ म्यानात वाकडी तलवार 
कशी राहील ? ” 


कंधी न सीडी कुठिलूता, निदो कुणी जगांत । 

कपटी काव्ठा शाकडा झालो जरि विष्यात ।। 

सहज न बसणें हृदयी या, अहो ज्िभंगीलाल । 

सरल स्थान असि कुटिल ती जुद्े न दीनदयाक्क ॥॥ ४२५ ॥। 


१३ भर 


४२६ निज करनी सकुर्चेहि कत सकुचावत इहि चाल । 
मोह से नित-विमुख-त्याँ सनमख रहि, गोपाल ॥। ४२६॥ 


पापविमोचन  आपल्या करणीनं संकोचित झाछेला भक्‍त, आपल्यावर वृंदावनविहारी 
गोपालक्ृष्णाची कृपा झालेली पाहुन अधिकच संकोचित होऊन म्हणतों 
है गोपाल, मी आपल्या पापी करणीनं आधीच रूज्जित झालो आहे. 
तुम्ही आपली क्रपादृष्ठी मजबर वत्धवून मछा अधिक का छाजविता ? ” 


कति संकोचित मी प्रभो, विन्मुख बंधविमोच । 
करिसि कृपा सजबरी तरो, अधिकच हो संकोच ।। ४२६ ॥॥ 


ज् १०४ 


अंग त "नल काना अपमुभल मकान द पमन- सीपपशाकरा ५ दरइतपवामकानयात ० ५ कामुक पा 5%#2०. अल चणज बज चिफा 5७५ अलट हल - 


रसलीना १४३ 
दर कम दम कक न जय नर जल 35 
४२७ मोहि तुम्हें बाढी बहस, को जीते, जदुराज । 
अपने अपने बिरद की दूहँ निबाहन लाज ॥ ४२७ ॥॥ 


बजे 


पेज कुणी भक्त श्रीक्ृष्णाला राज्यपद देऊन स्तुतीन॑ आपछा कार्यभाग साध- 
प्याची मनीषा धरतो. त्याल्ा विडा उचलायछा सांगतो. “ हे यदुराज 
तुमची माझी आता पैज लागलेली आहे. यात कोण जिकतं तेव आता 
पहायच आहे. मी पतित असल्यामुछे पतिताची करणी मी सोडणार 
नाही. आणि आपण पतितपावन आहात ! तेब्हा आपतल्या ब्रीदाप्रमाणे 
तुम्ही मला सदैव पावन करीत रहाल ! या चढाओढीत कोण हरतं तेच 
आता बघू ! मी जिकिन याबद्ृल मछा खाती आहे ”. 


कोण आपुले राखितो ब्रीद बध यदुराज । 

पेज छागली आपुली कोण जिकितो आज ॥। 

ब्रीद तुझे तू ' पतीतपावद्ा ' सी अति दीन पत्तीत । 
हारशोल तू मजपुढे होईल माझी जीत ॥॥ ४२७ ॥॥ 


भरे १०६ 


४२८  दूरि भजत प्रभु पीठि दे गुन-बिस्तारन-काल । 
प्रगटत निर्गुन निकट रहि चंग-रंग भूपाल ॥॥ ४२८ ॥। 


निर्गुण-मान यात कवी निर्गुण उपासनेचे समर्थन करतो. सगुणोपासनेत प्रभुच्या अनंत 
गुणांचा पार लागत नाही. त्यामुढ्ले जो जो विस्तार करावा तो तो प्रभू 
दूर जातो. पण निर्गुण स्वरूप अंतरातच असल्यामुत्ठे ते सदा निकटचे 
असते. हे तत्वज्ञान पतंगाच्या रूपकानं तो सांगतो. आपल्या गुणविस्ता- 
राच्या वेढी प्रभू पंतगासारखी पाठ देऊन दूर दूर अंतरानं जातो पण गुण- 
विरहित मात्र निकट असतो. तसाच आपले कला कौश्यल्यादि गुण विस्तर- 
पूर्वक दाखविणान्या गुगणवंताकडे राजा पाठ फिरवतो. पण गुणहीनाला 


ष् 


जवद्ठ करतो (पतंगाचा खेछ म्हणजे रागाची लहर) . 


निर्गुण तो निकटीं बसे, गुणी जातसे दूर । 
पाठ फिरबुनी पतंगापरी, नृपाल व्यसनों चर ॥॥ ४२८ ॥। 


है ७६ १०३ 
४२९ कहे यहै श्रुति सुम्नत्याँ, यहै सयाने लोग । 
तीन दबावत निसक हीं पातक, राजा, रोग ॥ ४२९ ॥॥ 


दुर्बल-घातकी श्रृति स्मृति व ज्ञानी जन म्हणतात की, राजा, रोग, आणि घातक हे 
दुर्बलाचाच घात करतात. देवो दुर्बल घातक: हे वचन असत्य नब्हे. 


श्रुति स्मृति सांगती सकलही ज्ञानी, येई भोग । 
अबलाते घातकी होति हे, पातक, राजा, रोग ॥। ४२९॥। 


१०४ ०३ 


१४४ 


“33.3 ॑इअ या ॥ 


रसलीना 


५७४ ििाणा्ामालालाननाता ला यकरआ ३ < रात न मा कम लक बा व कनब जलकर कदम कलम अमित 


४३० 


सुकुटमहति 


४३१ 


जो सिर धरि महिमा मही लहियती राजा राइ। 
प्रगटत जडता अपनिये सु मुकट पहिरत पाइ ॥ ४३० ॥ 


आदरणीय व्यक्तीचा निरादर केल्यास करणाराची जडता व मूढताच 
प्रगट होते. राजमुकुट शिरी धारण करून महिपाल आपला महिमा 
वाढवतो. तोच मुकूट पायी तुडवरा तर त्याची मूढता प्रगट होते. 
मुकुटाची महती मत्ठत नाही. 


शिरी विराजित, वाढवी मुकुट मह॒ति, महिपाल । 
पायि तुडविता सूढता प्रगठ करीत नृपाल ॥। ४३० || 


| 
१०३ भर 


को कहि सके बडेनु साँ लखें बडीयौ भूल । 
दीने दई गुलाब की इन डारनु वे फूल ।। ४३१॥ का 


' काय बोलायचं ! ” थोरांच्या हातूृन हिमालयाएवढी चूक झाली तरी त्यांना कोण बोलणार ? 


ढडेद 


सोंदर्यद्ष्टि 


एडाबाच्या काटबाने भरलेल्या सुक्या डहाब्हीवर विधीनं सुंदर, कोमल 
आधि सुगंधित फुलाची योजना केली ही त्याची केवढी चूक ! पण ती 
त्याच्या पदरात कोण घालीर ? 


रुक्ष कंटकाकीर्ण ही डहाछ तरिही आब । 
फुलतो सुंदर त्यावरी गंदेदार गुलाब ॥॥ 


देव जरी दोषी ठरे-देउनि गोंडस फल । 


कुणी न बोले पाहुनी ही थोरांची भूछ ॥। ४३१ ॥ 


प्र ज् 


सम समे सुंदर सब, रुप कुरुप न कोइ । 
मन को रुचि जेति जिते, तित तेती रुचि होइ ॥ ४३२ ॥ 


कवीची उक्ती: त्या सृष्टिकर्त्याची सारीच रचना सुंदर आहे. काहीच 
सुरुष नाहीं नि कुरुप नाही. योग्य समयीं माणसाच्या अभिरुची प्रमाणे, 
त्या सुंदर वा कुरुप वाटतात- 


सारे सुंदर भासते, जगी न रूप कुरूय । 
जैसी ज्याची अभिरुची, तेच होय अपरूय ।॥ ४३२ ॥। 


प्य कक 





४३३ 


छायाग्राहिणी 


४३४ 


काकान्योक्ति 


४३५ 


काक व शुक 


रसलीना १४५ 


या भव पारावार को उलेधि पार को जाइ । 
तिय-छबि-छायाग्राहिनी ग्रहै बीचहीं आइ ॥। ४३३ ॥। 


* हा भव संसार तरून जायछा कोण समर्थ आहे ? स्त्री ही त्या मार्गातील 
मोठी धोंड आहे. स्त्रीची छबिरूपी छायाग्राहिणी मधेच येऊन त्याला 
गिद्धून ठाकते. हनुमंतासारखा ब्रह्मचारीच त्यांतून बचाव शकतो ”. 


सत्रीछ्बि छायाग्राहिणी, ग्राहि सकल संसार । 
हनुमंतापरि लंघिता, हा भवसागर पार ॥॥ ४३३ ॥। 


जे १०३ 


दिन दस आदर पाइ के करि लै आपु बरवानु । 
जो लगि काग ! सराधपखु, तौ छूगि तो सनमानु ॥। ४३४ ॥। 


नीच माणसाचा काही कारणानं सनन्‍्मान झाला तर तो गर्वाने जन्मभर 
मिरवितो. कविची उक्ती, “ हे काक, आज पितृपक्षाच्या दिवशी तुझा 
आइर झाला महणून फुल्न जाऊ नकोस : तुझ्या सन्मानाचं स्थान एकच 
आहे आपणि ते म्हणजे स्मशात [ ” 


पितृपक्षि या अवसरी आदरिती जन काक । 

हंसापरि तो मिरवितो, उगाच दावित धाक ।। 
काका, ही कावकाव कां, फुकाचा ध्याया सान । 
सन्मानाचे स्थान तुज केवब्ठ एक स्मशान ।। ४३४ ॥। 


१०४ १०५ 


मरतु प्यास पिजरा-परयोौ सुआ से के फर । 
आदररु दे दै बोलियतु बाइसु बलि की बेर ।। ४३५ ॥॥। 


विशेष प्रसंगी गुणी माणसाचा निरादर आणि मूर्खाचा मान पाठुन कवी 
म्हणतो, / कसा समय आला आहे पहा ! पिडदान प्रसंगी कावक्तच्याला 
मोठया आदरानं निमंत्रण दिल जात॑ पण विचारा शक पिजन्यात 
उपाशीच तडफडत अआहे त्याच्याकडे कुणाचच लक्ष नाही ! ”. 


उपाशीच शुक पंजरी, वायस घे सन्मान । 
पिडदान समयी तया कालाचे वरदान ॥॥ ४३५ ॥। 


१७३ है 


१४६ 


रसलीना 


५ मत जा रजत लि नल तन कत्ल 3 5१३३+१ 255 5२++5२ ०53 +८ ५५ सन 3 +++ २८3३ ++ ८-० लपन न 


४३५ 


“तंच, बाई ग तेच * 


४३७ 


वंत-आस 


४३८ 


सूखाचि नंदनवन 


वेई कर, ब्यौरनि वहै, ब्यौरो कौन बिचार । 
जिनहीं उरझ्योँ मो हियौ, तिनहीं सुरक्षे बार ॥॥ ४३६ ॥ 


नायिकेत॑ आपत्या दृतीछा नायकाकडे पाठविलं. नायकानं दूतीचे केस 
नीट विचरून तिची वेणी गुंफिली. ती परत आल्यावर नायिकेन ते 
नेमक हेरलूं, ती म्हणते, “ त्यांची वेणी गुंफण्याची तच्हा आणि केस 
विचरण्याची हातोटी अगदी अशीच आहे. मरा बाठत॑ त्यांनीच तुला 
शिकवलं असावं ! किवा त्यांचे हात तरी तुझ््या वेणीला छागले असावेत. 
त्याशिवाय अशी सफाई यायची ताही ”. 


कुणि विचरले केस ग, दिसते वक्कण नवेच । 

बर का ग वलछवबिती सखे लेहि अगदि असेच ॥॥ 

हंदय जयाने वत्ठविले, खोधियला शिरपेंच । 

लपे न छूपता हात तो, तेच, बाइ ग तेच ॥॥ ४३६ ॥॥ 


१०४ हि 


इहीं आस अटक्यो रहतु अलि गुलाब के मूल । 
है हैं फरि बसंत ऋतु इन डारनु वे फूल || ४३७ ॥ 


दात्याची संपत्ती नाहीशी झाली तरी गुणीजन त्याचा सहवास सोडीत 


नाहीत. कवी म्हणतो, “ रसिक भ्रमर, गुलाबाच्या काटेरी पर्णहीन डहाछी 
भोवती पुन्हा वसंतकाल येईल या आशेवर गुंजारव करीत फेर धरितो. ” 


फिरे भोवती मक्षप हा, होइल की रसलाभ । 
वसंतागमी फुलेल हा सुकला जरी गुलाब ।। ४३७॥ 


ऋै फै 


वे न इहाँ नागर, बढी जिन आदर तो आन । 
फुल्यों अनफूल्यों भयौ गर्वई-गाँव, गुलाब ॥| ४३८ ॥ 


मूर्खाच्या मेछाव्यात सापडलेल्या गुणवंताचा निरादर पाहून कवी म्हणतो, 

: अरे गुलाबा, हे नगरवासी गुण ग्राहक नाहीत, इथ॑ं तुझ्या गुणगंधाची 
कदर कोण करणार ? गावठचा गावात तू उमललास की सुकलास 
त्यांना सारखंच आहे. ” 


ढक 
फ 


नागरजन सल्मानिती, वाढबिती गुण नाव । 


, एुलता नच फुलंल्यापरी गुलाब, गावत गाव ॥। 


गावंढ्य्या गावात या, गुण गंधा नच बाव । 
सुकला फूछला सारखा, तेथे एकच भाव ॥॥ ४३८॥। 


फ्रट हर 


23... 277 7 2203 20: | कं आल आयी की 2 ये गा आया अनार 


रसलीना १४७ 
2 कि ््ननानानननााया ८ जा 
४३९ चल्यो जाइ, हाँ को करे हाथिनु के ब्यापार । 
नहिं जानतु इहि पुर बसें, धोबी, ओड कुँभार ।। ४ ३९।। 


अस्थानी व्यापार कुणी गुणी महापुरुष आपल्या गुणाच प्रदर्शन गावंढ्छासमोर करताना 
पाहुन कवी म्हणतो, “ हत्तीचा व्यापार करणा्या हे व्यापाच्या, तू्या 
गावची निवड कशी काय केलीस ? तुला कुठल गिल्हाइक मितठणार ? 


अरे या गावात धोबी, कुंभार व धेड यांचीच' बस्ती आहे. त्यांना गाढवं 
लागतात. ! ” 


इथें कराया येसि का हत्तीचा व्यापार । 
वसति परि या गावची, धोबी, ढोर, कुभार ॥४३९॥। 


र १०४ 


४४० रवरी लसति गौर गरें धसति पान की पीक । 
मनौ गुली-बँद-छाल की, लाल, लालदुति-लीक ।। ४४० ॥ 


नितल गौरांग सखी नायिकेच्या अमल गौर देहाची प्रशंसा करते. “ अहो तिच्या 
निततछ गौर पारदर्शक कंठातून पानांचा पीक उतरताना दिसतो. असं 


वाटत॑ की तिच्या माणिकरत्नाचिचपेटीची गठबावर झाकच पडली 
आहे. 7 


तांबुल सेवित कामिनी, छाल रंगले ओठ । 

गालीं ठेउनि बैसली अपुले नाजुक बोट ॥। 

कंठामधुनी गोरठबा दिसे उतरता पीक । 

रत्न झाक ती शोभते गढ्ठधांत माणिक टीक ।। ४४० || 


०4 ऊ 


४४१ पाइल पाइ लगी रहै, लगौ अमोलिक लाल । 
' भोडर हूं की भासि है बेंदी भामिनि -भाल ।। ४४१ ॥ 


स्वयंप्रञ्ञ॒ कवीची उकक्‍ती,: पैंजंणग आणि बिंदी याच्या अन्योक्तीनं कवी म्हणतो. 
* अयोग्य व्यक्तीला दुसच्याच्या सहाय्यानं श्रेष्ठ पद मितल्ठू शकत नाही. 
पण ज्यात स्वयंयोग्यता आहे, ती सामान्य व्यक्तीही उच्चपदी विराजित 
होते. ' पैंजग नेहमी पायाशीच रहातील त्यात हिरे मांडके जडविली तरी 
उपयोग नाही. तीच साधी अश्रकविदी सुंदर ललनाच्या भालप्रदेशी 
सुशोभित सौभाग्याने मिरवेल्ल. ” 


रत्नजडित ती पेंजर्ं अमोल, धरिती पाय ॥॥ 
अभ्नक बिदी राजते, भालीं तो गुणकाय ।। ४४१॥। 


है ज्रैर 


१४८ 


रसलीना 


कलर दर नस सकल कर नकल पल ८ प३न८- सन रा 


४४२ 


अंकमोल 


४४३ 


काममोहित 


डडंव 


खल-कुठार 


कुटिल अलक छुटि परत मुख बढिगो इतौ उदोतु । 
बंक बकारी देत ज्याँ दामु रुपया होतु ॥ ४४२ ॥ 


नायिकेच्या सुंदर मुखावर केसाची एक चुकार बट लोब्त आहे. सखी 
नायकाच तिकडे लक्ष वेधित म्हणते, “ तिच्या मुखावर लोलणारी 
केसांची कुटिल बट, तिच्या सौंदर्याचं मोल्च वाढवीत आहे. अंकावर 
वाकडी रेघ दिली की कलदाराची मोहर होते . 


गोरसुखावर चुकार ती, कुटिल अलक लटभार । 
अंकमोल ती वाढवी बंकरेघ कलदार ।। ४४२ ।। 


१०३ १०4 


रहि न सक्‍या, कसु करि रह्यो, बस करि लीनौ मार । 
भेदि दुसार कियो हियो तन-दुति भेंदें सार ।। ४४३ ।॥। 


नायक नायिकेची सौंदर्यशोभा पाहृुन काममोहित झाला आहे आणि 
तिच्या आठवणीनं तो विकलू होत आहे. तो आपली अवस्था दूतीला 
सांगून तिची भेंट घडवून आणण्यासाठी विनवितो. “ मन आवरप्पाचा 
किती प्रयत्न केला, पण जमत नाही. मदनानं ते अगोदरच विवश केल 


आहे. तिच्या सौंदर्यशरानं अगोदरच ते दुभंगल होतच. त्याचंच -शल्य 


उरात खूपत आहे ”. 


आठव शोभाशल्य तें, सलतें उरी सदाच । 
आवरताहि मनोज हा छेदित झ्युति नाराच ॥ ४४३ ॥। 


१७६ ज्र 


खल-बढई बलु करि थके, कटै न कुबत-कुठार । 
आलबाल उर झालरो खरी प्रेम-तरु-डार ।। ४४४ ॥। 


कुणी परकीया आपल्या विश्वासू सखीला म्हणते. “ सखे, माझ्या हृदयाच्या 
आठढ्यद्ात फोफावलेला प्रीतिचा अंकुर, निदेच्या कुठा राघातानं तुटणार 
नाही. दुर्जन छाकुडतोड्ध्यांवी किती प्रयत्न केले नि हात टेकले “. 


प्रेमतरुचें रोपटें पाछ॒वि उर अलबाल। 
खलनिदा वच कुठार ती चले, न तुटे डहाव्ठ ॥ ४४४॥ 


रू ञ 





_ + लय पगापिया एटरागि77/////टय ये] पद भ्ौःः 39, पी आन, कई करन 8. आओ आय 8 पे कह 8 बाज ड 


रसलीना १४९ 





रडंढण५ 


नेत्नमेघध 


४४६ 


निर्गण मालठठ 


डं४८७ 


अपु्वे-प्रीति 


स्यों बिजुरी मनु मेह आनि इहाँ बिरहा धरे । 
आठो जाम, अछेह, दग जु बरत बरसत रहत ॥॥ डेडप्‌ 


प्रोषितपतिका नायिका सखीछा सांगते. “ माझ्या डोल्यांना सतत 
आसवांची बरसात रागछी आहे. जणु काय विरहानं विजेसह मेधच 
माझ्या डोठ्यात आणून बसविले आहेत “. । 


रातंदिन ही लागली धार, सखे बरसात । 
विरह जसबि बिजली सबें भेघ जणूं नयनांत ॥ ४४५ ॥॥ 


१३३ ज्रैर 


कत बेकाज चलाइयति चतुराई की चाल । 
कहे देति यह रावरे सब गुन निरगुन माल ॥ ४४६॥॥। 


खंडिता नायिका नायकाला बोलते “ है बघा मरा तुमची मखलाशी 
नको आहे ! तुमची चतुराई राहू द्या. तुमचे अवगुण ही तुमच्या उरावर 
वठलेली निर्गुण माछ्च सांगत आहे. 


पुरे पुरे हो चातुरी, गोडबोल लडिवात्ठ । 


उरी उमटली कव्ठविते गुण ती निर्मुण साव्ठ ॥ ४४६ ॥॥ 


र ज्र 


उनकी हितु उनहीं बने, कोऊ, करो अनुकु। 
फिरतु काक गोलकु भयो हदुहूँ देह ज्यों एकु ॥॥ ४४७ ॥। 


त्या युगुलाचं अनुपम प्रेम पाहुन सख्या आपसांत प्रसश्नतेनं बोढत आहेत- 
“४ त्यांच परस्परावर अलौकिक प्रेम आहे. दोन कुडीतून एकच प्राण काक- 
गोलका सारखा वावरतो जाहे अर वाटत॑. 


देवानें दिधलें तयां प्रीतीचें वरदान १ 
काक गोलकापरी फिरे दोन कुडींतुन प्राण ॥। ४४७ ॥ 


है १०६ 


१५० 





४४८ 


करांगली 


४४९ 


वक्ष भार 


ड५० 


घायालठ-शिकारी 


रसलीना 


गड़े, बडे छबि-छाक छकि, छिगुनी-छोर छटें न। 
रहे सुरंग रंग रँगि उहीं नह-दी महदी नेन ॥॥ ४४८ ॥। 


नायक नाथिकेची करांगढी पाहन भाव्तो. टोकाचा मेंदीचा रंग त्याचं 
मन रंगवितो. ही गोष्ट तिच्या सखीला सांगून तिला प्रसन्न करू पाहतो. 
“ रूपसमदिरा पिऊन, मतवाले झालेले माझे डोछे तिच्या टोकाला मेंदी 
लावलेल्या करांगछीवर खिक॒के. ती लाल नखं माश्या हृदयाराच 
गुदगुदी करीत आहेसं वाटतं. ” 


छबि मदिरा पीता मन हे मस्त बने सुखचेन । 
करांगुली नखमेंदी वरती रंगरंगले नैन ।॥ ४४८ ॥। 


१०२ १०३ 


बाढत तो उर उरज-भरु भरि तरुनई-बिकास । 
बोझनु सोतिनु के हियें आवति रुँधि उसास ॥। ४४९ ॥। 


नवयोवना नायिका सखीछा सांगते, “ यौवनाच्या विकासानं तुझ्या 
छातीवरील भार वाढतो आहे आणि हृदयही भारावलं आहे. पण त्यामुद् 
तुझ्या सवतीचाच श्वास कोंडतोः ” 


हृदयावरती झेलता सखये यौवन भार । 
उभारता उर उसासते, असुया सवतविकार ।। ४४९ ॥। 


अर १०३ 


अलि, इन लोइन-सरनु कौ खरौ विषम संचारु। 
लगे लगाएं एक से दुहूनु करत सुमारु ॥। ४५० ।॥ 


नायकाला आपल्या कटाक्षबाणांनी घायालछ केलेल्या नायिकेला सखी 
म्हणते, . अग तू आपल्या नयनशरांनी त्याछा विद्ध केलंस खरं पण तो 
बिचारा जखमेन कण्हतो आहे. ” त्यावर नायिका म्हणते, ' सखे मी 
देखील तशीच तत्ठमक॒ते आहे ग ! या नयनबाणांची फेक दुहेरी असते. 


ज्यांना लागतात त्यांना घायाछ करतातच पण जो सोडतो तोही घायाक् 
होऊन पडतो। ” 


लोचन सायक हे सखे करिती विषम संचार । 
शिकार हो घायाह ती, शिकारिहि बेजार ।। ४५० ॥। 


१0३ जै 


० 22 33225 38002 3323533. 2 


« 7५, «-. “८ 7.० -आ - संल>>->नकयन्मननन-नग-गनगन “कप निनननक«»>»व मर +म३+वमनननमत ० 


४७७७७७७॥७॥७॥७/७एश"-शएशल्‍ननाश कण 


रसलीना १५१ 


४७८८७ढ ७७८ यम अमर मल अल कम लत अल मल कलम कलम जब कप कल क नरक 


४५१ 


के 


कुंतल-हार 


४५२ 


प्रीतिकिनारा 


डरे 


दिके न तें अवसान 


सूड़ चढ़ाएँऊ, कब रहै परयो पीठि कच-भारु । 
रहै गरें परि, राखिबौ तऊ हियें पर हारु॥ ४५१ ॥। 


अयोग्य पुरुषाचा कितीही सन्‍्मान केला तरी तो उच्चपदी स्थिर राहू शकत 
नाही. पण गुणी पुरुष गछचात पडला तरी त्याछा हृदयीं धारण करतात. 
* कचसंभार शिरावर वाढला' तरी पाठीवरच पडणार. उलट हार 
गढा धरतों तरी त्याला हृदयावरच स्थान मिलते ”. 


बरी चढविला किती जरी उचलुनिया कचभार । 

शिररि धरितां पाठिशी पडे, घेत सदा साघार ।। 

कंठ धरोनी पडे गढ्ठां, सुवास मधुर विहास । 

गुणीं गुंफिला हार तो, हृदयीं करी निवास ॥॥ ४५१ ॥ 
१०४ १३३ 


करतु जातु जेंती कटनी बढि रस-सरिता-सोतु । 
आलबाल उर प्रेम-तरु तितौ तितौ दढु होतु ॥| ४५२ ॥ 


नायिका प्रीतीच्या जाणिवेंन नायकाला भेटायलछा उत्सुक झाली आहें. 
पण सखी तिला सांगते की, “ तू इतकी उतावीछ होऊ नकोस. त्याच॑ प्रेम 
जरा दृंढ होऊ दे. तू ओढून धरशीलछ तरच ते दृढ होईल. उत्कटतेचा 
नदीप्रवाह जसा वाढताना किनारा कापित जातों, तसतसा हृदयाच्या 
आठ्चात छावलेला प्रेमतरु फोफावत जातो ”. 


मीलंनि, सरिता सरता सखे, वाढतसे रसधार । 
प्रीति तर हृढ होइ तो झिजतां नदी किमार ॥। ४५२ ।। 


मैट १०४ 


राति द्यौस हॉँसे रहै, मानु न ठिकु ठहराइ । 
जेतो ओगुनु ढँढिये, गुने हाथ परि जाइ ॥॥ ४५३ ॥। 


प्रेमगविता नायिका सखीला सांगते, “ सखे मरा नेहमी वाटतं की त्यांनी 
काही अपराध करावा, आणि मी त्यांच्यावर रुसावं, पण ते काही 
जूछठुतच नाही. ते सदाच माया सुखासाठी झटतात, आणि परस्त्रीकडे 
डोठा उच्चलन देखील पहात नाहीत.- काही अवगुण शोधायचा प्रयत्न करते 
तो गृुणच दिसून येतात. त्यामुद्ठं राग-रंगाच्या चवीपासून मी बंचितच 
आहे. हक 
मिछे न कारण एक ही करावया अपमान । 
अबगुण अंगीं शोधता ओठीं ये गुणगान ॥॥ 
रातंदिन मॉनि हौस ही, छंटका घ्यावा मान । 
उगाच धरुनी राग तो-टिके न ते अवसाम ॥॥ ४५ ३॥। 

१७३ ऋ 


१०५२ 





रसलीना 


जज" पचऔफ'फऔफैफ फज"भप"पफहफफ:ऑईऑईआईएा:्-:७+-+--++त>ततत3_-___........:..............0ह0हहहहपसक 


ढणुप्‌ 


परित्याग 


४५६ 


अल्लड विरहिणी 


मनु न सनावन को करे, देतु रुठाइ रुठाइ । 
कौतुक लाग्यौ प्यौ प्रिय-खिझहूँ रिझ्रवति जाइ ॥ ४५४ ॥ 


तायकारा नायिकेचा कोप अतिशय आवडतों. तिछा समंजावताना 
मधेच काही अवखत्द बोलून तिछा चीड आणतो. पुन्हा ती रुसून बसते. 
तापविणे व शांतविणे असा सारखा त्याचा खेढ़ चाल असतो. ती 
कोपयुक्त रमणी त्याला अतिशय रमणीय भासते. 


कोपयुता रमणी रमवी मन, चिडवी तिला खट्याछ । 
रुसती हसवी पुन्हा पुन्हा, कौतुक तें लडिवाद्ध ॥। ४५४ ॥ 


जा ञजै 


बिरह-विपतु-दिनु परत हों तजे सुखनु सब अंग । 
रहि अब ला 5ब दुखो भए चलाचलै जिय-संग ।। ४५५ ॥। 


प्रोषितपतिका नायिका आपली दीनदशा प्रियकराला पत्रातृन कछवते; 
 विरहरूपी आपत्ती ओढ्वल्यामुछं, सर्व सुखांनीच माझा परित्याग 
केला. कठिण समयी कोण कामास येतो? आणि आता तर, अशी परि- 
स्थिती आहे की द्ुःखदेखील, प्राणासह सोड्न जाप्याच्या मार्गावर आहे 


विरहकाल येतांच हा, सुख जाई सोड्न । 
दुःखहि तें जाया बचे प्राणासवें उड़न ।॥ ४५५ ॥। 
है रत 


नयें बिरह बढती बिथा खरीं बिकल जिय बाल । 
बिलखी देखि परोसिन्यों हरखि हँसि तिहिं काह ।। ४५६ ।। 


नायिका नववधू व तिचा पहिलाच विरहकाल ! ती अत्यंत विरहविकल 
होते- पण अजून अजाण व अल्लड असल्यामुछं, आपली विरहव्यथा 


सांगायला संकोचते. ती अशी विचारात असता शेजारणीछा स्चित बघते. 


ती देखीऊकू पतिविरहात असावी अशा कल्पनेन तिला शेजारणीबहुछ 
सहानुभूति वाटते. ती चतुर असून समदुःखिताची विरहव्यथा कत्वूं 
शकेलछ या आशेनं ती आनंदित होते. आणि शेजारणीची चोरी उघडकीस 
आली तरी प्रियभेटीच्या हर्षानं ते दुःख विसरून जाते. 


विरहव्यथा ऊपयी वध्‌, सांगे न ती कुणास । 
हँसे, बधुनि शेजीहि दी बिकल तशीच उदास ॥॥ ४५६ ॥॥ 
ज़ैट 0३ 


2. 85 002 कट जगा शक # हा, + कक 24 हि रत, । है. पे स्ध्ः ७४५०४ 45% ४ 9 4 7 


घ. ५ ५... -+->०-- «« अगर उपकम्की रक- #.. 7 


४५७ 


मिताक्षरी 


४५८ 
काठोखी पहाट 


४५९ 
तिमिर निकुंज 


रसलीना १५३ 


छतौ नेहू कागर हियें, भई लखाइ न टाँकु । 
बिरह-तर्चें उघर्‌यौं सु अब सेंहुड केसो आँकु ॥ ४५७ ।॥॥ 
जेव्हा एखादी वस्तू निकट असते तेब्हा त्याचे काहीच वाटत नाही 
पण ती दुरावताच मनाला सारखी हुरहुर लागते व आपले त्या वस्तृवरील 
प्रेम प्रगट होते. प्रोषितपतिका परकीया जाया ज्यावर प्रेम करीत होती 
तो दूर गेलेला आहे. निकट असताना तिनं आपल प्रेम कधीच प्रगट 
केले नव्हतं, उलठ नायकानं तसा प्रयत्न केला असता तिन॑ प्रतिकार 
केला होता. त्याच्या केवछ दर्शनानंच ती प्रसन्न होत होती. पण आता 
तो दूर गेल्यामुठंं तिला रहावेना. आपल्या प्रीतीची मात सांगन 
ती दूतीला नायकाकडे पाठविते. नायक हे ऐकताच आश्चर्यानं तिला 
विचारतो, / मी तिथं असताना तिन॑ कधीच प्रेम दर्शविल नाही, अन्‌ 
आताच है कसं काय ? त्यावर दूती उत्तरते, / त्यावेछी ते अलक्षित 
होतं. आपल्या विरहाच्या आचेन॑ ते प्रगट झालं. कोन्या कागदावर 
अदृश्य अक्षरानं लिहिलेल॑ पण विरहाची आंच लाग्रताच ती अक्षरं 
आता दिसायला लागली ”. 
हृदयपत्रिकेवरी कोरिला अलक्ष प्रीतीलेख । 
विरह आँच लागता दिसे सिताक्षरांत सुरेख ।। ४५७ ॥॥ 

जँः ्र 


फली फाली फल सी फिरति ज बिमल-बिकास । 
भोर तरेयाँ होह ते चकत तोहि पिय-पास ॥| ४५८ ॥। 
मानिनी नायिकेला सखी अभिसारालछा प्रव॒त्त करते. “ तुझ्या सवती 
अगदी प्रसन्न वदनानं थाटमाट करून, प्रियकराबरोबर भटकत हिडतात 
है आम्हाला सहन होत नाही. त्‌ त्यांचा दिमाख उतरव. त्‌ प्रियकरा- 
बरोबर जाऊन त्यांची काछोखी पहाट करून टाक 
सखे, उमलत्या फुलापरी फिरे सवत करि थाट । 
प्रिय सहवासें करि तिची काछोखीच पहाट ॥। ४५८ ॥॥ 

७ जौ 


४4 


अरी, खरी सटपट परी बिध आधें मग हेरि । 

संग-लगं मधुपनु लई भागन गली अंधेरि ॥ ४५९ ॥| 

परकीया क्रृष्णाभिसारिका, रूपगविता नायिका अंधान्यारात्री नायकाला 
भेंटायला गेली. चंद्रोदय होण्यापूर्वीच तिचा परतायचा विचार होता. 
पण नायकाच्या प्रेमविवशतेनं तिछा विलंब झाला आणि अर्ध्या वाटेतच 
चंद्र उगवला. कुणी पाहतील म्हणून ती घाबरली. पण तिच्या अंगसुगंधाला 
भाव्ठलेल्या भ्रमरांनी तिच्या भोंवती अंधाराचे कडे केले, त्यामुत्ठे 
गललीतून जाताना ती कुणालाच दिसली नाही. 

प्रियासीऊलनि रमता सखे, परताया हो रात । 

अन्‌ वाटेतच बाइ ग, चंद्र येइ गगनांत ।। 

अंगसुगंधा भाठुनी सोबत ये अलिपंज । 

जनदुष्टी झाकावया करिती तिमिरनिकुंज ।॥ ४५९ ।॥ 


१५४ रसलीना 


४६० चेलत घरु घर घर, तऊ घरी न घर ठहराइ । 
समुझि उहीं घर को चल, भूलि उहीं घर जाइ ॥। ४६० | 


घर सोडित घरलाज “घरोघरी तिची निंदा चालली आहे, की, तिनं कुलछाज सोडली, घरदार 
। । सोड़न ती कुणाच्या तरी मागे पा पत्भर घरी रहात नाही. जाणून- 
डजून नायकाच्या घरी. जाते. छोकनिदेची तिला पर्का नाही ”. 


घरोघरों निंदा तिची नाहिच रीतिरिवाज । 

घरीं न राही क्षणभरी, घर सोडित घरलाज ।। 
रुछली चुकली वाट ती, दिवसा अंधारांत ।। 
अजाणता वा जाणुनी, जाई त्याव घरांत ॥। ४६० ॥। 


१५ ०३ 


४६१ इक भीजें, चहलें परें, बूड, बहैँ हजार । 
किते न औगुन जग करे बै-नै चढती बार ।। ४६१ ॥। 


वयाचा अनर्थ नदीप्रमाणे वय देखील वाढता वाढता अनर्थ करीत जाते. “ बयरूपी 
नदीला वाढ येताच ती किती अनर्थ करीत जाते! कुणाला प्रीतीनं भिजवते, 
कुणाला झिजवते. काही गाव्ठातच रूतून बसतात. काठावर कुणाल 
सपाट निजवते. काही बुडतात, काही तरतात. काही वहावत जातात. 
तव्हां त्यापासून सावध असण्ण बरं ! ” 


वय, सरिता अवगुणीं बाढतां, लावित ओढ जनास । 
भिजवी, बुडवी, झिजवी कितिका, वाहबीत कितिकांस ॥। ४६१ ॥। 


१७३ है 


४६२ गाढढें ठाढ़ें कुचनु ठिलि पिय-हिय को ठहराइ। 
उकसों हैं हीं तो हियें दईं सबै उकसाइ ।। ४६२ ॥ 


यौवन विकास अंकुरित नायिकेची सखी, तिची परिहासपूर्ण प्रशंसा करते, “ अग तुझ्या 

भरदार अन्‌ टोकदार कुचांनी, प्रियकराच्या हृदयाला टोचताच, तुझी 
: कुंठली सवत त्याच्या हृदयात नांदू शकेल ! अग, आताच आपल्या 

विस्तारवादीन त्याच्या मनात कल्लोढ माजवबिला आहे. मग ते पीनोन्नत 
सल्यावर काय उत्पात करतील सांगता येत नाही. प्रियकराच्या हृदयातून 
तुझ्या सवरतीना पछच काढावा लागेल ”. 
अंगीं यौवन दाठटतां दिसे उरोज उभार । 
मनि उठवी काहुर ती, सबत हो बेजार ।। 
होतां पीव कठोर ते, मिठीत ठोचित ऊर । 
हृदयीं पछ ना थांबती, जातिल भिडनी दूर ॥ ४६२॥। 


ञ्ै * १०२ 


०83: 2 पए ना टआ टटयय। गे का का के का वा 


» > अर सेब सके करक+ ० मर 5५ 2-८ 


4. हि 


ज्ड- 


कु छाए * +7 *7 *75 “रनवे उस टिपकिकममसत २०२० >कक >> 
रे हि 
२०६४५ रे. क 


रसलीना १५५ 


का 5 ंि5€ ५ ५ आ ५ + च+-ए/आा 5 इजसससउसफफफकफफफ्डं््डक्‍डजड्ंड:ड , ््ेेचअअक्‍ऑक्‍ कँ्ल्लजं्ं््३ऐ?ओ७-ओीयओ.-+-«++े>े«»ेे«ननअननन---..3>33-3५५००-००७०-०५००००५०-..५०.५०००....०................... 


४ दर 


नग्न दीप्ति 


४६४ 


लंज्जाबिलास 


डक 


लाजरी घिटाई 


दोप-उजेरें हु पतिहि हरत बसनु रति-काज। 
रही लपदि छबि की छटनु, नैंकी छठी न लाज ।। ४६३। 


नायिकेच्या शोभादीप्तीचं वर्णण सखी सखीजवछ करते. तिच्या छबीची 
छटा इतकी तेजान्वित आहे की दिव्याच्या उजेडातही तो तिला नग्न पाह 
शकला नाही. कारण त्याचे डोछे तिच्या कमनीय कांतिप्रभेवरच खिल्ठन 
राहिले. / दिव्याच्या उजेडातच रतिनिमित्त प्रियकरानं तिच॑ं वस्त्र 
फेडल पण त्या सुकोमल अंगकांतीच्या दिव्यवलूयानंच त्याचे नेत्र दीपित 
झाले. तिथेच खिल्दून राहिले. त्यामुब्ठे तिच्या नग्नतेकडे त्याच लक्षच 
गेल नाही.” 


गोर तनुद्यति दिपविते, वसन हरित रति-काज । 
झह्ठाव्ठ तो नयनीं भरे, उरी न येई लाज ।। ४६३ ॥। 


१७२ र्र 


लखि दारत पिय-कर-कटकु बास-छडावन काज | 
बरुनी-बन गाढें दगनु रही गृढो करि छाज ॥ ४६४ ॥। 


सुरतारंभी मध्या नायिकेच्या वयनातीरू लाजेच्या खेछाचं सखी वर्णन 
करते, * सुरतारंभीच तिची लाजरी छाज संकोचानं लपली आणि हलूच 
मंद पावछान धिटाइनं प्रवेश केला आणि त्याच्या सन्निध मान उंचावन 
ती उभी राहिली. ” 


अरुणनयनपापणीतुनी लपे लाज भयभीत । 
कटिवल्न फेडायास तें पतिकर येति निदीत ॥॥ ४८६४ ॥॥। 


१ १०६ 


सकुचि सुरत-आरंभ हीं बिछरी लाज लजाई । 
ढरकि ढार ढुरि ढिग भई ढीठि ढिठाई आइ ॥। ४६५ ॥। 


रतिविलासानंतर नायिकेने जे हावभाव केले त्याच॑ं वर्णन सखी करते, 
_ संकोचानं प्रियकराजवदून बाजूला सरत, खुदकन्‌ हसून, आक्ठोखे- 
पिछोखे देत तिन॑ अंग मोडलं आणि पदर आडवा धरून, माव वल्धवून 
तिन॑ जांभई दिली. 


जिवलग जवढी!, बाजुला हत्तूच सरुनी दर। 
सेलवसन सावरीत ती आवरीत आऊर ॥। 

अंगमोड उर झाकुनी पदर आडवा घेत १ 

मिट्नी डोछे कामिनी लांब जांभई देत ॥| ४६५ ॥ 


१०४ ३ 


१५६ 





या कन्‍स्‍ कक नमो मग_.मभकक मम 


रसलीना । 


ेंजपाप:प:/:"/7+++नत++त्ललव...... || ||“ ३“ 


डद्द्‌ 


सदालसा 


फिर 
>ई 
५छ 


प्रणय चातुरी 


४६८ 


मोहक भार 


सकुचि सरकि पिय-निकट तैं मुलकि कछक, तनु तोरि । 
कर आँचर की ओट करि, जमुहानि मुँह मोरि ।। ४६६ ॥। 


रतिरंगा आरंभिता, पढे लाजुनी लाज । 
येत घिटाई रंगुनी निकट धरुनी समाज ।। ४६६ ॥॥ 


्ज १७३ 


देह-छूग्यों ढिग गेहपति, तऊ नेहु निरबाहि। द 
नीची अंखियनु हीं इते गई कनखियन्‌ चाहि ।। ४६७ ॥। ) 


उपयपती नायक परकीयेच्या चातुरीची प्रशंसा तिच्या मैत्नीणगीजवछ 
करतो, “ तिचा पती अगदी माझ्या शेजारी उभा असतानादेखील तिनं 


नजर खाली वत्धवूव नयतकडांतून माश््याकडे पाहुन स्नेहपूर्ण आश्वासन 
दिल है के 


असुनि निकट पति, छाजरी मल खुणविते नीट । 
खाली पाहृत वत्वबुनी नजर वाकडी धीट ॥। ४६७ ॥। 


१०४ १३६ 


छह 


सास्यो मनुहारिनु भरी, गास्यौं खरी मिठहिं । 
वाको अति अनखाहटौं मुसकाहट-बिनु नाहि ॥ ४६८ ॥। 


नायक नायिकेवर एवढा अनुरक्‍्त आहे की तिच्या शिव्या आणि मार- 
देखील त्याला गोड लागतो. तिच्या सखीला तो सांगतो, “ तिच॑ चपेटा 
सारण देखील किती मोहक आहे ! आणि शिव्यातील गोडवा तर काही 
औरच ! हसल्याशिवाय रागानं तिला बोलताच येत नाहीं. अन्‌ डोछया- 
तला राग आसवानं भिजलेला. ” 


मुकामार ही मोहबी, शिबीत शीतल राग । 
ओठ हासती कोपतां, दिढीं भिजे अनुराग ॥| ४६८ ॥॥ 


"री १०३ 


जर्जर पाए प्रता0९ व फरकएकर “2 उरशकाटगइकधाए पक हित जाए पिनाक हकर कण + 








दर 


ह॒थे-वर्षा 


४७१ 


एकाकी 





रसलीना १५७ 





नाथि अचानक हीं उठे बिन पादस बन मोर । 
जानति हाँ, नंदित करी यह दिसि नंदकिसोर ॥| ४६९ ॥। 


तायिकेची सखी मन रमविष्यासाठी तिछा वनात नेऊ इच्छिते. ती 
म्हणते, " सखे आज मी जेब्हा इकडे येत होते तेव्हा या जवछल्या उप- 
वनात, पाऊस नमृतांना देखी, मोर टाहो फोडन नाचायला लागछे 
मला वाटत॑ तो घननील तिकड़े गेला असावा. म्हगूनच आनंद झालेला 
दिसतो त्या मयूरांवा ! ” | 


आज अचानक साचती वर्षावाचनि सोर । 
हे पुलकित घतदिशा जाता संदकिशोर ॥॥ ४६९ ॥। 


र्जए 0३ 


में यह तोहीं में लखी भगति अपूरब, बाल । 
लहि प्रसाद-माला जु भो तनु कदंज की माल ॥॥ ४७० ॥। 


नायिका देवमंदिरी दर्शनाला गेली. त्यावेब्ठी तिचा प्रियकरही तिथे आछा 
दोधांवीही देवाला हारफूले वाहिली, आणि पुजाच्यानं देवप्रसाद म्हणन 
फल्ांची एक एक माल त्यांता दिली. त्या घाईत तायकानं वाहिलेली माल 
तिज्या गढ्घात घातली गेली. त्यामुर्छ तिव्या अंगावर रोमांच उसे 


. राहिके. हा तनकंप लक्षात येताच सखी म्हणते, 'अग आज मी एक नवरूच 


बघते आहे. तुझी अपू् भकक्‍ती पाहन मी चकितच झाले. ती प्रसादमाला 
तुझ्या गढछबचातत घालताच तुझी तनच कर्देवाचा हार बनली 


प्रसादमाला मंदिरी, पड़तां प्रिय कंठांत । 
तनुकरदंब रोमांचिचिता भाव अपूर्व मनांत ॥॥ ४७० ॥। 


ैः न 


जाके एकाएक हैं जग ब्योसाइ न कोइ ! 
सो निदाघ फले फर आक डहड॒होौ होइ ।। ४७१ ॥! 


असहाय व्यक्तीच्या संकटकाढ्ी स्वये प्रभूच सहाय्यकर्ता बनतो. 'जगात 
ज्याचा कुणीब पालनपीषण कर्ता नाही असा मंदारतरु ग्रीप्मातही 
(इतर वक्ष सुकले असता ) पानाफूछांनी बहरतो. निष्क्रीयाची संपननता 
टी अशीच असते 


नसे व्याप व्यवसाय वा, पुसे न कुणी जगांत । 
अकेतरू बहरे तरी एकाकी प्रीष्मांत ॥॥ ४७१ ॥। 


जैः फद 






१५८ रसलीना 
मल टन इक लक मरना 
४७२ बतरस-लालच लाल की मुरली धरी लुकाइ। 
सह करे भॉहन्‌ हँसे, दैन कहें मटि जाइ ।। ४७२ ॥। 
सुरलीची चोरी कृष्णानं आपल्याशी बोलादं म्हणून राधेन॑ त्याची मुरछीच कुठतरी लपवून 
ठेवली. यावर दोधातील वादविनोंद सखी सांगते,  राधेन कृष्णाची 
मुरली रूपवली. कृष्ण म्हणतो, “ माझी मुरली तू शोधन दिलीस तर 
मी तुझा फार आभारी होईत, हसतेस काय ? ” राधिका तरीही हसतच 
रहाते. कृष्ण तिला मुरली मागतो. ती मुरकत म्हणते, “ मला हो काय 
माहिती ! असेल मेली कुठतरी पडलेली. नेहमी ओठाशी ठीच असावी 
अस काय आहे तिच्यात ! ” 
आतुर बोलायास ती, घुरलि ठेवि लपवन । 
शपथ घेत, भिषई हसे, नटत बढ्े मुरक्‌न ॥। 
उग्राच सागे छागता, असून अपुली चक । 
असेल मेली कुठें तरी, मरा नसे ठाऊक ॥। ४७ २१।। 


१३३ ञै 


४७३ रही लूट है, लाल, हाँ लखि बह बाल अनूप । 
द कितो मिठास दयौ दई इतें सलोनें रूप || ४७३ ॥ 
मी तर बाई भाछले दूती नायिकेची प्रशंसा करीत नवायकाला महणते, “ मी तर बाई त्या 
योवनसुंदरीला पुरते भाढले आहे. विधीनं त्या मोहक स्वरूपाला जो 
गोडवा दिला आहे त्याची माधुरी काही आगछीच आहे ”. 
मी तर बाई भाल्लें पाहुनि अनुपम रूप । 
रसरसलें लाबवण्य तें अमृुतसधुर स्वरूप ।| ४७३ ॥। 


१7५ ३4 


४७४ नहीं पावसु, ऋतुराजु यह ; तजि, तरवर, चित-भूल । 

अपतु भर बिनु पाइ है क्‍यों नव दल, फल, फूल ॥| ४७४ ॥॥ 

पतहीनच सामान्य लोकाकड्न एखादे काम सहज करवून घेता येते, पण तेच 
राजाकड़न किया तत्सम अधिकाच्याकडून करावयाचे असल्यास, फार 
यत्त व निरादरही सहन करावा लछागतो. वक्षावर अन्योक्ती करीत कवी 
म्हणतो, “ हे तरुवरा, हा काही सामान्य वर्षाऋतू नव्हे, ज्याचे औदार्य 
भेदातीत असते. तो साच्यांनाच भिजवितो-हा आहे ऋतुराज वसंत ! 
हे विसरू नकोस ! -आ्राच्यासमोर तुला अपत (निर्लज्य किवा मानरहित, 
पर्णहीन ) झाल्याशियाय नवे उल्लव, फूल, फलांचा लाभ होणार नाही ”. 
उदार हा वर्षाऋतु, सर्व जगा अनुकूल । 
भिजयी सकला सारखे, पाउस व करे भूल।॥। । 
वसंत परि ऋतुराज हा उठवि दयेची हल । 5 
पतहीना देई सदा नवपलल्‍लव फल फूल ॥| ४७४॥। 

0 ल्‍्र 





है (वहन, 45 ४०८ बा # का पी हे >जट! हो ५ 2६37८) है $ हज पर का 4 
पाप एएयिरएा टगगिग गये] > बचे की वी  #  ,. - 
| हि सं _ह, । 705; ६; हे मी कुकर:  #+ 


रसलीना १५९ 





४७9५ 


बसंत-ठग 


४७६ 


शरपंजर 


४७9७ 


ज्योतिर्मियी 


बन-बाटनु पिक-बटपरा लखि बिरहिन मत मैं न । 
कुहो कुहों कहि कहि उठें, करि करि राते नैन ॥ ४७५ |! 
यक विदेशी जायछा निघतो. नायिका व तिच्या सख्या, वर्सतकालात 

परदेशगसन हितावह नाही म्हणन मोडता घालतात- “ अहो, या वसंतात 
वनमार्गतून जाताना पिक ठयाची टोछी विरहीजनांना असावध बघन 
लाल डोल्डे करीत कुंहं कुहं आवाजानं घेरतात आणि आमज्नमंजिरीच्या 
सुगंधानं त्यांना मुच्छित करतात. तेव्हा अशावेढी तमच परदेशी जाएं 
योग्य नव्हे 

वाटसरू बिरही निधे वसंत बन घनदाट । 
' कुंह कुंह _ करिती पहुनी पिक ठग घेरति वाट 0 
आम्रमंजिरो गंधही मोहबितो सहकार । 
मृच्छेतेतही ऋर हा सन्‍्मथ करी प्रहार ॥॥ ४७५ ॥॥ 


दिसि दिसि कुसुसित देखियत उपबन-बिपिन-समाज । 
सनहूँ बियोगिनु को कियौ सर-पंजर रितुराज ।॥ ४७६ ॥। 
नायिका रुसवा धरते. वसंतकाली असा मान करू नये ' असे सखी तिला 
सांगते. कारण ऋतूराजाचं शासन फार भयंकर असतं. त्याच्या शासन- 
कालात वियोगिनी होणं हा महान अपराध आहे. कारण या अपराध्यांना 
दंड देण्याकरता या वनोपवनात कामशरांचा पिजरा बनविला आहे. ते जर 
मान केलास तर त्यात फसशील बघ ! सखे पहा तरी, उपवनात जिकडे 
तिकडे फूल फूललेली दिसतात. दाही दिशा सुगंधानं भरलेल्या आहेत 
जणु काय वियोगिनीला दंड शासन देण्यासाठी ऋतुराजानं हा केसर- 
पंजरच बनविलेला दिसतो 
रचित विरागिणि शासना शरपंजर ऋतुराज । 
दिशि दिशि कुसुसित तरस्तती उपर्वानति विपिनीं आज ॥॥ ४७६ १) 

ज >८ 


टटकी धोई धोवती, चटकीली मख-जोति । 
लसति रसोई के बगर, जगरमगर दुति होति ॥॥ ४७७ ॥॥ 
नववध्‌ घरात आली की एका शभसमयी तिला स्वयंपाक कंरायला 
लावन तिच्या हातच से परिवारानं भोजन घ्यायचं असा आपल्याकडे 
प्रधात आहे. त्या दिवशीं ती स्वच्छ न्हाऊन, धतवस्त्न परिधान करून 
स्वयंपाकाला बसतेै. त्या प्रसंगी ती प्रसन्‍न शोभा बधायलछा सखी नायकारा 
आवाहन करते. त्यावेठी दोन्हीड्ी हात गंतले असल्याम॒के तिछा झटकन 
घंघट घेता येणार नाही. या संधीचा फायदा घ्या. यावेद्दी तिच॑ सौंदये 
वाखाणण्यासारखं आहे. पांढरं स्वच्छ पातत् ती नेसली आहे आणि 
अग्नीच्या सान्निध्यात तिची अंगकांती अधिकच उजकन दिसते. तिच्या 
पाककत्यामुत् धरात तिच कांतिवलय चोहीकडे झगमगत आहे. ' 
धोतवसन सखि नेसली, अछणसयी मुख-ज्योति । 
रांति घरांतच झगमगे सुगेहिनी तनु कांति ॥। ४७७ ॥। 

ज् रू 


दर 5 





रसलीना 


५42७८ पाना आय आया उ कमल 3 अल लक जल हल कि नि लममिर किन विर किक टि 


४३८ 


शरद-सोदासिनी _ 


सोहति धोती सेत में कबक-बरन-तन बाल । । 
सारद-बारद-बीजुरी-भा रद कीजति, लाल ॥ ४७८ ॥। । 


हूती नायिकेची देहयुति प्रशंसिते, “ हे सुभग, शुश्रवसनात ती सुबर्णतन 
इतकी सुंदर दिसते की, शरद सौदामिनीही तिच्यासमोर फिकी पडेल 


. कांचन तनु श्वेतांबरी शोभत सुंदर साज । 


४७९ 


कोरडा पाषाण 


४८0 


ओले केस 


शारदीय सेघांतली बीज घेतसे छाज ।। ४७८ ॥॥ 


हा १०४ 


बहु धनु ले, अहसानु के, पारो देत सराहि । 
बेंद-बध, हँसि भेद सौं, रही नाह-मंह चाहि।॥ ४७९ ॥ 


कुणी नपुंसक वैद्य, धनाच्या लालसेनं रतिशक्ती वाढविण्यासाठी एका 
धनिकाला पान्याच॑ रसायन देतो आहे हे बघून त्याची पत्नी महणते, 
 खरंच का पारा एवढा गृणकारी आहे !” आणि त्याच्याकडे पहात 
उपहासान हंसते. 


देइ रसाथन औषधी धनिकातें कविराज । 

तोच भोग तो भोगतो, चले न कांहि उपाय ।। 

देइल गुण हे सांगता खचितचि आणिल जोम । 

पत्नि हासुनी जाणवी काय आणली गोम ॥ ४७९ ॥। 


३४ ञ्् 


रहो, गुही बेनी, लखे गुहिबे के त्यौनार । 
लागे नीर चुचान, जे नीठि सुकाए बार ॥। ४८० ॥ 


नायक नायिकेची वेणी घालतो. त्या स्पर्शामुद् त्याचं अंग पुलकित होऊन 
त्याच्या हाताच्या तत्व्याला घाम येतो. त्यामुछं तिचे केस ओले होतात. 
नायिका ते सात्विक भाव ओछखूनही लूटकेपणानं त्याच्या वेणी 
गुफप्याची थट्टा करते. “ अहो, असू दा, पुरे झाल तुमच॑ वेणीबंधन ! 
कत्ल तुमच कसब ! मी किती कपष्टानं माझे केस सुकविले होते, ते 
फिरून तुम्ही ओले करून टाकले. ” 


नका आवल्ह राहु दया, सोडा माझे केस । 

जुठे न बेणों गुंफर्णे फुकाच अभिनीवेश ।॥ 

सुटे घाम, कां घालता अपुला जीव इरेस । 

ओले होउनि निथल्ठती सुकले माझे केस ।॥ ४८० ॥। 


१०] है 


हाएकीग 222 वर सवा पथ स्वाद पाक परवष- का नथथा. #+वयकि +न्‍ समर. नमक >रविएकतम+ ५ "ीटन्‍ "किस 


<<१ 


आधी प्रप॑च 


४८३ 


तिची पाउले 





रसलीना १६१ 





मीत, न नीति गलीतु है जौ धरिये धन जोरि। 
खाए खरचें जौ जरे, तो जोरिय करोरि ।॥॥ ४८१ ।॥ 


कुणी उदार मित्र कृपणारा उपदेश करतो, “ माती खाऊन धन मित्- 
विण्यात काय अर्थ ! भरे प्रपंच पुरेपुर सांभाठल्यानंतर उरलेल्या 
पंशांचा संचय करणं क्षम्य आहे. पण आपली आबाछ करून धन जोडर्ण 
निव्वठ मूर्खपणा आहे. “ 


अर्ध उपाशी राहुनी युक्त न ती धनजोड । 
सांभाव्ठुनि संसार तो जुछ॒वा लाख करोड ॥॥ ४८१ ॥॥ 


है 0२ 


दुरे न निधरघय्यौ दिये ए रावरी कुचाल । 
विषु सी लागति है बुरी हँसी खिसी की, लाल ॥ ४८२ ॥॥ 


प्रौढ्दा अधीरा नायिका नायकाला म्हणते, “ निगरगटपणा करून 
आपली ही कुरीति छपणार नाही. तुमचं खुसुंखुसूं हस्णं मला बिलकुल 
खपत नाही- ती जशी पालीची चकचक वाटते 


निगरगट्ट झाला तरी लपे न हरी चाऊू । 
जहरो भासत हें हसूं कीं चकच॒कली पाल ॥॥ ४८२ ३ 


4 ५ 


छाले परिबे के डरन सके न हाथ छवाइ । 
झझकत हियें गुलाब के झँवा झेवेयत पाइ ।। ४८३ ॥। 


नायिकेच्या पावलांची सुकुमारता सखी नायकारा सांगते, “ पाय 
खरचटतील म्हणून तिचरी दासी आपले खरखरीत हात तिच्या पावलांना 
लावीत नाही. गुलाबाच्या पाकत्ठया गुंडाक्नन आपल्या कुचांनी ती चेपते. ” 


छिलतिल नाजुक पाउलें, छाबि न राकट हात । 
चेषित पाय उरोज ते झाकुनि कमलूफूलांत ।। ४८३ ॥॥ 


१० ञ् 


१६ 


रसलीना 


3 धधाााायााााा9 रू 2 मल कक स तल कल शक आमजन कम जलन मनन मिल शमी] 


४८४ तिथ-तरसोहें मुनि किए करि सरसौहैं नेह । 

घर-परसोहे रहे झर-बरसौहें मेह ।। ४८४ |। 

सेघझडी वर्षाकाली मेघ ऋषी मुनी व जितेंद्रियाचीही कामवासना जागृत करतात 
मग आपण असं टूर राहुन कस चालेल ? सखी म्हणते, “ वर्षामेघ, तापसी 
मुर्वीच्या मनातही स्त्रीविषयी अभिलाषा उत्पन्न करून धरामीलन 
साधतात. ” 
विचलित करिती मुनिजना, उपजबि हृदयीं स्नेह । 
वर्षति धारा मेघ हे, कांचन कामिनि देह ॥। 
नयनीं सुख सौदासिनी, कामिनि सुनीं सनांत ।। 
सेघधरा मधुमीलना, साधित ही बरसात ॥। ४८४ ॥॥ 

जे १० 


४८५ घन-धेरा छुटि गौ, हरषि चली चहूँ दिसि राह । 
कियो सुचैनो आइ जगु सरद-सूरनरनाह ॥ ४८५ ॥ 


पेइल वाटसखा प्रोषितपतिकेची सखी तिला धीर देत म्हणते, / बरसात संपछी, आता 


शरदाच आगमन होणार. आता वाटा मोकढछयद्या झालेल्या आहेत. लोक 
इकडे तिकडे फिरताहेत. तुझे पतीही छौकरच घरी येतील. त्या काछूचा 
दरवडेखोरांनी पछ काढछा. आकाश अगदी निरश्र झाले. निर्भयतेन 
वाट्सरू इकडे तिकडे हिडत आहेत आणि शरद राजानं आपलू 
अधिकारपद धारण केलूं. त्यानं जगाला सुखी केले. मग तू तरी कशी 
दुःखी रहाणार ! तेही घराच्या वाटेवरच असतील. 

आनंदित हो दिगंत ही, शरदराज ये श्र । 

बेडा सोडुनि भौतिनें मेघ पत्ाले दूर ॥॥ 

चारी वाटा मोकव्ठया येती जाती लोक । 

चोर लुटारु ना उरे वाटसरू बिनधोक ।। 

पडेल आज तिकडले पाउल खास घरांत । 

चांदण्यात जाईल ग सुखाची रात ॥॥ ४८५ ।। 


फरैर 2 


४८६९ पावस-घन-अंधियार महि रख्यौ भेद नहिं आनु। 
रात घाँस जान्यौ परतु लखि चकई चकवानु ॥ ४८६ ॥ 
दिनानुगान बरसातीतील काछलयदाकभिन्न मेघांनी आकाश व्यापल्यामुछे सर्वत्र दाट 
अंधार पसरलेला आहे. रात्र आणि दिवस यातील भेद कल्वेनासा झाला 
आहे. फक्‍्त चक्रवाक जोडप्यांच्या आरवपण्यामुव्ठंच अनुमान काढता येत॑. 
गगनीं घनअंधार हा, धुंवाधार बरसात । 
चक्रवाकयुग आरवबे कल्छन ये दिन-रात ।॥ ४८६ ॥। 
जरा ज्रट 


५७४७४७४०७४७७७४७७७७७७७७ आम सलीकिली ५ <. 


+3०२०६न०-ढका 





रसलीना १६३ 


वआाआभह।प।/पभऔए़खक्‍घपप््ााजजइफह७5:क्‍ै8५न७----तम्>त+त3-__टटट....त || “ खआ 


४८७ 


दरदीय-सुंदरी 


४८८ 


झव्ठाझोंब 


४८९ 


एऐकात्मता 


अरुन सरोरुह-कर-चरन, दग खंजन, मुख-चंद । 
समे आइ सुंदरि सरद काहि न करति अनंद ।। ४८७॥ 


कवी शरदऋतृूच॑ वर्णन करतो, “ आरक्त कमलासारखे जिचे अवयव 
आहेत, खंजन पद्मासारखे जिचे डोले आहेत, आणि चंद्रासारखं मुख 
आहे, अशा शरदसुंदरीच॑ आगमन कुणाला आनंदित करणार नाही ? ” 


अरुणकंज करच रणयुगें दुगखंजन सुख चेंद्र । 
शारदीय सुर-सुंदरी, भरे असित आनंद ॥। ४८७ ॥। 


भर १०४ 


नाहिन ए पावक-प्रबल ल॒वें चलें चहूँ पास । 
मानहु बिरह बसंत के ग्रीषम लेत उसास ॥| ४८८ ॥ 


प्रोषितपतिका नायिका आपल्या सखीछा म्हणते, “ अग चहुबाजुंनी 
अंगाला झोंबणात्या या प्रीष्माच्या झत्ा नब्हेत. वासंतिकेच्या विरह- 
तापान॑ संतप्त झालेल्या ग्रीष्माचे हे उसासे आहेत. ” 


दिसे न वासंतिका कुठें, ग्रीष्म सोडि निश्वास । 
विरहानल धग भोवतों झव्ठा झोंब अंगास ।। ४८८ ॥॥ 


नौ है 


कहलाने एकत बसत अहि, मयूर, मृग बाघ । 
जगतु तपोवन सौ कियो दीरघ-दाघ निदाघ 4॥ ४८९ ॥। 


ग्रीष्मतापात वनचरांचे वैरभाव संपून ते एकत्रित नांदतात. सर्प, मुग, 
मयूर, वाघ ही सारी जंगली जनावरे समान संकटामुकं एकत्न आलेछी 
आहेत. ” 


वसति विकल एकत्र ते, अहि, मयूर, म॒ग, वाघ । 
बने तपोवन जगत हे येतां ग्रीष्म निदाघ ।। ४८९ ॥॥ 


ज्र ०३ 


१६४ 


अल पी मिलन लत पल नल नन रलनतल अमन लक कलर नल र 3 ३ +++ ८०-८८ <>प८ ० 


४९० 


पदन्यास 


४९१ 


कंदुकान्योक्ति 


४९२ 


हेमंतरात 


रसलीना 


पार पत्र संग अगसन परत चरन-अरुनदुति झूलि।.. 
ठोर ठौर लखियत उठे दुपहरिया से फूलि ।। ४९० ॥ 


सखी नायिकेच्या पावलांच्या छालीच॑ वर्णन करीत नायकाच्या भेटीची 
उत्सुकता जागवते, “ बाटेवर एक एक पाऊल उचलन टाकताना, त्या 
पावछाची अरुणिमा झुलूत झुलुत बंधुजीवाची फूल फूलवीत, आणि 


च्छ 


त्याच्याच पायघडचावरून ती चालूत आहेस॑ वाटत॑. ? 


संद मंद पदसंजिरी रुणुं झुणुं पायल बोल । 

पायघडी पसरीत ये अरुण रंग हिंदोल ।। 

उचलनि टाकित चालतां एक एक पाऊल । 

बंधुजोव फुलवी फूलें ठायि ठायि अनुकूल ॥॥ ४९० ॥ 


जु ह ज 


नोच हियें हलसे रहें गहे गेंद के पोत । 
ज्यों ज्यों मार्थें मारियत, त्याँ त्यों ऊँचे होत ॥ ४९१॥ 


* नीच मनुष्य चेंड्सारखा नेहमीच हृदयातून फूगछा असतो. जो जो 
त्याच्या माथ्यावर आघात कराल, तसा तसा तो ऊंच उसलछतो व स्वत:ला 
श्रेष्ठ मानतो. 





फुगूनिया कंदुकापरी नीच करीत प्रपंच । | 
माथ्यावरती मारतां अधिकच उसक्ठे उंच ॥ ४९१॥। 


श्र १२ 


ज्यों ज्यों बढति बिभावरी, त्याँ त्यों बढत अनंत । 
ओक ओक सब लोक-सुख, कोक-सोक हेमंत ॥ ४९२ ॥ 


कवी हेमंत ऋतूच॑ वर्णन करतो. “ हेमंतातील रात्र जसजशी वाढत जाते, 
तस तसे लोकांचं सौख्य व चक्रवाक युगुलाचं दुःख वाढत जात॑. ” 


( जशी जशी बाहढते पुढें हेमंतातिल रात । 

घरोघरीं सुखहो उणे, दुःखच वाढत जात ।। ) 

वाढ्त जाय विभावरी, सुखदुःखेहि अनंत । 

लोक सुखी, चकवी' असुखी, येतां ऋतु हेमंत ।। ४९२ ॥॥ 


०4 ञै 





रसलीना १६५ 





४९३ 


उंबराचे फूल 


४९४ 


सर्वांगी 


४९५ 


अगहन मास 


रह्यां मोहु, मिलनौ रहो, याँ कहि गहें मरोर । 
उक्ष दे सखिहि उराहनौ इत चितई मो ओर ॥। ४९३ ॥। 


परकोय नायिका वडिलधान्या मंडछठीत बसलेली आहे. बरेच दिवसांनी 
तिचा उपपती तिथे येतो, तिची मैत्रिणही अकस्मात येते. त्याला टोमणा 
मारण्याच्या उद्देशानं नायिका तिछा म्हणते,  ओहो आज कुणीकड़े 
दिवस उगवला ! अशी वाकडी वाट केलीस ती ! उंबराच्या फुलाचं 
अकस्मात दर्शन घडल॑ म्हणायचं ! ” असं बोलत ती सरोष नायकाकडे 
बघते. 


* किती दिसांनीं उगवलें हें औदृंबर फूल । 

लटकी माया दाउनी पाड नको ग भूल '॥। 

देत उलाहन पाहते चोरनजर रोखन । 

कोपयुता ती लोचने बघति प्रीति जोखून ।। ४९३ ॥॥ 


१७४ १०४ 


नहि हरि लो हियरा धरौ, नहिं हर लॉ अरधंग । 
एकत ही करि राखिये, अंग अंग प्रति अंग ॥| ४९४ ॥। 


दूती नायिकेला नायकाजवकछ पोचवृन म्हणते,  ह्या सुंदरीला, विष्णु- 
सारखं केवछ हृदयातच ठेऊं नका, किवा शिवासारखं अर्धांगी आसन देऊ 
नका. सर्वांगानंच हिच्याशी समरस व्हा ! ” 


हरी परी ठेवी नच हृदयीं हरापरी अर्धांगी । 
एकसंग-सुख लूट ही अंग अंग प्रत्यंगी ॥। ४९४ ॥। 


कै फरैर 


कियौ सबे जगु काम-बस, जीते जिते अजेंड । 
कुसुमसरहिं सर धनुष कर अगहनु गहन न देइ ॥ ४९५ ॥। 


मानिनीचा मान उतरबविण्यासाठी सखी तिहझा अगहनमास अतिशय 
उन्मादकारी असल्याचं सांगते.  हिवाव्ठयातहा हा शीतरू अगहन मास 
अतिशय त्रासदायी असतो. हा पुष्पधन्व्याला करात .शरधनूच धरूं देत 
नाही. स्वतःच अग्रेसर राहुन सर्वे जगाला जिकून त्याच्या आधीन करून 
सोडतो. अरजिक्य जितेंद्रियही याच्यापुढे हतप्रभ ठरतात. ” 


पुष्पायुधहिं धरोी न धन्‌ जिकि जितेंद्रिय दास । 
करी, बिलीवर कामवश सखये अगहन मास ॥। ४९५॥। 


१७4 है 


१६६ 


रसलीतना 


आरा ता अ तय उज >>. 25 लकलीफीलक मल मिलिनी मिनी नि सब 


४९६ 


सिलिद-झेप 


४९७ 


जिराफ 


४९८ 


छलरन 


छकि रसाल-सौरभ, सने मधुर साधुरी-गंध । 
गेर ठौर झौंरत झँपत भौर-झौंर मधु-अंध ॥ ४९६ ॥ 


वसंतवर्णनानं मानिनीचा मानभंग करीत, सखी म्हणते,  अग, ही काय 
मान घेण्याची वेठ आहे ! आम्रमंजिरीचा सुगंध पिऊन आणि माधवी 
मुकुलातील सौरभ भरलेला मकरंद चाखन धंद झालेला भ्रमरपुंज 


६5६ ् 


ठायी ठायी फेर धरून कलिकावर झेपावतात.” 


रसालमंजिरि गंध घे, माधविमुकुलमरंद । 
पिउनि फिरति मदधुंद ते झुकति झुलत मिलिद ॥ ४९६ ॥। 


१७४ १०४ 


मिलि बिहरत, बिछुरत मरत, दंपति अति रति-लीन । 
नूतन विधि हेमंत सबु जगतु जुराफा कीन | ४९७॥। 


सखी हेमंताच॑ वर्णन करूत मानिनीची समजूत घालते, “ अग या 
हेमंतात प्रणयी युगुले, प्रेमपृर्णभेटीत एकत्न विहार करतात आपि 


पाटातूट झाछी की अतिशय विकरू होतात. जिराफासारखी त्यांची 
स्थिती होते. ” 


मीर्लने अमृत विलास ते विरही मृत हा हंत । 
वृत्ति जिराफापरी करी नृतन जग हेमंत ॥ ४९७॥ 


ज्रै १०६ 


पल सोहेँ पगि पीक-रँग, छल सोहें सब बैन । 
बल सोहं कत किजियत ए अलसोहें नैन ।॥ ४९८ ॥ 


प्रोढा धीरा नायिकेची नायकावर उष्पवृष्टी. * तुमच्या पापण्या तांबुल- 
रसान रंगलेल्या आहेत. तुमच्या बोलण्यातून वेदना उमटत आहेत. 
डोछ्यात आछ्स भरलेला दिसतो आहे. मग उगाच का डोछ्ठे लढविष्याचा 
अयत्त करता : हे सारे एकमुखानं तुमची रातकथा सांगत आहेत. ” 


. पानपीक पापणीस साजे, देहावर छल्ठ रैन। 


बढ्ठें बढें कां पाहती हे आठसले नैन ॥। 
उगाच आता आणखी हवा कशाला त्रास। 
थकलो गात्नें सांगती रात्रीचा इतिहास ॥। ४९८॥। 


ऋ फ्र 





कु 402 आय कला | कि 8 ता 
4 4030 0 दशक नलअनन्सत ता मई (रॉ का 33 कद ३२३३३ 


४९९ 


“ती मी नव्हे 


५०० 


ओली मेंदी 


५०१ 


गुणपतंग 


रसलीना १६७ 





कत लपटइयतु मो गर ; सो न, जु ही निसि सैन । 
जिंहि चंपक-बरनी किए गुल्लाला-रँग नेन ॥ ४९९ ॥ 


खंडिता नायिका नायकाछा म्हणते, / अहो, तुमच्या गढ्ठयात पडणारी 
मी ती मोगरीची माक्त नव्हे की जी काल रात्री आपल्या शय्येवर 
चुरगढली आणि ज्या चाफेक्ठीनं जागरणांत आपले नयन रंगविले ती 
चारफेकछी पण मी नव्हे. आता मछा कशाला उगाच मिठी मारता ?” 


सोनजुई मी ती नव्हे, नसे मोगरी मात्ठ । 

चंपककांति ही न ती, नसे गुलाबी गाल ॥। 

लोचनि गुलाल, ही मिठी नकोच या कंठात । 
सरोजिनी सुख शेज ती जिथे कंठिली रात ॥ ४९९॥ 


१०४ १०॥ 


नेंक उते उठि बैठिय, कहा रहे गहि गेह । द 
छटी जाति वह-दी छिनकु महदी सूकन देहु ॥॥ ५०० ॥॥ 


स्वाधीनपतिकेची सखी नायकाछा म्हणते, “ नायिकेच्या नखांना 
मेंदी लावली आहे. तुम्ही आत राहु नका, जरा बाहेर जा पाहू ! तुम्हारा 
पाहिले की तिच्या अंगावरील रोमांचानं घमंबिदु उभे राहतात आणि 
मेंदी सुकायची ती रूवकर सुकत नाही. ती तशी ओलीच रहाते. ” 


तुम्हा पाहतां पुलकित होई, अंगी सुटतो स्वेद । 

सुकेल मेंदी कशो, ओछखा जरा आतलः भेद ॥ 

जा हो जा बाहेर, सोडनी माजधरांतिल खोली । 
घर्मंबिदुनी तिच्या नखांची मेंदी अजुनी ओली ॥॥ ५०० ॥॥ 


जौ र 


लदुवा ला प्रभु-कर-गहें निगुनी गुन लपटाइ । 
वहै गुनी-कर तें छ॒टें निगुनीय है जाइ ॥॥ ५०१ ॥॥ 


ईश्वरी कृपेने गुणहीन देखील गुणवंत होतो. पण त्याची इच्छा फिरली की 
गुणवंताचा गुणहीन होतो.. ईश्वर ही चकरीधारीअ एणि मानव त्याच्या 
हातांतील चकरी. पतंगाच्या चकरीसारखाच चक्रधराच्या इच्छेप्रमाणे 
मनुष्य गृुणी वा निर्गणी ठरतो. 


चक्र धरी तो प्रभूकरी, निर्गुणीहि गुणवान । 
सुठतां गुणी करातुनी, नच कीं निगुण मान ॥॥ ५०१ ॥। 


ज . १०३ 


१६८ रसलीना 
मद: +्क्‍--न्‍हतह8ह््._्‌।/ह फ७हफ0७ ७ | 
५०२ है हिय रहति हई छई, नई जुगति जग जोइ । 
दीठिहि दीठि लगे, दई, देह दबरी होइ ॥॥ ५०२ ॥ 


दृष्ट छागतां पूवरनिरागिणी नायिका आपल्या सखीला सांगते, “ जगात ही नवलाईची 
रीत पाहिली की मोठं आश्चर्य वाटत॑. दृष्टि दृष्टीला भिडते आणि देह 
मात्र दुबव्ठा होतो. ” 


स्तिमित चित्त, बघतां जगी,रीत नवी नवलाइ ।। 
दिठी दिठ ती लागता, देहच दुबढ्ठा होइ ॥| ५०२॥। 


जै ज 


५०३ जज्यों उच्कि पति बदनु, झुकति बिहँसि, सतराइ । 
तत्यों गुलाल-मुठी झुठी झझकावत प्यौ जाइ ॥। ५०३ ॥ 


लुटुपुटची मुठ होछीच्या गुलालरंग खेत्ठांत, नायक गुलालमूठ उगारून नायिकेवर 
फेकण्याचा आविर्भाव करतो. नायिका गुलाल डोव्ठयांत जाईल या भीतीनं 
दच्कून चटकन मुखावर ओढणी घेऊन खाली झुकते, आणि मिस्कील 
हसते. हे तिचे लीलायुक्त हावभाव नायकाछा फार मोहक वाटतात. तो 
फिरफिरून मूठ उगारून ही अभिनयलीला पाहण्यासाठी भीती घालतो 
पण गुलाल फेकीत नाही. सखी सखीला म्हणते “अग बघ तरी, कशी 
सुंदर प्रणणलीछा चालली आहे ती. जशी जशी ती, आपल्ं तोंड झाकते, 
आणि खदखदून हंसते, तस तसा तो तिला मूठ उगारून भीती दाखवितो.” 


घेत ओढणी आडवे धरुनी तत्ठवे छाल । 

लपवित मुख ती लाजरी, खुदकन्‌ हसती गाल ॥ 
लटकी मूठ उगारुनी खेव्ठत रंग गुलाल। 

प्रणयखेठठ हा रंगवी राधा सखि ब्रिजलाल ।। ५०३ ॥। 


१२ १७३ 


५०४ उछिनकु, छबीले लाल, वह नहिं जौ लगि बतराति। 
ऊख, महृष, पियूष की तो लूगि भूख न जाति | ५०४ ॥ 


बोलमाधुरी मुग्धा नायिकेची सखी, तिच्या मंजुत्ठ बोलांची प्रशंसा करीत नायकाला 
ओढ लावते, “ अहो जीवर ती तुमच्याशी बोरूत नाही तोवरच मधाचा 
व अमृताचा दिमाख ! एकदा कां तिचं बोलणं ऐकलंत, की या सर्वाची 
माधुरी तुम्हाला फिकी वाटेल. ” 


ऐकले न जोवरीं तिचे मंज़ु मधुर सुख बोल । 


. चाखतांच ती माधुरी सुधा, मधहि हो फोल ॥॥ ५०४॥॥ 
१०४ ञ 


लत लक अलिक न ट लल मिशन धदिकि जी 


जा गा अभी ५ 


०५ 


उडते चुंबन 


५०६ 





रसलीना १६९ 


अँगुरिनु उचि , भरु भीति दे, उलमि चिते चख लोल । 
रुचि सों दुहूँ दुहँनु के चूमे चारु कपोल ॥ ५०५ ॥ 


उपपति नायक व परकीया नायिका यांच्या घरामध्ये फकक्‍्त एक भितच 
आडवी आहे. एक दिवस संधी साधून ती दोधेही भितीजवछ आली. 
आणि पावलांच्या चवड्यावर उंचावन हातांनी भितीवर भार देत, 
थोडं पुढं झुकुन व चंचल नयनानं इकडे तिकडे पहात दोघांनी परस्परांचं 
ओष्ट चुंबन घेतलं व ह॒व्हूच गाल कुरवाव्ठले. 


उंचाव॒ुनिया पाउले, भितीवर थे झोल । 

इकडे तिकडे पाहुनी कुरवाव्ठिती कपोल ॥॥ 
पाहतील कुणि भीत ही, करिती कायालोट । 
झुकुनी थोड़े धीट ते हल्छ चुंबिती ओठ ॥। ५०५ ॥॥। 


१०३ फ्रैर 


नागरि, बिबिध बिलास तजि, बसी गवेलिनु माँहि । 
मूढनि मैं गनबी कि तूँ, हृठयो दे इठलाँहि ॥ ५०६ ॥। 


पत्रावढीसारखा द्रोण खेडवछात रहाणान्या नगरवासियांना, त्यांच्यासारखेच रहावे वागावे 


५०७ 


अर्धहस्‌ 


लागते. शहरी शहाणपण दाखविल्यास ते हास्यास्पद होते. 


सोडि विविध विलास ते नागरीक व्यवहार । 
मुढ, न गणती गुणिजना, हसती गांवगवार ॥। ५०६ ॥॥ 


६04 १2५ 


बिथुन्यों जावकु सौति-पग निरखि हँसि गहि गाँसु । 
सलज हँसौहीं लखि लियो आधी हँसी उसाँसु ॥| ५०७ ॥ 


नाथिकेने आपल्या सवतीच्या पायांना विस्ककछित छागलेला महावररंग 
(आढठता ) लछागलेला पाहिला. ते पाहन तिच्या धांदरटपणाला ती हसली. 
पण सवतीचे छाजरे मुरकणे पाहन या विखुरलेल्या रंगाचे रहस्य तिला 
कल्ठले. त्यामुछं ती दु:खित झाली व ओठावर आलेले हसूं आसवात 
परिणत झाले. 


सवत पावलों बिखुरला दिसे महावर रंग । 
अर्धारे अडें अधेंच हंसे, उसासतो उरभंग ॥॥ ५०७ ।। 


ज् सर 





१७० रसलीना 
2७9 ७छनाना आज जम तल का नकल मलशिविशिनिशिभि शी लिक मी 


५०८ मोर्सों मिलवति चातुरी, तू नहि भानति भेउ । 


. पुरे अं मखलाशी * 


५०५९ 


सुदून गेला बाण 


५१० 


वायदा सरला 


कहे देत यह प्रगट हीं प्रगट्यौं पूस पसेड ॥ ५०८ ॥ 


नायकालछा पाहुन नायिका पुलकित झाली. पण ते रूपविण्यासाठी सखीचं 
लक्ष दुसन्याच गोष्टीकडे वेधते. ती तिची मखलाशी ओकछ्खून सखी 
म्हणते, ” या पौष महिन्यात तुझ्या अंगाला घाम फूटला, यावरूनच 
कछल की तू मला बनविष्याचा प्रयत्न करतेस. पण ही चातुरी माझ्याशी 
कशाला ? मला कलल म्हटल !” 


अंगावर रोमांच हे, पौषातिल हा स्वेद । 
पुरे बाइ ग चातुरी, कछन आला भेद ॥। ५०८ ॥॥ 


हक रू 


सह हूँ हन्‍्यो न तें, केती दयाई सौंह । 
एहो, क्यों बैठी किए ऐंठी ग्वैंठी भौँह ॥ ५०९ ॥ 


कलहान्तरिता नायिकेच्या अजूनही चढलेल्या भिवया पाहून सखी 
म्हणते, “ अग आता कुणावर रागवतेस ! तो तर बिचारा गेलाय निघून ! 
उस्चा दाग जावा म्हणून आस्ही व त्यानीही किती शपथा घातल्या ! पण 
दुला कणव आली नाही. तुझा हट आपका कायमच !  अखेर तो निराशेन 
निघून ग्रेला. आता रागवून काय उपाय ! ही खरी पश्चात्तापाची वे 
आहे- 7 


तया न बघसी ढुंकुनी, किती घातली आण । 
चढवितेस भिवई अतां, सुट्न गेला बाण ॥। ५०९ ॥। 


मर है 


ही ओर सी है गई टरी औधि के नाम । द 
दुर्जे कै डारी खरी बौरी बौर आम ॥ ५१० ॥॥ 


सखी सखीला सांगते “ प्रियकर परत येप्याची वेछ टठछली. दिलेला 
वायदा संपला. त्यामुद्॑ ती प्रोषितपतिका अत्यंत विकलः झालेली आहे. 
त्यातृन वसंताग्रमामुछं उमटलेल आम्रमंजिरीचं सुगंधित हसूं तिला 
बोचतं. मोहर पाहून ती बावरते, ”... * 
अवधि ढढे प्रिय भेटिचा हुरहरते सुकुमार । 

अधिकच होई बावरी बहरताच सहकार ॥॥ ५१०॥। 


१०६ १2 


रन बज अभम काल) 20० -+  0ए 


५११ 
शेजारतीचा जागर 
५१२ 
उसक्ठे नयनि झव्ठाव्ठ 
५१३ 
मुकुलभी 





रसलीना १७१ 


सही रँँगीलें रति-जगं जगी पगी सुख चैन । 
अलर्सोहिं सौंहें कियें कहें हँसोहें नैन ॥ ५११ ॥। 


नायिकेरा रात्रीच्या सुरतरंगाचं जागरण झालेऊक आहे. तिचे डोले 
आक्सले आहेत- ती सखीला उत्सवां जागरण झाल्याचं सांगते. पण 
तिचे डोछे हसतात.- ते रक्षित करून सखी म्हणते, “ अग हे तुझे डोतव्ठेच 
सांगतात. देवव्ठातल्या उत्सवापेक्षा शेजारतीच्या सुखोत्सवाचा हा जागर 
आहे म्हणून. 


शेजारति हो मंदिरी सरली उत्सवरात । 

कछें जागरण लाजरे आत्सल्या नयमांत ।। 

डोछे चुरचुर बोलती कुठे रंगली रात । 

पढ्ठ न लछागली पापणी, नीज कुठें नशिबांत ॥॥ ५११ ॥॥ 


१३२ १०२ 


कहा कुसुमु, कह कौमुदी, कितक आरसी जोति । 
जाकि उजराई लखें आँखि ऊजरी होति ॥। ५१२ ॥। 


नायक नायिकेच्या गौरांगावर मोहित होऊन स्वगत म्हणतो, / तिच्या 
अंगकांतीमुछं तिरा बघणात्या डोल्यरांनाच नवतेज व चेतन्य लाभतं. 
तिच्यापुढं फुल काय, चांदर्ण काय, किवा दर्पण काय, सानन्‍्यांचीच चमक 
फिकी पड़ते. 


कुसुम, कोसुदी आरसा, भासे तेज मवात्ठ । 
अंगकांति अभिराम ती उसके नर्यान झब्ठाछ ।॥ ५१२ ॥॥ 


ज भर 
पहिरत हीं मोरें गरे यों दौरी दुति, लाल । 
मनो परसि पुलकित भई बोलसिरी की माल ॥॥ ५१३ ॥। 


नायकानं नायिकेला बकुलछ फुलांची माछ पाठविली. ती केंठात घालूताच 
तिचं सर्वाँग पुलकित झालं. प्रेम भावनेनं॑ तिची गौरतनूच मुकुलश्रीची मात्ठ 
बनली. सखी नायकाला सांगते,  तुम्ही धाडलेली बकुल फूलांची मात्ठ 


- गछयात घालताच ती सर्वांगीण फुूलीफुलली आणि तिच्या गौरतनूची 


सुंदर बकुद्औीची माक बनली. ती ज्याच्या गठछ्यात पडेल तो कंठ 
भाग्यवान म्हणायचा * 


प्रेमभेट तिज पाठवी तो बकुछीचा हार । 

घालित कठों प्रेमछा, गोरतन्‌ सुकुमार ॥। 

बंकुल फूलें ती कोवीं, उमल खुलवि सुख सार । 

पुलक फूलनि सर्वाग हो, मुकुलश्ी रतनार ॥॥ ५१३ ॥॥ 


मै ज्ै 


रसलीना 


७५१४ रस-भिजए दोऊ दहुनु, तड टिकि रहे, टरैं न । 


रंगयुगुल 


५१५ 


काछा कुबीत 


"१६ 


कुस्करलेली कब्ठी 


छबि सौं छिरकत प्रेम-रँगु भरि पिचकारी नैन ॥ ५१४ ॥ 


नायक नायिका परस्परांना पहात नेब्रपल्लवीनं आपके प्रेम सूचित करतात. 
होछीच्या रंगखेत्ठावर रूपक करीत सखी म्हणते, ४ दोघांनीही नयन 
पिचकाय्यांच्या कनुधारांवी, प्रीतिरसानं परस्परांना भिजविलं. सारखा 
पिचकान्यांचा मारा चाल होता. दोघेही हटले नाहीत- 


बघति एक टक हटति न दोघे भिजवि अंग अनुभाव । 
झरुनि नेन पिचकारी सारित रंगछठा शिडकाव ॥। ५१४ ॥। 


१०३ ज्रर 


कारे-बरन डरावने कत आवत ईहि गेह । 
के वा लखी, सखी, लखें लगे थरथरी देह ॥ ५१५॥। 


नायिका आपल्या मैत्रिणीत बसलेली आहे. तेवढ्यात श्रीकृष्ण काही 
निमित्तानं तिथे येतो. त्याला पहाताच ती रोमांचित होते. आपले 
प्रीतिगुपित लूपविष्याच्या उद्देशानं आपल्या देहकंपाचं कारण ती सखीला 
ह॒हूच सांगते. “ हा भयंकर काछाकुवीत माणूस बधताच माझ्या जीवाचा 
कसा थरकांप होतो. तो कशाला आमच्या घरी येतो कुणास ठाऊक * 


सदा घरों हा येइ कां काव्ठा कपटकुवीत । 
दिसे भयंकर बाइ ग, कांपत सी भयभीत ॥॥ ५१५ ॥ 


५४ जद 


कर के मीडे कुसुम लॉ गई बिरिह कुम्हिलाइ । 
सदा-समीषिनि सखिनु हूँ नीठि पिछानी जाइ ॥ ५१६ ॥। 


सखी नायकाला नायथिकेची व्याधी सांगून तिच्याकडे जाण्पास प्रवृत्त 
करते. “ हातानं चुरडन टाकलेल्या फुलासारखी तिची गत आहे. ती 
विरहानं इतकी कोमेजली आहे की, सदा जव्ठ असणात्या मैत्रिणीनाही 
ती ओकछखायला येत नाही. कष्टानं तिची ओछख पटते. “* 


करि चुरल्या कुसुमापरी, कोमजली विरहांत । 
ओकछ्खती न सखी तिला समीप असुनि धर्रात ॥ ५१६ ॥। 


् जौ 


रसलीना १७३ 





५१७ 


बकध्यान 


५१८ 


बाकडे कुंक 


५१६५ 


चेश्नचांदर्ण 


चितवत, जितवत हित हियें, किये तिरीछे नैन । 
भीजे तन दोऊ कंपें, क्यों हूँ जप निबरे न ॥। ५१७ ॥। 


नायक व नायिका एका पर्वकाली नदीवर स्नान करायला गेले. स्नान 
केल्यानंतर दोघेही पाण्यात उभे राहुन डोछे मिट्न ध्यान करतात. पण 
वाकड्या किलकिल्या डोल्टयांती परस्परांना पहात प्रेम प्रगट करतात 
कितीवेछ तरी त्यांची ही प्रार्थना चालू असते. थंडीन॑ थरथरतात. पण 
आराधना सुटठत नाही.- 


ओलेता जप चालवी, कांपत नदी जलांत । 

तरंग उठती छेंदिती प्रतिबिबें वलयांत ॥। 

दृष्टि निसीलित पापणी-परस्परास पहात । 

किती काठ दोघेहि ते प्रीती जपत मनांत ॥॥ ५१७ ॥। 


ज्ै १३२ 


कियो ज, चिबक उठाइ के, कंपित कर भरतार । 
टेढिये टेढी फिरति टंढ तिलक लिलार ॥ ५१८ ॥ 


नायकानं एका हातानं तिची हन॒वटी धरून दुसच्या हातान॑ तिच्या कपाछी 
कुंक छावलं. प्रेमोमिनं हात कंपित झाल्यामुद्ठं कुक वाकर्ड छागल. पण 
तेच ती मोठ्या अभिमानानं मिरविते 


भालीं कुंकुम रेखितां हनुवटि उचली नाथ ॥ 

सहज लागते वाकडे, थरथरतांना हात ॥। 

वाकडीच दष्टी तशी, करुनि वाकडी समान । 

दावित मिरवी सानिनी, प्रीतीचा अभिमान ।॥ ५१८ ॥। 


१७ १०३ 


भो यह ऐसोई समौ, जहाँ सुखद दुखु देत । 
चैत-चाँद की चाँदनी डारति किए अचेत ॥॥ ५१९ ॥॥ 


प्रोषितपतिका आपल्या सखीला म्हणते. “ही वेठढच अशी आली आहे 
गडे, कीं यावेत्ठी सुख देखील दुखवतं. चेत्नाचं चांदणं, या विरहात मल्‍रा 
अचेतन करून टाकत॑ं. 


अशीच येई बेव्ठ ही दुखवी सुख हितकाज । 
चेत्राचें हें चांद करी अचेतन आज ॥। ५१९ ॥। 


रद ज्ट 


१७४ 


५२० 


. नको बहाणा 


ज२१ 


इंद्र गये परिहार 


५२२ 


श्रवण मंजुदा 


रसलीना 


कंत कहियत दुखु देन कों रचि रचि बचन अलीक। 
सब कहाउ रह्यों लखैं, छाल, महावर-लीक ॥ ५२० ॥॥ 


रात्रभर अन्य स्त्रीकडे राहुन नायक सकाछी परतला आहे. आणि तो 
रात्ी न येण्याचं खोटं कारण तिला सांगतो. एवढ्चात भालावर लागलेला 
महावररंग ती बघते. ती त्याला म्हणते, “मला चिडवायछा आणखी 
खोट कशाला सांगता ! तुमचं सार रहस्य त्या महावररंगरेखेन॑ मला 
अगोदरच सांगितले आहे. 


नको बहाणा तो मुछ्ीं मिलाजरा उल्लेख । 
कत्ठवी मजला नेसकें भालि महावर लेख ।। ५२० ॥। 


१०४ र 


लोपे कोपे इंद्र लॉ रोपे प्रलय अकाल । 
गिरिधारी राखे सबे गो, गोपी, गोपाल ॥। ५२ १॥॥ 


भाविक भक्ताची इंद्र स्तुती; “ अकारणच प्रल्यकोप करणाच्या देवेंद्राचा 
अभिमात, गोवर्धन उचलून गाई, गोपीजनांचं संरक्षण करून, उतरविला 
तो भकताचं रक्षण कस करणार नाही. ! ” 


लोपवि कोपित इंद्र तो करितां प्रलय अकाल । 
रक्षी गिरिधर सकह्ठिका, गाइ, गोपि गोपाछ ।। ५२१॥। 


ऋ १०५ 


ढोरी लाई सुनन की, कहि गोरी मुसकात। 
थोरी थोरी सकुच सा भोरी भोरी बात ॥। ५२२ | 


नायकान नायिकेला हसत निर्व्याज बोलताना ऐकलं. त्याला एवढा 
आनंद झाछा की तिचं बोरूणं वारंवार ऐकण्यासाठी तो आतुर ज्ञाला. 
ही आपली उत्सुकता तो तिच्या सखीछा सांगतों, “ त्या सुवर्णदेहिनीनं, 
हल्हूच मंदस्मित करीत बोलून माझ्या श्रवर्णांना मधाचं बोट छावलं. 
माझी वृत्ती ते ऐकायला चटावली. ” 


श्रवण मंजुब्ठा गोरठी भोव्ठि भाबडी पोर । 
लावि चटक मधुबोल ते, संकोचित चितचोर ।। ५२२ ॥। 


ज्रै र 


५२३ 


नट खट नन 


५५२४ 


हवेच, तेहि नकोच 


५२५ 


असहाय 





रसलीना १७५ 


आज कछ और भए, छए, नए ठिकठेन । 
चित के हित के चुगल ए नित के होहि न नैन ॥॥ ५२३ ॥। 


लक्षिता नायिकेच्या डोछ॒थांतील आगढी चमक बघून, तिच्या प्रेमभावनेला 
सखी वाचा फोडते.  तुझ्या हृदयाचे हे दोत चुगलखोर हेर आज नव्याच 
थाटामाटात आहेत. काही काठबेरं असल्याशिवाय असे चमकंणार 
नाहीत ! 


चहाड डोछे हे तुझे तव हृदयाचे हेर । 
चमक निराव्ठी आज ती, नटति आंत बाहेर ॥॥ ५२३ ॥॥ 


१७३ ३ 


छटे न लाज, न लालचौ प्यौ लखि नेहर-गेह । 
सटपटात लोचन खरे भरे सकोच सनेह ।। ५२४ ॥। 


नायिका आपल्या माहेरी आहे. नायकही तिथे आला आहे. त्यालछा 
पहाण्याची लालसा व आप्तजनांचा संकोच, यांचं ढ्ंद्ग तिच्या मगात चालू 
आहे. अभिलाषा तिच्या नजरेला नायकाकड्डे ओढते आणि संकोच 
खाली ओढतो. अशी तिच्या जिवाची चाललेली ओढाताण सखी सांगते. 
“४ प्रियकराला माहेरी आलेला पाहुन लालसा तिकडे ओढ घेते, तर संकोच 
पापणी मिट्वतो. या मानसद्ंद्वात तिच्या डोछ्यांची उधघडझांप किती 
मनोहर वाटते! 


भाहेरी नव परिणिता, आप्तजनांसमबेत । 

आज अचानक भेटिला तिथेच जिवलूग येत । 
लगबग तो दूग लालसी, लाजत मनि संकोच । 

बघे न बघते अस्थिरा, ह॒देंच तेहि नकोच ।। ५२४ ॥॥ 


ञ्रर फ' 


ह्वां तैं हाँ, हाँ तैं इहाँ, नेकौ धरति न धीर । 
निसि दिन डाढी सी फिरति बाढी गाढी पीर ॥॥ ५२५ ॥। 


पूर्वानुरागिणी नायिकेची उद्वेगददशा सखी नायकाला सांगते. . तिचा धीर 
सुटला. ती अति विव्हल झाली आहे. रातंदिन विरहानं अंगाची काहली 
होत असता ती सारखी इकड़्न तिकडे तकमव्ठत फिरते आहे. ” 


तव्ठमत्ठते ती इथुनी तिथे, फिरते, सुटला धीर । 
विरह॒दाह करिली काह, उरांत जब्ठतां तीर ॥। ५२५ ॥। 


१०३ भर 


१७६ 


रसलीना 


हज जलता +5++त नल +++5++७+-+त++स्‍>>ज++_+#्<त....न्‍- 


५२६ 
विनाक्षरी 


५२७ 


स्मरसंकोच 


५२८ 


सधुपा 


बिरह-बिकल, बिन ही लिखी पाती दई पठाइ । 
आँक-बिहुनीयौ सुचित सूनें बाँचत जाइ ॥ ५२६॥ 


प्रोषितपतिका नायिका व विरही नायक यांच्या विकरूस्थितीतीछ 
पत्नसंदेश, दृतिका स्वगत बोलते, “ती विरहविकला पत्र लिहायला 
बसली. पण विकलतेमुत्ठे ती लिहुच शकली नाही. तेव्हा न लिहिलेलं 
पत्रच तिनं पाठवल आणि ही विनाक्षरी पत्रिका एकांतात नायकानं 
तन्मयतेनं वाचली. “ 


नच लिहिताही पाठवी, पत्र विकल विरहांत । 
ओवित ओढ्ी आसवें, आशय जो ह॒दयांत ॥। 
आतुरतेनें घेतसे, तो थरथरता हात । 

वाचित पत्र विनाक्षरी तन्‍्मय एकांतांत ॥| ५२६ ॥। 


१३३ र्जः 


समरस-समर-सकोच-बस-बिबस न ठिक ठहराइ। 
फिरि फिरि उह्ककति, फिरि दुरति, दुरि दुरि उह्कति आइ ॥ ५२७ ॥। 


परकीया नायिका, आपल्या खिडकीतून नायकाला पाहुन काममोहित 
झाली. पण संकोचानं त्याच्याकडे एकटक पहाण्याचा तिला धीर होत 
नाही. ती हल्तूच डोकावून बघते. त्यानं पाहिलें की पटकन लपून बसते. 
आणि पुन्हा पुन्हा हछूच खिडकीशी येत त्याला चोरून बघते. ” 


स्मरसंकोचें विवशती अविचल निरखि गवाक्ष । 
लपत छपत फिरफिरुनि ये चोरुनि टाकि कटाक्ष ।॥। ५२७ ।॥ 


१0३ १७४ 


फिरत जु अटकत कटनि-बिनु, रसिक, सु रस न, खियाल। 
अनत अनत नित नित हितनु चित सकुचत कत, लाल ॥ ५२८॥ 


नायिका नायकाछा अन्य रमणीसह हसता बोलताना बचते त्यामुद्ठं 
ती रुष्ट झाली आहे. त्यावर नायकानं तिची समजूत घालीत म्हटलं 
की मी तिच्याशी अगदी सहज बोलत होतो. खोट कारण सांगताना 
अपराधकलपनेन त्याचा आवाज थोडासा पडला आणि तो संकोचला. 
है पाहुन नायिका म्हणते, “ अहो, रसिक प्रेमाच्या गुंतावक्यात न 
अडकता तुम्ही स्वेर हिडता, प्रेम नसलं तरी प्रणयलीलछा आहेतच असंच 
ने! हे जर खरं तर मग एवढा संकोच कां ? ” 


सधुप फुलावर गुंजसी, रसिक तुझा तो खेठ । 
मग सानसि संकोच कां, मिलता रमणी मेक ।। ५२८॥। 


१०६ १०४ 





रसलीना १७७ 





५२९ 


चंदन चटके 


५३० 


चोर लपंडाव 


५१३१ 


तनु छत्र छाया 


अरे परे न, करे हियो खरें जरे परजार। 
लावति धोरि गुलाब सों, मर्लें मिले धनसार ॥ ५२९॥ 


विरहिणी नायिकेचा विरहताप शमवायला सखी कापूर, चंदन, गुलाब- 
पाण्यांत घोल्धून तिच्या अंगाछा छावते. ते तिछा जास्तच चढटके देते. 
ती सखीला नको म्हणते. 


गुलाब जक्ठि घोल्ठनी छाबविसी कापुर चंदन लेप । 
चंदन चटके देह ग विरही दाह घिलेप ॥ ५२९ ।॥ 


ऋ ३ 


दोऊ चोर महीचनी खेल न खेलि अधघात । 
दुरत हियें लपटाइ के, छवत हियें लपटात ॥॥ ५३० ॥॥ 


नायक नायिका चोरलपंडावाचा खेछ खेव्ठतात. पण त्यांची तप्ती होत 
नाही. कारण त्यात परस्पर चोरमिठीला भरपूर वाव असतो. दोघेही 
डोछे झांकून परस्परांच्या मिठीत लपतात अन्‌ पुन्हा सुटतात. पुन्हा 
डोल्ठेझांक. शिवताना मिठी नि रूपताना मिठी. या दुहेरी मिठ्यांच्या 
खेब्ठांची मिठी सुटत नाही 


दोघे मित्ठुनी खेढठती लूपाछपीचा खेव्ठ । 

उरीं भेटती छपोनियां, लूपता पुरे न वेव्ठ ।। 

सुटतां शिवती परस्परां, ओढीत परिरंांत । 

मिठोंत लपती पुन्हां पुन्हां, हृदय छपधि हृदयांत ॥| ५३० ॥। 


ज भर 


मिसि हीं मिसि आतप दुसह दईं और बहराइ। 
चले ललन मनभावतिहिं तन की छाँह छिपाइ ॥॥ ५३१ ॥ 


जेष्ठा व कनिष्ठा नायिकाबरोबर नायकाचं वर्तेतन सखी सांगते. भर 
तत्पत्या उन्हात बाहेर कुंजवनात जाणं शकय नाही असं सांगन व त्यांना 
वाटेला लावन आपल्या मनमोहिनीला मात्र आपल्या देहाच्या सावडीत 
लपवीत कुंजवनांत घेऊन जातो | 


भर उन्हांत या जायचें पोवठतील ना पाय ॥ 
कोमेजनी जाईल ही, पतव्ठांत नाजक काय ॥॥। 

करित बहाणा तो निधे, हकुंच कुजवनांत । 

झांकुनि घे मसनमोहिनी तन छायेत उन्हांत ।। ५३१ ॥॥ 


जर १३4 


१७८ 


५३२ 


लोचन लावे 


५३३ 
कोरीब लेणें 


५३४ 


मन हरवल 


रसलीना 


लहलहाति तन तरु नई लचि लूग लाँ लफि जाइ। 
लगें लॉक लोइन-भरी लोइनु लेत लगाइ ॥ ५३२ ॥ 


नायिकेच्या रावण्यावर मोहित झालेला नायक म्हणतो, / ती आपले 
ललित लावण्यमय कटिजाल रूचकून फेकीत या माझ्या लोचन छाव्यांता 
गंतवून फसवते. ” तिची नूतन तन्‌ छावण्यानं रूसलसते आहे. आणि 
ती कमनीय कटी दृष्टि लागताच लवचिक वेतासारखी लचकून वाकते 


आणि माझे डोछे झेलून पकड़न ठेवते. ” 


लसलसतें लावण्य तें मोहर जागोजाग । 
लवचिक कि ती लवलबे झुकवी लोचन लाग ।। 
सब्ठसकछती तो नागिणी, सुटे न विटप लूपेट । 
धनकांतारी एकटी एकांतीं उरभेट ।। ५३२ ॥॥। 


ज्र । १०४ 


रहो अचल सी है, मनौ लिखि चित्र की आहि । 
तजें लाज, डरु लोक कौ, कहौ, बिलोकति काहि ॥ ५३३ ॥॥ 


उपपति नायकाने परकीयेवरील आपकले प्रेम लपवृन ठेवले होते. तिला 
नायकाकडे अचल बघताना पाहन सखी नायकाल्‍ा छेडित म्हणते, “बघा, 
ती अचल दृष्टीने तुमच्याकड पहात आहे आणि सर्वांगाला जडत्व _ 
आल्याप्रमाण एखाद्या पाषाणमूर्तीसारखी उभी आहे. तुमच्यावर तर ती 
अनु रक्त नाही. मग अशी ही बधते तरी कोणाकडे ? ” 


कुणाकडे ते पाहुती, छालस लोचन चोर । 

लोक लाज भय सोडुनी, शोधित चित्त चकोर ॥॥ 
उभो अचल चिलत्रापरी, नटरंगीं ती पोर । 

कोरिव लेणें तें जसें दिसते दृष्टिसमोर ।। ५३३ ॥। 


४ ३३ 


पल न चलें, जकि सी रही, थकि सी रही उसास । 
अबहीं तनु रित्यों ; कहो, मनु पठयो किहिं पास ॥ ५३४ ॥। 


प्रकीयेने आपलं उपपतिवरील प्रेम लपवृत ठेवर्ं. पण सखीनं ते ओछखलं 
होत॑. आता त्याच्या समोर येताच त्यांच॑ गुप्त प्रेम उघड करीत, ती 
उपहासान म्हणते, “४ त्याला बधतांच, तुझ्या पापण्या अशा कशा स्थिर 
होतात ग ! अगदी भान विसरतेस, श्वास मंद चालतो, लांब उसासे 
सोडतेस ! जणूं काय देहात मेन नाहीच, कुठंतरी उड़न बसलूू ! ” 


_विस्मित हले न पापणी थकुनि सोडि निश्वास । 


तनु ठेउनिया सागृती, मन धाडिसी कुणास ॥। ५३४॥। 


फू १०४ 








_ लय 3 लाना :टाश्गशणणशटट/टइलक्‍ररटनओ) ् हक आल सह ५ आ! कह 97 22505 5 
_ लय 3 लाना :टाश्गशणणशटट/टइलक्‍ररटनओ) अर कमी की 7 5 


रसलीना १७९ 





5५३५ 


अगंजा 


५३६ 


आग शमसन 


५३७ 


' * शक बोल 


मैं ले दयौ, लयो सु, कर छव॒त छिनकि गौ नीरु । 
लाल, तिहारो अरगजा उर है लग्यों अबीरु ॥। ५३५ ॥। 


पूर्वानुरागिणी नायिकेकडे प्रेमोपहार म्हणून अर्गेजा पाठविला होता. 
त्यामुंं ती उद्दीपित झाली. तिचं शरीर अतिशय तापलूं. सखी म्हणते, 
“अगजा मी तुमच्याकड्न तिला नेऊन दिला, पण तो त्या स्वरूपात 
तिच्या उरापर्यत पोचलाच नाही- तिनं हातात घेताच तो जलून त्याचा 
अबीर बनला. 


देतां तिज, कर स्पशंतां, उकछत जहछलें नोर । 
उरों लावितां अर्गेजा जठूनी होत अबीर ॥॥ ५३५ ॥। 


भर १०३ 


चलौ, चलें छ॒टि जाइगौ हदु रावरें संकोच । 
खरे चढ़ाए हे, ति अब आए लोचन लोच ॥ ५३६ ॥॥ 


कलहान्तरिता नायिकेची सखी नायकाला म्हणते, / तुम्ही आलछात तर 
तिचा उरलासुरला रागही निघून जाईल. आता डोछे निवद्धून त्यांत 
अनुरागाची छटा दिसू छागली आहे. 


चला, तिला समजावितां निघन जाइल राग । 


बरेच डोव्ठे निवव्ठले, शांत जाहली आग ॥॥ ५३६ ॥। 


जे भर 


कहे जु बचन बियोगिनी बिरह-बिकल बिललाइ। 
किए न को अंसुवा-सहित सुवा ति बोल सुनाई ॥ ५३७ ॥ 


नायिकेचा सरता बोल शुकानं ऐकला. तिच्या मरणानंतर तिचे ते बोल 
पोपटपंचीनं लोकांना ऐकविताच त्यांचेही डोछे ओले झाले. 


विरह विकल विलाप ते सखीचा सरता बोल । 
ऐकवितां शुक, लोचनीं अश्रु येति अनमोल ॥। ५३७॥। 


नै भर 


१८० 


५३८ 


. हलतें प्रतिबिब 


५३९ 


मदिराक्षो 


५४० 


रसलीना 


छिप्पो छबीलो मुँहु लसे नीलें अंचर-चीर । 
मनो कलानिधि झलमलै कारलिंदी के नीर ॥ ५३८॥ 


सखी नायिकेचं सौंदर्य वर्णन करून नायकाला प्रलोभित करते. “ तिच्या 
निठ्या वसनात तिचा गौर मुखचंद्र, कालिदीच्या नील जलात चंद्राच॑ 
पूर्ण बिब हलत आहेसं वाटतं. ? 


छबी छबीली सुंदरा, लपबी अंचल नील । 
कालिदी जलि कलानिधी करि गमते झिलमोल ।। ५३८ ।॥॥ 


2 १० 


मान तमासो करि रही बिबस बारुनी सेइ। 
शुकति, हँसति; हँसि हँसि झुकति, झुकि झुकि हँसि हँसि देह ॥ ५३९ ॥ 


नायिका वारुणी पिऊन धुंद झाली आहे. आणि त्यातून तिनं रुसवा धरला. 
त्यामृठं चिडताना ती हसते, तर हसताना चिडते. तिचा रुसवा म्हणजे 
इतरांना गंमत झाली आहे नुसती. द 


करो तसाशा सानिनी पिउनि वारुणी धुंद । 
चिडत हसत बरव्ठते, हासते रडत चिडत बेबंद ॥ ५३९॥। 


फ्ैः ४ 


सदन सदन के फिरन की सद न छटै, हरिराइ। 
रुचे, तिते बिहरत फिरो ; कत बिहरत उरु आइ ॥ ५४० ॥॥ 


भृंग धर्मोयः प्रौढा, धीरा, खंडिता नायिका, सापराध नायकाला म्हणते, “घरोघर 


खिरापत वाटत फिरण्याची आपली संवय काही सुटत नाही. ठीक आहे ! 


आपल्याच मनासारखंं करा ! पण इथं येऊन मरा कशाला जाठतां ? ” 


सवय सदाची घरोघरों, फिरुनि वाटतां वाण। 
करा सनापरो आपल्या नसे स्त्रियांचो वाण ॥। ५४० (॥ 


१७२ ३ 








रसलीना १८१ 





५४१ 


प्रलय मेघ 


५४२ 


नयन-तुरंग 


५४३ 


कामाची घाई 


प्रलय-करन ब्रषन लगे जुरि जलधर इकसाथ । 
सुरपति-गरबु हन्यौ हरषि गिरिधर गिरि धरि हाथ ॥ ५९४१ ॥॥ 


कृष्ण भक्तांचे आपल्या देवताचे वीरत्व देन.  गोकुलछ बुडवृन टाकण्या- 
साठी इंद्राने प्रल्यमेघांना आज्ञा दिली. श्रीकृष्णानं गोवर्धत उचलन 
गोकुछातील प्राणीमात्राचं रक्षण केले व इंद्राचा गे परिहार केला. 


ब्रज बुडवाया वर्षती प्रलय मेघ घनघोर । 
वज्त्रपतीचा गये तो हरि गिरिधर धृति थोर ॥॥ ५४१ ॥॥ 


र्ज 2 


करे चाह सौ चुटकि के खरें उडों हैं मैन । 


लाज नवाऐएँ तरफरत, करत खूँद सी नेन ।॥ ५४२ ॥॥ 


मध्या नायिकेचे नेत्न प्रियकराला बघण्यासाठी लालसेनं वर उचलतात व 
लाजेनं खाली झुकतात. ही पापण्यांची वरखाल अश्वरूपकात सखी सांगते. 
“ छालसेची टाच मारून मदनानं पलाण ध्यायला उतावीढछ केलेले नयन- 
तुरंग लज्जेचा लगाम खेचताच जागच्या जागीच थयथयतात. टापा 
घाशीत रहातात. 


उड़ पाहति दग-तुरंग ते, झुकत पापणी झूल । 
ठायिच थय थय नाचतो, पायों उडवित धूठ्ठ ॥॥ 
चटक चाह चुटकी भरी, मन्‍्मथ मारित टांच । 
खेचित लाज लगाम ती पुढे ओढ घेतांच ॥॥ ५४२ ॥ 


१० जै 


ज्यों ज्यों आवति निकट निसि, त्यों त्यों खरी उताल । 
झमकि झमकि टहलें करे लगी रहचटटें बाल ॥॥ ५४३ ॥। 


प्रियतमाच्या भेटीसाठी आतुरहेली नायिका, घरकाम घाइघाइनं 
उरकीत आहे. (संध्याकादछ मोकल्ठी मिव्ठावी या हेतूनं) सखी सांगते, 
“ मीलन लालसेनं भारलेली ती गृहिणी शीग्रगतीन व उत्साहानं आपल 
घरकाम उरकीत आहे. 


उतावीब्ठ किती होय ती, जवव्ठ जशी ये रात । 

दिन सरतां प्रिय भेटिची आतुरता हृदयांत १॥ 

रुमति झुमति करकंकर्णे, करितां ती घरकाम । 
निपटित चटपट गेहिनीं, देहीं उजितकाम १३ ५४३ ॥॥ 


है १० 


१८२ 


रसलीना 


गन कल तल कक नल नल फतत+ नम नन्‍++++>+ «न पतन्‍+ं+++-+++प८+ ८८ 


५४४ रही, पैज किनी जु मैं ; दीनी तुमहिं मिलाइ । 


चंपक माल 


3036, 


क्पण 


५४६ 


डाल्ठिब 


राखहु चंपक माल लॉ, लाल हियेँ लपटाइ ॥ ५४४ ॥। 


दूती नायकाला म्हणते, “ मी म्हटलं होतं की ती दुर्लभ आहे. पण मी 
पैज हरले, व तुमची भेट करवून दिली. आता ती चंपकमाछा सदैव 
हृदयाशी धरा. ” 


आण मोडुनी आणिली तिची भेट घडवन। 
ठेवा चंपकमाछ ती हृदयीं नीट जपून ॥। ५४४॥। 


म्रैट १०३ 


दोऊ चाह-भरे कछ चाहत कह्यों, कहें न। 


नहि, जाँचकु सुनि, सूम लॉ बाहिर निकसत बैंन ।। ५४५॥ 


नायक व नायिका परस्परांशी बोलायलछा आतूर आहेत, पण नवप्रितीच्या 
पहिल्या संकोचानं काही बोलत नाहीत. याचक दारी आलेला पाहुन 
कपणान॑ आत दडून बसावं अशी त्यांच्या बोलाची अवस्था झाली आहे. 


बोलाया बघतो परी बोल न दे संकोच । 
निधे न बच कृपणांपरी बघता याचक तोंच ॥। ५४५ ॥। 
नै ९० च 


सुभर भन्‍्यो तुवगुन-कननु, पक्‍्यों कपट कुचाल । 
क्यों धो दान्यो ज्यों, हियो दरकतु नाहिन लाल ॥ ५४६॥। 


प्रौढा खंडिता नायिका नायकालछा म्हणते, “ तुमच्या गुणकणांनी दाटन 
भरलेलं माइ्या हृदयाचं डाह्िब, आपल्या कपट कुचालीच्या कपडयांनी 
गुडाल्दून पिकवरू तरी त्याछा तडा गेल्याशिवाय राहणार नाही. ” 


तव अवगुण कण भरता उरीं, कपट आवरण बंध । 
तडा न जाई तया कसा पिकतां हैं डाह्िब ।। ५४६॥। 


१५ 'ज 


"४७ 


चकोर 


५४८ 


विवश मानस 


५४९ 


पहिला मेघ 


रसलीना १८३ 


चितु दे देखि चकोर-त्यों, तीजें भजै न भूख । 
चिनगी चुगै अँंगार की, चुगे कि चंद-मयूख ॥॥ ५४७ ॥। 


उच्चपदाची योग्यता असलेल्या व्यक्तीला निक्षष्टपद दिल तर त्याचा 
स्वीकार न करता, चकोरावरील अन्योक्तीनं तो आपली चित्तवत्ती 
सांगतो 


अग्नि ठिणगी चाटीत वा चाखित चंद्रमयूख । 
चकोरब्रत साचार तें शमवायातें भूक ।॥ ५४७ ॥। 


१७६ १०४ 


तुहूँ कहति, हाँ आपु हूँ समुझति सबे सयानु । 
लखि मोहनु जो मनु रहै, तो मन राखों मातु ॥ ५४८ ॥ 


सखी नायिकेला दीक्षा देते, की, _ नायकाला तू अस सै सोडू नकोस 
मधुन मधुन त्याला धमकावणी दे आणि रागाव, नाही तर तो तुझ्या हातून 
अजिबात सुट्न जाईल. कायम ओढ रहावी यासाठी मान धरीत जा 

त्यावर नायिका म्हणते, . तुझ सारं पटत ग, पण मी काय करू ! त्यांना 
बघताच माझं मन माझ्या हातचं रहात नाही--ते सर त्यांच्याकडेच 


7 


धाव घत 


कठ्ठतें, बव्ठतें न तें से, कसा धरुं अभिमान । 
बघुनीं मोहन मन चढें, नुरेच ठावठिकाण ॥॥ ५४८ ॥॥ 


है. प्र 


धुरवा होहिं न, अलि उठे, धुवाँ धरनि-चहुँकोद । 
जारत आवत जगत को पावस-प्रथम पयोद ॥ ५४९ ॥। 


प्रोषितपतिकेला वर्षाकालिन पहिला मेघ अतिशय तापद होतो. ती 
सखीला म्हणते, “ सखे, चोहिकडे क्षितिजावर दिसतात ते वर्षाऋतूतील 
पहिले मेघ जग पेटवित येत आहेत- त्याचा तो धूर दिसतो आहे ग. ” 


जाह्ठित येई जगास हा, पाऊस पहिला मेघ । 
निधे धर तो चहुंकडे क्षितिजों काठी रेघ ॥॥ ५४९ ॥॥ 


१ १०६ 


१८४ 


रसलीना 





५५० 


नखमोहिनी 


५५१ 


आदर हसूं 


५५२ 


बरी 


नख-रुचि-चुरनु डारि के, ठगि, लगाइ निज साथ । 
रह्यों राखि हठि ले गए हथाहथी मनु हाथ ॥ ५५० ॥ 


नायक नायिकेच्या आरक्त नखावर मोहित झाला. तो सखीछा म्हणतो, 


ते तिचे ठग हात. नखरुची चूर्णाची मोहिनी टाकून माझं हृदय 


हातोहात फसवून नेतात. ” 


टाकुनि नखरुचि चूर्ण तें, मोहिति मन निमिषांत । 
सहज नेति अपुल्यासबें ओढूनि हातोहात ।। ५५० ॥॥ 


हु र्रः 


चलत देत आभारु सुनि उहीं परोसिहि नाह । 
लसी तमासे की दगनु हाँसी आँसुनु माँह ।। ५५१॥। 


नायिका शेजान्यावर अनुरक्‍्त आहे. तिचा पती विदेशी जात आहे. तेव्हा 
तिचे डोछे भरून आले आहेत. पतीनी शेजान्याला घराकडे छक्ष 
ठेवण्या संबंधी सांगताच तिच्या आएं डोछ्यात हसू उमटल.” 


पति प्रवासाते निधे, सांगत शेजाप्यास । 


घर सांभाव्ठा आमुरचें, तुमचा निकट निवास ॥। 


कुटुंब माझें एकटे सुचवो ध्याया भार । 
लालस लोचन हांसती आसवांत हव्ठुवार ॥ ५५१॥। 


0३ ञै 


सुरति न ताल न तान की, उठयो न सुरु ठहराइ । 
एरी, रागु बिगारि गौ बरी बोल सुनाइ ॥ ५५२ ॥ 


नायिका एकटीच गाणं गात आहे. तेवढ्य्यात नायकाचा शब्द तिच्या 
कानी आहछा. त्याबरोबर ती प्रसन्न पुलकित झाली व तिचा स्वरभंग 
झाला. गाणं बेसूर झालेलं ऐकताच सखी विचारते, “ कां ग आज असं ! 
एवढी सुरेली तूं ! ” त्यावर ती म्हणते, “ काय करुं ग, आज मेल मनच 
चकछल ! ताल जुछत नाही नि तान जमत नाही, स्वर नुसता कांपतो. 
स्थिरताच नाही. त्या वच्यानंच हा घोटाछा केला. मनच उडवलं माझं॑ 
गाण्यातून. 


लागे ना स्व॒र आज तो ताल जुब्ठेना तान । 

राग येत जरि राग ही, कसें विसरलें भान ।। 

वर्ज स्वर घेतांच तो बरी सुचवी बोल ॥॥ 

वीणा कंपित होय ती झालें गाणें फोल ।। ५५२ ॥। 


फ्र १०६ 





रसलीना १८५ 


____ 9 ७ ॒$॒#॒औ॒॒ ४ ----+-....3.3..+.+__++++++++++“ “5 


५५३ 


हृदय पतंग 


५५४ 


ह॒दर्यादोलव 


जप 


. नागवेली 


प्रजन्‍्यो आगि बियोग की, बह्मौं बिलोचन-नीर । 
आठों जाम हियौ रहै उडौ उसास-समीर ॥| ५५३ ॥। 


दूती नायकाला, नायिकेची विरह॒व्यथा कथन करते. ” वियोगाग्तीनं 
जछालेला, आसवांनीं भिजलेला, तिचा हृदय पतंग, निश्वासाच्या वाच्या- 
वर दाही दिशात सैरवैर उडतो आहे. 


विरह आग जाछी जया, भिजवी लोचन नीर । 
दिशि दिशि हृदय पतंग हा उडवि उसाससमीर ॥॥ ५५२॥। 


१०४ ज्र 


उरु उरइयौ चितचोर सों गुरु गुरुमन की लाज | 


चढें हिडोरे से हियेँ कियें बने गृह-काज ॥ ५५४ ॥ 


एकीकडे नायिकेच॑ मन तायकावर अनुरक्त झालं आहे. तर दुसरीकडे 
वडीलूमंडछवीच्या संकोचानं ती चूर झाली आहे. अशा आंदोलित 
परिस्थितीत ती घरकाम करते आहे पण ते नीटपणे होत नाही. 


प्रियाकडे सन लागले, आप्तजनांची लाज । 
झुले हृदय हिंदोल तो करितां सखि गृहकाज ॥॥ ५५४॥। 


ज् भ 


पट सां पोंछि परी करो, खरी-भयानक-भेष । 


. नागिनि है लागति दगनु नागबेलि-रँंग-रेख ॥ ५५५ ॥। 


खंडिता नायिका नायकाला म्हणते, “ अहो रंगराज ! तुमच्या रसिक 
डोछबांना हा नागवेली पानाचा रस, रंगरेखा लागली आहे- ती माइयाकडे 
जहरी नागिणीसारखी फुस्कारित पहाते आहे. ती वस्त्रानं पुसाल तर 


 बर॑ं ! माझी भीति तरी दूर होईल ! 


पुसा तरी नयनांतला नागवेलिचा रंग । 
नागिण जहरी भासते, भयें थरारे अंग ॥। ५५५ ॥॥ 


० १० 


ए५५६ 


. विचलित चित्त 


५५७ 


रोगनिदान 


५५८ 


..नांव नको 





रसलीना 


तो लखि मो मन जो लही, सो गति कही न जाति । 
ठोडी-गाड गडौ, तऊ उडदयो रहै दिनराति ॥ ५५६ ।। 


नायक नायिकेच्या हनुवटीवर मोहित होऊन म्हणतो, “ तुला बघून 
माझ्या मनाची काय स्थिती होते म्हणून सांग ! ते जरी तुझ्या हनुवटी- 
वरील खछीत अडकन पडले, तरी ते ठिकाणावर नाई 


हन॒वटिवरी खत्ठी पडे, चित्त गुंतलें त्यांत । 
जडतां जीवहि चंचले, सन उडते दिनरात ॥॥ ५५६॥। 


ऋ १७६ 


में लखि नारी-ज्ञानु करि राख्यौं निरधारु यहै । 
वहई रोग-निदानु, वहै बैदु, औषधि वहै ॥ ५५७ ॥ 


पूर्वानुरागिणी विरह व्याकुल नायिका आपल प्रेम प्रगट करीत नाही 
सख्या अनेक उपाय करतात पण त्यात यश येत नाही. एकीने मात्र 
रोगनिदान केले. ती म्हणते, “ अग तू घाबरू नकोस ! मल तुझा रोगही 


' कछला आणि वेद्यही कछ॒ला कोण आहे तो ! ” 


कठ्ठवी नाडी ज्ञान तें, तुझें बोलकें मौन । 
कुठली व्याधी, ओषधी, धन्वंतरि तो कोण ॥॥ ५५७॥। 


है १०४ 


जो तिय तुम मन भावती राखी हियें बसाइ । 
मोहि झुकावति दगनु है वहई उच्ककति आइ ॥ ५५८ ॥ 


नायकान नायिकेला चुकन अन्य स्त्रीच्या नावानं हाक मारली. त्यावरती 
रुष्ट होऊन म्हणते, _ ज्या मेलीला तुम्ही आपल्या हृदयात वसवलूत 


. तीच मेली तिनतिनदां डोछठ्यात नि ओठावर येऊन मला चिडविते. तिच् 


नाव नको मरा [7 


प्रिय तो तुमची मोंहिनी बसे सदा हृदयांत । 

मला चिडविते सारखी येउनियां नयनांत ॥ 

जीभहि प्रेमछठ आपलो देई तिजला साथ । 

नांव नको तें मुक्ठि सला राहिन मीच अनाथ ॥ ५५८ ॥ 


है १०4 


प५्‌५९ 


प्रणय पेज 


५६० 


बविप्ररूब्धा 


५६१ 


भवताचें गाजहाणें 





रसलीना १८७ 


दोऊ अधिकाई-भरे एके गों गहराइ । 
कौनु मनावे, को मने, माने मन ठहराइ ॥ ५५९॥। 


नायक व नायिका या दोघांनाही आपल्या रूपाचा गये आहे. प्रत्येकाला 
वाटतं की आपल्याशी बोलल्याशिवाय दुसत्याला राहवणार नाही.- दोधघेही 
मौन धरून बसले आहेत. पहिले कोण बोलतं याची आपसांत चुरस 
आहे. ही प्रणय मौज सखी सांगते. 


गाल फूगवुनी पाहती दोघें धरुनी आस । 
कोण अगोदर बोलते मित्ठेल मान कुणास ॥। ५५९ ॥। 


जद १० 


उर लौने अति चटपटी, सुनि मुरली-धुनि, धाइ । 
हाँ निकसी हुलसी, सु तो गौ हुल सी हिय आइ ॥| ५६० ॥। 


विप्रलब्धा नायिका, संकेतस्थव्शीं नायकाची भेट न झाल्यामुद्ठं परत येऊन 
सखीला सांगते, . अग, मुरठीचा ध्वनि ऐकन घाइंघाइनं मी तिकडे 
भेटायला गेलें पण कुंजबनांत पोचण्याआधीच सुरांचे वार करून तो 
निधन गेला. 


आतुरलें मन ऐकुनी मुरली रव संकेत । 

स्व॒रमंजुल्ठ ते कुंजबनी मला ओढ्नो नेत । 

गेले धांवत जाहले बंचित कुठे न ठाव । 

निघन जाई निर्देयी हृदयों करुनी घाव ॥॥ ५६० ॥। 


जै * जरुर 


ब्रजबासिनु कौ उचित धनु, जो धन रुचित न कोइ । 
सु चित न आयौ ; सुचितई, कहौ, कहाँ तें होइ ॥। ५६१ ॥। 


ब्रजवासी जनांच॑ भाग्यधन असा श्रीकृष्ण, त्याची भक्ति कुणाला आवड- 
णार नाही ! त्याच्या चितनातच मनाला शांतिलाभ होईल. 


बंदावनिचें भाग्य तें, रुचे कसे न कुणास । 
चितिताच चैतन्य तें शांति लाभ सकलांस ॥ ५६१ ॥। 


रे नै 








| 

हद 
/3.: 7 
॥॒ ॥! 
कप 
5 
2 
| ( 
| |; 
| १२ 
02 "8 
६. 
8; 

' 
| 
न 
हा 
। ः 
205 
|; हर कु 
। 
 क 
|: 
| 
| ईर 
2 
| 


"१८९: 


५६२ 


भेटीगांठी 


५६३३ 


प्रवत्स्य पतिका 


५६४ 


सीलनाभास 


रसलीना 


हदु न हठीली करि सके यह पावस-ऋतु पाइ । 
आन गाँठि घुटि जाइ, त्यों मान-गॉठि छठि जाइ ॥ ५६२ ॥। 


मानिनी नायिकेला सखी सांगते, “ सखे या वर्षाकालात काहीच ताठ राहु 
शकत नाही. हट नरमतो व गाठ सुटते. तेब्हा आता उगाच मान धरण्यात 
अर्थ काय ! ऋतूविपरित वागू नये. “ 


वर्षाऋतु होतां सखे, हट्ट न चाले ताठ। 
घट्ट बसे निरगांठ ती, सुठे मनांतिल गांठ ॥ ५६२ ॥॥ 


१०४ भर 


वेऊ चिरजीवी, अमर निधरक फिरो कहाइ। 
छिनु बिछरे जिनकी नहीं पावस आइ सिराइ ॥ ५६३ ॥। 


या बरसातीतीलू विरह वियोगात जी वाचेल' तीच खरी भाग्यवान 
ती वियोगिनी चिरंजीव ठरेल. पण हाय ते भाग्य माझं नाही. 


क्षण वियोग ही मरण्‌ दे विरहि जना बरसात । 

चिरंजीव जग अमर ते जगतां या कालात ॥। 

भाग्य न माझें ते सुत्ठीं चिता येत सनांत । 

वियोगिनी वाचेल का चिरंजीवन सौख्यांत ॥॥ ५६३ ।। 


६० ज् 


भेटत बने न भावतो, चितु तरसतु अति प्यार । 
धरति लगाइ लगाइ उर भूषन, बसन ह॒त्यार ॥ ५६४ ।। 


सखी सखीला सांगते, / नायक परदेशाहून परत आला आहे. उत्कंठित 
झालेली प्रिया घरात त्याच्या भेटीची वाट बधत आहे. आप्तस्वजनाशी 
वोलत तो बाहेरच खोछंबला आहे. अखेर तिल। न राहवून त्याच्या वस्तृ, 
अलंकार, कपडे उराशी लावृन मीलनसुख अनुभवित, ती व्यवस्थित 
ठेवीत आहे. 


प्रिय भेटी उत्कठिता, चित्त तछमत्ठे आंत । 

विलंब हा नच साहवे, येइ न माजघरांत । 

तिथेच मागे थांबला बोलत आप्तजनांत । 

भूषण, वसनशस्त्रादिका कवछ॒न ठेवि उरांत ॥। ५६४॥। 


३४ १३4 


रसलीना १८९ 





६५ 


जास्वंदिवे फूल 


५९६ 


कृतक-कोप 


ज्‌९७ 


. जग सोंदर्य 


वाही दिन त ना सिट्यो मान, कलह कौ मल । 
भर्ले पधारे, पाहुने, है गुडहर को फूल ॥ ५६५ ॥। 


नायक पाहणचाराला जाप्याच्या निभित्तानं रातभर बाहेरच असतो. 
सकाछी घरी आल्यावर, नायिका त्याच्या डोब्यातील छाली पानप्रताप 
इत्यादि रतिचिन्हे बघन रागावली. कित्येक दिवस तिने त्याच्याशी 
अबोला धरला- नायकादेखत ती सदाच उदास असते. त्यामुत्ध घाबरून 
नायक सखीला विचारतो. सखी म्हणते, / त्या दिवशी तुम्ही पाहुणचारा- 
हन परत येताना अगदी जास्वंदीच॑ं फूल बनून आलात. आणि ते फूल 
जिथं जिथं जात॑ तिथं असा करूह ठरलेला + 


लपविता न लपतो मु्ठीं, कछला तो आचार । 
भले परतला पाहुणें घेडन पाहुणचार ॥॥ 
लालबंद फललें जसें जास्व॑ंदिचे फूल । 
अंगागांवरि कोरिलें तें कलहादें मुठ ॥॥ ५६५ ॥। 


है १०३ 


मोहि लजावत, निलज ए हुलसि मिलत सब गात । 
भानु-उदें की ओस ला मानु न जानति जात ॥ ५६६ ॥। 


सखी नायिकेला म्हणते, “ मी तुला कितिदा सांगितर्ं की जशी हुरव्ठ 
नकोस---जरा ओढ़्न धर, कु्न्यात थे, पण तू कसली ! सरक् जाऊन 
गठछ्चात पडतेस ! त्यावर नायिका म्हणते, मी काय करू ? त्याला 
बघताच हे माझ॑ सारं अंग नि अंग निर्लज्ज्ज बनत॑ . अनंगाच्या चिथावणीनं 
अंगावरच जाऊनत पडते आणि माझा अभिमान देवासारखा सूर्यासमोर 
विरघछन जातो 


आणित मजसी छाज हे प्रस्फ्रति उत्संग 

अंग अंग निर्लेज्ज हो, उठति भाव तरंग ॥॥ 

कसा धरूं तरि सांग ना उगाच लटका मान । 

रविउदयीं दंवबिदु परो विरतो ग अभिमान ॥॥ ५६६ १। 


१०७४ ज्रै 


तो तन अवधि-अनप रुपु लग्यौं सब जगत को । 
मो ट्रग लागे रुप, द्रगन लगी अति चटपटी ॥ ५६७ ॥। 


नायक नायिकेला पाहन मोहित झाला, ती न दिसताच तो बेचेन होतो 
तो तिल्शा चिद्वित लिहितों, / तुझ्या देहात जगातील सर्वे सौंदर्य साठवलेल 
आहे. त्यावर माझं चित्त ठसल्यामुछे मनाला सारखी हुरहुर छागली 
आहे 


अखिल जगांतिल रुप तें, लागे रचितां रुप । 
तब रुपी दुग छागले, चटक लागली खूप ॥॥ ५६७ ॥| 


जद १७४ 


१९० 





५६८ 


सानदीक्षा 


५६९ 


तिल्‍राच घ्या 


प्‌ ३० 


 कडामिनी बाण 


रसलीना 





रहें निगोडे नेन डिगि, गहें न चेत अचेत । 
हाँ कसु के रिस के करों, ये निसुके हँसि देत ॥। ५६८ ॥। 


मानदिक्षा देणाय्या सखीछा नायिका म्हणते, ” अग, माझे हे डोछे पंग्‌ 
असुनही त्याला बघताच चंचल होऊन त्याच्याकडे धावत सुटतात 
आणि माझी चेतावणी जागच्या जागीच रहाते. मी किती आवरते, 
तू सांगतेस तसा रागाचा आव आणते पण मेले हे लबाड ऐनवेलछी हसून 
माझा घात करतात. ” 


दिली किती चेतावणी, किती आणते क्रोध । 
कोडग्रेच हे नयन ग, रुचे न त्या अनुबोध ।। 

टक लाउनिया पाहती, भारिच ग उद्याम । 
हसती मेले लालसी करिती ते मुद्दाम ।। ५६८ ॥। 


् रु 


मोहूँ सो बातनु लगें लगी जीभ जिहि नाइ । 
सोई ले उर लाइये, लाल, लागियतु पाइ ॥ ५६९॥ 


नायिकेशी बोलताना नायकाच्या तोंडून सहज सपत्नीच नाव निघत. 
त्यामुछं ती साशंक होऊन रागावून बसते. नायक तिला अंगावर बसवृन 
तिची समजूत घालतो तेब्हा ती म्हणते, “ हे पहा, मी आपल्या पाया 
पडते. माइ्याशी बोलताना देखील जिभेवर तिचे नांव नाचतं, तिलाच 
आपल्याजवढ् घ्या.. आणि ती पटकन्‌ उठन बाजूला झाली. 


मधेच मजसी बोलता, करो जिभेवर नाच । 
पाया पडते, सोडा मला, लावा उरीं तिछाच ॥। ५६९॥। 


र ्ः | । 


नावक-सर से लाइ के, तिलक तरुनि इत ताँकि । 
पावक-झर सी झमकि के, गई झरोखा झाँकि ।। ५७० ॥। 


नायिका खिडकीमधून नायकावर कटाक्ष टाकून बाजूला रूपली, नायक 


त्या कटाक्षानं घायाछ होऊन, तिच्या भेटीसाठी आतुर झाला. तो 
आपली दशा दूतिला सांगून तिच्या भेटीचो प्रार्थना करतो. 


कडामिनी बंदूक ती, नलिका बाण कटाक्ष । 
तरुणी बेधित लक्ष्य तें, झुकुनी उंच गवाक्ष ।। ५७० ॥। 


्ज १०५ 


रसलीना १९१ 





५७१ 


: भस्ितीमधून 


५७२ 


भुज पुरस्कार 


५७३ 


कुंतलबंध 


सुख सों बीती सब निसा, मनु सोये मिलि हाथ । 
म्‌का मेलि गहे, सु छिनु हाथ न छोडे हाथ ॥ ५७१ ॥। 


उपपतो नायक व नायिका शेजारी रहातात. मधे केवढ्ठ एक आडवी भित 
आहे. त्यात मधेच एक भोकसा पडलेला आहे. एका रात्री दोघांनीही त्या 
छिंद्रातून परस्परांचे हात पकडले. आणि तशीच रात्र घालविली. 


घर शेजारो भित ही मर्धें आडवी उंच । 

भित्तो छिद्रातुनी तरी चालूत प्रीति प्रपंच ।॥ 
स्पर्श सुखास्तव धरुनियां परस्परांचे हात । 

झोपेतच जण्‌ कंठिती दोघें मिव्दनी रात ॥ ५७१ ॥॥ 


नै १३२ 


बाम बॉह, फरकति ; मिले जौ हरि जीवनमरि | 
तो तोहों सों भेटि हाँ राखि दाहिनी दूरि ॥। ५७२ ॥ 


तायिकेचा पती विदेशाहुन परत आला. तिचा डावा वाह स्फ्रून हा 
शकुन सांगतो. त्याला उपहार म्हणन ती प्रतिज्ञा करते, / अंग, वामभजे 
तू स्फूहन मल्ा आनंदाची बातमी दिलीस, याबहुलू तुला पुरस्कार म्हणन 
ते आले कीउजवी भूजा दूर ऊन, तुलाच प्रथम त्यांच्या गछबात घालीन 


. वामभुजे, तूं सांगसी शकुन स्फ्रुनिया आज । 


जीवनधन येईल तो प्राणसखा ब्रिजराज ॥। 

उजवी बाजुस ठेउनी, द्याया तुज उपहार । 

घालिन कंठालिंगनों तुझाच ग भुजहार ॥। ५७२ ॥। 
१०६ प 


छटे छटावत जगत तें सटकारे, सुकुमार । 
मनु बांधत बेनी-बंधे नील, छबीले बार ॥। ५७३ ॥। 


नायकानं तिचे मोकछ्ठे व बांधलेले असे दोन्‍्हीही केसांचे प्रकार पाहिले 
आहेत. दोन्हीही तन्हा त्याला एकाहन एक सरस वाटल्या. तो आपल्या 
मनाची अवस्था सखीला सांगतो, “ तिचे लांब सडक व मुलायम रेशमी 


केस सुटलेले पाहुन भान सुटतं, आणि वेणी बंधात ती माझं मनही बांधून 
टाकते ” 


लांब सडक पाठीवरी सोडित केश गुलाम । 
सोडित चित्त जगांतुनी, बांधित मन अभिरास ॥। 
बांधित विचरुनी जई, मावेना आनंद । 

नजर बांधतो नीलिसा कुंतछ वेणीबंध ।। ५७३ ॥॥ 


६७६ १०४ 


१६९२ 
3४ 
प्रसनच्च पुलक्विता 
हर 


ग्रहसंकट परिहार 


५७६ 


मीन युगुल 





रसलीना 


इहि बसंत न खरी, अरी, गरम न सीतल बात । 
कहि, क्यों झलके देखियत पुलक, पसीजे गात ॥| ५७४ ॥। 


नाथिका आपल्या मत्रिणीत बसहेली आहे आणि नायक अचानक समोर 
आला. तिची पुलकित अवस्था पाहुन सखी म्हणते, . या वसंतात वायु 
एवंढा शीत नाही की उष्ण नाही. मग तुझ अंग कंपित झालं अनू घाम 
देखील आछा हे कसलं ग लक्षण ? 


वसंत वात न शीत हा, उष्ण न लागे आँच । 
कां ग अचानक स्वद हा अंगावर रोमांच ।। ५७४॥। 


४ हे १2४ 


चित पितमारक-जोग गनि भयौ, भय सुत, सोग । 
फिरि हुलस्थों जिय जोइसी समुझें जारज-जोगु ॥ ५७५ ॥। 


कवी ज्योतिषाचा परिहास करीत सांगतो, / ज्योतिषाला मुलगा झाला 
त्याच्या जन्मकुंडलिवरून त्याने जातक पाहिले. त्यांत मूल पितृधातक 
असल्याचे आढक्न येताच तो मनांत भयभीत झाला. पण पुन्हा नीट 
निरखून व गणित मांडन पहाताच मुठाचा जारजयोग दिसून आला 
प्राणसंकट टब्ठल्यामुठं तो मनोमनी प्रसन्न झाला 


नव शिशु जातक बतेबी--पितृधातक योग । 

शोकाकुल भयभीत हो, कसा टढ्ाावा भोग ॥। 

निरिक्षितांना तें पुन्हां--कव्ठे अन्यसंभोग । 

सनोसनोी आनंद हो, पाहुनि जारजयोग ॥। ५७५॥। 
जौ ६0३ 


चमचमात चंचल नयन बिच घुंघट-पट झीन । 
मानहुं सुरसरिता-बिमलजल उछरत जुग मीन ॥ ५७६ ॥। 


सखी नायथिकेच्या नेत्नांची प्रशंसा करते. तिच्या विरल ओढणीतून तिचे 
डोछे असे चमकताना दिसतात की जणु काय स्वर्गंगेच्या पाण्यात मीनाची 
जोडीच विहरत आहे. “ 


चमकति चंचल नयन ते विरल ओढणी आंत। 
सुरसरिता जॉलि खेव्ठती मीनयुगुल मोनांत ॥। ५७६ | 


१७९ ्र 


रसलीना १९३ 





५9७ 


: प्रीतिपाठ 


५७८ 


मौन सिठी 


५७९ 


रंगजाग रे 


रहि मुंह फेरि कि हेरि इत ; हित-समुहो चितु, नारि। 
डीठि-परस उठि पीठि के पुलके कहें पुकारि ॥। ५७७ ।। 


नायिका उपपतीवरील आपला अनुराग रूपविण्यासाठी मैँत्रिणी व 
नायकाला पाठमोरी उभी रहाते. त्यावर एक सखी म्हणते, / पाठ करून 
उभी राहिलीस तरी तुझा अनुराग रूपत नाही- पाठीवरीरू रोमांच- 
लहरीच तुझ चित्त प्रीतीसन्‍्मुख असल्याच सांगतात. 


उभो न सन्मुख राहसी, जरी फिरविसी पाठ । 
दिठि उठते पुलकावली कथित प्रीत निरगांठ ॥ ५७७॥। 


जौ जद 


बिछरें जिए, सकोच इहि बोलत बनत न बैन । 
दोऊ दौरि लगे हियें किए लजोंहँ नेन | ५७८ ॥। 


नायक परदेशाहुन परतला आहे. विरहात आपण जगणार नाही ही 
भाषा लटकी होती हे कछन आल्यामुल्ठे दोघेही संकोचित झाले आहेत. त्या 
लाजेमुत्ठे दोधेही काही बोलत नाहींत. खाली बघतच त्यांनी परस्परांना 
मिठी मारली. द 


दिले घेतलें वचन तें, देउ वियोगी प्राण । 

विरहें जीवन जाय ते जरो घातली आण ॥। 

भेटताच परि ते पुन्हां, संकोचित धरि मोन । 

मिठी मारती धाउनी, झुकति लज्जित नेन ।। ५७८॥ 


हा १०३ 


मोहिं करत कत बावरी, करें, दुराउ दुरे न । 
कहे देत रँग राति के रँग-निचुरत से नेन ॥| ५७९॥। 


खंडितानाथिका नायकाला म्हणते, / मरा खोटे सांगून वावव्ठट का 
बनविता ! कढ्ठतं म्हटलं मला सगढं ! तुम्ही कितीही लपवर्लंत तरी 
ते लपणार नाही. तुमचे रंगेल डोल्ठे रात्नीचा रसरंग उधल्ून सर्वे सांगतात. 


मला बनविता बावव्ठी, गुपित न लूपते चेन । 
रेन रंग ते सांगती रंग जागरे नेन । ५७९ ॥ 
ञ्रर 'जौट 





१९४ 


'रसलीना 





प्‌ ८0 


तिमिर चंद्र 


५<१ 


हवता-द्वेत 


५८६२ 


नेत्नसेत्री 


छिपे छिपाकर छिति छबें तम ससिहरि न, सँभारि। 
हँसति हँसति चलि, ससिमुखी, मुख तें आँचरु टारि ॥। ५८० ॥ 


अभिसारिका संकेतस्थल्ीी जायलछा निघाली. चंद्रास्त झाल्यामुदं मार्गात 
काछोख झाला. संकेतस्थलरू निर्जत घनवनात असल्यामुत्ठे तिचे पाऊल 
भीतीने पुढे पडेता हे बघन सखी तिच्या रूपाची प्रशंसा करीत तिच॑ धाडस 
वाढवते. . अग घाबरतेस काय ! चंद्र मावछला म्हणून भितेस होय ! 
तू आपली ओढणी बाजूला सार, आता चंद्रोदय होईल बघ अन्‌ पुढला 
मार्ग सहज दिसेल. 
धरी सुधाकर धरा उरीं छपुनि पडे अंधार । 
हसुनी चल ग चंद्रमुखीं, सारित अंचलभार ।। ५८० ।॥। 

र्र १० 
अपने अपनें मत लगे बादि मचावत सोरु । 
ज्यों त्यों सबको सेइबौ एक नंदकिसोरु ॥ ५८१ ॥ 


ज्ञानी भक्ताची सिद्धांतआलोचना. “ जगात वेगवेगल्य्या सिद्धांतांचा 
व मतामतांचा गछलबला माजल्ा आहे. पण सर्वाभूती तो एकच नंदकिशोर 
नांदतो आहे. 

हेताहेतउपासना भिन्न भिन्न सिद्धांत । 

मतामतांचा गलबला, दर्शनीय बेदांत ॥। 

उपास्य देवत वेगढें, पुजित भाव फुलोर ॥। 

सर्वाभूति सारखा एकच नंदकिशोर ॥| ५८१॥ 


ञ् जै 
लहि सूनें घर करू गहत दिठा दिठी की ईठि । 
गडी सु चित नाहीं करति करि ललचोांहीं डीठि ॥| ५८२ ॥ 


नायक नायिकेची फकक्‍त नेत्रमत्री आहे. एक दिवस नायकानं संधी 
साधून एका सामसूम घरात ती एकटी असता तिचा हात धरला. 
त्याबरोबर आपल्या छालूस डोल्चात कीव आपून स्त्रीसुलभ लरज्जेनं 
आणि कुणी येईलछ या भितीनं गांगरून “ नको नको ” म्हणत तिल 
आपला हात सोडवून घेतला. पण त्या प्रसंगापासून त्याचे भान हरपले. तो 
टूतीला सांगतो, “ आमचा नुसता डोल्ट्यांचा परिचय होता. परस्परांना 
पाहिल होत॑ इतकंच. एक दिवस संधी मित्ठताच एका निर्वासित घरात 
मी तिचा हात धरला. त्यावेठी तिची छालसी पण लाजरी नजर, 
कुतुहल युक्त भयभीत भाव, नको नको न' ची ओठांची हालचाल. हात 
सोडवताना लावलेला नाजूक जोर इत्यादी मनोरम हावभावानं तिची 
मूर्ती माझ्या मनोमनी ठसली. ” 
दृष्टिभेटि सरावतां सामसूम सदनांत । 
संधी साधुन एकदां ह॒ल्ठुंच धरला हात ॥॥ 
' नाहि नको न दचकुनी, दृग छालसी पहात । 
चित्र तिचें तें बावरे, कोरियले हृदयांत । ५८२ ॥। 

के कर 


रसलीना १९५ 


4 0 ८-8८ कर ले कप ठप असर पलपल लत मत किट 


५८३ 


 बासकसज्जा 


५८४ 


निष्कलंकित चंद्र 


५८५ 


आत्मघात 


पिय के ध्यान गही गही रही वही है नारि। 
आपु आपु हीं आरसी लखि रीझति रिझवारि ॥॥ ५८३ ॥। 


नायिका नायकाच्या ध्यानात इतकी तद्गुप झाली की समोरील दर्पणात 
पडलेले तिचे प्रतिबिब त्याचेच म्हणून बधते, आणि प्रतिबिबाशीच 
प्रणयलीलात रममाण होते. 


आलिहि होई भुंगि ती-घे भ्रमराचा ध्यास । 
स्वयेंच रमणी रमण हो, रमवी दर्पण भास ॥॥ ५८३ ॥। 


१०७ १० 


बुरौ बुराई जौ तज, तौ चितु खरो डरातु । 
ज्याँ निकलंकु मयंकु लखि गनें लोग उतपातु ॥ ५८४ ॥। 


कविची प्रास्ताविक उकती :--दुर्जनानं आपली दुर्जेनता सोडली तर 
फार भीती वाटते. चंद्राछा कलंकरहित पाहिलं, तर उत्पात होण्याचा 
संभव असतो ! 


अवगुण दुर्जेन सोडतां वाटे भीति मनांत । 
पुसता चंद्रकलंक तो गमे होय उत्पात ॥॥ ५८४ ॥॥ 


भर है 


मरिबे कौ साहसु कके बढें बिरह को पीर। 
दौरति है समुही ससी, सरसिज, सुरभि-समीर ॥ ५८५ ॥ 


प्रोषितपतिकेची दयनीय परिस्थिती पाहुन सख्या आपसात बोलतात, 
४ विरहताप असह्य झाल्यामु्े मरण याव॑ म्हणून ती चांदण्यात 
फिरते, कमल कुरवाढ्ते, अनू सुगंधित वायूच्या सन्‍्मुख धावते. 


करि साहस असहाय ती, विरहें द्याया प्राण । 

: धाँवत जाई दुःखिता अंग नुरलें त्राण | 
सरि शश्शिबिबित सरोजिनी समूह सुरभि समीर । 
बिशे न धग ती तगसग वाढवि लोचन नीर ॥॥ ५८५ १ 


जरैर १७) 


१५९६६ 


रसलीना 


लि प5+्+++7++्+-तततमततत3तमंैे ह+_तहत..... 


५८६ 


 व्यानमग्ना 


५८७ 


स्तंभिता 


८८ 


आगछी नंजरफेक 


कब की ध्यान-लगी लर्खों, यह घरु रूगि है काहि । 
डरियतु भृंगी-कीट लॉ मति वहई है जाइ ॥ ५८६ ॥ 


पूर्वांतुरागिणी, प्रियकाराच्या आठवणीत घरदार, खाणंपिणं सारंविसरून 
त्याच्याच ध्यानात मग्न आहे. सखी तिला शुद्धीवर आणण्यासाठी म्हणते, 
* अग तू अगदी ध्यास लागलेल्या भृंगीसारखी रात्न॑ंदिवस त्याच्याच 
तंद्रीत असतेस ! घरादाराकडे अन्नपाण्याकडे जरा लक्ष दे. अशानं कस 


होईल बाई? “ 


ध्यान सदा जिवलगाकडे स्वप्नातच सुखसंग । 
तुझी न तूं राहसी सखे बनता कीटक भंग ॥। 

कुठे सांग जाशील ग सुटतां हे घरदार । 

सर्वेस्वी का दायचा प्रीतीचा करभार ॥ ५८६॥। 


ऋ्र भर 


बिलखी ल़खे खरी खरी भरी अनख ; बैराग। 


. मृगनेनी सेन न भजे लखिं बेनी के दाग ॥ ५८७ ॥ 


मुग्ध खंडिता नायिकेचा वृत्तांत सखी सांगते, “ प्रियकाराच्या स्कंधावर 
अन्य स्त्रीचे वेणीचे चिन्ह दिसताच ती मृगनयनी पापणी न हालविता 
एकटक बघत पुतछ्यासारखी उभी राहिली. डोछ्॒यात उदासीन' भाव 
दुग्गोचर झाले. ” 


उदासीन ती दुःखिता, पाहि एकठक नीठट । 
अंगावरती उमटली बेणीं कुंतछ कीट ॥। ५८७॥ 


१०३ १०३ 


अनियारे, दीरघ दगनु किती न तरूनि समान। 
वह चितवनि और कछ ; जिहिं बस होत सुजान ॥॥ ५८८॥ 


कोरंदार व आकर्ण नेत्न असंलेल्या स्त्रिया जगात अनेक असल्या तरी जी 


चतुरा गुणीजनांनाही आपल्या जाव्वचात गुंतविते तिचा दृष्टिक्षेप अगदी 
आगढछाच असतो. 


कोरदार मृगछोचना, जगांत तरुणि अनेक । 
कटाक्ष परि तो आगत्ठा, मुंतति गुणी विवेक ॥| ५८८ ॥॥ 


१३ ३ 


रसलीना १९७ 


5 मन र  क्‍ ल सन लत लक न नल नल 


५८९ 


निद्राभिनय 


ण्‌ ए्‌ 0 


. क्षुद्र थोरवी 


५६९१ 


सध्यस्थी 


झुकि झुकि झपकोहं पलनु, फिरि फिरि जुरि, जमुहाइ। 
बींदी पियागम, नींद-मिसि, दीं सब अली उठाइ ॥ ५८९॥ 


प्रौढ्दा वासकसज्जेच्या चातुरीच॑ वर्ण सखी सखीला सांगते. 
प्रियकराच्या येण्याची वेछ अनुमानित करून डुलूकी देत, भारावल्या 
डोकद्यांनी पापण्या मिटत, जाभई देत तिय॑ नीज आल्याची जाणीव 
दिली आणि हढ्तूच मैत्रिणीतून उदून ती आत गेली ( पर्यायानं मैत्रिणीना 
जाण्याची सूचना दिली. ) 


प्रियागमाची लागतां तिच्या मनीं चाहुल । 

अंग सोड़नी ड्लकि दे, उठवि निजेची हुल ॥। 

आकसले डोछे तिचे, मिदुनि पापणी घेत । 

सुचवी सखि ते जावया, चुटकि जांभई देत ।॥ ५८९ ॥॥ 
फरैद जे 


ओछे बडे न है सकें, लगो सतर है गेन । 
दीरघ होहिं न नैंक हूँ फारि निहारें नेन ॥ ५९० ॥। 


कविची उक्ती, “ कितीही ऊंच वाढले, गगनाला भिडले, तरी क्षृद्र 
माणूस थोर होऊ शकत नाही. ताणून ताणून डोत्ठे मोठे केले तरी ते 
विशाल ठरत नाहीत. 


गगन ठेंगणें होइना, कितिहि वबाढले सान । 
दीर्घ न होती लोचनें, बधतां देउनि ताण ॥॥ ५९० ॥ 
0४ १०४ 


गह्मा अबोलौ बोलि प्यौ आपुहि पठे बसीठि। 
दीठि चुराई दुहुनु की लखि सकुर्चोंहि दीठि ॥ ५५१ ॥ 


नाथिकेने नायकाछा बोलवायला दूतीला धाडले. नायक तिच्याशीच 
रममाण झाला व दोधेही परत आले. रमणश्रकारान दोघांचेहटी डोछे 
संकोचित झाले आहेत. नायिकेच्या हे लक्षात येताच ती मौन धरते. 
त्यांच्याकडे पहात देखील नाही- 


आपण होउनि पाठवी प्रियाकडे ती दूति १ 
सिछन येती अबोल ते, संकोचित अनुभूति ॥ ५९१॥ 


६०४ है 


१९८ 


५९२ 


गवगवा 


५९३ 


प्रेमव्मण 


५९४ 


स्वयं-प्रसन्ना 


रसलीना 
93229“ 2 मल लि दम लममिकििमिल 


दुखहाइन्‌ चरचा नहीं, आनन आनन आन। 
लगी फिरें ढका दिये कानन कानन कान ॥ ५९२॥ 


दूती नायिकेला कुजवनात नायकाकडे चलण्याचा आग्रहकरते. पण चहाड- 
खोरांच्या भीतीन॑ नायिका म्हणते, “ यावेत्ठी जाणं॑ योग्य नाही. अगोदरच 
गावात माझ्या नावाचा गाजावाजा झालेला आहे आपणि सारे माइ्या 
पाव्ठतीवर आहेत. हलकया कानांचे चहाड बोल घरोघरी ऐक्‌ येतात. ” 


मुखीमुखों दे चहाड हे दुःखहता आदान। 
वण वण हिडुनि ऐकती चोरुनि हलके कान ॥ ५९२॥ 


३३ ऋऔ 


हितु करि तुम पठ्यौ, लगें वा विजना को वाइ । 
टली तपति तन की, तऊ चली पसीना-न्हाइ ॥ ५९३ ॥। 


नायकानं पाठविलेल्या पंख्याची प्रीतिभेट मिछताच नायिकेचं अंग 
पुलकित होत॑, घर्मजलानं काया भिजते, सखी तिच्या प्रेमाधिक्याचं 


वर्णन करते, “ तुम्ही दिलेल्या पंख्यान॑ वारा घेताच तिच॑ अंग आई 
पुलकित झालं, ” 


विज्ञण, वारा ध्यावया पाठविला उपहार। 
निवबि ताप तरि पुलक तनू सुखद स्वेद दंवबहार ॥। ५९३॥। 


रू ऋः 


ध्यान आनि ढिग प्रानपति रहति मुद्ति दिन राति। 
पलकु कंपति, पुलकति पलकु, पलकु पसीजति जाति ॥ ५९४॥। 


नायिकेच्या स्मृतिदशेचं वर्णन सखी करते, “ प्रियकराच्या आठवणीत 
मग्न राहुन ती सदैव प्रसन्न असते. कधी कंपित होते, पढात पुलकित होऊन 


घामान चिब भिजते. ” 


ध्यानि सनों आणुनी प्रियकरा, प्रसन्न ती दिनरात । 
पत् कंपित, पढछ पुलकिता, स्वेदयुताहि पत्ाांत ॥। ५९४॥। 


जे. | ऋ 


५९५७५ 


. देहदीपिका 


५९६ 


अंगार वर्षाव 


५१९७ 


' पलाश-वणवा 





रसलीना १९९ 





सके सताइ न तमु बिरहु, निसि दिन सरस सनह । 
रहै वहै लागी दगनु दीपसिखा सी देह ॥ ५९५॥। 


नायक म्हणतो, “ विरह मरा छछ शकत नाही- विरहतमात तिची 
सस्नेह देहदीपिका माझ्या डोछ्यात असल्यामुदठे मी प्रसन्नमग्न आहे 


विरह तिमिर नच हा छल्ठी-ह॒र्दाय प्रेम दिनरात । 
नर्यानि उभी ती उज्वला, स्नेह स्निग्ध तनुकांत ॥ ५९५॥। 


ऋऔः ् 


बिरह-जरी लखि जीगननु कह्मो न डहि के बार । 
अरी, आउ भजि भीतरी ; बरसत आजु अँगार ॥ ५९६ ॥। 


वर्षाऋतत वियोगिनीला काजवे देखील जछत्या ठिणग्यासारखे भासतात 
ती सखीला म्हणते,  अग, आज बाहेर अंगारवर्षाव होतो आहे. तू लगबग 
आत ये पाहू. या काजव्यांनी तू देखील जछ॒शील 


बरसांतोतिल काजंवे, बधघुनि विरहिणी नार । 
बोलवि ये सखि आंत ये, वर्षत अजि अंगार ॥॥ ५९६ ॥॥ 


के हा * 


फिरि धर कौ नूतन पथिक चले चकित-चित भागि । 
फूल्यौ देखि पलासु बन, समुही समुझि दवागि ॥ ५९७॥ 


वसंतऋतत वनात फललेला पतढ्स, वणवा पेटल्यासारखा दिसतो. कवी 
वर्णन करतो, / वनात फललेले पत्स पाहुन, वणव्याच्या आभासानं 
वाटसरू परत घराकडे वल्तो. “ 


चकितचित्त नवपथिक ते, परतुनि येति घरास । 
पलाशवन फुलतां गमे दावानल हा खास ॥। ५९७॥॥। 


भर 0३ 


२ 0०0: 


रंसलीना 


ााशभफजफजडपहपडईई--+ोेो-फ+ कफ क--+-अ.न्‍न्‍न्‍नन्‍हभनऑ..80हह.ररतहत॥ौ है ० 9झफ्आञथ 


५९८ 


चोर नजर 


५९९ 


उतरे ना चितचोर 


६०० 


रूपगविता 


गडी कुदुम को भीर में रही बैठि दै पीठि । 
तऊ पलकु परि जाति इत सलज हसौोंहीं दीठि ॥ ५९८ ॥ 


नायिका आपल्या कुटंबियात आहे. तिचा उपपती कार्यवश तिथे येतो. 
त्याछा पहाताच ती तोंड फिरवन बंसते. पण सस्मित लछाजन्या नजरेनं 
त्याला पुरेपूर बघून घेते. ही तिची प्रेमचातुरी सखी दुसरीछा सांगते. 


कुटुबांत तो कामिनी खेव्ठत सारीपाट । _ 

सी जातां संकोचुनी बसे फिरवनी पाठ ॥ 
कवडी फासे नयन ते, फेकितसे आड्न । 

हसति हल्लूच लाजरे, बधति नजर चोरून ॥॥ 

डाव जिकितें चातुरी पोबारा पडतांच । 

नरद पटावर मारली, सला न वर बघतांच ॥। ५९८ | 


पु ः 


नाऊं सुनत हीं है गयौ तनु और, मनु और । 
दब नहीं चित चढी रह्यों अब चढाऐं त्यौर ॥॥ ५९९ ॥। 


आइतीलक्षिता नायिकेला सखी सांगते, “ नायकाचं नांव घेताच तुझ्या 
तनूवर शिरशिरी उदृन तू वेगठीच दिसायछा छागलीस. भिवया चढवून 
उगाच धाक दाखविला म्हणजे चित्तातला चावट चोर पढतो वाटत॑ ! 


मनांत भरता पुलकिता होसी ऐकुनि नांव । 
चढतां भिवई ना लपे, चित्तच्ोर हो साव ॥॥ ५९९॥। 


१७६ १७४ 


दुसह सौति-सालें, सु हिय गनति न नाह-बियाह । 
धरे रूप गुन कौ गरबु फिरे अछेह उछाह ॥ ६००॥ 


नायकाच्या दुसन्या विवाहाची तयारी चालू आहे. पण त्यामुत्ठे नायिकेला 


मुठी देखीलू दुःख होत नाही. ठी रूपगुणगविता असल्यामुछे नायक 
आपल्या हातातून सुटेल असे तिहा वाठतच नाही. उलट उत्साहानं या 


विवाहकार्यात ती भाग चघेते. 


गणी न ती गुणगविता, स्वपतीसवतविवाह । 
रूपवती मंडपों फिरे, दावित बहु उत्साह ॥। ६०० ॥॥ 


जैः ज् 


६०१ 


चलित मति 


६०२ 


अमंगला 


६०३ 


दीपवती 





रसलीना २०१ 





डिगत पानि डिगुलात गिरि लखि सब ब्रिज बेहाल । 
कंपि किसोरी दरसि के खरें लजाने छाल ॥ ६०१॥। 


श्रीकृष्णाने गोवर्धन उचलन धरला त्यावेत्ती त्याची दृष्टि राधेकडे 
वल्लली. तिरा पहाताच प्रेमोर्मीनं देह पुलकित झाला. आणि तनुकंपित 
झाल्यामुल्ठे करांगुलीवर तोललेला गिरी डोलू लागला. त्यामुके ब्रज- 
वासी जन घाबरले, ते बघून श्रीकृष्णाछा आपल्या चलितवृत्तीची 
लाज वाटली. 


सन्मुख बघतां राधिका, पुलकित हो ब्रिजराज । 

डगसगला गिरि, अंगुली हलतां उपजे लाज ।॥ 

गोकुल व्याकुल होइ तें गोप गोपिका वुंद । 

प्रीती सात्विक भावना लज्जित हो गोबिंद ।॥ ६०१ ॥॥ 
ज्रैट ज्रै 


और सब हरषी हँसति, गाँवति भरी उछाह । 
तुँ हीं, बहू, बिलखी फिरे क्यों देवर के ब्याह ॥ ६०२ ॥॥ 


नायिका आपल्या दिरावर अनुरक्‍्त आहे. त्याच्या विवाहप्रसंगी सहा- 
जिकच तिला दुःख होतं॑. सखी तिची मनोवृत्ती ओछखून म्हणते,  अग, 
घरातील सब स्त्रिया त्याच्या विवाहोत्सवात भाग घेत आहेत- मग तूच 
का अशी मलल दिसतेस ? 


_बहिनी उदास कां अशी, संगल आज विवाह । 


दोर तुझा तो धाकला दिसे न कां उत्साह ! ॥॥ ६०२ ॥। 
१०३ ्र 


बाल छबीली तियनु में बेठी आपु छिपाइ । 
अरगट हीं पानूस सी परगट होति लखाइ ॥ ६०३ ॥॥ 


दूती नायिकेच्या सौंदर्याच्ं वर्णत करते, / सर्वे रमणीजनात तिचं तेज 
अगदी आगढछं आहे. तेजोवछयात शोभणान्या दिपकवल्शीसारखी ती 
सुंदर दिसते. 


सुंदर रमणी बुंद तो, ज्योत आगछी एक । 


तेजोवलयीं बेढिली दीपकत्ठी सुरेख ।॥ ६०३ ॥॥ 


जः १०३ 


३०९ 


६०४ 


स्नेह विन्मुख 


३०५ 


संशय फिटला 


ए०द६्‌ 


बाकडी वाट 





रसलीना 


ीाजभजजज।/थआ:»:भक्‍ै:क्‍नभपजजजेज-:-्न्‍---+-न्‍न्‍झ...नन्‍ह"््..0्््॒॒॒ ॒॒#॒#॒॒॒&ूूख 


एरी, यह तेरी, दई, क्यों हूँ प्रकृति न जाइ । 
नेह-भरें हिय, राखिये, तेउ रुखिये लखाइ ॥| ६०४ ॥ 


सखी मानिनी नायिकेला सांगते, “ गडे, त्याच्या स्नेहपूर्ण हृदयात राहुन 


देखील, तू अगदी कोरडीच राहिलीस, है खरोखरी आश्चय आहे! ” 


स्निग्ध ह॒ृर्दाय ठेविलें तरी, पालटला न स्वभाव । 
कोरडीच अजुनी तशी, पड़े न स्नेहप्रभाव ॥॥ ६०४॥ 


१०३ ३ 


इहिं काँटें मो पाइ गडि लीनी मरति जिवाइ। 
प्रीति जनावत भीति साँ मीत जु काढ्यौं आइ ॥ ६०५॥ 


नायिका कुणा नायकावर अनुरक्‍्त आहे. पण तो तिच्यावर प्रेम करतो 
किवा नाही याची तिरा जाण नाही. एका प्रसंगी नायिकेच्या पायी 
कांटा बोचला असताना, तो त्यानं मोठ्या हत्हवारपणान प्रेमछ धीर देत 
बाहेर काढला. यावरून त्याच्या प्रेमाची तिछा प्रचिती आली. 


रुतला ग॒ काटा सखे पायीं, नयनीं नीर । 

फुंकर घालुनि हल्ठुं हठूं काढिति देडनि धीर ॥॥ 

किति ग प्रेमव्ठ ते गडे, कछलें बाई आज । 

फिट्वी संशय आंतल्ता, काटा काढित लाज ।। ६०५॥। 
९३३ जा 


नाँक चढे सीबी करे जिते छबीली छेल। 
फिरि फिरि भूलि वहै गहै प्यौ कँकरीली गैल ।। ६०६ ॥। 


नायक व नायिका मिद्छुन कुठे जात आहेत? नायिका गुल्गुठ्गीत वाटे- 
वरझून तर नायक मुद्दाम खडी वाटेवरून चालत आहे. त्याच्या पायाची 
बोच हिच्या सित्कारात उमठते. ती त्याला जवद्यून चालायला सुचविते. 
पण तिचा सित्कार ऐकण्यासाठी तो पुन्हा पुन्हा, व्या खडी वाटेवर जातो. 


' खडि वाटेतुनि जर्वात्ठि या ' करि नाजुक सित्कार। 

सहज मनोहर तो तिचा अविर्भाव अस्वार ॥। 

ऐकाया सित्कार तो सुग्ध भावनोद्गार । 

सोडि न वाकडि वाट ती, खटयाव्ठल जिवलग फार॥ ६०६॥ 


ज्रैर ज् 


रसलीना २०३ 





६०७ 


चोरसंग 


६०८ 


ऋधवती 


६०९ 


विसंगती 


नटि न, सीस साबित भई लुटी सुखनु की मोट । 
चुप करि ए चारी करति सारी-परी सलोट ॥ ६०७ ॥ 


अत्यसंभोगदुःखिता नायिका दूतीची चुरलेली साडी पाहन म्हणते, अशी 
मुरक्‌ नकोस, मक्ष्या सुखाच्या लुटोचं गाठोडं तुझ्या माथी दिसतंय 
आणि तुझ्या चुनरीची चुरगछ चुपचाप चुगली करते आहे. तेव्हा 
साव्ठसूदपणा पुरे “”. 


मुरकसि कां, ग क्ठे मला, माझी बाग उजाड। 

सुख माझें लुठलेंस तूं लपविसी पदराआड । 

अमर भाव्ठला पाहुनीं सुंदर पिवत्ठा पाड । 

चुरली चुनरी ही तुझी झाली आज चहाड ॥॥ ६०७॥। 


है 2 


जिंहि भामिनि भूषनु रच्यो चरन-महावर भाल । 
उहीं मनो आंखियाँ रँगी ओठनु के रँग, लाल ॥॥ ६०८ ॥। 


नायक सकाठीच नायिकेकडे आला. त्याच्या कपाछी महावर रंग लागलेला 

आहे. आणि डोढे लालसर आहेत. ते पाहुन नायिका विचारते, “ काल 
जागरण झाल वाठत॑ ? नाही बुवा ' तो म्हणतो. “ असं, असं ” मग मरा 
वाटतं ज्या क्रोधवतीच्या चरणाचा रंग कपाव्ठावर लागरा आहे, तिच्याच 
ओठांचा रंग डोछ्यात भरला असावा ! ” 


रंगविला का आठता, पायी टेकुनि भाल । 
कलाचतुर ती सुंदरी रंगवि लोचन लाल ॥॥ ६०८ ॥। 


१०४ १०३ 


तूं मोहन-मन गडि रही गाढी गडनि, गुवालि । 
उठे सदा नटसाल ज्यों सौतिनु कैं उर सालि ॥| ६०९ ॥ 


दूती, नायिकेला नायकाच्या प्रितीची वृत्तकथा सांगते. “ अग गौछणी, 
तू मोहनाच्या मनात इतकी रुतृन बसलछी आहेस, की त्याचं शल्य तुझ्या 
सवतीच्या मनांत सलतं “. 


मोहन म॒नि तूं राधिके रुतुनि बैसलिस खोल । 
शल्य सलें तें सवतीत, अधरीं दुखरे बोल ।। ६०९ ॥ 
भर फैट 


९ ० व 


रसलीना 


ह०+०००+-०३-३२२ हल >++9८++-नस9 मन ++++++ल-न>++->+>++9++++>नप>«++- 4-3 


६१० 


लाज लगास 


६९११ 


मुद्रादपपंण 


९२१२ 


दृष्टि चादुरा 


लाज-लगाम न मानहीं, नेना मो बस नाहि। 
ए मुंहजोर तुरंग ज्याँ, एचत हूँ चलि जाहिं ॥। ६१० ॥ 


सखी नायिकेछा सांगते की, विवशतेद नायकाकडे पंहाणं बर नव्हे. 
तू जरा अभिमान धरायला हवा. ” त्यावर ती म्हणते, “ काय करू ग, 
हे डोछे मोठे मुजोर आहेत. माइ्या मुल्ठीच ताब्यात नाहीत. लगाम 
खेचूनही, बेफाम घोडयासारखे ते तिकडेच धाव घेतात ”. 


काय करूँ ग खेचतां कितिही लाज लगाम । 
मुजोर नयन तुरंग हे, ओढ घेति बेफास ॥। ६१० ॥। 
रू ः 


कर-मुँदरी को आरसी प्रतिबिबित प्यौ पाइ। 
पीठि दियें निधरक लखे इकटक डीठि छगाइ ॥ ६११॥ 


मध्या नायिकेची अचलदृष्टीन॑ नायकाचं रूप न्याहात्ूण्याची चातुरी 
सखी सांगते; “ हातातीछ मुद्रिकेच्या आरशात प्रियतमार् प्रतिबिब 
झेलन पाठमोरी वक्॒न, एक टक आणि निश्चितपणे मन भरून त्याला 


हर ्््‌ 


ती निरखीत होती ”. 


कर मुद्रांकित दर्षणीं प्रतिबिबित छबिरूप । 
पाहत निर्भय होउनी, पाठमोरि प्रियरूप ।। ६११॥। 


रू १ 


इती भीर हूँ भेदि के, कित हूँ है, इत आइ । 
फिर डीठि जुरि डीठि साँ सबकी डीठि बचाइ ॥ ६१२ ॥ 


नायक यात्रेतील लोकांच्या गर्दीत उभा आहे. आणि थोड्या अंतरावरच 
नायिका तिथे उभी आहे. नायिकेची दृष्टि लोकभीड फोड्न नायकावर 
येऊन स्थिरावते. आणि जनदृष्टि चुकवून डोछे भेट घेऊन परतते. नायक 
तिच्या अवछोकनचातुरीच॑ कौतुक करतो. 


दृष्टि फिरे चौफेर ती, येई भेदुनि भीड । 
दिठीं दीठ ती भेटवी सनीं ठझेउनी भीड ॥। ६१२॥॥ 


मर श्र 





0000 005 8 2 दाम हि ह ६222 ) ० >> 2 >> न 2 फ्रधाषनदणपाप्रकाचता, कक नए हर का न 2 5 है 


रसलीना २०५ 





६९१३ 


सुख संजीवनी 


६९१४ 


तंबाखूपान 


६१५ 


सुखद बेदना 


लाई, लाल, बिलोकिये, जिय को जीवन-मलि। 
रही भोन के कोन में सोनजही सी फलि ॥ ६१३. 


नायक नायिकेची प्रतिक्षा करीत, कुंजवनात बसलेला आहे- तो अचेतसा 
दिसतो आहे. तेवढ्यात दूती' नायिकेला घेऊन तिकडे येतें, नायकाला 
सावध .करीत ती म्हणते, “ अहो, जरा सावध होऊन पहा तरी, मी 
आपल्यासाठी ही संजीवनी आणिली आहे. ती बघा कुंजकोनात कशी 
फलते आहे ती ! 


पहा जिवाची जिवलगा, येत करुनि शिणगार । 
निकुंज कोनों सोनजुई फूलवि वसंतबहार ॥। ६१३ ॥॥ 


ज ह ३८ 


ओठ उंचे, हांसी-भरी दग भौंहनु की चाल । 
मो मनु कहा न पी लियो, पियत तमाक्‌ू, लाल ॥ ६१४ ॥ 


नायिका, नायकारा तंबाख ओढताना बचघते. त्याच्या त्यावेत्च्या 
चेहस्याची हालचाल बघन ती मोहते. आपल्या सखीला ती म्हणते 
“ बाई ग, तंबाख ओढताना त्यानं ओठ जलवे. आणि ऊंच करीत डोव्ठे 
मिट्न निमुतठ्ते करून व भिवयाची कमान करीत, त्यानं त्यावरोबर जणु 
काय माझं मनच पिऊन टाकलं. 


ओठ जुब्ठवी, दग हासती भिवई करी कमान । 

प्याले ग॒ मन माझे सखे पिता तंबाख पान १ 

(खेंचुन चुंबन घेइ तो, हूगगे मनों हुरहर । 

जव्ठता क्षण, तो राहिला ओठीं नुसता धर) ॥॥ ६१४॥॥ 


१७६ १०२ 


जें तब होत दिखा दिखी भईं अमी इक आँक। 
दुगें तिरीछी डीठि अब है बीछी कौ डाँक ॥ ६१५ ॥। 


नायक नायिकेनं कुठंतरी परस्परांना वाकड्या नजरेनं पाहिले. दोधेही 
घायाव्ठ झाले. ती वाकडी नजरच विरहात सुखद वेदना देत आहे. 


अमृतमय तो वाकडा, दृष्टादृष्टविलोक । 
बिरहीं आठव देइ ग बश्चिक दंशितशोक ॥ ६१५ 0 
ज ० 


२०६ 


६९१६ 


निर्माल्यमांतठ 


६२१७ 


चुंबितचुंबन 


६१८ 


धीट संकोच 


रसलीना 


नेंको उहिं न जुदी करी, हरषि जु दी तुम माल । 
उर तें बासु छुट्यो नहीं बास छटे हूँ लाल ।। ६१६ ॥ 


नायकान नायिकेला प्रेमानं सुगंधित माला दिली. ती त्यानं दिलेली 
असल्यामुत्ठे ती तिला अतिशय प्रिय झाली. ती सदैव गठयबात घालन 
मिरव्‌ लागली. सुमंध संपूत् निर्माल्य झाले तरी तिनं ती कंठातून काढली 
नाही. पे व 


हे कंठीं घातली, तिला सुगंधित माठ । ह 
वास उडाला, उरीं तरी वास तिन्‍्ही त्रिका&.॥॥ ६१६ ॥। 
कै और 


बिहँसि बुलाइ, बिलोकि उत प्रौढ तिया रस धूमि । 

पूलकि पसीजति, पृत कौ पिय-चूम्यो मूँह चूमि ॥ ६१७ ॥ 
नायक नायिका दोधेही आप्तमंडछीत बसलेली आहेत. नायकानं 
मोठया प्रेमानं लहानम्या मुलाचं चुंबन घेतलं. हे बघून नायिकेनं हक्च 
त्या उुछाला जवत् बोलावलं आणि प्रियकरानं चुंबन घेतलेला त्याचा 


गाल त्याच ठिकाणी चुंबिला. 


हँसत कडे घे बाह् ती, प्रियाकडेच पहात । 
प्रियचुंबितसुख, चुंबिते, पुलकित तनु हो स्‍्नात ।। ६१७ ॥॥ 


है १०४ 


देख्यों अनदेख्यों कियें, अँग॒ अँग सबे दिखाई । 
पेठति सी तन मैं सकुचि बेठी चितै लगाइ ।। ६१८॥ 


नायिकान॑ नायिकेचे जे हावभाव पाहिले ते सखीला सांगतो, “ मरा 
पाहिले न पाहिल्‍्यासारखं करून पदर इकडे तिकडे करीत, अंग अंग 
दर्शित केलं. अन्‌ नंतर अचानक मास्याकडे बंधन, आताच लरक्ष गेल 
असे दाखवित, एकदम लाजून, पदर सावरीत खाली मान घालून बसली” 


पाहुनि ही नच पाह॒तां, अपुल्यातच जणु गंंग । 

अंग अंगना दाखवी, अनंग मोड्नि अंग ।। 

जणू अचानक दृष्टि ती बछे मजकडे तोंच । 

सावरि आबरि बावरी, उरीं लाज संकोच ।। ६१८ ॥ 


ज् १०४ 











रसलीना २०७ 


६१९ 


. . सुखी विहंग 


६२० 


'मर्यादातिक्रम 


६२१ 


फोल आशा 


पटु पाँखे, भखु काँकरे, अं क परेई संग । 
सुखी परेवा, पहुमि में एक तुंहीं, बिहंग ।। ६१९ ॥॥ 


कोणी भोजन, वस्त्र उपार्जनासाठी वणवण हिडणारा प्रापंचिक म्हणतो, 
है, कपोता ! तुझ्या सारखा सुखी जगात कुणीही नाही. अन्न, वसन, 
आसरा ह्याची तुला ददात नाही. कसलछी विवंचना नाही. ते तुला सहजच 
मित्थ्तं. खाण्यासाठीं चुनखडी मुबलछक आहे. पांघरायला तुझे रेशमी पंख 
आहेत. विहाराला एवढे थोरले गगन. विसाव्याला वक्षराजी आहेत. 
आणि सहवालाछा तुझी सहचरी सतत सन्निध असते. तेब्हा तूच खरा 
सुखी विहंग आहेस “'. 


खाया कंकर, पंख पट सदा सहचरी संग । 


सुखी कपोता तूं खरा जगांत एक विहंग ॥॥ ६१९॥ 
फर ०३ 


अरे, परेखो को करे, तुँहों बिलोकि बिचारि। 
किहि नर, किहि सर राखिये खरे बढें परिपारि ॥। ६२० ॥ 


जगातील थोरांच्या वागणुकीवर कवीची ही प्रास्ताविक उक्ती. 
* मना, तूच विचार करून पहा. मान जास्त वाढला की थोरांची मर्यादा 
सुटते, मानब, मान, तछाव किवा सरिता, या वाहल्या की त्यांना मर्यादा 
रहात नाही ”. 


करि विचार माया सना, ओछख नीट स्वभाव। 

सर्यादा नच राहते जशी वाढतें हाव ।॥ 

सोडन सीसा वाहता नदी बुडविते गांव । 

सयदित न राहती मानव, मान, तलाव ॥॥ ६२० ॥। 
७४ जैर 


तो, बलिये, भलिये बनी, नागर नंदकिसोर। 
जो तु नीके के लख्यौं मो करनी को ओर ॥। ६२१ ॥॥ 


भक्त श्रीकृष्णाला डिवचतो. “ हे प्रभो माया पापपुण्याचा विचार करून 
साझा उद्धार करण्याचा तुझा मानस असेल तर मछा मुब्ठीच आशा नाही. 
साझ्या पापांचा भार तुला पेलवणार नाही. ” 


पापपुण्य तें पाहुनी तुलिता, नंदकिशोर । 
तारिशील ना या जिवा, पाप होय शिरजोर ॥। ६२११ 
१०१ १०४ 


२०८ ह रसलीना 





६२२ चाह भर्री, अति रस भरी बिरह भरों सब बात ।. 
कोरि सँदेसे दुहुनु के चले, पौरि छौं जात ॥ ६२२ ॥ 


विरह संदेश नायक विदेशी जाताना प्रियेच्रा निरोप घेऊन पायरीपर्यत पोचतो न 
पोचतो, तोच दोघांचाही विरह प्रबल होऊन परस्पर करुण संदेशाची 
देवाण घेवाण सुरू झाली. 


पायरिवरि ती पोचवीं, प्रियकर जाय विदेश । 
विरह, प्रगय अभिलाष ते कोटि उभ्य संदेश । ६२२ ॥। 


१० है 


६२३ सुनि पग-धुनि चितई इते नहाति दिये हीं पीठि। 
चकी, झुकी, सकुची, डरी, हँसी छजी सी डीठि ॥ ६२३ ॥ 


स्वानकातरा नायिका नदीवर स्नाताला गेली आहे.- तेवढ्यात नायकही तिथे येतो. 
नायिका पाठमोरी असते. पायांची चाहल लागताच तिनं किचित मान 
वव्ठवून पाहिलं. ती चकित होऊन खाली झुकली. भीतीनं संकोचली, । 
लाजय्या दुष्टीनं हसली. नायक, नामोहरम झाला. ” । 


हक्/ंच बढुनी पाहते पाठमोरि ती न्हात । | 
नदीकिनारीं ऐकतां पदरव, ती सुस्नात ॥। | 
चकित झुकत संकोचिता, भीत हसत धरि छाज । ! 
कसा अचानक येइ ग केले न हा ब्रिजराज ॥॥ ६२३॥। 


१०५४ १०४ 


६२४ कर हछे, सूंधि, सराहि हूँ रहे सबै गहि मौनु । 
गंधी अंध, गुलाब कौ गवई गाहकु कनु ॥ ६२४॥ 


गाजरपारखी गावंढब्ठात गुणग्राहकता शोधणायया गुणवंताला उद्देशन कवी म्हणतो, 
* अरे गंधी, या गाजरपारख्यांत तुला कोण ग्राहक मिछणार ? उसाच 
वरबर पहातीरू अन्‌ स्वस्थ बसतील. ” 


करांत घेत प्रशंसती सुगंध, धरिती मौन । 
गंधी, ग्रामिण अंध हे, ग्राहक होइल कोण ॥॥ ६२४ ॥। 


मै. १०] 








रसलीना २०९ 


आप डआककुअअहोइइजसकइककसछकजकलनन बल८५ ५क्‍5-४-+स्‍-स्‍स्‍--+-+--_..........0...ह.0हह0ह8हहहहहहपपपपऔ्ी्धतऋ  ॥त॥#॥ै॥ै॥ै॥ैु ॥ 


ब्र्५्‌ 


निरोप 


६२६ 


चटक चुनरी 


६२७ 


तांबुल-प्रणय 


मिलि चलि, चलि मिलि, मिलि चलत आँगन अययो भानु। 
भयो मुहुरत भौर को पौरिहि प्रथमु मिलानु ॥ ६२५॥ 


नायक पहाटेच परदेशी जायछा निधाला- नायिकेचा निरोप घेऊन तो 
ऊंबरठ्यापर्यत आछा. पण प्रेमातिशयामुब्ठे, पावलोपावली घडणाच्या 
भेटीगाठीत अंगगातच संध्याकाक झाली आपणि प्रस्थानाचा पहिला 
समुक्काम पायरीवरच पडला. 


नि्े जावया निरोप घेउमि उंबरठदावर पाय । 

येइ पोंचवावया सागुती गृहिणी कोमरूकाय । 

निरोप देती, पुन्हां भेठती, होई सायंकाव्ठ । 

देवडीवरी पडाव पहिला मुहूर्त प्रातःकाछ ॥॥ ६२५ ॥। 


ज् जै 


पचरँग-रँग बेंदी खरी उठे ऊगि मुख-जोति । 
पहिरें चीर चिनौटिया चटक चौगुनी होति ॥ ६२६ ॥ 


१ तिच्या 


सखी नायिकेच्या तनुद्युतीचं वर्णन करते. “ तिच्या अंगाच्या झल्कीनं 
तिची चुनरी देखील झक्ात्ू छागली. ” 


तनु झब्ठक चुनरीवरी, चमक चौगुणी होत । 
पंचरंगी बिदी खुले, प्रतिबिबित मुख ज्योत ॥ ६२६ ॥। 


्र १०४ 


हँसि ओठनु-बिच, करू उचै, कियैं नि्चोहैं नैन । 
खरें अरे प्रिय के प्रिया लगी बिरी मुख दैन ॥ ६२७ ॥ 


विश्रव्ध नवोढा नायिक नायकाच्या मुखात तांबूल देत असताना पाहुन, तो 
प्रसंग सखी हावभावांसह सांगते, “ प्रियकरावर आता तिचा एवढा 
विश्वास बसू लछागला की त्यानं हद करताच ओठी हसत, हात ऊंचावून 
आणि पापण्या खाली वल्यवून त्यातच्या मुखात ती विडा भरविते ”. 


ओठों हांसत, बघत खालती, उंचाउनिया हात १ 
प्रिया-हट्ट पुरवी सखी, तांबुल घालि मुखांत ॥॥ ६२७ ॥। 


१०३ १ 


२१० 


रसलीना 


६२८ 


अर्धघोन्मिलित 


६९२९ 


ते डोव्ठे 


द३० 


रम्य पहाट 


बारों, बलि, तो दगनु पर अलि, खंजन, मृग, मीन । 
आधी डीठि-चितोनि जिंहि किए लाल आधीन ॥ ६२८ ॥। 


दृती नायिकेच्या नेत्रांची प्रशंसा करीत नायक तिच्यावर अनुरक्त 
असल्याचं सांगते “ सखे तुझ्या डोछ्॒यावरून मृग, भृंग, खंजन हे सारे 
ओवाछन टठाकावेसे वादतात. अग, तुझ्या अर्ध्या मिटठलया पापणीनं, 
अधंवट दष्टीनंच तं प्रियकराला आधीन करून घेतल आहेस 


तुजवर ओवाढ्ठीन ते अलि, खंजन मृग मीन । 
अर्धोन्मिलित नेत्न हे करिति प्रिया आधीन ॥। ६२८ ॥। 


है भर 


जात सयान अयान है, वे ढग काहिं ठग न । 
को ललचाइ न लाल के लखि ललचोंहेँ नैन ॥ ६२९ ॥ 


शिकवण देताना सखीला नायिका म्हणते, “ अग, मीच काही व्यांच्या 
डोल्ठयांना भारले नाहीं, भल्या भल्‍्यांना त्यांनी मोहित केले “. 


भल्या भल्‍ल्यातें ठगविती, दग ठग फेकित जाल । 
एकदांच बघतां सखे लालस नेन विशाल ॥। ६२९ ॥। 


ज्रर । प्र 


लखि लखि अंखियनु अधखुलिनु, आंगु मोरि, अंगिराइ । 
आधिक उठि, लेटति लटकि, आलस-भरी जम्हाइ ॥ ६३० ॥ 


रतिश्रमित नायिकेच्या प्रात:कालीन जागत्या सौंदर्याचं सखी वर्णन 
करते, “ तिचे ते अर्धे मिटलेले डोछे, किल किल दृष्टिक्षेप, आतछसलेली 
जांभई, आछोखे पिव्ठोखे देत अंग मोड़न पुन्हा लोछणं. सावरीची उशी 
कवव्ठीत अंग चोरणं ही अवर्णनीय शोभा काय सांग ! ” 


अर्धी मिटली लोचनें, किल किल दृष्टि क्षेप । । 
सावरिची कवल्ठिते उशी, साधितसे उरचेप ॥॥ | 
आव्ठस भरली जांभई, अंगमोड कमनीय । 

उठते, शयनीं लोछते हालचाल रसणीय ।। ६३० ॥॥ 


१०४ जा 





रसलीना श्पण 





ध्३१ 


अढठ प्रेम 


श्रे२ 


ओठ तांबुल 


ध्रेरे 


_ रंगखेत्ठ 


प्रेम अडोल डुले नहीं मुँह बोलें अनखाइ । 
चित उनको मूरति बसी, चितवनि माँहि लखाइ ॥ ६३१ 0 


लक्षितानायिकेचा अनुराग पाहुन सखी तिला चिडविते तेव्हा ती छटकेच 
रागावून बसते. सखी त्यावर म्हणते, “ तू कितीही रागावलीस तरी 
तुझ्या मनातील प्रेममूर्ती अढ्छ आहे, हे तुझ्या डोछ्यावरून कछत॑ ”. 


ढल्े न प्रीती, आढले, रागव बाइ खुशाल । 
हृदयों भरली सूति जो, कछविति नेत्र विशाल ।। ६३१ ॥॥ 


१०४ १३३ 


नाक मोरि, नाहीं कक नारि तिहोरें लेइ । 
छुवत ओठ बिय आँगुरिनु बिरी बदन प्यौ देइ ॥। ६३२ ॥। 


नायक नायिकेला आपल्या हातानं पान भरवितो. त्यावेठचे नायिकेचे 
हावभाव व तिची चेष्टा सखी सांगते, . नाक उडवून ती म्हणते, ' मला 
नको ' पण आग्रह करताच नाही नाही म्हणत तोंडात विडा धरते. आणि 
प्रियकर दोन्ही ओठ बोटांनी कुरवाढीत विडा भरवतो व ओठांनी आत 
दाबून धरतो “. 


* न्तकोच ” ओठीं बोल हे, उगाच मुरडत नाक । 
आग्रह घेई अंगना करुनी डोछे झाक ।। 

अधरी अंगुलि स्पर्श तो हक्कुंच देई भूल । 

विडा रंगवी गोडसा तोडुनियां तांबूल ।॥ ६३२ ४ 


१०३ १७३ 


गिरे कंपि कछ, कछ रहै कर पसीजि लपटाइ । 
लेयो मुठी गुलाल भरी, छटत झुटी है जाइ ॥ ६३३ ॥ 


नायक व नायिका होढी खेछताना, परस्परावर गुलालूमुठी उधव्कतात. 
पण दूर स्पर्शानही अंग रोमांचित झाल्यामुछं काही गुलारू किलकिल्या 
मुठीच्या बोटांच्या फटीतून गढतो व उरला तछहाताला चिकट्न 
बसतो. त्यामुछं उघडल्यानंतर दोघांच्याही मुठी रित्याच असतात. 


कंप सुटत करमृठ ती भरली, गछे गुलाल । 

उरला स्वेदकर्णी भिजे हातच् होती छाल ॥॥ 
एकसेक ते उधछती प्रणयरंग लयलूठ । 

लक्ष न ये लक्षांतही उघडी पडली सृ5 ॥। ६३३ ॥॥ 


१०६ १०३ 


| 


२१२ रसलीना 
ाभजयय+फज--_.-ननन....तह#._._.़._|_+-+-| 
६३४ देखत कछ कौतिगु इतै; देखो नैंक निहारि। 
कब की इकटक डटि राही टटिया आगुरिनु फारि ॥ ६३४ ॥ 


जवनिका परकीया नायिका, आपल्या खिडकीवरीलछ पडदा बाजूला सारून बाहेर 
उभ्या असलेल्या नायकाछा बघते. पण त्याचं छक्ष दुसरीकडे असतं. 
त्याच॑ लक्ष वेधण्यासाठी सखी म्हणते, “ अहो तिकडे कुठ॑ बघता ! 
इकडे बधा की जरा. ती बिचारी खिडकीचा पडदा सारून व पापणीची 
जवनिका उघडून केव्हाची एकटक तुमच्याकडे बधते अहे”... 


कोतुक इकडे पहा जरा, अपुल्या ध्यानीं चर । 
लालबुंद मृदु अंगुली, सारित पडदा दूर ॥ 

टक लाउनियां पाहते कधिचा नवखा न्र । 
सावरीत पदरांतव्ठी तो धड्धडतां ऊर ॥॥ ६३४ ॥॥ 


फ्रै ज्र 


६३५ कर हे, चूमि, चढाइ सिर, उर लगाइ, भुज भेटि । 
_ लहि पाती पिय की लखति, बाँचति, धरति समेटि ॥ ६ ३५॥ 


तिकडचं पत्र प्रोषितपतिकेला प्रियकराचं पत्र मित्तताच झालेला आनंद सखी निवेदित 
करते “ प्रियकराचं पत्र पहाताच, हातात घेऊन त्याच॑ तिन॑ चुंबन घेतल 
डोठ्चाला लावल्ं, छातीशी धरलूं आणि भजांना शिववून मोठया हर्षानें 
वाचर्ल. आणि घडी करून हृदयाशी खोचून ठेवले ”. 


पत्र तिकडचे पोचतां, हे मनीं अनिवार । 

करि घेउनि ती विव्हला चुंबित वारंबार ॥ 

घेइ शिरावरि आदरें, उरि छाबित, भुजभेट । 

घडि मोडुनिया वाचते, लपवी हृदयीं थेट ॥ ६३५ ॥ 


१०४ १०३ 


६३६ चकी जकी सी है रही, बूझें बोलति नीठि । 
कहूँ डीठि छागी, लगी के काहू को डीठि ॥ ६३६ ॥ 


दृष्ट पूर्वानुरागिणी नायिकेच्या जडजीविताची आलोचना सख्या आपसात 
करतात.  ती स्तंभित झाल्यासारखी अबोल अशी राहते, तोंडातृन 
बोल उमटत नाही. हिल्ला कुणाची दृष्ट छागली की हिची कुणावर 
दृष्टी छागली काही कछत नाही ”. 


स्तिमित चित्त घे मौन हो बोल न उसटे नौट। 
दृष्टि हिची छागली कुठें वा हिला कुणाची दीठ ॥॥ ६३६॥। 


१2५ भर 





व | की ः ९७ ह ा हे 49 ह हे ह ह 


रसलीना २१३ 


६३७ भावरि-अन भावरि-भरे करो कोरि बकवादु | 
अपनी अपनी भांति कौ छंटे न सहज सवादु ॥ ६३७ ॥॥ 


आवड नावड कविची प्रास्ताविक उक्ती,  प्रकृतिस्वभाव काही सुटत नाही. माणसाची 
आवडनिवड त्यावरच अवलंबून असते ”. 


वितंडवाद उगाच हा सुटे न सहुजस्वभाव । 
आवडनावड दाखवी आप आपुले भाव ॥॥ ६३७ ॥। 
३ है 


६३८ दुन्‍्यों खरे समीप की लेत मानि मन मोदु । 
होत दुहुनु के दगनु होंबतरसु, हंसी-बिनोदु ॥| ६३८ ॥। 


दूरध्वनि नायक नायिका दूर दूर उभी आहेत- पण डोलयांच्या इषान्यांनी त्यांचे 
बोलणे व हास्य विनोद चाल आहेत. त्या आनंदात ती इतकी मग्न आहेत 
की त्यांना दुसरं कसलंही भान नाही. आपण अगदी निकट आहोत असंच 
त्यांना वाटत॑ं. 


दूर दूर दोघेहि ते निकट नेत मनबंध । 
हास्य मोद स्वच्छंद तो, लुटती नयनानंद ॥॥ ६३८ ॥) 


मर प्र 


६३९ मुख उधारि पिउ लखि रहत रह्यौ न गो मिस-सेन । 
फरके ओठ, उठे पुलक, गए उघरि जुरि नैन ॥ ६३९ ॥॥ 


। खोटी नीज _ नायिका चेष्टा म्हणून डोक्यावर पांघरूण घेऊत झोपेच॑ सोंग 
। घेत पडली आहे. नायक, ती खरीच झोपली को काय, हे बघण्या- 

5 साठी तोंडावरीलः पांघरूण दूर करतो. तिछा सोंग जमलं नाही. 
तिचे डोछेच किलकिले झाले ”. 


पांघरुण तें काढता तोंडावरुनि ह॒व्ठूंच । 

सिटली खोटी नीज ती, सुटे तया लालच ॥। 

स्फ्रति ओठ ही लवलवे, झाले पुलकित अंग ॥ 

दंग झाले किल किले तसे भेटवि हसत अनंग ॥॥ ६३९ ॥। 


2४ १७२ 








२१४ रसलीना 
६४० प्रिय-मन रुचि-हैबो कठिनु, तन-रुचि होहु सिगार। 
लाखु करौ, आंखि न बढें, बढें बढाएँ बार ॥ ६४० ॥ 
वथा श्रृंगार कुणी सूढमती राजा व धनिकावरील अन्योक्ती ' नुसता साज श्रृंगार 


४१ 


मनोगत 


६४९२ 


अनुनय 


करून प्रियकाराचं मन मोहविता येणार नाही. गृण वाढविले तरी 
डोछ्यात भरणार नाहीत. केस वाढ्तात डोछे वाढत नाहीत ! 


प्रिय भन मोहबितां न ये, करुनि साज श्रृंगार । 


वाढति कच, नच लोचने, अजानु कुंतलभार ॥। ६४०॥। 


१५ रु 


समनसोहन सा मौह करि, ते घनस्यामु निहारि। 
कुंजबिहारी सो बिहरि गिरिधारो उर धारि॥ ६४१ ॥। 


हे मना, तू सदा मोहनाचा मोह धर, कुंजविहारीसह विहार 
कर, आणि आपल्या हृदयांत त्याचीच मूर्ती प्रस्थापित कर, 
तनमनधनाने त्याची भकती कर. 


हे मनमोहन मोह धरी, निरख नये बनवारी । 


कुंजविहारि सबवें बिहरी, उरि धरि नित गिरिधारी ॥। ६४१॥। 


म्र्र है 


में मिसहा सोयो समुझि, मुँह चुम्यो ढिग जाइ। 


. हस्यो, खिसानी, गल गह्मौं, रही गरे लिपटाइ ॥ ६४२ ॥। 


नायिका आपल्याच कुर्यात होती. नायक तिची समजूत घालताना 
निराश होऊन बाजूला डोब्ठे मिटून पडलछा. तो झोपलेला समजून 
तिनं॑ त्याचं चुंबन घेतलं. त्या बरोबर तो हसला, अन्‌ ती लाजून 
चर झाली. ती लाज लूपविण्यासाठी तिन॑ गढ्लघाला मिठी मारून, 
कुशीत तोंड लपव्लं. 


चुंबियलें मुख मी सखे, बधुनि लागलो झोप । 

हसले ते, मी लाजले, पद्ठांत जिरला कोप ।। 

सिस्किल ग किती बाइ ते, सलहझा न कब्यला भास । 

लाज रूपविली, मिठीत मी, गव्ठयांत ये करपाश ॥। ६४२ १ 


्र १३१ 





रसलीना २१५ 





६४३ 


पहाट झाली तरी 


६४४ 


नकार भाधुरी 


द४प्‌ 


तीरी बधत अधीर 


नीठि नीठि उठि बेठि हूँ प्यौ प्यारी परभात । 
दोऊ नींद भरें खरें, गरे लागि, गिरि जात ॥। ६४३ ॥। 
रात्रीच्या रतिश्रमान थकलेल्या दंपती्च सकाछी उठताना दिसणारं 
रमणीय दृश्य सखी कथन करते. “ पहाट होताच, मोठचा कष्टानं 
आल्ठसलेल्या देहानं आणि मिटलेल्या डोछयानं दोघेही कसेबसे उठतात 
आणि परस्परांचा तोल सांभाव्ठित, मिठी घालून पुन्हा पडतात ”. 
नयनीं नोज अजूनही, झाली जरी पहाठ । 
कसे तरी उठले सखे, ओसरली स्मरलूाट ।। 
तसेच शयनावरी पुन्हां पडती झुकता तोल । 
सावरिताहि परस्परा मभिठींत जाई तोल ॥॥ ६४३ ॥॥ 
१०॥ जैर 


तनक झूठ न सबादिलो कौन बात परि जाइ । 
तिय-मुख रति-आरंभ की नहिं झूठिये मिठाइ ॥ ६४४ ॥। 


नायक आपल्या, मित्राला, सुरतारंभीचा प्रियेचा नकार गोडवा 
कथन करतो. - कुठल्याहि गोष्टीत खोटेपषणा आह की त्याचा 
स्वाद जातो. ती गोष्ट नीरस होते पण रतिआरंभी स्त्री मुखांतून 
येणारे _नतको नको चे रूटके बोल, जास्तच गोड लागतात. त्या 
नकार माधुरीची रूज्जत काही और असते ”. 

 न्को नको चली माधुरी, करिता रतिआरंभ । 

चाखताज तो आगछा गोड सुखीया दंभ ।॥ ६४४ ॥॥ 

भर १७३ 


नहि अन्हाइ, नहिं जाइ घर, चितु चिहँटयो तकि तीर । 

परसि, फुरहरी ले फिरति बिहँसति, धंसति न नीर ॥। ६४५॥। 

नाथिका ज्या जलाशयात स्वान करते तिथेच्र नायकही आलेलछा आहे. 
ती त्याला बघण्याच्या छालसेनं पाणी गार आहे या बहाण्यानं, 
स्‍नानाछा विलंब छावते, आणि अंग शहारून, पाण्यातून किनान्या- 
कडे येते. त्यामुठे नायकाला ती सहज पाहू शकते. सखी सांगते, 
“ती जलाशयात आंघोकछही करीत नाही आणि घरीही जात 
नाही. नायकारा पहाण्याच्या मिषानं पाण्याला स्पर्श करीत 
अंगावर गारट्याचे शहारे आणते, आणि तोंड वत्ठबून तीरावर 
येते. हा तिचा सारखा खेत चाल होता." 

चित्त लागले तिल तिथें, निरखी नदीकिनार। 

जाद र्घारे जॉलि ग्हाइना, शिरे न सलिलीं नार ॥॥ 

अंग शहारत अंगना, स्पशित शीतल नीर । 

परते हसत पुन्ह पुन्हां, तीरीं बचत अधीर ॥॥ ६४५ ॥। 


भर ह भर 


२१६ रसलीना 
मन न बज कल कद पिन िलशिर मन लिलिनिलिशिलि लि मिशििनि लि कि लिदिलिसी 
६४६ संटपटाति से ससिमुखी मुख घूँघट-पढु ढाँकि। 
पावक-झर सी झमकि के गई झरोखा झाँकि ॥। ६४६ ॥। 


बरसातीची सर नायकाला खिडकीतून पहात, पटकन्‌ बाजूला लपणान्या नायिकेचे 
प्रणयचेष्ठित नायक स्वगत उच्चारतो. “ संकोचान घुंधट बाजूला 
करून खिडकीतून माझ्याकडे कटाक्ष टाकीत, पुन्हा घुंघट घंत, 
झरेंकन बरसातीच्या सरीसारखी ती आछी व नाहीशी झाली. 
पुन्हा आभाढठ मोकल्े ! 


सनि संकोचित चंद्रिका घुंघट झाकुनि घेइ । 
सर बरसाती झरंर ती, झुकुनि गवाक्षी पाहि ॥। ६४६॥। 


१७३ ३३ 


६४७ ज्वयाँ कर त्याँ चिकुटी-चलति ; ज्याँ चिकुदी, त्योँ नारि। 
छबि सों गति सी लै चलति चातुर कातन-हारि ॥ ६४७॥॥ 


रेशमी गुंत तिछा चरखा चालविताना पाहुन, हावभावावर मोहित झालेला 
नायक स्वगत म्हणतो, “ ज्या गतिलुयीत तिचा उजवा हात फिरतो, 
त्याच गतीनं डाव्या हातचा कापूस सुटून त्याला पीछ पडतो. हनुवटी 
धाग्याबरोबर तशीच वर खाली होते. है तिचे सुंदर ध्यान मनाला 
पीछ पाड्ून गुंतवतं.' 


चतुरा चरखा चालवबि तो, करचुटकी धरि कापूस । 

वरवरती कर नृत्यगती, वत्ठबीत कोवब्ठी कूस ॥। 

भरि पीठ्ठ सुतासम देहि तसा, मन ओढित रेशिमगृत । : 

चिब्रुक हले कमनीय किती, करि कामिनि कातत सूत ॥ ६४७॥। 


१०॥ १2४ 


६४८ बुधि अनुमान, प्रमान श्रुति किऐं नीठि ठहराइई । 
सूछस कटि पर ब्रम्ह की अलख, लखि नहिं जाइ ॥। ६४८ ॥। 


सुक्ष्म कटिसध्य. नायक नायिकेला प्रसन्‍न करण्यासाठी तिच्या सूक्ष्म कटीची प्रशंसा 
करती. प्रमाण, श्रुति, किवा अनुमानानं जगात ब्रह्माची सत्ता जाणवते. 
त्याप्रमाणेच तुझा अगोचर कटिमध्य बुद्धीनेच जाणावा छागतो. 


बुद्धि ज्ञान तें जाणवी, प्रमाण श्रुति, अनुमान । 
सुक्ष्म तिचा कटिसध्य तो, ब्रह्म अगोचर जाण ॥। ६४८ ।। 


१०१ २ 


2 मम न 5 | 2202: 7 न ््  पुजार 2 कान (पा का का जता ह 5४ 


रसलीना 


२१७ 





६४९ 


प्रेमसमेट 


६५० 


सौंदर्य सुधा 


९५१ 


ऋर चित्तमयूर 


खि्चे मान अपराध हूँ चलि गै बढें अचैन । 
जुरत डीठि, तजि रिस खिसी, हँसे दुहनु के नेन ॥ ६४९॥ 


सखी नायक नायथिकेच्या प्रेमाधिक्याचं वर्णन करते. “ प्रियकराच्या 
अपराधानं ती रागवली, पण परस्पर दृष्टिभेट होताच दोघेही बेचैन 


होऊन हास्य उमटल आणि ते मिठीत परिणत झालं ”. 


कोप नर्यानि धरि भामिनी, प्रिय अपराधी नेन । 
दृष्टि मिल्ठे नच दृष्टिका, सन होई बेचेन ।। 

लपंडाव हा खेव्ठता घडली डोछे भेट । 

कोय बिरे अपराध ही, मिठीत होय समेट ॥॥ ६४९ ॥। 


जै प्र 


रुप-सुधा-आसव छकक्‍्यों, आसव पियत बने न। 
प्यालें ओठ, प्रिया-बदन रह्यों लगाए मैन ॥॥ ६५० ॥। 


प्रियेच्या सौंदर्य धुंदीत, नायकाला मद्यपानही नकोसं वाटतं ! 


मदिरासव मधु साधुरि अधरी धरी न चेन । 
प्रियावदन छबि सुधासवा पीती लोलप नेन ॥॥ ६५० ॥॥ 


१३१ 4 


यों दलमिलियतु, निरदई, दई, कुसुम सौ गातु । 
करु धरि देख्यों, धरधरा उर कौ अर्जों न जातु ॥ ६५१ ॥ 


सखी नायिकेची सुकुमारिता व नायकाचं क्रौयें याचं वर्णन करीत 
नायकाला तिच्या भेटिला उत्कंठित करते. “ अहो, त्या सुकुमार प्रीति- 
फुलाची पाकढी तुम्ही चुरगव्इन टाकलीत ! केवढं है क्रीये ! त्यामुद्ं 
तिनं एवढा धसका घेतला आहे, की तुम्ही हात छाऊन बघा तिचा ऊर 


अजूनही धपापतो आहे. “ 


सुम कुस्करितां कां असें, निर्देथ चित्तमयर । 
चुरगात्ठुनि केलीस तूं पाकक्ठि पाकव्ठी चर ।॥ 
चाखिलास रसमाधुरी, दिले फेकुनी दूर । 

वक्ष पहा कर लाउनी-अजुनि धपापे ऋर ॥ ६५१ ॥ 


भर फ्रर 


२१८ 


९५२ 


परोपदेश 


९५३ 


उपहाप 


ह द्‌ प्ढ 


घारीच्या घरट््ांत 





' रसलीना 


किती न गोकुल कुलवधु, किहिं न काहि सिख दीन । 
कोनें तजी न कुल-गली है मुरली-सुर-लीन ॥ ६५२ ॥ 


सखी नायिकेला शिकवण देते, “ अग, तू कुलबंताची लेक आहेस ! 
मुरलीचा ध्वनि ऐक्न असं हुरवणं, कुलरीत सोड़न त्याच्यामागे धावत 
सुटर्ण बर॑ं नव्हे !! त्यावर नायिका म्हणते, “ गोकुव्यत मी एकटीच 
कुल्वधू आहे वाटतं ! कित्येक कुलवधूंनी मरा तुझ्यासारखीच 
शिकवण दिली. पण मला सांग मुरलीचा मंजर ध्वनि ऐक्‌न, कोणत्या 


७ 


ऊलवधून आपली मर्यादा उल्लंघन केली नाही ? हा परोपदेश बरं”. 


किती गोकुढ्ठों कुलबध्‌ इतरा सांगति मीत । 
घुरलीख परि ऐकतां, सुटते ग कुलरीत ।॥ ६५२ ॥॥ 
रैः ज् 


खलित बचन, अध खुलित दंग, छलित-स्वेद-कन-जोति। 
अरुन बदन छवि मदन की खरी छबीली होति ॥ ६५ ३१॥। 


_अन्यसंभोगदु:खिता नायिका आपल्या दूतीला म्हणते. “अर्धे उघडे, 


ते आव्सलेले डोले, विसंगत बोलणं, घामानं चिंब झालेला देह, धडधडत॑ 
हृदय, मुखावर लाली ओसंडलेली, जणुं काय रतिमदनानं रसरंगच 
उधक्ला आहे. अशी ती सुंदर छबी पाहुन मी धन्य झाले ”. 


खलित वचन, अर्धखुले नयन ते ललित स्वेदकणज्योति । 
अरुणवदन, रतिमदनकेलितन, छबि मनोहर कांति ॥ ६५ ३१; 
टैप जुट 


बहकि न इहिं बहिना पुलो, जब तब, बीर, बिनासु। 
बच्चे न बडी सबील हूँ चील-घोंस॒वा मांसु ॥ ६५४ ॥ 


नायिकेची चतुर शेजारीण, नायिकेशी बहिणीचं नात॑ जोडते आणि 
त्या नात्या् त्याला घरी बोलावते. सखी नायिकेला सावध करण्याच्या 
हेतून॑ म्हणते, “ हे बच, या बहिणीच्या नात्यानं हुरठू नकोस बरं ! सावध 
रहा ! घारीच्या घरट्यांत गेलेला मासखंड कोणत्याही उपायानं वाचत 


नाही 3 हि 


जुब्ववी नातें बहिणियें, शेजी छाधित तांत । 
मांस खंड ना बाचतो घारीच्या घरट्यांत । । ६५४॥। 
8 है सं 


ब्ण्णु 


सदन संजिरी 


५६ 


प्रियागस 


६५७ 


प्रियवार्ता 





रखलीना २१९ 





लहि रति-सुखु रंगिये हियें लखी लजोंहीं नीठि । 
खुलति न, मो मन बँधि रही वहै अधखिली डीठि ॥ ६५५ ॥॥ 
रतिसमयीचे हावभाव प्रणयाविष्कार, लाजरी चेष्टेने आठवीत, सखीला 


पुन्हा नायिकेच्या मीलनाची इच्छा प्रगट करतो. “ सुखसंगानंतर, ती 


मदनमंजिरी गलितवसना संकोचानं अधोम्रुख उभी राहुन निमीलित 
नेत्नांनी माकझ्याकडे बबत होती. अहाहा ! ती संदर कमनीय तन आणि 
तिची अधोन्मिलित लाजरी दृष्टी माश््या मनारा रेशमी जाव्ठहभात 
गंतवन बांधून टाकते 
अधोमुखीं ती छज्जिता, सरता रतिसुखसंग । 
पाहुत सिटुनी पापणी, वसने विगलित अंग ॥ 
खुलतें तन सुकुमार तें, पापणीत मधुरैन । 
खुले न तरि सन बांधते, अधे उघडे चैन ॥॥ ६५५ ॥॥ 

०३ है 


कियो सयानी सखिन साँ, नहिं सयान यह, भूल । 
दुरे दुराई फूल ला क्‍यों पिय-आगम-फल ॥ ६५६ ॥। 
परकीया आगतपतिका नायिकेन॑ं आपल्या मित्राचं आगमन सखीयासून 
लपबून ठेवर्लं. पण तिची प्रफूल्लता पाहुन सखीनं ते नेमक॑ ओछखलं. ती 
म्हणते, . अग प्रियकराच आगमन त॑ लूपविलंस, तरी फलाची प्रफल्लता 
आणि आनंपसुगंध काय कोंड्न ठेवता येतो ! तो बाहेर पडायचाच ! 
चुतरे लपबिसि प्रियागमा, मसे उरांत उ्सत । 
प्रफूल्लता तव सांगते, आलू सश्षुर बसंत ॥॥ 
फुली फूले सर्वाग है, लपे न बाइ सुगंध । 
डोछ्ठे झांकुनि आएुले म्डुण मी इतरां अंध ॥। ६५६ ॥॥ 

१०६ भर 


आयो मीतु बिदेस तें काहू कह्या पुकारि । 
सुनि हलसीं, बिहँसीं, हँसी दोऊ दुहुनु निहारि ॥ ६५७ ॥। 
दोन परकीया नायिका, एकाच पुरुधावर अनुरक्त आहेत- दोघीही 
मंत्रिणी असल्या तरीही प्रेमप्रकरणं प्रस्परांच्या चोरून चाललेली 
आहेत. नायक विदेशी गेल्यामुल्ले दोबीही दुःखित होतात. परस्पर 
सहानभूतीमुक्ठे ही संवेदना आहे असे त्यांगा वाटत होत॑, तरी मनात संदेह 
होताच. एक दिवस दोघीही एकत्र असंता ' तो येणार आहे * ही वार्ता 
त्यांच्या कानावर पडली. त्याच॑ नाब ऐकताच दोधीही आनंदित झाल्या 
आणि एकसेकीकडे पहात बसल्या. गूपित उघड होताच प्रसन्नतेन॑ 
मनांतून खदखदल्या. 
 आहे ग प्रिय ' कछतां तया कुणी घेलले नांब । 
उल्हासित दोधीजणी, उचंबके अनभाव ॥॥ 

हुसून मिरखिति परस्परां सूचक ते दग हेर । 
प्रसन्न मिल्ठुनि हासती गज येतां बाहेर ॥॥ ६५७ ॥॥ 


जद र 





२२० रसलीना 
६५८ जद्यपि सुंदर, सुघर, पुनि सगुनौ दीपक-देह । 
तऊ प्रकासु करे तितौ, भरिय जितें सनेह ॥| ६५८ ॥। 
स्नेह शोभा मानिती नायिकेला सखी समजविते की, “ त्याच्याशी स्नेह करण्यातच 
तुझी शोभा आहे, अग, तुझा सुवर्ण सुडौल, आणि सुगुणी देहदीपक, 
स्नेहावाचून प्रकाशमान होणार नाही. त्याच्याशी स्नेह जोड ”. 
सुडौल सुगुणी सुंदरा सुवर्णदीपक देह । 
प्रकाश देई तोवरीं उरी जोवरों स्नेह ।। ६५८ ॥। 
ः जद 
६५९ पलनु प्रगटि, बरुनीनु बढि नहिं कपोल ठहरात। 
अँसुवा परि छतिया, छिनकु छन छनाइ, छिपि जात ॥ ६५९ ॥ 
विरहाश्र्‌ दूती नायकाला नायिकेची विरहव्यथा कथन करते. “ तिच्या हृदयातील 
विरहताप एवढा वाढला आहे, की आंच लागून कढत आसूं पापणीत 
तरकछतात. त्यांची धार गालावरून वहात जाऊन, थेंब थेंब वक्षःस्थव्ठावर 
पडताच, तापलेल्या तव्यावर पडल्याप्रमाणे सक्कन्‌ जून जातात ”. 
विरहताप॑ हा वाढता, कढें तिच्या हृदयांत । 
आच लागुनी येइ ती भरूनियां नयनांत 
पापणीत तरब्ठती वाहती ओघढती गालांत । 
पडतां पक्षी आसबें जल्ठती सत्ठव्ठ पलात ॥॥ ६५९ ॥ 
१०२ ३ 
६६० फिरि सुधि दे, सुधि द्याइ प्यौ, इहि निरदई निरास । 
नई नई बहुन्यो, दई ! दई उसासि उसास ॥ ६६० ॥॥ 
बेडी विरहिणी नायिका विरहव्यथेने बेशुद्ध पडली आहे. पोपटाचा “पिऊ, पिऊ' शब्द 


कानी पडताच ती सावध होते, प्रियकराच्या आठवणीन पुन्हा तिचा ताप 
वाढतो. 


 पिय पिय * पोपट बोलता, आठव जागृत होय । 

देत हुंदका उसासते, नयनोीं भरलें तोय ।॥ 

हा देवा छक्ठिसी कसा, अचेत भाव निराश । 

थकली बेडी विरहिणी सुनसुन होय हताश ॥। ६६० ॥॥ 


१०३ ञै 





६६१ 


कलिप्रभाव 


६२ 


चतुर सबती 


९६३ 


कुचंबणा 


रसलीना २२१ 


सरम-पलट पलटे प्रकृति, को न तजे निज चाल । 
भो अकरुन करुना करो इहि कपृत कलि काल ॥ ६६१ ॥। 


काव्ठ बदलला की सगढंच बदलूत. कलिच्या प्रभावानं करुणाकर प्रभूही 
अकरुण झाला आहे. 


काठछ पलटतां पाउलें पडती उलटी चरल। 
अकरुण हो करुणाकरही येतां हु कलिकाछ ।। ६६१ ॥॥ 


१३३ है 


पान्यो सोरु सुहाग को इनु बिनु हीं पिय-नेह । 
उनदोंहीं अंखियाँ कक, के अलर्सोही देह ॥| ६६२ ।॥ 


नायिका आपल्या सवतींच्या डोछ्यातील लाली आणि त्यांचे आछठसलेले 
देह पाहून संशयाने दुःखीत झाली. सखी सांगते. “ अग हे सारं तुला 
चिड़विष्पाचं ढोंग आहे. तूं सदा कुढलेली राहिलीस तर पतिच्या मनातून 
हव्ठ हठछ उतरशील असा त्यांचा डाव आहे. हे लक्षात घे, आणि सावध 
रहा. एका रात्रित नायक सगत्ठ्याकडे राहील हे संभवतं तरी का ? ” 


नर्यान जागरण लालिमा, आत्ठसलेले देह । 
धूर्ते सवति या दाविती नसतांही पतिस्नेह ॥| ६६२ ॥॥ 


१०६ भर 


इन दुखिया अखियानु को सुखु सिर ज्योई नाँहि । 
देखे बने न देखते, अनदेखें अकुलांहि ॥ ६६३ ॥। 


नायिका आपल्या प्रियसखीला सांगते, . सखे माझ्या लोचनांना एवढं 
देखील सुख नाही ग, ! पाहिल तर छाजेनं चूर होतात न पाहिले तर 
उताविछ होतात, अनू जीवाला चेन पडत नाही. 


नाहों ग सुख लोचनां, दुःखच देई देव । 

उचले नच ती पापणी, छक्विते लाज सदेव ॥। 

पाहुनिही नच पाहती, होती लाजुन चर । 

परी पाहिल्‍या वाचुनी लागे सनि हर हर ॥॥ ६६३ ॥॥ 
१०३ ज्र 


२२२ 'रसलीना 
९७७४७ननना 5 उमा हम जम नहर किक न मनी निविशलिद पल 


६६४ लेगी अनलगी सी जु बिधि करी खरी कटि खीन । 


कटिबंध 


दर५्‌ 


गोड चावः 


श्द्द 


ओलेती 


किए मनो वें हीं कसर कुच, नितंब अति पीन ॥। ६ ६४॥॥ 


सखी नायिकेच्या कटीची क्षीणता व कुचनितंबाचा भरदारपणा, याची 
पायकाजवढ् प्रशंसा करते. “तिची कंबर इतकी बारीक आहे, की 
तो साधा दिसत देखील नाही. पण उरली भर घालून तिचे स्तन, आणि 
नितंब भरदार बनविले आहेत ”. 


दिसे न सांधा जोड तो, विधि करि अति कटि क्षीण । 
उरली ती भर घालुनी लितंब कुच् अति पीस ।। ६६४ ॥। 
१०॥ रु 


छिनकु उघारति, छिनु छवति, राखति छिनकु छिपाइ। 
सबु दिनु पिय-खंडिय अधर दरपन देखत जाइ ॥। ६ ६५॥॥। 


रात्ीं चुंबन घेताना नायकानं तिच्या ओठावर आपला दंश 
उमटविला आहे. नायिका दर्पणात बघून, कधी त्यावरूतन हात 
फिरविते, बोटांनी चाचपते. पुन्हा पुन्हा ओठात दाबून लपविते. असा 
तिचा स्मृतिचाछा चालू आहे ”. 


क्षण लपवी, क्षणि स्पर्श करी, दाबुनि अधरी राही । 
दिन भरि प्रिय खंडीत अधर ती दर्पोण लाजत पाही ॥ २६५ ॥। 
३ १५ 


मूह परवारि, मुडहरु भिजै, सीस सजल कर छवाइ। 
सौर उचे घूँटेनु तैं नारि सरोबर न्हाइ ॥ ६६६ ॥॥ 


नायक, नायिका जलाशयात नहात असताना तिच्या रमणीय हाल- 
चालीचं मित्नाजवक वर्णन करतो. “ गुडगे मोड्न ती जरा खाली 


_ झुकली आणि ओजढीनं अंगावर पाणी घेऊन तिन॑ आपल वस्त्र 


ओलूचिब केलं.” 


नारी न्हात परांत की लावण्यच मनचोर । 

जलवलयीं प्रतिबिब्चिता, नाजक करती कोर । 
वाकजिते गुडये जलीं, करांजली जलधार । 

सिचित वरक्षीं कामिनी तिजयी वस्द तुघार ॥ ६६६ ॥। 


ऋरै १०३ 








६६९७ 


भिजले चीर 


६६८ 


सज्जन स्नेह 


६६५९ 


तुझे नांव 


ढाल आग का एए 7 का या 


रसलीना २२३ 





कोरिं जदन कोऊ करो, तन की तयनि न जाइ। 
जलों भीजे चीर लौ रहै न प्यो लपटाइ ॥॥ ६६७ ।! 


विरहव्याकुछ प्रौढा नायिका आपल्या सखीला म्हणते. “कितीही 
उपाय केले तरी ही आग शमत नाही ग, चंदन, कापूर विज्ञणवात्धा 
या कशानंही ती शांत व्हायची नाही. प्रियकराचं भिजलेल्या 
वस्त्रासारखं पुलकित आलिगन लाभेल तेव्हाच ती शमेलू ”. 


केले किली साथास ग शमे न हा अनुताप । 

चंदन लेप न शांतवी, विश्षण केकिकलाप ।॥ 

अखेर एकच, उपाय हा शमबी जीव अधीर । 
भ्रियालिंगनीं भासते वेढित भिजले चीर ।। ६६७ ।॥ 


१० प्र 


चूटक न छांडतु घटत हूँ सज्जन-नेह गँभीरू । 
फीको परे न, बरु फटे, रँगयौ चोल-रँग चीरु ॥ ६६८ ॥॥ 


सज्जनांचा स्नेह कधीही आटत नाही. ऋणानुबंध तुटत नाहीत. 
पक्के रंग दिलेले वस्त्र फाटले तरी रंग विटत नाही. 


घटे न सज्जन स्नेह हा सुटतो नो अनुसंग । 
फादुनि जाई चोर ते, फिका न होई रंग ॥॥ ६६८ ॥। 


१७३ फ्रैर 


दुसह बिरह दारुन दसा, रहै न और उपाइ । 
जात जात ज्याँ राखियतु प्यो को नाउँ सुनाइ ॥ ६६९ ॥॥ 


नायिकेच्या विरह व्यथेच्ी सखी आलोचना करते. “ विरहानं तिची दशा 
अगदो दारुण झाली आहे. आता दुसरा कसलछाच उपाय उरला नाही- 
तुझ नाव घेताच मात्र जाता जाता तिचे प्राण परत येतात ”. 


दुःसह विर३ दारुण दशा न उरे उपाय आत । 
नांव तुझें ऐकतां परतती जाता जातां प्राण ॥॥ ६६९ ॥॥ 


फ् जर 


२२४ 


रसलीना 


अजल+5+++२+-355%5+++-+5८४४+-६६२२३४+++++०++२++-++++4> नस +++२२२२--६---- पैर 


६७० 


काजलले डोव्ठे 


९७१ 


कुरंग पाश 


६७२ 


कदंब केसर 


फिरि फिरि दौरत देखियत, निचले नैंक रहें न । 
ए कजरारे कौन पर करत कजाकी नैन ॥॥ ६७० ॥। 


परकीया नायिका गच्चीवर उभी राहुन, उपपततीला इकडे तिकडे 
पहात शोधित आहे. सखीछा ते चंचल डोल्ले कुणासाठी सैर भैर 
फिरताहेत हे ठाऊक आहे. तरी तिची चेष्टा करीत ती म्हणते, 
सख्रे तुझे हे डाकू डोछे काजक माखून, आता कुणावर दरवडा 
घालणार आहेत ? ” 


काजछ माखुनि लोचनें, धरुनी सावध मौन । 
आज कुठे ग॒ दरवडा घालूति डाकू दोन ॥। ६७० ॥। 


ः ररै 


को छूटयो इहिं जाल परि ; कत, कुरंग अकुलात । 
ज्यों ज्यों सुरझि भज्यो चहत, त्याँ त्याँ उरझत जा ॥। ६७१ ॥। . 


प्रोषितपतिका नायिका सखीला म्हणते, जो मनुष्य फासात फसलछा, 
तो सुटण्याच्या प्रयत्तात अधिकच गुरफटला जातो. कवी हरिणावर 
अन्योक्ति करून म्हणतो. । 


पाशातुनि कोणि सुटे न या, धडपड व॒था कुरंग। 
अधिकच गुंते तोडतां सुटत गुरफटे अंग ।। ६७१॥। 
१०४ ५३ 


अब तजि नाउें उपाव कौ, आए पावस-मास । 
खलु न रहिबो खेम साँ केम-कुसुम की बास ॥ ६७२ ॥ 


प्रोषितपतिका सखीला म्हणते, “सखे आजवर मला वाचविप्याचे 
तू अनंत उपाय केलेस पण उपयोग झाला नाही. आता असू दे. 
वर्षऋतूचे दिवस आले आहेत. कदंब फुलांचा सुगंध घेत जगणं 
आता मरा कठीण बाठत॑ ”. 


नांव नको नि उपाय ते, आला पादसमास । 
सहज नसे ग राहणें घेत कदंब सुवास ॥॥। ६७२॥। 
है 3४ ६० 





६७३ 


मोतीवेल बुगडी 


६७४ 


चंदेरोी छाया 


र७ए्‌ 


मुलखाचा राग 


5 अल आता ता ५ गा 


रसलीना २२५ 


लसे मुरासा तिय-स्त्रवन यों मुकतनु दूृति पाइ । 
मानह परस कपोल के रहे स्वेद-कन छाइ ॥॥ ६७३ ॥। 


तिच्या कानातील चमकदार मोतीवेल बुगडी, त्या सुंदर मुलायम 
गालांना सारखी कुरवात्ठीत असल्यामुत्ठे, त्या स्पर्शानें ति्चं अंग 
पुलकित होऊन गालावर घमंबिद्यी महिरप उतरते. 


सोतिवेल बुगडी रुछे, कुरवाद्ठी अलमाल । 
पुलक स्वेद कण रंजिता खुलती दोन्ही गाल ।॥ ६७३॥ 
३ १०३ 


मिलि परछाहीं जोन्ह सो रहे दुहनु के गात । 
हरि राधा इक संग हीं चले गली महि जात ॥ ६७४ ॥। 


गललीमध्ये कुठं चांदण पडलेल आहे तर कुठं अंधारछाया आहे. 
सखी सखीला सांगते. शाम आणि राधा एकत्र बोल्शीतूृन जाताना 
कुणालाच दिसले नाहीत. ते एकएकटेच जात आहेत वाटलं. 
कारण छायेत शामछबी विलीन व्हायची आणि राधा एकटीच 
दिसायची आणि चांदण्यात गौरांगी राधा मिसक्बून जायची तो 
शामही एकटाच वाटायचा “. 


छाया कोमुदि झांकती उजछ्ठि देह अनुरुप । 
पा्णदीतुरनि चालता दृश्य दिसे अपरुप । 
चांदण्यांत ये सावली, बिरे सावढा रंग । 
सावलीत ये चांदणें राधा माधव रंग ।॥ ६७४ ॥॥ 


१2५ १४ 


विधि, बिधि कौन करे ; टरे नहीं परें हूँ पानु । 
चिते, किते तें ले धन्यों इतौ इतें तन मानु ॥ ६७५ ॥। 


सखी मानिनी नायिकेला म्हणते.  तुझा राग अगदी मुलूखावेगव्ठा 
आहे बाई, तो तुझ्या कितिदा पाया पडला तरी तुझा राग काही 
ओसरला नाही. एवढा मोठा अहंकार या इवल्याशा नाजुक देहात 
कसा ग मावतो ! ” 


पाया पडताहि ना सुठे सखे घातवली आण । 
काया नाजुक, एवढा कसा मावतो सान ॥॥ ६७५ ।। 


१७ ,.. 7 





२२६ रसलीना 
६७६ मोर चंद्रिका, स्याम-सिर चढि कत करति गुमानु । 
लखिवी पाइनु पर लुठति, सुनियतु राधा-मानु ॥ ६७६ ॥ 
मोरचंद्रिका अग मोरचंद्रिके ! तुला श्रीकृष्णानं डोक्यावर धरलं, म्हणून एवढा 
अभिमान बाछगू नकोस ! तू केव्हा तरी राधिकेच्या पायावर 
पडशील है लक्षात असू दे, तिचा मान तुझ्याहुन मोठा आहे. 
ती शामसुंदराच्या हृदयात बसलेली आहे. 
मोर चंद्विके शाम शिरीं धरिसि उगा अभिमान । 
पायीं पडशिल राखितां, राधा सखिचा मान ।। ६७६॥। 
2२ ०५ 
६७७ चिरजीवो जोरी, जुरे क्‍यों न सनेह गँभीर । 
को घटि ; ए वृषभानुजा, वे हलधर के बीर ॥ ६७७ ॥॥ 
चिरजीवी राधिका स्वभावानं हडट्टी तर श्रीकृष्ण अति खट्बाछ. एकदा 
राधा रुसून बसली. कृष्णानं तिता समजावरू पण तिचा मान 
काही उतरेना. तेव्हा श्रीकृष्णी राग धरून बाजूला बसले. 
दोघेही हटवादी कुणीच कुणाशी बोलेना. त्या दोघानांही हस- 
विण्याच्या उद्देशानं एक चतुर गोपी त्यांच्या कानी जाइल एवढ्या 
मोठयानं॑ म्हणते. / अग यात कोण कुणाल हार जाणार व 
दोघंही आपापल्यापरी थोर आहेत. ती आहे वृषभानुजा आणि 
ते आहेत हलधराचे बंधू. असर हे युगुल चिरंजीव असो! 
वृषभाची अनुजा व हलधर हे वृषभाचे बंधू. मग पशुवृत्ती कशी 
सुटावी? “ क्‍ 
चिरजीवी हो युगुल हे, जुत्ठे न स्नेह गंभीर । 
हटवादी वृषभानुजा, हलधर अनुज अहीर ।॥ ६७७ ॥। 
है १०4 
६७८ ओर गति, और बचन, भयो बदन-रँगू औरु । 
द्योसक तें पिय-चि चढी कहें चढें हूँ त्यौरु ॥ ६७८ ॥। 
अंग अंग बोलकें सखी म्हणते “गडे तुझा एकंदर रंग ढंग, मुख तेज, बोलण्यातील 


मार्दव, हे सर्वे, तू भिवया चढवृन्त बसछीस तरी मुखर होऊन 
सांगतात की कुठ तरी पाणी मुरतंय, आणि कुणाच्या तरी 
चित्तात तुला अधिवास मिछालेला आहे ”. 


बोल आगे, ढंग हा गालीं रंग गुलाल । 
चढविसी भिवई तरि कछ्ठे, चोरा चित्त बहाल ॥ ६७८ ॥ 
फर हे भर 





६७६९ 


सहज श्रृंगार 


६८० 


कांति वलय 


६९८१ 


श्रीकृष्णाभास 


लिए फसल आरा जाना की न 


रसलीना २२७ 





बेंदी भाल, तंबोल मुँह, सीस सिलसिले बार । 
दग आँजे, राजे खरो एई सह सिगार ॥ ६७९॥ 


नायिका स्‍नांत होऊन, सहज शुंगार .करून बसली आहे. सखी 
तिच॑ वर्णन करूत नायकाच्या भेटीची उत्सुकता वाढवते. 


भालीं कुंकुम तांबुल मु्खी, ओला कुंतल भार । 
अंजन नयनी साजतो, तिला सहज श्रृंगार ॥। ६७९ ॥। 
भर जै 


अंग-अंग-प्रतिबिब परि दरपन से सब गात । 
दुहरे, तिहरे, चौहरे भूषन जाने जा ॥। ६८० ॥ 


सखी नायिकेच्या नितक अंगाचं वर्णन करून नायकाच कुतुहल 
जागविते. “ तिच्या नितक अंगसुवर्णाचं व अवयवाची प्रतिबिबे 
परस्परावर पड़्न दर्पणासारखी कांतिवलूये निर्माण होतात आणि 
त्यामुत्ध॑ अंगावरील आभूषणं एका जागी अनेक वाटतात *. 


अंग बिलोरी आरसा, नितव्ठ कोवत्ठे लिब । 
अगणित दिसती भूृषणें पडे बिब प्रतिबिब ॥॥ ६८० ॥। 


पैर १०३ 


सधन कुंज-छाया सुखद सीतल सुरभि-समीर। 
सनु है जातु अ्जों वहै उहि जमुना के तीर || ६८१ ॥ 


श्रीकृष्ण सथुरेला गेल्यानंतर, विरहकातर गोपिकांचा शोकसंवाद-- 
“४ सख्यांनो, श्रीकृष्ण गोकुछातून गेले, तरी त्यांच्या पदरजांनी पावन 
झालेल्या या गोकुछ वृंदावनाच्या परिसरात, अजूनही त्यांचा भास होतो 
आहे 77 है 


सोडनि जाई गोकुछा, सरला रास विलास । 
आठवितां सनमोहना अज़ुनि होय तो भास ॥ 
रमतें मन क्रिडास्थक्वीं, कदंब यासुना तौर । 

सधन कुंजछायेत वा सुखद सुगंध समीर ॥॥ ६८१ ॥। 


्ज भर 


२२८ 


६८९ 


झाक झरोका बाई 


रे 


नको 5, नको ने 


इ्टड 


रसलीना 


मोहि भर", री्षि है उच्तकि झाँकि इक बार । 
रुप-रिझावन हारु वह, ए नेना रिश्लवार ॥ ६८२ ॥। 


नायकाला प्रत्यक्ष पाहिल्‍्यावर, त्याव्या सौंदर्याने ती मोहित होईल 
आणि तिच्या मनात प्रेमोदभाव होईल या हेतून॑ं सखी म्हणते, ' त्याला 
एकदाच पाहिल्यानंतर तू देहभान विसरशील, अशी मला खाती आहे. 
एकदा त्या झरोक्यातूत वाकून बध तरी, आज तो इकडे आलेला आहे”. 


पहा झरोका झाकुनी एकदांच ते रुप । 

एका ठाथों नांदती गुणकीर्ती अनुरुष ॥। 

पुरा भरवसा सखे मसला, सदन मनोहर देह । 
गणग्राही डोछे तुझे सहज लाविती स्नह ॥। ६८२ 0 


१०६ १५ 


भोहन त्रासति, मुँह नटति, आँखिनु साँ लपटाति । 
ऐंचि छडावति करू, ईंची आगें आवति जाति ॥ ६८३ ॥। 


परकीया नायिका, पहिल्यानं नायकानं हात धरताच जी हालचाल व 
अविर्भाव दाखविते, त्याचं वर्णन सखी सखीजवक करते. “ तिचा हात 
धरताच भिवयांनी भीती दाखवित, तोंडानं, ' नको$ नं _ म्हणत डोल्ठयांनी 
देह वेढते हात ओढीत सोडबीत स्वत:च झोक पुढ़े जाऊ देते. “ 


भित्रई भिववित वाकडी, वदनीं उहुं उहूं बोल । 

डोछे भिडवित बोलतां हात देतसे झोल ॥॥ 

येत जबब्ठ ती ह॒व्ठु हठूं सोडबीत मणिबंध । 

मला न अवडे, जा, नको भलता सलता छंद ॥। ६८३ ॥। 


ऋ है 


रुक्यौ साकरें कुंज-मग करतु झाँझि झकुरातु । 


- मंद मंद मारुत-तुरुंगु खूँदतु आवतु जातु ॥। ६८४ ॥ 


निराश क्लेशा 


विप्रछब्धा नायिका संकेत निकुंजात, नायक न भेटल्यामुत्ठे निराश झाली. 
तिला तो सधन कुंज, आणि मंद शीतल वात अतिदु:खदायी वाटू छागला. 
घोडाच्या टापाखाली देह तुडविछा जावा, असा तो समीर तिला 
तुडवीत आहे असं वाटलं. 


सखि संकेत निकुंजि या, घनतम वाट निरुंदा। 
वाहत मंद समीर तुरंग, तुडवित देह कबंध ॥॥ ६८४ ॥॥ 


१७३ भर 





रसलीना ा छा श्र के 


_____ ७0७ _॒_॒_ ३ इ $ $$इ४ ॒ीी __[_॒_ ौन्‍््व्नि,;ा---+्++7््8)प7+घ8/ 


क्८ण५ 


लवंगफल 


६८६ 


झलबंती 


६८७ 


नजरबंदी 


जदपि लॉग ललितौ, तऊ तूँ न पहिरि इक आँक । 
दा साँक बढिये रहै, रहै चढी सी नाक ॥| ६८५ ॥। 


क्रोध आला असता स्त्रिया आपल्या अंगावरील दागिने उतरून टाकतात. 
मलीन वस्त्रे परिधान करतात. पण नासिका भोंडी ठेवणं सौभाग्यदृष्ट्या 
वर्ज्य आहे म्हणून त्यावेल्ली एखादी लवंग नाकात खोचतात- शठ नायक 
गोड गोड बोलन तिला झुलवीत आहे. तो तिच्या लवंगफूल घातलेल्या 
नासिकेची प्रशंसा करतो, “ तुझ्या नासिकेत हे लवंगफूल शोभून दिसत॑ 
खरं, पण मला वाटतं ते तू घालू नयेस. तुझ्या नाजुक चाफेकछीसा रख्या 
नाकाच्या पड्य्यांना ते झेपत नाही. ते नेहमी चढल्यासारखं वाटतं, 
आणि खरोखरीच शंका येते की खरोखरीच हिचा राग नुसता नाकावरच 
आहे 43) है 


लवंग फूल सुशोभिता नासिक सुंदर देह । 
चढलें भासे तें सदा, येत मनीं संदेह ॥॥ ६८५ ॥॥ 


ज भर 


बरजैं दूनी हठ चढ़े, ना सकुचे, न सकाइ । 
ट्टत कि दुमची-मचक, लचकि लचकि बचि जाइ ॥ ६८६॥१ 


अज्ञातयौवना झुल्यावर बसून पाय मारीत सारखी झोके घेते आहे. 
सखी, तिला असला अवखब्छपषणा करू नकोस म्हणून अडविते तरी ती 
दुप्पट उत्साहानं दुमची घेत वर वर झोका चढविते. तिच्या हट्टी स्वभावाचं, 
तिच्या सूक्ष्म कटीच॑ सौकुमार्य आणि लचक व नवयौवन सुलूभ अल्लड 
पणाचं, सखी कौतुक करते. 
झोके घेई झरझरा,-निर्भव ती निस्‍्संग । 
पदर फडफडे वरि उडें, उधडे पाहित अंग १॥ 
लूवचिक लवते चारुता, लूचकत दुमची घेत ।॥ 
तुटेल कंबर वाटते झुलवती झुलकेत ॥। ६८६ ॥॥ 

जद १०४ 


कर समेटि कच भुज उलटि, खऐं सीस-पटु सारि। 
काको मनु बाँध न यह जूरा बाधन हारि ॥ ६८७ ।। 


नायिका अंबाडा बांधीत असता तिची मनोहर हारहूचाल पाहुन नायक 


सस्‍्वगत म्हणतो, “ उलटया भुजा करून, हातांनी केस सावरून विचरीत 
पदर खाली घरंगछलेली, केसांचा आंबाडा बांधणारी ही मनमोहिनी 
कुणाला भुरव्ठ पाडणार नाही. 
भुजा उलट धरि, कुंतल विचरि पदर सारुनि दूर । 
बेणी बांधित बांधते, नजर, गुंतवी ऊर १। ६८७ ३ 

भर ६७३ 


२३० 


रसलीना 


व नल नल रपट जन व सनम 4 सनक न नकल रन मर +न्‍प पान + पा 


६८८ 


कांटेरी देह 


६८९ 


निल्े उन्ह 


के 


सुसंगला 


पूछे क्यों रुखी, परति, सगि बगि गई सनेह। 
मन मोहन-छबि पर कटी, कहै कंट्यानी देह ।। ६८८ ॥। 


उपपती नायकालछा पहाताच नायिका रोमांचित झाली आणि तिच्या 
भालावर धर्माबिदू महिरले. सखीनं असं काय ? विचारतांच ती उदास 
रुक्षतेनं काही तरी सांगून मनातली गोष्ट टाछते. पण तिचा हा आविर्भाव 
जाणून सखी म्हणते, ” अग त्याला पहाताच त्‌ स्नेहानं चपचप भिजलीस 
मग अशी रुक्षतेन का बोछतेस ! तू त्या मनमोहन रुपाला भाकलीस 
हे तुझा हा काटेरी देहच बोलतो आहे. ” 


रुक्ष बोलसी कां सखे, चितन तें दिनरात । 
अंग अंग हे जाहलें, स्चेद बिदु कण स्नात ।। 
सनमभोहन छबि पाहतां, उरि दाटला स्नेह । 
अंतरंग उधडे करी हा काटेरी देह ॥। ६८८ ॥ 


श्र १५ 


सोहत ओढ़ें पीत पट स्याम, सलौनें गात । 
मनो नीलमनि-सैल पर आतपु परयोौ प्रभात ॥ ६८९॥ 


सुंदर शामल देह, पीतपट शोभत, सरता रात । 
नीलमणी शेलावर जणु को उगये ऊन्ह, प्रभात ।। ६८९ ॥॥ 
र्र ६७४ 


भाल लाल बेंदी, ललन, आखत रहे बिराजि। 
इंदुकला कुज में बसी मनो राहु-भय भाजि ॥ ६९० ॥ 


नायिका स्तानपूजन करून बसली आहे. तिच्या भालावर छाल ट्व्ठा 
जागलछा असून काही अक्षताही चिकटल्या आहेत. सखी त्या शुचिभूति 
सोंदर्याचं वर्णन करते. “ भालावरीछ छाल तिलक आणि त्यावरीलू 
अक्षता अशा दिसतात की जण  चंद्राच्या कछा राहृच्या भितीनं मंगढ्ठाच्या 


3 


आश्रयाल्षा आल्या आहेत. ” 


भालीं कुंकुम अक्षता, राह भयें भयभीत । 
इंदुकला लपली गसे, संगल प्रहीं पुनीत ।। ६९० 
ज्र है च 


यम कम कक 


8 मल लइललक अल कु श ही गज ीफ्रिवा काका अमन से न आए 


'रसलीना २३१ 





६९१ 


गुलूछडी 


६९२ 


गर्भकांति 


६९३ 


ओले सौंदर्य 


अग अंग छबि की लपट उपटति जाति अछह । 
खरी पातरीऊ, तऊ लगे भरी सी देह ॥ ६९१॥ 


सखी नायिकेच्या देहद्यतीच वर्णन नायकाजवछ करते. ' तिच्या अंगांगाची 
झव्ठक परावरतित होऊन वाढल्यामुद्ं ती सडपातछ असली तरी रसरशीत 
भरल्यासारखी वाटते . 


झलक उजढ् नित अंग तें नितव्ठ गोर सुकुमार । 
सडपातत्ठ चण कामिनी देह दिसे भरदार ॥॥ ६९१ ॥। 


ज्रैर है 


दग थिरकोंहें, अधखुले, देह-थक्कोंहें ढार। 
सुरत सुखित सी देखियति, दुखित गरभ के भार ॥। ६९२ ॥। 


कुणा गर्भवतीच॑ वर्णन कवी रसिकतेनं करतो. “ गर्भभारानं दुःखित जड 
अर्धे उचडे डोछे, देह शिणलेला, अशी ती सुरतरंगाच्या. थकव्यानं 
सुखावलेली रमणी या गर्भेकांतीनं किती खुलून दिसते | . 


भारवतो बहुदुःखिता, सुरतसुखी रतिरंग । 
लोचन स्थिर अति थकित ते गर्भरेशमी अंग ॥। ६९२ ॥। 


ज्र १३६ 


बिहँसति, सकुचति सी, दिए कुच-आँचर-बिच बाँह । 
भीजें पट तट को चली, नहाई सरोबर माँह ॥| ६९३ ॥। 


स्नान करून ओलेत्याने जलाशयातून बाहेर येणान्या नायिकेची तनुशोभा 
नायक रसिकतेनं मित्राला सांगतो. “ सरोवरात स्नान करून ओलेती 
किनान्यावर येत असता, तिन॑ कुचावरून आडवे हात बांधून घेतले. 
संकोचानं इतस्तत: पाणी उडवीत व आपले प्रतिबिब तरलित करीत 
ती विरलूवसना ओलेती तिरावर आली “. 


सावरीत चिर ये तिरीं, छगबग ओलीचिब । 
जलवलयों तें गोरटें तरल दिसे प्रतिबिब ॥॥ 
अलिकुलपुंज कलक तें सलिलीं रक्त सरोज । 
भिजल्या पदरों झांकते भुजबंधांत उरोज ॥॥ ६९३ ॥ 


१० १०४ 


२३२ 


६९४ 


गुलाब-गंधिता 


६९५७ 


सुबर्ण चंपक 


६९६ 


गौरद गये 


रसलीना 


बरन, बास, सुकुमारता, सब विधि रही समाइ । 
पंखुरी लगी गुलाब की गात न जानी जाइ ॥ ६९४ ॥। 


सखी, नायिकेची तनुलालिमा, सुगंधा आणि सुकुमारिता इत्यादी वर्णन 


करून नायकाला सांगते, / तिच्या देहाला चिकटलेल्या गलाबाच्या 
पाकल्या वेगछ्या दिसून येत नाहीत. गुलाबाचा सुगंध व सौकुमार्ये 
तिच्या देहाशी तद्गप झाले आहेत 


प्रीति सुगंध सुकुमारता, सुबर्ण रमणीरंग । 
गुलाब पाकढ्ी वेगव्ठो दिसे न मीलित अंग ॥॥ ६९४॥। 


१३३ १०५४ 


रंच न लखियति पहिरि या कंचन से तन, बाल । 
कुँभिलानें जानी परे उर चंपक को माल ॥॥ ६९५॥ 


नायिकेच्या सुवर्णकांतीची सखी प्रशंसा करीत म्हणते. “ तिच्या कांचन- 
कायेवर सोनचाफ्याची माछ स्पष्ट दिसनच येत नाही इतकी तिच्या 
सुवर्णकांतीत मिसत्ून जाते. मात्ठ कोमेजल्यानंतरच तिच अस्तित्व 
कव्ठन येते 


दिसे न कंठी घातला, कांचन तनु सुकुमार । 
कछ्ठेल कोमेजतां उरों लोछत चंपक हार ॥॥ ६९५॥। 
३२ १०4 


गोधन, तू हरष्यो हियें धरियक लेहि पुजाइ । 
समझि परेंगी सीस पर परत पसुन के पाई ॥। ६९६ ॥ 


कुणा व्यक्तीचा सन्‍मान झाल्यावर (पद्मश्री मिव्ठाल्यावर ) ती व्यक्ती 
उगाच अभिमानानं मिरविते. गोवर्धनावर अन्योक्ती करीत कवी 
म्हणतो, “ हे गोवधना ! क्षणभर मनांत हित होऊन थोडा वे त्‌ आपल 
पूजन करवन घे. पण त्यानंतर थोड्याच अवकाशात त्‌ पशंच्या पायी 
तुडविला जाशील, तेव्हा या बहुमानाचं सुख तुला कछेल ! / 


गोवर्धन, पद पूजिता, गवित होसी काय । 
गोसय गिरि शिर तुडबिती वनीं पशूृचे पाय ॥। ६९६॥। 


१०4 3३ 


 रसली ना २३३ 


_  फफचफकखकछक्‍छझछझछझछझआछ छू  क्‍हऑअीििययओण"भतजम7++_ _ ++++++४+/४/+:+++::/+5+5 


६९७ 
...पुलिन लीला 


६९८ 


लावण्याची छूट 


६९९ 
चित्ररमणोी 


महुँ घोवति, एडी घसति, हसति, अनगवति तौर । 
धसति न इंदीबरनयनि कालिंदी के नोर ॥ ६९७॥। 


नायिका यमुना स्तान कराय्रछा आछी आहे. नायकही तिथे आलहेला 
आहे. ती उगाच किनाय्यावर रेंगाछुत आहे. पाण्यात शिरायला मुद्दामच 
विलंब लावीत आहे. नायकाला बधण्यासाठी उगाच ती रावर ही टंगत्ठ- 
मंगठ, चाल आहे. हे तिचे मनोवांछित व त्यानुस।र घडणारी हालचाऊक 
सखी सांगते. 

सुख मार्जित, कांध हासते, कांधि ती घासत टांच । 

रेगाठठत तिरावरी चाढठा करो उगाच । 

किरण नेसका साधते, चोरनजर अविनीत । 

शिरे न इंदीवर लोचना कालिदी जलि शीत ॥॥ ६९७ ।॥ 


फ्रैर ज 


बढत निकसि कुच-कोर-रुचि, कढत गौर भुजमूल । 
मनु लुटि गौ लोटनु चढत, चोंटत ऊँचे फूल ॥ ६९८ ॥। 
नायकान नायिकेला उंच वृक्षावरील फूल तोडताना पाहिलं. हात उंचावून 
आणि हनुवटी पुढे करीत आणि कलता वाक घेऊन ती फूल तोडीत होती. 
पाठीला वाक मिह्ठाल्यामुले वक्षाचा टणक उभार, आणि अंचल सरल्या- 
मुल्ठे तिचे बाहुमुछ मंदोदर व नाभिकमल दुग्गोचर झालं. हे कमनीय 
दृश्य पाहुन नायक वेडावछा. तो आपली चित्तावस्था सखीला सांगून 
तिच्या भटीची उत्कंठा प्रगट करतो. 
तोडित कलती कोर ती उंचावरले फूल । 
उचलि चिबुक तव्ठवे वरी मान गढ्त दुकूल ।। 
उठुनि दिसे कुच कोर तो, कांतिगोर भुजमूल । 
सर पदर संदोदरी ब्रविवली पाडित भूल ॥। ६९८ ॥| 

जद पर 


अह्े, दहेंडी जिनि धरे, जिनि तूँ लेहि उतारि । 

नीक है छीकें छवे, ऐसेई रहि, नारि॥ ६९९ ॥। 

शिक्यावर दहीहंडी ठेवताना नायिकेची हालचारू नायकाला अतिशय 
मोहक वाटली. त्या अवस्थेच॑ रम्य चित्र थोडावेत बधावं म्हणून तो 
तिला म्हणतों, “ अग ती दह्याची दुतली शिक्यावर ठेऊ नकोस, तशीच 
ब्क काही वेढ् उभी रहा. लोभस चित्र माइया मनावर कोरून घेऊ 
दुधली तो शिक्यावरी, भुजा, उभारुनि ऊंच । 

उतरि न 8वी गोरटी, आवरी दुग्धप्रपंच ॥। 

असुं दे दुधली तिथेच ती राही उभी तशीच । 

चित्ररमणी तूं भासशी, शिल्पाकृती नवीच ॥। ६९९ ॥॥ 


१2 १० 





२३४ रसलीना 
ाभफ383प3हह्भभाभाजणजडजडज--+-+नन्‍नहनह-हन्‍-ह#ह.0क्‍0...  __॒__॒_ 
७०० नहाइ पहिरि पटु डटि, कियौ बेंदी-मिसि परवानु । 
दग चलाइ घर को चली बिदा किए घनस्यामु ७०० ॥ 


सलील स्नान नायिका यमुना स्नान करते आहे. कृष्ण मुरली वाजवीत वाकड्या 
. डोल्चांनी तिच्याकडे पहातो आहे. स्नान करीपर्यत दोधांच्याही दृष्टीचा 
प्रणयलपंडाव चालू होता. नायिकेला वाटल त्याचं इथं उभं रहाणं बरं 
नव्हे. आणखी इतरही गोपिका नदीवर येतील. या शंकेन तिन॑ वस्त्र 
नेसल्यावर बिंदी लावपण्याच्या बहाण्यानं, श्रीकृष्णाला प्रणाम करून 

तिथून निघुन जाण्यासाठी डोछचांनी खुणावलं ”. 


कालिदोीर्जाल राधिका, पुलिनि उभा भ्रीरंग । 

न्हाउन नेसे वसन ती, चतुरा झाकित अंग ॥। 

कर उचलनि करि प्रणाम ती, कुंकु लाविता भालि । 
खुणवि लोचनें जावया तिथूनि दूर वनमालि ॥| ७०० ॥। 


१३२ र 


७०१ म्वाँ हैहों, त्याँ होडँगौ हाँ, हरि अपनी चाल । 
. हढु न करो, अति कठिनु है मो तारिबौ, गुपाल ॥। ७०१॥। 


मी पापी इरसारू कुणी भक्तकवी श्रीकृष्णाछा अतिशय सुकुमार समजून भावविव्हलतेनं 

४४ .. म्हणतो. “ कृष्णा, मी ३रसाल पापी आहे. मरा तारणे तुम्हाला अतिशय 
कष्टदायी होईल. तेव्हा हे कार्य तुम्हाला झेपणार नाही. तेव्हा हे प्रभो, 
तुम्ही वृथा श्रम घेऊन माझा उद्धार करू नका ”. 


कठीण अति मज तारणें, पापी मी इरसालू। क्‍ 
नका शिणवुं अपुल्या जिवा, ताराया गोपाल ॥ ७०१॥। 


हि नर 


७०२ परसत पोंछत लखि रहतु, लगि कपोल के ध्यान । 
कर ले प्यो पाटल, बिमल प्यारी-पठए पान ॥ ७०२॥ 
गोविंद विडे नायिकेनं नायकाकडे गुलाबपाकलछचात गुंडाछ॒लेले गोविंदविडे प्रेट 
म्हणून पाठविले. नायकाला, त्या गुलाब पाकछ्या पाहुन तिच्या दोन्ही 
कपोलांची व ओठस्पर्शाची सुखद आठवण झाली. तो ते विडे नुसता 
कुरवातठीत रहातो. ' 


कलौदार तें कोंबल्ठे नागवेलिचें पान । 
: गोविदविडा पाठवी बांधुनि प्रेमनिधान ॥। 
पुसत ह॒ल्ठूं करि परवसे, मृक चेतवी काम । 
गुलाब पाटलू, आठवीं कपोलस्पशे मुलाम ॥। ७०२॥ 


रे १३ 


रसलीना २३५ 





७०३ 


शेजेची कामिनी 


9० 


. कृष्णाभिसार 


3०५ 


लाजवंती 


बामा, भामा, कामिनी कहि बोलो, प्रानेश । 

प्यारी कहत खिसात नहिं पावस चलत बिदेस ॥| ७०३ ॥। 

नायक वर्षाऋतूत विदेशी जायला निघतो आहे. नायिकेला ' प्रिये छाडके ' 
असे संबोधन तो धीर देतो. “ प्रिये ' हा शब्द ऐक्‌न नायिका म्हणते, 
“हे प्राणेश्वरा ! तुम्ही मल प्रिये  म्हणन यावेव्ठी तरी दुखक नका. 
भांडखो र, स्वार्थी, शेजेची बाइल काय वा्टेल ते म्हणा ! या वर्षाऋतूत 
आपण दूर विदेशी जायछा निघालात, तेव्हा जाते वेव्ठी प्रिये' म्हणून मला 
का छछ्ठता ! वास्तविक असं संबोधताना तुमच्या मनाला काही वाटायलछा 
हवं ! मी प्रिय असते तर या वर्षाकालात असे सोड्न गेला नसता. 
त्यापेक्षा मनात अन्‌ ओठात अंतर न ठेवता सरक् ' शेजेची कामिनी ' 
म्हणून खुशाल निघन जा. ” 

ऋर होउनी चालला, लागतांच बरसात । 

जातिल उड़नी प्राण हे तव्ठमव्ठता दिनरात ॥। 

वासा, भामा, कामिनी, म्हणा प्रणयिनी, हर । 

“पिया  म्हणुनि कां टोचतां सोड़नि जाता दूर ॥ ७०३॥। 


१०६ जर 


उठि, ठकु ठकु एतौ कहा पावस के अभिसार । 

जानि परेगी देखियो दामिनि घन-अँधियार ॥ ७०४ ॥। 

नायिका पावसाढ्ी रात्री कृष्णभिसार करूत संकेत स्थव्ी जायला निषते. 
काठ्ी साडी ती नेसलेली आहे. अभिसाराला उशीर झाला म्हणून सखी 
घाई करीत तिला म्हणते, चल गडे, तुझा शृंगारसाज लौकर आटोप 
नाही तर वेढ् चुकेल. पावसाछी अंधारी रात्र आहे. काछे ढंग चहुकड़े 
जमून आले आहेत. त्यातून तू कुणाला दिसलीस तर वीज चमकल्याचा 
भास होईल एवढंच ! 

चल बाई ग लौकरी, पाहिल आतुर वाद । 

कछे न कोणा पाहुनी असुं दे आता थाटद ॥। 

पावसांत प्रियमीलना, जरि काछा अभिसार । 

तरि बिजली परि भासशी भंवति सघन अंधार ॥। ७०४ ॥॥ 


ज्र ' १०५ 


कवा आवत ईहि गली रहाँ चलाइ, चले न । 

दरसन की साध रहै, सूधे रहें न नेन ।। ७०५ ॥। 

परकीया नायिका डोठ्ठे भरून नायकालरा पहाण्याच्या आशेनं उतावीछ 
झाली आहे. पण लणज्जेमुदं ती आशा मनातल्या मनातच राहते. 

बघत रहावें सारखें मुख तें पुरे न आस । 

दृष्टभेट होतांच ती कंप सुटे देहास । 

काय करूं सखि विवश हे लोचन येति न तोंच । 

बर उचलेना पापणी उरी लाज संकोच ॥॥ ७०५॥॥ 


ज १०३४ 


र्रे६ 


रसलीना 





3०६ 


बेसर मोती 


9०७ 


चंद्रवात्स्यल्य 


७०८ 


गावगोर 


बेंसर मोती, धनि तुहीं ; को बूझै कुल, जाति। 
पिबो करि तिय-ओठ कौ रसु निधरक दिन राति ॥ ७०६ ॥ 


नायक नायिकेवर अनुरक्त झालेला असून, तिच्या अधरपानासाठी 
आतुर झाला आहे. तिच्या ओठावर रुछ॒णाय्या बुलाक मोत्याचा त्याला 
हेवा वाटतो. तो आपुल्ी असूया नायिकेला व्यक्त करतो. 


(बेसर ) बुलाक मोती धन्य तो, कुणि न विचारी जात । 
अधर मसाधुरो चाखतो धीटपणें दिनरात ।। ७०६॥। 


ज १2३ 


तिय-मुख लखि हीरा-जरी बंदी बढे बिनौद । 
सुत-सनेह मानो लियो बिधुप्रन बुधु गोद ॥॥ ७०७ ॥॥ 


सखी नायकाजवद्ठ नायिकेच्या हिरेजडित बिंदीची उत्ट्रेक्षेन॑ प्रशंसा करीत 
नायकाला भेटीची अनुकूल वेद्ध सुचविते. “ तिच्या भालावरील जडाव 
बिदीची अप्रतीम शोभा पाहुन कुणाछा आनंद होणार नाही? जणु 
काय पृत्रवात्स्यल्यानं चंद्रानं बुधाला आपल्या अंकावर घेतल आहेस 
वाटत॑. ह 


हिराजडित बिदी मु्खी पाहुनि हो आनंद । 
जणुं घेई अंकावरी बुधवात्स्यल्यें चंद्र ॥| ७०७॥॥ 
जद १७४ 


गोरी गदकारी परें हँसत कपोलनु गाड । 
कैसी लसति गवाँरि यह सुनकिरवा की आड ॥ ७०८ ॥ 


कृष्था ग्रामीण सुंदरीच्या निरागस सौंदर्याचं रसिक वर्णन करतो. 


हसे निरागस गोरटी, गावगौर भरदार । 
खब्ठी पडे गालीं सजे सोनबिदि जरतार ॥। ७०८ ॥ 


े द ् 


ददड-<- 2८203. 3-5. .5 5८८ %८-२७- ू ०2०00 म आम जल ग 


रसलीना 


२३७ 


न  नन--ननन-स-ननननननिनिनितान न नल न तन नानी लिया लत नितिन िनितननननिलनताल ख 


७०% 


विपरीत रीत 


3३१० 


रणरंग 


3११ 


रणधंय 


जौ लॉ लखों न, कुल-कथा तो लॉ ठिक ठहराइ । 
देखें आवत देखि हीं, क्यों हूँ रहो न जाइ ॥। ७०९ ॥। 


उच्च कुलातीरू आचरण, कुललाज, इत्यादी उपदेश करणात्या सखीला 
नायिका म्हणते, “ कुलाचरण, रीतभात, लोकलाज, याची पत्नाज तोवरच 
चालते, जोवर त्याल्ला बघितलं नाही. एकदा ते रूप पाहिलुं, की सारी 


रीत सुटते विपरीत वाग्रण्यातच आनंद वाटतो. 


दृष्टि पडे ना जोंवरी पाव्ठित मी कुलरीत । 
पहातांच परि एकदां, घडे सर्वे विपरीत ॥ ७०९ ॥। 


१३६ है ३३ 


सामाँ सेन, सयान की सब साहि के साथ । 
बाहुबली जयसाहिजू, फते तिहारें हाथ ॥| ७१० ॥। 


कवी राजा जयसिंहाच्या रणचातुरीचं वर्णन करतो. 
संगरांत रणचातुरी, असो सेन्य चतुरंग । 


बाहुबली जयशाह हो विजयशालि रणरंग ।। ७१० ॥। 
१० भर 


याँ दल काढे बलक तेँ तें, जयसिह भुवाल । 
उदर अधघासुर कें परे ज्यों हरि गाइ गुवाल ॥॥ ७११ ।॥ 


जयसिहाचे रणघेर्य. 


अरिघेरांतुनि सोडवी सेना जयभूपाल । 
अघासुरी उदरांतुनी जेंवि गाइ गोपाल ।। ७११॥॥ 


१0 १ 


२३८ रसलीना 


3७१२ घर घर तुरकिनि, हिंदुनी देति असीस सराहि। 
पतिनु राखि चादर, चुरी तें राखी जयसाहि ॥ ७१२॥ 


विजयशालित्व विजय शालित्व. 


धरांघरांतुनि तुरकिनी, हिंडनि देति अशीश । 
राखिसि चादर, बांगडी जयसिहा नतशीश ॥। ७१२॥ 
२ १० 


७१३ हुकुम पायि जयसाहि कौ, हरि राधिका-प्रसाद । 
करी बिहारी सतसई भरी अनेक सवाद ॥ ७१३ ॥। 


उपसंहार कवी या सतूसईचा उपसंहार करताना म्हणतो, “ जयसिंह नृपाच्या 


आदेशानं आणि हरि-राधिकेच्या असादान, ही नवरसरुची सतसई 
बिहारीनं रचली आहे ”. 


भ्रसाद हा हरिराधिका, दे जयनुपआदेश । 
रची बिहारी सतसई नवरसरुचि संदेश ।। ७ १३॥। 


१2३ ३ 


- अआ छः 


हट 7 2 १7 हु आजपर, रतन 4 


कट: 
४५4०५ 
ही 
। पे 
2] 






१७० 


११ 


१५ 


२० 


२८ 


् 


३८ 


योवन उदारता 
यौवनागम 
यौवनचंद्रिका 
कांतिविवत॒ 
गज्जेंद्रतारक 
दुःखानंद 

बेसर 

दिठोणा 
सानापमान 


कठपुतर्द 


अकाल भोग 


के 


पक 
के 


+$ ३ 


पायी भाषांतर 


शतक पहिले 


स्वजन जाणुनी आपुरलले उदार यौवन भूप । 
नितंब, स्तन, मन, नयन ते विस्तारी अनुरूप ॥ २ ।॥। 


चित्त, चतुर, रा लाविती हे हटवादी नैन । 
मिल्ठेल मनन्‍्मथ थोरवी, कुणा अधिक सुख चैन ।। ३ ॥। 


कंव्ठतों म्हणुनी बाइ ग॑ सुरम्य रूपविकास । 
भास न ही चंद्रानना सांगे सखि सहवास' || ७ ।। 


कामसुंदरा भोवतीं चित्त फिरे अनिवार । 
भोवन्यांतली नांव की सुटे राजव्यापार || १० ॥। 


पडे न कानीं काय ही हाक अहो हे तात । 

सोडिलेस कीं ब्रीद तें 'ग्जेंद्रतारक ' नाथ ॥। ११॥ 
होई सासर सोडतां खेद प्रीतिचे बंध 

आतुरता माहेरची देत मना आनंद ।। १५ ॥। 
श्रुतिभूषण ताटंक ते घेइ अधोगत मान । 
नासिकेतली बेसरी घेइ सदा सन्‍्मान । २० ।| 


गालि दिठोणा लछावि ती कधी न लाग्रो दीठ 
दृष्टि सारखी लागते, खुलवी शोभा तीट ।। २८ ॥। 


नयनि तिच्या उपहास, तयाच्या लोचनांत स्मित हास । 
मानिनिचा अभिमान जाणुनी जिवरूण करी निरास ॥| २९ ।। 


आलोकित जनमंडढ्ठा, परते दृष्टि समोर 
कंठपुतव्ठी परि थांवछी पाहुनियां मनचोर ।। ३० ॥। 
(मंत्र कटोरी परि ठरे पाहुनिया मनचोर) 


रस भरला नच गंध वा, दिसे न सुमत पराग । 

उलली ना ती पाकछी, कछे न तिज अनुराग 

परी कछ्ठीवर भाछला, भ्रमर खुद्ठा स्वच्छंद । 

आजच इतुका धरुंद, मग पुढें आनंदी आनंद ।। ३८ ॥। 

नच होय अजून विकास पुरा, फुलले न पराग तिला पुरते । 
रसकेसरि ना मधुग्रंध भरे, उलली नच पाकछ्ठि कोष रिते !। 
तरिही कलिकेवरि भाद्ठुनियां, अलिशुंजित फेर धरी भंवती । 
कार्मांधपुरा आतांच असा, पुढती मग होइल काय गती ! ।॥३८॥। 


(२) 


३९ 


डत 


४१ 
डर 


प्‌ 


४६ 
5र 


फ्रे 


पाउस झड 


योवन ज्योति 


दृग परीस 
संगल गुरूचंद्र 


तरयासुगया 


तिचे डोब्ठे 


स्वयंदृतिका 


डोलछयांचे पारणे : 


ओढणीतला चंद्र : 


५५० सायाविनी सांज 


+ ] 


रसलीना 


तव विरहाचा वन्हि हा अधिक चेतवी, नीर । 
तापकाल्‍छूही तापवी, जले झल्छीत शरीर ।। ३९ ॥। 
पाउसझड ही वाढवी तव विरहाची आग । 

उन्हाल्हघढ् तनु जाढते, अधिकाधिक हो आग ।। ३९ || 


अंग अंग उजछीत ये जैसी यौवन ज्योति । 

तशी तशी तव सवतिची मलल हो मुख कांति ॥। ४० ॥। 
वर्यें वाढती रक्तिमा, मदनांचें वरदान । 

चढ़े मुखावर काजछी, सुटे सवतिचा मान || ४० ।। 


* जगत जयानें दाविले, तया पाहिले नाहीं । 


पा 


:१ 


जरी पाहती भोवती, नेत्न न नेत्रा पाही ।। ४१ ॥। 
मंगल कुंकुम, केशरी गंधचिरी मुखचंद्र । 
शुभ गुरु ग्रह युति संगर्मी, प्रणय लोचनीं धुंद ।। ४२ ॥। 


खेछ॒वि शिकवी काननीं चतुर शिकारी मार । 
नरमृगया ती नेनमृगा, लक्षवेध श्रृंगार । ४५ ।। 


२ लक्षवेध भ्रूभंग तो धीट साजश्रृंगार । 


$ के 


शक 


र्‌ 


तेढे काजछ तीर ते करिति घाव सुकुमार 
बेसावध सावजास या देत सारखी हल । 
नच लागे चाहुल ही, नच वाजे पाऊल ।। ४५ ॥। 


नेज़् निरागस ते तिचे लीलारस श्रृंगार । 
काजठहीन करिती जढ्ीं कमढ्ठांचा परिहार ।। ४६ ।। 


लपते तर छायेतुनी, विसांवते सदनांत 
भरदुपारची सावली जेष्ठातीरू उन्हांत ।। ५२।। 


दाखवि गे मुखचंद्र तो. सुखशीतल चांदणे । 
फिटु दे बाई आमुच्या डीछ्चांचे पारणे।। 


चंद्रकांत पाझरेल ग लाछूस लोचन धुंद। 

कर कौतुक करि मोकछा, ओढणीतंला चंद्र ।। 
पाहतांच मुखचंद्र तो, फुलतील नयनसरोज । 
सरोध सवती देखतां, असुया उडवि उरोज 
असुयेनें भरतां पिसे, हो सवतीचे हसे । 

दड॒नी लांछन दाविती चंद्रावरले ससे || ५३ ॥। 


: १ त्रिविधरंग वरि लोचनें, मायाविनि ती सांज । 


लपति मीन जाली कमले मिटती संकोचित ये छाज ।। ५५ || 
सायंतन मायावी, नयन नठति त्रिविध रंग । 


. जलवरूयी रूपति मीन संकोंचित कमलभ्‌ंग ।। ५५ ॥। 


३ 


मायावी सांजेपरी नयन त्रिविध रंगलीन । 
संकोचित कमलभूंग, जलवलयीं छपति मीन ।। ५५॥। 


व््कपरनॉोॉंनअसक्‍कसिक्‍अक्‍ल्‍सअसक्‍सअसटतऋस+>«मन्‍ न +<+८+त+८<<<८८++८-तत८प--+---+-----. ० 


५६ व्यथेची कथा 


कक 


५८ नयन मारिती मृठ : १ 


५९ 


६७ 


3१ 


७२ 


४ 


७५ 


3३ 


८२ 


गुणमहिमा 


पहिले पत्र 
शरसंधान 


जगरीत 
पंचाग तिथी 
अग्निदिव्य 


मीलनमोह 


मंतरलेला गृह : 


रद दंश 


कक 
क़् 


कस 


र्‌ 


रसलीना ( 


न 
अजब 


पहा तरी चल सखे जरा, उचल पाय करि घाई। 
मरणीं मरता मिटली व्यथा, हाय न बोलत कांही ॥५६॥। 


आज कलेनां कां अशी कपा तस्या डोछयांत । 
लावण्याची लूट ही कोणाच्या देवांत ।। ५८ ।। 
आज कल्ेना लागले डोछे कुठे अतूट । 

कुणा भाग्यवंतास ही छावण्याची लूट ॥। ५८ ॥। 


अरसिक ते हेटाव्ठती अनादरे गुणवंत । 
गृणसुगंध तो वाहता नसे तयाला खंत । 
गृुणमहिमा नच हो कमी बधती डोव्ठस अंध 
पिन्नस रोग्यातें जसा, सोरा कापुरगंध ।। ५९ ॥। 


' पन्न लिहूं मी काय सुचेना, 'लाजत ती लिहितांही । 
तुझे नि माझे हृदये एक तें कथील सारे कांही ॥। ६० ॥। 


सहज जिकिते मन्मथा. अचूक शरसंधान । 
हरिणी नयनाहनि ही संदर नेन हरिति हरि प्राण ॥ ६७॥। 


१ किती हाकार विद्वला येसि न अजुनी हाय ! ! 


हे 


जगन्नाथका जगंरीत ही तूहि पाव्ठसी काय ? ।। ७१॥। 
जगल्नायका कशि रे तुला ऐक न येई साद । 
जगरीतीला तंहि का देसि असा प्रतिसाद ।। ७१॥। 


कलापूर्ण तो पाहतां सुंदर सखि मुखचंद्र । 

पौणिमाच तेथे सदा संभ्रमांत जनवंद ।। 

चंद्रोदय तो सारखाइंदूर्वदन विकास । 

पंचांगाविण ना कछे. तिथीहि शेजारास ।। ७३॥। 
अशोकवरनि ती जानकी आठवीत अभिराम । 
दशवदनीं संकोच हा, करी विवश मन शाम ।। 

अग्नि दिव्य करते पहा ग्रीती पावन पाप । 
विरहानलि जाछीत ती जीवत. दा उःशाप ।। ७४ ॥। 


अम्हास नकों तव युक्ति दुजी, मनमोहन मीलन मुक्ति खरी 


. रे भेटवि, भेटवि प्राण सखा, सजणासह प्रिय हो नरकपुरी ।। ७५ 


१ 


* १ 


की 


अभिमंत्रित साखर खंडा, चाखनिया बेचेन - 
भारुनि जाती मागती छबिलोलप हे नेन ।। ७७ ।। 
गोडरुप खडिसाखरी खुचानी मंत्रित भाग । 
चटावली ही लछोचने निघती मागोमाग ।। ७७ ।। 


झिजले सोनें बुगडिचे, मिल्ठे सुवर्णी गाल । 

रदन दंश तो भासतो चिन्ह, उमटले छाल ॥| २।। 
सुवर्ण विरले सुवर्णांत या गालीं कर्णफुलांचे । 

रदन दंश कीं चिन्ह लालसर उरले तें नवकाचे || ८२॥। 


(४) रसलीना 
क्ि--प---+--_..ननहततह0807/त/त॑£»। || _ _| 
८३ गुंतागुंत : मल दिलें मन राजसा, देऊं नका कुणास ? 


गुरफटला गृंतछा जीव हा, छाऊं नका हो फास || ८३॥। 


८४ चटक पहाद :; कंजांतुंवि जाऊं या घरी, पहाट झाली शाम । 
. गुलाबकद्धि चटकाहुट करि उल्तांना अभिराम ।। ८४॥। 





८५ पंजरकौर॒ : कुलकलहा भिउनी कुलशीला, कथी न लूंपट दीर। 

सुके रातदिन मांजरापुढे पंजरांतछा कीर ।| ८५॥ 
८७ अनंग चोर : कुचशैलीं रूपछे पहा अनंग घातक चोर। 

क्‍ कुचलावे तरि तया कसे हाच जिवाला घोर ।। ८७॥। 

९० कर्प्गौरी : हासत कंठातली. दिनीं त्या, दिलीत लवंगमा | 

कापरापरी त्या प्राणाचे तीच करिल संभाठ ।। ९० ।। 
९१ लक्षित शाम : कोटि नकों. दश कोटि नकों. धनसंपद संग्रहिता विभवें। 

भवतारक संकटमोचन तो, प्रभुचरणी केवछ लरक्ष हवें ॥९१।। 
९३ रानगोौरी : १ तरणी अजाण ती गौरी मकवट भरलें भाल । । 


मुरके कटि कर ठेऊनी-सहज करी घायाछ ।। ९३ ।। 


२ गौरांगी रानगौराई, तरणी नटमोंगरी। 
रेखिली छाल कुंकाची कपाठी आडवी चिरी ।। 
मुरके, थरके, फिरके, कटीवर कर ठेऊनी । 


ह० भी] नेमके 


करी घायात्व ते डोछे नेमके घाव घालुनी ॥। ९३॥। 


९५ विपथ मनोरथ : स्नेहस॒गंधित कुंतछा, तरल स्निग्ध शुचि शाम 
पथ विपथ सुचे ना मना, बचतां ते अभिराम | ९५॥। 
| कुरल बटा गालावरती रुछती केस चुकार 
मन माझे ओढाढछ हे गुंतवि नवती नार ।। ] 


3९ झाकाझाक : अधर झाकशी ते जरी, दिसे सहज प्रियसंग । 
द चुंबनलाली आगढ्ी, पुसतां तांबुल' रंग ।। ९६॥। 


९७ सदन गुलेल : मोत्यांची मणिमाकछ ती उमटविते उरझेल। 
मतगमन वव्यवीत ने मारित मदन गुलेल ।। ९७॥। 


९८ हिरवी डहाछ्क : विरहें जलली जरि प्रेमलता, नचः कोमजली नित होय नवी । 
कं नवयोवन[पल्‍लव पालविता, लतिका दिसते हिरवी हिरवी ।।९८॥ 


१०० दंतझुति _आवर हासूं आपले, सखे सोड ती खोंड । 
: दंतयुति अंधारवी, तें न चांदणे ग्रोंड | १०० |॥। 


(शतक पहिले पूर्ण) 


+-४+*प्यव्भ पार च०७७०७2नन--+--+++++- 


रावत (जिन जिननन-निनल--०--. समन या वजीनतीपमपकलकानात जाए व चाहिए: 7 बह अल उ ॒ 5 # +»% 


हल्डीलनकक +े «नकेल ०>नपकसहनम । « 


एपरन्‍अपशबुग _. हा दाएसलान -रनतन फनीयानन >ाननाना नाना “न लक लाोतकप्ककन्‍्लज तक मजन ता ॥ ८ 





१०४ 


१०७ 


१०८ 


१११ 


११३ 


११४ 


११५ 


११७ 


१२१ 


१२३ 


१२६ 


१२७ 


अ्रूभंग ५ 
किति ग समजाऊ : 
रागाविर्भाव 
गर्वबेकठोर 
तांबुलपीक 


रसलीना (५) 
शतक दुसरे 


कुंक्‌ कंकर भ्रूधनू, मदन खेचितो बाण । 

भाल तिलेक चंद्राऊृती, भेदित हरिण अजाण ।। १०४।॥ 
हां हां, करिता आम्ही हा'रलो, पडला तो पाया । 

तरिही ताठा तुझा सांगतो, तयास परताया ।। १०७ ॥। 
केले ग मी हृदय कठिण हैं ऊंच ओढिल्या भिवया । 

रुक्ष बोलले, मान मुरडली, नच दावियले विनया ।। 

आवब आणिला असा, तरी ग॒ काय करूं मी बाई । 

तया पाहतां आवरते किति दृष्टिच हासत राही ॥। १०८ ॥। 
कृपण संपदा वाढता, होती गर्वंकठोर । 

अधिकच वेभव लाभता, उरोज होति मुजोर ।। १११ ॥। 
रागे भिवई चढविशी चंचल नयनीं तीख । 


श्रुतिमणि कपोल झाक ती, नब्हे ग॒ तांबुल पीक ।। ११३ ॥। 


उत्कठिता : १ विरहाने अतिक्षीण हो, दिसे न देह मुलाम । 


अवचित ज्योत विकासते तुझें ऐकतां नाम ।। ११४ ॥। 


२ दिसून येईना मु्तीं बिरहें तनु ती क्षीण । 


कठें कंठिली रात : 


वलछणाचे पाणी : 
आगल्होरीत ४ 


प्रेममुद्रिका. : 


गोरस चोर. : 


मीलन संकेत ४; 


तुझे नाम परि ऐकतां फूलते ज्योति नवीन ।। ११४ ॥। 
१ नभलाली चाछते निशा, झुजमुंज येइ प्रभात । 
वनमाली तरि येइना, कुठे कंठिली रात ।॥। ११५ ॥। 
२ नभलाली उमटली सखे, चिवचिव होय पहाट । 
नये शाम रमछा कुठे, भिजवी काजछकांठ ॥ ११५ ॥। 
कुंतल ते कुलवंत ही' श्रेष्ठपदी हो लीन । 

ताठरती कुच नीच ते, विभव संपता दीन ।। ११७ ।। 
कृत्ठे न अनुरागी हृदयाची आगछीच ही रीत । 
शामरंगि रंगता चित्त हें उज्बल होय पुनीत ।॥। १२१ ॥। 
नवी नवी नवलाइची पहिलीच प्रेममुद्रिका । 

पुन्ह पुन्हां तिछा पाही साक्षीची प्रीतचेद्रिका ।। 
चुंबिते घालतें बोटीं प्रेमें हृदयास लाविते । 

संकोचें काढनी मुद्रा, पोटीं खोचून ठेविते ॥। १२३ ॥। 


१ वाटेवर कां अडवितां धरा जनाची लाज । 


गोरस घ्याया या घरी, लाभे तो ब्रिजराज ।। १२६ ।! 


२ वाट अडवब॒नी मागशी, धरी मनाची लाज । 


मिक्ेल सदनीं साजणा, गोरस तो रस आज ।। १२६ ।! 


१ कांतारी यमुनातिरीं मधु गुंजित अलिपुंज । 


तमालतरू आलिगितो मालति मीलन कुज ।। १२७ ।॥। 


२ उन्हे उतरतां घेइ विसावा, कलित ललित अलिपुंज । 
'यमुनातीरीं तमालतरु आलिगित मारूति कुंज ॥| १२७ ॥। 


(६) रसलीना 
ाडउपभेजैे++-++भन्‍भभभतहतहतहईह॥#-/.  ै ै/$/$/॒औआऑख“ऑय_पज्रखर 
१२८ गोदान : हंसुनि अडवि तो घालतां कतपामध्ये गाय । 


मुरकुनि ती तिज सोपवी, चतुरा कंपित काय ।। 
सूचवी, ठवा लक्ष तें, परते घाई घाई । 
डोछे भेटित येति की पाण्यावरती गाई ।। १२८ ।। 
१३० मूकसंसमति : रति विपरीत करावया विनवी प्रिया समीप । 
.... हसे हल्ूूच न बोलछतां, विज्ववी फुंकुन दीप ।। १३० ॥। 
(दावित दीप हसे हत्मू विश्ववी फुंकुनि दीप) 
हंसी परि ती पाउले डगमग डोरूत नार। 
चालत ती मनहंसिका थबकत पैंजण झार ।। 
घेति वढण तें वाकडे पापणीतले चोर । 
चित्त चोरुती चोरटे, जाती लाउनि घोर ।। १३९ ॥ 
१ पडवीतुनि ती परतली हासत हक्ंच आंत । 
'विरजण न्याया विसरलें ' जीव लाउनी जात ।। १४४ || 
२ पडबीतुनि परतली शेजि ती विरजण न्यायासाठी । 
दृष्टभेट होता हृदयाच्या पडती प्रेमछ गांठी ।। १४४ ।। 
१९४७ खंजनचाप : पायरीवरी आपुल्या नुकते आले मी बाहेर । 
मला पाहतां खुणाविति हासत ते डोछ्यांचे हेर ।। 
आणि सखे ग खंज नयन, मन बांधुनि छावी चाप । 
नेई ओढत बनीं पाय हैं वढछ॒ती आपोआप ।। १४७ || 
१४८ समाधान : १ विरह दुःख हे सहे न दोधे समान दुःखित व्हावे । 
मरणांतरि ती सुटे, एवडे समाधान मानावे ।। १४८ ।। 
२ विरहांतच या संपुनि जाई प्रीतीचा संसार । 
सुखी होय ती मरणानंतर समाधान साचार ।। १४८ ।। 
१४९ प्रीतोौसंकेत  : अमित्नासवें पाहतां हंसत करी संकेत । 
ठेवि शिरी कर, लाविते उरी, कछविते हेत ।। १४९ ॥। 
१५० ब्रजवणवा : कछेन होइल काय बाइ ग ब्रजास वणवा छागे । 
डोछ्ांना या आग लागली मानस जछते माझे ।। 
सोसवे न धग मुठीं जिवाला, पेटत वाहे वारा । 
अधाशीच हा अग्नी गिछतो अविरत अश्रधारा ।। १५० ।॥। 
१५३ डोछयांची लाली: १ सरितेत सख्यासह करितां जलक्रीडा राजसवाणी | 
ओंजढ्ी भरुनि पिचकारी डोछयांत उडवितो पाणी ।। 
जिवलगा, चेष्टितें असली पाहतांच रमणीवृंद । 
रक्तिमा भरे सर्वांगी लोचने जाहली धुंद ।। १५३ ॥। 
२ जलक़िडा करिता हरी निरखित ती नवनारि । 
सरिता सलिलीं चेष्टितें करित कसा बनवारि ।। 
नयन नवोढेचे भरी करपिचकी जल मारि । 
होतीं लोचन लाल ते बघतां दुसन्‍्या नारि ।। १५३ ॥। 


१३९ पापणीतले चोर 


6 


१४४ विरजण 


कुक 


१५५ विपरीत रति 


१५७ भनिलाजरे नेन 


१५८ भेले लोभी 


१५९ ब्रिपाद भूमी 


१६१ अंतर्यामिन 


१६२ अचानक भेंट 


१६३ प्रियागम 


१६४ विरहकातर 
१६७ कायव्यह 
१७३ संश्रमिता 


१७५ वेरी सोरभ 


रसलीना (७) 





राधा धरि कृष्ण वेष, कृष्ण होय राधा । 

वेषांतर करनि युगुल हरति विषय बाधा ।। 
अंतरता वेषांतर अंगना अनंगा | 

रति ती विपरीत सहज सुरत येत रंगा ॥ १५५॥। 
चंद्र पाहुनि धावती घेती आतुर वेग। 

कटाक्ष किरणी नाहती सरता शामलरू मेघ ।। 
अचपल मन हें सांगना सखे आवरू कसे। 
ससेमिरा हा लाविती हे डोव्वयांचे ससे ॥| १५७॥। 
भरलें सुंदर रुप तें चल शिख हृदयीं व्यास । 
पहावया एकदां तरी, गालावर स्मित हास ॥। 
अडले डोछे हे तिथ्थें कसा आवरूं क्षोम । 


अति छोभी ही लोचनें सुटे न यांचा लोभ ॥ १५८ ॥। 


बढ्झी देत विश्वासिता,--घेत बढी भूदान। 

बटुवामन झारीतरा शुक्र करी थमान।१५९॥ 

हृदय मंदिरीं ती बसे, मूर्ति मनोहर शाम । 

जगी रूप प्रतिधिबते तेजोमय अभिराम ॥ १६१॥।। 
सखे बडाच्या दाट वनांतुन किती भटकलें बाई। 

वाट दिसेना कुठें भीतिनें मन चितातुर होई।। 

धरुनि ठेविती बटपारंब्या, मिठी मारूनी देही। 

तोंच अचानक मुकुट सावरित तिथें सावक्छा येई॥। 
दैवच माझें देव भेटरछा, संकटांत रूवलाही । 

हात धरोनी वाट दाखवी शामसखा सुखदायी ॥॥ १६२॥। 


१ विरहि वसन तनु स्लान कुंतलछी गुंतावकछ निसस्‍्नेह । 


प्रियकर येतां कांति मुखाबर रोमांचित हो देह ।। १६३ ।। 


२ मलिन वसन तनु केश गुंतले, विरहे म्लान स्वरूप । 


प्रियागमीं मुखकांति आगढी, शोभा ती अनुरूप ।। १६३ ॥। 


३ स्लान तनू निस्‍्नेह कुंतल वसन मलीन । 


येतां जिवलूग कांति मुखीं ये रोमांचित दृग छीन ॥। १६३ ॥। 
प्रेम पत्चिका उरीं छाबते, नयति वहाते सीर। 

कातरते ती विरह कातरी देत मनाऊका धीर ॥॥। १६४॥। 
नृपति छबी ग्तिघिबतवी अगणित शीशमहाल। 

मम्मथ जग जिकावया काया सायाजाल ॥| १६७॥। 
नव्हे चुना तो अधरीं तुन्चिया, बेसरमोती झाक । 

पदराने पुसतेस सारखी, जाइ न पुसंतां छाख ॥।| १७३ ॥। 


विकसित नवमारूतिचा परिमल पसरित मंदसमीर। 
वाहुनि विरही हृदय जाढछि तो पहिला पाउस, नीर ।। १७५॥। 


डर 


(८) न मा नजर, मननिशशनिम मिलनी लिन शक 
ाजजड्फफफककन--_हहह॥मऑरा्॒औ॒॒॒ ॒॒॥॒||॥|॥_ 


१७८ 


१८२ 
१८३ 
१८५ 


१८६ 


१८९ 
१९२ 
१९३ 
१६९६६ 


१९८ 


१९९ 


कंदुक गोल 


कै 
कै 


रसलीना 


१ चित्त तुरग अनुरागी चुकवित टोलवीत दे झोल। 
जिकिशील ग चतुरे मारुनि सहजच कंदुक गोल ।। १७८॥। 

- २े सरसचित्त अनुराग तुरग तो करी उठावण रीत। 
चकवित चुकवित गेंद टोलूवित, होइल तुझीच जीत ॥। १७८ ॥। 
चित्ततुरंगा ।। टाच ।। दे करि गे नीट उठाण। 
चुकवित कंदुक गोल हा जिंकि प्रेम-चौगान 


“चौगान : ('पोलो” सारखाच घोड्यावरून छेव्ठण्याचा मैदानी सेल. ) 


प्रिय आठव 
रतिसुखगविता 
नजरचोर 


नखलेखा 


रंससंगति 
मादकसुवर्ण 
सज्जा रज्जु 
गव्हाढी नागीण 


संगीनसंगर 


केशर किजल 


उलठा फासा 


के 
के 


कै 


के 
कै 


के 
फ् 


|| 


के 


के 
हि 


फक 


कै 


हु 
का 


* के 


के 


्छ 


अजुनिहि नयनां सुखविती स्थलें रम्य अभिराम। 

जिथें जिथें खेछला, राहिला उभा सखा घनशाम ।। १८२॥। 
सुरतरंगि रंगलीं रात ती मिठीत जिवलूग भेट। 
गवंभरें ती मानिनी ठुमके दावित ऐट || १८३।। 

लपे न केली लपवितां रतिकेली' नुकतीच । 

नजर चुकवितां चुकून मित्ठतां संकोचित हो तीच ।। १८५ ॥। 
मरकत भाजनि बिबली, इंदुकका निरखून। 

शामलूदेहीं उमटली, गमे नखाची खूण ।। 

आणित मेली कौतुकें, चंद्रकलेचा नूर। 

उग़ारला खंजीर हा, चिरतो माझा ऊर ॥ १८६॥। 
तनुकांतीत विछीन हो आभरणांचा रग। 
वस्रविहीनच भासते सखिचें सुंदर अंग ।। १८९॥। 

लक्ष सुवर्गाहन ही मादक मन बेबंद । 

सुवर्णठलना पाहता, होती लोचन धुंद ।। १९२॥। 

मन हैं डोंबाय्यापरी, धरुनी प्रीती सोल। 

अंधातरीं तें धावते सुटूं न देई तोछ ।। १९३॥। 

नितत अंग, सब्ठसत्ठत सावत्गी नागिण घेत लूपेट । 

डसे जिव्हारी, मुरडन हसे, जाई निधुनी थेट ।। १९६ ।। 
) अभ्रचमू ही निधे फोड़नि झ्लिरमिर घुंघट गोट। 
नजरानजर भिडे चतुरंगी घुसछा सेनालोट ।| १९८।। 
२ फोड्नि घुंघुट गोट अधाडी सेना करी बिमोड । 

भिडती नैनानैन संग्रिनी-संगरीं न तडजोड ।। १९८ ॥। 
अंगि चिकटले ते सस्ते केशर कुसुम पराग। 

जखम नखाची ती नब्हे, उगाच धरिसी राग || १९९॥ 
झाकि प्रियेचे नयन येउनी हल्ूच मांगे, नाथ । 

हात परवसे सहज ओछखी दोन कुणाचे हात। 
आलिगित ती ओदुनि खालीं उल्दे भुजबंधांत । 

अंग अंग दाबून ठेविते मांसलछ उत्संगांत ।| २००॥ 

(शतक दुसरे पूर्ण ) . 


+-+>- मिस क---त---> 


+ 28 >«%न«%+-का३»० >-+-++ 3 कक करन तकलमनना-+ककाकन नेक ५० >क+ ८५०००. ५ 


सनक क- -न >»ॉजनमजक>+ड>मपब0 3कन्‍->-ान 5५० ०-5 ५5 


२०२ मुकेबोल 


२०३ अपुरी हौस 


२०४ बकूल मात्ठ 


२०७ निशाभिसार 
२१५ हरिगर्जित 


२१६ उन्हाढ झत्ठ 

२२२ शक्‌नवंती 

२२४ चुनला खोडा 
(कर्दंब चोर ) 


२२९ पाहुँतरी 


कै 
के 


के 
के 


की 
फ् 


्क्ः 


रसलीनता (९) 





शतक तिसरे 


न पाहतांही, मरा पाहुनि, हलूंच' हलले ओठ। 
पुटपुट ती टोचते मनाला, उपहासाचे बोट ॥| २०२॥। 


१ विरहकाल नकतांच संपला झाली कुठे न भेंट । 


तोच परत जायचे बोरूता तोडनि प्रणय लपेट ।। 
आली नच ती कांति मुखावर, चढला पुरता रंग । 
पुरली हौस न पुरती अजुत्ती, नच धरले हो अंग ॥। २०३ ॥। 


२ विरहातच सोडन परतता झाली कुठें न भेट। 


झाले नाही अजन हिरें तें वेछ॒वें बेट ।। 
कांति मुखावर आली नच तो चढला पुरता रंग । 
हौस न पुरली पुरती अजुनी, नच धरले हो अंग ।। २०३॥। 


जवत्ठ बेउनि कौतुकें, धरूनी दोनन्‍्ही हात । 

बकुछमाठ घाली गढां, स्वकरें गुंफूनि नाथ |। 

महिरुनि येई अंग ते योवन खुडे भरांत । 

कांति खुलाबी अधिक ती नवराई नवजात ॥। 

थरथरते ती ओवब्ठी नाजुक सुमनसरांत | 

जाइजुई ओठीं उले हसे राज नयनांत ॥ २०४॥। 

नील वसन नेसुनी निघालिस निशा झाकि अभिसार। 
लूपविशील कशि दोपशिखेसम देह तुझा सुकुमार ॥| २०७॥। 


 येता ती हरिगर्जितें सिव्हाचरा हुंकार । 


राजबंदिनी रुक्मिणी, हसत करी सत्कार ॥ २१५॥। 


उन्हाछरू झछ ती छागुनी अंक्र तो करपेल। 
त्यांत तुझी ही रुक्षता, सुकवी जीवन बेल ॥। 
दयी पाझर येउ दे तिहा उराशीं झेल । 
जल सिचनिया पारूवी, नको करूं रे खेठ || २१६॥।। 


उत्साहें डोछा .लवे डावा सखिचा आज । 
स्फरति भजा, उत्संग ते, मनीं मोहरे राज ।॥। 
करि श्रंगाराभिसार ती वस्तनन रेशमी साज । 

शकुन अंगिचें सांगती, येइलक ग ब्रिजराज ।॥। २२२॥। 


भज ऊंचावनि दोन्हिही वरती हात आपुले जोंडा । 

रवि बंदन ते करा, सांगतों हरि हा चनला खोडा ।। 

देइन चनरी तरीच ही, असे ऐकतां बोल । 

खुदकन हसले ओठ सकल ते, कुपित लोचनें लोल ।। २२४ ॥॥। 


पाहतांच ती सुंदरी हुरहर हो चित्तांत । 

सहजच नेइल ओढ़्नी मन हे हातोहात ।॥ २२९ ॥॥ 
(पाहताच मुदु रेशंभी कांतिगौर ते हात। 

मन हे तुमचे मोहना राहिल ना हातात ) 





(१०) रसलीना 


24 ०.०४०४०-००७२-+ २ व नी नीयत तन 3 नकम “+लपमन--नथ५+-ननन+ मनन पालन कनकफगकनन-क ५५3७ कन----4०१-५.३७०५७५...०००५ ८०००... 





४॥॥0७७७//४एएए७७/एएशशएशएणा ताप अमन कनक नस लविल बदली 


२३० अयाचित : १ कपदंकडिची साखछी, आवछले' असुबंध । 
अलूख निरंजन लोचनें, मिटुनि अयाचित धुंद ॥| २३०॥। 
सलंग .. :२कपर्दकडिची साखछी बंध करके अंग। 
अवघड डोले बांधुनी पड़े अचेत मरूंग || २३० ॥। 
२३६ जातीची सुंदरा :'१ अलंकार अंगराग काजक सुर्मा मेंदी रंग । 
नकीत, कांचन कांति ती सुतनु, ग्रोजिरे अंग | २३६॥। 
२ सहज सुशोभित कांति विछासिनि, तन सुंदर सुकुमार । 
नको साज श्रृंगार वेगढछा, कशास हा अभिसार |। 
अलंकार नच अंजन नयनीं अंगराग बहिरंग। 
रक्‍्तगोर प्राजक्त पाउलें मेंदी छाल सुरंग ।। २३६॥। 
२३२७ गुंजसात्ठ * तरुणि कुचावर लोकछते, ती गुंजेची मात्ठ । 
उच्चपदी वसता गमे, माणिकरत्त सुढात् ॥। 
फूकाच घेई मोल ती, ठगवी सारा गांव । 
तुटतां सूतच, निर्गुणीं घेई मूल स्वभाव ॥। २३७ ॥। 
(निर्मुण तुटतां सूत ते, उतरे सारा भाव ) 
२४२ प्रणयचेष्ठित : मी जातां सहजच तिचिया दारापुढ़ें । 
ऊचावुनि शभिवई पाहियले सजकड़े।। 
खांद्यावर उल्टा पदर टाकुनि असा। 
मंदोदर दावित द्विवली कुंच गेंदसा ।। 
थबकते कबूतर रूचकत मुरकत उरीं। 
कटिबंध झुलछविते टपोर नट्मोगरी ॥। 
हँसापरि वेत्ठित मान मुरडुनि पाही। 
दृष्टीस दृष्टि भिडवीत आंत जातांही।॥! 
परि पाय निघेना, थबके क्षण दारांत। 
लावुनियां चटका बीज पढछाली आंत || २४२॥। 
२४३े नयनगोपन : हसत हसत बोलशी सहज शशिकद्ले । 
प्रयणकांत कौमृदी बघुनि मन भुछे।। 
लोचनांत इंद्रगाप धृंद रक्तिमा। 
गालावर शोभतसे ग्रोंड छाछिमा।। 
भासतेस भामिती, प्रसन्न कामिनी । 
सांग गृढ कांय ते, मछा विलासिनी || २४३ |। 
२४६ गोडगुलेल : अंग अंग फुलले तिचें दीर ददोरा देह। 
हसे मनाशीं छावितां, औषध सखि सस्वेह ।। २४६ |। 
२ आले फुलनी अंग ते फुले मारितों दीर । 
सूज न ती सुजना कब्छे--हसें मनीं दिलगीर || २४६ ।। 
२४७ नयनझुंज : कटाक्ष खर तरवार ती चाछूवि वारंवार। 
ढाल अडविते पापणी सहज झेलिते वार।। 
कटि खाली कधि नेम घे, करि घावावर घाव। 
वक्षावरि सहजी सखी झेलित घाव बजाव )। २४७ ॥। 


कि है; पीकर ते, है ] "5 पक 55 





रसलीना (११) 


२४९ नादिनी : उैवनि मुरठीचा ऐकतां--रातदिन तें ध्यान । 
गंजित मिलिद माधरी, रुचे न कोकिल गान ।। 
ताद लागला एक तो सदा काननी कान । 
नको श्रवणि ध्वनि अन्य तो, जणं घातली आण ।। २४९ ॥। 


२५३ अंधारी भेंट : अरूंद अंधारली गली---अनोछखी उरभेट। 

स्पर्श परस्पर जाणवी, पहिली ओठढख थेट ॥। २५३ ।॥ 
२५५ कादेरी डहाछ : फुला फुलांचा बहर संपरा-गेला वसंत काछ । 

गुलाब, कुठला, पर्णहीन ही काटेरीच डहाढू ।। २५५ ।। 
२५६ देहदहेज : १ कड फिरवनिया झोपशी, सखे नीठ संभाढठ । 

गलाब पाकछी लागनी खरचटती' है गाल |। 

एका शेजेबरी न ये तीज राहुनी दूर । 

गलाब चरतिल बाई ग होतिल मोतीचर ।। २५६ ।। 

२ कड फिरव॒नि निजलीस का सांग तुला किति वेत्ठ । 
गुलाब पाकक्ि छागुनी ओरखडा उमटेल | २५६॥। 


२६१ सगुण दर्शन : अधरमोद्धारा, मुक्ति दे, अधमाधम मी अंध। 
बंधनि तुज संतोष दे सगुण भक्तिचे बंध ।। २६१ ।। 
२६४ पुराणरंग : सांगति पुराण रंगूनी, परकीयारत दोष। 


हसे हक कुणि परकिया, खदकन, दावित तोष ।। 

अभिष्राय, उपहास तो, कछ्ठतां दाबुनी ओठ । 

हसूं उमटले लपविती करुनी, वरती बोट ।। २६४ ।। 
२७४ संगस सीमा : पुण्यमयी ही शुभतिथी, सूर्य संक्रमण काल । 

किशोर यौवन संगमी, स्त्रीसुख सुसंधि काल ।। २७४ ॥। 
२७७ जह॒छीमेलीप्रीत : मरणीं मरते तक्मत्ठते ग, मीनेपरि असहाय 

जल्ठली मेली असली प्रीती पछपक वाढत जाय ।। २७७ ।। 
२७८ सवतसंताप : जपते विरहदशेतही प्राणपतीचे प्राण । 

सवतींचा संताप हो, पाहुनि सुटतें भान ।। २७८ ।। 


२८० फाग ४ फेकित नयनीं गुलाल तो खेत्ठ खेलतां फाग। 
निधे न डोछे चोछिता प्रिय जरि होई आग । २८० ॥। 
२८४ नटपुतढ्ठी ४: सुंदरतन ती रंगभ., नटपुतक्छी 'रसभाव । 


नयनलकास्य गति चंचला दावित रूलित विभाव।॥। २८४ ॥। 


पथिक गावचा सांगतो, माघांतहि ये झव्ठा । 
| कछन येई तया, विरहिणी ती जीवित प्रेमव्ठा ।। २८५ ॥। 
२९० भलोी रोत : दिले, परत घेतलें चित्त हैं क्षणी फिरविली पाठ । 
कुठली शिकला रीत ही, नजर चुकविता वाट ॥|२९०॥। 
२९३ तुझा आठब : गोपगोपिका गोकुछ्छी झुरती क्षीण शरीर। 
ठायी ठायीं वाहते डोठ्चामधले नीर ।। 
ओसरतों ना ओघ तो जीवन, तुटे न धार 
पथा पथांतुनी वाहते नदी अथांग अपार ॥| २९३॥। 


२८५ माघातली झत्ठ 


के 


(१२) 





२९७ हरिहर $:. 


२९९ दीपाशिखा ; 


३०० कुत्हाडीचा दांडा: 


२३०७ घटिकापात्र : 


३१३ क्षण संयोग. . :; 


२३१५ काजबलतीज .  : 


३१६ वाकडीमोड 


कक 


३१७ तनुहिदोल 


4 


२१८ सॉंदयंधुंदी 


कई 


२२० गवाक्ष विहंग : 


रसलीना 


4 नाना आय लव अलन लाल कदम व निक फिनिीलिलकिकियई+क्‍ 


२९६ सनमोहिनी 


योवन ये नवतनूवरी, सोडनी शव देश । 
प्रिय ती होई प्रियकरा-जातां दूर विदेश ।। २९६ ॥। 


मनोरमा हृदयी वसे भालिचंद्र, नखरेख । 


भले शोभले आज हे हरिहर रूप सुरेख।।॥॥ २९७॥। 


काजव्ठकाछी रात अंधेरी, कुंजतिमिर घनदाट। 

गौरकाय' ती दोपशिखेपरी जातां उजक्विल वाट ॥ २९८।। 
पुण्य, स्वार्थ नच, श्रमच व॒था, बाज करी विचार। 

स्वर विहंगा विवश होऊनी करिसि स्वजन संहार ।। ३००।। 


(शतक तिसरे पूर्ण.) 
+ौ-+_ कि ककमत................. 


शतक चौथे 


हरि सलीरऊः रूपजलीं लहरि नयन छबि चूर। 
बुडति तरति घटिकेपरी होति न पतही दूर ॥॥ ३०७ ॥। 


१ 


मर 


घडिचा प्रियसंयोग हा, धरी न तूं अभिमान । 
ज्येष्ठामधली सावली, माघांतचः घे प्राण ॥। २३१३ ॥। 
वेडे गव॑ धरूं तको, घडिचा प्रियसंयोग । 

छाया ती ज्येष्ठातली, करि माघात वियोग ॥। ३१३।। 
सवती सजती. सणासुदी येता काजछतीज । 

नटती लेउनति भूषणें सरता जागरनीज ।। 

मुखमलिना भिजली जलें, चुरगछला अभिसार। 
पाहुनि चुरलें वस्त्र ते, जले हृदयि अंगार ।। ३ १५॥। 
घर्मजलें भिजली तनू, गालीं कज्जल नीर। 

मलिन मुखखें हो सवतिची पाहुनि चुरले चीर || ३१५॥। 


अलक, ज्वाल, गड, दृष्टि, भ्रूधन्‌ यांस चाकडी मोड। 
तरुणि तुरंगम तान ती चढता लाविता ओढ़।। ३१६॥। 


कै 
मा 


विरह कृशा ती सारखी फिरतां मनीं उदास । 

इकड॒नि तिकडे हिंदोलयापरि डुलूवि श्वासनिश्वास।। ३१७॥। 
विरहानें कृश जाहली फिरे मनांत उदास । 
हिदोव्ठयापरि देह हा डुलवि।।श्वास निश्वास ।| ३१७॥। 


सोंदर्याची निशा एकदा चढतां नसे उतार । 

उरे न भीती, ठरे न नीती, नीज न छागे तार |। २३१८॥। 
अंगमोड ती गोडशी, जातां आहस देत। 

दृष्टि लाउनि तो उभा, पुरवि न ती संकेत ।। 
"वाक्षातल्या दृष्टिची होई गुंतागुंत । 

जाता परतुनि ती तुटे, मनास छावी खंत ॥।| ३२० ॥। 


> कोड.» 
,>.+-वम्न्सइः की 


. - नफछजट 


३२२ शोभा भार 


३२३ साशंक स्वागत 


३२४ नको नको5न ! 


३२५ प्रेमनगरी 
३२६ शामारजनी 
३२७ क्‌कुमकांतो 


३२९ जासवंद 


३३० सोनसब्ठी 
३३१ सनोसरोज 
३३३ कांति सौंदर्य 
३३६ शॉपितस्मित 
३३८ रंगत्रिवेणी 
२३४२ मसाघनिदाघ 


३४३ तोडगा 





हा 


रसलीना (१३) 


अलंकार है घाछता शोभेचा हो भार। 

साहवेन बाई तुला तनु ही तव सुकुमार ॥| ३२२ ॥। 
भूकुटि सरल, ससस्‍्नेह नयनही, अधरीं स्मित, मधुबोंल । 
क्षण क्षण मन साशंक हो, बघनी भाव विलोल || ३२३ ॥। 
ऊहूँ ऊहू ती करी सारखी करि धरितांच दुकूछ। 

भिवई हसत परि सुचविते रतिसमरा अनुकल ॥ ३२४ ॥ 
वसती प्रेमनगरची, सुटता सुटे न चाल । 

घायाढा आधात हो, घातक फिरे खुशाल ।। ३२५॥ 
च्ंद्रकला चुनरी निछ्ठी तारांकित निशि साज। 

इंदुबिदुली गोजिरी-नीज न येई आज ॥। ३२६ ॥॥ 
अंकावरती बिंदु तो वाढवि दशगुणि (संख्या) मोल । 
भालीं कुंकुम रेखिता कांति खुले अनमोल ॥। ३२७ ॥ 
जातां प्रियकर, एकली, शून्य भासते गेह । 

विरहें सुकडी वल्‍्लरी-मलिनकांत कृश देह | 

पिउनि आसवे पालवी हरित भरित हो स्नेह । 

जब्ठे जवासा, जपा फूले जसा बरसतों मेह ॥ ३२९ ॥। 
फिरे हल्ठाछुत पाहिले सोनसव्ठी ते अंग । 

वसन दुकलहि रंगवी तनू केशरी रंग ॥। ३३० ॥। 

संलिल संपदा वाढतां वाढत मानसकंज । 

सुकता सर कोमेजते समूत्ठ पंकजभंज ।। ३३१ ॥ 

कांचन दायति तनु कनक तें कल्छे न कांति स्तात । 
जाणवती करभूपणें कठोर, धरितां हात ॥ ३३३॥। 


' नेल्लपल्लवी चालवी रूपत छपत संकेत । 


नयनभेट होतांच ती स्मित कछ्वी सूख हेत ॥ ३३६ ॥। 
गौर करांगछि निछी अंगठी छान । 
व्िवेणीत या पावन होती छोचन करितां स्नान ॥| ३३८ ॥ 
निशिसुख देई सुदिन हा, किरणें शीतल शांत । 
फिरे चकोरी संप्रमे, रवि तो, रजनीनाथ ॥| ३४२ ॥ 
दुलई होई तोकडी, उन्हें शीत शिशिरांत । 
थंडीची ती हडहडी मावे ना शरिरांत ॥ 
१ शमे न मेली चावरी, उपाय केलें लाख । 
फले निखारा झाकते शेगडीतील राख ॥ 
ऊब हवी ती बवेगढ्ठी, तीच पहा दे हात । 
गाढालिंगन ते गडे अणि ऊब देहात ॥ ३४३ ॥ 


२ दुलई जाड वा शेगडी, जाय न थंडि उन्हांत । 
मिठी वाचुनि हुड्हुडी निवे न ती शिशिरांत ॥| ३४३ ॥। 


(१४) 


३४४ उबेया पत्ु 


३४५ उच्छिए्टे 


३४८ सायाबिनी 


्ह 


३५१ अकंगोरव : 


३५४ गादाश्लेघ . : 


३५५ रविचंद्रग्रहण : 
३५७ द्विराज्य : 
३५८ भावगोपन ; 
३६३ प्रीतिची क्‍ रोत : 


३६४ लाडीगोडी ; 


के 


३६५ आलिगानवशेध : 
३६६ जलशोध्ठ 4 
३६९ चतुरसिलिंद : 
२७० निर्दयप्रीत : 


३७१ भनोधि:ःकार 


के 


रसलीना 


ऊब पके थरकापुनी शिशिरशीत भयभीत । 
१ कुचयुग दूर्ग निवासिता होई शरण विनीत ॥ ३४४॥। 


ऊब पढे ती चुकवायाते शिशिर थंडिचा त्ञास । 


चढण कठिण गड डोंगरीत या कुचयुगि करित निवास ॥। ३४४ ॥॥ 


उच्छिष्टें बचनें मुखीं मन दे नच प्रतिसाद। 

नयन मसानधन बोलती, मनांतीलू पडसाद।। ३४५।। 
केले त्याला हातचें गाव गवगवा होय । 

ओढ छाविता आपुली दोषमुक्त ती होय ।। ३४८॥ 
गुणी गुणीं बाखाणितां निर्गुणी न गुणवान । 

अर्क तरू न प्रकाश दे अरकापरि युतिमान ॥। ३५१॥। 
देहालिगन देत ती अग्निशलाका वीज। 

शीत चंद्रिका भासते, उरीं उगवते बीज || ३५४॥। 
ज्वालेपरि ती लपेट घे, कवक्ति हृदय नवनीत। 
सिचित सजल गुलाब कीं, गेंद उरीं दडपीत ।॥। ३ ५४ ।॥ 
भालीं कुंकुम रेखिलें, विखरे कुंतछ बंध । 

राहू श्रास करी जणुं, एकसमयि रविचंद्र ।। ३५५ ॥। 
दुःसह द्विराज्य काजीं प्रजा, वाढे दुःखद द्वंद । 
धर्नांधकारी भेटती, अमावसी रविचंद्र || ३५७।। 
प्रियकर जाता अवलोकिता नयनीं आसव येई। ु 
बंघतिल मैत्रिणी या भये लूटकि जांभई देई ।। ३५ ८ ॥। 


र्‌ 


 झुंखवी अंतर, भेट निरंतर रीत न सुटते नीत । 


तुटतां अंतर, तुटे न अंतर दुखवी विरहीं प्रीत ॥ ३६३ ।॥॥ 
नजर नाचवित पाहसी, नच अधरीं स्मित राग। 
दिसतां मुखीं विराग तो येत मनीं अनुराग ।। ३६४॥। 
स्नातवेणि रमणीप्रिया, कुंक ओले केस । 

अंगरख्यावर उमटले आलिंगन अवशेष ॥|३६५।। 
ज्येष्ठांतिठ जल्शोध तो शमवायास तहान । 

सरूदेशी टरबूज तें दर्यापरी महान ।॥। ३६६॥।। 

थे न झेप रसभूंग तो कुस्करि केसर घेर । 

छुऊकुलतनू सुकुमार ती गृंजत धरूनी फेर ॥ ३६९॥। 
निर्देय किति ग॒ तूं सखे, कधि न पाहिली रीत। 

मरता मरतां मारणे प्रीत अशी विपरीत || ३७० ॥। 


भजरे भज तूं श्रीहरी, कथिलें देशि न कान । 
मूढा भजनीं छागुनि होसि विषयि रममाण ।। ३७१॥। 


३२७२ 


२३७२ 


२७४ 


र७छ५ 


३७७ 


३७९ 


३८१ 


३८२ 


३८४ 


३८६ 


दर्शन लालूसा 


पतंग सावडोी 


उडता दृष्टिक्षेप 


वाकडातीर 
भाग्यशाली 


मुब्रादोष 


दुष्ट ग्रह शांति 


सरम्ालिगन 


विद्युल्कता 


क्‌चस्पर्श 


ह.ह 
च 


क 
हा 


क 


फ्र 


रसलीना (१५) 





दर्शन लालूस नेत्र है जिवा लागली आस । 


। हचे दजे ना कांहिही व्यर्थ सखे सायास ।। ३७२ ।। 
.. उत्कंठित बहु लागले नेत्न, जिवाला आंस | 
- देशी' धीश किती जरी, व्यर्थ दुझ्के सायास ॥| ३७२ ॥। 


डर 


जवा लागली आस हीं, जाइ न जाता प्राण । 
सांगशि ब्रह्मज्ञान मी कोरडाच पाषाण ॥| ३७२॥। 
बधत अंगना अगषीं, प्रियकर उड़वि पतंग। 
धरायास ती सावली, धांवत स्वेर विहुंग ॥ ३७३ ॥। 


रे 


“तो बच घेई झेप ग, गगनीं ऊच कपोत 7 । 

“ तरीच डोछे छागले, ये लाजेचा झोत ” ॥| ३७४ ॥। 
“गगनीं ती बच बाइ ग, कबूतराची झेप  । 
“तरीच हा सौधावरी, उडतां दृष्टिक्षेप | ॥ ३७४॥। 


१ कुटिल कटाक्ष तीर है, हृदय छेदिती पार । 
दुर्भंगताही, सारखा, उरांत सलहूतोीं खार ॥| २३७५ ॥। 


२ गणी खरा गणवंत तो, धरी न आदरमान। 
हसे असूया पाहुनी, भाग्याचे वरदान ॥| ३७७॥। 
बघतां प्रियाची अंगठी ती शेजिब्या बोटांतुनी | 


३. 


“ राहुं दे ग आज ही माझ्याकडे घे मागुनी ॥। 

भेटीत एकांतीं सखी, नसतीच' निरखी बोट तें।। 

पति लक्ष तिकडे वेधिते, ओठांत रोष हासते ॥॥ ३७९ ६। 
कुणी पुसेना सज्जना, जगीं दुंजना मान । 

दुष्ट प्रह शांतीस तें देती सुबवण दान ॥ ३८१॥। 

तो तर तिकडे, प्रेमभरानें मला मारिसी मिठी। 
वडवानल ना विश्ले जलाने दे आलिगन दिठीं ।। ३८२॥। 
दर उभा तब जिवलूग' सखये, उचंबब्दनि ये ऊर। 
सलाच का ग भिठी सारूनी शमवितेस काहर ।। 
विज्लेल कैसा वडवानल तो, घेता सागर लकाट। 
सन भिनलछे जे नयनमीलनीं, थविलूग तया घनदाट ।। ३८२॥। 


हे 


शामऊ तने घमनील तो डोलत जाइ नभांत। 
घेत तया विद्यल्लता आलिगन' बंधांत ॥| ३८४ ॥। 


प्रीती पाहल भीतिनें थरकतसे काव्ठाज। 


हि दे आलिगन सांजणा! कंडकडता नाभ वाज ।॥| ३८४॥। 


करूनि बहाणा येइ तो उचलुनि घ्याया मूल । 
लछागे कुचयुगुझा हल्यू बोटांची चाहुड ॥ ३८६॥। 


(१६) 


३८७ मदिर मुग्ध 


३८८ कुंजसमीर 


३९३ चुरचरते सौंदये 


३९४ हगसंबाद 


३९८ नोज हरवली 


३९९ प्रीतिजोड 


४०० पाचालीचे चीर 


४०१ भकक्‍त उक्त 
४०२ पावसाछी डोहे 


४०३ वनविहारिणी 


कर 
8 


९ 


के 
के 


हो 


- के 


रू 


चक 


है 


च् 


रसलीना 


मु्धा ती मदिरा पिता करि चाल्ठे स्वच्छंद । द 
मुग्ध होति प्रिय नयन ही' पाहुनिया बेधुंद ।। ३८७ ।॥। 
मुध्धा होई घिटुकली पीता मदिरा धुंद । 

धघूंद मदालस छोचनें, करि चाढ्ठे बेबंद |। 

हसे बरव्ठते बावरी प्रौढेपरि स्वच्छंद । 


मधुविकछास ते प्रियकरा, दे अधिकच आनंद ।। ३८७॥ 


किणति भूंग घंटावली, ख्रवत मधुर मकरंद। 
कुजबसंत समीर हा उधक्वित भवति सुगंध ।। 
मथरगति कुंजरापरी वाहत मंद अमंद। 

रंग गारुडी गुंतवी हृदयीं नाजुक बंध ।। 


कि] 


(हल्गूच फुंकर घालुनी मुकुलिति करि सुमबंध ) ।। ३८८ ॥। 


सुंदर अति छावण्य तें स्नेह सुखद हुरहुरती । 
कटुवचनें परि बोलतां सुरणापरि चुरचुरती ।। ३९३॥। 
१ शपथेवरती सांगतां का मग नयनीं छाज। 

कर न तयाला डर नसे दा डोछा महाराज ॥ ३९४॥। 
२ पथ घेऊनी सांगता कां मग मन ओशाछे। 
. वीटपणे दा माझ्िया या डोछबांना डोछे। ३९४॥। 
भरलें नयनीं रुप तें, हुरहरते काव्ीज । 
मिटते ना पक पायणी, कुठे हरवछी नीज ।॥३९८।॥ 
दोन जिवाच्या प्रीतिची, दूती जुछ॒बी जोड। 

तिला टाछ॒नी शेवरटटी, करिती डोछेमोड । 

भेटी गाठी चोरुनी, गृजगोष्टी त्या गोड। 

दूती झाली दूरची, हवी कशाला धोंड ।। २३९९।। 
3:शासन अवधिच हा, द्रौपदिचे चिर हरता। 
वाढवितो काल अधिक, विरह वसन तें सरता ।। ४०० ।। 


(शतक चौथे पूर्ण) 
+++्ण्णरर्िकिाक..बत.08ुइ].3 
शतक पाचयदे 


तारियले नर वानरा, सेतुसागरी जाण। 

कसा न तारिछ तो तुला, वत्सलू भक्तनिधान |। ४० १।। 
पावक झछ सहते तरी, साहे नच बरसात । 

जाल स्पर्श तनु पाहतां, अ श्रु झरे नयनांत ॥| ४०२ ।। 
वनविहारिणी हरिणी ती थकित, थकवि दुगचार । 

ललित स्वेदकण कलित ती अरुणमुखी सुकुमार || ४०३।। 


“कप हपखकक पचजक् शक 2. "+ 


शा शआवउकनपक का । 5 "५१३ १५ 


४०८ निरोप हु 


४०९ हितचितन 


४१० संध्यारुण ; 
४१२ परिहास लीला : 
४१३ दृष्टीचे पायपोस : 


४१८ चरणांगुल्ति : 


कक 


४२० इंद्रधन॒दुहिता 


४२१ सुखदुःखाचा साज : 


४२३ चोरबाट ; 


रसलीता (१७) 





निरोय घेतांना तिचा, बोलवे न हितबोध । 
डबडबले डोछे तिचे, करिती कंठनिरोध ।। ४०८ ॥। 
डबडबले डोछेच ते घेतां तिचा निरोप। 

मौन उभी ती पाहते, पापणीतरा लोप ॥। 
उमटेना परि बोल ते, ऐकाया सोत्कंठ । 
निश्वासांची भेट ती दाटुनि आला कंठ ॥।४०८॥ 


१ प्रियकर तूं प्राणातें, प्रिय माझे मजसि प्राण। 
जगवाया केवक् ते, तछमकछते मी अजाण। 
तुजसाठीं नच वेडया, स्वार्थाविण जगति कोण। 
मोडियलें माझ्यास्तव, अपुलें हे गूढ़ मौन ॥४०९॥ 
२ प्राणातें प्रिय तूं सख्या, प्रिय माझे मज प्राण । 
माझें हित मी पाहते, नव्हेच हे उपदान । 
मौन मोडिलें मीच हें, माइझ्यास्तव साचार। 
वबथा विनय हा दाविता, कशास हे आभार ।।४०९॥। 


येशि पहाटे तूं तरी, सांज फूले नयनांत । 
संध्यारण एकत्र हा करी चकित संभ्रांत || ४१० ॥। 


भालावरि भिवई चढ़े, सुखीं येति कटुबोल । 
लपवी सन्‍्मुख पाहतां हसरे नेत्र विलोल ।॥। ४१२ ॥।। 


कधी न छागों मलीन दृष्टी ती छागट लोंचनें । 
दृष्टीचे ते पायपोंस कीं देहावर दामिने ॥| ४१३ ॥। 
नितंब स्तन भाराने छवछी, रूज्जित नवयाौवना। 
सावरीत तनुतोल चेंपिता बोटावर अंगना।। 
प्राजक्ताच्या ककया लाकूसर पडतां पायातक्वी । 
अरुणबिंदु सर सुरंग अग्रें सुंदर चरणांगुली | ४१८॥। 
[ नितंब स्तनभारानें लवठी नवरूलना लाजरी 
सावरीत तनुतोल अंगना चेपित बोटावरी | 


अरुण अधर, नीलनयन, पीतांवर झव्ठक नवी। 

अंधरावरि धरि बासरि वंशवेल ती हिरवी ।। 

नवरू सखें अधरि शेज, चेषित हरि अंग अंग । 

स्वराधिका कंछंकिनी वरित इंद्रधनुष्य रंग ॥॥ ४२० ॥। 
मोहसंपदा गुंफिते सुखदुःखाचा साज। 

स्पर्श कुणी न करी जरी यदुपति राखिल लाज ॥| ४२१ ॥। 


विज्ञवि दीप, निद्रेत मी असतांना अंधार। 

कलेच वा किमया' मुद्ठीं, पुरता जादूगार॥। 
झोपत जवछी येउनी, किती गे बेदरकार। 
जागताच परि बंद ते, दिसे लागले दार || ४२३॥।। 


(१८) 


रसलीना 





४२४ अपांगदर्शन 
४डरए५ सव्िभंगीलाल 
४२८ निर्गणमान 
४३३ छापयाग्राहिणी 


४३५ काके व शुंक 


४३७ बसंत 


क 
कु 


कक 


४३८ सूर्खाले लंदसमवन : 


डंड४डए अंकमोर 


४डड३े काससोहित 


४४४ खलकुठार 


कफ 


१ भुजा उचलते घ्यावया, घुंघटपट ती नार। 
पाठमोरि हो पटकिवी, दिसू न देइ अनार ॥| ४२४॥। 
२ घंघट थे भज उचलती, अर्धा झारहा जीव । 
मंदोदर, उर अंग ते-दिसे माऊ 'राखीव॥। 
बडले दर्शन आंतलें - होता ही जाणीव। 
पाठमोरि ही पटद्दिशी छाजेला ये कींव ॥| ४२४ ॥। 
कयटी' मी निदा जगीं होवो दीनदयाल । 
सुरूभ तुम्हां वसणे हृदीं, अहो त्विभंगीझारू ॥। ४२५॥। 


१ पाठदेउनी दूर जात प्रभु गण विस्तारण काल । 
ग्रयटत निर्मण पतंगापरी, निकट धरी' भपाल ।। ४२८ ॥। 
२ गण दोरीनें पाठ फिरवुनी, पतंग जाई दूर। 
निगुगीच तो, लूहरि नूपाच्या, निकटी चरणीं चर ।। ४२८ ॥। 


स्‍त्री छबि छाया ग्राहिणी, ओढिल तुज, हा हंत । 
स्वरूपसुंदर गेहिनी, मिक्कू न देत उसंतत ॥। 
भवसागर उल्लंघिता, कुंणिही संतमहंत । 

गिल्ठते छायाहि ती पहा, सटे एक हनमंत ।॥। ४३३ ॥॥ 


उपाशीच' शक पंजरीं, काछाचा संकेत । 
पिड खावया बोलवी, वायस आग्रह घेत ॥। ४३५ |। 


सुकता गुलाब वेल ही, भ्रमर घालिती फेर। 
येईरू बसंत, आस ही, फलेल फिरूनी वेरू || ४३७॥। 
नागरजन गुणग्राहिते वाढविती तव आब। 
फूंछता बच, फूलल्यापरी, गावरान गलाब ॥। 
चुकार लूट गालावरी, गौरमुखी सुकुमार । 
अंकमोरू कीं वाढ्वी, पुतकछी हो, कछूदार ।। 


. बब्ठण वाकडी रेघ ती, शोभत संदर नार। 


सुवर्ण तें बावनकर्शी, मोहोर भारभार || ४४२ ॥। 


१ आवरले तरि विवश करी, मनसिज हृदय दर्ंग । 
 तनदचति, शोभा-शल्य सले, आठव देत अनंग || ४४३ ।॥ 
२ मन आवरलें क्िती जरीं, विवशच करी अनंग। 
सले शल्य ते या उरीं, तनुशोभा अब्यंग || ४४३ ॥। 


१ कटुनिंदा खल कुठार ती, कठोर घालित घाव। 
बोधट होय तुटे न ती डहाछ, प्रीतिप्रभाव ॥। ४४४ || 
२ प्रेमांकुर तो उरांतछा, पारकूविता सुकुमार। 
बाव घालिते क्र ती, खलनिदाच, कुठार॥। 
तुट न खांदी, पालवी झडे न, करितां बार । 
अखेर थकती बापडें, बोथट होई धार || ४४४।॥।॥। 





रसलीना (१९) 





४४५ नेत्रमेघ : रातंदिन बरसात ही, क्षितिजि विजेची' रेघ । 

विरहासह डोछयांत या, वसले पाउस मेघ ।। ४४५ ॥। 
४४६ निर्गुणमाठ्ठ : कैसे कुठे गृण उधछले सांगत रम्य सकाछ । 

कुणी कुणावर फेकला, पुसछा' रंग गुठाल ।। ४४६ ॥। 
४४७ अपूर्व प्रीति : प्रेम तयांचे अपूर्व तें, एकमेव हे जाण । 

निदा वंदा कुणी किती, एक जीव कीं प्राण ।। ४४७ ।। 
४४८ करांगढी : पीता मदिरा रूप हे, चढतां डोलत अंग । 


मन बनले मतवाल तें, नैन खेछती रंग ।। 
मेंदी छालसुरंग नख, करांगीचे टोक । 
लावण्याचा कछ्स कीं, टोचित झुकवी झोक ।। ४४८ ॥। 


४५० घायाक् शिकारी :  लोचन सायक है सखे करिति विषम संचार । 
लक्षविलक्षहि विकल हो करिती उल्टा वार ॥| ४५० ॥| 


२ लोचन सायक है सखे, करिति विषम संचार । 
पिसे लाविले बाण ते, पिसें लाविती पार ।। 
ओढ लाविती ओढतां, करिती उलटा वार। 
द शिकारीहि घायाकछ हो, विव्हूल होय शिकार ।। ४५०"।। 
४५१ कुंतल भार : शिरि धरिताही. पाठिशी, राही कुंतलभार । 
कंठ धरोनी पडे गढा, हृदय सदा सुमहार ॥। ४५१ ॥। 
४५२ प्रीति किनारा : अधीर होऊ नकोस ग, अजाण प्रीतीयाठीं । 
ओढुनि धरितां व्हायच्या दृढ, त्या मीलनगारों ॥। 
मोड्नि मार्गीं अडथछ्ठे, धांव घेत साचार । 
उत्कटतेनें बाहतां, झिजुं दे चदीकिनार ।। 
गालावरूनी' वाहती, नयनामधलें बोल । 
: प्रेमतरू फोफावतो, मिछतां पुछिनी ओर ॥। ४४७४२ ॥। 


४५३ टिके न तें अवसान : वंचित मी सखये पुरी-पछतो दूर अनंग । 
... कसा खेढ्ुं ग त्यासवें, नवतीचा रसरंग ॥।| ४५३ ॥। 


४५५ परित्याग ४ सुख गेलें सोडोनियां, विरहकालि हा देह । 
दुःखहि सोडाया बचे, प्राणासवेंच गेह ।। ४५५ ।। 


४५६ अल्लड बिशहिणी : सखिचा पहिला विरह हा, रूपवी भाव उदास । 
4३ बा ती नव परिणिता, कथी न दुःख कुणास ।। 
सुनमुन हो शेजीहि ती, झुरे सदय सदनात । 

. सहकंपा तिज जाणवे, हर्षित होय मनात ।। ४५६ ।। 
चोरी' कछता आपुली शेजीच्या हृदयांत । 

'चतुरा हो आनंदितां येतां नाथ घरांत ॥| ४५६॥। 
चतुरा ती संबंधिता एकच पति विरहांत । 

तरिही हो आनंदिता, असुनी चोर घरांत ॥| ४६६॥ 


(२०) रसलीना 


४५८ काछोखी पहाट : सखे, उमलल्या फुलापरी, प्रियतम सुख सहवास । 
सवत तुझी तमधूसर हो-सहे न हा उपहास ।। ४५८ ।। 


४५९ अंधाराचे कडे._ ; रमले प्रिय भेटीत मी, झाला फार उशीर । | 
घाबरले किति बाइ ग, परतायास अधीर ॥ ' 
बघतिल कुणि बाटेवरी, चंद्र येइ गगनांत । 
अंगसुगंधा भाल्ठनी, भ्रमर झाकती रात ।। ४५९ || । 


४६२ योबत विकास: भारफछानी हँसकती, प्रियालिगनी चर । | 
ससेहोलूपट सबवतिची, करील यौवन क्रर ॥| ४६२ ॥। ! 


४६३ नग्नदीप्ति * लाजते न ती अंगना, हरता वस रतिरंग । | 
पतिनयना दिपवी तन्‌, छटा झछाछत अंग ।। । 


खिल्लले नेत्र तिथेच ते, मुग्धच, निम्न न होति। 
आलोकित ती उबंशी, झगमग नग्त ज्योति ।। ४६३ | 


४६६ मदालसा : चुरतारभी लछाज ही संकोचुनि हो दूर । । 
पाउल टाकित ये हल्लं, जवकछ धिटाई शूर ।। ४६६ ॥। 


४६७ प्रणबचचातुरी : असुनी पति सन्निध ती चतुरा, निरखीत सकारण भूमीतत्ठा । 
मिटुनी छूव पापणि ती अरधी, खुणवी नजरेतुनि नोट मला || 
पल आश्वासन दे प्रेममया, अंवती भंवती, कछलें न कुणा । 
पतिसंगत संग न हासत ती हब्दुवार, करी आनंद दुणा ।। ४६७ ।। 

४६८ भोहक मार * ओठ हासती कोपतां, पापणींत ये पाप । ह 
जुकामार हा मोहबी, शापातहि उ:शाप ॥। । 
शिवे न अशिवा आसवे, शिवीत शीतल राग । 
मिटींत लोभी मौन तें, दिठींत ये अनुराग ॥ ४६८ ।। । 


४६९ हर्षवर्षा * चेसतांही बरसात, कां आज नाचती मोर । 
आनंदित हो वनदिशा, येतां नंदकिशोर ।। ४६९ ॥ 


४७३ मी तर बाई भाहले: मी तर बाई भाव्ललें, मा लावण्य । 
विकसित अनुपम रूप तें, पाहुनि झालें धन्य ।। ४७३ |। 


४७४ पतहीन * 4 वसंतऋतु ये हा तह्वरा, पाउस न करी भूछ 
पतहीना सहजीं न दे, नवपल्‍लव फल फूल' ।॥। ४७४ ।। 
ये ऋतुराज वसंत हा, पवन देत चाहूल । 
अपत तरूं ते देइ तो, नवपल्कव फलफूल' || ४७४ ॥ 
भिजवी सारे जगत हे उदार वर्षामान । 
वसंत परि ऋतुराज हा, सहज न देइल दान ।। 
व्हावे छागे त्यापुढ़ें वक्षा तुज' पतहीन 
तरीच फुटते पालवी, फुले फढ्ें, कृतिदीन ।। ४७४ ॥। 





रसलीना (२१) 





४७६ शरपंजर 


४७७ ज्योतिर्सेयी 


४७९ कोरडा पाषाण 


४८३ तिची पाउलें 
४८७ शारदीय सुंदरी 
४८८ झत्ठाझोंब 


४९३ उंबराचे फूल 


४९४ सर्वागी 


४९५ अगहन सास 


४९६ मिलिद झेप 


४९९ तो मी नव्हे 


५०० ओलोी मेंदी 


कक 


कक 


के 


कक 


कक 


64% 


9 


के 


धरूनि मान कां बाइ ग, करिसि वथा अपराध । 

वसंत नप खबल्ठलेल गे ! स्वा्थ आपुला साध ॥ 

केशरपंजर पाश है, छठतिल कामनिषाद । 

कुठवर आवरशील ग, उतावीकछ उनन्‍्माद ॥| ४७६ ॥। 

शुक्रवसन ती नेसली ज्योतिर्मय मुख छाल 

राति घरांतच झगमगे गृहिणी फुंकित जाछू ॥॥ ४७७ ॥। 
धन्वतरि दे औषधी साधाया पुरुषार्थ 

हसे जाणनी भेद ती, घारि दारी ती व्यर्थ ॥। 

गहिणी करि परिहास ती, असे कसें हो नाथ । 

असे रसायन है नवे, फलदायी न घरांत ! ॥| ४७९ ॥। 

छिलतिल नाजुक पाउलें, कठिण करें हो घाय । 

पसरुनि गुलाब पाकढी, कुचयुगि चुरते पाय' ।। ४८३ ॥। 

सुंदर कर युग चरणकंज, नयन खंज, मुखचंद्र । 

शारदीय सुरसुंदरी भरे हृदयि आनंद ।। ४८७ ॥। 


बसंत विरहें ग्रीष्म हा, सोडि दीघ्घे निश्वास । 
पावक प्रबल सभोवती, झत्ओा झोंब अंगास ॥। ४८८ ॥। 


“ आठवले का आज मी, आलिस घ्याया गांठ । 
कधिची माया आटली कीं चुकलिस ग वाट ” ।॥। 
देत उलाहन, हासते धरूती सखिचा हात । 
कोपदष्टि ती चोरटी, हल्॑ंच मजसि पहात ॥। ४९३ ॥। 
ठेवि न हृदयीं हरी परी, गौरीहर अर्धागि । 
एकसंग सुख लूट ही, अंग अंग प्रत्यंगीं ।। ४९४ ॥। 
धरि न करी धन पुष्पायधही, घेई न मुक्ति सायास । 
अगहन हा बहु गहन बिनीवर, करी अंतरीं वास ।॥। 
जिकी जितेंद्रिय इंद्रचंद्र ही, करि थोरांना दास । 
सोडिता न शर, सहज मोहवश करि, हा शीतल मास ।। ४९५ ॥। 
ठायीं ठायीं गंजती, भवती धरूनी फेर। 
झेपावति कलिकेवरी, उलवित केसर घेर ।। ४९६ ।॥। 
गढ्यांत पडतां हुंगिली, शय्येवर बेहाल । 
चुरगढ्ठली राती जिला, मी व मोगरी मात्ठ ॥। 
चंपक केसर लोचनीं-जागरणानें छाल । 
कशास आलिगिता मला, दूर सरा ब्रिजलाल ।। ४९९ ॥। 
तिथेच थांबा हो जरा, वाट बचा बाहेर । 
अजुनि न पुरता लागला, नखमेंदीचा घेर ।। 
तला पाहतां प्रियकरा, सुटतो अंगी स्वेद । 
सुकेल मेंदी तरी कशी, जरा ओछखा भेद ।। ५०० || 
(शतक पाचवे पूर्ण ) 
वलन++--+-+«८माायप कल ििंकसा2भपपप»त-नननन-न-न 


(२२) 


५०१ गुणपतंग 


७०२ दीठ 


५०३ लुटपुट्ची मठ 


५०५ उडते चुंबन 


५०७ अधें हस्‌ँ 


५०८ पुरे अं मखलाशी : 


५०९ सुदून गेला बाण :. 


५१० वायदा सरला 
५१३ मुकलश्षी 


५१८ वाकडे कुंक्‌ 


कक ' 


७ 


क 


रसलीना 


शतक सहावे 


पतंग, मानवकरांतुनि सुटे उडतो असता गणी । 

चक्रधार तो घेतां जव॒छी, होइल की निर्गणी ॥ ५०१ ॥ 
गुणबंधनि या ठरतो मानव, पतंग. तो गुणवान 

गुण तुटतां, हातांतुनि सुटतां, सही निर्गणमान ।। ५०१ ॥। 
स्तिमित चित्त, बघतां जरीं, नवलाईची रीत । 

देहच दुबढा होइ हा, दिढीं छागतां दीठ ।॥। ५०२ ॥ 


१ घेत ओढणी, आडवे धरुनि छाल ततहात । 


खुदकन हसते लाजरी, रूपवित मुख पदरांत ॥ ५०३ |। 
२ मुठी मुटी जणुं फेकतो, छटका गछाल रंग । 
भयभोता ती अंगना, झुकवी लवचिक अंग ।। 
'रिती उग़ारित मूठ, तो रूट्पट्चा थाट । 
स्पर्शातुर कीं गृल्यब ते, गोल पाहती वाट ॥ ५०३ ॥ 
बोटावर उंचावुनी, धरुनि भित घे, झोल । 
झुकति बघत चोहीकड़े, चुंबित चारु कपोल ।। ५०५ ॥ 
उंचावुनि अंगुली उचकती धरुनि भित, निरखीत । 
: आुकति पुढें, मुख चुंबिती, चोरनजर चुकवीत ।। ५०५ ।। 
१ पायों अछता विखुरला, बघतां हसे मनांत । 
अधररि अडवि, आले हसूं, सोडि उसास क्षणांत ।। ५०७ ॥। 
२ दिसे विखुरला रंग महावर सवतीच्या पायी ।- 
हसूं येत ती, सनांत म्हणते “किती धांदरट बाई ' ।। 


- संवेतस्मित लाजरे कब्ठविते, गुपित आंतले पाही । 


अडलें ओठी हसूं, उसासे, ऊर भरुनि येई ।। ५०७ ॥। 
पुरे बाइ ही चातुरी, पौषातिल हा स्वेद । 

गुपित रूपविसी मानसीं, कढछून येई भेद ।। ५०८ ।। 
तया न बघसी, दुंकुनी, किती घातली आण । 
ओवाल्ुनियां टाकले, तुजवर पंचप्राण ।। 

तरिही उतरेना धन्‌, तुझा अकारण ताण हे! 
चढवितेस भिवई अतां, सुटून गेला बाण ।। ५०९ ॥.. 


- आम्रमंजिरी गंध तो, घालित हृदयीं साद । 


मोहर भरला, टोचितो, मनीं भरे उन्माद ।। ५१० ॥ 


: पाहि गौरकंठांत ती, सुकुलश्रीचा हार । 


पुलक फुलुनि सर्वांग हो, मुकुलश्नी रतनार ॥ ५१३ ।। 


: १ घरुनि हनू, कर कंपिता कुंकुम रेखित नाथ । 


भाललेख तो वाकडा, मानिनि मिरवित जात ॥। ५१८ ।। 
२ धरि हनुवटि कर कंपिता, छावी कुंकुम रेख 
दावित दिमाख वाकडा, मिरवी लछछाट लेख ।। ५१८ ॥। 





रसलीना (२३) 


पा ला सनम यमन नल नति++ सिन+ तन फितनन नल नलतन 33 ननन तन +तत3+3 33 9++ू+++ू+ि5२+६+++-+ 5 


५१९ चेब्र चांदणग. : दुखवी सुख हैं मला सखे, अशीच आली वे 
--. चैत्रा्चे सधुचांदणें, अचेत करिं तनृवेछ ॥॥ ५१९ ॥। 
५२२ श्रवणमंजुला  : श्रवणमंजुला, ग़ोरटी, अजाण, धरि संकोच । 


द चिंव चिंव लांवी चंटक ती, उबडित चिमणी चोंच ।। ५२२ ॥। 
५२४ ह॒वेच तेहि नकोच : भिर भिर पाहे अस्थिरा, सुचे न 3रला पोच । 


(ओढाताण).... दृष्टि वल्वविते आतुरा बचेन बघते तोंच ॥। ५२४॥। 
५२५ असहाय : सुटत धीर, तव्ठमव्ठत फिरे, इथुनि तिथें, दिनरात । 
(पत्रिका ) होइ जिवाची काहली, ज्ते ती विरहांत ॥ ५२५ ॥। 


५२६ विनाक्षरी :.. विरह बविकल ती पाठवी, पत्च, न तें लिहितांच । 
*  बाचित तो, एकांति, ती, विनाक्षरी बचतांच ॥| ५२६ ।। 
कागद झेलित अक्षरें, कीं मोत्यांची ओछ । 
दावि कला, विकलाच ती. अश्लुबिदुची ओर ।। 
नच लिहितांही पाठवी, -विरहाकुल चित्तांत । 
..... विनाक्षरी ती पत्रिका, वाचित एकांताँत ॥॥ ५२६ ।। 
५२९ चंदन चटके.. :. कशास बाई गुलाबजढ तें, काबुर सारे रूटके । 
.. विरहदाह हा विज्ले न सखये, देई चंदन चटके ॥ ५२९ ।। 
५३० चोरलपंडाव : डोल्ठे मिटुनी खेछती, शिवाशिवीचा डाव । 
.. श़िवता सुटुनी, भेटती, तिचाच हो पाडाव । 
. पिठीत .लपती, शोधती, गव्लभांत घालुनि हात 
है हृदयीं हृदया छपविती, सुटती परिरंभात ॥| ५३० ॥। 
५३१ तनुछलत्न छाया : .कसें बाइ ग्‌ जायचें, पोछृतील ना पाय । 
'कोमेजुन जाईल ही, उन्‍्हात कोमछ काय ।। 
देहसावलीतछी तिला, झ्ांकुनि तशा उन्हांत । 
सांगुनि इतरातें, निधे, घेउनि कुंजवर्नांत ।। ५३१ ॥। 
५३२ लोचन लाबे.. : लूसलसतें लावण्य तें, तनु नवती करवाल । 
पृथुल्ल जधन नितंब ते, अनंग रंगमहाल ॥। 
लोछत मेखलबंध तो, ठुमकत, मोहकचाल । 
५ लोचन लावे गुंतवी, छव॒चिक तें कटिजाल ॥। ५३२ ॥। 
५३७ शुक बोल: विरहविकलू ती विरहिणी, बोलत सरते बोल । 
| ऐकवि ते, शुक ऐकुनी, अंश्रु येति अवमोल ।। ५३२७ ॥। 
५३८ हलतें प्रतबिब : निक्ठे वसत तें, झाकला गौर सखी मुखचंद्र । 
कालिंदी जले बिंबला, पुनवेचा आनंद ॥। 
वलयांकित लहरीवरी आंदोलित अविलंब । 
क्‍ .. सलिल नील झिलमिल करी, प्रतिबिबित विधुबिब ।।| ५३८॥।। 
५३९ मविराक्षी. : पिउनि वारुणी धुंद ती, करी मजेचा खेत्ठ । 
.. ताल सुठे, ना तोलही, कुठें कशाचा मेत्ठ ॥। 
चिडता, बरत्ठे हासुनी, रडतां, येई चीड । 
लाज 'फिटे संकोच तो, नुरली कसलीो भीड ॥| ५३९ ।। 


(२४) 


५४० भुंगधर्मीय 


५४५ कृपण 
५४६ डाव्ठिब 
५४७ चकोर 


५४८ विवश मानस 


५५० नख मोहिनी _ 


५५१ आए हसूं 


 पण्‌र वेरी 
५५३ हृदयपतंग 


५५४ ह॒दयांदोलन, 


फ 
क्र 


के 


.. कुक 


ही 
रे 


कक 


क 


कक 


रसलीना 


मिल्लेल ध्या मनसोक्‍्त तो, अपूर्व प्रीतीभोज । 
मला कशाल्ा जाठ्ता, इथे येउनी रोज 
सवय सदाची घरोधरीं, फिरत खेल्ठता रास । 
सु्खें मनापरि होउ दया, मछा कशाल्ा त्रास ।। ५४० ॥ 
९ ऊुछाफुलांवर झेप घे, रसलोलुप हा भंग । 
कुज निकुजी जा सुखे, लटायास रसरंग ।। 
कुणिही रमणी पाहतां, हवा तिचा सहवास । 
कशास मग येतां घरी-मला द्यावया त्रास ।। ५४० || 
| ओठीं अडुनी बोल तो, मनांत परते थेट । 
निघुन जायची, न बोलता, अशीच पहिली भेट |॥ ४४५ ॥। 
अवंगुण दाणे दाटुनी, उरि भरलें डाकिब । 


'कपटपटीं गुंडालता, फुटुनी होत दुभंग ।॥ ५४६ ॥। 


चकोर चाखित चांदणे, सेवित वा अंगार । 
शमवायाते भूक ती, ब्रत धरितों साचार ॥। ५४७ ॥। 


कठ्तें, न वत्ठे कसा धरूं मान, करूं तरि काय । 
पाहताच मनमोहना, मन हे उड़ुनी जाय ।। ५४८ ।। 


. करि सुंदर मेहदिबुंद दिसे, रुचिपूर्ण तसे मांसल' ततवे । 


मारित मूठ हल्तूच रमा, मन होय कसे हव्ठवे हृत्ठवे ।। 


-नखचंद्रक रक्त करांगुलिलाघव, आवल्लुनी करि जादुगिरी । 


फेकि ५ मंतरले रुचिचर्णच जिकि हे शांति 

ते मतरल रुचिचूणंच, जिकित अंतर, शांति हरी ।। ५५० ॥ 
: घर सांभाठा ' सांगतों जातां पति गांवास । 
आसवांत ही हासती, डोछे तिचे हताश ।॥। 


' कुंटुंब माझे एकटे, तरि तुमचा शेजार । 


हवे नको तें द्या तिला, सुचवी घ्याया भार 

(नाजुक ती क॒सूमापरी उचला इतुका भार) 
आज किलकिले जाहले, बंद सदाचे दार। 
शेजारीही -मानतो, मनप्रेमनी आभार ।। ५५१ ॥। 


वीणा कंपित होय ती, बेसुर हो आलाप । 


दिल्य आज या प्रीतिनें, मनास माश्या शाप ।। 
सैलच मध्यम तार ती उतरुनि जाय जवार 

वरी जिवलग हा करी अनवट राग प्रहार | ५५२ ।। 
अश्षुसरी भिजवी तया, विरहे विटला रंग । 

जल्दुनी होई फाटका, तरिही हृदयपतंग ।। 

उलटे वारे बाहतां, घेइ दिगंती झेप । 


. निश्वासावरती -उडे, सैरभैर निर्लप ।। ५५३ ॥। 


मन तिकडे लागले तिचे, घरांत छछते छाज । 
हिदोछ्यावर हृदय हे, झुछत करी गृहकाज ॥। ५५४ ।॥। 


रख अजगर ३०92 कट कम की ३०8 जम ते लीन अजय है. अटल जा  अ 


५५६ विचलित 
५५९ प्रणय पेज 
५६१ भक्‍ताचे गाजहाणें 
५६२ भेंटीगाठी 


५६४ मीलनाभास 


५६७ जगसोंदयें 


५६८ मानदीक्षा 


५७० कडामिनी बाण 
५७१ भित 


५७३ कुतलबंध 


५७५ जारजयोग 


५७८ मोनंमिठी 


कक 


क्र 


फ 


क्र 
फ् 


श 


रसलीना (२५) 


धरुनि हनुवटी लोछते, नाजुक गोड खत । 
चंचल मन चंचरीक हें, रमते मुग्ध कव्ठींत ।। ५५६ ॥। 


गाल फुगव॒नी बेसले, दोधे धरूती मौन । 
असे मानसी आस' ही, पेज मोडतों कोण ॥। ५५९ ॥। 


व्रजवासि जना जे, उचित धन, रुचते न तें कुणास । 
चितिता न चित्तांत ते, शांति न लाभे त्यास' ।। ५६१ ॥। 


हट न करि हटवादिनी, येता ऋतु बरसांत । 
घट बसे निरगांठ, मनांतिल सुटते गांठ, क्षणांत ॥॥ ५६२ ।। 


वाटे भेटायास ते, घरांत येतिल थेट । 

उत्कंठित ती बहुपरी, कशी व्हायची भेट ॥। 

बाहेरच तो थांबला, आप्तजना समवेत 

उदास' होई मानसी, चुकता मीलनहेत 

सहे न विलंब हा तिला, घडेल कधि सहवास । 

भूषण, शस्त्रे वस्त्र ती, कवठ्ठुनि छावि उरास ॥। ५६४ ।। 


१ रचिता नवरूप विधी, योजित रस भावयुता । 
रमणी लावण्यमयी, विश्वातील सुन्दरता ।। 
जिंकाया जग सारे तब हैं सौंदर्य सजे । 


चटक लागली नयना, पाहुनियां रूप तुझे ॥। ५६८ ॥। 


लागत रूप जगांतले, रचिता सुंदर रूप । 

क दुग तव रूपी छागले, लागे चटक अमूप ।। ५६८ ॥। 
निलाजरे किति नयन हे, भारिच मेले द्वाड । 

हसति पाहुनि वाकडे, दडति पापणी आड ॥। 

किती आणते आव मी, रागाचा संघात । 

घरभेदी ही छोचने, वेक्लिच करिती घात ।॥। 


लपे शिकारी तो कुठें, घेई उलटा आह । 


 भेट पाहे घातका, सावज ते घायाढू ।॥ ५७० ॥। 


धरिति भित छिद्वांतुनी, परस्परांचे हात । 

सुख स्वप्नातच कंठिती, दोधे मित्ठुनी रात ॥। ५७१॥। 
पीतगौर पाठीवरी, सुटले केस मुलाम । 

सुटते चित्त जगांतुनी, सुटते जीवित काम ।॥ 

बांधित विचरुनी जईं, देत मना आनंद ।। 

नजर बांधतो, चित्त ही, कुंतल वेणीबंध ॥। ५७३ .॥ . 
पितृघातक वतंवी जातक, ये भयशोक । 

कठ्ठतां जारज योग तो, हषित मनि, बिनधोक ।। ५७५ ।। 


विरही जगताहि भेटती, संकोचे धरि मौन । 
मौन सिटीच परस्परां, मारिती लूज्जित नन ॥। ५७८ ।। 


(२६) 


5 5 


रसलीना 


ाआाभ»॑पभाशभैपैप:भपजजहक्ै/शणश७/0/0७"७"----+.-.-0ह0ह3ह।ह/ऑ्नर हु ्ुूझऋ£ऋ£ऋआ9आउ_॒_ 


५८० तिमिरचंद्र 


५८२ नेत्रमेत्री 


५८३ वासकसज्जा 
५८६ ध्यानमग्ना 


५८७ स्तंभिता 


५९१ भसध्यस्थी 


५९२ गवगवा 


तक 


के 


कक 


कै 


के 


तक 


निधे साजणी निर्जतीं करोनिया अभिसार । 
विज्वल्ता, चंद्रच, दाटला, भवती घन अंधार ।। 
सोड भीति ही सारिके, उडतो का ग ऊर । 
चंद्रोदय होईल ग, सार ओढणी दूर ।। ५८० ।। 
परस्परातें पाहिलें, कितिदां येता जाता । 
नेत्रपरिचय जाहला, हासत बघता बघतां ।। 
संधी साधुनि एकदां, सामसूम सदनांत । 

बेसावध ती जाणुनी, हछच धरिला हात । 
 सोडाना हो , काय है, नको न ' म्हणती ओठ । 
हाव भाव अति मधुर ते, सोडवि धरुनी बोट ।। 
भयशंकित ती मानसीं, असेल कुणी पहात । 

' मनगढ माझे तुटेल ना ” गछा लछाविता तात 
दचकुनि तीं लाजली तरी, नयनीं छालस भाव । 
चित्रे तिचें तें बावरें, घेई हृदयीं ठाव ।। ५८२ |। 


: मीलनोत्सुका कामिनी, तिछा लागला ध्यास। 


तिचेच दर्पणबिब ते, देई प्रियाचा भास ।। 

करी प्रणय रमणीय ती, धर्मजले हो चिंब । 

रमणी ती रममाण हो, चुंबुनिया प्रतिबिब | ५८३ ।। 

ध्यान सदा जिवलगाकडे, स्वप्नांतच सुखसंग। 

तुझी न तूं राहसी सखे, बनता कीटक भूग ।। 

सुटता हे घरदार ग, वणवण फिरतिल प्राण । 

प्रीतीसाठी देउनी, स्वेस्वाचे दान ।। ५८६ ॥। 

बघत एकटक प्रियकरा, इंगित ते जाणून । 

स्कंधावर ती उमटली, ती वेणीची खूण ।। ५८७ |। 

बघत सारखी प्रियकरा, दुःखित होय उदास । 

कुतल गुंत कलंक तो, चुरला अंगविछास || ५८७ ॥। | 

३ वत एकटक ग्रियकरा, तयनी येत विराग । प 
कुतल गूंत कलंक तो, अंगचोर अनुराग ।। ५८७ ॥। 

देउनि संदेश दूृति, पाठवी प्रियाकडे । 

व्हायचे प्रियेसवे इथेच, ते तिथे घडे ।। 

मिल्वनि येति दोधेही, पाहता तयाकडे । 

संकोचित अपराधी, पडे तयांस सांकडें ।। हे 

जाणूनि संदेशपूर्ति, ओठि बोल तो अडे 

मौन सांगते प्रियास ' काम संपले गडे ' ।। ५९१॥। 

कशि येऊ ग॒ कुंजवनी, लावि जिवाला घोर । 

पोखरती की पहाड हे, सगत्ठे चहाडखोर।। 

पात्तीवर माश्षिया, सुटले फुकटे हेर। 

गाव गवगवा जाहला, कशी पड़ बाहेर।। 

घराघरांतुन चाललें, माझें गुणकीर्तन । 

श्रवणभक्तिने ऐकती, हलके कान नि मन ।। ५९२ ।। 


१ 


है 


५९३ प्रेर्मावशण 


५९५ देहदीपिका 


५९९ चित्तचोर 


६०१ चलितमति 


६०२ अमंगला 


६०५ संशय फिटला 


६०६ वाकडी वाट 


६०८ ऋरोधवती 


8 


$क 


के 


कफ 





रसलीना (२७) 


पाहतांच ती तुम्ही धाडिली, तिला प्रीतिची भेट । 

कमलकढ्ठी ती डुलूं लागली, झुकलें खाली देठ ।। 

पंख्यावर ती पहा भाठली, छावि उरीं नि:शंक । 

रोमांचित हो नाजुक काया, थरारले ते पंख |। 

वारा वाहिल तशीच, फिरवी अतां आपुछी पाठ। 

अंतरांत उसछते तिच्या, ती आनंदाची लछाट ।। 

घर्मजलें डंवरली तनू ती, भिजवी बिदु तुषार। 

सुखावली बघतांच कामिनी, रम्य असा उपहार ॥ ५९३ ॥। 





छल्ठी न तम दिनरात या विरहि, प्रीत हृदयांत । 
तनुज्योती ती उज्वला, जे, स्नेह नयनांत ।। ५९५ |। 


हुरहुर मनि, तनु शिरशिरी, ऐकुनि केवत्ठ नांव । 
उत्तरेना चितचोर तो, भिवई चढतां भाव ।। ५९९ ॥। 


(शतक सहावे पूर्ण) 
नजलता-++२+_ यामी हि किए॥४क्मत«>त-न------ 
शतक सातदे 


बघुनि किशोरी राधिका, कंपित तनु ब्रिजराज । 
डगमगतो गिरि, अंगुली हलता, उपजे लाज ।। ६०१॥। 


लग्नमंडपी चहुंभरी भरला गे आनंद । 

हसति, नाचती करवल्या, गायन परिणय छंद ।। 
उदास कां गे तूं अशी, दिसे न मनि उत्साह । 

दीर तुझा तो धाकला, मंगल आज विवाह ॥| ६०२ ॥ 


१ काटा पायीं रुतृन हा जगवी मरता जीव । 
संशय फिटवी काढतां, प्रीती कब्ठवी, कीव ॥। ६०५ ।। 
२ रुतला कांटा माशिया पायीं, नयनीं तीर । 
किती ग॒ काछजि, धाउनी येत्ती द्याया धीर ।। 
फुंकर घालित हल्ठृहब्टूं काढिती उचल॒नि पाय । 
फिटवी संशय आतला काटा तो मृदु काय ।। ६०५ ॥। 


१ चढवि नाक, सित्कार करी छेल छबीली नार । 

वाट न सोडी तो तरी, विसरुनि वारंवार ।। ६०६ ॥। 

२ बिकट वाट ती, जवक्ठि या, सुचवि तिचा सित्कार 

वाट वाकडी सोड़ि ना, खट्याछ जिवरूुग फार ॥। ६०६ ।। 


१ “कछले हो नच नेत्र हे जागरणानें छाल । 
अधरी भरते भामिनी, रंग छोचनी लाल ।। ६०८ ॥। 
२ आल नव्हे हा आछता, शोभवि भाल विशाल । 
पायावरती लोछता, होउनिया बेहाल ॥। ६०८ ॥। 


(२८) 


६१० लाज लगाम 


६११ मुद्गादर्षण 


६१२ दृष्टि चातुरा 


६१३ सुख संजीवनी 


६१४ तंबाखूपान 


६१५ सुखदवबेदना 


६१६ निर्माल्य मात 


६१८ धौोटद संकोच 


६१९ सुखी बिहूंग 


६२० मर्यादातिक्रम 


३६२१ फोल आशा 


रसलीना 


मिटता झापड पापणी, तिरकी उसके लाट । 
नजर शोधते वाकडी ती वछणाची वाट ॥। 
लाज लगाम न मानिती, करिती खेंचाखेंच । 
मुजोर नयन तुरंग हे, ओढ घेति तिकडेंच ।। ६१० ।। 


करांगुली मुद्रिका दर्पणीं, प्रतिबिबित छबिरूप । 


 टक लाउनियां पाहते, निर्भय तें प्रियरूप ।। ६११ ॥। 


लोकभीड भेदुनी फिरे, दृष्टि तिची चौफेर । 
विठींदीठ भेटवी, ठेउनी भीड चोरठा हेर ॥। ६१२ ॥। 


तुमची जीवन संजीवनी, पहा आणिली नीट | 
सोन जुई परि ती फूले निकजकोनीं धीट ।। ६१३॥। 


ओठ जुद्धवि, दृग हासती, भिवई करी कमान । 
प्याले ग मन माझे सखे, पिता तंबाखू पान । 


खेचुनि चुंबन घेई तो, छागे मनि हरहर । 
जढ्ठता क्षण तो, राहिछा ओठीं नुसता धर ६१४ ॥। 


दीटींदीठ ती भेटतां, वर्षत अमृत अंश । 
विरहीं आठव देई ग, सहस्र वृश्चिक दंश ॥। ६१५ ।॥। 
हे हु तिजला घातली, पक न विसंबे माह । 
वास नुरे, तरी उरीं तिचा, वास तिन्‍्ही त्रिकाछ ।। ६१६॥। 


हषे साजण घालि ती, माछ तिच्या कंठांत । 

पत न विसंबे प्रेमछठा, मिरवी ती दिनरात ।। 
सुकली, नुरला वासही, तरिही तिन्‍्ही त्रिकाछ । 
रूछते हृदयीं आजही, निर्माल्याची माह ।। ६१६॥।। 


कंचित तनु, किचित हसे, करितां दृष्टि विछोच। ; 
सावरि, आवरि, बावरि, मल पाहतां तोच ।। ६१८ ।। ; 


मिकछे चुनखडी खावया, पांघरसी पट पंख । 

सदा जवछ ती सहचरी, उडावया निः:शंक ।। 

अन्न, वसन आसरा जगीं, मिल्ठे प्रियेचा संग । 
सुखी कपोता तूं खरा, जगांत एक विहंग ।। ६१९ ॥। | 


सरिता, वनिता, सारख्या, दिसती एक स्वभाव । 
मयदित न राहती, जशी वाढते हाव ।। 

सोडनि-सीमा वाहतां, नदी बुडविते गांव । 

वनिता सांडि कुलीवता, स्वयें बुडविते नाव ।। ६२० ॥। 


माझी करणी पाहुनी । पाप पुण्य अविचार । 
नड़ा न जवा ती प्रभो, होईल कीं उद्धार ।। ६२१ ॥। 





६२२ विरह संदेश 


६२५ निरोप 
६२८ अर्धोन्मिलन 


६३० रम्य पहाट 


६३३४ रंग खेत्ठ 


६३५ तिकडचं पत्र 


६३९ खोटी नीज 


६४३ पहाट 


६४४ नकारमाधुरी 


फ 
क्र 


के 
धर 


रसलीना ह (२९) 





पायरिवरि तो पोचतां, प्रियकर जाय विदेश । 

प्रणय आस विरहांतले, कोटि उभय संदेश ।। ६२२ ।। 
निरोप घेउनि निधे जावया, प्रियकर तो परदेशी । 
पायरीवरी तया पोचवी, थबके उंबरठयाशी ।। 

उभय कोटि संदेश, विरह तो प्रणयाच्या परिवेषी । 

सुख माझें हे नेशि, जिवलंगा परत कधी रे येशी ॥। ६२२ ॥। 


मिलुनि चालती, चलता मिक्॒ती, झाली सायंकात्ठ । 
पायरिवर प्रस्थान ठेवले, मुह॒तें प्रात:काद् ।। ६२५ ॥। 


कुरवंडी करितील ते, अलि खंजन, मृग मीन । 
अर्धोन्मिलित लोचने, करिति प्रिया स्वाधीन ।। ६२८ ।। 
मदलालस लोचन, अधरखुले, अंगमोड अंगाइ । 
आकस चुटकी जांभई, शयनी लोत्ठत राहि ।। 
अजूनही उरली नशा, निशा सरे रंगेल । 
लावण्याचे लब्ठित की, रमणीचा रति खेढ ।। ६३० ॥ 
झुंजुमुंजु होतां ओसरे, भुजकुंजांतिल झुंज । 
विस्कटला रमणीय तो, रमणीकुंतल पुंज ।। 
घुंगुर भंवती विखुरले, तुटले पदमंजीर । 
चुरले गजराहार ते, सुटले सुमजंजीर ।।६३० ।। 
१ गढे मुठीतुनि गुलाल तो, स्वेदें भिजत अतूट । 
रंगखेठ लटकाच तो, सुटतां उघडी मूठ ।। ६३३ ॥। 
२ गले कांपच्या मुठीतुनी गुछाल भिजवी स्वेद । 
उरला तल्हाती भिजे, कछोनि येई भेद ।। 
एकमेक ते उधछती प्रणयरंग लूयलूट 
रंगखेठ छटकाच तो पडता उचडी मूठ ॥। ६३३ ॥। 
ठेवि भुजांतरि पत्र तें, शिरीं धरी प्रिय भेट । 
उरि लावित ती वाचते, गाली घेत चपेट ।। ६२५ ॥। 
१ मुखावरण तें काढतां, मिटली खोटी नीज 
संकोचित, मन बावरे, ओठी खुलते बीज । 
रोमांचित देहावरी, स्वेदकणांची भीज 
घडतां ती दृगभेट, ये पापणीत काछठीज ।॥। ६३९ ॥। 
२ मुखावरुनिया काढले, पांघरुण हलूकेच । 
फाजिल मेले नेत्र हे, किलकिल बघति लगेच । 
ओव्ठखली ग नीज ती, भारिच ग मिस्कील । 
अंग लवे रोमांच ये, मालविछा कंदील ।। ६३९ ।। 
नयनीं भरली नीज ही, पहाटपंची बोल । 
उठति, मिठी घालती पुन्हां, पडति जाउनी तोल ।। ६४३ ॥। 
१ खोटेपण कसलेहि तें, करित फिका मधुस्वाद । 
रतिआरंभी नकार, दे मधुर मधुर आस्वाद ॥। ६४४ ॥। 





(३०) रसलीना 


२ भेसक्करस लटकाच तो, मिसल्लुनि घेतां स्वाद । 
सुरतारंभी नकार दे, आगछाच आस्वाद ।। ६४४ ।। 


६४५ तौरीं बधत अधीरः चित्त छागले तिचें तिथे, नयन निरखती तीर । 
जाइ न घरि, ती न्हाइना, परते स्पर्शनि नीर ।। ६४५ || 


६४६ बरसातीची सर : मनि संकोचित चंद्रिका, ओढित घुंघट लक्ष । 
बरसातीच्या सरीपरी, बे झुक्‌न गवाक्ष 
आला गेला झरंर तो, शिरवा किचित्‌ काछ ।। 
अभ्राच्छादित मोकल्ठे, होत पुन्हा आभाकछ ।। ६४६ ॥। 


६५० सोन्दर्य सुधा : मदिरासव रसमाधुरी ओठीं तया रुचे न । 
प्रिय मुखचंद्र सुधासवा, पीती छोलप नैन ।॥ ६५० ॥। 
६५१ क्र : कृस्करिले सुम निर्देया, पाकत्ठि पाकत्ठि च्र। 


पहा तरी कर छाउनी, अजुनि धपापे ऊर ।। ६५१॥। 


किती कुलवधू गोकुढीं, इतरा करि उपदेश । 

परि मुरलीरव ऐकतां, विरे नीति आदेश ।। 

सोडि स्वयें कुलरीत ती, अधीर होति मनांत । 
घरांतुनी कुलकामिनी, धावति कुजवनांत ।। ६५२ ॥। 


अर्धी मिटलीं लोचनें, वचन विसंगत बोल । 
स्वेदबिदु भिजवी तनू, कंपित उरि हिंदोल ।। 
अरुण वदनि रति मदन कीं, खेछतसे रसरंग । 
सखी मनोहर रूप तें, अंगी भरे अनंग ।। ६ ५३॥। 


६५४ घारीचे घरटें : घारीची सावली पड़े, डोईवरी उन्हांत । 
शेजारिण सग बहिण ती, कल्े न काय मनांत ।। 
झांकशील जरि तू किती, करील तुजवर मात । 
मासखेंड ना वाचतो, घारीच्या घरटबांत ।। ६ ५४ ॥। 


६५२ परोपदेश 


+$ 4 


कक 


६५३ उपहास 


६५७ प्रियवार्ता आड़े ग प्रिय ! कछता तयां, कुणी घेतले नांव । 
उल्हासित हो मैत्रिणी, उचंबल्॒नि ये भाव ।। 
हंसून निरखिति परस्परा, सूचक ते दूग हेर । 


मिल्ठुनि हसति दोघीजणी, येतां गुज बाहेर ।। ६५७ ॥। 


६५९ विरहाभु * पाषणींत तरकछती, वाहती, ओघछ्ठती गाल्गंत । 
वक्षस्थछि पडताच ती, जछती सल्ल्ठ पढछांत ।। ६५९ ॥ 


कक 


रे 


_ पिउ, पिउ * पोपट बोलता, अचेत भाव निराश 

थकली वेडी विरहिणी, सुनमुन होय हताश ।। ६६० ॥। 
प्रकृतिपाल्टट होइ तो, पडते उलटी चाल । 

हो अकरुण करुणाकर ही, दृष्प्रवृत्त कलिकाल ।। ६६१॥। 


६६० वेडी विरहिणी 


६६१ कलि प्रभाव 


कर 


>> न जलन नदी... री या न निकाय अर 4... 


_ रसलीना बज मम मिमी 35/ 2 अनशन कि शकियलक 7. ३१) 
६९६३ कचंबणा : नाही ग सुख लोचना, दुःखित सखे सदाच । 
नच उचले ही पापणी, करी जिवाछा जाच ।। 
. पाहुनिही नच पाहती, जाति पुरे छाजन । 
. राहती न पाहिल्‍याविना, पाहति नच पाहुन ।। ६६३ ।। 


१ चतुर विधी, करि क्षीण तो नाजुकसा कटिवंध । 
दिसे न सांधे जोड ही, सुंदर कलह प्रवंध ।। 
उरली ती भर घालती, करि कौतुक कैवार । 
नितंब पीन कचाग्र ते, जघन पुष्ट भरदार ।। ६६४ ।। 
२ तिमि विधी ती कलाकृती, करुनी डोछेमोड । 
कंबर बारिक ती तिची, दिसे न सांधेजोड ।। 
उरली ती भर घालुनी, करि तो किमयागार । 
टोकदार कुच, नितंब ते, रतिसुंदर भरदार ।। ६६४ || 
६६५ गोड चावा : १ चावा अधरीं उमटवी, चंचुयुटी कलहंस । 
बघत दर्षणी सारखी, ओठावर रददंश ।। 
फिरवि अंगुली लाजरी, स्पर्श करी हल्लुवार । 
झाकुनि पाहि पुन्ह:पुन्हा, करि चाढ्ठा सुकुमार ।। ६६५ ।। 
२ चावा अधरीं उमटवी, चंचुपुटीं कलहंस । 
पाहत ती प्रियदाशिनी, दर्षणात रददंश ।। 
फिरवि अंगुली लाजरी, रूपवी दाबुनि ओंठ । 
चाचपते सुखवेदना, रिता प्रीतिचा घोट ।। 
एकपात्रि हा खेछ, ती खेव्ठत वारंबार । 
चालवि चाढठ्ा दिनभरी, सुखदु:खी नवनार ॥। ६६५ ॥। 


१ वाकवुनी गुडधे जलीं, नारी नहात सरांत। 
मुखमाजित करि अंजली, भिजवी वस्त्र जलांत॥। 

२ नारी न्हात सरांत ती गुडध्यावर दे भार 

सिंचित मुख ती करांजलो, भिजवी वस्त्तुषार। 
मदनधन्‌ कीं वाकले, सोडितसे जलूतीर । 

ओलेती अभिसारिका, तें सौंदर्य अधीर ॥। ६६६ ॥। 

१ किती केले सायास ग, अनुताप न हा जाय । 

प्रिय परिरंभण हा अतां, एकच तरणोपाय ।। 
चंदनलेप न शांतवी, न विज्ञषण निववी काय 

स्वेदजले भिजवी तनू, शमवि चीर प्रिय काय ।। ६६७ ॥। 
२ विरहताप हा जाइना, केलें किती उपाय। 
चंदनलेप न शांतवी माझी कर्पूर काय ।! 

विज्ञणवारा वाहतो उलटा चटके देत। 

काय करू, मी सांग ना एकच उरला बेत ।। 

प्रिय आलिगन तें हवे, ओले पुलकित अंग | 

भिजले वस्त्तच तें जणू, शमवी विरह ठरंग ।॥ ६६७ ।। 


६६४ कटिबंध 


७ 


६६६८ ओलेतो 


मा 


६६७ विरह उपाय 


७ 


(३२) रसलीना 
आए पा नल मिनिजनन की 


ए९८ सज्जन स्तेह : सज्जन स्नेह अभंग हा, सुटती ना संबंध । 
भेट गांठ होता न ती, तुटति न ऋणानुबंध ।। ६६८ ।। 
६६९ तुझे नांब : डुःसह दारुण दशा तिची, दिसे उपाय न आन। 


नांव तुझे ऐकतां, परत ये, जाता जातां प्राण ।॥। ६६९॥। 


६७० काजछले डोछे : पतभर स्थिर नच धावती, सेरभैर चौफेर। 
काजल्लले डोढ्े तुझे कुणास करिती जेर ! ।। ६७० | 


६७२ कर्ंब केसर: नांव नको न उपाय, ते आछा पावसमास । 
क्षेम न घेउनी राहणे, कदंबपुष्प सुवास ।। ६७२ ।। 
६७३ सोतोवेल बुगडी : मोतिवेल बुगडी रुछे, कुरवात्ठित मृदु गाल । 
सुखद स्पर्श तनु पुलकिता, गुंफित मायाजाछ । 
स्वेदवल्लरी ती झुके, सोडित केशकलाप । 
बिदुमाछ ती सुंदरा, गालावरि महिराप ।। ६७३॥। 


१ पा्णंदीतिल चांदणें, उघड झांक अनुरूप । 

राधा माधव मीलनीं, भरे सावत्ठे रूप ।। ६७४ |। 

२ छाया कौमुदि चारता, चांदण्यात पाणंद। 
सावछीत ये चांदणे, गुंतवि गति गोविंद || ६७४ |। 
३ भधे मधे अंधार, चांदणे, खुले चांदण्याराती ॥। 
राधामाधव संग सोबती, पाणंदीतुनि जाती ।। 

तमात न दिसे शाम, राधिकां विरे चंद्रकांतीत । . 
दोधे असुनी एक एकटे, दिसती पाणंदीत ।। ६७४ ॥। 


६७५ सुलखाचा राग : .पाया पडछा किती तुश्या, सखे घातली आण। 
केलिस बाई आज तूं, अभिमानावर ताण।। 
तीक्ष्ण लूपे तरवार ती, वरी मखमली म्यान। 
नाजुकशा देहांत या, पहा केवढा मान ।। ६७५ |। 


६७६ मोरचंद्रिका : मोरचंद्रिके बाइ ग, नको धरूं अभिमान। 

शिरी धरी तुज श्रीहरी, भाग्याचें वरदान ।। 

हृदयि वसे ती राधिका, देतां तिज बहुमान । 

पायीं पडशिझ मेचका, चुरेछ तव अभिमान ।। ६७६॥।। 
६७७ चिरजीबी * हंटवादी दोधेहि ते, कुणी न घे माघार। 

नसे स्नेह गंभीर, तो सारासार विचार ।। 

चिरजीवी हो युगल हे, कलहप्रिय मतिहीन । 

ती धन्या वृषभानुजा, हलूधर अनुज कुलीन ।। ६७७ ॥। 
६७८ अंग अंग बोलके : १ बोल आगे ढंग हा करिसी जरि श्रभंग । 

चित्तचोर उरि राहुनी, भरतो गालीं रंग ।। ६७८॥। 

२ चढविसि जरि तूं भिवया, अंग अंग बोलके । 

चित्तचोर तो हृदयीं, नयन सांगती सखे।। ६७८॥। 


६७४ चंदेरी छाया 


हक 





६७९ सहजश्नंगार 


६८४ निराश क्लेशा 


६८५ लवंगफूल 


६८७ नजरबंदी 


६८९ निद्ठें उन्‍्ह 


६९३ ओजेें सौंदर्य 


६९५ सुवर्ण चंपक 


६९६ गोौरवमर्वे 


कै 
के 


फ्र 
के 


कक 
चक्र 


रसलीना (३३) 





अंग सुगंध अमंद हा, लावित वेड जिवास । 
विमुक्त कचपाशात या शिकाकाईचा वास ।। ६७९ ॥ 


१ सख्तरि, संकेत निकुंजि या घनतम वाट निरूंद । 
वाहत मंद पवन तुरंग, तुडवित देह कबंध ।। ६८४ ॥। 


२ सखि संकेत निकुंजि या, घनतम निरुंद वाट । 


चालत मंद मरुत तुरग, तुडवित देह पिसाट ।॥। ६८४ ॥। 
१ मिरी लवंगहि साजवी नासिक, लावित स्नेह । 

चढले भासे नाक तें होइ सदा संदेह ॥। ६८५ ।॥ 

२ मिरी लवंगहि साजते, नासा भरली शेस । 

चढली वरि संदेह हो, सदा लागली खेंस ॥॥। ६८५ ॥। 

३ लवंग सुशोभित नासिका सुकांत सुंदर देह । 
चढली भासे ती सदा, येत मनीं संदेह ।। ६८५ ॥। 


१ विचरि, कच धरि, भुजा उलटवी, पदर साझुनी दूर । 
वेणी बंधनि बांधते, नजर गूंतवी ऊर ॥| ६८७॥। 

२ भूजा उलट धरि विचरी, छलाट कुंतछ लटा। 
पदर सारुनी दूर कामिनी, दावित मोहक छठा ॥। 

बांधित अंबाडा बोटें ती नाचवीत सुंदर । 

नजर बांधते कचबंधासह, गुंतविते अंतर ।। ६८७ ॥। 

१ सुंदर शामरू देह, करि पीतांबर परिधान । 

उन्‍्ह पसरले भासते निछाचलावर छान ॥। ६८९ ॥। 

२ शामलरूदेहीं पीतपट, झकछक दिसे उसद्धून । 
निलाचलावर भासते, निल्ठे कोवछे ऊन्‍्ह ।। ६८९ ।। 


सरिता ताटि ती एकटी, सालछिलीं उतरे धीट। 

तरि दृष्टी चलबिचल ती, दूर निरखिते नीट।। 

चिर भिजले, कुच सावरी, पदर भुजांतरी चिब। 

मुरकत ये संकोचिता, तरलित जलि प्रतिबिब।॥। ६९३ |। 


गौरांगी ती सूंदरा, रसरसली अक्ुमाठ । 

दिसे न कंठी घातली सुवर्ण चंपक मात्ठ ।। 

चंपक तनु कांतीत, तो मिसल्ठे रंग झत्ठाछ । 

केवल कोमेजतां कछे निर्माल्याची माछ ।। ६९५ ।। 
पूजा गौरव हो तुझा गोवर्धन गिरिराज । 

नको हु रछ्/ूं रे पर्वता, लेडनि गोमय साज ।। 

“केले रक्षण मी कसें होता वर्षाघात । * 

उचलाया तुज छागला जनादेनाचा हात ॥। 

केवछ् चारा चरावया, योग्य तुझी ही काय । 
तुडवितील दुसच्या क्षणीं, तुला पशृंचे पाय ।। ६९६ ।। 


( २४) 


६९८ छावण्याची लूट : 


७०० सलोल स्नान 


७०४ कृष्णाभिसार 


७०६ बेसर मोती 


७०८ गावगौर 


७०९ विपरीत रीत 


कक 


है 


के 


$ 


पा 


रसलीना 


उचलि चिबुक ती उंचवी तत्वे, तोडित फल |। 


५5 


उठुनि दिसे कुचकोर ती, कांति गौर भुजमूल 
सरे पदर, मंदोदरी त्िवली, मन बेछुट |. 
झेलित अंगी लछाट ती छावण्याची लूट।। ६९८ ।। 

नारि किनारी पाहते, शंकित, हो आनंद । 

कत्ठेल, साच्या गोकुछा- येईल गोपीवृंद । 

नसता कांहीं जीवनीं, करिशिल रे बदनाम । 

जा निघुनी आतां तरी, नको छ्ूूं रे शाम || ७०० ॥। 
काछे काछे गगनीं बघ हे भरून आले ढग। 

चेल बाई (लगबगा) पाहती वाट तुझी जिवलूग॥। 

पुरे गडे श्रृंगार भोवतीं अंधाराचे जग । 

चंद्रकछा नेसलीस तरि ही बिजली करि झगमग ।। ७०४ || 
नथीतला मोती खरा, धन्य जरि न कुलबंत । 

अधरसुधा रसमाधुरी चाखित दे न उसत || ७० ६१।। 
गावगोर ती गोरठी मांसल, तन सुख माज | 

हसतां गालीं खत्ठी खुले, सोनाबिदिचा साज । | ७०८ || 
कुलूमर्यादा तोंवरी, जोवरि दिसे न छाछू। 

पाहतांच परि एकदां मन होई चवचालू [७०९॥। 


(शतक सातवे पूर्ण) 
+>_ पा लि क........ह... 





“रसलीना ” 


माय बोलिचा बोल हा अमृतास दे साद 
अशी सराठी सोहिनी रसमय हा पडसाद 
वीणारव बागीश्री छेडित मंजू निनाद 
बिहारिया वागविलास हा शारदीय आल्हाद 
रखिता रसना रंगते शब्दांकित हा छंद 
जावविभावनत लोभवी करिते सानस धुंद 
ललित रम्य कविता क॒तोी प्रणयी सुखसंबाद 
रुचेल रुचिरा हा तुला रसिका रसानुवाद 
सत्सईचे दोहरे तीक्ष्ण बिलक्षण तीर 
दिसती इबले सानसे घाव करिति गंभोर 
सानुभूत सूखजीवर्नी व्हायातें रसलीन 
 रसलोने ' थे रंग हे इंद्रधन्च नवीन 


--राजा बढे 


